मराठी विश्वकोश 


परिचय ग्रंथ 


मराठी विश्वकोश 


प्रिचय-ग्रंथ 


प्रमुख संपादक 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


१९६५ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ 
सुंबई 


नर ८८€६_. 


प्रकाराक : 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ 
५ वा मजला, सचिवालय, मुंबई २२ 


मुद्रक : 
विष्णु पुरुषोत्तम भागवत 
मोज प्रिंटिंग ब्यूरो, खटाववाडी, मुंबई ४ 


सजावट, वेष्टन आणि विदेष-चित्रमुद्रण : 
शासकीय मध्यवती मुद्रगालय 
चर्नीरोड गाडेन्स्‌ , मुंबई ४ 


२ एप्रिळ १९६५ 
(गुढी पाडवा) 


७ सवे हक्क महाराष्ट्र शासनाने स्वाधीन ठेवळे आहेत. 


महाराष्ट्‌ राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ 


महाराष्ट्र राज्याचे पहिले व माजी मुख्यमंत्री श्री० यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या 

वेळी राज्यकारभारासंवंधीची मूलभूत धोरण सूचित करणारी काही सूत्रे सांगितठी. त्या सूत्रांच्या अनुसाराने 
मराठी भाषा व साहित्य यांच्या अमिव्रृद्धयर्थ महाराष्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळाची स्थापना 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९६० ला झाली. या मंडळाले प्रारंभीच खालील कार्यक्रम हाती घेतला असून तो 
कार्यान्वितही केला जात आहे. हा कार्यक्रम असा : 


१. मराठीमध्ये एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाप्रमाणे सर्वसंग्राहक विश्वकोर संपादित करून प्रकाशित 
करणे. या विश्वकोशाचे त्रिटानिकाच्या आकाराच्या प्रत्येकी १,००० प्रष्ठांचे १९ खंड संकल्पित 
केले आहेत; 

२. अद्यावत कागदपत्रांचा उपयोग करून अंदाजे प्रत्येकी ५०० पृष्ठांच्या ५ खंडांत महाराष्ट्राच्या 
इतिहासाचे संपादन आणि प्रकाशन करणे; 

३. मराठी बोल्भाषांचा शास्त्रीय अभ्यास करून त्या बाबतीत माहिती प्रकाशित करणे; 

४. अन्य भारतीय आणि प्रमुख परदेशी भाषांच्या अभ्यासाची साधने द्विभाषिक शब्दकोश, 
भाषाप्रवेश आणि वाचनपाठमाला या त्रिविध स्वरूपांत मराठी भाषिकांना उपलब्ध करून देणे; 

५. मराठीत अन्य भाषांतील उत्कृष्ट ग्रंथांची भाषांतरे प्रकाशित करून मराठी वाड्ययाच्या समृद्धीस 
मदत करणे; 

६. शास्त्रीय आणि तांत्रिक विषयांवर त्याचप्रमाणे सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यविद्या या विषयांवर 
विचारपूर्ण अश्या सुटसुटीत ग्रंथांची निर्मिती करणे; 

७. विद्वान लेखक व प्रतिष्ठित संद्योधन संस्था यांचे लेखन वा संशोधन प्रकाशित करण्यासाठी 
अनुदान देणे. 


बरील कार्यक्रमांपैकी विश्वकोश्याचा परिचय-ग्रंथ सोबत प्रसिद्ध होत आहे. महाराष्ट्रेतिहासाच्या 
संपादनाचेही काम काही विद्वानांकडे सोपविळे आहे. मराठी बोलमाषांपैकी दक्षिण कर्नाटकातील कोकणीचे 
अध्ययन पूर्वीच प्रकाशित झाले आहे. कुडाळी बोलीचे अध्ययन लवकरच प्रसिद्ध होईल. यानंतर क्रमाने 
रूनागिरीची ' कुणबी? आणि गोव्याची ' खिश्चन कोकणी? यांचीही अध्ययने प्रतिद्ध होतील, याशिवाय 
अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे आंतरभारतीच्या अध्ययनाचा होय. उर्दू-मराठी, गुजराथी-मराठी व 
कानडी-मराठी या शब्दकोशांच्या सुद्रणप्रती तयार झाल्या असून उदू-मराठी शब्दकोश मुद्रित झाला आहे 
ब तो लवकरच प्रकाशित होईल. तामिळ, मराठी, बंगाली, कानडी व मल्याळम्‌ या भाषांच्या भाषाप्रवेद्यांच्या 
मुद्रणप्रतीही तयार झाल्या आहेत. तामिळ-मराठी, बंगाळी-मराठी, व मल्याळमू-मराठी शब्दकोशांचे काम 
बिद्वानांकडे सोपविले आहे. उत्कृष्ट ग्रंथांच्या भाषांतराच्या योजनेखाली कै० न्यायमूर्ती म० गो० रानडे यांच्या 
"३15९ 01 ॥॥९ ॥॥६'१118 0०७7७” या उत्कृष्ट ग्रंथाचा प्रा* न० र० फाटक यांनी केलेला अनुवाद 
मंडळाने आधीच प्रकाशित केला आहे. म० म० पां० वा० काणे यांच्या धर्मशास्त्राचा इतिहास हा इंग्लिरामधील 
ग्रंथ मराठीत संक्षिप्त र्पात तयार झाला आहे. पुणे येथे भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराच्या संशोधित 
महाभारत आवृत्तीचे मराठी भाषांतर पूणे होत आले आहे. आणि त्ररवेदाचे सविवरण मराठी भाषांतर अधे 
तयार झाळे आहे. फच भाषेतील व्णलेखन शास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मराठी भाषांतराकरिता विद्वानांकडे 
सोपविला आहे. मराठीत विज्ञानमाठा या सदराखाली विज्ञान व तंत्रसंबेधी लिहिलेली पुस्तके प्रकाशित 
करण्याचा कार्यक्रमही चांगल्या रीतीने कार्यान्बित होत असून विज्ञानमालेतील आरोग्य व आहार, मानवी 
आनुवंशिकता, देशनांक-निर्देश्यांक, ही पुस्तके प्रकाशित झाली असून मानवी मेंडु व त्याचे कार्य, प्राणिसृष्टी, 
स्थापत्यशिल्पविज्ञानकोश, आयुर्वेदकोश इत्यादी पुस्तके प्रकाशनाच्या वाटेवर असून त्यांतील काहींचे मुद्रण 
समात झाले आहे व काहींचे मुद्रण सुरू झाळे आहे. याशिवाय मंडळाच्या अनुदानाने निरनिराळ्या 
बिषयांवर आजपर्यंत १२५ हून अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध झाळे आहेत. विशेषतः स्वामी विवेकानंद यांच्या 
जन्मशताब्दिनिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या समग्र ग्रंथांना मंडळाकडून अनुदान देण्यात आले आहे. येथे 
नमूद करण्यासारखी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, कै० हरी नारायण आपटे यांच्या जन्मशताब्दिनिमित्त 
त्यांची दुर्मिळ पुस्तके प्रसिद्ध करण्याकरिता आपटे यांच्या ग्रंथांचा प्रकागनाधिकार असलेल्या पुणे येथील 
आर्यभूबरण मुद्रणाळ्यास ६० टके प्रकाशन खर्च देण्यात आला असून या अनुदानाच्या आधारावर आपटे 


नची 4 *. २ डर र > ९ 
यांची अनेक दुर्मिळ पुस्तके त्वरेने प्रकाशित होत असंत हा प्रकाशन कार्यक्रम येल्या वर्षाअखेर पूणे होईल 
अश्शी अपेक्षा आहे. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ 


अध्यक्ष 
तर्कतीर्थ श्री० लक्ष्मणशाक्नी जोशी 


सद्स्य 

प्रा» न० २० फाटक 

म० म० डॉ० वा० वि० मिराशी 

डॉ० पु० म० जोशी 

डॉ० दि घों० र्क्वे 

प्रा गोवधन पारीख 

डॉ० अ० मा० घाटगे 

प्रा” वा० ळ० कुलकर्णी 

श्री० बाप्राव नाईक 

सचिव, शिक्षण व समाजकल्याण विभाग 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

शिक्षणसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सद्स्य-सचिव 
श्री० सेतु माधवराव पगडी 


मराठी विश्वकोश 


प्रमुख संपादक 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


प्रभारी विभागसंपादक 
क० वा० केळकर, विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षा 


सदाशिव आठवले, मानव्यविद्या कक्षा 


चित्रसंपादक 
ज० द० गोंधळेकर 


न 


1 


1१ 
* 


बं... 
॥--१% 
| “ “४ 
९ 1 


041000. 
4! १ प 


(89 


परराठी विश्वकोश 


परिचय-ग्रंथ 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय निवेदन 
. विश्वकोशाचे स्वरूप 
. नमुन्याच्या नोंदी 
. पारिभाषिक शब्दसंग्रह 


. सूची 


१-२. २८ 
२९- ९२ 
९०-१९१२ 


११३-१२१ 


गित 


च 


(४१. 


भै को के . 
1. 


-) 


संपादकीय निवेदन 


मराठी विश्रकोशाचा हा परिचय प्रेंथ वाचकांना सादर करण्यास आम्हास आनंद होत आहे. 
मराठीमध्ये मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्र या विषयांवर एवढ्या व्यापक प्रमाणात विश्वकोरा 

निर्मितीचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. पश्चिमी देशांत ब्रिटानिका, अमेस्काना, कोलीयरस, चेंबर्स 
इत्यादी विश्वकोश नि्मीण करण्याची शेकडो वर्षे परंपरा चाळू आहे, त्यामुळे विश्वकोरा-निर्मितीची 
पद्धती दीर्घकालीन अनुभवाने तिकडे परिणतावस्थेस पोचली आहे. तिकडे ज्ञानविज्ञानांचा विकास 
शेकडो वर्षे होत असल्यामुळे तिकडे विविध विश्वकोशासारख्या संद्म्रंथांच्या गरजाही मोठ्या 
प्रमाणात वाढल्या आहेत. आपल्या इकडे ज्ञानविज्ञानाचा विकास मोठ्या प्रमाणात अजून व्हावयाचा 
आहे, त्यामुळे विश्वकोशासारख्या संद्म्रेथांच्या गरजेचे स्वरूपही काही अर्थी निराळे आहे. 
ज्ञानविज्ञानांची नवी नवी परिभाषा कशी वापरावी आणि ज्ञानविज्ञानांतील विविध विषय कशा रीतीने 
व्यक्त करावेत अशा प्रकारची आपली ही पहिली व मूलभूत गरज आहे. अशी गरज पश्चिमी 
भाषांना राहिळी नाही. कारण विकासक्रमाने दी्धकालपर्यंत ज्ञानविज्ञानांची मांडणी होत असल्यामुळे 
पारिभाषिक शब्द आपोआप तिकडे रूढ झाले आहेत व नव्या नव्या परिभाषा स्वाभाविक रीतीने 
व्यवस्थित व निश्चित क्रमाने तिकडे वाढीस लागल्या आहेत; त्यामुळे विषय योग्य प वापरून 
व्यक्त करण्याची शैली पश्चिमी भाषांमध्ये दृढमूल झाली आहे आणि त्यामुळे पश्चिमी परिभाषांना 
अर्थघनता व विदादार्थता प्राप्त झाळी आहे. भारतीय भाषांमध्ये ज्ञानविज्ञानांची मांडणी अत्यल्प 
प्रमाणात झाळी असल्यामुळे मांडणीच्या अगोदरच परिभाषा-कोशांच्या निर्मितीचे कार्य होत 
आहे. विचारांच्या भाष्रेत न वापरलेले शब्द केवळ शब्दकोशात ग्रथित केल्याने जवळजवळ 
अर्थशून्य राहतात. ही परिभाषांची अर्भशून्यता वाक्यात वापरूनच कमी होत जाऊन नाहीशी 
होते. नवी परिभाषा नव्याने जास्त प्रमाणात वापरल्यास वाक्ये बोजड होतात. तो बोजडपणा 
वाक्यांमध्ये दीधैकाळपर्यंत वापरल्यानेच कमी होतो ब पारिभाषिक शब्द अर्थघन व चमकदार 
बनू लागतात. आम्ही या विश्वकोशात सामाजिक व भौतिक विज्ञानातील विषयांवर मोठ्या 
प्रमाणात विविध पारिभाषिक शब्द वापरणार आहोत याची कल्पना या परिचय-प्रंथावरून 
वाचकांस येईल. 

या परिचयग्रंथातील प्रस्तावनेवरून विश्नकोशरचनेचे स्वरूप व त्यातील विषयोपविषयांची 
रूपरेषा कळून येईल. त्यांतील विविध शीधकाखाली आलेल्या लेखांवरून विश्वकोशातील 
विवेचनपद्धतीचे व शैलीचे स्वरूप ध्यानात येईल. विशिष्ट विषयावरील ग्रंथातील प्रकरणात बा 
नियतकालिकात वा निबंधात ज्या प्रकारची लेखनशैली आणि लेखनव्यवस्था असते त्यांपेक्षा 
विश्वकोशातील लेखांची शैली व व्यवस्था निराळ्या प्रकारची असते, याची कल्पना यातील 
लेखांवरून येईल. त्याच्या अखेर दिलेला पारिभाषिक शब्दकोश आणि शाब्दसूची यांवरून 
विश्वकोशाचा उपयोग कसा करावा याची कल्पना येईल. 

निरनिराळ्या क्षेत्रांतील विद्वान व इतर वाचकवर्ग यांची मते व अभिप्राय मिळवून त्या 
मतांवरून व अभिप्रायांवरून, यथोचित सुधारणा करण्यास मार्गदरीन व्हावे असा हा परिचय-अ्रंथ 
प्रकाशित करण्याचा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे विश्वकोशाच्या लेखकांना व समीक्षक संपादकांना 
आपल्या कायीची निश्चित कल्पना येईल व विशेषतः कायीळयीन कार्थकर्त्यांनाही प्रशिक्षण 
मिळेल. 


विश्वकोशाच्या संपादनाच्या कामी आम्हांस अनेक महाराष्ट्रीय व अन्य विद्वानांचे सहकार्य 
मिळत आहे. जपान, जर्मनी, डेन्मार्क वगैरे देद्यांच्या भारतातील दूतावासांकडून त्या त्या देशातील 
भाषा, साहित्य व कला यांसंबंधी लेखनाचे सहकार्य मिळू लागळे आहे. उदाहरणार्थ, या परिचय- 
ग्रंथातील फिनलंड संबंधीची नोंद व नकाशा यांचा संपूर्ण हक्क फिनिश दूतावासाने आम्हास दिला 
आहे, ही विदोष उल्लेखनीय गोष्ट होय. भारतातीळ अन्यभाषिक प्रदेशातीलही म्हणजे कनीटक, 
पंजाब इत्यादी ठिकाणच्या विद्रानांकडून भाषा, साहित्य इत्यादी विषयांवरील लेखांचे साहाय्य मिळू 
लागले आहे ही विशेष उत्साहकारक गोट होय. त्या त्या प्रदेशातील व राष्ट्रातीळ भाषा, साहित्य, 
कला ब संस्क्रती यांसंबंधी त्या प्रदेशातील व राष्ट्रातील तज्ञांनी केलेले विवेचन अधिक बिनचूक 
असण्याचा संभव असतो म्हणून अशा सहकायीचे मोळ अधिक आहे. म्हणून या गोष्टींचा आम्ही 
येरे कृतज्ञतापूर्वक निर्देश करतो. 


विश्वकोश कार्यालय, वाई 
दिनांक, २ एप्रिळ १९६५ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
गुढी पाडवा 


चेत्र घुद्ध १, शके १८८७ प्रमुख संपादक; मराठी विश्वकोरा 


विश्‍वकोंशाचे स्वरूप 


0. औऑ..) आ मड ती... अडी ती... 35 ग ओळी ल य क सडक कका. क 


बे. 2 
& क 
,औ 
क 
आ 1 ८४१३ >” १२.. १०९ (४ १ “ती र | र्‍ 
1 २./४-१६”४/१ 010 २ !५! १. ११0. 3. १00 च त 
५ जि १, क क भता भा टर १ ग ी बे. ४ - र्ड भौ पट क । 
तं 8 क री ् ग 1 ी रर क र 
वादी त ह की. क व 
। ' कव ]. व 
रं 3 ७ हि र १ 
ह 11% ह. :7 गि 8//0 "त १४५) 40४ क ती | 1] ६० १ 
क, 4 श शर न वका धू" * 1१ भै ष्‌ 
0 क्ली. ह... & करदी र 14 ७ (६९ $$ ६ ल्वे च र,“ हू 1 रि कौ क 
१000000000. 20. . >९७ '..  . * ल 
कग त ५६५. :, डी .! / क) 1 ती ल ष्‌ 
की ॥॥७१॥. ९.) व्य ग. * 
& 
चि 
हि 
क 
1) 
क 
क 
रि 
क 
नि 
क 
ति 
कडे ब्र 
कह ् 
1 ह क 
व ष्र र 
५.८५ | प 
र "व की 
र... ॥./ ७ ९ ीँ 
शर क त 1 क 
क र क्ल 
अवि कळे; डू 
"जर . 
ह. द्‌ > 
रि ह. की न * 
प ह क टी 


विश्वकोशाचे स्वरूप 


विश्वकोश हे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्क्रति मंडळाने हाती घेतलेले महाराष्ट्र शासनाचे 
महान कार्य आहे. अन्य भाषांतील निरनिराळ्या विषयांवरील उत्तम पुस्तकांची मराठीत भाषांतरे 
बा ख्पांतरे करविणे, शास्त्रीय, वैज्ञानिक वा अन्य बौद्धिक महत्त्व असलेल्या स्वतंत्र ग्रेथांचे प्रकाशन 
करणे आणि तशा तऱ्हेची लेखन-प्रकाशने करणाऱ्या योग्य व्यक्तींना व संस्थांना अनुदाने देणे 
अशी बहुबिध कामे हे मंडळ करीत आहे आणि विश्वकोश हे त्याचे एक प्रधान कार्य आहे. 

मराठीमध्ये एका चांगल्या विश्वकोशाची किती आवश्यकता आहे हे विस्ताराने सांगावयास 
नको. एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका किंवा एन्सायक्‍्ळोपीडिया अमेरिकानासारखा सर्वेसंग्राहक 
आणि अद्यावत माहिती देणारा एकही संदर्भग्रंथ आज मराठीत नाही. तशा तऱ्हेचे पुष्कळ प्रयत्न 
झाळेळे आहेत. कित्येक्र विद्वानांनी अत्यंत बिकट परिस्थितीत आणि अतिराय अपुर्‍या साधनांनिशी 
या स्वरूपाची काही कामे केलेली आहेत. तरीही एका विस्तृत आणि अधिकृत स्वरूपाच्या 
संदमग्रंथाची गरज शिछ्छक आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने हे काम हाती घेतळे आहे. एखाद्या 
व्यक्‍तीने किंवा खाजगी संस्थेने अशा तऱ्हेचे काम करावयाचे म्हटळे तर ल्याला स्वाभाविकपणे 
ज्या मयीदा पडतात ल्या लक्षात घेऊनच शासनाने सर्वे क्षेत्रांतील विद्वान माणसे एकत्र आणून 
आणि या कामासाठी लागणारे संघटनात्मक व आर्थिक प्रश्न सोडवून व त्यासंबंधी राक्‍य तेवढी 
चांगली व्यवस्था लावून हे काम स्वतः हाती घेतळे आहे. 

आज विश्वफोशाची गरज अनेक कारणांनी निमीण झाली आहे. स्वतंत्र भारतात शिक्षणाचा 
प्रसार झपाट्याने होत आहे. विद्या ही आता काही वगाची वा जातींची मक्तेदारी राहिलेली नाही. 
समाजाच्या सर्वे थरांतील सर्व व्यक्तींचा शिक्षणाचा अधिकार मान्य झाला आहे. बहुजनसना त 
तीळ नवी पिढी ज्ञानक्षेत्रात आत्मविश्वासाने वावरू लागळी आहे. आणि म्हणूनच लोकांना त्यांच्या 
मातृभाषेतून ज्ञानविज्ञान पुरविण्याची निकड निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलावयाचे तर 
राज्यातील बहुतेक विद्यापीठांनी उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठीचाही स्वीकार केला आहे. 
तथापि ज्यांतून निरनिराळ्या विषयोपविषयांतीळ सूक्ष्म ज्ञान विद्याथ्याळा मिळू शकेळ अशी दर्जेदार 
पुस्तके मात्र मराठीत नाहीत. मराठी माध्यम झाल्यामुळे विद्यापीठाच्या क्षेत्रातील प्राध्यापकांनी 
असंख्य क्रमिक व परीक्षोपयोगी पुस्तके लिहून तयार केली आहेत. त्यांतील कित्येक चांगलीही 
आहेत. तथापि कोणत्याही ज्ञानशाखेतील कोणत्याही विषयावर मान्यवर असे अनेक प्रॅथ मराठीत 
आहेत असे निर्विवादपणे म्हणता येणार नाही. तशा ग्रंथांची गरज अंशतः मागावी व विविध 
विषयांवर समृद्ध ग्रंथ निर्माण व्हावयाच्या कार्यास चालना मिळावी हा हेत विश्वकोशाच्या द्वार सा" 
होण्यास काहीच हरकत दिसत नाही. कारण या विश्वकोशात अद्ययावत ज्ञानविज्ञानाच्या म्रलुन 
अशा सर्व शाखांचा समावेश केल्यामुळे व प्रत्येक विषयाच्या सामान्य, मूळभूत व विशिष्ट 
कल्पनांचे विवरण व तत्संबंधी पारिभाषिक शब्दांचा उपयोग केल्यामुळे प्रत्येक विषयावरीळ नवीन 
ग्रंथनिर्मितीचा माग अधिक सुगम होऊ शकेळ. विद्यापीठांच्या बाहेरील अभ्यासकांनाही विश्वकोशाचा 
उपयोग होईलच. 

स्वतंत्र भारतात मध्यवती शासनाचा व राज्यशासनाचा कारभार भारतीय भाषांतून होणे 
हेही आता अटळच आहे. महाराष्ट्र शासन मराठीचा राज्यभाषा म्हणून स्वीकार करीत आहे. नवे 
राज्यकर्ते, नवे शासकीय सेवक हे सर्व लोकशाही भारतात अधिकाअधिक लोकाभिमुख होत जाणार 
आहेत. म्हणून राज्यव्यवहाराची भाषा ही जितकी सुगम पण सग्ृद्ध होईळ तितकी हवी आहे. 


महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या पदनामकोशासारख्या ग्रंथामुळे शासनाची एक तांत्रिक गरज 
शै 


२ विश्वकोशाचे स्वरूप 


भागली जाईल; परंतु त्याहूनह्दी व्यापक स्वरूपाची ग्रंथनिर्मिती होऊन मराठी ही खऱ्या अर्थाने 
राज्यव्यवहाराची किंवा लोकव्यवहाराची भाषा होईल असे प्रयत्न झाले पाहिजेत. विश्वोशाने 
हेही अंशतः साधेल. 
अर्थात अशाही परिस्थितीत इंग्रजीसारख्या भाषेकडे पाठ फिरवून चालणार नाही. ते 
आत्मघातकीपणाचे होईल. निरनिराळ्या क्षेत्रांतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी, विद्येच्या क्षेत्रात 
नवनव्या कल्पनांच्या व शोधांच्या देवघेवीसाठी कोणत्या तरी एका जागतिक, उन्नत ज्ञानभाबेचा 
आसरा घ्यावाच लागेल. कोणत्याही भारतीय भाषेला इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच किंवा रशियन भाषेएवढा 
दर्जा प्राप्त करून देणे नजीकच्या भविष्यकाळात तरी अशक्य आहे, अव्यवहा्यही आहे. तेव्हा 
मराठीमध्ये मोठमोठे ग्रंथ किंवा विश्वकोश निर्माण केळे म्हणजे इंग्रजीसारख्या विश्वभाषेशी घटस्फोट 
घेतला असा अर्थ होत नाही, होऊ नये. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रयत्नांमुळे इंग्रजीसारख्या उन्नत 
ज्ञानभाषेतीळ उच्च कल्पना व उच्च विचार सुशिक्षित मराठी वाचकास अधिक चांगल्या पद्धतीने 
आकळन करण्याची पात्रताही प्राप्त होईल. अर्थात कोणत्याही परिस्थितीत इंग्रजी येत नसेळ तर 
जिज्ञासूंना ज्ञानाची वाटच बंद व्हावी ही परिस्थिती मात्र राहता कामा नये, आणि हळूहळू सर्व 
प्रकारचे उच्च आणि सूक्ष्म ज्ञानसुद्धा मराठीतून मिळवता यावे अशी स्थिती निर्माण झाली पाहिजे. 
त्यासाठीच हा विश्वकोशाचा प्रपंच आहे. 
प्रस्तुत मराठी विश्वकोरा हा सर्वसामान्य शिक्षितांसाठी व साधारणतः महाविद्यालयीन शिक्षण 
घेत असलेल्या किंवा त्या पातळीच्या वाचकांसाठी मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्र यांतील 
विषयोपविषयांवरील एक चांगला संदमग्रंथ म्हणून उपयुक्त ठरावा अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच 
निरनिराळ्या विषयांतील आजपर्यंतच्या अभ्यासाचे सार येथे दिळे जाईल. सर्व विषयांतील सर्व 
सिध्दांतांचा, तत्त्वांचा आणि विचारप्रवाहांचा स्थूळ असा आढावा कोशात यावा अशी आयोजना 
आहे आणि त्याचबरोबर काही पृष्ठांच्या मोठ्या व्यापतिळेखांपासून काही शाब्दांच्या लहान नोंदी, 
त्यांचे पूरक संदर्भ आणि संदरंम्रंथांच्या यादया यांवरून एखाद्या जिज्ञासू अभ्यासकाला विरिष्ट 
विषयाच्या विशेष अभ्यासासाठीही बरेचसे मार्गदशन व्हावे अशीही दृष्टी ठेवण्यात येईळ. अधिक 
सखोळ अभ्यासाच्या हेतूने केलेल्या नोंदी तसेच अतिराय तांत्रिक स्वरूपाच्या नोंदी, ह्या वर 
तितच्या वाचकाला समजतीळच असे नाही; गणितातीळ व विज्ञानातील 
अवघड प्रमेये किंवा विश्वरचनाविषयक निरनिराळे सिद्धांत, अभिप्रेत असलेल्या वाचकाच्या 
आवाक्यातीळ असणार नाहीत. तथापि सर्वसंग्राहक कोशात त्यांचा अंतर्भाव व्हायलाच पाहिजे. 
काही वाचकांना तरी त्यांचा उपयोग आहे'च आणि कालांतराने व्यापक शिक्षण घेतलेल्या भावी 
नाचकाना त्यांचा अधिकाधिक प्रमाणात लाभ घेता येईल. 
__ कोशरचनेच्या अनेक पद्धती आहेत. काही कोडा फक्त विशिष्ट विषयांपुरतेच असतात. 
त्यातही काही त्या विषयाचे निरूपण प्रकरणश: करतात, तर काही अकारविल्हे नोंदी लिहून करतात. 
 एन्सायकळोपीडिया ऑफ हेल्य अंड फिजिकल कल्चर? (मॅकफॅडन 


विषयापुरता असून त्याची रचना त्या विषयावरील एखाद्या ग्रंथासारखीच आहे. म्हणजे त्यात सुसंगत- 
पणे विषय सांगण्यासाठी सोईस्कर 


' एन्सायकलोपीडिया ऑफ सायरू 


अशा स्वरूपाचे असतात. यातही ' ऑक्सफड ज्यूनिअर एन्सायक्‍ळोपीडिया' सारखे 


नेषयवार व प्रकरणराः देतात. तर 
र माहिती अकारविल्हे नोंदी लिहून देतात. 
या सव प्रकारच्या को शांना विशिष्ट वाचक 


अभिप्रेत असतात व त्या त्या कोशाची संदर्भसाहाय्य 
म्हणून जी उपयुक्तता असते ती निरनिराळ्या दृष्टिकोनांतून ठरविळेली असते. उदाहरणार्थ, * वल्डे बुक 


काही कोटा 
* एन्साय 


विश्वकोशाचे स्वरूप ३ 


एन्सायक्लोपीडिया' हा पाश्चात्य देशांतीळ माध्यमिक विद्यालयांच्या शिक्षणाचे सवे विषयांचे 
व्यापक साधन म्हणून रचला आहे. माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षकांनी त्याचा उपयोग करावा 
असा त्याचा मुख्य उद्देश आहे, म्हणून आपापल्या विषयोपबिषयांची या कोशात कोठे कोठे माहिती 
आलेली आहे याचे मार्गदरीन करणाऱ्या साहाय्यपुस्तिकाही वल्ड बुक एन्‌सायक्लोपीडिया 'च्या 
संपादक कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुलांसाठी ओर्ढेमच्या * एन्सायक्ळोपीडिया 
फॉर चिल्ट्रेन 'सारखे मोठ्या अक्षरांतळे व भरपूर रंगीत चित्रांचे कोराही असतात; तर मल्लाल- 
साकेराच्या ' डिक्शानरी ऑफ पाली प्रॉपर नाउन्स ? क्रिंवा क्लाकीच्या * एन्सायक्लोपीडिया ऑफ 
एक्स-रेज अँड ॅमा-रेज 'सारखे कोराग्रेथ मुख्यतः फक्त त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रातल्या पंडितांनाच 


उपयोगी पडण्यासारखे असतात. 

प्रस्तुत मराठी विश्वकोरा हा सर्वविषयसंग्राहक स्वरूपाचा असून अकारविल्हे रचिला जाणार 
आहे. मराठीची सांग्रतची स्थिती लक्षात घेता विषयवार स्वतंत्र कोरा तयार होण्यासाठी अजून 
थोडा काळ जाणे आवश्यक आहे. समैसंग्राहक कोरारचनेतून विषयकोर हळूहळू उद्भवतील. 
प्रस्तुत विश्वकोरा अकारविल्हे रचण्याचे ठरविले आहे. त्यातील दी अशी की, विषयवार व 


प्रकरणदाः रचलेल्या कोशामुळे सर्वसामान्य सुदिक्षित माणसाचा सर्व विषयांशी संबंध आणण्याचा 
विषयांपासून दूर 


हेत साधत नाही. कारण फक्त आपल्या विषयाचा कोश उघडून पाहणारा इतर 


राहतो. सर्वसामान्य माणसाला सर्वे जञानक्षेत्रांत शिरता यावे म्हणूनच ही अकारविल्हे कोरारचनेची 


कल्पना योजिली आहे. अकारविल्हे किंवा प्रकरणवारी अश्या विशिष्ट विषयांच्या कोशांनाही महत्त्व 
आहेच. आज ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखोपद्याखेचा अपरिमित विस्तार झाला आहे. एका सर्वसंग्राहक 
कोशाळा आवरता येणार नाही इतकी संशोधनात्मक व चचोत्मक ज्ञानाची वाढ होत आहे. 
म्हणूनच पाश्चात्य जगात आता अशा स्वसंग्राहक कोशांचे युग संपले आहे असे मानण्यात येऊ 
लागले आहे ते चूक म्हणता येणार नाही. तथापि इंग्रजीसारख्या ज्या विकसित भाषेत अनक 
व्यापक व असंख्य विषयवारी कोश निर्माण झाले आहेत तेथे एका प्रकारचे कोर पुरे झाले, 
दुसर्‍या प्रकारचे अधिक हवेत वगैरे म्हणता येईल. अर्थात अजूनही इंग्लंड-- अमेरिकेत सर्वविषय- 
संग्राहक असे अकारविल्हे रचलेले नवेनवे कोरा प्रतिवर्षी निघत आहित, त्याच प्रमाणे उुन्या 
गोशांच्या नव्या आदृत्त्याही निघत आहेत हेही लक्षात घ्यावयास हवे. काही असले तरी 
मराठीसारख्या भाषेत एक तरी चांगला सर्वसंग्राहक कोश निर्माण झाल्याखेरीज पुढे पाऊल टाकणे 
शाक्य नाही आणि अभिप्रेत असलेल्या सर्वसामान्य वाचकाची पातळी लक्षात घेतली तर सुलभ 
संदर्भाच्या दृष्टीने तो अकारविल्हे रचणेच युक्त होईल. मराठीत विषयवार कोरही आवश्यक 
होणारच. पूर्वी ' न्यायाम ज्ञानमोशा 'सारखे असे प्रयत्न झाळे आहेत, ते स्पृहणीय आहेत. पण 
एकंदरीत ते पुढील पायरीवर करावयाचे काम आहे. 

प्रस्तुत विश्वकोश १९ खंडांचा होईल. प्रत्येक खंड १,००० टाचा असेल व प्रत्येक पृष्ट 
या परिचय-ग्रंथाच्या प्रष्ठाच्या आकाराचे आणि पुढे नमुना-नोंदी दिल्या आहेत त्या पद्धतीने दोन 
स्तंभांत छापलेले, सुमारे ७५० शब्द सामावणारे असेल. १ ते १७ खंडांत अ पासून ज्ञ पर्यंत 
लहानमोठ्या अकारविल्हे नोंदींखाळी सर्व विषय सांगितळे जातील. अठरावा खंड इंग्रजी-मराठी 
आणि मराठीडूग्रजी असा पारिभाषिक शब्दसंग्रहांचा असेळ. एकोणिसाव्या खंडात नकागे व 
सूची देण्यात येईल. विश्वकोशाचा अठरावा खंड म्हणजे मराठीची एक विशेष अशी गरज आहे. 
विश्वकोशामध्ये जे अनेक विषयोपविषय यावयाचे आहेत त्यांपैकी अनेक मराठीत प्रथमच लिहिले 
जातील. अशा अनेक विषयांवर मराठीत निश्चित रूढ झालेले शब्द नाहीत म्हणून विश्वकोशात 
दोणता शब्द कोणत्या अर्थाने वापरळा आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. पुष्कळ वाचकांना 
इंग्रजी राब्दच माहीत असतीळ. त्यांना त्या विषयाची माहिती पाहिजे असेळ तर त्या इंग्रजी 
शब्दाला विश्वकोशात कोणता मराठी प्रतिशब्द वापरला आहे हे या खंडात पाहून मगच ती नोंद 


काढून वाचावी लागेल. 


छि विश्वकोशाचे स्वरूप 


पारिभाषिक शब्दांसाठी मुख्यतः भारत सरकारच्या “ पारिभाषिक राब्दसंग्रहा चा उपयोग 
केळा जाईल. याखेरीज पुणे विद्यापीठ वगैरे. मान्यवर संस्थांनी तयार केलेल्या शब्दकोशांचेही 
साहाय्य घेतळे जाईळ. तसेच मराठीत रूढ झालेळे शब्द स्वीकारळे जातील आणि काही इंग्रजी 
शब्द जसेच्या तसे ठेवळे जातीळ. कोणताही एक शाब्दकोरा सर्वस्वी मान्य धरला जाणार नाही. 
अखिल भारतीय दृष्टी ठेवूनही एखादा शब्द मराठीच्या प्रकृतीशी जुळतो किंवा नाही हे पाहावे 
लागेलच. 

विषयाचा दर्जा कमी न करता व शास्रीय सत्यांना बाध न आणता प्रत्येक विषय जितका 
शाक्य होईल तितका सोपा केळा जाईल. परंतु काही विषयांचा स्वभाव असा आहे की, ते सोप्या 
रीतीने मांडणेच अशक्‍य असते. तेथे मात्र लेखकाचा नाइलाज होतो हेही लक्षात ठेवळे पाहिजे. 
उदाहरणार्थ, ' सापेक्षतावाद ), अणुविज्ञानातीळ * अनियतिवाद ? वगैरेंसारखे विषय सोपे करणे म्हणजे 
विषय न सांगणे, अर्धासुर्धाच सांगणे, किंबहुना चुकीचा सांगणे असेच व्हायचा संभव असतो. 
चित्रे, आकृत्त्या, नकाशे वगैरेंचा विषय स्पष्ट करण्यासाठी भरपूर उपयोग केळा जाईल. चित्रकला, 
वास्तुशिट्प, भरतकाम वगैरेसारखे ललितकलांतगत विषयोपविषय तर, चित्रांचे आणि आक्रृत्यांचे 
साहाय्य घेतल्याखेरीज सांगणे अशक्यच आहे. त्याखेरीज सर्वसामान्य मराठी जिज्ञासूळा 
मानव्यविद्या व विज्ञान आणि तंत्र यांतील सर्वच विषयोपविषयांतीळ माहिती सुलभतेने मिळावी 
ह्या हेतूच्या अनुरोधाने हा कोश जास्तीत जास्त उपयुक्त करण्याची दृष्टी असल्यामुळे सर्वत्रच 
छायाचित्रांचा, रेखाचित्रांचा भरपूर उपयोग केळा जाईल. १९ व्या खंडात सुमारे दोनशे मोठे 
नकाशे देण्यात येणार आहेत. त्याखेरीज १ ते १७ खंडांत निरनिराळ्या नोंदींतीळ विविध विषय 
स्प्ट करण्यासाठी अनेक लहान मोठे नकाशे देण्यात येतील. प्रत्येक देशावरील नोंदीच्या 
पुर्वातीस त्या देशाचा एक छोटासा नकाशा असेल. विज्ञान व तंत्र कक्षेतील पुष्कळसे विषय व 
मानव्यविद्या कक्षेतीलही अ्थशास्रासारखे विषय आकृत्यांनी आणि आराखड्यांनी स्पष्ट केळे जातील. 
देशोदेशींची प्राकृतिक वैशिष्टये व निरनिराळ्या समाजांच्या सांस्कृतिक जीवनाची विविध अंगे अनेक 
साध्या व रंगीत छायाचित्रांच्या आणि रेखाचित्रांच्या साहाय्याने दाखविण्यात येतील. चित्रे व 


आक्वत्यांच्या द्वारा कोशाची उपयोगिता व आकर्षकताही जितकी वाढवता येईळ तितकी वाढ- 
विण्याचा प्रयत्न राहील. 


' विश्वकोशात येणारे विषय व त्यांसाठी निश्चित केलेली पृष्ठसंख्या 


र हा कोश सर्वविषयसंग्राहक स्वरूपाचा असून अकारविल्हे रचला जाणार आहे हे भागे 
सांगितळेच आहे. परंतु अश्या कोशावाबतही त्यात यावयाचे विषयोपविषय नेमके कोणते त्यांपैकी 
कोणत्या विषयाला किती महत्त्व द्यावयाचे आणि त्यानुसार पृष्ठांची वाटणी कशी करावयाची हे गणित 
ह विली लागते. अन्यथा कोशात श्रमाणबद्दता राहात नाही. जास्त महत्त्वाचे विषय त्रोटकपणे 
सांगितले जाणे ब कमी महत्त्वाच्या विषयांनी फार जागा व्यापली जाणे असे दोष टाळण्या- 
साठी पष्टसंख्येची ा वाटणी करून घेणे आवश्यक असते. प्रत्येक विषयाची पृष्ठसंख्या 
ठरल्यानंतर त्या त्या विष णाऱ्या नोंदींची नेली प 
त्या सगळ्याच, विषय विचारात भी लागत न ी विपिन 

ने, विषय त न घेता, अकारविल्हे लावून कोशात घालावयाच्या असतात. त्यामुळे 
कोशाच्या अंतिम “नरूपात या बाटणीचा पानोपानी पुरावा राहणार नाही. अर्थात एकंदर कोदात 
तो राहीलच. प्रारंभी अशी वाटणी करून घेतल्याखेरीज कोरारचना व्यवस्थित करताच येणार नाही. 
69 अशा तर्‍हेच्या वाटणीची सर्वमान्य किंवा शास्रीय अशी काही पद्धत नाही. आपणाकडे 
म्य उकेदर पृष्टसंल्या आणि आपल्याला अभिप्रेत असलेला वाचक या दोन गोष्टी लक्षात 

(मु च शतांश न लागतो. उदाहरणाथ, कनी इतिहासविषयासाठी असलेल्या 

टे य इतिहासासाठी व त्या ४०० की १०० पृष्ठे महाराष्ट्राच्या 


विश्वकोशाचे स्वरूप प्र 


इतिहासासाठी असावीत की नाही, हा प्रश्न तात्त्विक दृष्टया निश्चितच वादाचा होऊ शकेल. तथापि, 
संपादकांनी आपल्या भोवताळचे मराठी वाचक लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतलेला असतो. असे 
निर्णय कमीअधिक प्रमाणात वैयक्तिक स्वरूपाचे असणे आणि म्हणून ते विवाद्य राहणे हे 
अपरिहार्य असते. 

शिवाय परष्टसंख्येची विषयवार वाटणी अगदी काटेकोर कधीच होऊ रकत नाही. 
निरनिराळी शास्री आणि कला एकमेकांत अश्या तऱ्हेने मिसळलेली आहेत की, बराचसा भाग निश्चित 
अमुक शास््राखाळचा असे म्हणता आले तरी पुष्कळ भाग असाही राहतो की तो अमुकच शास्राचा 
किंवा कलेचा प्रांत आहे असे म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ सौंदर्यशात्र हा विषय तत्त्वज्ञान, 
साहित्य आणि ललितकला या सर्वे क्षेत्रांत सारखाच जिव्हाळ्याचा आहे. कोशात सौंदर्यशास्त्र 
अशी एकच नोंद येईल. ती पंधरा पृष्ठांची असली आणि उपरोक्त तिन्ही विषयांतून कमीअधिक 
पृष्ठे त्यासाठी घेतळेळी असली तर नोंदीत आलेल्या मजकुरात नेमकी तत्त्वज्ञानाची चर्चा किती, 
साहित्यश्ाख्रीय चिकित्सा किती आणि कलामीमांसेचा भाग किती याची मोजणी करणे अराक्य आहे. 
म्हणूनच “ एन्सायक्‍ळोपीडिया ऑफ सोरल सायन्सेस च्या संपादकांनी म्हटल्याप्रमाणे शेवटी 
पृष्ठांच्या विषयवार वाटणीला पुष्कळदा कोशात फारसा अर्थ राहात नाही. तथापि अश्या काही 
अडचणी आणि भर्यादा असल्या तरी एकंदरीत विषयवार प्रष्ठांची वाटणी आवश्यकच असते 
आणि शक्‍य तितकी त्यानुसारच कोशरचना करावी लागते. 


विश्वकोशात यावयाचे विषय आणि त्यांची पृष्ठसंख्या यांबाबतचे तपक्षील 
एकंद्र पृष्ठांची कक्षावार वाटणी 


षे पे 
१. मानब्यविद्या कक्षा ८,५०० २. विज्ञान व तंत्र कक्षा ८,५०० 
प्रत्येक कक्षेसाठी असलेल्या पृष्ठांची विभागवार वाटणी 
मानव्यविद्या कल्षा विज्ञान व तंत्र कक्षा 

विभाग पृष्ठे विभाग पृष्ठे 

१. सामाजिक विज्ञाने ५,२५० २, सैद्धांतिक विज्ञाने २,२८८ 

२. भाषा व साहित्य १,७५० २. अनुप्रयुक्त विज्ञाने ४,७४२ 

३. ललितकला ९०० ३. राखीव एट २७० 
४. खेळ व मनोरंजन ३०० 
५. राखीव प्र्ठे पाठ 

एकूण ८,५०० एकूण ८,५०० 

प्रत्येक विभागासाठी असलेल्या पृष्ठांची विषयवार वाटणी 
मानव्यविद्या क्षा विज्ञान ब तंत्र कक्षा 

सामाजिक विज्ञाने पृष्ट सैद्धांतिक विज्ञाने पृष्ठ 

१. अर्थशास्त्र ८०० १. गणितशास्त्र २५१ 

२. इतिहास ९०० २. ज्योतिषशास्त्र ४० 

३. कायदा २६० ३. प्राणिविज्ञान ५९२ 

४. तत्त्वज्ञान ४०० ४. भूगोल, प्राकृतिक ३१९ 

५. धम २५० ५. भूविज्ञान र्‌र्ट 

६. पुरातत्त्वविद्या १०० ६. भौतिकी ६२२ 

७, मानवशास्त्र २०० ७. रसायनशास्त्र ५२२ 

८. भूगोळ विज्ञान ६८० ८. वनस्पतिविज्ञान 9७१ 


(--१५० विज्ञान व तंत्र कक्षेकडील) एकूण _ २५,२८८ 


द विश्वकोशाचे स्वरूप 


सामाजिक विज्ञाने य्ष्ठे अनुप्रयुक्त विज्ञाने 2121 
९, मानसशास्त्र २५० १. अंतरिक्ष विज्ञान २७ 
१०, युडास्त्र ६० २. अभियांत्रिकी, अणुगर्भीय ९१ 
(-२०० विज्ञान ब तंत्र कक्षेकडील) ३. अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईल ४० 
११. राज्यशास्त्र ५०० ४. अभियांत्रिकी, खनिकर्म २६ 
१२. शिक्षण ी ५. अभियांत्रिकी, नाविक व बंदर 
१३. समाजशास्त्र ८:८4: किनारीय ८५ 
एका ५७२६० ६, अभियांत्रिकी, यांत्रिक, २३७ 
भाषा व साहित्य ७. अभियांत्रिकी, रासायनिक १२३ 
वि पृ ८. अभियांत्रिकी, विद्युत १४० 
१. भाषाश्ास््र १८० ९. अभियांत्रिकी, बैमानिकी 
२. साहित्यसमीक्षा न १०. अमियांत्रिकी, संदेशवहन १२८ 
३. साहित्यप्रकार | ७० ' १२१. अमिम्ांत्रिकी, स्थापत्य ३५१ 
४. साहित्यसंबंधी सामान्य विषय ११० । १२. उद्योगधंदे व व्यापार १,२७१ 
५. जगातील भाषा व साहित्ये १,२०० १२३. कीटकविज्ञान ६६ 
६. लिपी प्रकार णा केणे १४. कृषिविज्ञान २३६५ 
. रकूग १,७५० १८, खनिज-गिक्षेप ८७ 
ढठितकला १६. धातुविज्ञान १०० 
विभाग दे १७. पशुविज्ञान १५७ 
१. का (सामान्य) टू १८. भू-भौतिकीय समन्वेषण १५ 
२. चित्रकठा १०० ९९, मत्स्योद्योग ४२ 
२. वास्तुकला १०० २०. युद्धशास्त्र २०० 
४. मूर्तिकला १०० २१. वनस्पती रोगविज्ञान २५ 
५. संगीत १०० २२. वातावरणविज्ञान १५७ 
६. त्य ८०-५८ २३, वेक 
७, रंगभूमी २०० आ क 9९ 
& वेवर ६०  रे४. वैश्तानिकसंस्था २७ 
९. लघुकळा व कारागिरी १०० २५, संक्रोण विज्ञाने डड 
१०, अलंकरण, वेष इ० उक. २६. संग्रहालये २३० 
एकूण ९०० २७, सांख्यिकी १०७ 
खेळ व मनोरंजन २८, सूक्ष्मजीवगास्त्र ८४ 
विभाग पठ 
१, खेळ त 
<४ मनोरंजन ४ डर 
एकूण १०० मनू 


० एकूण ४,९४२ 


विषयवार तपशील ; सानव्यविद्या कक्षा 


खामाजिक विज्ञाने 


> वर दरोविल्याप्रमाणे चार सुख्य विभाग पाडळे आहेत. त्यांपैकी 
सामाजिक "शान हा विभाग सर्वात मोठा ५,२८० ए्टांचा म्हणजे मानव्यविद्या कक्षेच्या 
धृष्ठसंख्येयंकी जवळजवळ दोनतृतीयांश जागा व्यापणारा असा आहे. | 

बरं सामाजिक विज्ञानाखाळी करिती विषय घ्यावयाचे त्यांची यादी दिली आहे. व प्रत्येक 
विषयाची पृष्ठसंख्याही द्शविठी आहे. वरणनाच्या व विवेचनाच्या सोयीसाठी सामाजिक वराने 
भाषा ब साहित्य, ललितकला आणि खेळ व मनोरंजन अद्शांसारखे भाग पाडले, तरी हे सर्व वी 


मानव्यविद्या कक्षेचे ८ 


विश्वकोशाचे स्वरूप ७ 


परस्परांपासून संपूर्णपणे भिन्न असे असूच शकत नाहीत. समाजाचे मत समजले तर त्या समाजाने 
निर्माण केलेळे साहित्य समजू शकते. तर पुष्कळदा त्या साहित्यातन समाजाची ओळख पटते. 
समाजाचा व त्याने निर्माण केलेल्या चित्रकला, संगीत, नृत्य, इत्यादी ललितकलांचा आणि त्यांचे 
खेळ, त्यांचे छंद, यांचाही असाच संत्रंथ आहे. या संदर्भात केवळ मानव्यविद्या कक्षेतील चार 
विभागांचा परस्परसंबंधच नव्हे, तर मानव्यविद्या कक्षेचा विज्ञान व तंत्र विद्या कक्षेशी असलेला संबंध- 
सुद्धा काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावयास पाहिजे. उदाहरणार्थ, जीवशात्र व मानवशास्र या दोन कक्षां 
तीळ दोन ज्ञानशाखांमध्ये एक जीवप्रकार म्हणून माणसासंब्रंधी जो विचार होईल तो एकच असेल 
आणि मानवाचे सम्यक्‌दर्शन मानवी शरीरविज्ञान आणि मानवी संस्कृती ह्यांचे एकत्रितपणे अवलोकन 
करूनच होऊ शकेल. उद्योगधंद्यांचा, कृषीचा, अर्थशास्रीयदृष्ट्या विचार करीत असता त्यांची तांत्रिक 
बाजू विसरणे चुकीचे ठरेळ. भूगोळ हा विषय तर दोन्ही कक्षांच्या सीमेवरच बसल्यासारखा आहे. 

दोन कक्षांचे आणि प्रत्येक कक्षेतील भागांचे व विषयांचे हे परस्परावलंबित्व लक्षात 
घेऊनही वर म्हटल्याप्रमाणे अभ्यासाच्या सोयीसाठी ज्ञानाचा भागशः व विषयवार विचार करावाच 
लागतो. सामजिक विज्ञानांखाली येणारे, वर दाखविळेळे निरनिराळे विषय, व्यक्ती व समाज 
यांच्यातील संबंधांच्या निरनिराळ्या बाजू दाखवितात. माणसे, त्यांनी निर्माण केलेल्या संस्था व त्या 
माणसांचे आणि संस्थांचे संबंध व संघर्ष हा विषय एवढा प्रचंड आहे की, त्याच्या सर्व बाजू 
सर्व दृिकोनांतून दाखविण्यासाठी, मानव्यविद्या कक्षेच्या जागेपैकी दोन तृतीयांश प्र्ठसंख्या त्यासाठी 
देणे प्राप्च आहे. वर सामाजिक विज्ञानांखाली दाखविळेळे तेरा विषय हे कधीकधी निराळ्या 
तऱ्हेनेही मांडण्यात येतात. इतिहास ही गतघटनांची हकीकत असल्यामुळे मनुष्य व समाज 
यांमधीळ आजचे परस्पर संबंध दाखविण्यासाठी त्याचा काही उपयोग नाही, या भूमिकेवरून हा 
विषय कधी कधी सामाजिक विज्ञानांतून वगळून, स्वतंत्रपणे हाताळला जातो. त्याचप्रमाणे तत्त्वज्ञान, 
धर्म व मानसशास्र यांचाही एक निराळाच गट करण्याची पद्धत आहे. तथापि, पूर्दी पाहिल्याप्रमाणे 
गटवार किंवा विषयवार रचना ही शेवटी एक प्रकारची सोयच असल्यामुळे विश्वकोशाच्या रचने- 
पुरती या तेराही विषयांची गणना सामाजिक विज्ञानात केळी गेली आहे. गृहविज्ञानासारख्या काही 
संमिश्र विषयांची व्यवस्थाही यात अंतर्भूत आहे. 
- सामाजिक विज्ञानांखाली येणाऱ्या निरनिराळ्या विषयांच्या सीमारेषाही निश्चित आखतो - 
येणार नाहीत. कुटुंबसंस्थेसारख्या अनेक सामाजिक संस्था या अर्थशास्र, राज्यशाख्र, समाजरशास्र, 
शिक्षण या सर्व विषयांना सारख्याच महत्त्वाच्या वाटत असतात. कार्ल माक्स, महात्मा गांधी 
अशा विचारवंतांची दखल इतिहासाला, अर्भशास््राला, राज्यशाख्राला, तत्त्जज्ञानादी सर्वांनाच घ्यावी 
लागते. म्हणूनच ज्याप्रमाणे कक्षा, विभाग, विषय या कमीअधिक प्रमाणात सोयीच्या गोटी आहेत, 
त्याचप्रमाणे सामाजिक विज्ञानांतील प्रत्येक विषयाखाली काय यावे हेही काही अंशी सोय पाहूनच 
निश्चित करणे भाग पडते. तेव्हा प्रत्येक विषयासाठी दिलेली पष्टसंख्या ही मुख्यतः निश्चितपणे 
त्या विषयाखाली येणाऱ्या माहितीसाठी व विवेचनासाठी उपयोगात येणार असली, तरी अनेक 
वेळा एका विषयासाठी मुक्रर केळेली जागा दुसर्‍या विषयाच्या काही भागांसाठी वापरली जाणे 
अपरिहार्थच नव्हे तर दृष्टी ठरेल. 

प्रत्येक सामाजिक विज्ञान, विश्वकोशात एका विरिष्ट प्रकाराने अंतभूत केले जाईल. एक 
व्यातिळेख (सुमारे ५ ते २५ परष्ठांचा, काही साधारणतः मोठे लेख (एक ते चार पृष्टांचे) व अनेक 
लहान नोंदी (एक दशांश ते नऊ दशांश पृष्ठांच्या) यांमधून सबंध विषय सांगितला जाईल. 
व्यापिळेखाखाळील त्या त्या विषयाचे एक समग्र दरीन एका ठिकाणी घडविळे गेळे तरी सबंध 
विषय त्या विदिष्ट विषयावरच्या पुस्तकाप्रमाणे एका जागी सापडणार नाही. अकारविव्हे लावलेल्या 
नोंदींतन तो सतराही खंडांतून इतस्ततः विखुरलेला असेल. 

व्यापिळेखात त्या विषयाची व्याख्या, त्यानें व्यापलेला प्रांत व इतर विषयांशी असलेले 
संबंध, त्याच्या अभ्यासाची पद्धती व महत्त्व, प्राचीन काळापासून आजपर्यंतचा त्या विषयाचा 
वि, की. २ 


८ विश्वकोशाचे स्वरूप 


विकास इत्यादी गोटी तपश्लीलवार दिल्या जातील. जगातील, भारतातील व महाराष्ट्रातील त्या 
विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या संस्था, त्याचप्रमाणे त्या विषयाचे अभ्यासक यांसंबंधी उपयुक्त व 
मार्गदराक अश्शी स्व माहिती दिली जाईल. व्यापिळेखाच्या शेवटी अधिकृत व मान्यवर अशा 
संद भग्रेथांची, त्या विषयावरील प्रमुख नियतकालिकांचीही माहिती प्रामुख्याने दिली जाईल, आणि 
इतर लेखांखाली संदरभग्रंथांचा निर्देरा आवश्‍यक तितका परंतु संक्षेपाने केळा जाईल. एकंदरीत 
प्रत्येक प्रमुख विषयावरील व्यापतिळेखाचे स्वरूप असे राहील की, ज्यावरून वाचकाला त्या 
विषयाची स्पष्ट कल्पना यावी व पुढील अभ्यासाच्या द्टीने त्यास सर्व प्रकारचे मागदशन मिळावे. 
इतर सर्वे लहानमोठ्या नोंदी या वाचकांच्या सोयीच्या दृष्टीने, संद सुळभ व्हावा अद्या पद्धतीने 
निवडून निश्चित केलेल्या असतील. 

सर्वसाधारणपणे प्रत्येक सामाजिक विज्ञानाची व्यवस्था अश्या प्रकारे लागणार असली तरी 
विषयाच्या विशिष्ट गरजेप्रमाणे त्याची तपशीलवार रचना निरनिराळीच राहील. स्थुलमानाने प्रत्येक 
विषयाची भागवार पृष्ठसंख्या खालीलप्रमाणे राहील. | 


त ळं क्य 
अथशास्त्र व वाणिज्य (प्रष्ठे ८००) इतिहास (श्रष्ठे ९००) 
अर्थ र > 4 र 2 

१, णास्त्राय सिद्धांत : प ५८9 (अ) जागतिक इतिहास ७८० पृष्ठे 

विषयाचे स्वरूप, महत्त्वाचे ् 

थेविष्र ९ -ज 
अर्थविषयक सामान्य ज्ञान, अथेव्य- १. इतिहास सववसामान्य : न 
वस्थेतील महत्त्वाच्या संस्था. व्याख्या, विष्रयाचे स्वरूप, इति- 

२. अर्थशास्त्राचा इतिहास : २८ हासाचे तत्त्वश्ञान व त्याचा इतिहास; 
अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांचा इतिहास इतिहासलेखन व त्याचा इतिहास; 
(भारतीय अर्थशास्त्रीय कल्सनांच्या इतिहासाचे कार्य इत्यादी. 
उल्लेखासह), र 

२. प्रागितिहास : ३८ 

२. आर्थिक इतिहास : १०० जं क्य शी शल 
योग्य त्या प्रमाणात प्रत्येक देश्याच्या प्रागितिहासातीळ निरनिराळे 
आर्थिक प्रगतीचा इतिहास व तेथीळ काढखंड व त्यांतील जीवन 
सांप्रतची आर्थिक परिस्थिती. संस्कृती 

र ची आर्थिक परिरि ३. प्राचीन संस्कृती : 2 

४. अथब्यवस्थापद्धती : २० इंजित, सुमेरिया, बँबिळो 
भांडवल्याही, समाजवादी, नियोज- ह न्य यी निया; इराण, 
नात्मक वगैरे अ्थव्यवस्थापडती ग्रीस, रोम वगेरे ठिकाणच्या प्राचीन 
व त्यांसंबंधीचे दृष्टिकोन. (ह्यासाठी पय रन शादातत; 

क पृष्ठे राज्यश्ासत्राखाठी ४. मध्ययुग : ७५ 
झा 7.4 ) व (9. 
हेत) रोमन साम्राज्याच्या. बिनाापासून 

५. भारतीय अर्थव्यवस्था : २७५ यूरोपीय प्रबोधनकालापर्यंतचा राज- 
भारताची आर्थिक स्थिती, आर्थिक कीय व सांस्कृतिक इतिहास. 
समस्या. क नि 

शी - आ ् 

९. वाणिज्य व व्यापार : त्र को अव यु 
व्यवसायखरूप, व्यवसाय प्रशञातन- यूरोपीय प्रबोधनकालापासून पहिल्या 
शास्त्र, व्यापारी संस्था इत्यादी, महायुद्धापयतचा राजकीय व 

७. तषा: ी जयी , इतिहास, यूरोपीय 
पमुख अर्थशास्र, उद्योगप्रतंक, र कढी १2 नो 
कामगारनेते, बगैरेंबद्दट जोती रै ; 
पिचंधी यार जुन श्दान क्रांती, राष्ट्रवादाचा उद्गम व विकास, 

वी लोकशाही, समाजवाद व साम्राज्य- 

शासत्रातशेत संज्ञांची ब कल्सनांची यांचे अमेरिके 
लशीकरण, बाद यांचे विकास, 'चा उद्य, 
सिन र पहिळे महायुद्ध वगैरे महत्त्वाच्या 


घटनांचे आढावे. 


६. 


(आ) भारतीय इतिहास 
श्र 


विश्वकोशाचे स्वरूप 


अर्वा बीन काळ : 

पहिल्या महायुद्धापासून दुसऱ्या 
महायुद्धाच्या अखेरीप्यंतचा काळ, 
यूरोपातील हुकूमशाह्या, आशिया व 
आफ्रिकेचे आधुनिकीकरण, अमे- 
रिकेचा उत्कर्ष व प्रभाव, दुसरे 
महायुद्ध इत्यादी घटनांचे आढावे. 
(डुसर्‍्या महायुद्धाच्या समासीनंतर 
आजतागायतच्या घडामोडी राज्य- 
शास्त्र या विषयाखाली घेतल्या 
आहेत). 


भारतीय इतिहासाचे तत्त्वज्ञान व 
त्याचा इतिहास; भारतीयांचे 
इतिहासलेखन व त्याचा इतिहास; 
भारताच्या इतिहासाचे लेगख़न व 
त्याचा इतिहास. 


ह: ७०% रंपारि 
, प्रागितिहास व पारंपारिक 


इतिहास : १ 
प्रागितिहासाचे निरनिराळे काळखेड 
व सिंधूसंस्छती आणि तत्कालिन 
जीवन; पुराणे, महाकाव्ये वगेरेंतून 
मिळणारा नंदपूर्व कालाचा पारंपरिक 
इतिहास. 


. प्राचीन काळखंड : 


परकीयांच्या स्वाऱ्या; मगघांचा 
उद्य; नंद, मौर्य, गुप्त, बाकाटक, 
चेर, चोल, पांड्य इत्यादी उत्तर व 
दक्षिण हिंदुस्थानातील इ. स. च्या 
८ व्या शतकापयेतच्या राजवंद्यांचा 
इतिहास व तत्काळीन जीवन. 


. मध्ययुग (हर्षोत्तर च मोगल- 


पूवेकाळ) : 

मुसलमानी आक्रमणे; घोर, गुलाम, 
खिलजी, तुघलख वगैरे घराण्यांचा 
इतिहास ब तत्काळीन जीवन; 
प्रादेशिक मुसलमानी सत्ता, विजया- 
नगरची सत्ता इत्यादी, 
मोगलकाळ : 

बाबर, हुमायून, सूरघराणे, अकबर, 
शहाजहान, औरंगजेत्र, बहादुर- 
दाहा आणि रोबटचे मोगल बादशहा 
ह्यांच्या कारकीर्दी व तत्कालीन 
जीवन, 


४२० पुरे. 
भारतीय इतिहास : सर्वेसामान्य 


२०० 


२८ 
ना 


७० 


१४५ 


<. मराठ्यांच्या सत्तेचा काल : 


शिवाजी, संभाजी, राजाराम, शाहू 
आणि नंतस्चे छत्रपती; पेशवे व 
मराठमंडळांतीलळ शिंदे, होळकर, 
वगैरेंच्या कारकीर्दी व तत्कालीन 
जीवन. 


, ब्रिटिशांच्या सत्तेचा काळ : 


ब्रिटिशांचे भारतातील सत्तासंपादन; 
गव्हर्नर-जनरलांच्या ब व्हाईसरॉ- 
यांच्या कारकीर्दी; ब्रिटिश्सत्तेचे 
भारतावरीळ बरेवाईट परिणाम; 
ब्रिटिशसत्तेची अखेर (स्वातंत्र्योत्तर 
घडामोडींचे समालोचन राज्यशास्त्रा- 
खाली घेतले आहे.) 


९ 


७५ 


८५ 


एकूण ९०० 


कायदा व न्यायशास्त्र (एष्टे २६०) 


, न्यायशास्त्र $ सवेसामान्य 


व्याख्या, व्यासती, विषयस्वरूप, 
विषयाचा इतिहास. 


, कायदा : सवेसामान्य 


व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वरूप, उगम 
आणि साध्ये; बिधिनिमिती, अर्थ- 
निर्णय इत्यादी; कायद्याचे राज्य; 
कायदेपद्धती व॒ शाखोपक्षाखा; 
दिवाणी व फौजदारी कायदे; 
आंतरराष्ट्रीय कायदा, सुसळ्मानी 
कायदा, संविधान कायदा इत्यादी. 


. भारतीय न्यायशास्त्र आणि 


कायदेपद्धती : 

निरनिराळ्या काळ्खंडांतील स्थिती; 
न्यायदान व न्यायालये, न्यायसंबंधित 
अधिकारी; वकिलीचा व्यवसाय, 
कायद्याचे शिक्षण; कायदा व 
सुव्यवस्था; पोलीस यंत्रणा, काराग्हे; 
निरनिराळ्या विषयांवरील कायदे; 
इत्यादी. 


. खुनीती : 


व्याख्या, स्वरूप, सुनीतिसूत्र 


, संकीणे : 


महत्त्वाच्या कल्पनांचे व संज्ञांचे 
विदादीकरण; प्रसिद्ध कायदेकार, 
धर्मशास्त्रकार, धर्मनिबंधकार कायदे- 
पंडित, न्यायांधीहा इत्यादींची 
संक्षिस चरित्र, 


७ 


च 


७७७ 


ट्‌५ 


१० 


एकूण __ २६० 


4 ठ 


तत्त्वज्ञान (पृष्ठे ४००) 


विश्वकोशाचे स्वरूप 


१. तत्त्वज्ञान $ सरवेसामान्य ५० 
व्याख्या व व्याप्ती, विषयाचा 
इतिहास, प्राचीन तत्त्वतान, आधु- 
निक पारिचिमात्य तत्त्वज्ञान व 
सद्यःस्थिती. 

२, वाद्‌ व खँप्रदाय : ७० 
आदर्शवाद, वास्तववाद, अज्ञेयवाद, 
अनुभववादु, गूढ़वाद इत्यादी 
विविध विचारप्रणालींचे ऐतिहासिक 
आढावे व विवेचन. 

३. तकेशास्त्र : इ 
व्याख्या, व्याप्ती व विविध पद्धती 

४. नीतिशास्त्र २० 
व्याख्या, व्याप्ती व विविध विचार- 
प्रणाली 

५. सोंदर्यशास्त्र : ६० 
व्याख्या, व्याप्ती व विविध दृष्टिकोन. 

६. भारतीय तत्त्वज्ञान : १५८० 
हिंदू , बौद्ध व जैन मतांतीळ विविध 
दर्शने; भारतीय नीतिशास्त्र. 

9, संकीणे र ५५ 
प्रमुख भारतीय व अभारतीय 
तत्त्ववेत्त्यांच्या चरित्रात्मक नोंदी; 
तत्त्वज्ञान विषयांतर्गत विशिष्ट संज्ञांची 
स्पष्टीकरणे इत्यादी स्वख्पाच्या 
लहानमोठ्या नोंदी, 

फकूण ४०७० 
घर्म (पुराणविधेसह) (पृष्ठे २८०) 

१, घम : सवससामान्य २० 
व्याख्या, स्वरूप, धर्मसंस्थेचा 
इतिहास आणि धम व समाज 
याच्या परस्पर संबंधांच्या अनुरोधाने 
बिबिध विषयांची चर्चा. 

२. हिंडुधमे ठव 

३. बोद्धधमे तश 

४. जेनघमे ( 

ष्‌, इस्लळामधमं ३ ठ 

९. यहुदीथमे न 

2 झोरोष्रियन धम २० 

टु, गीख्ध च्मे ष्‌ 

९, शिटो घमे 


१०. ताओ धमे 

११. कनफ्युशियन धम 

१२. खिस्तीधमे 

१३. इतर प्राचीन ब अर्वाचीन 
घमे आणि पंथ 
(पत्येक धर्मासाठी दिलेल्या 
पृष्ठसंख्येत त्या त्या धर्मातील 
धर्मसंस्थापक, धर्मप्रचारक वगेरेंची 
चरित्रे, धर्माची तत्त्वे, धार्मिक 
संस्था, आचार व परंपरा, सण, 
ब्रते, उत्सव त्याचप्रमाणे प्रत्येक 
धर्माशी संबंधित अशी पुराणविद्या 
यांवर विविध नोंदी केल्या जातील.) 


२३० 
1 | 


एकूण २८० 


पुरातत्त्वविद्या (पृष्ठे १००) 


१. पुरातत्त्वविद्या : सवेसामान्य 

(अ) विषयाचे स्वरूप व इतिहास; 
उत्खननशास्त्र व उत्खननांनचचा 
इतिहास; उत्खननातून 
मिळणारा इतिहास व त्याचे 
महत्त्व, 

(आ) पुरातत्त्वविद्येच्या दृष्टीने मह- 
त्वाच्या अशा जगातील 
अनेक स्थळांच्या ल्हान 
मोख्या नोंदी. 


२. पुरातत्त्वविद्या : भारतीय 

(अ) भारतातील पुरातत्त्वविद्या व 
तिचे महत्त्व. 

(आ) पुरातत्त्वविदेच्या दृष्टीने 
महत्त्वाच्या अशा भारतातील 
अनेक स्थळांच्या लहान- 
मोठ्या नोंदी, 

३१. संकीणे $ 

पुरातत्त्वविद्येतीलळ काही पारिभाषिक 
संशांची स्पष्टीकरणे, प्रमुख पुरातत्त्व- 
वेत्त्यांची अल्पचरित्रे इत्यादी. 


भूगोळ (पृष्ठे १०२०) 


१. भूगोळ : सवेसामान्य 
व्याख्या, व्याप्ती, बिष्रयस्वरूप, 


विषयाचा इतिहास, विषयाचे 
बिभाग, 


ष्० 


$! 


१० 


ऱ 
१. 


> 
न 


, संकीण : २३ 


विश्वकोशाचे स्वरूप 


खंड : ८० 
प्रत्येक खंडाचे भूवणन; इतिहास; 
राजकीय, आर्थिक व सामाजिक 
स्थिती यांविषयी सर्वसामान्य माहिती 


. देदा $ २५० 


प्रत्येक देशाचे भूवर्णन; त्याचा संक्षिप्त 
इतिहास; तेथील राजकीय, आर्थिक 
व सामाजिक स्थिती; भाषा व 
साहित्य; शिक्षण, कळा, खेळ व 
तेथीळ महत्त्वाची स्थळे अश्या 
स्वरूपात माहितीपूर्ण असे विस्तृत 
लेख. 


. प्राकृतिक भूगोळ : १०० 
. महासागर, समुद्र, नद्या, पत, बेटे, 


सरोवरे, वाळवंटे, सासुद्रधुन्या वगेरें- 
वरीळ नोंदींत त्यांचे प्राकृतिक 
वणन व त्यांचा मानवी जीवनावर 
झालेला परिणाम यांविषयी लहान- 
मोठी टिपणे असतील, 


, महत्त्वाची स्थळे : २२० 


राजधान्या; मोठी शहरे; बंदरे; 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक; 
व्यापारी वा लष्करी दृष्ट्या महत्त्वाच्या 
आणि प्रेक्षणीय अशा सवे स्थळां- 
विषयी लहानमोठी टिपणे. 


९९१ 
ठं 


प्रमुख भूगोळ्वेत्ते, प्रवासी, संशो धक, 
वगैरेंबद्दळ परिचयात्मक टिपणे व 
प्राकृतिक व मानव थूगोलांतर्गत 
महत्त्वाच्या भौगोलिक संज्ञांची 
स्पष्टीकरणे. 


एकूण १०३० 


मानवशास्त्र (पृष्ठे २००) 


, मानवशास्त्र $ सवेसामान्य १० 


व्याख्या, व्याप्ती, विषयाचे विभाग 
व विषयाचा इतिहास. 


, आदिमानव ! शह 
मानवप्राय-प्राणी व मानवबजीव- 
नाचा प्रारंभ. 
संस्छृती । टा 


संस्कृतीचा अर्थ, बिकास, प्रसार; 
संस्कृतीचे विविध प्रकार; सांस्कृतिक 
स्थित्यंतरे, 


७. वंदा : 
अर्थ, वांशिक गट, वांशिक भेद, 
वांशिक समस्या आणि वंशविचार. 


५. मानवजातिविज्ञान : 
व्याख्या, व्यास्ती, विषयाचा इतिहास; 
इतिहासकालातीळ व अर्वाचीन 
मानवसमूह; जगातील व भारतातीळ 
टोळ्या, जमाती इत्यादी, 

६. संकीणे $ 
प्रसुख मानवशास्त्रवेत्त्यांची अल्प- 


चरित्रे; मानवशास्त्र विषयक संज्ञांची 
स्पष्टीकरणे. 


र 


४० 


१०० 


२० 


एकूण 


मानसशास्त्र (पृष्ठे २५०) 


१. मानसशास्त्र $ सवेसामान्य 
व्याख्या व व्याती, विषयाचा 
इतिहास, विष्रयाचे विभाग. 


२. पद्धती $ 
मानसशास्त्राच्या अभ्यासाच्या 
प्रायोगिक, बिःछेष्रणात्मक इत्यादी 
विविध पद्धतींचे आढावे. 


३. वाद व संप्रदाय : 
साहचार्य-मानसशास्त्र, मास्तक- 
सामुद्रिक, रचनात्मक आणि 
क्रियात्मक-मानसशास्त्र, क्षेत्रीय- 
मानसशास्त्र, बतैनवाद, प्रयोजन- 
वादी-मानसक्यास्त्र, इत्यादी विविध 
बाद व संप्रदाय यांचे विवेचन. 


४. शाखा व क्षेत्रे $ 
सामाजिक मसानसरास्त्र, बाल- 
मानसरदास्त्र, औद्योगिक मानसशास्त्र, 


अपसामान्य मानसशास्त्र, प्राणि- 


मानसशास्त्र, अतींद्रिय मानसशास्त्र, 
शैक्षणिक मानसशास्त्र इत्यादींवर 
लहानमोठ्या नोंदी, 


५. संकीणे $ 
प्रमुख मानसशास्त्रवेत्यांची अल्प- 
चरित्रे, मानसश्ास्त्रांतगत विविध 
संज्ञा व मानसशास्त्राशी निगडित 
अश्या अनेक वित्रयांवरील ळलहान- 
मोठ्या नोंदी, 


०२०० 


३० 


१०० 


१०० 


१२ विश्वको 
युद्धशास्त्र (पठे २६९०) 
१. युद्धशास्त्र : सर्वसामान्य ४० 


दौ 


३. 


- व 


षत 


ट्‌ 


व्याख्या, व्यात्ती, विषयस्वरूप, 
विषयाचा इतिहास, युद्धाच्या 
तात्त्विक व ॒ तांत्रिक अंगांची 


सर्वसाधारण चर्चा, युद्धप्रकार, 
युद्धनीती, इत्यादी. 
युद्धसाहित्य व रास्त्रास्त्रे : 


प्राचीन, आधुनिक व भविष्यकालिक 
युद्धसाहित्यावर व रास्त्रास्त्रांवर 
लहानमोठ्या नोंदी. 

सेनिकी अभियांत्रिकी : 

विशेष सैनिकी गरजा, विविध तांत्रिक 
आयोजना. 

सैनिकी संघटन : 

इतिहात; आधुनिक संघटनतंत्र; 
लष्करभरती; शिक्षण - प्रशिक्षण; 
सेनिकीजीवन; पूरकसेना, स्वयंसेवक 
इत्यादी. 

संकीणे : 

निःरास्त्रीकरण,  सैनिकी-करार, 
लष्करी मदत, सेनिकी सरकारे व 
क्रांत्या इत्यादी विविध विषय; 
महत्त्वाच्या पारिभाष्रिक संज्ञांचे 
विशदीकरण आणि प्रसिद्ध योद्धे, 
युद्धशास्त्रज, आदींची अल्प'चरित्रे. 


एकूण 


२९० 


राज्यशास्त्र (पृष्ठे ५००) 


राज्यशास्त्र : सवेसामान्य 

राज्यशास्त्र-व्याख्या व व्याप्ती; 
राज्यशास्त्राचा विकास; स्वातंत्र्य, 
समता, सावंभोमत्व इत्यादी 
कत्पनांचे स्पष्टीकरण; राज्य, शासन, 
इत्यादांच्या व्याख्या; राज्याचे 
स्वरूप व कार्यक्षेत्र यांसंबंधीचे 


निरनिराळे बाद; राजकोय संस्थांचा 
इतिहास, 


२. राज्यघटना व शासनव्यवस्था ! 


घटना-ब्याख्या, 


प्रकार इत्यादी; 
निरनिराळ्या देशांच्या घट्ना ब 


काही महत्त्वाच्या घटनांचे ऐति- 
हासिक विकास, शासनव्यवस्था- 
शासन ब त्याचे विभाग; विधिमंडळ र 


१७ 
१५0 


द्ध 


-] प 


शाचे स्वरूप 


कार्यकारीमंडळ, न्यायमंडळ, जास- 
कीय सेवकवर्ग, इत्यादी; लोकमत, 
राजकीयपक्ष, निवडणुका इत्यादी; 
स्थानिक-शासन व्यवस्था; सल्लागार 
समित्या इत्यादी. 


* आंतरराष्ट्रीय राजकारण : 


आंतरराष्ट्रीयत्व, आंतरराष्ट्रीय परि- 
घदा व संघटना, आंतरराष्ट्रीय संबंध. 


, भारतीय राजनीती : 


भारतातील राज्यशास्त्रविषयक 
सिद्धांत; इतिहासकाळातीळ राजकीय 
संस्था, आधुनिक भारताचा घटना- 
त्मक इतिहास, स्वातंत्र्यआंदोळनाचा 
इतिहास; स्वातंत्र्योतर कालातील 
भारताची राजकीय प्रगती, भार- 
ताची घटना, भारतातील राजकीय 
पक्ष, सांप्रतच्या राजकारणाचे स्वरूप. 


» संकीर्ण ! 


प्रमुख राज्यशास्त्रवेत्त्यांवरीळ व प्रमुख 
राजकारणी व्यक्तींवरीळ चरित्रात्मक 
नोंदी; राज्यशास्त्रीय संज्ञांची स्पष्टी- 
करणे इत्यादी. 


शिक्षण (पठे २००) 


(१० 
* शिक्षण : सर्वेसामान्य 


व्याख्या, व्याती, शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान, 
विषयाचा इतिहास; शिक्षणविषयक 
बिविध मते ब संप्रदाय; शैक्षणिक 
मानसदास्त्र. 


शिक्षणसंस्था : 

अर्थ, प्रकार, व्यवस्थापन; बिबिध 
विद्या व विद्याल्ये, त्यांतील 
अभ्यासक्रम व शिक्षणपद्धती, 
रैक्षणिक साधने; शैक्षणिक प्रशासन ; 
संघटना, परिषदा इत्यादी. 


* विशिष्ट शिक्षण : 


अपंग, प्रोढ, कामगार, स्त्रिया 
वगैरेंच्या शिक्षणाच्या समस्या; 
व्यावसायिक, तांत्रिक वगैरे विशेष 
पकारच्या शिक्षणाच्या व्यवस्था, 
देशोदेशींची शिक्षणव्यवस्था : 
प्र्येके देशातील शैक्षणिक 
परिस्थितीचा त्या त्या देदानामा- 
वरील नोंदीत आढावा. 


९० 


२9 


४०८ 


विश्वकोशाचे स्वरूप १३ 


५. संकीणे : ४० ७४. सामाजिक मानसशास्त्र : ३० 
प्रमुख शिक्षणशास्त्र, शिक्षणप्रचारक व्याख्या, व्यापी, ऐतिहासिक समा- 
यांची अल्पचरित्रे व शिक्षणशासतराशी लोचन व विविध दृष्टिकोन. 
निगडित असे ल्हानमोठे विषय. _ ८, विविध सामाजिक समस्या : व 
पकूण . ३..२५० जुगार, गुन्हेगारी, वेश्याव्यवसाय 1 
इत्यादी सामाजिक प्रश्नांचा ऊहापोह; 
ससाजरास्त्र (ए्टे ४५०) समाजस्थितीतील बदल व सामा- 
जिक सुधारणा. 
१. समाजशास्त्र $ सवेसासान्य ३० 
व्याख्या, व्याप्ती, विष्रयस्वरूप, ९. भारतीय समाजशास्त्र : १०० 
विषयाचा इतिहास. वर १ ते ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
२. सामाजिक संस्था : दळ भारतीय समाजाचे आलोचन. 
विवाह, कुटंब, वर्ण, जाती, वर्ग ७. संकीणे : ३० 
इ्त्यादी का यी ऐतिहासिक प्रमुख समाजशास्त्रवेत्यांची व 
समालोचन व सद्यःस्थिती, समाजसुधारकांची  अलयरित्रे 
३. विशिष्ट समाजशास्त्र : १०० समाजज्ास्त्रविषयक संज्ञांची स्पष्टी- 
ग्रामीण, नागरी, प्रादेशिक, भाषिक करणे इत्यादी. 


वगैरे विशिष्ट दृष्टिकोनांतून केलेली 


प्र 
समाजशास्त्रीय पाहणी. एकूण ४५० 


भाषा व साहित्य : 

भाषा व साहित्य हा, या कक्षेतील विश्‍वकोशातील पृष्ठसंख्येच्या दटीने सामाजिक 
विज्ञानांच्या खालोखाल महत्त्वाचा असा बिभाग धरून ल्यास एकूण १,७१० पृष्ठे दिली आहेत. 
सामाजिक विज्ञानांसाठी जी जागा आहे त्याच्या फक्त निम्मीच ह्या विभागाला देण्याचे सरळ कारण 
असे आहे की, भाषा व साहित्य ह्यामागीळ जे सामाजिक जीवन असते त्याची विविध अंगे 
सामाजिक विज्ञानांतगत विविध विषयांतीळ अनेक लहानमोठ्या नोंदींतून दाखविली जाणार आहेतच. 
तथापि, आज विदेच्या क्षेत्रात, विद्यापीठ इत्यादी संस्था विषयवार अभ्यासक्रम आखून, स्या गोष्टी 
सर्वस्वी किंवा मुख्यतः , भाषा व साहित्य ह्या विषयांच्या अध्ययनाखालीच याव्यात असे मानतात, त्या 
योग्य तऱहेने हाताळण्यासाठी मराठी विश्वकोशात हा विभाग वेगळा घेऊन त्याची विशिष्ट प्रकारे 
व्यवस्था लावली आहे. 

माणूस आणि तो बोलत किंवा लिहीत असळेली भाषा ह्या गोटी अविभाज्य अशा दिसतात. 
माणसामाणसांतीळ विचारांची व भावनांची देवघेव ही बहुराः विदिष्ट ध्वनिबढ संकेतांच्या 
माध्यमातूनच होत असते. दे माध्यम किंवा ही भाषा माणूस गृहीत धरून चालतो. तथापि 
अभ्यासकाला किंवा सामान्य माणसालाही, तत्संबंधी अनेक. कुतहळे असू राकतात. भाषा म्हणजे 
नेमके काय, ह्या भाषेला प्रारंभ कसा झाला, विशिष्ट ध्वनींना विशिष्ट अर्थ केव्हा ब कसे प्रात 
होतात, जगात बोलल्या जाणाऱ्या शेकडो भाषांपैकी काही वेळा दोन भाषा एकमेकींहून अतिशय 
भिन्न तर काही वेळा दोनचार भाषा बऱ्याचश्या मिळत्याजुळत्या दिसतात त्या का, असे कितीतरी 
प्रश्न उद्भवतात. गेली कित्येक वर्षे ह्या प्रश्नांची उत्तरे माणसे शोधीत आहेत. निरनिराळ्या 
उत्तरांतून त्या विषयाच्या अभ्यासात निरनिराळी मते, पंथ व संप्रदायही निमीण झाले आहेत. त्या 
सर्वांचा आढावा काही मोठ्या व्यापिळेखांतून घेतला जाईल व इतर अनेक लहानमोठ्या नोंदींवून 
आवश्यक ती इतर माहिती आवश्यक तेवढ्या तपशिळात दिली जाईल. 

जगातील बर्‍याच भाषा ह्या नुसत्या बोलल्या जात नसून लिहिल्या जातात. त्या लिहिण्याचे 
प्रकारही विविध आहेत. त्या प्रत्येक प्रकाराला आपण लिपी म्हणतो. येथेही कधी कभी काही दोन 


१४ विश्वकोशाचे स्वरूप 


चार लिप्या सारख्यासारख्या तर काही एकमेक्रींहून अगदी निराळ्या अश्या दिसतात. भाषा व 
५») (> देणे डड च (९ 

साहित्य ह्या विभागात लिप्या आणि त्यांची वैशिष्ट्ये ह्याबद्दळची सर्व माहिती देणे इष्ट होईल, म्हणून 

त्यासाठीही काही जागा दिलेली आहे. 


तथापि, भाषेसंबंधी फक्त सर्वसाधारण अशी माहिती देऊन भागणार नाही. प्रत्येक भाषेचा 
व त्यातील साहित्याचा वेगळा अभ्यासही तितकाच आवश्यक आहे. म्हणून जगातील प्रत्येक 
महत्त्वाच्या भाषेसाठी व त्या भाषेतील साहित्यासाठी काही जागा ठेवलेली आहे. जगातील भाषा 
व साहित्य हा विषय, प्रत्येक भाषेवर एक व त्यातीळ साहित्यावर एक असे दोन व्याप्तिळेख व त्या 
भाषेतील ख्यातनाम साहित्यिक व प्रसिद्ध ग्रंथ यांच्यावरील अनेक लहान मोठी टिपणे अद्या चार 
प्रकारच्या नोंदींमध्ये समाविष्ट केळा जाईल. भाषा व साहित्य हे भाग परस्परांशी संबंधित तर 
आहेतच, परंतु त्यांचा सामाजिक जीवनाशीही निकटचा संबंध आहे. समाजाचा भोंगोलिक परिसर, 
त्याचा जीवनावर होणारा परिणाम, भौतिक घडामोडी व स्थित्यंतरे, तात्विक, धार्मिक व अन्य वैचा- 
रिक प्रवाह, प्रणाली व आचारपद्धती या सर्वांचे दर्शन साहित्यातून घडत असते. प्रत्येक भाषेच्या 
. साहित्यात काही आंतरिक प्रवाह व प्रव्रत्ती दिसतात. हे प्रवाह व प्रवृत्ती त्या त्या साहित्यातील 
प्रमुख ग्रंथकारांच्या ग्रंथांतून कमीअधिक प्रमाणात अवतरत असतात. तथापि, काही ग्रंथकार व 
त्यांच्या कृती ह्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारे समाजदर्शन घडत नाही व त्या केत्रळ अगदी स्वतंत्र 
अशा प्रज्ञेचे आविष्कार असण्याचा किंवा मानळे जाण्याचा संभव आहे. म्हणून भाषा, साहित्य, 
ग्रेयकार व ग्रंथ अशा चार प्रकारच्या नोंदींतूनच भाषेचे व तिच्यातील साहित्याचे सम्यग्दशेन 
घडू शकेल. प्रत्येक भाबेवरील व्यापतिळेखात त्या त्या भाषेचा परिसर, भाषेचे स्वरूप, ती ज्या 
भाषिकगटात पडते तो गट व त्यातील तिचे स्थान, तिच्या विकासाचा संक्षिप्त इतिहास, ध्वनिविचार 


आणि लेखनपद्धती, दाव्द भांडाराची जडणघडण, व्याकरणात्मक वैशिष्ट्ये, या गोष्टींचा आढावा घेतला 
जाईल. तसेच विशिष्ट 


ष्ट भाषेतीळ साहित्यावरील व्या्विळेखात साहित्याचा सर्वसाधारण आढावा 
घेताना, अगदी आरंभापातून आजकालपर्यच्या इतिहासातील निरनिराळ्या कालखंडांतील स्थित्यंतरे 
दाखवून, त्याबरोबरच त्यांतील आंतरिक विचारप्रवाह, वाद, साहित्यप्रकार इत्यादींची दखल 
घेतली जाईल. त्या त्या भाषेतील साहित्यसंस्था, प्रंथाल्ये, अनुदाने, अशा स्वरूपाची उपयुक्त 
माहितीही व्यातिळेवांत अंतभूत केली जाईल किंवा सुलभ संदर्भासाठी क्वचित स्वतंत्र नोंदींतूनही 
दिळी जाईल. व्यातिळेखातील माहिती त्या साहित्याच्या सर्वसाधारण गुणवैशिष्ट्यांबद्दळची असेळ 
दिवाय प्रमुख प्रेथकार व काही युगप्रवर्तक असे . ग्रंथ यांच्या स्वतंत्र नोंदी केल्या जातील. हे 
श्रवकार व त्यांचे ग्रंथ हे कधी विशिष्ट प्रवाहाचे प्रतिनिधी असतील तर कधी प्रवाहाचे प्रतिनिधी 
नसतील, तर कधी प्रवाहाबरोबर, प्रवाहाच्या बाजूला किंवा प्रवाहाच्या विरुद्धही जाऊन, स्वतःच्या 
मोलिकतेवर आधार ठेवून काही वेगळे, स्वतंत्र प्रयत्न करणारे, असे असतील. प्रत्येक साहित्यातील 
अशा प्रसुख ग्रंथकारांच्या नोंदी ग्रंथकारांच्या महच्वाप्रमाणे नऊ-दहा ओळींपासून दोन-तीन पृष्ठांपर्सत 
असतील. अशा नोंदींतून त्या ग्रेंथकाराविषयी जन्ममृत्यूच्या तारखा, शिक्षण वगैरे स्वरूपाची 


योग्य "ना प्रमाणात व्यक्तिचरित्रात्मक माहिती तर येईलच, परंतु एकंदर वाळ्ययीन इतिहासातील 
न्या कार्थ व स्थान काय हेही सांगितले जाईल. साहित्याच्या इतिहासात ' शाकुंतल? किंवा 
हॅम्लेट * सारखे काही विशिष्ट प्रेंथही स्वतंत्र विचार करण्याच्या योग्यतेचे ठरतात. व्यातिळेखांतून 
त्यांचे उ्छेघ अनुषंगाने होऊन जातील. ग्रंथकारांवरीलळ नोंदींतही त्यांच्या प्रमुख ग्रेथांचा विकार 
जाता जाता होईल. मात्र तरीही काही विशिष्ट ग्रंथांची स्वतंत्रपणे व तपशीलवार माहिती येणे 
आवश्यक ठरेल, यासाठी काही साहित्यांतील काही प्रमुख ग्रंथांच्या नोंदी वेगळ्या दिल्या जातील 
न्यातिळेल्ांत किंबा ग्रंथकारांच्या नोंदींखाळी यांचा विचार विस्ताराने केला असेळ तर दविरक्ती 
टाळली जाईल, परंतु या दोनही विभागांत पुरेशी माहिती न आली तर ग्रंथांसंबंधी योग्य 
ती माहिती ग्रंथनामांच्या नोंदीत स्तंत्रपणे येईल. यांत त्या ग्रंथाचा त वात तोरे 
आजश्यक ती माहिती दिल्यानंतर, स्यळमर्यादित शक्‍य होईल तेवढे टीकात्मक विवेचन व ववा 


>>> 
ल्- 


विश्वकोशाचे स्वरूप १५ 


केळे जाईल. जुन्या ग्रंथांच्या बाबतीत हस्तलिखिते, प्रती, सटीक आदृत्त्या वगैरे इतर आवश्यक 
ते तपशीलही पुरविले जातील. 

मराठी भाषा व साहित्य हा विभाग मराठी विश्वकोशाच्या दृ्टीने साहाजिकच विठोख 
महत्त्वाचा धरून त्यास सर्वांत जास्त म्हणजे १७५ पृष्ठे दिली आहेत. संस्कृत भाषा व साहित्याचे 
स्थान, भारतीय संस्कृती व मराठी भाषा, ह्यांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच शंभराहून 
अधिक पृष्ठे या प्राचीन भाषेस दिळी आहेत. आणि त्याच दृष्टीने प्राकृत भाषांनाही ७५ एष्ठे दिली 
आहेत. इंग्रजी भाषा व साहित्य यांचा आधुनिक मराठीवर फार मोठा आणि क्रांतिकारक परिणाम 
घडून आला आहे. इंग्रजीचे भारताच्या व महाराष्ट्राच्या जीवनातील स्थान लक्षांत घेऊनच त्यास 
१२५ पृष्ठे दिली आहेत. त्यानंतर इतर भाषा व साहित्य यांनाही, भाषांतैशिष्टय, त्या प्रमाणे साहित्याचे 
वैशिष्टय व वैपुल्य लक्षात घेऊन योग्य प्रमाणात पृष्ठे दिळी आहेत. इतर जागतिक भाषांपैकी 
अधिक महत्त्वाच्या भाषा व साहित्यावरील नोंदी, भाषा-व्यापतिळेख; साहित्यरयापतिळेख, प्रसुख 
ग्रंथकार व प्रमुख ग्रंथ अशा चारही प्रकारच्या होतील; तर कमी महत्त्वाच्या भाषा व साहित्यांनची 
माहिती एकदोन विस्तृत ळेखांतच सामावण्यात येईल. 

साहित्याप्रमाणे साहित्यसमीक्षा म्हणजे काय हे स्पष्ट करणारे मूलभूत स्वरूपाचे मोठे लेख 
येतील. त्यांत साहित्यावरील आजवरच्या व्यासंगातून निष्पन झालेल्या सिद्धांतांचा व वादांचा 
परिचिय करून दिळा जाईल. आधुनिक साहित्यसमीक्षा जवळजवळ सर्वेस्वीच पाश्चिमात्य 
जगातील मते व संप्रदाय ह्यांच्या अनुरोधाने सांगितली जाते. म्हणूनच क्लॅसिसिझम्‌, रोमॅन्टिसिझम्‌, 
मॉडर्निझम्‌ अशांसारख्या लहानमोठ्या लेखांतून यूरोपीय साहित्यसमीक्षा अधिक स्पष्ट केली 
जाईल. तथापि, संस्कृतादी जुन्या संपन भाषांतील साहित्यसमीक्षाविषयक विचारांनाही योग्य ते 
स्थान दिळे जाईलच आणि प्रादेशिक गरज लक्षात घेऊन मराठीतील समीक्षेला थोडे अधिक 
महत्त्व देणेही उचित ठरेल असे वाटल्यामुळे त्याप्रमाणे तरतूद केली आहे. 

विश्वकोशात साहित्य आणि समीक्षा ह्यांवरील विस्तृत व्यातिळेख, जगातील निरनिराळ्या 
भाषांतील साहित्यांवरीळ लेख ह्यांखेरीज कथा, कादंबरी, नाटक, काब्य, चरित्र इत्यादी जे लहान- 
मोठे साहित्यप्रकार आहेत त्यांपैकी प्रत्येक प्रकाराचा एकेका स्वतंत्र लेखातून विकास दाखवून 
त्या प्रकारांची वैशिष्टये स्पष्ट करण्यात येतील. साहित्यप्रकारांचा इतिहास हा एकंदर जागतिक 
वाढ्यय लक्षात घेऊन देण्यात येणार असला; तरी सर्वसामान्य मराठी वाचकांची व वाड्ययाभ्यास- 
कांचीही पाश्चभूमी लक्षात घेऊन इंग्रजी, संस्कृत व मराठी साहित्यांतील त्या विशिष्ट वाड्यय- 
प्रकाराच्या विकासाला जास्त महत्त्व देण्यात येईल. 

वर वणन केल्याप्रमाणे विविध नोंदींतून भाषा व साहित्य ह्यांविषयीची जास्तीत जास्त 
माहिती आली, तरीही साहित्याच्या क्षेत्रात इतर अनेक साहित्यांशी संबंधित अशा कमीअधिक 
महत्त्वाच्या विषयांची माहिती आजच्या जगात आवश्यक झालेली आहे; म्हणूनच कोश, भाषांतर, 
साहित्यिक संस्था, साहित्यिक पारितोषिके अशांसारख्या अनेक संकीर्ण नोंदींसाठी काही जागा 
राखून ठेवली आहे. - 

साहित्यविषयक सर्वसामान्य विषयांत आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय अंतर्भूत करणे 
आवश्यक आहे; तो म्हणजे वृत्तपत्रन्यवसाय. हा विषय फक्त साहित्याच्या क्षेत्रातला आहे असे 
नाही, सामाजिक जीवनाच्या इतर अनेक अंगांशी तो निगडित आहे. तथापि, सोईसाठी त्याची 
व्यवस्था ह्या विभागात केली आहे. वृत्तपत्रन्यवसाय हा विषय मुख्यतः वृत्तपत्रन्यवसायाचे स्वरूप 
व इतिहास, नियतकालिके अश्या मोठ्या व्याप्तिळेखांतत सांगितला जाईल. शिवाय बृः्तसंस्था, 
वृत्तसंघटना, सेन्सॉर, बातमीदार अशा अनेक लहानमोठ्या नोंदींतून त्या विषयांवरील बारीक- 
सारीक तपरिलांची माहिती पुरविळी जाईल. 

भाषा व साहित्य ह्या विभागात किती विषय कशा प्रकारे घेतले जातील ह्याची वर कल्पना 
दिळीच आहे. स्थूलमानाने विषयाचे विभाग व विभागवार एण्टसंख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


१६ विश्वकोशाचे स्वरूप 
इंडियन ढी १० 
जगातील भाषा व साहित्य (पृष्ठे ९७५०) ७. अमेरिकन इंडियन भाषा 
८, आफ्रिकन सूळ भाषा : २० 

(अ) भाषाद्यातर (पट ९८०) तसा! ३५ 

१. भाषाशास्त्र ! (वरील १ ते ८ यांमध्ये येणाऱ्या 
व्याप्ती, इतिहास इत्यादी. भाष्रांखेरीज) शि 

२. भाषा : एकूण १३०० 
स्वरूप, उगम, इतिहास इत्यादी. "ह 

३. भाषाकुल व गट : (इ) लिपी , (पृष्ठे 9०) 
कल्पना, विभागणी, प्रमुख भाषाकुले [वरील (आ) मधील भाषांच्या 
व गट, महत्त्वाच्या भाषाकुलांची व लिप्यांची साधारण माहिती संबंधित 
गटांची वेंगवेगळी माहिती. भाषांवरील व्याततिळेखांत येईलच. | 

४. संकोणे : १. लिपी : र 
भाषेचे अब्ययन, द्रिभाषिकत्व ब उगम, प्रकार, इतिहास, संख्या- 
बहुभाषिकत्व अद्या स्वरूपाचे विविध लेखन इत्यादी. 
विष्रय, विशिष्ट संज्ञांची स्पष्टीकरणे, २. भारतीय लिपी : 
अभारतीय व भारतीय भाबाक्ास्त्र- ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, गुजराथी, 
ज्ञांवर परिचयात्मक नोंदी वगैरे बंगाली, गुरुमुखी, मोडी, तामीळ, 

"स्ञी तेल्गु, कन्नड, मल्याळी, उडिया 
आ, जगातील भावा ॥हित्य ९ र र ल्पी र 

(५५८ रि नी गी 1) उद्‌, मोहेनजादारोची 9 

ह ी उटा म्क् इत्यादी सर्व महत्त्वाच्या जुन्या व 

व नि र मे - चाळू लिप्या. 

२, हू र 

रे संस्कृत व प्राकृत : १५० २. अभारतीय ठिपी: 

ग ऱ्ल्ते र्दी जॅ हायरॉग्लिफिक, क्युनिफॉर्म, फिनि- 
पाळी ह! शियन, हिब्रू, अरवी, चिनी, जपानी, 

; यी र जय फार्सी, ग्रीक, रोमन, रशियन, 
(पाठी, अपभ्रंश, मागधी इत्यादी) इत्यादी सर्व महत्त्वाच्या जुन्या व॑ 

2. आधुनिक भारतीय भाषा चाळू लिप्या. 

(मराठी खेरीज) : ऱ २०५ (ईई) साहित्यसमीक्षा (पृष्ठे 8०) 
आसामी, बंगाठी, गुजराथी, हिंदी, विषयस्वरूप, इतिहास, वाद व 
उडिया, पंजावी, सिंधी, तामीळ, संप्रदाय; प्रमुख समीक्षकांवरीळ 
तळणु, मल्याळी, कन्नड, काह्मिरी, चरित्रात्मक टिपणे व साहित्य- 
खासी, पहाडी वगैरे सर्व महत्त्वाच्या समीश्षांतर्गत संकीर्ण विषय. 

भाषा; निरनिराळ्या बोली आणि (उ) साहित्य प्रकार : (पृष्ठे ७०) 
आदिवासींच्या भाषा. काव्य, नाटक, कादंबरी, कथा, 

५. यूरोपीय भाषा (इंग्रजी खेरीज) : ३८० चरित्र, निबंध इत्यादी साहित्यप्रका- 
इटॅलियन, सॅनिदा, फच, पोटुंगीज, रांचे स्वरूप, विकास व सद्यश्थिती, 
रक्षियन, चेक, पोलिश, सर्तरी-त्रोअ (ऊ) साहित्याझी संबोधित संकीणे 
शियन, बल्गेरियन, जमन, डच, विषय (पृष्ठे ११०) 
फ्लेमिरा, स्वीडिश, डॅनिश, नोर्वे शः बत्तपत्रव्यवसाय : ४० 
जियन, लॅटिन, ग्रीक, हंगेरियन नकर इतिहास, नियत- 
फिनिश, एस्योनियन, लिथुभानियन का तुकवत्वाच अगा, वेचसत्या, 
इत्यादी, वाताहर, सुद्रण-स्वातंत्र्य, सेन्सॉर, 

“टि. इत्यादी लहान मोठे विषय. 
२. आदियाइ भाषा : १०० वा च 
न * २. संकीण : ी 
(भारतीय भाषांखेरीज) क्र 


अरबी, फार्सी, तुर्की, अक्केडियन, 
हिट्टाईट, चिनी, जपानी, कोरियन, 
ऐनु, सयामी, ब्रह्मी, मळे, नेपाळी, 
इंडोनेशियन इत्याटी, 


साहित्यसंस्था, साहित्यिक पारिती- 
षिके, अनुदाने, शब्दकोरा, विश्व- 
कोश, सांवत्सरिके, सेन्सॉर, भाषां- 
तर, रूपांतर इत्यादी साहित्यासंबंधी 
सामान्य विषय, 


विश्वकोशाचे स्वरूप १७ 


ठलितकला : 
मानव्यविद्या कक्षेतील ह्या तिसर्‍या विभागासाठी विश्वकोशाची ९०० पृष्टे आहेत. समाजातील 
साहित्याप्रमाणेच चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य इत्यादी ललितकलांतूनही समाजाचे जीवन 
दिसत असते; त्याच्या आश्या आकांक्षा व्यक्त होत असतात. त्याचप्रमाणे पुष्कळदा ग्रेथकाराप्रमाणे 
ललितकलाकारही आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेतत समाजातीळ अश्या निराळ्याच विश्वात स्वतः जातो व 
इतरांनाही नेतो. हे सर्व ललितकलांमधून साहित्यापेक्षा निराळ्या प्रकारे पण पुष्कळदा अधिक 
परिणामकारकपणेही झाल्यासारखे दिसते. अंशतः जो समाज ह्या कला निर्माण करतो, त्याची 
सर्वांगीण माहिती निरनिराळ्या सामाजिक विज्ञानांखाली वं त्या प्रत्येक समाजाच्या साहित्यावरील 
ळेखांतून दिल्यानंतर, ळलितकलांची पाश्नभूमी सांगण्यासाठी म्हणून अधिक जागा अडविण्याची 
गरज उरत नाही. तथापि, ह्या प्रत्येक कलाप्रकाराचे स्वरूप सांगितळे जाणे आवऱ्यक आहे. ह्या 
प्रत्येक कलेचा तांत्रिक भाग व कलाकृतीमागील विविध प्रेरणा समजल्या गेल्या पाहिजेत. ह्या सर्व 
गोष्टी विचारात घेऊन ललितकलांसाठी एवढी जागा ठेवली आहे. निरनिराळे कलाविषय सुस्पष्ट व 
परिणामकारक स्वरूपात मांडण्यासाठी, ह्या विभागात साहजिकच भरपूर चित्रे व आक्रत्या घालाव्या 
लागतील. ह्या विभागाची पृष्ठसंख्या निश्चित करताना ही विशेष गरज लक्षात घेतलेली आहे. 
विश्वकोशात इतर विषयांप्रमाणेच ललितकलांचा आढावाही अकारविल्हे नोंदींठूनच घेतळा 
जाणार जाहे. म्हणून ह्याही विभागात प्रत्येक कळेची व्याख्या देऊन तिचा ऐतिहासिक विकास 
दाखवून, तिचे तपशीलवार स्वरूप सांगणारे काही व्यापिळेख येतील. ह्याचबरोबर कलेचे निश्चित 
स्वरूप, कलानिर्मितीतीळ व तिच्या रसग्रहणातीळ तात्विक, सामाजिक व मानसशात्रीय अंगांचे 
विवेचन, विविध कलांचे एकमेकींशी असलेले संबंध, द्या सर्व गोटी स्पष्ट करण्यासाठी “कला? ह्या 
. जीधकाचा एक विस्तृत व्याप्तिळेख व विविध कलारीलींवर लहानमोठे लेख आयोजित केळे आहेत. 
आशियातील कला, आफ्रिकेतील कला, पाश्चात्य कला ह्यांसारख्या नोंदी प्रादेशिक कला- 
भेशिष्ट्ये स्पष्ट करण्यासाठी योजलेल्या आहेत. तर ढृकूप्रत्ययी कला, कालप्रत्ययी कला ह्यांसारख्या 
नोंदी, प्रादेशिक सीमा ओलांडून जगभर कमी अधिक प्रमाणात मान्य झालेल्या अशा कलापंथांसाठी 
घेतलेल्या आहेत. वास्तुकळेसारख्या कलांच्या क्षेत्रात कळावंताइतका'च तंत्रज्ञही महत्त्वाचा असतो. 
म्हणून अशा कित्येक नोंदी ह्या, विज्ञान व तंत्र कक्षेकडून आवश्यक ती तांत्रिक माहिती घेऊन 
परिपूर्ण केल्या जातील. | 
प्रत्येक कलेतील महत्त्वाच्या तांत्रिक संज्ञांशी वाचकांचा परिचय व्हावा म्हणूनही अनेक लहान 
लहान टिपणवजा आणि कधी कधी तर शाब्दा्थवजा नोंदी कराव्या लागतील. तसेच कलेच्या 
सश क्षेत्रांतील जुन्या नव्या सर्वे प्रतिथयश व्यक्तींच्या व्यक्तिचरित्रात्मक नोंदीही अर्थात येतीलच. 
: ताजमहाल ' सारख्या जगप्रसिद्ध कलाकरृतींवरही स्वतंत्र नोंदी होतील. ललितकलांची अधिक 
माहिती देशनामांच्या नोंदींमधून, त्या त्या देशातील कलाजीवनाची माहिती देणाऱ्या परिच्छेदांतून 
येईल. मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला, त्य अशांसारख्या कला आणि घातूचे कळाकाम, फर्गिचर 
वौरेंसारख्या कारागिरी ह्यांतीळ फरक सहज लक्षात येण्यासारखा आहे. पहिल्या प्रकारात मूलभूत 
विश्वददीनाचा किंवा जीवनदरीनाचा यत्न असतो; तर दुसऱ्यात, जीवनात आवश्यक व उपयुक्त 
अश्या गोष्टींत काही कलात्मकता आणण्याचा प्रयत्न असतो. दुसऱ्या प्रकारात मूळ प्रेरणा कलावंताची 
नसून, काही उपयोगी वस्तू निर्माण करणाऱ्या व्यवहारी कारागिराचीच असते. तथापि, त्यातील 
कलेचा भाग नजरेआड करण्यासारखा नसतो. हे सर्व लक्षात घेऊन ह्यास लघुकला असे 
संगोधळे आहे. अश्या अनेक विविध कलाप्रकारांची माहिती लहानमोठ्या नोदींतूत दिली जाईल. 
ललितकलाविषयक तात्विक माहितीबरोबरच निरनिराळ्या कलांचे शिक्षण देणार्‍या जगातील, 
भारतातील व महाराष्ट्रातील संस्था, संग्रहाळये व ललितकलांशी संबंधित असे इतर अनेक संकीर्ण 
विषयही, त्यांच्या महत्त्वाच्या प्रमाणात सांगण्यात येतील. सर्वसाधारणपणे, प्रत्येक ळलितकले'ची 


शट विश्वकोशाचे स्वरूप 


व्यवस्था अश्या प्रकारे लागणार असली, तरी प्रत्येक कलाप्रकाराच्या वैशिष्ट्यानुसार त्याची 


तपशीलवार आखणी निरनिराळीच राहील. 


ह्या विभागातील प्रत्येक लळितकळेची भागवार विभागणी व प्रृष्ठटसंख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


कला (सामान्य) (पृष्ठे ७०) 


१. कला : सरवेसामान्य 
व्याख्या, विष्रयस्वरूप, विविध कला- 
प्रकार व त्यांचे परस्परसंबंध; कलेच्या 
निर्मितीमागीळ व स्सग्रहणातील 
निरनिराळ्या सामाजिक व तांत्रिक 
बाजूंची चिकित्सा. 


२. कला $। इतिहास 
आदिमानवकाल, इजिप्त, ग्रीस, 
भारत वगैरे प्राचीन संस्कृतींचे काट; 
मध्ययुग, प्रत्रोधन काल, औद्योगिक 
क्रांतीनंतस्चा काल, अत्याधुनिक काल 
वगैरे ऐतिहासिक कालखंडांतील 
कलेचे स्वरूप. 


२. कला ! प्रादेशिक व सांस्कृतिक 
यूरोपीय कला, भारतीय' कला, 
जपानी कला वगेरे प्रादेणिक व 
सांस्कृतिक वैशिष्टये दाखविणाऱ्या 
नोंदी. निरनिराळ्या देशांतील व 
संस्कृतींतील जीवनावरील व्यात्ति- 
लेखांतून घेतलेला त्या त्या ठिका- 
णच्या कलांचा आढावा. 

४. कला : पंथ 
वास्तववाद, अतिवास्तववाद्‌, इत्यादी 
विचारप्रवाहांची व तंत्रांची चिकित्सा. 

५. संकीर्ण : 
कलाशिक्षण, कलासंस्था, कला- 
साहित्य वगैरे विविध विषय; कला- 
वित्रयक विशिष्ट संज्ञांची स्पष्टीकरणे; 
भरमुख कलावंत व॑कलासमीक्षक 
ह्यांबरील चरित्रात्मक टिपणे इत्यादी. 


चित्रकळा (पृष्ठे १० ०) 

१. चित्रकला : सयेसामान्य 
व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वरूप, इतर 
ललितकला, साहित्य, सामाजिक 
शास्त्रे व विज्ञानाशी संबंध इत्यादी 
स्वरूपाचे विवेचन; तांत्रिक बाजू, 

२. चित्रकला : इतिहास 
आदिमानव काल, इजिप्त, ग्रीस 
वगेरे प्राचीन संस्करतींचे काल; 


4 ४1 


९५ 


१11 


2९! 


मध्ययुग, प्रवोधनकाळ, अर्वाचीन 
काल वगैरे एतिहासिक कालखंडांतील 
चित्रकलेचे स्वरूप. 


. चित्रकला ! प्रादेशिक ब 


सांस्कृतिक 

यूरोपीय कला, आशियाई कला, 
इस्लामी कला वगैरे स्वरूपाच्या 
नोंदी. निरनिराळ्या देशांतील 
व संस्कृतींतील जीवनावरील व्यात्ति- 
लेखांतून घेतलेल्या त्या त्या 
ठिकाणच्या चित्रकलेचा आढावा. 


. चित्रकला ! प्रकार 


प्रयुक्त कला, पोस्टर, निसर्गचित्र 
वगैरे विविध विषय. 


. व्ित्रकला : पंथ 


घनप्रत्ययी, हृळूप्रत्ययी, बिंदुप्रत्ययी 
इत्यादी कळापंथांचे आलोचन. 


. चित्रकला $ भारतीय 


प्राचीन, मध्ययुगीन वगेरे ऐति- 
हासिक कालखंडांतील भारतीय चित्र- 
कलेचे समालोचन; कांग्रा, पाहाडी, 
राजपुतानी, मोगल इत्यादी चित्रकला- 
पद्धतींचे विवेचन; सद्यःस्थिती. 


, संकीर्ण : 


चित्रसंरक्षण, चित्रकला-शिक्षण, 
चित्रकलासंस्था वगेरे विविध विषय; 
चित्रकलांतर्गत विशिष्ट संज्ञांची स्पष्टी- 
करणे व प्रसिद्ध चित्रकारांवरील 
चरित्रात्मक टिपणे. 


वास्तुकळा (पृष्ठे १००) 


- वास्तुकला £ सववसामान्य 


व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वरूप; इतर 
ललितकला, साहित्य, सामाजिक- 
शास्त्रे व विज्ञानाशी संबंध इत्यादी 
स्वरूपाचे बिवेचन; तांत्रिक बाजू. 


* वास्तुकला । इतिहास 


आदिमानवकाल, इंजिप्त, बॅबिलोनिया, 
ग्रीस वगैरे प्राचीन संस्कृतींचे काट; 
तसेच, मध्ययुग, प्रबोधनकाल, 
आधुनिक काल, वगैरे ऐतिहासिक 
कालखंडांतीळ वास्तुकलेचचे स्वरूप, 


२०७ 


4 प 


२० 


विश्वकोशाचे 


३. वास्तुकला : प्रादेशिक व 
सांस्कृतिक 

यूरोपीय वास्तुकला, आशियाई 
वास्तुकला, इस्लामी वास्तुकला वगेरे 
स्वरू्पांच्या नोंदी. निरनिराळ्या 
देशांतील व संस्कृतींतील जीवना- 
वरील व्यातिलेखांतून घेतलेला त्या 
त्या ठिकाणच्या वास्तुकळेचा आढावा. 


. वास्तुकला : प्रकार 
नगररचनाशास्त्र; स्थलशिल्प, 
शैक्षणिकसंस्था, ग्रंथाल्ये, रंगमंदिरे, 
चित्रपटग्रहे, मनोरे वगैरेंची 
वास्तुकला. 

. वास्तुकला $ पंथ 
आट नुव्हो, कन्व्हेनरानॅलिझम्‌, 
आंतरराष्ट्रीय पद्धती वगैरे पंथांचे 
समालोचन. 

. वास्तुकला $ भारतीय 
प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक 
वगैरेंसारख्या निरनिराळ्या 
ऐतिहासिक अवस्थांचे समालोचन; 
दाक्षिणात्य, मोगळ इत्यादी पद्धतींचे 
विवेचन. 

, संकीण : 

वास्तुकलाशिक्षण, वास्तुकलासंस्था, 

वास्तुकलांतर्गत विशिष्ट संज्ञांची 

स्पष्टीकरणे व प्रसिद्ध वास्तुकलाकारां- 
वरील चरित्रात्मक टिपणे. 


मूतिकला (पृष्ठे १००) 
, सूर्तिकळा $ सवेसामान्य 
व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वरूप, इतर 
ललितकला, साहित्य, राजकीय शास्त्र 
व विज्ञानाशी संबंध इत्यादी स्वरूपा'चे 
विवेचन; तांत्रिक बाजू 

. सूतिंकला $ इतिहास 
आदिमानवकाल, ईजिप्त, ग्रीस, रोम 
वगैरे प्राचीन संस्कृतींचे काळ; तसेच 
मध्ययुग, प्रज्रोधनकाळ, आधुनिक 
काल वगैरे ऐतिहासिक काळखंडांतील 
मू्तिकलांचे स्वरूप, 

, झू्तिकळा : प्रादेशिक आणि 
सांस्कृतिक 

निरनिराळ्या देशांतील व संस्कृतीं- 
तीळ जीवनावरीळ व्यापिलेखांतून 


१५ 


१०८ 


1. 
१ 


>९॥ 
० 


र्ण 


र्ड 


स्वरूप 


घेतलेला त्या त्या ठिकाणच्या मूर्ति- 
कलेचा आढावा. 


. सूतिकळला $ प्रकार 


लेणी, पुतळे वगेरे विविध प्रकारां- 
वरील लहानमोठ्या नोंदी. 


. सूर्तिकला : पंथ 


सर्वसामान्य ललितकलांतील निर- 
निराळ्या पंथांचा आणि पडतींचा 
मूतिकलेवर झालेला परिणाम, 


. सूर्तिकळा : भारतीय 


प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक 
वगैरेसारख्या निरनिराळ्या ऐति- 
हासिक अवस्थांचे समालोचन; 
दाक्षिणात्य वगेरे विविध पद्धतींचे 
विवेचन. 


, संकीर्ण : 


मूतिकलाशिक्षण, मूतिकलासंस्था, 
मूर्तिकलांतर्गत विविध संज्ञांची स्पष्टी- 
करणे व प्रसिद्ध वास्तुकलाकारांवरील 
चरित्रात्मक टिपणे इत्यादी. 


संगीत (पृष्ठे १००) 


, संगीत $£ सवेसामान्य 


व्याख्या, व्यात्ती, विषयस्वरूप; 
संगीत आणि इतर कला, साहित्य, 
सामाजिक शास्त्रे व विज्ञान यांचे 
संबंध; तांत्रिक बाजू; वाद्ये, उपकरणे 
इत्यादी. 


, संगीत £ इतिहास 


संगीताचा उगम आणि आदिमान- 
वाच्या कालापासून आधुनिक 
कालापर्यंतची स्थित्यंतरे. 


. संगीत : प्रकार 


भावगीत, नाट्यसंगीत, चित्रपट 

संगीत, शास्त्रीय गायन, ससूहगान; 

वाद्य, वाद्यवृंद इत्यादी प्रकारांवरील 
लहानमोठ्या नोंदी. 


, संगीत $ पद्धती 


यूरोपीय संगीतपद्धती, निरनिराळी 
प्रादेशिक व सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये; 
प्रत्येक देशाच्या व संस्कृतीच्या 
जीवनावरील व्यातिलेखांतून घेत- 
लेला त्या त्या ठिकाणच्या संगीताचा 
आढावा, 


१९. 


१० 


१ 


श्र 


१० 


१० 


“धं 


५८. संगीत : भारतीय 
ऐतिहासिक समालोचन; उत्तर 
हिंदुस्थानी, दाक्षिणात्य वगेरे पद्धती; 
घराणी; श्रती, स्वर, राग, ताल 
वगैरे व्यवस्था इत्यादी. 

६. संकीणे : 
संगीतशिक्षण, संगीतसंस्था, विशिष्ट 
संज्ञांची स्पष्टीकरणे, प्रमुख गायक, 

._ संगीतनियोजक आणि संगीत- 
समीक्षक ह्यांच्यावरील चरित्रात्मक 
टिपणे इत्यादी. 


नृत्य (पृष्ठे १००) 


१. नृत्य : सर्वसामान्य 
व्याख्या, व्याप्ती, विष्रयस्वरूप; 
संगीत, नाट्यादी ललितकलांशी 
संबंध; सामाजिक शास्त्रेव विज्ञानाशी 
संबंध; तांत्रिक बाजू; वाचे, वस्त्र, 
अलंकार, उपकरणे इत्यादी. 
२. नृत्यकला : इतिहास 
नृत्यकळेचा उगम आणि आदिमान- 
वाच्या काळापासून आधुनिक 
कालापर्यंतची स्थित्यंतरे. 


* तरृत्य : प्रकार व पद्धती 
बॅले, बाल्टझञ इत्यादी स्वरूपाच्या 
नोंदी; प्रत्येक देशाच्या व संस्क्रतीच्या 
जीवनावरील व्याप्तिलेखांतून 
घेतळेला त्या त्या ठिकाणच्या 
नृत्यकलेचा आढावा. 


४. नृत्य : भारतीय 

ऐतिहासिक समाळोचन; मणिपुरी, 
कथ्थक, वगेरे पद्धती; प्रांतिक आणि 
सांस्कृतिक वैशिष्टये. 

* संकीर्ण : 
उत्यशिक्षण, ठृत्यसंस्था, विशिष्ट 
संज्ञांची स्पष्टीकरणे, प्रमुख नर्तकां- 
वरीळ चरित्रात्मक टिपणे इत्यादी. 


१4 


११1) 


रंगभूमी (पृष्ठे १००) 


१. रंगभूमी : सवेसामान्य 
व्याख्या, व्याप्ती, विष्रयस्वरूप; 
रंगभूमी आणि संगीतनृत्यादी इतर 

कळा; सामाजिकशास्त्रे आणि बिज्ञान 


ह्यांचे संतरंध, 


० 


2० 


१० 


314 
|“ 


र, 


ष्र, 


041) 


ठ विश्वकोशाचे स्वरूप 


रंगभूमी : इतिहास 

प्राचीन कालापासून आधुनिक काला- 
पर्यंतच्या रंगभूमीच्या निरनिराळ्या 
अवस्था. 


* गाट्यप्रकार : 


मूकनाट्य, छायानाट्य, ओपिरा 
इत्यादी विविध प्रकारांवरील लहान- 
मोल्या नोंदी. 


, रंगभूमी : प्रादेशिक व सांस्कृतिक 


प्रत्येक देशाच्या व संस्कृतीच्या 
जीवनावरील व्यासिलेखांतून घेतलेला 
त्या त्या ठिकाणच्या रंगभूमीःचा 
आढावा. 


रंगभूमी : तंत्र 

रंगमंच व्यवस्था, अभिनय, दिग्द- 
दान, रंगभूप्रा, ध्वनिव्यवस्था 
इत्यादी सर्वे तांत्रिक विषय. 


. रंगभूमी $ भारतीय 


एतिहासिक समालोचन; प्रादेशिक 
व सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये इत्यादी. 


. संकौण : 


रंगभूमीविषयक शिक्षण, संस्था, 
परिषदा, संमेलने वगेरे विविध 
विषय; विशिष्ट संज्ञांची स्पष्टीकरणे 
आणि प्रसुख कलाकारांवरील 
चरित्रात्मक टिपणे, 


चित्रपट (पृष्ठे ६०) 


€”.. ८“) 
» व्वितज्िपट $ सवेसामान्य 


व्याख्या, व्यास्ती, विषयस्वरूप; 
चित्रपटकला, इतर कला, सामाजिक 
शास्त्रे व विज्ञान ह्यांचे संबंध. 


. चित्रपट $ इतिहास 


प्रारंभ ब बिकास. 


. व्यित्रपट : प्रकार 


कथानकप्रथान चित्रपट, व्रृत्तपट, 
व्यंगचित्रपट, श्रेक्षणिक चित्रपट 
इत्यादी विविध प्रकार. 


* व्िचपट $ तेतर 


अभिनय, छायाचित्रण, “बनिळेखन, 
दिग्दर्शन, वितरण वगैरे विविध 
विषय, 


श्र 


»प्छा 
ठं 


१७ 


विश्वको 


, चित्रपट ! प्रादेशिक ब 


सांस्कृतिक 

चित्रपट : भारतीय 
ऐतिहासिक समालोचन, भाषावार 
वैरिष्टये. 


. संकीर्ण : 


चित्रपटकला शिक्षण, संस्था, विशिष्ट 
संज्ञांची स्पष्टीकरणे, प्रमुख कलावंतां- 
वरील चरित्रात्मक टिपणे. 


वसत्रे व भूषणे (बृष्टे ७०) 


, वस्त्रे व भूषणे : सवेसामान्य 


व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वल्प, 
ऐतिहासिक समालोचन. 


* अंगभूषा : 


अंगभूषापद्धती, अंजन, मेंदी, 
नखशोभन, कुंकुमतिलक यांसारख्या 
नोंदी, 


, वास्तुशोभन : 


ग्रहसजावटीच्या निरनिराळ्या पद्धती, 
आकादादिवा, झुंबर, पुष्पमाला, 
शय्या, यांसारख्या नोंदी. 


. वस्त्रे : 


इतिहास, वस्त्रांचे प्रकार व पद्धती, 
शिवणकला इत्यादी. 


, अलंकार : 


विविध तऱ्हेचे अळंकार, प्रादेशिक 
व सांस्कृतिक वैशिष्टये 


, सोंद्येप्रसाधने : 


अत्तर, उटणे, साबण, स्नान वगैरे 
प्रकारच्या विविध नोंदी. 


'संकीणे : 


वस्त्र, भूषणे व सोंदर्यप्रसाधन- 
विष्रयक शिक्षण व संस्था; साधने, 
उपकरणे वगैरे विविध विषयांवरील 
लहानमोठ्या नोंदी आणि चरित्रात्मक 
टिपणे. 


> 


२ 
४ १1) 


(९ 


९५१ 


१31 


१०. इतर कलाकाम : 


»“ ४? 
क्या 


. काचेचे कलाकाम : 


. कुंभारकाम : 


. छायाचित्रण : 


शाचे स्वरूप २९ 


लघुकळा व कारागिरी (एष्टे १००) 


. लघुकला व कारागिरी : 


31 


सवेसामान्य 
व्याख्या, व्याप्ती व वैशिष्टये. 


. घातुकलाकाम : १० 


ऐतिहासिक समालोचन, सोनारकाम, 
कासे, पितळ, ब्रॉझ वगेरे विविध 
धातूंच्या कारागिरींची माहिती, 
वैशिष्टये वगेरे, 


. कागदाचे कलाकाम : डू 


कागदी फुले, कागदी लगद्यांचे 
कलाकाम, पुस्तकबांधणी वगेरे. 


. विणकाम : १्ट 


ऐतिहासिक समालोचन, कशीदाकाम; 
भरतकाम, रेशीमकलाकाम, टॅपेस्ट्र 
वगेरे. 


. सुद्ठणकला : भै 


मुद्रणकळेचा इतिहास, ब्लॉक्‍्सच्या 
विविध पद्धती इत्यादी. 


, लाकडी कलाकाम : ् 


सुतारकाम, लाकडी खेळणी, 


फर्निचर व इतर वस्तू, 


१1) 


काचेवरील चित्रकला, काचेचे रंगीत 
कलाकाम वगेरे. 


ऐतिहासिक समाळोचन, चिनी 


मातीचे काम वगैरे. 
इतिहास, तंत्र, प्रकार इत्यादी. 


सोनारकाम, पुष्पस्चना, रांगोळी, 
बुरूडकाम, खेळणी, हस्तिदंती 
कलाकाम वगैरे. 

, संको्ण : प 
ळधुकलांचे शिक्षण वगैरे विविध 
विषय आणि प्रसिद्ध लघुकलाकारां- 
वर चरित्रात्मक टिपणे इत्यादी, 


२२ विश्वकोशाचे स्वरूप 


खेळ व मनोरंजन : 


मानव्यविद्याकक्षेतीळ ह्या चौथ्या छोट्याशा विभागासाठी १०० पृष्ठे ठेवळेळी आहेत. 
निरनिराळ्या खेळांची आणि मनोरंजनाच्या साधनांची माणसाला सर्वत्र आणि सर्वकाळ आवऱ्यकता 
वाटत आलेली आहे. त्यांची शरीराच्या स्वास्थ्यासाठी आणि आरोग्यासाठी जेवढी जरुरी आहे 
तेवढीच दैनंदिन धकाधकीच्या जीवनात काही वेळ विरंगुळा देण्यासाठी, कामाचा शीण कमी 
करण्यासाठीही आहे. सध्याच्या यंत्रयुगात मानवी जीवनाळा जो एक विलक्षण ताण आणि वेग 
आला आहे त्यामुळे तर ही गरज विशेष तीव्रतेने भासते. 

इतिह्यासकाळातीळ व वर्तमानकालीन हजारो क्रीडाप्रकारांची आणि मनोरंजनाच्या साधनांची 
तपशीलवार माहिती ह्या मर्यादित प्रष्टसंख्येत देणे अर्थातच अराक्य आहे. तथापि, मूलतः माणसाच्या 
क्रौडाप्रत्तीचे स्वरूप समजणे आव्यक आहे. खेळांतीळ स्पर्धावृत्तीचे नीट आकलन व्हावयास 
हवे. निरनिराळ्या क्रीडा आणि त्यांतून दिसणारी संस्कृती स्पष्ट झाली पाहिजे. खेळाचे प्रकार 
किती व कसे पडतात, निरनिराळ्या प्रकारांतून शारीरिक व्यायामाचा भाग किती व मनोरंजनाचा 
भाग किती, खेळ नियमबद्ध व संघटित का आणि कसे केले जातात, अशा सर्वे बाजू समजल्या 
पाहिजेत. म्हणूनच “खेळ? व ' शारीरिक रिक्षण? ह्यांसारख्या व्याप्तिळेखांतन अशा सर्व प्रश्नांची 
सांगोपांग चर्चा केळी जाईल. ह्याखेरीज महत्त्वाच्या भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळांवर लहान- 
मोठ्या नोंदी केल्या जातील. 

ललितवाब्यय आणि निरनिराळ्या ललितकला ह्यांखेरीज अनेक लहान मोठे मनोरंजनाचे 
प्रकार माणसाने निर्माण केळे आहेत. “ सर्कस? आणि जादू? ही त्यांतठी दोन मोठी उदाहरणे 
आहेत. अशा प्रकारांची माहिती मोठ्या लेखांतून सविस्तरपणे देण्यात येईल. ह्याखेरीज “ पोस्टाची 
तिकिटे जमविणे!, “सह्या गोळा करणे! असे नाना प्रकारचे छंद माणसे करीत असलेली दिसतात. 
ही छंदप्रवृत्ती स्पष्ट करण्यासाठी, छंदांचे सामाजिक विश्वेषण करण्यासाठी व त्यांचे प्रकार दाखविण्या- 
साठी एक व्यातिळेख योजिला आहे. त्याचबरोबर अनेक लोकप्रिय छंदांवर मह्त्त्वाप्रमाणे लहानमोठ्या 
स्वतंत्र नोंदी केल्या जातीलच. 


ह्या विभागातीळ दोन विषयांपैकी प्रत्येकाची भागवार पृष्ठसंख्या साधारणपणे खालीलप्रमाणे 


राहील. 
खेळ (पठे ६५) ; संस्था, स्काऊट वगैरे विशेष संस्था 
१. खेळ : सर्वसामान्य १० डर र च खेळाडूंबरील 
व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वरूप; खेळ त्मक टिपणे इत्यादी, 


व शारीरिक शिक्षण ह्यांचे एतिहातिक 


मनोरंजन (पृष्ठे २५) 
समालोचन; जीवनाच्या इतर अंगांशी 
भरभ 


ह १. मनोरंजन $ सववसामान्य र 
व्याख्या, व्याप्ती, विषयस्वरूप; 
२. भारतीय व अभारतीय खेळ : मानसशास्त्रीय आणि सामाजिक 
मैदानी व बेठे डप चिकित्सा; मनोरंजनांचे आणि छंदांचे 
हुतूत , आट्यापाट्या, टेनिस, प्राचीन आणि अर्वाचीन प्रकार, 
फुटबॉल, पत्ते, घुद्धिबळे बगैरे खेळां- २. रंजनप्रकार आणि छंद : र्र 
वरील लहानमोठ्या नोंदी; प्रत्येक सकस, जादू , सहली, नौकाविहार 
खेळाचा संक्षितत इतिहास, , नियम स्‌ केटिंग, दारूकाम, पशूंच्या झुंजी 
१ महत्त्व, ऑलिंपिक स्पर्धा-तिचा अश्या अनेक प्रकारांवरील लहान 
इतिहास व जागतिक महत्त्व. मोठ्या नोंदी, 
र. संकीर्ण : १० १. संकीण : २ 
लाडी, गोट्या वगैरेसारखे मुलांचे मनोरंजनाच्या बिविध प्रकारांचे न 
खेळ; झिम्मा, फुगडी ह्यांसारखे शिक्षण ब संघटन; संबंधित प्रसिद्ध 
स्त्रियांचे खेळ; क्रोडाशिक्षण, क्रीडा- व्यक्तींबरील चरित्रात्मक टिपणे, 


आ 


विश्वकोशाचे स्वरूप २३ 
विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षा 


विश्वकोशाची मानव्यविद्या ही एक कक्षा आणि विज्ञान व तंत्रविद्या ही दुसरी कक्षा कल्पिली 
आहे. मानव्यविद्यांची जशी सांगोपांग माहिती वर दिली तशीच आता विज्ञान व तंत्रविद्यांचीही 
द्यावयाची आहे. या दोन कक्षा ज्ञानव्यवस्था म्हणून वेगळ्या केल्या असल्या तरी त्या परस्परावलंबी 
असून त्या दोहोंमध्ये अनेक ठिकाणी लक्ष्मणरेषा अस्तित्वात नाहीत. कारण सर्व विद्यांचे व 
कलांचे उगमस्थान आणि लक्ष्य अंततः मानवच आहे. मनुष्याच्या इतिहासात विज्ञानेतिहासही 
समाविष्ट होतो. आणि विज्ञानेतिहासात मानवी कृतीचा इतिहास अंतभूत होतो. 

मित्नमिन्न सैद्धांतिक आणि अनुप्रयुक्त विज्ञाने आणि मानव्यविद्या या दोहोंमधळे परस्परसंबंध 
अविभाज्य ठरतात. प्राकृतिक भूगोळ, जीवविज्ञान, अनुवंराशास्र व वैद्यक यांचा संबंध मानवी भूगोल, 
सुप्रजाजनन, विवाहसंस्था, लोकांचे आरोग्य, लोकसंख्या इत्यादी सामाजिक विषयांशी अत्यंत 
निगडित आहे. जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, कृषी, अभियांत्रिकी व तंत्रविद्या यांचा मानवी भूगोल, 
अर्थशास्र, समाजरचना, सामाजिक संस्था, औद्योगिक संघटना, सामाजिक सहकार्य व संघर्ष, युद्ध 
इत्यादी सामाजिक प्रश्नांमध्ये विचार करावा लागतो. म्हणून वर निर्दिष्ट केलेल्या दोन्ही कक्षांमधील 
विचार एकमेकांस प्रक आहेत व एकमेकांमध्ये कमीअधिक संदर्भात मिसळणारे आहेत, हे लक्षात 
ठेवावे लागते. 

तथापि विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षेचे अभ्यासविषय आणि विचारपद्धती बर्‍याच अंशी भिन्न आहेत. 
सर्वच ज्ञानसंपादनात एक तर्वदृढ अश्शी पद्धती असावी लागते; मानव्यविद्यांपेक्षा विज्ञानाच्या क्षेत्रातील 
विचारपद्धती दृढतर असते. मनुष्य हा बुद्धिवादी आहे हे एका अर्थाने खरे असले तरी बुद्चिवादाला 
अनेक वेळा विकारांची बाधा होते; बुद्धीला न पटणाऱ्या संस्कारांना तो वश होतो; त्याला स्वातंत्र्य 
प्रिय असळे तरी सामाजिक बंधनांपुढे तो वाकतो. म्हणून मानवजीवनाचे विज्ञान निश्चित स्वरूपात 
बनविण्यात मानवाला यश येईळ की नाही हे अजून सांगता येत नाही. नियमब्रद्ध अशा विश्व- 
व्यवस्थेतील एक जीवकोटी म्हणून मानवी जीवनाच्या शारीरिक व सांस्कृतिक अशा काही बाजूंचा 
विज्ञानाने काही प्रमाणात उळगडा करता येतो; विज्ञानपद्धती ते जीवन समजण्यास उपकारक ठरत. 
इंद्रियविज्ञान, मानसश्यासत्र इत्यादी मानवविषयक विज्ञानेही उदयाळा आली आहेत. परंतु जड वस्तू 
आणि मानवेतर जीवसृष्टी या क्षेत्रांतील विज्ञाने निश्चित नियमांच्या संशोधनात पुष्कळ प्रगत झाली 
आहेत. त्यामुळे सर्व विज्ञानांना मार्गदडीक होणारी अशी विज्ञानपद्धती निर्माण झाली आहे. 
निरीक्षणाने वस्तूंचे सत्यस्वरूप पडताळणे, अनुभवावर आधारलेले त्यांचे कार्यकारणसंबंध बांधणे, 
आणि त्या कार्यकारणसंबंधांच्या अनुरोधाने भविष्यकाळीन घटनांचा अंदाज घेणे यांसंबंधी विशिष्ट 
प्रकारची विचारपद्धती म्हणजे विज्ञानपद्धती. ती या विश्वकोशात एका स्वतंत्र निबंधाच्या द्वारा मांडली 
जावयाची आहे. त्याचप्रमाणे या विज्ञानपद्धतीत गर्भित असळेळे विज्ञानातील मूलभूत कल्पनांचे 
विवरण करणारे तत्त्वज्ञान म्हणजे विज्ञानाचे तत्त्वज्ञानही एका स्वतंत्र निबंधाच्या द्वारा या विश्वकोशात 
मांडळे जावयाचे आहे. 

विज्ञानाची थोडक्यात नेमकी व्याख्या करणे काहीसे कटीण आहे. मनुष्यास निश्चित असे 
वस्तुस्वरूप कळते व वस्तूंचे नियम कळतात; वस्तुस्वरूपाचे व वस्तूंच्या नियमांचे शब्दांनी वा 
संकेतांनी सुसंगत रीतीने व्यक्त केळेळे ज्ञान म्हणजे विज्ञान होय. हे विरदिष्ट प्रकारचे ज्ञान 
निरीक्षणाच्या द्वारा वा प्रयोगाच्या द्वारा अनुभवांनी मिळविळेळे असते; हे अनुभव तपासून मनुष्य 
काही सिद्धांत बसवितो; त्या सिद्धांतांची परस्पर सुसंगत अशी मांडणी करतो. ही मांडणी म्हणजेच 
विज्ञान होय. अधिक स्पष्ट स्वरूपात सांगावयाचे म्हणजे विश्नाविषयी म्हणजे अवकार व काल 
यांच्या संबंधांमध्ये प्रथित असलेले द्रव्य व ऊर्जा, यांच्या स्वरूपांविषयी, गुणधर्माविषयी, 
त्यांच्या अन्योन्यक्रियांविषयी व त्यांच्या रूपांतरांविषयी शब्दांनी व संकेतांनी मांडलेले ज्ञान म्हणजे 
विज्ञान होय. 
वि.कौ. २ 


२४ विश्वकोशाचे स्वरूप 


5. जय 02.9 


विज्ञानाचे साधारणपणे दोन वर्ग केळेळे आहेत. एक सैद्वांतिक व दुसरा अनुप्रयुक्त. 
भौतिकी, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान, भूविज्ञान, ज्योतिष इत्यादी सैद्वांतिक विज्ञाने होत. कित्येकांच्या 
मते, गणित व तर्केशास्र ही सैद्वांतिक विज्ञानांच्या मध्ये परिंगणित होतात. 
ऊर्जेच्या सवे अभिव्यक्‍्तींचा, द्रव्यांच्या स्वरूपांचा वा गुणधर्माचा सर्वसामान्य विचार 
भौतिकीत केळा जातो. म्हणून सवे विज्ञानांत भौतिकी श्रेष्ठ व क्रमाने पहिली ठरते. रसायन 
विज्ञानात सर्वे प्रकारच्या वस्तूंचे घटक अणू , रेणू, मूलद्रव्ये व संयुगे यांचा व त्यांच्या अन्योन्य- 
क्रियांचा प्रामुख्याने विचार होतो. परंतु भौतिकी व रसायन यांची सीमारेषा काटेकोरपणे वेगळी 
दाखविणे अशक्‍य आहे. जीवविज्ञानात सर्वे सजीव द्रव्यांचा व्रिचार केळा जातो. वनस्पती व 
प्राणी दोन्हीही सजीव आहेत. तेवहा या दोह्येंचाही एकाच जीवविज्ञानात बिषय या नात्याने विचार 
करणे इष्ट व अटळ आहे. परंतु वनस्पती व प्राणी यांची काही वैशिष्टये लक्षात घेऊन सोयीसाठी 
वनस्पतिविज्ञान व प्राणिविज्ञान असे दोन भाग तज्ञांनी कल्पिळे आहेत. ही दोन विज्ञाने काही 
प्रमाणांत परस्परात अनुस्यूत होतात; एवढेच नव्हे तर काही वनस्पती प्राणी आहेत किंवा 
नाही हेही निश्चित करता येत नाही. त्यात प्राणी व वनस्पती यांच्या सीमारेबा एकमेकात एकरूप 
होतात. त्याप्रमाणे जीव काय आहे आणि जीव व अजीव द्रव्य यांचा कार्यकारणसंबंध पूर्णपणे 
कसा आहे, हे अद्याप न सुटलेले कोडे असले तरी ते सोडविण्याचे आटोकाट प्रयत्न वैज्ञानिक 
करीत असून त्यांत प्रगती होत आहे. केवळ द्याचा किंवा ऊर्जेचा विचार करून जीवाच्या संपूर्ण 
स्वरूपाचा उळगडा अजून होऊ शकळा नसला तरी जीवांचे, त्यांच्या क्रमविकासाचे आणि अजीव 
व सजीव यांच्या अन्योन्य संबंधांचे वैज्ञानिक पद्धतीने अनुसंधान करणे शकय झाले आहे. ज्योतिष, 
भूविज्ञान, प्राकृतिक भूगोळ इत्यादी विज्ञानांची कार्यक्षेत्र एखाद्या संकुचित विषयापुरतीच मर्यादित 
आहेत. अथांग विश्वातल्या तेजोमेघांचे, ग्रहताऱ्यांचे किंवा धूमकेतुसारख्या वस्तंचे अध्ययन करणे 
हे ज्योतिषांचे काय आहे. भूविज्ञानात पृथ्वीच्या कवचाचे, त्याच्या थरांचे व तत्संबंधी इतिहासाचे 
अनुसंधान केळेळे असते 
विज्ञानाच्या अध्ययनाची प्रगती होत असताना आपल्या ज्ञानात जो जो भर पडत आहे 
तो तो त्या त्या विज्ञानाचे अवांतर भित्न मिन विभाग निर्माण होत आहेत; ते बिभाग 
परस्परावळंबी व परस्परपूरक असतात. त्यामुळे त्यांच्या सीमारेषा काटेकोरपणे दाखविणे अराक्य 
आहे, हे अलीकडील काळात उगम पावलेल्या जीवभोतिकी, भूमतिकी, जीव-रसायन, भौतिकी 
रसायन, भू-रसायन यांसारख्या विज्ञानशाखांच्या नव्या संज्ञांवरून कळून येते. या विज्ञानश्याखांचाही 
तया बगळ्या दाखविल्या नसल्या तरी तेथ्रे योग्य ठिकाणी समावेश केळा आहे. गणित व त्याची 
शाखा संल्यानक त्याचप्रमाणे तर्कशात्र यांचा विज्ञानात साधारणपणे समावेश करण्याची रीत नाही. 
गणित व तर्कशास्र मिळून विज्ञानाचा स्वतंत्र गट करावा असे कित्येक वैक्षानिकांचे मत आहे. गणित 
व तकशास्र यांचे विज्ञानांतीळ काम सर्वव्यापी व मूलगामी असते; त्यांचा विज्ञानांत पदोपदी उपयोग 
करावा लागतो. असे असले तरी तर्कशाखाचा मानव्यविद्या कक्षेत समावेदा करून गणित विषयाचा 
विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षेत समावेश केला आहे. 
र विज्ञानांचा दुसरा वग अनुप्रयुक्त विज्ञाने होत. सैद्धांतिक विज्ञानांचा विषय वस्तुंचे स्वरूप व 
वस्थूचा कार्यकारणभाव किंवा परस्परसंबंध हा होय. तत्व शोधण्याकडे त्यांची प्रवरती असते. 
सेद्रांतिक विज्ञानाचे मानवी जीवनाला साक्षात किंवा परंपरेने उपयुक्त होतीळ असे नियम अनुप्रयुक्त 
विज्ञानाचा विषय होत. नास्तवज्ञानाचा व्यात्रहारिक उपयोग करून मनुष्याचे आणि समाजाचे 
जीवन व व्यवहार सोयीचे व सुखी करणे, गैरसोय नाहीशी करणे, हा या विज्ञान प्रकारांचा हेतू 
आहे. या ठिकाणी इतके मात्र लक्षात ठेवले पहिजे की अनुप्रयुक्त विज्ञानांमध्येही सैद्वांतिक विज्ञान 
समाविष्ट असतेच. ते सिद्धांत क्रिंबा ती तसचे मानवी उपयोगाशी संबद्ध असतात एवढाच अधिक 
गुण त्यांच्यात असतो उदाहरणार्थ, कीटकविज्ञान किंवा सूक्ष्मजीवविज्ञान हे कीटक किंवा तर्मेजीव 
ताच्या स्त्रूपाचे, घटनेचे व कार्थकारणभावांचे सिद्धांत शोधूनच त्यांचा मानवी व्यवहाराशी 


विश्वकोशाचे स्वरूप २५ 


उपयोगद्वारा संबंध दाखवून देतात, हे संब्रंधसुद्धा सिद्धांतमयच असतात. म्हणत सैद्धांतिक 
विज्ञाने व्यवहारान्वित किंवा उपयोगान्वित अधिक प्रमाणात होतात एवढेच अनुप्रयुक्त विज्ञानांचे 
वैरिष्ट्य होय. 

अनुप्रयुक्त विज्ञानांना तंत्रविद्या ही संज्ञा कित्येक देतात व त्यातच अभियांत्रिकी या अनुप्रयुक्त 
विज्ञानाच्या विशिष्ट शाखेचा समावेदा करतात. उदाहरणार्थ, कित्येक ठिकाणी अभियांत्रिकी ही 
अनुप्रयुक्त भौतिकी होय असे म्हटले आहे, परंतु रासायनिक अभियांत्रिकी अशीही अनुप्रयुक्त विज्ञानाची 
एक शाखा प्रसिद्ध आहे. तंत्रविद्या व अभियांत्रिकी यांचे नेमके विभक्त स्वरूप सांगणे कठीण आहे. 
तरी किव्येक्षांनी अभियांत्रिकी व तंत्रविद्या असा स्पष्ट भेद केलेला आढळतो. विज्ञानाचा 
उपयोग करून इ हेत. साध्य करून घेण्याच्या योजना, अभिकल्प व साधने निर्माण करणे हा 
अभियांत्रिकीचा विषय होय. आणि एखादी योजना सिद्घौस नेण्यासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे 
व प्रक्रियापद्धती हा तंत्रविचेचा विषय मानला जातो. सामान्यतः उद्योगधंद्यात वापरल्या जाणार्‍या 
प्रक्रियांचे पद्धतशीर ज्ञान तंत्रविद्या होय. अभियांत्रिकी व तंत्रविद्या यांना प्रत्येकी सुमारे १,२०० ए्े 
दिलेली आहेत. » 

प्रत्येक विज्ञानाचा उगम, प्रगती व एकंदरीत इतिहास आणि त्या त्या विज्ञानाच्या 
_ संशोधनाच्या आणि प्रगतीच्या कामी ज्यांनी महत्वाचे कार्य केळे आहे अशा व्यक्तींची माहिती 
अथवा चरित्रे या विश्वकोशात वर्णिली आहेत. भिन भिन्न विज्ञाने किंवा विज्ञानशाखा यांच्यावरील 
व्यातिळेब्वांत त्यांचा इतिद्दास व तत्संबंधी व्यक्तींची माहिती दिली आहे. त्यांत परकीय व भारतीय 
वैज्ञानिकांचा समावेशा केळा आहे. विद्यमान विद्वानांचे व तंत्रविद्यांचे क्ञान आपण सुख्यतः 
पश्चिमी वैज्ञानिकांकडून घेतळे आहे व घेत आहोत. आधुनिक विज्ञानांचा इतिहास हा सुख्यतः 
पश्चिमी वैज्ञानिकांच्या कार्याचा इतिहास असे म्हणता येईल. इतिहासातील वणनाच्या ओघात 
आलेल्या वैज्ञानिकांच्या माहितीखेरीज प्रमुख वैज्ञानिकांची संपूर्ण चस्त्रिही स्वतंत्र नोंदींच्या ख्पाने 
दिली आहेत. 

भारतातील व परदेशांतील प्रमुख वैज्ञानिक संस्था, प्रयोगशाळा, शिक्षणसंस्था व संग्रहालये 
यांची माहिती देणाऱ्या ळेखांचाही समावेदा यात केला आहे. 

सर्वसाधारणपणे विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षांतर्गत विषयांची व्यवस्था अशाप्रकारे लागणार 
असली तरी प्रत्येक विषयाच्या विशिष्ट गरजेप्रमाणे त्याची तपशीळवार रचना भिन्न भिन्न राहील. 
स्थूलमानाने प्रत्येक्ष विषयाची पृष्ठसंख्या खालीलप्रमाणे राहीळ :-7 


१. अंतरिक्षविक्षान $ २७ पृष्ठे ८, असियांत्रिक्ी, नाविक : ८५ पृष्ठे 
कुत्रिम उपग्रह, अंतराळय़ानी अभियांत्रिकी, यंत्रसामग्री; नाविक एजिने; जहाजे, बोटी, 
खगोलीय नोकानयन, आंतरग्रह परिवालन, पाणबुड्या, इत्यादींची र्वना व निर्मिती; 
अंतरिक्ष-उड्डाणविद्या व जीवविज्ञान. परिचाळन, नौकानयनपद्धती व॒ उपकरणे; 


२. अभियांत्रिकी, अणुगभीय : २५ पृष्ठे नाविक वास्तुशिव्स, 
| 4. 4 १ 0" क र 
अणुगर्भीय - इंधने, शक्ती, परिचालन, ९ असिथांत्रिकी, यांत्रिक : २३७ एष्ठे 


प्रक्रियक, व्याततिळेख; यंत्रांचे घटक, रचना, > 
अमिवाठे डं कार्यक्षमता; यांत्रिक ब वायवीय उ 

कि मियांनिकी, ऑटोमोबाइल : ४० पृष्ठे व त्यांचे भाग; ऐंजिने व यंत्रांच्या परिचालन 
एंजिन; प्रेषण, इंधन, वंगण, विद्वत-योजना, पद्धती व उपयोग. 


बॉडी, 'चॅसित, डंशबोडे, स्टिअरिंग, इतर 


साधने, गविरोधन इत्यादी. ७. अभियांत्रिकी, रासायनिक : १२२ ष्ठ 


० -_ व्याप्ती; एकक पद्धती; एकक प्रक्रिया; 
3. अभियांत्रिकी, खनिकर्म : २६ एष्ठे उभय. दावे, तोचतापमात ह तितर; 
खाणी व खाणकाम, इंधने, 


२८ 


८ 


९, 


१०. 


१९ 


विश्वकोशाचे स्वरूप 


अभियांत्रिकी, विद्युत : १४० पृष्ठे 
व्याप्ती; एकदिशा आणि प्रत्यावर्तक विद्युत 
मंडल सिद्धांत व अभियांत्रिकी विद्युत धा रित्र; 
विद्युत एकक; ग्रहोपयोगी उपकरणे, दिवे, 
जनित्रे, मोटार, रोहित्रे व प्रेषणपद्धती. 
अभियांत्रिकी, बेमानिक : ७२ पृष्ठे 
व्याप्ती, इतिहास; विमानांची एंजिने, वायु- 
यानांची रचना, बांधणी व परीक्षण; विमान, 
विमान चालन, वैद्यकीय विचार. 


अभियांत्रिकी, संदेशवहन : १२८ पृष्ठे 
विद्युतसंदेशा, इलेक्ट्रॉन नलिका, ट्रॅझिस्टर, 
संकेत-संदेशा सिद्धांत, रडार, रेडिओ, 
तारायंत्र, दूरश्वनी व टेलिव्हिजन. 
अभियांत्रिकी, स्थापत्य : ३५१ पृष्ठे 
व्याती; सर्वेक्षण; धरणे, पूल, घरे, इमारती, 
बोगदे; सावंजनिक स्वच्छता व आरोग्य, 
सांडपाणी पद्धती ब स्वना; सस्ते, हमरस्ते, 
हवाई मार्ग, सिमेंट, कॉक्रीट, पोढाद व 
बांधकामाचे इतर पदार्थ; पाणीपुरवठा, 
कालवे, पूरनियंत्रण, जलविज्ञान, नदी 
नियंत्रण, नगररचना, मृदाप्रेरणाविज्ञान. 


* उद्योगधंदे व व्यापार : १,२७१ प्रे 


अभियांत्रिकी उद्योग : ळोखंड, पोलाद, यंत्रे, 
वाहने, अवजारे व इमारतकामासाठी लाग- 
णाऱ्या वस्तूंची निर्मिती; कृष्रिउद्योग : 
खाद्य व पेयपदार्थ, नैसर्गिक व कृत्रिम 


तंतू , वस्रप्रावरणे इत्यादींची निर्मिती; रासा-. 


यनिक उद्योग : अम्ले, अल्कली, अल्कोहोल, 
रजकद्रव्ये, खते, औषधे, कीटकनाशके, 
प्रतिजेबिक द्ब्ये, बंगणे, तेळे, खनिजतेले 
रसायने, सौंदर्यप्रसाधने, प्लॅस्टिक इत्यादींची 
निर्मिती. 


* कीटकविक्ञान : ९९ पृष्ठे 


कौरकविज्ञान, आर्थिक, वैद्यकीय व वर्गीकृत; 
कोटक, कोटकांचे वर्गीकरण. कोटकांची 
वर्णने; मनुष्य, गुरे आणि वनस्पती यांना 


अपाय करणारे कीटक आणि त्यांचे 
नियंतण. 


* कृषिविज्ञान : ३६५ पृष्ठे 


व्याप्ती, इतिहास, शेतकी, मृदांचे प्रकार-- 
जागतिक व भारतीय; मुदासंरक्षण, 
सढाउद्वार, मृदाक्षरण; मशागत, मक्शागती 

क; धान्ये, कडधान्ये, गळिताची पिके; 
भाजीप लि, फळे ब फुले ; साखरेची,मसाल्याची 
व तंतूंची पिके; वैरणीची प्रिके, पिकांचे 


१५. 


१६. 


१७ 


संरक्षण; दिंपणे; खते, जोरखते; दुजेळ शेती, 
मिश्र रोती; शेतीची अवजारे, शेतीवरील 
बांधकामे, वनस्पतिप्रजनन, शेती शिक्षण, 
जोडधंदे, शेतकी संस्था व प्रचार, पश्युसंवर्धन, 


खनिजनिश्षेप : ८७ पृष्ठे 


खनिज तेळ व कोळसा, धातुक निक्षेप ब 
त्यांची वणने, उपयुक्त खनिज वर्णने, खनिज 
शिरा, रत्ने, खनिज संपत्ती-परथ्वीवरीळ व 
भारतातील, 


गणित : २५१ पृष्ठे 


गणितशास्त्राची मूळ्तत्त्वे,तिहास, उपयुक्तता; 
अंकगणित बीजगणित, भूमिती; गणितीय 
विरछेषण व॒कलनक्यास््र; गणिती यंत्रे, 


1.» 3 


चारत, 


ज्योतिषशास्त्र : १५७ पृष्ट 


व्यातिळेख; विश्वस्थितिद्यास्त्र, विश्वोत्पत्ति- 
शास्त्र; वेधशाळा; ज्योतिषद्ास्त्रीय संज्ञा, 
उपकरणे; खगोलीय भौतिकी; खगोलश्य 
गोलय़रह, तारे, तारकापुंज, तेजोमेघ 
इत्यादींची वर्णने; काळमापनपद्धती, उपकरणे, 


यी 


वार्ते, 


* धातुविज्ञान : १०० पृष्ठे 


व्याती; जलीय धातुविज्ञान, निस्सारण धातु- 
विज्ञान; धातूंचे उष्णता संस्करण, जोडकाम, 
संरचना, घडवण व परीक्षण; ओतकाम; 
मिश्रधातू. 


* पश्युविज्ञान : १५७ पृष्ट 


पाळीव पशुपक्ष्यांचे संगोपन, संरक्षण, संवधन 
व पेंदास; रोगउपचार व प्रतिबंध, गुरे 
पाळणे, कुक्कुटपालन. 


* प्राणिविज्ञान : ५९२ पृष्ट 


सामान्य माहिती, व्याप्ती, इतिहास, इत्यादी; 
सर्वसामान्य विषय-डारीरविज्ञान, भ्रूणविश्ञान, 
परिस्थितिविज्ञान, पुराजीवविज्ञान, विस्तार 
इत्यादी; प्राण्यांचे वर्णन-भारतीय ब 
भारतेतर, उपयुक्त व महत्त्वाचे, सस्तन, 
पक्षी, सरीसुप, उभयचर, मासे व अपठक्‍्ली; 
पूराप्राणिविज्ञान-गतकालीन महत्त्वाचे प्राणी; 
प्राण्यांचे वर्गीकरण संघ, वर्ग इत्यादींची 
नेदानिक लक्षणे व इतर माहितीसह; 


सैद्धांतिक प्राणिविशान, क्रमविकास, वगैरे; 
चरित्रे, 


२१. भूविज्ञान : 


२४. 


२प् 


/. ४ 


१) 


. मत्स्योद्योग ! 


, वनस्पतिविज्ञान : 


(आळ. अर 


विश्व 


२२८ पृष्ठे 

व्यातिळेख, कवचाचे घटक, खनिज विज्ञान, 
स्फटिक विज्ञान, खनिजांचे वर्णन; खडक- 
अभिज, गाळांचे, ल्पांतरित; कवचाची 
रचना, कवचात होणारे फेरफार, अनावरण, 
निक्षेपण, कवचाच्या हालचाली, आमय्नेय 
क्रिया; भूवैज्ञानिक इतिहास-पृथ्वीचा व 
भारताचा; भारतातील रचितक; प्रथ्वी- 
अंतरंग, वय, घटक, रचना, तापमान 
इत्यादी. 


. भोतिकी : ६२२ पृष्ठे 


व्यातिलेख, मूलतत्त्वे व इतर लेख; आधु- 
निक भौतिकी-अणुरचना, अणुविघटन, 
रेडिओअँक्टिव्हिटी, वर्णपट, क्वांटम सिद्धांत, 
सापेक्षता सिद्धांत इत्यादी; पदार्थाचे गुणधर्म; 
प्रेरणाविज्ञान; उष्णता, प्रकाश, “वनी, विद्युत 
व चुंबकत्व; चरित्रे, 


४२ पृष्ठे 

व्याततिळेख, प्रसार, व्यापारी मास्य उद्योग, 
इत्यादी; सागरी प्राणिसृष्टी; मत्स्यसंवर्धन, 
मच्छीमारी पद्धती व हत्यारे; संशोधन, 
कायदे, क्रीडात्मक मासेमारी इत्यादी. 


रसायनशास्त्र : पृष्ठे ५२२ 

व्याख्या, व्याप्ती, इतिहास, मूलतत्त्वे 
इत्यादी; अकार्बनिक रसायनशास्त्र, कार्बनिक 
रसायनशास्त्र, भोतिकीय रसायनशास्त्र, 
विशछेषणात्मक रसायनशास्त्र; चरित्रे. 


बनस्पतिरोगविज्ञान : २५ पृष्ठे 


व्यासिळेख, इतिहास, नामपद्धती इत्यादी; 
रोग-त्यांची लक्षणे, कारणे, वर्गीकरण व 
प्रसार, रोगकारक वनस्पती व प्राणी, इत्यादी; 
रोग व परिस्थिती, रोगांचा अभ्यास व रोग- 
नियंत्रण, 


"५५५ पृष्ठे 

सामान्य माहिती, व्याति, ध्येय, इतिहास 
इत्यादी (पुरावनस्पठि विज्ञानासह); वर्गी- 
करण-विज्ञान, नामकरण, अभिज्ञान, गट 
व॒ स्पादरी, पुरावनस्पति, इत्यादी; 
आकृति विज्ञान-शारीर, बाह्यांग व अंतर- 
शारीर; आकारजनन; गर्भबिज्ञान; शरीराचे 
भाग; क्रियाबिज्ञान-जीवक्रिया, पुनरुत्पादन, 


२८. 


२९, 


२३१. 


१९. 


, वातावरणविज्ञान 


कोशाचे स्वरूप २७ 


अंकुरण इत्यादी; परिस्थितिविज्ञान-वनश्री, 
वनस्पतिभूगोळ, सहजीवन, परागतिंचन; 
फळ व बीजविकीरण; आर्थिक वनस्पति- 
विज्ञान-उपयुक्त वनस्पति वर्णन (अन्न, 
औष्रधे, तंतू, लाकूड शोभा इत्यादी 
उपयोगाच्या वनस्पती); विषारी वनस्पती; 
क्रमविकास, जननशास्त्र, जीवांची उत्पत्ती, 
संकरण; चरित्रे-प्रसिद्ध वैज्ञानिकांची: 
संकीण-समुद्री जीवविज्ञान, एवक, वनस्पति- 
कथा, शास्त्रीय उद्याने, वनस्पतिसंग्रह, 
साधनसामुग्री. 


: १५७ पृष्ठे 
वातावरण, जलवायु व हवामान, वायुदाब, 
तापमान, वायुवेगमापन, सीमाग्र, मेघ; 
आद्रता, वर्षण, वादळ, वारे इत्यादी; 
वातावरणविज्ञान उपकरणे; वेधशाळा, 
हवामानाचा अंदाज व पूर्वकथन; वैमानि- 
कीय, नाविक, कृषिविषयक व औद्योगिक 
वातावरणविज्ञान इत्यादी. 


चेद्यक $ ९०० पृष्ठ 

व्याप्ती, इतिहास; शारीर व शरीरक्रिया 
विज्ञान, आरोग्यविज्ञान व॒ सार्वजनिक 
आरोग्य; विकृतिविज्ञान, शल्यतंत्र इत्यादी 
भेषजविज्ञान, सत्रीरोगविज्ञान, कायचिकित्सा 
विविध चिकित्सा पद्धती, आयुर्वेद वैद्यकीय 
शिक्षण संस्था, चरित्र 


वैज्ञानिक संस्था : २७ एष्ठे 
भारत व परदेशांतील महत्त्वाच्या वैज्ञानिक 
संस्था, 


संकीर्ण लेख : ४४ पृष्ठे 

विज्ञानेतिहास, तत्त्वज्ञान, प्रयोग, वैज्ञानिक 
पद्धती, वैज्ञानिक अन्वेषण, विज्ञान व 
उद्योगधंदे. सायबरनेटिक्स, नियंत्रण पद्धती 
पद्धती-अमियांत्रिकी, ऊर्जेची नवीन नैसर्गिक 
साधने, मानव्य अभियांत्रिकी, इत्यादी 


संग्रहालये $ २० पृष्ठे 
व्याप्तिलेख; शैक्षणिक, औद्योगिक व कला 
संग्रहालये. 


सांख्यिकी $ १०७ पृष्ठ 


सैद्धांतिक सांख्यिकी, संभाव्यता, वंटन 


ऱ्ट 


विश्वकोशाचे स्वरूप 


सिद्धांत, सांख्यिकीय अनुमान, बहु- 
विचरक वि-छेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण सिद्धांत; 
अनुप्रयुक्त सांख्यिकी; विमाविष्रयक, काषि, 
जीव, वैद्यकीय, अर्थशास्त्रीय व जनसंख्या 
सांख्यिकी; सूचकांक, जनगणना, मानसशास्त्र 
व॒ शिक्षणश्ास्त्रातील सांख्यिकी पद्धती; 
सांख्यिकीय गुणनियंत्रण प्रयोगांचा अभिकल्प; 
कालश्रेणी वि-हेषण, 


२२. सूक्ष्मजीवशास्त्र : ८४ पृष्ठे 


व्याख्या, ' व्याप्ती; सूक्ष्मजीवशास्त्राच्या 
शाखा-जंतुशासत्र; ओद्योगिक, शोती- 
विषयक व वैद्यकीय सूक्ष्मजीबशास्त्र; सूक्ष्म- 
जीवशास्त्राच्या पद्धती, ब्रॅक्टिरियांचे 
वर्गीकरण, आनुवंशिकी, वाढ, चयापचय, 
पोषण इत्यादी; पूतिविरोधके, प्रतिजैबिक 
पदार्थ, जंतुविरोधी पदाथ, 


आ य स्का हा 


कक. 


“€ 


ब्रमुन्याच्या नोंदी 


नमुन्याच्या नोंदी 


सव ज्ञानशाखा व्यापणाऱ्या विश्वकोशाचे स्वरूप कसे असेल हे काहीशा विस्ताराने 
आतापर्यंत सांगून झाळे आहे. कोशाच्या विशिष्ट पद्धतीप्रमाणे सर्व विषय अकारविल्हे दिळे जातील 
हेही स्पष्ट केलेळे आहे. विश्वकोशाच्या सतरा खंडांतून ते विषय प्रत्यक्षपणे कसे येतील ह्याची 
कल्पना यावी म्हणून भूविज्ञान, प्राणिविज्ञान, साहित्य, ललितकला व क्रीडा अशा अनेक 
विषयांतून निवडलेल्या काही नमुन्याच्या नोंदी पुढे दिल्या आहेत. नोंदी लावण्यासाठी मराठी 
विश्वकोशात पुढीलप्रमाणे वणक्रम स्वीकार्ळेळा आहे. 

अअॅआऑइईउऊक्रलएऐओजओ< (अनुस्वार) : (विसर्ग) 

0000000 ज्याना टाठ डी देणा तं थार वन पफवधभ 

मायरुळ वद षतसहळक्षत्र. 

अनेक नोंदींच्या मजकुरात काही शब्द तिरप्या अक्षरांत घेऊन त्यांचेपुढे / अशी खूण 
केलेली आहे त्याचा अर्थ हा की ह्या संज्ञेची नोंद विश्वकोशात योग्य जागी आहे. प्रत्येक नोंदीतील 
मजकुराठून व्या संज्ञांनी विश्वकोशात नोंदी होतील असे पुष्कळ शब्द 
खूण केली जाणार नाही. नोंदीतील विषयाशी संत्रंधित अद्याच 
वेधविळे जाईल. ह्या खुणा केलेऱ्या संज्ञांच्या नोंदीखेरीज आवश्य 
नोंदीच्या शेवटी “पहा :? अद्य सूचनेने दर्दविळे जातील. 
“ नाट्यछटा ” ह्या दोन नोंदींवरून विश्वकोशातील कित्येक 
काहीशी कल्सना येईल. विश्वकोशास अभिप्रेत असलेल्या योजने: 
अशा ठिकाणी पएरकसंदर्भ असणार नाहीत. 

नोंदीतीळ विषयाच्या अधिक अभ्यासास उपयुक्त असे 


येतील; त्या प्रत्येक शब्दावर 
इतर नोंदींकडे वाचकाचे लक्ष 
र्यक तेव्हा आणखी प्रूरक संदर्भ 
“ दिवाकर, नाट्यछटाकार?” आणि 
नोंदी कशा परस्परपूरक असतील ह्याची 
नेप्रमाणे काही नोंदी स्वयंप्रण असतील; 


संदर्भसाहित्य अनेक नोंदींच्या शेवटी 
मसाहित्य येणार नाही. नोंद एखाद्या लहांन विषयावर 
द परकसंदर्भीद्वारा अन्य नोंदींचा हवाला दिळेला असेल 
तेहा संदर्भसाहित्याची माहिती त्या निर्देशित नोंदौंपैकी एका किंवा अधिक नोंदींखाली येईल. जेव्हा 
संदभंम्रंय नोंदीच्या मजकुरात उल्लेखिलेले असतील तेव्हाही ते शेवटी दिळे जाणार नाहीत. काही विषय 
इतके गौण असतील की त्या ठिकाणी प्ररकसंदर्भ वा संदर्भसाहित्य ह्या दोहोंचीही गरज असणार नाही. 

नोंदींच्या मजकुरातून अनेक पारिभाषिक संज्ञा येतील. विश्वकोशात उपयोजिलेल्या 
पारिभाषिक शाब्दांचा स्वतंत्र खंड होणार असल्यामुळे अगदी अपवाद म्हणूनच काही संज्ञांचे इंग्रजी 
प्रतिशब्द त्याच ठिकाणी दिळे:जातील. कोणत्याही पारिभाषिक शब्दाचा अर्श स्पष्ट झाला नाही तर 
वाचकांनी पारिभाषिक शब्दसंग्रह खंडातून तो काढून पाहावयाचा आहे. 
संक्षेपांचे स्पा्शीकरण : 

(अ) जेव्हा ठेखकाच्या नावापुढे कंसात (इं०) असे छापले असेल तेव्हा त्या लेखकाने ती नोंद 
उळात इंग्रजीत लिहिली होती असे समजावे. आणि त्या नावाखाठी येणाऱ्या दुसऱ्या नावापुढे कंसात (म०) 
असे छापले असेल तेव्हा ह्या दुसर्‍या लेखकाने मूळ इंग्रजी नोंदीचे मराठी रूपांतर केळे आहे असे समजावे. 


(आ) जेथे बि« का० अशी अक्षरे छापली असतीळ तेथे निर्देशांप्रमाणे ती नोंद 
/ ल भे ऱ ्् द विश्वकोश 
ह यु कार्यकत्यीनी लिहिलेली किंवा मराठीत रूपांतरित केली आहे असे समजावे. 
(इ) नोंदीच्या मजकुरातून वापरलेल्या काही संक्षेपांचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे. 
भा०-आक्रती; ह० स० 


पू०-इसवी सना पूर्वी (वर्षाचा आकडा जेव्हा नुसता दिल्या असेल तेव्ह 
इसवी सन समजावा. उदाहरणाथ : १४०८ मध्ये म्हणजे इसवी स ८ गुसता दि व्हातो 


मि० मी०-मिलीमीटर; लॉग०-लॉगरिथम; सें०-संटिग्रेड; सें 


आन हती 


अतिवास्तववाद, ठलितकठेतील--अरिकामेडु 


अतिवास्तववाद, ललितकलेतील $ हृब्य जगाचे हुबेहूब 
चित्रण करणारा कलाप्रकार वास्तववाद * म्हणून ओळखला जातो. 
या बाह्य व हृद्य जगाची प्रतित्रिंवे मानवाच्या अंतर्मनात नेहमीच उमटत 
असतात; आणि निब्बळ बाह्मद्यांपेक्षा निराळ्या अशा, अंतर्मनात 
वठलेल्या व्यक्तिगत अनुभूतीबर आधारलेल्या व कार्यकारणभाव असलेल्या 
किंबा नसलेल्या अशा प्रतिमा मनःचक्षूपुढे तरळतात. अश्या विविध 
प्रतिमांचे, प्रसंगी वास्तववादी तंत्र वापरूनही, प्रत्यक्षीकरण करणाऱ्या 
कलाप्रकाराला अतिवास्तबवाद म्हणतात, 

एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी यूरोपात प्रादुभूत झालेल्या 
हकूप्रत्ययवादा नंतर »/ कलेतील आधुनिक विचारप्रवाह, केवलचित्रवाद ”, 
भावप्रत्ययवाद *”/ अक्षया अनेक प्रकारांमुळे वाढीस लागला, अगदी 
सुरवातीस वाह्यविश्राचे अनुकरण करताना दृश्य प्रतिक्रियाच व्यक्त केल्या 
गेल्या, आणि अश्या अमिव्यक्तीस अनुरूप असा वस्तु-विचार व माध्यम- 
विचारही केला गेला. नंतर वस्तूच्या विरूपीकरणातील व रंगयोजनेतील 
अभिब्यक्तिसामर्थ्यही प्रतीत झाले. सोंदर्यविषयक कल्यना ब अभिप्रेत 
आदर्श यांकडे बघण्याचे दृष्टिकोनही आमूलाग्र वदलळे. पहिल्या महायुद्धा- 
नंतर उत्पन्न झालेल्या अगतिकतेने पूर्वीच्या निष्ठा नष्ट झाल्या. वैश्ञानिक 
शोधांनी शक्य झालेल्या गतिमानतेमुळे वस्तूच्या स्थायीरूपाच्या कल्पना 
अप्रस्तुत ठरल्या. या विचार प्रवाहातील आतिवास्तववादापूर्वीचा टप्पा 
म्हणजे दादावाद “. या विचारसरणीने कार्यकारणभाव, तार्किकता, 
त प्ठनिष्टा, प्रचलित सोंदर्यकल्पना या सर्वोनाच तिळांजळी दिली. 

आपोआप सुचेळ ते ब तसेच ” व्यक्त करणे हा त्यांचा पयाय होता. 
या पार्श्वभूमीच्या संदर्भाशिवाय अतिवास्तववादी विचारसरणीचे मर्म, 
ज्य व बिधायकता समजणे कठीण आहे. प्रस्थापित जुन्या निष्ठा 
१ आकेळत देण्याऐवजी ज्या मानवी मनात तार्किकता, भावना, 
पय दियकत्यना, आदर्श, निष्ठा किंवा या सर्व विचारांना ठोकरण्याचीही 
शोत -ळ्यी त्या मनाच्या खोळ गाभ्यात काय काय घडते त्याचा 

ध घेऊन त्याची अमिव्यक्‍ती करणे हेच अतिवास्तववाद्यांनी आपले 
द ठरविले. मानवी मनात आपापतः उठणाऱ्या तरंगांचा छडा 

चा, तर त्यासाठी व्यवहारी कार्यकारणभावी दृष्टीचा उपयोग 
नव्हता, अंतर्मनात किंबहुना अंतर्विश्रात स्फुरठेल्या प्रतिमांच्या अमि- 
हे मानवी मनाचा थांग लावणे ब त्यातच र्मणे हेया कलावंतांचे 
दे. अशा प्रयत्नांतून रूढ कत्पनेप्रमाणे सबीगपूर्ण कलाकृती निमाण 
च पाहिजे असा त्यांचा अट्टाहास नव्हता. अतिवास्तववादातील 
डेखोरी दादाबादाप्रमाणे भंजक नव्हती, तर त्या उलट कलाविष्काराला 
तिच्यामुळे एक बिंधायक वळण लागले. 

१९२५ ते १९३६ हा ह्या चळवळीचा महत्त्वाचा काळ. 
भतिवास्तवबादाचा संत्रंध फॉहेंडच्या ४ मानसशास्त्रीय विचारांशी जोडला 
जातो. साहित्यातील अतिवास्तववादाचा प्रवर्तक फ्रच कवी आंद्रे ब्रेता *” 
हा मानसशास्त्राचा बिद्याथी होता. १९२८ साली त्याचे या विषयावरील 
स्वि पहिले पुस्तक प्रसिद्ध झाले. स्वविश्व हे काव्यस्फूर्तिस्थान असू. शकते. 
श्रातीळ हृदय ब विचार यांत तर्कसंगतीची अपेक्षा नसते, याची 
नाणीब झाल्यावर त्याने कार्यकारणभावविरहित, नैतिक किंवा .सोदर्य- 
च्या पूर्वकल्पना नसलेला उत्स्फूर्त विचार नोंदविण्याचा प्रथम प्रयत्न 
आ. इतर कलावंतांचेही त्याने लक्ष वेधून घेतले. दादा चळवळीतील व 
इेतर कलावंत या पंथात आले. पोळ क्ले  सारख्यांच्या अमभिव्यक्तीत 
है बिचार मूळतः अगोदरच होता. स्वमविश्व आणि बाह्यविश्व ही वेगळी 
वाटळी, तरी स्वपविश्व हे बाह्यविश्वाचेच प्रतिबिंब आहे. या दोन 


३१ 


विश्नांची अभिन्नता राखणे ही अतिवास्तववाद्यांची भूमिका होती. 
अतिवास्तववादी चित्रकारांच्या चित्रांतील आकार तसे पाहता वस्तुनिष्ठच 
असतात; पण त्यांचे संयोजन मात्र नेहमीपेक्षा अगदी वेगळ्या पद्धतीने 
केलेले असते. कार्यकारणभावाच्या दृष्टीने अगदी विसंगत वाटणाऱ्या 
विचारांची व आकारांची मांडणी येथे स्वयंप्रेरणेनेच केलेली असते. 
अनेक आकृत्या अनपेक्षितपणे एकमेकींवर मांडलेल्या, फोडलेल्या किंवा . 
जोडलेल्या येथे दिसतात. अनेक तंत्रे, प्रसंगी वास्तववादी तंत्रेही, त्यासाठी 
वापरलेली दिसतात. रंगांचा उपयोग स्वममय अवकाश निर्माण करण्या- 
साठी मुख्यतः केळ जातो. पण त्यात नाटकी अद्‌भुतता किंवा हेतुपूर्वक 
कल्पनाचमत्कृती येऊ नये असा त्यांचा कटाक्ष असतो. उत्स्फूतेता 
किंबहुना आपापता (4६०1००1511) हे त्यांचे घोषवाक्य. कल्पना 
चमत्कृती, नितळसफाई यांचा हेतुपूर्वक अंगिकार केला म्हणून साल्वादोर 
दाली * सारखा या पंथाचा प्रणेता थोडासा या पंथापासून वेगळा झाला. 
सर्वच कलानिर्मिती खरे पाहता मानवी मनातील अंतर्विश्वातच होत 
असते. इतर कलाविचारांपेक्षा अतिवास्तववादाचे महत्त्व असे की, 
त्याने कलानिर्मितीमागील सहजता, अपरिहार्यता व अहेतुकता या 
विष्रयींचे समज अधिक स्पष्ट व दृढ केले. अभिव्यक्ती आणि प्रकटी- 
करणाच्या वेळची मानसिक प्रक्रिया या दोहोंची अभिन्नता प्रस्थापित 
केली गेली. 
मिरो जोन, पौळ क्ले, किरिकी, तौँगी, पिकाबिया, आपं जा, 
ट्रश[, रे मॅन, शगाल, मॅक्स अन्स्टे हे या पंथातील काही कलावंत. 
प्रिकासोच्या * काही कलाकृतीही या संप्रदायाच्याच मानल्या जातात. 
चित्रकलेप्रमाणे इतर ललितकलांची क्षेत्रेही आतिवास्तववादाने व्यापली. 
आर्प जा याच्या मूर्तिकलेत त्याने ही पद्धती वापरली, तर साल्वादोर 
दालीने चित्रपटात आतिवास्तब दब्यांचे प्रयोग केळे. १९३२० साली 
अतिवास्तववादी कलावंतांचे सामुदायिक प्रदर्शान झाले व त्यानंतर 
१९६० साली या कलाप्रकाराची दोन जागतिक प्रदर्शनेही झाली. 
पहा : अतिवास्तववाद, साहित्यातील; अबोध; ललितकला, इातेहास; 
चित्रकला, इतिहास. 


१, शह] 80९8100158 ० 11 
उलाण.; 1,0॥त०य, 1959. *. 08110120 01 ए00हपया 


%॥-1,९818, 811९1.; ९७१ ०५५, 1961. डे 
(001015९ पा81०019 0० ॥/0(११(:)४१ गपया8्-1९8१, 
प्र९61(.; 1,०गयत०य, 1959. ४. 1,8 8881151116 
ह. 18 ९९ 88९९101 &॥ता'९.; [एए०" ४०॥॥- 
1०78115, 1945, 


संदर्भ : "वरना १1-081189089, 


कदम, संभाजी 


अरिकामेडु : दक्षिण भारतात पाँडेचरीच्या दक्षिणेस सुमारे दोन 
मैलांवर अरिकामेडु आहे. या ठिकाणी प्रथम १९२७ साली आणि नंतर 
१९४५ साली झालेल्या उत्खननांत अनेक रोमन नाणी आणि विविध 
रोमन बनावटीची मातीची भांडी सापडल्यामुळे, अरिकामेडु हे इसवी 
सनाच्या सुरवातीस मोठे व्यापारी केंद्र होते असे निश्चित झाले. ग्रीक 
व रोमन प्रवाद्यांचे वृत्तांत आणि प्राचीन तामीळ वाढयाय यांतून दक्षिण 
भारताच्या रोमन ब ग्रीक साम्राज्यांशी होत असणाऱ्या व्यापारी देवघेवीची 
कल्पना करता येते. दक्षिणेत अनेक ठिकाणी सापडलेल्या रोमन नाण्यांच्या 
स्वरूपात या देवघेवीचे प्रत्यंतर मिळते. रोमन भूगोलवेत्ता पेरिप्टसने 
उल्लेखिलेले कॉरोमांडळ किनाऱ्यावरील व्यापारी केंद्र * पोडुके म्हणजेच 
अरिकामेडु असेही सिद्ध होण्याइतपत पुरावा उजेडात आलेला आहे. 

भारतीय पुरातत्त्व विभागातर्फे व्हीलर यांनी १९४५ साली केलेल्या 
उत्वननांचा उद्देश, रोमन सांस्कृतिक आणि व्यापारी संपकोचे मूल्यमापन 


३२ अवेस्ता, भाषा-- 


व रोमन पुराव्यावरून भारतीय मातीच्या भांड्यांचा कालखंड ढोबळ- 
मानाने निश्चित करणे, असा दुहेरी होता. त्यांनी केलेल्या उत्खननांत 
रोमन बनावटीच्या विविध खापरांवरोबरच काही रोमन सम्नाटांची नाणी, 
रोमन बनावटीचे काचेचे प्याले आणि मातीचे दिवेही सापडले, यांतील 
काही खापरांवर रोमन कुंभारांच्या सुद्रांचे ठसेही होते. या रोमन 
खापरांचा काल इ० स० पूर्व पहिले शातक ते इ० स० चे पहिळे रातक असा 
निश्चित असल्याने, या अवरोप्रांबरोबर सापडलेली भारतीय बनावटीची 
काळी - तांत्रडी व पिवळतर रंगाने चितारलेली खापरेही समकालीन ठरली, 
दक्षिण भारतात बह्मांगिरी / व इतर ठिकाणी ही भारतीय खापरे सापड- 
त्याने त्यांच्या साहाय्याने उत्खननात काळनिश्चितीस मोठी मदत झाली. 
पहा : उत्खनने, भारतीय. 


संदभ : १. &17811]1९त, 81 11] त0-01187 "तया टे 8080101 
071 100 8851 ९०9३07 11१19-012€60161, 5. 5. ॥॥.; 
(1051, «&. 910 ए1151118 1)6€0. (.170190010210891 
$पणा'ए९४ ०1 71 त8, ॥ए०. 2; 1946). 


देव, शांताराम 
अबेस्ता, भाषा : पारशांचा धर्मग्रंथ-अवेस्ता-ज्या भाषेत संकलित 
आहे, ती प्राचीन इराणची भाषा, भार्यभाषा // समूहातीळ ही एक 
प्राचीन भाषा होय, इराण देश वैभवाच्या शिखरावर असताना या 
भाषेतील ग्रेथसंपदा विपुळ व समृद्ध होती. ही ग्रंथसंपत्ती वीस लक्ष 
*छोकांत ग्रथित होती असे प्लिनी म्हणतो, तर अरबी इतिहासकार तवारी 
असे वर्णन करतो की अवेस्ता वाडय़य बारा हजार चर्मपत्रांवर लिहिले 
गेळे आहे. अवेस्ता धर्मग्रंथ २१ भागांत ग्रथित होते, अ्यीही लिखित 
परंपरा आहे, प्राचीन इराण देशावर ग्रीक यवनांच्या ज्या अनेक 
स्वाऱ्या झाल्या व त्यांमुळे जो विविध प्रकारे विध्वंस झाला, त्यात 
पारशांची बरीचशी ग्रंथसंपदा उध्वस्त झाली व इराणी जनता देशोधडीत 
लागली. अश्या घोर विध्वंसातूनही आपले धमेग्रंथ ब परंपरा जतन 
करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केळा. समयानुसार आपल्या धमंग्रेंथांचे संकटनही 
केळे, आज उपलब्ध असलेला संकलित अवेस्ता हे या प्रयत्नांचेच फळ 
आहे. यातील सर्वात जुन्या पाच गाथांचा र्वनाकाळ क्रशग्वेद-संहिते- 
इतकाच प्राचीन आहे असे काही विद्वानांचे मत आहे. 
संस्कृत भाषेशी अत्यंत साम्य असल्याने या भाषेचे व्याकरण संस्कृत 
भाषेच्या व्याकरणाशी बव्हंशी मिळतेजुळते आहे. दोन्ही भाषांतील 
शब्दसंपदा, शुद्धलेखन पद्धती व वणोच्वारदृष्टया जवळजवळ सारखी 
आहे, 
संस्कृतप्रमाणेच अवेस्ता भाषेत मूळ धातूंचे दहा गण कल्पिले असून 
या गणांचे धातू या भाषेत आत्मने ब परस्मे पदांत चालविले जातात. 
संस्कृतप्रभाणेच स्वरांत ब व्यंजनांत नामे व सर्वनामे सर्व विभक्तींत, तिन्ही 
वःचनांत व तिन्ही लिंगांत चालविली जातात, हे संस्कृत व अवेस्ता भाषा- 
भगिनींमधील विलक्षण साम्य होय. अवेस्ता ग्रंथाच्या लिपीस अवेस्ता 
टिपी असेच म्हणतात ब ही लिपी सेमेटिक भागांप्रमाणे / उजवीकडून 
डावीकडे लिहिली जाते. ससान राजघराण्याच्या अमदानीत प्रचलित 
असलेल्या पेहलवी भाकेच्या / लिपीतून अवेस्ता लिपीचा विकास झाला 


अद्वन झरमाइक'/ लिपी ह्या दोन्ही लिप्यांच्या उगमस्थानी आहे असे 
तज्ञ समजतात, 


अवेस्ता लिपी स्वर-समृद्ध आहे. देवनागरी लिपीतील बहुतेक सर्व 


खर या लिपीत तर आहेतच, पण यात काही वैशिष्ट्येही आहेत. 
ऱ्हस्व 'ए? (७ ) ब“ ओ? (४ ) आणि दीर्घ * ए१( >) ब' ओ? 


(४) या भाषेत प्रकर्षाने आहेत, जवळ जवळ “ए? सारा उच्चार 


अँसेटाल्डिहाइड 


असलेले ' अँ? सारखे ऱ्हस्व (६) व दीव (  ) स्वर या भाषेत असून 
४५ (ओ-उच्चार आओ) हा स्वरविशेषर या भाषेत प्रचलित आहे. 
पण ऱ्हस्व व दी “क्र? कारास या भाषेत स्थान नसून त्याची जागा 
६६ (अर) या स्वराने घेतली आहे. “ल? कारास तर या लिपीत 
मुळींच स्थान नाही. ि 

व्यंजनासंबंधी विचार केल्यास ट वर्ग-ट, ठ, ड, ढ, ण-या भाषेत 
नाही; तसेच 'छ?, “झ?, “म "ल?, बळ? ही व्यंजने देखील. 
परंतु संस्कृतात नसळेळे काही वण या भाषेत विद्यमान आहेत. ते 
म्हणजे 6 (जू), ९० ज़ ब २७ (व) हे होत. यांचे उच्चार अनुक्रमे 
2९0198 मधील 2 सारखा, 2१1७ मधीळ & सारखा व 'व्ह? असे 
होतात. शब्दारंभी व शब्दामध्ये ' य? आणि “व? आल्यास ही दोन्ही 
अक्षरे निराळ्या प्रकारे या भाषेत लिहिली जातात. 'त? वण देखील 
शब्दारंभी व राब्दांती थोड्या फरकाने दददीविला जातो हे या भाषेतील 
आणखी एक वैशिष्ट्य होय. 

नियमानुसार स्वरांची गुणदृद्धी संस्कृत भाषेप्रमाणे या भाषेत आहे, 
पण विसर्गांस या भाषेत मुळीच स्थान नाही. किरकोळ बारीकसारीक 
फरक सोडून दिल्यास नाम, आख्यात, उपसर्ग ब निपात या व्याकरणाच्या 
चतुर्विध अंगांचा व तदनुषंगिक प्रत्यंगांचा विचार केल्यास संस्कृत व 
अवेस्ता या दोन भाषांत इतके साम्य आहे की, या दोन भाषा-मगिनी 
असून एका अतिप्राचीन आर्यभाषेची अपत्ये असावीत असे मानाव 
लागते. 

अवेस्ता व संस्कृत या दोन भाषांत किती साम्य आहे हे अवेस्ता- 
मधील खालील मंत्रावरून स्पष्ट दिसून येईल. 


73०10-/-0-०9 ०2-7९ "९१ 
११५०0(७००-४/०० नध्द्व १०० “> 


देवनागरी लिप्यंतर : यो यम्‌ कारयेइति हो अॅम्‌ कारयॅइति । 

मराठी भाषांतर : जो धान्य पेरतो तो कररत पेरतो. 

पहा : अवेस्ता, धमग्रंथ. 

संदर्भ : १. एछ55895 0) 0९ 58९१ 1,६ाष१्टपष2्ट€ ९९. 
फ€5, प. ए.; 1,०णत05, 1884. २९. प 1,९89०0०7 


०: 7618189 (618. 7)--881129, प. श.; 6". 
8.00९11॥"७, उ.; 0अ0'त, 1953. 


तारापोर, जे० सी० (इं०) 

सोनटक्े, ना० श्री० (म०) 

अँसेटाल्डिहाइड 0एप३ - 0 ::0 : भल्डिहाइड परिवारातील 
॥। 


प 
हा दुसरा घटक आहे. ग्ल॒कोजपासून अल्कोहोल तयार करण्याच्या कृतीत 
अँसेटल नावाचा पदार्थ अत्स प्रमाणात आढळतो. यावरून असेटाट्डि 
हाइड मध्यंतरीच्या अवस्थेत तयार होत असला पाहिजे असे अनुमान 
निघते. १९११ साली नॉयबर्गने हे अनुमान सत्य असल्याचे प्रायोगिक- 
रीत्या सिद्ध केले. सूक्ष्म प्रमाणात निरोगी रक्तामध्ये ब क्वचित प्रसंगी 
लघ्वीमध्ये त्याचे अस्तित्व आढळून येते. 

अँसेटाल्डिहाइड रंगहीन पदार्थ असून त्याचा वास उग्र ब तिखट 
असतो, त्याचे उकळण्याचे तापमान २०.८" सें० आहे, त्यामुळे 
घनीभवन केल्याखेरीज ते हाताळणे कठीण होते. पाण्यात, अल्कोहोल- 
मध्ये ब इथरमध्ये ते मिसळू दाकते. असेटाल्डिहाइडची वाफ व हवा 


अँसेटाल्डिहाइड 


यांचे मिश्रण ज्वालाग्राही ब स्फोटक असते. जगात त्याचे उत्पादन 
द्रसाळ १३,६०,००,००० किलोग्रॅम होते. पण त्यातील फारच थोडा 
भाग अँसेटाल्डिहाइड म्हणून विकला जातो. कारण तयार करण्याच्या 
जागीच त्याचे अनेक उपयुक्त कार्बनेक रासायनिक द्रव्यात, असेटिक 
अम्ल, असेटिक अन्‌हायड्राइड, एथिल अँसेटेट, न्युटिळ अल्कोहोल, 
व्युटाडीन इलत्यादीत ख्पांतर करण्यात येते. औद्योगिक क्षेत्रातील 
उत्पादनाच्या काही महत्त्वाच्या पद्धती खालीलप्रमाणे आहेत : 

१. इथॅनॉळची वाफ क्रोमियम प्रभावित तांब्याच्या उत्फेरकावरून 
२६०९-२९०" सें० तापमान असताना नेली असता त्याचे असेटाल्डि- 
हाइड व हायड्रोजनमध्ये विघटन होते. मिळणारा हायड्रोजन पुरेसा शुड 
असल्याने अन्य उत्पादनात त्याचा उपयोग जसाचा तसा केला जातो. 

प.३.०प20प -> ७प5०प0 गैर प» 

इथॅनॉल अँसेटाल्डिहाइड हायड्रोजन 

२, अँसिटिलीन हा वायू मक्‍युरिक सल्फेट या उत्प्रेाच्या साहाय्याने 
सल्फ्यूरिक अम्लाच्या सान्निध्यात पाण्याचे घटक सामावून घेऊ शकतो 
व त्याचे असेटाल्डिहाइडमध्ये रूपांतर होते. 

प2०ळटप 5: प20 -> _ €फल्प0 

न अँसिटिलीन पाणी अँसेटाल्डिहाइड 
: अंसिटिळीन तयार करण्यास कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर केला जातो. 
शशयम कार्बाइडच्या उत्पादनास विजेचा उपयोग करावा लागतो. 
म्हणून ही पद्धती ज्या ठिकाणी वीज बिपुळ प्रमाणात व अल्स खर्चात 
पग असते अश्लाच ठिकाणी अवलंबिली ज्ञाते. वरील क्रियेमध्ये 
गाण्याचे घटक सल्फ्यूरिक अम्लापासून घेण्याऐवजी अँसेटिक अम्लातून 
घेतल्यास त्याचे रूपांतर असेटिक अन्‌हायड्राइडमध्ये व अँसेटिलीन'चे 
असेटारडिहाइडमध्ये होते. अशा तऱ्हेने एकाच रासायनिक क्रियेत दोन 
क - पदार्थ बनविण्याची कल्पकता अलीकडे बापरठी जात आहे. 

2९५५०00प - (टप, ९0)204 १90" 

२: 04.20 >. ९55३९प0 
त ब्यूटेनसारखा (९,प,,) हायड्रोकार्बन विशिष्ट परिस्थितीत 
असेर च्या बाफेच्या सान्निध्यात ऑक्सिजनबरोबर क्रियाशील होऊन, 
८ यात्हिहाहड, पॉर्माल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहोल व कार्बैनिक 
अम्ले देऊ शकतो. ही सर्व रासायनिके महत्त्वाची व नित्य उपयोगाची 
ह आ मिळालेल्या मिश्रणातून घटक वेगळे करण्याचा होणारा त्रास 

खर्च सोसूनही उत्पादन फायदेशीर ठरते. 

रासायनिक क्रियेच्या सहाय्याने असेटाल्डिहाइडपासून मिळणारे 

काही महत्त्वाचे पदाथ : : 


७ “७ 
1, उप. एप 04(हवा ॥1..* ९ टर 
प ७प0 06 टक ठ,३000प--०पम3 0-0-0-2प5 


ठर उत्प्रेरक 

असेराल्डिहाइड असेटिक अन्‌हायड्राइड 
३. 20, ठय0 02 १05 (अंशतः)_), 
कमी तापमान 

उत्प्रेरक 


असेटाल्डिहाइड ०्पं प 


(> 181 3 (_ न्य 
नश छ "न्न () ४ र ट प 3 अ 


असेटाल्डिहाइड मोनोपरअसेटेट 


-3:4 


७) 
॥। 
2113" 
। 
(प 
अँसेटिक अम्ल 
(“3(0प) डम 


09 ७.१4 
२०० सं० 


न्याा---ाा-"ारे 
किंवा उच्च तापमान 


3. एप5९पत0 -- 30प20 


(201 
प०प, 0--6--प्व० "९८0 १ घ४-> 
(पघ20प 
टप्,०प 


0पप्र,०--९--0प/0प्न ५. प-०200प 
| कॅल्शम लवणाच्या 


पेंटाइरिश्रीटोल 
उष्णता 
०0 ल > टत, ०पणप. टप 


उत्प्रेर मतियाडतीड 

ह ऑसिटालडं 
22 
----ई स्टे 


१. 2 लोम: 
असेटाट्डिहाइड 
उष्णता. » एड. 0पर०प.९प0 
क्रोटान अल्डिहाइड घ,.0पत,.०प/.0७प३0पत 

र ७ न्युटेनॉल 


या रासायनिक क्रियेतील पहिला टप्पा : अल्डोल संघनन? या नावाने 
प्रसिद्ध आहे. या पद्धतीने ल्हान रेणू जोडून मोठा रेणू तयार करता येतो. 
अँसेटाल्डिहाइडमध्ये बहुवारिक आहे, 
वेगवेगळ्या उत्मरेरांबरोबर विशिष्ट पाररि 
मिळू शकतात. त्यांची काही आ हा पुढे दिळी आहेत. 
अमाइन फॉस्फिट 

अ.) 3 ख्मः. ५0० -----.1टे 
-) र उत्प्रेरक 
असेटाल्डिहाइड : 
क पी ९प,0प> (प.0प:< (प.९प0--प२0 

सॉर्बील्डिहाइड 


ब.) 50 प 
टी 


प.०< ० )? /्पः 
भ्र >) 
९ ९ र 
४ “७ 
पं प 


प्रेगल्डिहाइड 


ली सल्फ्यूरिक 


सल्फ्यूरिक अम्ल 
ठ्ड 


4९प.. “प0 -ाप वा 
9 ०"सें० खाली तापमान 


(७७-6७ मः-02 
(लप5(प (७२७१४४ 
6 ७: 81-0110) 


मेटारि “>> 
टाल्डिहाइड 


३ 


पॅराल्डिहाइडचे उकळण्याचे तापमान १२४” से. आहे. तो तापविला 
असता त्याच्यापासून असेटाल्डिहाइड मिळतो. सुरुवातीस निदेश केलेली 
अँसेटाल्डिहाइड हाताळण्याची, त्याचप्रमाणे तो दूरवर पाठविण्याची 
अडचण पॅराल्डिहाइडचा वापर करून दूर .केली जाते. झोपेच्या 
औषधातही त्याचा थोडा उपयोग होतो. मेटाट्डिहाइड एक ज्वलनक्षम 
घन पदार्थ असून गोगलगाईसारख्या प्राण्यांच्या संहाराकरिता विषारी 
पदार्थ म्हणून त्याचा उपयोग होतो. अंसिटाल्डिहाइडचें उपयोग : 
(१) अँसेटिक अम्ल, असेटिक अन्‌हायड्राइड, असिटोन, व्हिनीळ अँसिटेट 
यांसारखे अनेक कार्बनिक पदार्थ त्याच्यापासून बनवितात. (२) सरस, 
जिलेटीन, कातडी इत्यादी पदार्थ कठीण बनविण्याकरिता तसेच कातड्यावर 
बुरशी येऊ नये म्हणूनही याचा वापर होतो. (३) फळे दीर्घकाल टिक- 
विण्याकरिता, (४) प्लॅस्टिकसारख्या गुणधर्मांचे पदार्थ बनविण्याकरिता, 
(५) रंग तयार करण्याकरिता व (६) औषधात याचा उपयोग होतो. 
शिंगटे, रा० धा० 
1,-अँस्कॉर्बिक अम्ल : हे अम्ल, जीवनसत्त्व क (व्हिटॅमिन सी) 
* रेडोक्सान, ! ' सेळीन ? इत्यादी दुसऱ्या नावानेही ते बाजारात विकले 
जाते. गुद्ध असॉर्निक अम्ल वासरहित पांढरे स्फटिक असून पाण्यात 
सहजरीत्या विरघळते तर वेंझीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोलियम ईथर 
इत्यादी कार्बनिक द्रवांत जवळजवळ अविद्राव्य राहाते. अल्कोहोलमध्ये 
शेकडा दोन या प्रमागात विरघळू दाकते, १९०१-१९२" सें० हा त्याचा 
द्रवांक असून तो विघटनासह आहे. हेक्‍्सोज साखरेपेक्षा त्याच्यात 
: क्षपण ? (रिडक्टान) शक्ती अधिक असते. त्कव्ही * नावाचा रोग फार 
दिवसापासून ज्ञात आहे. विदोषत्वे खळाशांमध्ये त्याचे प्रमाण अधिक 
आढळून येत असे, १५९३ साली हॉकीन्सने हा आजार मोसंबी ब 
संत्री यांच्या रसाने बरा करता येतो हे दाखविले. तेव्हापासून गेली 
३५० वर्णे स्कव्हींवर विशिष्ट ताज्या फळांचा रस हे औष्रध म्हणून 
प्रचलित आहे. १९२८ साळी कोबी व तांबडी मिरी यांपासून त्सेंट 
गीओर्गीने वेगळ्या केलेल्या पदार्थास हेक्‍सुरानिक अम्ल हे नाव दिले. 
१९३२ साली बॉघ व किंग यांनी कागदी लिंबरापासून जीवनसत्त्व क 
गुद्धावस्थेत वेगळे केले, हेक्‍सुरॉनिक अम्ल व जीवनसत्त्व क हे दोन्ही 
पदार्थ एकच असल्याचे ठरविण्यात आले. हाव व हीस्ट यांनी १९३३ 
मध्ये या पदाथीचे रासायनिक सूत्र ठरविळे. याच साली हावर्थ व त्सेंट 
गीर्ऑर्गी यांच्या सुचनेनुसार (स्कर्व्ही हा रोग बरा करण्याच्या त्याच्या गुणा- 
वरून) अँस्कॉर्बिक अम्ल हे नाव देण्यात आले. एका वर्षांभरात निसर्गात 
मिळणाऱ्या जीवनसत्त्वाबरहुकूम प्रयोगशाळेत ते कृत्रिम पद्धतीने तयार होऊ 
लागले, त्यामुळे सात आठ वर्षात या दुर्मिळ पण अती उपयोगी वस्तूची 
मूळ किंमत एक शतांशाहून खाळी आली. (१९३३ साली एक औंसाची 
किंमत २१३ डॉल्स, १९४२ साठी एक ओंसाची किंमत १.६२ डॉल्स) 
सामान्य माणसालाही त्याची किंमत आज मामुली होऊन बसली आहे. 
या पदाथांचे रासायनिक सूत्र खालीलप्रमाणे. 
(2 (1 ल्ल.द 
व्र.) 
ग काक 
फ.. टू शग अस्कॉर्बिक अम्ल 
प0 - ($ 


| 
९ष्पर0प 


1.- अऑस्कॉ्बिक अस्ल 


सामान्यतः कार्बनिक अम्लामधील अम्लता त्यातील €00पत या 
गटामुळे असते. परंतु अस्कॉर्बिक अम्लामध्ये असा गट नाही. डु. 
अम्लता €2 व €5 यावरील 0पत गटामुळे आलेली आहे. 
वाढत्या तापमानाबरोबरर व द्रवाच्या अल्कधर्मांबरोबर अस्कॉर्निक 
अम्लाचे स्थिरत्व घटत जाते. ऑक्सिडेदानमुळे येणारे हे अस्थिरत्व 
अन्नपदार्थ साठविताना अगर तयार करताना योग्य ती दक्षता न 
घेतल्यास त्यातीळ जीवनसत्त्वाचा बराचसा भाग नाहीसा होतो हे लक्षात 
ठेविले पाहिजे. फळांचे रस टिकविण्याकरिता ते डब्यांत बंद करण्यापूर्वी 
डब्यांतून ऑक्सिजन बायु. नायटोजन किंवा कार्बनडायऑक्साइडच्या 
साहाय्याने काळजीपूर्वक संपूर्णपणे बाहेर काढणे जरूरी असते. अस्कॉर्बिक 
अम्लाच्या क्षपणाच्या गुणधर्माचा उपयोग रासायनिक पद्धतीने पदार्थातील 
क जीवनसत्त्वाचे प्रमाण ठरविण्याकरिता करतात. याकरिता अनेक 
क्षपणशील रंगांचा उपयोग होऊ शकतो. क्षपणाच्या क्रियेनंतर या रंगीत 
पदार्थाचे रूपांतर रंगहीन पदार्थात होते. त्यामुळे क्रियेची पूर्णावस्था 
सहज दिसू. कते. रंगाचे रेणूवजन व त्यास रंगहीन करण्याकरिता 
लागलेल्या अस्कॉर्बिक अम्ल्युक्त पदार्थाचे वजन यांवरून त्या पदार्था- 
तीळ क जीवनसत्त्वाचे प्रमाण सहज ठरविता येते. २,६-डायक्लोरो- 
फेनॉल इंडोफेनॉळ या रंगीत पदार्थांचा या कामी विदशोषत्वे उपयोग 
केला जातो. 
फळे व भाज्यांमध्ये क जीवनसत्त्वाचे प्रमाण भरपूर असते. फळांमध्ये 
विरोषतः लिंवे, संत्री, द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, केळी, पीच, अननस, सफस्चंद; 
डोंगरी आवळे यांचा समावेश होतो; तर भाज्यांमध्ये टोमॅटो, बटाटे, 
ओला वाटाणा, कोबी, वीट, गाजर यांसारख्या नित्य वापरल्या जाणाऱ्या 
पदाथोत अँस्कॉर्निक अम्लाचे प्रमाण भरपूर असते. मात्र त्यांचा 
उपयोग न तापविता केल्यास अधिक होतो. 
काही प्राणिमात्र आपल्या गरजेप्रमाणे शरीरात याचे उत्पादन करू 
शकतात. मनुष्याचे व गिनीपिग्जचे ठिकाणी ही शक्ती नसल्याने त्यांना 
आहारातून अँस्कॉर्बिक अम्लाचा शरीराला पुरवठा करणे क्रमप्राप्त होते. 
दूध तापविण्याने किंवा निर्जतू करण्याने त्यातील जीवनसत्त्व क नष्ट होते. 
म्हणून लहान मुलांना दुधाबरोबर क॒ जीवनसत्त्वाचा बाहेरून पुरवठा 
करणे अत्यावश्यक असते. अस्कॉर्बिक अम्लाचे ०.०५ मिलिग्रॅम 
म्हणजे एक अंतर्देशीय एकक समजले जाते. 
जीबनसत्त्व क च्या अभावी मनुष्याचे वजन कमी होते, थकवा वाढू 
लागतो, हाडे ठिसूळ होतात, सांधे दुखू लागतात व सुजतात, हिरड्यांना सूज 
येते व सौम्य स्पर््षानेही त्यातून रक्त येऊ लागते. तीव्र अभावामुळे 
दात अकाली पडू लागतात. | 
जीवनचक्रातील अँस्कॉर्बिक अम्लाच्या कार्यांचा मात्र अद्याप नीटसा 
उलगडा झालेला नाही. सेवन केलेल्या अन्नाचे शरीरास लागणाऱ्या 
पोषक घटकांमध्ये होणाऱ्या रूपांतरातील क्षपण व ऑक्सिडेशन या दोन 
महत्त्वाच्या क्रियांत ते सहभागी होत असण्याची शक्‍यता आहे. 
ऑक्सिडेशनमुळे त्याचे रूपांतर डीहायड्रोअस्कोर्बिक अग्लात व याचे 
परत क्षपणाने मूळ अँस्कॉर्बिक अम्लात रूपांतर वनस्पती व प्राणिमात्रात 
सहजतेने होत असले पाहिजे, (समीकरण पुढील पानावर) 
हायड्रोजन वाहकांचे विनाशीय ऑक्सिडेशनापासून रक्षण करण्यास 
त्याचा उपयोग ऑक्सिडेशन प्रतिबंधक म्हणून होत असेळ, टायरोक्षिन 
चयापचयामध्ये किंवा फॉलिक अम्लाचे फॉलिनिक अम्लात ख्पांतर 
करण्यात त्याची मदत होत असली पाहिजे. 
मठुष्यास या जीवनसत्त्वाची किती प्रमाणात आवचयकता आहे या 


आ कीँंऑप्टे रिक्स ३ 


0:-९---< 0: 0-० 
| | --ठ्प | 
प 1। () | 
0-९ ९:९५ 
र लाय व 
प्- व्य रः प दा 
| 
प्र०-€ 0प्-0९-प 
| | 
(प20प “प20प 
अस्कॉर्बिक अम्ल डीहायड्रोस्कॉर्निक अम्ल 


वाबत मात्र शास्त्रज्ञांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. काहींच्या मते आज 
आपणास समजल्यापेक्षा या पदार्थाची कार्यशक्ती फार मोठी असल्याचे 
आपल्या निददीनास येईल. स्टेसक्रिया, साथींचे रोग, जखमा बऱ्या होणे 
या बाबतींत हा पदार्थ फारच मोठा भार उचलीत असण्याची गाक्यता 
आहे. .तेव्हा आहारातील त्याचे प्रमाण कितीतरी पटीने वाढबायला 
पाहिजे असे काहींचे मत, तर दुसऱ्या मतप्रणालीच्या शास्त्रज्ञांच्या (ब्रिटिश 
मेडिकल कोन्सिळ) मते हा पदार्थ उपयुक्त आहे पण माहीत 
नसलेल्या त्याच्या उपयुक्ततेचे स्तोम निष्कारण अवास्तव वाढविण्यात 
अथ नाही. त्यांच्या मते रोज आहारात ३० मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त 
ऑॅस्कोर्बिक अम्ल असणे जरूर नाही, तसेच इष्टही नाही. मात्र फूड 
अन्ड न्युटशिन रिसर्च कोन्सिळची शिफारस यापेक्षा वेगळी आहे. त्यांच्या 
मते १ ते ३ महिन्यांच्या मुलास रोज ३० मिलिग्रॅम, मोठ्या माणसास 
७५ मिलिग्रॅम तर बाळंतिणीस रोज १५० मिलिग्रॅमची आवद्र्‍यकता आहे. 
" उत्पादन पद्धती : मोठ्या प्रमाणात तयार करण्यात आलेले हे 
पहिले जीवनसत्त्व होय. उत्पादनाच्या पद्धतीत ग्लुकोजपासून सुरुवात 
केली जाते. पद्धतीतील रासायनिक क्रियेतीळ काही महत्त्वाचे टप्पे 
खालीलप्रमाणे देता येतील. 
ग्लुकोज '---> सॉर्बिटॉल ---> 1. - सॉबाज---> 
---"> डायअँसिटोन 1, - सॉर्बोज ----> डायअँसिटोन २-कीटो 
1, - ग्युलॉनिक अम्ल ----> २- कीटो -1, - ग्युलॉनिक अम्ल----> 
1, - अॅस्कांबिक अम्ल. 
पहा : व्हिटॅसिने 
शिंगटे, रा० धां० 
आ की ऑप्टे रिक्स (1०180०७७४५) : जुरासिक कालात 
राहणारे पण त्या कालानंतर निर्वेरा झालेले पक्षी. आपणास माहीत 
असलेल्या पक्ष्यांपेकी हे सर्वात प्राचीन होत. त्यांचे चारच जीवाश्म 
आतापर्यंत सापडलेले आहेत व ते सर्व जर्मनीच्या बव्हेरिया प्रांतातल्या 
जोलेनहोफेन (5०1९110161) या गावाच्या भोबताठी असलेल्या 
उत्तर जुरासिक कालातल्या खडकात सापडलेले आहेत. रिलामुद्रणासाठी 
वापरल्या जाणाऱ्या चुनखडकाच्या उत्कृष्ट फरशांसाठी जोळेनहोफेनच्या 
खाणी प्रसिद्ध आहेत. पक्ष्यांची दरीरे एकंदरीत लहान व सापेक्षतः 
नाजूक पदार्थाची बनलेली असतात, त्यामुळे त्यांचे अवशेष जीवाइम- 
रूपाने सुरक्षित राहणे ही अत्यंत विरळाच घडणारी घटना आहे व 
ती जोलेनहोफेनच्या खडकात घडलेली आहे. उथळ समुद्रात किंवा 
जमिनीवर राहणाऱ्या इतर कित्येक प्रकारच्या प्राण्यांचे शेकडो 
जीबाइमही या खडकात आढळतात. १८६१ साली खाणकाम चाळू 
असताना सापडलेला एका पिसाचा स्पष्ट ठसा हा या खाणीत सापडलेला 
पहिला पक्षिजीवाइम होय. त्यानंतर सुमारे वर्षाने दुसरा जीवाइ्म 
सापडला. त्याच्यात डोक्याच्या कवटीखेरीज शरीराच्या इतर सर्व 


भागांचा, म्हणजे पंख, पाय व रोपूट यांचा सांगाडा सुरक्षित अवस्थेत 
असून पंखांच्या व रोपटीच्या पिसांचे स्पष्ट ठसेही आहेत. हा जीवाद््म 
ब्रिटनच्या निसर्गविज्ञान संग्रहाळयाने बिकत घेतला. १८७७ साली 
आणखी एक सांगाडा सापडला व तो बलिनच्या निसर्गविज्ञान संग्रहालयाने 
मिळविला. हा नमुना पूर्वीच्या नसुन्यापेक्षा अधिक सरस असून त्याच्यात 
कवटीसकट सर्व सांगाडा आहे व तो अधिक चांगल्या स्थितीत राहिलेला 
आहे. दुसरा सांगाडा पहिल्या सांगाड्यासारखाच आहे असे प्राथमिक 
परीक्षणात दिसून आल्यावरून दोन्ही सांगाडे एकाच जातीच्या पक्ष्याचे 
आहेत अशी कल्पना झालेली होती. सूक्ष्म परीक्षणानंतर त्यांच्यात काही 
भेद आढळून आले व ते निरनिराळ्या जातींच्या एवढेच नव्हे तर 
निरनिराळ्या गोत्रांच्या पक्ष्यांचे आहेत अशी मते व्यक्त केली गेळी. पण 
अलीकडील काही वैज्ञानिकांचे असे मत आहे की या दोन्ही जीवाद्मांचे 
मूळ पक्षी एकाच जातीचे असावेत व मूळ पक्ष्यांची वये मिन्न असणे 
किंबा त्यांचे लिंग भिन्न असणे ही त्यांच्या सांगाड्यांमधीळ भेदांची कारणे 
असावीत. त्यानंतर पुष्कळ वषीनी, १९५६ साली, आणखी एक जीवाच्म 
सापडला, पण त्याच्यातला सांगाडा अपुरा आहे. वर उल्लेख केलेले 
जीवाद्मं ज्यांचे आहेत ते पक्षी आकारमानाने सुमारे कवूतराएवढे असत. 
त्यांच्या गारीराचे काही भाग आजच्या पक्व्यांपेक्षा मिञन असत. आजच्या 
पक्ष्यांना व अंडावस्थेतीळ वाढ पूर्ण होऊन अंड्याबाहेर पडलेल्या 
कोणत्याच पक्ष्याला दात नसतात व चोच असते. आकांऑप्टेरिक्सादी 
पक्ष्यांना चोच नसे. त्यांचा जबडा आखूड असे वब त्याच्यात दात 
असत. ते एखाद्रा पाठीच्या दाताप्रमाणे शंकूच्या आकाराचे असत व 
प्रत्येक दात स्वतंत्र खाचेत बसविलेला असे. ”- 

या पक्ष्यांच्या शोपटाची रचना आजच्या पक्ष्यांच्या रोपटाच्या स्वनेहून 
अगदी मिन्न असे. त्यांचे रोपूट त्यांच्या घडापेक्षा लांब व चाबकाच्या 
दोरीप्रमाणे लोंबरकळणारे असे ब त्याचा सांगाडा सुमारे वीस, वेगवेगळे, 
लांबट मणके एकत्र जुळून तयार झाळेळा असे. रोपटाच्या रोवटच्या 
मणकक्‍्याखेरीज इतर प्रत्येक मणक्‍्याला उजव्या व डाव्या बाजूस एकेक 
पीस बसविलेले असे. आजच्या पक्ष्यांच्या रोपटाचा सांगाडा अल्स- 
बिकसित असतो व त्याच्या शेबटाशी असलेल्या एका त्रिकोणाकार, 
अस्थिमय पट्टीपासून दोपटाची पिसे निघालेली असतात. 

या जुरासिक पक्ष्यांचे पंख जरा आखूड असत व त्यांना आजच्या 
पक्ष्यांच्या पंखांना असतात तद्यी मुख्य व गौण पिसे असत पण पंखांच्या 
सांगाड्यांची हाडे आजच्या पद्द्यांच्या पंखांच्या हाडांइतकी विदोषित 
नसत. त्यांच्या करभास्थी सुट्या व स्वतंत्र असत व पंखांच्या सांगाड्याच्या 
टोकाशी बळकट नखर असणारी तीन बोटे असत. हे पक्षी आजच्या 
सामान्य पक्ष्यांप्रमाणे उड्डाणक्षम नसावेत असे त्यांच्या पंखांच्या 
सांगाड्यांच्या एकूण रचनेवरून दिसून येते. पंख ब शेपूट यांची पिसे 
ज्या पातळीत बसविलेली असत तिच्यावरून ते पक्षी हवेवर घसरत उडत 
असावेत असे दिसते. पंखाचे व पायाचे बळकट नखर लक्षात घेतले 
म्हणजे हे पक्षी त्यांच्या चारही अवयवांनी चढू शाकत असावेत किंवा 
कदाचित चालूही शकत असावेत असे दिसते. 

आकींऑप्टेरिक्सांच्या शरीराचे काही भाग पक्ष्यांच्या शरीरासारखे 
तर काही सरीसृपांसारखे असल्यामुळे त्यांचा समावेश पक्ष्यात करावा 
का सरीसुपात करावा याविषयी मतभेद आहेत. कवटीचा आकार, चोच 
नसणे, दात असणे, इत्यादी सरीसपांची वैशिष्टये त्यांच्यात होती १ 
प्रिसांगिवाय असलेळे अवशोषच सापडले असते तर त्यांची गणना 
सरीस्‌पात केली गेली असती. पण त्यांना पिसे होती म्हणून त्यांचा 


२६ 


समावेश पक्ष्यात केळ जातो; ते आजच्या पक्ष्यांचे, प्रांचीन व आदिम 
पूर्वज होत असे सामान्यतः मानले जाते ब त्यांचा आकोंओर्नीथस 
(००08001771 1165) या नावाचा एक वेगळा उपवर्ग केला जातो. 
पक्षी व सरीसुप यांना जोडणारा दुवा असे या पक्ष्यांचे सार्थ वर्णन करता 
येईल. केवळ कमेधर्मसंयोगाने आर्कीऑप्टिरिक्साचे जीवाश्‍म उपलब्ध 
होऊ शकले म्हणून पक्षी ब सरीसरप यांसारख्या भिन्न प्रकारच्या प्राण्यांच्या 
मध्यम प्रकारचे प्राणी एके काळीं अस्तित्वात होते हे विद्ध झाळे व 
इतर प्रकारच्या प्राणिप्रकारांना जोडणारे दुव्यासारखे संयोगी प्राणी पूर्वी 
अस्तित्वात असणे असंभवनीय नाही' हेही कळून चुकले. 

पहा : जुरासिक; पक्षी; सरीसृप. 

संदुमे : १. १. प'९७३-७0०६ ० 20००1०९५--2811600, प्880९11 


घात ॥॥81511811.; 1,010017, 1963. २. 51 11[1170त0०- 


७० ४० ?8188९011101029--$. ॥॥०1716९9 180165 8 
&,. उ. 5५७०७1॥९21.; 1,010, 1961. 


केळकर, क० वा० 
ऑयलळ र्र» लिओनाडे (161, 1,80111317१) : स्विस गणितज्ञ, 
जन्म १५ एप्रिळ १७०७ बाझेल (35581) येथे. मृत्यू सेंट पीटर्सबर्ग 
येथे १८ सप्टेंबर १७८३ रोजी. आधुनिक गणितीय विश्लेषणाच्या » 
संस्थापकांत त्याची गणना केली जाते. वेश्ठेबिक प्रेरणाविज्ञान » व 
भूमिती / या विषयांतील त्याचे कार्यही मूल्भूत व विख्यात आहे. 
त्याचे शिक्षण बाझेल विद्यापीठात जीन बेर्नुली » या प्रतिद्ध गणितज्ञाच्या 
मार्गददानाखाळी झाले, बयाच्या १७ व्या बर्षी त्याने मास्टर ही पदवी 
मिळविली व १७२७ त तो सेंट पीटरसंबर्गच्या वैज्ञानिक अकादमीचा 
सद्स्य झाला. तेथे तो १७३० मध्ये भौतिकीचा व १७३३ त गगिताचा 
प्राध्यापक झाला. कामाच्या ताणामुळे १७३५ मध्ये त्याला एका 
डोळ्याने दिसेनासे झाले. परंतु त्याचे कार्य चाळूच होते. १७४१ मध्ये 
तो बर्ळिनच्या वैज्ञानिक अकादमीचा! सद्स्य झाळा. १७६६ त बलिंनहून 
तो सेंट पीटसंबर्गठा परत आळा. त्यानंतर ळवकरच दुसर्‍या डोळ्यात 
मोतीबिंदू पडून तो पूर्ण आंधळा झाला. परंतु आंधळेपणा व इतर 
आपत्तींना न जुमानता केवळ अद्वितीय स्मरणशक्तीच्या जोरावर त्याने 
आपले कार्य पुढीळ १५ वर्षे पूर्बीच्याच उत्साहाने वाळू ठेवले. 
त्याकाळी गणिताच्या निरनिराळ्या शाखांतील कार्य बरेचसे अधवट 
व असंबंधित असे होते. ऑयलरने त्या सर्वोत एकसूत्रता आणून त्याला 
पद्धतशीर स्वरूप दिले. आजच्या महाविद्यालयीन गणितातीळ बराचसा 
भाग ऑयलरने २०० वर्षांपूर्वी लिहिला होता तद्याच स्वरूपात आहे. 
प्राथमिक भूमितीपासून तो उच्च गणितीय विेषणापर्यंत अनेक 
चिन्हे, पदावल्या व प्रमेये ऑयळरच्या नावाने ओळखली जातात. 
त्याने ८, क व: ही चिन्हे प्रचारात आणली व त्यांना जोडणारे 
९९८-- 1-0 हे समीकरणही शोधून काढले, त्रिकोणमितीय फलनांची 
सध्याची संक्षिप्त चिन्हे वापरण्यास ब फटनांचे विश्छेषणात्मक बिवरण 
करून त्यांचा संख्यात्मक गुणोत्तरे म्हणून उपयोग करण्यास त्याने प्रारंभ 


केला. तसेच एकरूप समीकरणांच्या सहाय्याने त्रिकोणमितीय फलनांचे 
काल्पनिक घातांकांशी असणारे संबंध (८१० > कोज्या 0--ज्या0) 
दाखविण्याचे महत्कार्यदेखील त्यानेच केले. घातांकीय स्वरूपात मांडून 
लॉगरिथमांची / मूल्ये सुलभपणे काढता येतात व प्रत्येक संख्येटा 
अपरिमित स्वाभाविक लागरिथम असतात हे शोधही त्यानेच लावले, 

| युक्लिडच्या / ०1,655 या ग्रंथामुळे प्राचीन भूमितीवर जितका 
क्रांतिकारक परिणाम झाला तितकाच परिणाम ऑयलरच्या 15.5त- 


९७०॥ 11 18) ए510) 1110100000 (11748) ग्रंथामुळे आधुनिक 


ऑयळर, लिओनाड--कासाचे तास (कामगारांचे) 


गणितीय वि-छेषरणावर झाला, 11510100९5 1०] 19प्र3”लि'ा- 
"15 (1755 &ात 17080) व 1150७10105 टयाट्या 
10९8279115 (1768-11770) ही त्याची कलनशास्त्रावरील अद्वितीय 
पास्यपुस्तके अद्यापही प्रमाणभूत मानली जातात. यांपैकी दुसऱ्या ग्रंथात 
त्याने कलनशास्त्राचा अवकळ समीकरणांपर्यंत विकास केळेळा असून 
त्याने शोधून काढलेल्या बीटा व गामा फलनांचेही त्यात विवेचन आहे. 
दी्घवृत्तीय समाकलांच्या वेरजेच्या नियमाची सिद्धता, पूर्ण संख्यांच्या 
वगाच्या व्यु्कमांची अपरिमिततेपर्येत वेरीज यासारख्या कटनश्ास्त्रातील 
प्रश्नांसंबंधीचे ऑयळरचे कार्य अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे. 
संख्यासिद्वांतामध्ये / त्याने द्रिधातीय व्युक्रमतेच्या नियमाचा शोध 
लावला. त्याच्या वक्रता रेखांच्या विवरणासुळे अवकळ भूमितीला / खरा 
चालना मिळाली. चलनकडछनझास्रातीळ * त्याचे कार्यही महत्त्वाचे असूत 
विनिश्चित समाकलांच्या लघुत्तमीकरणासंबंधीचे प्रसिद्ध अवकळ समीकरण 
त्याने शोधून काढले. द्रकयातिविज्ञानामध्ये * द्रायुगतिसंबंधी'ची त्याच्या 
नावाने प्रसिद्ध असलेली पद्धती अजूनही वापरण्यात येते. याशिवाय 
बीजगागित * प्रेरणाविज्ञान * त्याचप्रमाणे ज्योतिष * व भोौविकी * 
(0109109 1170-71) या विष्रयांवरीळ त्याचे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. 
ओऑयलरचे ठिखाण इतके प्रचंड होते की ते प्रसिद्ध करण्यास कमीत 
कमी ६० चोपानी खंड ढागतीळ. त्याच्या सर्व कार्याचे संकलन 
करण्याचे काम १९११ पासून लायपझीग येथे व नंतर १९४२ पात 
लूसेन येथे चाळू आहे. न १ 
तो ळंडनच्या रॉयळ सोसायटीचा फेलो होता. पॅरिस व सेंट पीट” 
बर्गच्या अकादमीतर्फे त्याळा अनेक सन्मान मिळाले होते. 
संदर्भ : १, शिह्मा 011॥1801९00119105-8811, फर. प'.; पणा श०7१फ, 
1937. २. ग्णात खा [॥४४॥1९॥08-पऐए6एए108, 
ग. 5.; ४०७ ए०1, 1956. म. व० ग० 
कामाचे तास (कामगारांचे) : भोबोगिक कांती ४ नंतरच्या 
काळात कामगारांचे कामाचे तास कमी व्हावे व रोजगारी वाढावी यांसाठी 
कामगार संघटनांनी व समाजसुधारकांनी चळवळ करून कामाचे तास 
कमी करांबयास लावले, पण त्यापूर्वीच्या काळात व आजही मागाल 
लेल्या देद्यांतील शेतमजुरांचे कामाचे तास किती असावे याबदळ विशी 
ओरड झालेली नाही. औद्योगिक क्रांदीपूर्वीच्या ग्रहोद्योग पद्धतीत 
दररोज कामाचे तास सामान्यतः १२ ते १४ पेक्षा जास्त नसत य 
कारण त्या वेळी क्त्रिम उजेडाची सोय नव्हती व कामाचे स्वरू 
भिन्न होते. समाजाचा आर्थिक पाया करारापेक्षा रूढीवर आघारलेळा 
होता. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगार व कारखानदार यांच्यांतीछ 
संबंधांस कराराचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे वर्गकळ्हही वाढीस लागला" 
विशेषतः १८२० पासून कामाचे तास कमी व्हावे यासाठी 'चळवळ सर 
झाली, काले मार्क्सने / कामगार व कारखानदार ह्यांमधील करारामुळे 
कामगारांचे छोषण होते असा सिद्धांत मांडून कामगारसंघटनांना कामाचे 
तास कमी करण्यासाठी चळवळ करण्यास विशोष प्रेरणा दिठी. 
अशारीतीने कारखानदारांना कामाचे तास कमी करणे जरी भाग 
पट्ट लागळे तरी १९०९-१० मध्ये देखीळ अमेरिकेसारख्या देशात 
काच, सीमेंट, लोखंड, रसायने इत्यादींच्या कारखान्यांतून कामगारांना 
आठवड्यात ७२ तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागत होते. त्यापूर्वी तर 
$० तासांचा आठवडा होता. हीच स्थिती रेल्वेबाहतूक व इतर उद्योग- 


थंद्यांत कमी अधिक प्रमाणात होती. ह्याचा कामगारांच्या आरोग्यावर 
वाईट परिणाम होत असे. 


ख्यातिवाद्‌ 


रॉबर्ट भोषेन » अथवा जॉन रे यांसारखे काही ध्येयवादी कारखानदार 
वगळले तर इतरांची, जितके कामाचे तास जास्त तितके उत्पादन जास्त 
अशीच समजूत होती. त्यामुळे औद्योगीकरणावरोबर कामगारांचे कामाचे 
तासही वाढले होते. म्हणून १९१९ साली आंतरराष्ट्रीय कामगार 
संघटनेने आपल्या सनदेतील उद्दिष्टंत कामगारांचे कामाचे तास कमी 
करण्यास अग्रक्रम दिळा होता. सभासद राष्ट्रांत सुरुवातीस ४४ ते ४८ 
तासांचा आठवडा असावा असे ह्या संघटनेने सुचविले होते. १९३५ 
साली संघटनेने सभासद राष्ट्रासाठी ४० तासांचा आठवडा असे उद्दिष्ट 
ठरविले. 

आजच्या यांत्रिक युगातीळ कामाचे स्वरूप औद्योगिक क्रांतिपूर्वकाला- 
तील कामापेक्षा भिन्न आहे. एकसारख्या त्याच त्या क्रिया करीत 
राहिल्याने कामगाराचा शारीरिक व मानसिक ताण वाढतो. क्वचित 
कामाचा तिट्काराही वाटू लागतो. यंत्राचा एकसारखा होणारा आवाज, 
त्याबरोबर कराव्या लागणाऱ्या यांत्रिक क्रिया, मनावर पडणारा ताण, 
कारखान्यातीळ गरम होणारी हवा, उडणारा धुराळा इत्यादींमुळे निर्माण 
होणारा शीण कमी' होण्यास कामगारास पुरेश्या विश्रांतीची आवद्यकता 
असते. कामाचे तास जर एकसारखे बाढविळे तर कामगारांची उत्पादन- 
क्षमता कमी होत जाते ब एकंदर उत्पादनही घटते. याउलट जर काही 
विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कामांचे तास कमी केळे तर सुरुवातीस जरी उत्पादन 
घटले तरी पुरेशी विश्रांती मिळू लागल्याने कामगारांची उत्पादन- 
क्षमता बाढते व काही काळानंतर एकंदर उत्पादनही वाढते. कामाचे तास 
कमी केले तर उत्पादन वाढू दाकते, ही कल्पनाच सुरूवातीस कारखान- 
दारांना पटत नव्हती. देशातील हवामान व कामाचे स्वरूप, कारखान्या- 
तील स्थिती वगैरे गोष्टी लक्षात घेता, काही विशिष्ट तासांपर्यंत कामगारांचे 
सरासरी व सीमांत उत्पादन बाढत जाते व त्यानंतर त्यात घट होते. 
याचा अर्थ असा की, जर रोज आठ तास काम केल्यास ते सर्वोच्च 
असले तर आठ तासांपेक्षा जास्ती अथबा कमी वेळ काम केल्यास त्यात 
घटच येईल. 

जसजशी कामगारांची रोजगारी वाढते तसतसे विश्रांतीचे महत्त्वही 
वाढते, कारण वाढलेल्या रोजगारीचा उपभोग ध्यावयास त्यांना फुरसत 
हवी असते. काही प्रमाणात कामाच्या तासांवरून व्यक्तीचा सामाजिक 
दजी ठरतो. सामान्यतः कनिष्ट दर्जाच्या लोकांचे कामाच्या तासही जास्त 
असतात. कामगारांना जर फुरसतीचा वेळ जास्त मिळाला तर त्यांचे 
सांस्कृतिक जीवनही समृद्ध होते. पाश्‍चात्य देशांत कामाचे तास कमी 
केल्यानंतर मुख्यतः तीन परिणाम आढळून आले : (१) उत्पादन वाढले 
ब उत्पादनाचा दर्जा सुधारटा; (२) कामगारांचे आरोग्य सुधारले 
आणि (३) बिश्रांतीचा सदुपयोग होऊन त्यांचे जीवन समृद्ध बनले. 

परदेशांत प्रथम कामगार स्त्रिया व सुळे यांना संरक्षण मिळावे म्हणून 
कायद्याने कामाच्या तासांवर निबंध घातले. नंतर ह्या कायद्यांची न्यासी 
बाढविण्यात आली. इंग्लंड, अमेरिका ब इतर देशांतीळ सरकारांनी 
वेळोवेळी असे कायदे केळे आहेत. १९१३६ नंतर फ़रान्स, न्यूझीलंड, 
अमेरिका इत्यादी देशांत ४० तासांचा आठवडा अंमलात आला, 

इंग्लडमधीळ ३९ तासांचा आठवडा, युडकालात काही कारखान्यांत 
८० तासांपर्यत बाढबिळा होता पण त्याचा उत्पादनांवर अनिष्ट परिणाम 
झाल्याने तो परत कमी केळा. १९३६ मध्ये वेगवेगळ्या तहात 
आठवड्यातीळ कामाच्या तासांची संख्या पुढीलप्रमाणे होती : अजेटिना 
४२.५, कॅनडा-४०,८, फ्रान्स-४६.०, जपान-४५-५) पश्चिम जर्मनी- 
४४.३, नेदरळंडस-४६.६, न्यूझीलंड-४०.५, स्वित्सळेड-४५,५, इंग्लड 


३७ 


-४६.८, अमेरिका (संयुक्त संस्थाने)-४०.४ आणि भारत-४८ ते ५४ 
(१९६२ मधील). 

भारतातही आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सुचविलेल्या बऱ्याच 
शिफारसी अंमळात आणण्याचा सरकार प्रयत्न करते. वेळोवेळी 
कामगार संघटनाही दडपण आणतात. स्त्रिया व मुले यांचे कामाचे 
तास व मधल्या सुटीचा काळ ह्यांवर निबंध घालणारा कायदा भारतात 
प्रथम १८८१ मध्ये झाला व त्यात वेळोवेळी सुधारणा झाल्या. १९११ 
च्या कायद्यात सर्व गिरणीकामगारांच्या तासांवर निंवेध घालण्यात आला. 
१९४८ च्या कायद्याने आता कारखान्यांतून ४८ तासांचा आठवडा ब 
९ तासांचा दिवस ठरविला आहे. खाणी, मळे, रेल्वे व इतर वाहतूक; 
गोदीकामगार यांच्यासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. कामाच्या 
स्वख्पाप्रमाणे ४८ ते ५४ तासांचा आठवडा आहे. त्याचप्रमाणे 
राज्यसरकारांच्या अखत्यारात दुकाने, हॉटेले व इतर व्यापारी संस्थांतीळ 
कामगारांसाठी वेगळे कायदे असून त्यांनुसार त्यांचे कामाचे तास ठरवून 
दिलेले आहेत. 

शेतमजुरांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती निराशाजनक आहे. 
कारखान्यातीळ कामापेक्षा रोतातील कामाचे स्वरूप वेगळे असते. 
कामाच्या वेळा त्रतुमानावर अवलंबून असतात. शेतकामगारांच्या 
संघटना नसल्याने ते मालकांवर दडपणही आणू रकत नाहीत. भारतात 
ह्याबाबत आढळणारी परिस्थिती अशी : 


आठवड्यातील कामाचे दर शेकडा दर रोकडा 
तास पुरुष स्रिया 

० ००७९ १.२६ 

१ ते १४ ४.२७ १०४३ 

१५ ते २८ १०.६० २१.१४ 
२९ते५५ ५०.७९ ५०.४१ 

५६ ब जास्त नोंद न झालेले २"४८ २७८ 


ह्यावरून असे दिसते की शेतावर काम करणारांपैकी सुमारे २१ टके 
पुरुष व १३ टक्के स्त्रिया आठवड्यात ५६ पेक्षा जास्त तास काम करतात. 

घरगड्यांच्या बाबतीत आजही कामाचे तास बहुधा निरनिराळ्या 
ठिकाणी असणाऱ्या प्रथांवर अवलंबून आहेत. 


पहा : कामगार कायदे; कामगार चळवळी; कामगार कल्याण; सूर 
___ _ इंतिहास; मजूर संघटना, भारतातील; शेतमजूर. 
संदुस : १. 101111011185 07 180001 162151 001-7020ग11 २ - 


०8, ग. उ. हात &गता फड, उग. 8. ऐ९७ ९१०५५४, 
1936. २. 1,300पा' : 1150010118 81 8201011105 
-- टपणा, &त९त.; ए९ए ए०्फाड, 1959. २. पती 
1,900प1 8००८--1962. ४. १डफंटप(पण'8] 12900पा 
1) ॥1॥1१18--580, ५.८. ॥, ४.; ४९१ 1)९1111, 1962. 


केळकर, म० वि० 
ख्या तिवा द॒ : प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानात मिथ्या ज्ञानाच्या किंवा 
भ्रमाच्या बिबिध उपपत्ती आहेत त्यास ' ख्यातिवाद? असे म्हणतात. 
भारतीय ज्ञानमीमांसेतील ख्यातींची उपपत्ती ही एक मूळभूत उपपत्ती आहे. 
भारतीय दुर्शनांच्या विश्वविषयक तत्त्वज्ञानाच्या उपपत्तीशी ती अत्यंत 
निगडित आहे. विश्वविषयक उपपत्तीच्या निर्णयास भ्रमश्ञानाच्या विशिष्ट 
उपपत्तीचा निर्णय आवश्यक ठरतो. प्रत्येक भारतीय दर्शनाला एक 
विशिष्ट प्रकारची भ्रमज्ञानाची उपपत्ती स्वीकारावी लागते. उदाहरणार्थ, 
माध्यमिकांच्या श्ून्यवादास असत्ख्यातिवाद, योगाचार वा अन्य 


३८ 


बौद्धांच्या तत्त्वज्ञानास आत्मख्यातिवाद, न्याय, वैरोषिक व भाटडट-मीमांसा 
या तत्त्वद्शनांना अन्यथाख्यातिवाद, शांकरअद्वेत तत्त्वज्ञानास अनिर्वेचनीय- 
ख्यातिवाद किंवा प्रभाकरभट्टाच्या मीमांसाद्शनास अख्यातिवाद स्वीकारावा 
लागतो. 
ख्याती शब्दाचा मूळ अर्थ प्रत्यय, ज्ञान किंवा जाणीव असा आहे. 
पातंजल योगसूत्रांत (२.२६; ४-२८) विवेकख्याती असा निर्देश आला 
आहे. पुरुष अथवा केवळ आत्मा आणि प्रकृती यांच्यातल्या मेदाचे 
ज्ञान, असा विवेंकख्याती याचा अर्थ आहे. भ्रमज्ञानाच्या चचेच्या 
संदर्भात भारतीय दर्शनांमध्ये ख्याति शब्द भ्रमात्मक ज्ञान अशा संकुचित 
अर्थाने बापरळा आहे. परंतु त्याचा मुख्या्थ ज्ञान किंवा जाणीव 
भसाच आहे. 
मानवाला होणारे ज्ञान खरे व खोटे म्हणजे प्रमा व भ्रम असे दोन्ही 
प्रकारचे असते. मानवी ज्ञानाचा प्रमा व भ्रम हा बिभाग सामान्य 
व्यवहारात व तात्त्विक चर्चेत मान्य करूनच व्यवहार बा तत्त्वचर्चा शक्‍य 
होते. म्हणून सर्ब तत्त्वदर्शने भ्रम व प्रमा अथवा यथार्थज्ञान व 
अयथार्थज्ञान यांचे स्वरूप, यांची कारणे व यांचे परिणाम यांची मीमांसा 
करीत असतात. यासच ज्ञानमीमांसा किंवा प्रमाणमीमांसा »म्हणतात. 
या प्रमाणमीमांसेवर सर्व तत्त्वदशनांची वस्तुमीमांसा आधारलेली असते. 
ज्ञानमीमांसा व वस्तुमीमांसा या परस्परांवर अवलंबून असतात. याचे 
प्रत्यंतर भारतीय दर्गनांमधील विविध ख्यातिवादांमध्ये मिळते. 
असतूख्याती, अन्यथाख्याती, आत्मख्याती, अख्याती व अनिवेच- 
नीयख्याती असे मुख्यतः पाच प्रकारचे ख्यातिवाद भारतीय दर्शनांमध्ये 
प्रसिद्ध आहेत. अन्यथाख्यातीलाच विपरीतख्याती अशी संज्ञा कुमारि- 
लभट्टाच्या पूर्वमीमांसेत दिली आहे. सांख्य व रामानुज यांनी सहावा 
सतुख्यातिवादही मांडला आहे. परंतु हा सत्ख्यातिवाद कित्येकांच्या 
मते अन्यथाख्यातिवादाचा ब दुसऱ्या कित्येकांच्या मते अख्यातिवादाचा 
एक पर्याय आहे. काही जैन दार्दनिकांनी कचित सातवा अलोकिक- 
ख्यातिवाद मांडला असला तरी श्रीप्रभाचंद्राच्या प्रमेयकमलमातेड या 
जेनदर्शन ग्रेथात अन्यथाख्यातीचाच पुरस्कार केला आहे. 
भ्रमाच्या उपपत्तीची चर्चा प्रथम बौद्धदशंनातील माध्यमिक शाखेच्या 
शून्यवादात सुरू झाली आणि तिला अधिक सूक्ष्म स्वरूप बौद्धदर्न व 
न्यायदर्शन यांच्या परस्पर खंडनमंडनात्मक चर्चेत आले. इद्यविश्व 
मिथ्या आहे असे माध्यमिक बौद्धांचे मत आणि हद्यविश्व सत्य आहे 
असे न्यायदानाचे मत यांच्यात वैचारिक संघर्ष सुरू होऊन माध्यमिकांनी 
असत्‌ख्याती मांडली, नैयायिकांनी अन्यथाख्याती मांडली आणि 
कालांतराने वैभाषिक, सौत्रांतिक व योगाचार नामक बौद्धदशनाच्या 
शाखांनी असत्रत्याती न स्वीकारता आत्मख्याती मांडली. भारतीय 
दनांच्या इतिहासात बौद्ध व नैयायिक यांच्या वैचारिक संघर्षातून 
निमाण झालेली भ्रमाची उपपत्ती न्यायमीमांसेंचा एक महत्त्वाचा भाग 
म्हणून बनली. बाकीचे ख्यातिवाद यानंतरच निघाले. असत्ख्यातिवाद 
€ थरन्यवादाच्या चर्चेतील पहिले पाऊल होय. विश्ववस्तूचे जाग़तीतील 
शान स्वमाप्रमाणेच 'भ्रमात्मक आहे असे बिधान शून्यवाद्यांनी प्रथम 
केळे, त्याकरिता स्वरूप भ्रमातील बिषय हा असत्‌ असतो असे मानले 
असतर्याती म्हणजे असताचे ज्ञान होय. नागाजुनाने माव्यमक वृत्तीमध्ये 
कुमारीच्या स्वप्नाचा दृष्टांत दिला आहे. तो असा की, एका कुमारीला 
स्वप्न पडळे की, आपणास पुत्र झाला आहे; तो झाल्यानंतर तो मेला 
ह तवी होते त तयपळे दुडी होते. 
व्र ळू घुत्जन्म ब पुत्रमृत्यू हे जसे ' असत्‌? अथबा 


ख्यातिवाद 


शून्य आहेत तसेच सर्वच भ्रमांतील विषय असत्‌ किंवा श्रून्य असतात. 
जाग्तीतील रज्जूवरील सर्पाचा भ्रम अथवा शुक्‍तीवरील रजताचा भ्रम 
अश्यांसारखे सर्वच भ्रम असत्‌ विषयाचेच असतात. 

ज्ञानातीळ विषय असत्‌ असला तर ते ज्ञान भ्रम होय व ज्ञानातीठ 
विषय सत्‌ असला तर ते ज्ञान यथार्थ होय, अक्ाप्रकारचा फरक 
व्यवहारात मानला जातो. परंतु हा फरक केवळ सत्‌ व असत्‌ अका 
विषरयभेदाने होत नाही, तर ज्या ज्ञानापासून निर्माण झालेली प्रत्रत्ती निष्फळ 
होते ते ज्ञान भ्रम होय, व ज्या ज्ञानापासून होणारी प्रत्रत्ती सफळ होते ते 
ज्ञान यथाथ होय, असाही भ्रम व यथार्थज्ञान यांच्यातला भेद व्यवहारात 
मानलेला आहे. दूरच्या शुक्तीवर म्हणजे शिंपल्यावर सूर्यकिरण पडून 
ते रजत (म्हणजे रुपे) आहे असे भ्रमात्मक ज्ञान होते. दे ज्ञान 
भ्रमात्मक आहे ही गोष्ट रुपे समजून उचलण्याची प्रत्रत्ती निष्फळ ठरत; 
रुपे न सापडता टिंपले सापडतात, त्यामुळे ठरते. दिंपळे सापडणे व रूपे 
न सापडणे, हे सुद्धा एक ज्ञानच आहे, ते भ्रमाचे फळ आहे. त्यालाच 
बिफल प्रवृत्ती म्हणतात. हे रुपे आहे, असे ज्ञान झाल्यावर प्रदत्त 
होऊन रुपे सापडते म्हणून ' हे रुपे आहे?, या ज्ञानास यथार्थश्ञान 
म्हणतात. त्या ज्ञानापासून सफल प्रत्रत्ती झाली असे म्हणतात. परछ 
यांपैकी रुपे सापडल्याचे ज्ञान हे भ्रमात्मक नाही, म्हणजे त्याचा विषय 
असत्‌ नाही हे ठरविण्यास कसलेही प्रमाण नाही. स्वम्तात तहान लागत; 
पाणी दिसते व दिसल्यावर पाणी पिऊन तहान शमते; तद्याच प्रकारची 
ही जाग्रतीतील स्थिती आहे. अक्या प्रकारे असत्र्यातिवादाचा विस्तार 
करून श्ून्यवादाची उपपत्ती माध्यमिक बौद्धांनी लावली आहे. क 

अन्यथाख्याती ही शून्यवादाचा प्राथमिक आधार असलेल्या 
असतख्यातीच्या निराकरणाथे नैयायिकांनी काढली. नैयायिक है. 
अंतर्बाह्य विविध विश्ववस्तूंचे सत्यत्व प्रतिपादितात. स्वप्नादी श्रमांच 
प्रथक्करण केल्यास त्यांतील प्रल्येक विषय किंवा विप्रयांदा सतच असता 
असे या प्रथक्करणातून निष्पन्न झाले. भ्रमामध्ये एक प्रकारची सत्‌ वस्तू, 
अन्य प्रकाराने म्हणजे अन्य सत्‌ वस्तूच्या रूपाने भासते. उदाहरणा 


"हे रजत आहे? असा श्रुक्तीवर होणारा भ्रम व्या; हे म्हणजे थुक्ती, त 


सत्‌ आहे. भ्रमात त्याचा विरोषधम द्युक्तित्व भासत नाही, पर 
त्याच्या ठिकाणी पूर्वा अन्यत्र पाहिलेल्या रजताचे रजतत्व भासत; 
पुरोवर्ती असलेले विशेष्य, ' हे? आणि त्याचे ' रजत? हे विरोषण 
दोन्ही सत्‌ असून त्यांचा संबंध असत्‌ आहे म्हणजे त्यांची ज्ञानात 
केलेली विशेष्यविशोषणभावाची जुळणी चुकली आहे. अन्याच्या ठिकाणी 
अन्याचा आरोप असे सर्व भ्रमांचे पर॒थकरण होय. रजतभ्रमातील ' है” 
या पदाने दाखविलेली द्रुक्ती रजताहून अन्य आहे. ' हे ?( झुत्ती) 
अन्य असलेल्या रजताच्या रूपाने भासते, म्हणून ' हे रजत? हा भ्रम 
होय. एका प्रकारची वस्तू अन्यथा म्हणजे अन्य प्रकाराने कळते; असा 
अन्यथाख्याती याचा अर्थ आहे, या भ्रमाचा उसत्तिक्रम असा * 
(१) सत्यरजताचा अनुभव (२) अनुभवजन्यसंस्कार (३) पुरोवर्ति- 
पदार्थाचा इंद्रियाशी संनिक्ष (४) पुरोवर्तिपदार्थ साघारणधर्मयुक्त असे 
ज्ञान (५) अनुभूतरजतस्मृती (६) भेदाग्रह (७) भ्रम, स्पष्टीकरण * 
(१) सत्‌ असलेले रजत पूर्बी अनुभबलेळे असते. (२) त्या अनुभवांचा 
संस्कार होतो. (३) पुढे केव्हातरी एका वाळूच्या पटांगणात द्रष्ट्यापासून 
दूर असलेल्या चकचकीत पदार्थांशी (शुक्तीशी) चक्षू इंद्रियाचा संनिक्ष 
म्हणजे संबंध घडतो. (४) साधारण म्हणजे सामान्य रूपाने तो दिसतो 
परंतु त्याचा विशेष धभे शुक्तित्व त्यावेळी दिसत नाही. (५) त्यावरील 
चाकचक्याच्या म्हणजे चकचकीतपणाच्य[ दर्शनाने पूर्वीच्या सत्यरजताचा 


'ख्यातिवाद 


अनुभवजन्य संस्कार जाग्रत होऊन त्या रजताची स्मृती होते. 
(६) भेदाग्रह म्हणजे त्या रजताहून पुरोवर्ती चकचकीत पदार्थ मिन आहे 
हेही त्यावेळी कळत नाही. (७) अक्या स्थितीचे पर्यवसान पुरोवर्ती 
(युक्ती) रजत आहे, असा भ्रम होतो. माध्यमिकाने दिलेला कुमारी 
स्वप्नाचा दृष्टांत तपासला तर त्याचाही अन्यथाख्यातिवादाप्रमाणे उलगडा 
करता येतो. कुमारीच्या स्वपतदर्शनात पुत्रजन्म होऊन ती स्वतः माता 
बनली, तिळा आनंद झाला; तिचा पुत्र मृत झाळा, तिला दुःख झाले. 
जाग्रतीत त्या कुमारीला हे सगळे भाग अन्य ल्र्रियांच्या संदर्भात 
अनुभवावयास आलेले असतात. माता, पुत्रनन्म, पुत्रमृत्यू हे तिन्ही 
सत्‌ विषयांश अन्यत्र जाग्तीत तिने पाहिळेळे असतात. सुख व दुःख हे 
विषयांश सतूच आहेत, स्वप्नातील सुखे व दुःखेही खरीच असतात. ती 
असत्‌ म्हणजे खोटी असे कोणी म्हणत नाहीत. ज्या घटनांच्यामुळे 
स्वप्नात सुखदुःखे उत्पन्न होतात, तेवढ्या असत्‌ असे म्हणतात. त्या घटना 
सुद्धा जाग्रतीत वेगवेगळ्या अनुभवलेल्या असतात व त्यांनाही जागतीत 
सत्‌ असेच म्हणतात. स्वप्न पाहणारी कुमारी अन्यथा म्हणजे मातेच्या 
ख्पाने स्वप्नात दिसते. मी माता आहे या स्वाम़िक दर्शनात जो विशेष्य- 
बिशेषणसंत्रंध आहे, तोच असत्‌ आहे अथवा जी विशेष्यविरेषण- 
भावाची जुळणी झाळी ती तेवढी बिसंगत आहे. म्हणून स्वभदर्शनास 
भ्रम असे म्हणतात. स्वप्नदशनातीळ प्रत्येक घटक-विषय मी, माता, 
पुत्रजन्म, पुत्रमृत्यू हे मुळात खरे आहेत. त्यांच्या जाग़्तीतील अनुभवाचा 
संस्कार निद्रादोषाने जाण्त होऊन स्मरणद्वारा स्वमदर्शान उद्‌भवते. 
भ्रमोत्यत्तीचा जो क्रम वर सांगितला आहे तो क्रम यथार्थज्ञानाच्या 
उतपत्तीलाही बऱ्याच अंशी लागू दाकतो; ती श्यानाची कारणपरंपरा आहे. 
डृद्रियाने प्रत्यक्ष ज्ञान होते. त्यात भ्रम आणि प्रमा असा भेद पडतो. हा 
भेद का व्हावा ! इंद्रिये यथाथ ज्ञानही निर्माण करतात-व भ्रमही निर्माण 
करतात. हा त्यांचा कार्यभेद कारणभेदानेच होतो. फरक असा की भ्रमोत्पत्ती 
होण्यास इंद्रियांबरोबर यथाथेज्ञानाची प्रतिबंधक व विपरीत प्रत्ययाची 
जनक परिस्थिती असते; यास दोष असे म्हणतात. इंद्रिये सदोष 
असल्यास भ्रम होतो, निर्दोष असल्यास यथाथेज्ञान होते. रजताचा भ्रम 
नेत्रेंद्रियाने होतो. याचे कारण पुरोवर्ती पदाथ नेत्रेंद्रियापासून दूर असतो. 
त्यामुळे त्या पदाथीचा विरोष-धर्म शुक्तित्व दिसत नाही. चकचकीत- 
पणा हा साधारणधम तेवढा दिसतो. दूरत्व हा या ठिकाणचा दोष 
होय; त्यामुळे वास्तविक अद्या विरोष-घर्माचे ग्रहण होत नाही आणि 
विपरीत धमाचे ग्रहण होते. नेत्रास कावीळ रोग होतो तेव्हा श्वेत 
असलेला शंख पीत दिसतो. पीतगुण हा नेत्रादीळ रोगद्रव्यात असतो, 
त्याचा श्वेतऱांखावर आरोप होतो. कुमारीळा स्वमदर्शनात पुत्रजन्म व 
पुत्रमृत्यू दिसतो. या ठिकाणी पुत्रपाप्रीची इच्छा हा दोष अक्या 
स्वप्तदर्शनास कारणीभूत होतो. भ्रम हे शान आहे. त्याळा ज्ञानाची 
साधारण कारणसामग्री लागते परंतु तेवढ्याने भागत नाही. भ्रम होण्यास 
दोष हे विदोष कारण त्या सामग्रीत अंतभूत होते तेव्हाच भ्रम होतो. 
बौद्ध योगाचार संप्रदायाच्या दिड्नागप्रभती तत्त्वेत्त्यांनी आत्मख्यातिवाद 
मांडळ आहे. भ्रमामध्ये दिसणारा विषय असत्‌ नसतो हे अन्यथा- 
ख्यातिबादाचे मत मान्य करूनही त्यावर सुधारणा अशी सुचविली 
आहे की, भ्रमातीळ विषय सत्‌ असला तरी ते शञानाबाहेर्चे सत्य नव्हे, 
रजत होय?, या भ्रमातीळ रजत स्वतः ज्ञानाचाच आकार होय. 
कुमारीच्या स्वप्तदर्शनातील माता, पुत्रजन्म व पुत्रमृत्यू हे स्वतः स्वम- 
दुशनाचे अंश आहेत. ज्ञानाचा विषय हा शानाहून मिन्न नसतो; तो 


3५8) आकार किंवा भाग असतो. स्वतः ज्ञान म्हणजेच आत्मा. 
ह. 


३९. 


विषयज्ञान हे चित्रपटासारखे असते. चित्र म्हणजे विषय; तो चित्रपटाहून 
अन्य नसतो. 

शुक्तीवर रजत, रज्जूवर सर्प, उन्हाळ्यातीळ वाळवंटावर जल, 
आकाह्यावर नीळ, असा भ्रम होतो. असे जाग्तीतीळ किंबा स्वम्तातीळ 
भ्रम श्ञानाचेच प्रकार होत. ही ज्ञाने बाधित होतात म्हणून त्यास आपण 
भ्रम म्हणतो. जेथे ज्ञाने बाधित होत नाहीत तेथीळ ज्ञानांना भ्रम असे 
म्हणत नाहीत. पहिल्या ज्ञानाचा विरोध करणारे नंतर उत्पन्न झालेले ज्ञान 
म्हणजे बाधज्ञान होय. हे रजत नव्हे, हा.तर्प नव्हे, हे जळ नव्हे, अशी 
बाधज्ञाने होतात. आत्मख्यातिवाद्यांच्या मते या बाधज्ञानांचे एथकरण 
असे; ' हे? म्हणजे पुरोवर्ती अथवा बाह्य; नकाराने रजत, सर्प किंवा 
जल हे श्ञानाकार असतात त्यांच्याहून ' हे? मिज्न आहे म्हणजे रजत, 
सर्प किंवा जळ हे बाह्य नव्हेत, तर ते ज्ञानरूपच आहेत; म्हणजे 
आत्मरूपच आहेत; असा बाधज्ञानाचा अर्थ होतो. असे एथक्‍्करण करून 
आत्मख्यातीची उपपत्ती लावली आहे. 

सौत्रांतिक, वैभाषिक व योगाचार हे तीन बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे संप्रदाय 
आमख्यातिवाद स्वीकारतात. यांपैकी सोत्रांतिक व वैभाषिक हे बाह्य वस्तू 
मानतात. म्हणून त्यांच्या उपपत्तीप्रमाणे भ्रमातील आरोपित विषय 
आत्मगत म्हणजे बाह्यार्थांपासून मिञ असतात, असा बाधशानाचा अथ 
होतो. योगाचार ठत्त्वज्ञानाप्रमाणे बाह्य वस्तू मिथ्या आहेत, तत्त्वतः स्व 
वस्तू ज्ञानात्मक असतात व बाह्याथींपासून मिज्ञ असतात, असा वाध्ञानाचा 
अर्थ होतो. योगाचार तत्त्वज्ञानाप्रमाणे बाह्य वस्तू मिथ्या आहेत, तत्त्वतः 
ज्ञानात्मक आहेत, म्हणून योगा'चार मताप्रमाणे बाह्यत्व हे. काल्पनिक 
असल्यामुळे श्ञानाचे वस्तुतः प्रमा व भ्रम असे दोन प्रकार पडत नाहीत. 
हे दोन प्रकार केवळ व्यवहारापुरते बरोबर आहेत. ज्या ज्ञानापासून प्रदत्त 
सफल होते, म्हणजे इषार्थप्राप्ती किंवा अनिष्टनिदृत्ती होते ते प्रमात्मक 
ज्ञान होय. ही दृष्ट प्राप्ती किंवा अनिष्टनिवृत्ती जानात्मकच असते. ज्या 
ठिकाणी प्रत्रत्ती विफळ होते तो भ्रम होय. है प्रवृत्तिवेफल्य म्हणजेच 
बाधज्ञान होय. तात्पर्य, ज्ञानाचे प्रमात्व किंवा भ्रमत वस्तुस्थितीच्या 
संवादित्वावरून किंवा विसंवादित्वावरून ठरत नाही. कारण ज्ञानब्राह्य 
वस्तुस्थिती ठरविणे अशक्य आहे असे योगाचार बौद्धांचे मत आहे. १ 

अख्याती ही पूर्व मीमांसक प्रभाकरमद्टाने प्रथम मांडली. अख्याती 
म्हणजे अज्ञान; भ्रमरूप ज्ञान होऊ रकत नाही, असा याचा अभिप्राय 
होय. भ्रमात्मक-प्रत्यक्ष संभवत नाही. कारण प्रत्यक्ष हे इंद्रियांचा 
विषयाशी संबंध घटून होत असते. भ्रमातील विषयाशी इंद्रिय संभ्रद्ध 
होऊ शकत नाही; याचे कारण तो विषय इंद्रियांच्या समोर नसतो. 
नेत्रांनी शक्तीवर रजताचा भ्रम होतो दे म्हणणे समर्थनीय नाही. कारण 
नेत्रांचा शुक्तीशी संबंध घडत्तो, रजताशी संबंध घडत नाही. अद्या 
स्थितीत नेत्रांनी दे रजत असा भ्रम होणे शक्‍य नाही. भ्रमाने प्रदृत्ती 
होते व ती प्रश्रत्ती निष्फळ होते; असा सवोीचा अनुभव आहे. याचे 
पृथक्रण अख्यातिवादी असे करतात : (१) दर्शन, (२) स्मरण; 
(३) भेदाग्रह, (४) प्रवरत्ती, (५) बाध किंबा भेदमह. स्पष्टीकरण $ 
“हे रजत? ही दोन ज्ञाने होत. एक 'हे' व दुसरे ' रजत (१) 
नेत्रांनी ' हे? म्हणजे चकचकीत द्रव्य दिसते आणि (२) लगेच द्वितीय 
क्षणी पूर्वी भिन्न देशकालातील अनुभवलेळे जे “रजत? त्याचे स्मरण 
होते. ही दोन ज्ञाने झालेली असताना (२) नेत्रांनी दिसलेले पुरोवती 
चकचकीत द्रव्य (थुक्ती) आणि स्मरलेले रजत यांच्यातील भेदाचे शान 
होत नाही आणि ही दोन ज्ञाने भिन्न आहेत असाही त्यांचा भेद श्ानात 
येत नाही; त्याचप्रमाणे स्थृतिम्रमोष होतो म्हणजे स्मृतीची चोरी होते; 


४० 


स्मृत विषयाची तत्ता स्मृतीत येत नाही; स्मृती स्मृती होय, असेही 
कळत नाही; तात्पर्य असे को स्मृत रजताचे भिन्न असलेले देश व काल 
हेही कळत नाहीत किंवा स्मरणाचे स्मरणत्बही ज्ञात होत नाही. त्यामुळे 
चकचकीत द्रव्याचे दर्शन व मिन्नदेशकाळीन रजताचे स्मरण या दोन 
ज्ञानवृत्ती असताना एकरूपपणे ' हे रजत? असा वाकक्‍्यप्रयोग होतो. 
प्रश्रत्ती ही दोहोंतील भेद न कळल्यासुळे होते. प्रत्रत्तीचे कारण 
इष्टभेदाग्रह होय. इष्ट जे रजत त्याचा भेद पुरोवती द्रव्यामध्ये असतो, 
त्याचे ग्रहण होत नाही, असा इपमेदाग्रह याचा अर्थ आहे. रजतार्थी, 
पुरोवर्ती चकचकीत द्रव्याकडे रजताच्या अमिलाषेने प्रत्रत्त होतो. (५) 
प्रवृत्ती निष्फळ होते; म्हणजे प्रत्रत्तीनंतर त्यास रजताचा टाभ होत 
नाही; हे रजत नव्हे असा वाध वा भेदग्रह उत्पन्न होतो. 
अनेक ज्ञाने एकरूप होतात म्हणून त्यांचा एक-ज्ञानासारखा निर्देश 
होतो. याचे समर्पक उदाहरण अख्यातिवाद्यांनी अलातचक्रभ्रमाचे दिले 
आहे. दोन टोकाला जळते असलेले पीत म्हणंजे अलात होय. ते 
भराभर फिरविले तर ते अग्नीचे चक्र होय, असा भास होतो. वस्तुतः 
ही क्रमिक अनेक दर्शने किंवा दर्शगनमालिका अतते, तरी तो एकच 
भास म्हणून त्याचा निर्देश होतो. काही ठिकाणी नुसती स्मरणमालिका 
असते. उदाहरणाथ स्वमदर्शीन होय. स्वप्नात गत अनुभवांचे संस्कार 
निद्रादोषाने जागत होऊन स्मरणमालिका तयार होते. त्याचा एकच 
स्वप्नदर्वन असा निर्देश होतो. 
भ्रमाचे किंबा अयथार्थज्ञानाचे अस्तित्व दोन कारणांस्तव अख्यातिवादी 
नाकारतात. एक कारण असे की, इंद्रियांच्या ठिकाणी संनिक्रष्ट विषयांचे 
, सान करून देण्याचे सामर्थ्य असते. भ्रमातीळ बिषय इंद्रियांशी संनिकृष्ट 
नसतात. म्हणून इंद्रियांपासून संनिकृष्ट नसलेल्या विषयांचे ज्ञान होणे 
शकय नाही. म्हणून इंद्रियांनी भ्रम होणे शक्य नाही. दुसरे कारण 
असे की, इंद्रियांनी किंवा अन्य श्ञानसाधनांनी होणारी ज्ञाने ही नियमाने 
वस्तुस्थितीचे ज्ञान करून देतात, ज्ञान अथाद्यी अव्यभिचारी असते, असेच 
माने पाहिजे. कारण वस्तुस्थितीचे समर्थन किंवा सत्यत्व श्ञानानेच सिद्ध 
व्हावयास पाहिजे. तसे कळते म्हणून तसे असते, असे आपण म्हणतो; 
दुसरे काय? ज्ञान हे भ्रमात्मकही असते असे मानळे तर वस्तुस्थितीचे 
समर्थक नियमित प्रमाण नाही असे मानावे लागेल, वस्तूचे ज्ञान होते 
म्हणून वस्तू आहे; याशिवाय वस्तूची सत्ता सिद्ध करण्यास दुसरे 
कोणतेही प्रमाण नाही; आणि ज्ञान हे कित्येक वेळा सत्‌ दाखविते 
कित्येक वेळा असत्‌ दाखविते, असे मानल्यास संशयवादाच्या तावडीत 
मजुष्य कायम सापडेल, म्हणून भ्रम होतो हे मानणेच अयुक्त होय. 
भ्रमाचे अस्तित्व मानल्यात कोणते ज्ञान भ्रमात्मक नाही, हे सिद्ध करणे 
अदाक्य होईल, भ्रम होत नसतोच, असा अख्यातिशव्दाचा अर्थ आहे. 
अश्यातिवादाबर मुख्यतः दोन आक्षेप इतर ख्यातिबादी उपस्थित 
करतात. पहिटा आक्षेप असा की, पुरोवर्ती विप्रयाकडे मनुष्याची 
प्रदृत्ती, पुरोवर्ती विष्रय इष्ट आहे, असे जाणून होते; म्हणून हे रजत? 
असे एकच ज्ञान मानले पाहिजे, नाहीतर रजतार्थाची प्रवृत्ती शुक्तीकडे 
रजतप्रात्यथ होणार नाही. दुसरा आक्षेप असा की, “ हे रजत आहे? 
आसा वाक्यप्रयोग भ्रांत मनुष्य करतो. एका वाक्यांचा प्रयोग एकाच 
ज्ञानामुळे होऊ शकतो. भिन्न ज्ञाने असल्यास भिन्न वाक्यांचा प्रयोग 
व्हावयास पाहिजे, भ्रमात्मक शञान निमीण करणारी वाक्ये भ्रांत मनुष्य 
प्रयुक्त करीत असतो. त्या वाकयांपासून अज्ञानी मनुष्यांना जो बोध 
होतो तो चुकीचा म्हणजे भ्रमात्मक असतो; तेथे एका वाकयापासून दोन 
अलग बोध होत नाहीत; म्हणून भ्रम ब प्रमा असे जे शानाचे दोन 


ख्यातिवाद 


प्रकार व्यवहारात प्रसिद्ध आहेत ते तसेच मानले पाहिजेत. भ्रम वा 
प्रमा हे तपासूनच ठरविले पाहिजे. 

अनिर्वचनीयख्याति शंकराचायीच्या अद्वेतवेदांतात प्रतिपादिळी 
आहे. अनिर्वचनीयाची ख्याति म्हणजे अनि्वेचनीयाचे ज्ञान; हाच भ्रम 
होय. निर्वचन म्हणजे विवरण; अनि्वचनीय म्हणजे विवरणास अपात्र, 
कोणत्याही वस्तुस्थितीचे विवरण सत्‌ म्हणून किंवा असत्‌ म्हणूनच करता 
येते. वस्तू तत्‌ आहे; हे एक निर्वचन होय. वस्तू असत्‌ होय; हे दुसर 
विवरण होय. ज्या ज्ञानाच्या विषयाचे सत्‌ किंवा असत्‌ म्हणून विवरण 
करता येत नाही त्या ज्ञानाचा तो विष्रय निर्बाचनास म्हणजे बिवरणात 
अपात्र म्हणजे अनिर्वचनीय होय. भ्रमातीळ आरोप्यविप्रय अनिवेच- 
नीय असतो. भ्रमात अधिष्ठान व आरोप्य असे दोन भाग असतात. ह्‌ 
रजत? या भ्रमात ' हे? अधिष्ठान (विशेष्य) व ' रजत? आरोप्य्‌ (विरोषण) 
होय. अधिष्ठान सत्‌ असते व आरोप्य अनिवचनीय असते; पुरोवत, 
चकचकीत द्रव्यावर “रजत? या बिदोषणाचचा आरोप केला आहे. 
भ्रमकाली भासणारे रजत सत्‌ म्हणून म्हणता येत नाही; कारण भ्रम" 
निरासानंतर असे दिसून येते की, भ्रमकाली ते तेथे नव्हते. भ्रमकाढी 
भासणारे रजत असत्‌ असेही म्हणता येत नाही; कारण जे असत्‌ ते कळण 
शक्‍य नाही; जसे चोकोनी वर्तुळ. अश्यारीतीने भ्रमामधीळ आरोप्य 
विषयाचे सत्‌ या शब्दाने किंवा असत्‌ या शब्दाने विवरण शक्‍य नाही; 
म्हणून भ्रमातील विषय अनिर्वचनीय होय असे सिद्ध होते. क 

भ्रमातील आरोप्य विषय यथा्थज्ञानातील विषयापेक्षा निराळा असता. 
म्हणजे उदाहरणाथ असे की, खरे रजत व भ्रमातीळ रजत भिन्न होत. 
अनिवैचनीय पदार्थ जीवात्म्याच्या ठिकाणी असलेल्या अविद्यारूप दोषाचे 
निर्माण होतो. अबिद्या दोषामुळे पुरोवर्ती वस्तूमध्ये अनिर्वचनीय पदाथ 
उत्पन्न होतो. भ्रम असेपर्यंत तो पदार्थ रहातो व भ्रमनाद्याबरोबर तो नट 
होतो. तात्पय असे की, भ्रमाचे सर्ब आरोप्य विषय अविग्रेने निर्माण 
होतात, भ्रमकाली अस्तित्वात असतात व भ्रमनाद्याबरोबर नष्ट होतात. 
शांकर मायावादी तत्त्वज्ञानामध्ये सर्व दृश्य विश्वाचे ज्ञान हे नल 
आहे. म्हणून दृक्य विश्व अनिर्वचनीय व अविद्याजन्य होय, असे सिड 
होते. द्यून्यवादी व विज्ञानवादी बौद्ध आणि मायाबादी वेदांती दृद्य 
विश्ववस्तूचे मिथ्यात्व मुख्यतः श्रमाच्या दृष्टांताने सिद्ध कसतात.  _ 

अद्वैतवेदांतात दुकराचार्यांपयंत अन्यथाख्यातिवादच मानत नि 
असे दिसते. मण्डनमिश्रांनी ब्रह्मतिद्धि व विभ्रमविवेक या ग्रंथांत पहिल्या 
चार ख्यातीच प्रतिपादिल्या आहेत. शंकराचायोच्या नंतरच्या शांकर 
वेदांतात अनिर्वचनीयख्याति पंचपादिका, भामती इत्यादी ग्रंथांत प्रथम 
आली. 

सतूख्याती रामानुजाचायोनी श्रीभाष्यात मांडली आहे. भ्रमामध्ये 
भासणारा विषय सत्‌ असतो, म्हणून भ्रमही सत्‌ख्याती म्हणजे यथाथ 
शानच होय, असे रामानुज मानतात. शुक्तिकेच्या ठिकाणी वस्तुतः 
रजतांदा अल्पप्रमाणात असतोच; शुक्तिकेच्या ठिकाणचे शुक्तिकत्व 
त्यापेक्षा आधिक्याने असते. हा आधिक्याने असलेला विरोषधर्म काही 
दोषांमुळे अज्ञात राहिल्यास हा अल्पांगाच प्रामुख्याने भासतो. सर्व 
इृ्यविश्व हे पंचमहाभूतांच्या मिश्रणाने निर्माण झाळे आहे; त्यामुळे 
जेथे जेथे भ्रम होतो तेथे तेथे, काही प्रमाणात आरोप्य विषयाचे अंश 
असतातच, वाळवंटावर उन्हाळ्यात मृगजळ दिसते. तेथे पंचमहाभूतांचा 
सर्वत्र पसारा असल्यामुळे जळांशसुद्धा असतोच. स्वप्नामध्ये नसलेळे 
पदार्थ दिसतात असे आपण म्हणतो. स्वमञातील पदार्थसुद्धा ईश्वर तात्पुरते 
निर्माण करून आपणापुढे मांडत असतो. भ्रमाचा बाध होत असतो; है 


गनिमी युद्ध 


रजत नव्हे; तर ही झुक्तिका होय; हा सर्पे नव्हे तर ही रज्जू होय; अशा 
प्रकारचे बाधज्ञान होते व त्यामुळे पहिली ज्ञाने खोटी ठरतात, भ्रम व 
प्रमा असा फरक कसा करता येतो; याचे उत्तर असे की अल्पांशाने 
असलेले रजत, सर्प इत्यादी पदार्थ व्यवहारोपयोगी असत नाहीत; 
ज्याला सामान्यपणे यथाथ ज्ञान म्हणतात त्यातील विषय हे व्यवहारोपयोगी 
असतात; हाच खऱ्याखोट्याच्या निर्णयाचा अर्थ होय. सांख्यांनीही 
सतूख्यातिवाद स्वीकारला आहे. 
पहा : प्रमाणमीमांसा; माया; वोद्धतत्त्वज्ञान, 
संदर्भ : १. माध्यमिक कारिका - नागाजुन. २. न्यायभाष्य - वात्स्यायन. 
३. स्हेकवार्तिक- कुमारिल भट्ट. ४. भामती - वाचस्पतिमिश्र. 
७. प्रमेयकमलमातंड - प्रभाचंद्र. 
“ व जोशी, लक्ष्मणशास््ीं 
गनिमी युद्ध $ रात्रूच्या आक्रमक सैन्याविरुद्ध झालेल्या युद्धात 
अपयदया आल्यास, राष्ट्रीय पातळीवर उठाव करून लहानमोठ्या टोळ्यां- 
निशी संघटित रीत्या त्यास हेराण करण्याच्या उद्देशाने जी युद्धपद्धती 
अबलंब्रितात, तिला गनिमी युद्ध अशी संज्ञा आहे. इंग्रजीत त्याला 
गरिळा वॉरफेअर ? असे म्हणतात. स्पॅनिरा भाप्रेत  ग्युए्रा म्हणजे 
युद्ध, : ग्युएरिला? हा त्यापासून अल्पार्थवाचक शब्द बनतो. तेव्हा 
यांचा अर्थ लहान युद्ध किंवा लहान लढाई असा होतो. “ गरिला 
वॉरफेझर? म्हणजे लहान लढायांची युद्धपद्धती असा करता येईल 
याळा कधी ' पार्टिझान्‌ वॉरफेअर? असेही म्हणतात. * पार्टिझान्‌? 
म्हणजे एका विशिष्ट पक्षाचा मनुष्य, पण ह्याचा इतिहासात अर्थ “ काही 
विशेष कार्यासाठी वापरावयाचे अनियंत्रित सैनिक” असाही होतो. 
गेल्या महायुद्धापासून जमंनांच्या पिछाडीस लढणाऱ्या रशियाच्या 
प्रतिकारांना पाटिझान म्हणण्याचा प्रघात पडळा व आता 'गरिला? 
किंवा ' पाटिझान? हे शब्द एकाच अर्थी वापरतात. 
सराठी वाकूप्रचारातील ' गनिमी? हा शब्द “घनीम? या अरबी 
गव्दापासून आला. घनीम चा अर्थ लुटारू. यावरून “ छापा घालून 
दढ्ट्मार करणारे”? अश्या अर्थाचा गनीम हा शब्द, “घ? या अक्षरा- 
ऐवजी 'ग? या अपभ्रंशाने झाला असावा. 
अशा युद्धप्रकाराबद्दल माहिती अथर्ववेदात, महाभारत व रामायण 
या महाकाव्यांत ब नंतर कोटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सापडते. असुर 
म्ह्णजे भारतातील आदिवासी; हे सुरांविरुद्ध म्हणजे आर्याच्याविरुद्ध 
असे ' अधर्मयुद्ध करीत. कोटिल्याने त्याला ' कूट्युद्ध म्हटले आहे. 
(14181 1510010891182001705 (0101115510, ४०]. 211) . 
यावरून हा युद्धप्रकार नवा नाही हे स्पष्ट होते. राणा प्रतापने अकबरा- 
बिरुद्ध, शिवाजीने विजापूरच्या व नंतर औरंगजेबाच्या सैन्याविरुद्ध 
ब राजारामानेही त्याच मोगल सम्राटाच्या दक्षिण हिंदुस्थान जिंकण्यास 
निघालेल्या प्रचंड सेनेविरुद्ध याच पद्धतीने सामना दिला. फार काय, 
गनिमी युद्ध म्हटले की, मराठ्यांची युद्धपद्दती'“” असाच सर्बेसाधारण- 
पणे समज होतो. पण पेशवेकाळात ह्या युद्धपद्धतीचा अवलंब कमी 
झालेला दिसतो. 
शिवाजीपूर्वीही दक्षिणेत हंडे हमण नायक या नावाच्या विजापूर 
दरबारच्या एका सरदाराने, १५७८ च्या सुमारात, त्याच राज्याविरुद्ध 
असे युद्ध चालबिल्याचा उल्लेख, महंमद कासीम फरिद्दता याच्या विजापूर 
दरबारच्या इतिहासात सापडतो. (जे. ब्रिग्ज याचे भाषांतर, १९१०) 
या बंडखोरांना ' बरगी? म्हणत. 
जगातीळ इतर राष्ट्रांही असा युद्धप्रकार झालेला दिसून येतो. 


४१ 


यूरोपातून आलेल्या श्वेतवर्णीयांच्या राज्यविस्ताराविरुदध अमेरिकेतील 
रेड इंडियन गनिमी पद्धतीनेच लढले. परंतु निरनिराळ्या टोळ्यांच्या 
आपसातील दुहीमुळे व त्यांच्या प्रतिकारात सुसंघटितपणा नसल्यामुळे, 
त्यांना इवेतवर्णीयांचा लोंढा रोखता आला नाही. नेपोल्यिनने स्पेन 
जिंकल्यावर फ्रच राज्यसत्तेविरुद्ध स्पेनच्या जनतेने गनिमी युद्धच पुकारले. 
फ्रेंचांची सत्ता त्यामुळे झुगारून देता आढी नसली, तरी त्या गनिमांच्या 
पारिपत्यासाठी मोठी फ्रेंच सेना अडकून राहिली व इतरत्र उद्‌भवणाऱ्या 
युद्धांसाठी फ्रेंच सेना कमी पडली. स्पेनमधील ही * चिघळती जखम 
नेपोटियनच्या अंतिम पराभवास बऱ्याच अंद्याने कारणीभूत झाली. 

जगप्रसिद्ध युद्धविषय-लेखक फॉन क्लाउज्ञेवित्स्‌ याने आपल्या ग्रंथात 
(07 एए७17, 800 1४, 189 326) युद्धपद्धतीचा ऊहापोह केलेला 
आहे. त्यास ' भुलकी जनतेची युद्धक्रिया ? असे नाव त्याने दिळे आहे. 
तो पुढे म्हणतो, '* असा प्रतिकार तत्त्वनिठ्ठेने प्रेरित जनतेकडूनच होऊ 
शकतो, 

अतिबलाढ्य शत्रूने बळजबरीने प्रस्थापित केलेल्या राजवटीला उलथून 
पाडण्यासाठी त्याच्याशी समोरासमोर सामना देण्याची पात्रता नसल्यास; 
त्याचा सतत व अव्याहत सदास्त्र प्रतिकार करीत राहून त्यास जेरीस 
आणणे हा गनिमी युद्धाचा उददेश असतो. अद्या प्रतिकाराने होणारी 
मनुष्य व साहित्याची हानी आणि आर्थिक नुकसान सहन करता न 
येऊन व अखेरीस बैतागून गनिमांच्या उदिष्टप्रातीस आपली संमती 
देण्यास शत्रू तयार होतो. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास घराच काढ लागतो 
व त्या अवकाशात प्रतिकारकांनाही अतिश्रम, हालअपेष्टा व मनुष्यहानी 
सहन करावी लागते. 

परकीय राजवट युद्धातील पराजयामुळे कधी तात्पुरती आलेली असते, 
तर कधी बरीच वर्षे प्रस्थापित झालेली असते. वसाहतवादी राष्ट्रांनी 
जगातीळ अनेक अप्रगत प्रदेश १८ व्या व १९ व्या शतकांपासून आपल्या 
सत्तेखाली आणले. त्यांपैकी काही अजूनही तसेच आहेत. परंतु 
जसजक्यी स्थानिक समाजाची प्रगती होत जाते तसतशी त्यांच्यात 
स्वातंत्र्याची इच्छा प्रतल होऊ लागते. स्वातंत्र्यप्रात्तीसाठी केलेले 
सनदशीर प्रयत्न विफल झाले की, त्या समाजातील जहाल नेत्यांत सशस्त्र 
प्रतिकाराचे उपाय योजण्याची प्र्रत्ती वाढत जाते. ट्थुनित व अल्जीरिया- 
मध्ये अनेक वर्षे चाळळेला लढा हा या प्रररत्तीचाच निदर्शक होता. तेथे 
ब इंडोचायनामध्ये फ्रचांविरुद्ध गनिमी युद्धेंच झाली ब ती यदास्वीही 
झाली. 

गनिमी कारबाईसाठी मानलेला शत्रू हा नेहमी परकीयच असावा 
लागतो असेही नाही. स्वदेशातीळ तथाकथित जुलमी राजवटीविरुद्धही 
असे उठाव झाल्याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. असे अंतर्गत 
गनिमी उठाव सांप्रतच्या काळात वाढले आहेत. ते दोन प्रकारचे असू, 
शाकतात. पहिला, आपल्याच देद्यातीळ जुल्मी राज्यकत्योविरुद्ध 
स्थानिक जनतेने केलेला व दुसरा परकीय सत्तेचे हस्तक बनून, स्वकीय 
राजबट ठउल्थून त्या ठिकाणी त्या परकीय सत्तेशी सहकारी राजवट . 
स्थापन करण्यासाठी. रशियातीळ १९१७ च्या राज्यक्रांतीनंतरचे 
यादवी युद्ध, चिनी लोकांचा माओ-त्से-तुंगच्या नेतृत्वाखाली झालेला 
ळढा ही दोन्ही पहिल्या सदरात मोडतात. त्यांना परकीय शास्त्रास्रांची 
मदत मिळो न मिळो ते आपले राष्ट्रीयत्व टिकवून राहतात. दुसर्‍या 
प्रकारच्या लढ्यात स्थानिक गनिमी नेत्यांबिरुद्ध परकीयांचे हस्तक असा 
आरोप सिद्ध करणे कठीण झाले, तरी सध्याच्या तत्त्ववाद-प्रसाराच्या 
युगात, स्थानिक जनतेला अंतर्गत संघर्षास उद्युक्त करणार्‍या अड्या 


४२ 


परकीय राजसत्तेचा त्या संघर्षकालात व नंतरच्या राज्यकारभारात हस्तक्षेप 
होत राहतो. ब्हियटमिन्हमधील जनरल जियाप्‌ व इतर गनिमी प्रतिका- 
रकांस युद्धरिक्षण व साहित्य सुरुवातीपासून चीनकड्टून व चीनतर्फे 
मिळाले. त्यांच्या विजयानंतरही चिन्यांच्या जागतिक आकांक्षांप्रीत्यथ तो 
सुळुख आजही वापरला जात आहे व त्यास चिनी राजनीतीशी विसंगत 
असे काहीही करणे अदक्य आहे. क्यूबात कॅस्ट्रो व चे-ग्येव्हारा यांच्या 
नेतृत्वाखाळी झालेल्या गनिमी युद्धांनंतर तेथे साम्यवादी राज्यपद्धती 
प्रस्थापित झाल्यावरही रशियाच्या जागतिक युद्धपटानुरूप तेथे अमेरिकेस 
दाह म्हणून रशियाच्या हुकमतीखाळी बाणप्रक्षेपणस्थळे (००७६०९६ 
1,8प्पाटायं0४ 811९5) बांधळी जात होती. क्‍्यूबाच्या गनिमी नेत्यांना 
मिळालेल्या मदतीची परतफेड एक स्वतंत्र राष्ट्र असूनही त्यास साम्य- 
वादीय हस्तक म्हणून करावी लागली. | 
यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की गनिमी युद्ध हे बहुसंख्य जनतेच्या 
राजकीय आकांक्षांचा पायावर उभारलेले असते. याबद्दल माओ 
लिहितो की, “ जनतेच्या आकांक्षा व राजकीय उदिदरे ही परस्परास 
पूरक नसली, तर त्यासाठी चालविळेळे गनिमी युद्ध सफळ होणे अराक्य 
असते ?, एक तर ते परकीय सत्ता झुगारून देण्यासाठी असते किंवा 
स्वकीय राज्यकत्योविरुद्ध प्रस्थापित राज्यपद्धतीत बदल घडवून, गनिमी 
विरोधकांच्या मते योग्य वाटणाऱ्या तत्त्वांबरहुकूम ती स्थापण्यासाठी 
तरी असते. राज्यकर्ते त्याला ' बंड? ही संज्ञा देतात, याउलट त्यांचे 
बिरोधक त्याळा जुलमी राज्यकत्योविरुद्ध सोडवणूक करण्यासाठी केलेले 
* मुक्तियुद्ठ' (7 ०110013110) असे म्हणतात. 
या युद्धाचा पाया राजकीय असल्यामुळे त्यासाठी प्रतिकारांची 
संघटणाही जनतेतूनच उत्पन्न करावी लागते. परकीय सत्तेने देश नुकताच 
जिंकळेला असेळ तर स्वदेश्ीय पराभूत सैनिकांपैकी अनेकजण या 
संघटणेत सामील होतात. ते बहुधा सदास्त्र असतात व त्यांना युद्धविषयक 
शिक्षणही मिळालेले असते. याचा फायदा संघटणेस मिळतो. परकीय 
राजवट जुनी असेल व स्थानिक जनतेला सैनिकी शिक्षण मिळालेले नसेल, 
तर या प्रतिकारक संघटणेला शास्त्रारत्र मिळविणे, युद्धणिक्षण देणे, 
आपले नेते तयार करणे इत्यादींची व्यवस्था करावी लागते. अशी 
संघटणा जनतेतून मोठ्या प्रमाणावर, पण गुप्तपणे करणे अवश्य अस- 
ल्यामुळे, प्रतिकारकांच्या राजकीय उद्शंबद्दढ जनतेत आस्था ब 
सहानुभृती असल्याशिवाय त्यास पाठिंबा मिळणार नाही. शिवाय 
गनिमी युद्धासाठी स्थानिक स्त्रीपुरुषांचीच संघटणा अवश्य असते. 
त्यांनाच भोवताळ्चे भौगोलिक ज्ञान असते, तेच स्थानिक जनसमुदायात 
आश्रय घेऊ दाकतात व त्यांची भाषा, पेहराव, चेहेरेपट्टी वगेरेंच्या 
समानतेमुळे ते वेगळे ओळखळे जात नाहीत. शात्रूत्रद्दढची माहितीही 
त्यांच्याकडून मिळू शकते. माओ-त्से-तुंग गनिमी सैनिकांना “ समुद्रातीळ 
मासे ' म्हणतो. स्थानिक जनता हा समुद्र व त्यात हे प्रतिकारक मासे 
मिसळले गेळे की ओळखणे कठीण, ते मन मानेळ तसे वाबरू दाकतात 
व त्या ससुद्रातूनच त्यांना रसदही मिळते. 
गनिमी प्रतिकारासाठी शस्त्रास्त्रांची जरुरी असते. ती बिविध रीतीने 
मिळवावी लागतात. ज्या देशात तांत्रिक प्रगती झालेली नाही तेथे प्रगत 
राष्ट्रांसारखी गुप्तपणे ती बनविणे शक्‍य नसते. अद्या वेळी शत्रूटोळ्यांवर 
छापे किंवा सैनिकी व पोलीस शास्त्रागारांवर दरोडे घाळून किंबा मुलकी 
लोकांची खाजगी शस्त्र मिळवून ती गरज भागवावी लागते. प्रतिकार- 
कांच्या तर्वप्रणालीशी सहमत असणाऱ्या किंवा त्यांना उठाव करण्यास 
प्रोत्साहन देणार्‍या राष्ट्रांकडून त्यांच्या वकिलातींकरवी ती मिळवावी 


गनिमी युद्ध 


लागतात. फार काय, निजेन समुद्रकिनाऱ्यावर मचवे, बोटी अथवा 
साहाय्यक राष्ट्रांच्या पाणबुड्यांकरवी किंवा गुप्तस्थळी विमानांतून छन्न 
पतनाने ती पोचबिळी जातात. 

गुप्ततेच्या आवड्यक्रतेसुळे अद्या युद्धासाठी कवायती, दास्त्रशिक्षण 
किंवा युद्धणिक्षण देणे कठीण जाते. तेव्हा संघटणेतीळ लोकांत मानसिक 
व शारीरिक शिस्त येण्यासाठी मुख्यत्वेकरून त्यांच्यातील स्वदेशप्रेम, 
तत्त्वनिष्ठा व प्रतिकारप्रेरणा या भावनांच्या तीव्रतेबस्व मर देऊन गस्त 
आणावी लागते. अक्या युद्धपद्धतीत शित्त ब आज्ञापाटन यांना विरोष 
महत्त्व आहे. कारण एका व्यक्तीच्या अवशञेमुळे किंवा गेरवर्तणुकीमुळे 
सर्व संघटनेलाच धोका पोचतो. रिस्तभंगासाठी यामुळे अतिकठोर 
शिक्षा--देहांताची सुद्धा-- दिली जाते. 

गनिमी युद्धाची कार्यपद्धती मूळतः छुपे व अचानक हले आणि 
शत्रूस कुमक पोचण्यापूर्वी तेथून चपलतेने पलायन या दोन तत्त्वांवर 
आधारित असते. त्यामानाने अवजड-शस्त्रसजञ ब समान सैन्याशी 
युद्धास सरावलेले शात्रसैन्य त्याच्या नियंत्रित स्चनेपायीच बोजड असत. 
त्यांना रसद लागते व ती त्यांच्या अनेक शिबंद्यांपयंत पोचवावी लागत 
त्यासाठी त्यांना उपल्ब्ध मार्गीचा वापर करावा लागतो. त्यावरील 
रहदारी वाढते व त्यास संरक्षण द्यावे लागते. शिवाय धान्य, पेट्रोल 
इत्यादींची भांडारे, भेद्य केंद्रे यांच्या रक्षणासाठी चोक्या ठेवाव्या 
लागतात. तेव्हा रात्रुसेन्य मोठे असले तरी ते या अनेकविध रक्षण- 
कायीसाठी विभागले जाते. त्यांच्या हाळ्चालींवर, संख्येवर व दास्त्रास्र” 
बलावर पाळत ठेवून गनिमी त्यावर अचानक हला करतात व टगच 
आसपासच्या रानावनात नाहीसे होतात आणि नंतर स्थानिक लोकांत 
मिसळून जातात. 

गनिमी युद्धपटाचा (5॥:81629) उद्देशच असा असतो की, इतस्ततः 
छापे घाळून, घातकक्रिया करून शात्रुतेन्याला स्वसंरक्षणाथ विखुरण्यास 
भाग पाडावयाचे; त्यामुळे सर्वच ठिकाणी तो दुर्बळ होतो. शिवाय 
विखुरलेल्या शिवंद्या वाढतात. तितकीच त्यांच्या व्यवस्थेसाठी, रसदीसाठी 
व कुमकेसाठी हालचाल वाढते. ती वाढली की, त्यावर छुप्या हछ्यांचा 
संधीही अधिक मिळते. त्याविरुद्ध मारक उपाययोजना करण्यास 
सैन्याच्या हाती हवे गनिमी बहुधा लागतच नाहीत. देशात शत्रू कोण; 
मित्र कोण याची ओळख पटत नाही. त्यामुळे चिठ्टडून, वैतागून 
सैनिकांकडून स्थानिक जनतेविरुद्ध अतिरेकी उपाय योजळे जातात. तर्स 
झाले की, स्थानिक समाजातील अनिश्चित धोरणाच्या मंडळींची सहाठ- 
भूती प्रतिकारकांकडेच अधिक वळू ढागते व गनिमी प्रतिकाराला अधिक 
जोर येतो. 

गनिमी युद्धपद्धतीला जागतिक संघषोत अलीकडे विरोष महत्तव 
आले आहे. माओो-त्से-तुंग / व इतर साम्यवादी राष्ट्रांचे नेते, क्यूब्राचे 
चे-ग्येव्हारा व व्हियटनामचे जनरळ जियापू हे आधुनिक गनिमी 
युद्धज्ञानात अग्रगण्य समजले जातात. त्यांनी या युद्धप्रकारास नवीन 
वळण देऊन ती एक ' कढा'च बनविली आहे. त्यांच्या लिखाणावरून 
ब त्यांनी केलेल्या युद्धांचा अभ्यास केल्यास या नवरूपी गनिमी 
युद्धाची पूर्वतयारी व युद्धपद्धती यांची सूत्रे समजून येतात. 
ती अक्षी ! 

१, गनिमांच्या डोळ्यांसमोर त्यांच्या आकांक्षांनुरूप ध्येय किंवा 

उद्दिष्ट ठेवावे लागते. 


२. र्क युद्धात राजकीय ब सैनिकी नेतृत्व एकत्रित असावे ' 
लागते. 


ग्ठेंडिएटर-चित्रसंरक्षण 


२. यश्शासाठी गनिमी क्षेत्रातील बहुजनाची सहानुभूती व मदत 
आवड्यक असते. 

४. गनिमी युद्धात प्रतिकारकांची रसद्यंत्रणा ही स्थानिक जनताच 
असते. 

७. या कार्यसाधनेसाठी अवघड वा विस्तृत्त प्रदेश लागतो. तो तसा 
नसल्यास शेजारच्या साहाय्यक राष्ट्राच्या प्रदेशाचा सुरक्षितते- 
साठी उपयोग करता आला पाहिजे. 

६. या युद्धात शत्रुयोजनांची पूरण माहिती मिळणे व गनिमाच्या 
कार्यावद्दलचे गौप्य राखणे याळा अतिशय महत्त्व आहे, 

७. गनिमी युद्धाची पूर्वतयारी व युद्धक्रिया याच्या एकानंतर एक 
अद्या, तीन पायऱ्यांत विभागणी करता येते : 

न पहिली पायरी : लक्ष्य मानलेल्या प्रदेशात प्रतिकारकांशी सहमत 
40:22] किंबा निदान असंतुष्ट असलेल्या स्वयंसेवकांस जमवून त्यांचे 
मतपरिवर्तन करणे. त्यांची संघटणा स्थापन कलून त्यांच्याकरवी तत्त्ववाद- 
प्रतार करून स्थानिक जनतेमध्ये आपल्या कार्यासाठी सुरक्षित क्षेत्र तयार 
करणे. सुरुवातीस याचा उद्देश सुरक्षित व सुसंघटित आरंभक्षेत्र तयार 
फ्र्ण ह्‌ा असतो. यावेळीं घातपाती कृत्ये टाळावयाची असतात. 
डं त : आरंभक्षेत्रातीळ जनतेच्या सहानुभूतीची खात्री झाली 
सु क प्रदेशात छापे व घातपातास प्रारंभ करावयाचा. 
पित पोल गनिमास विरोध करणाऱ्या लोकांचा नायनाट करावयाचा. 
ग स यांवर हलले करून शास्त्रे, दारूगोळा, वायरलेस सेट 
आप्या डा च आपले प्रतिकारबल वाढवावयाचे. त्याबरोबर 
बा य डळ वाढ करून इतर तत्सम क्षेत्रांशी मिलाप करावयाचा. 
क का बोर ल कार्याचा उद्देश असा की, आपल्या कार्यक्षेत्राची 
मन संघटनेचे गनिमी युद्धवळ वाढवावयाचे. 
वाट ह न्या ल्य हा तता संख्येत व रास्त्रास्त्रादींत 
ह हत्क काहींची सैन्याच्या धर्तीवर रचना करणे शक्‍य 
त्यांस येत संगोपात्त शात्रुसेन्याशी उघड सामना देण्याची पात्रता 
ते. कधी छुपे हलले तर कधी त्यासमवेत प्रत्यक्ष लढाईही त्यांना 
शक्‍य होते. 
दल त नन माजवीत असता राज्यकत्यौशी समझोता किंवा 
जो क. येणारे प्रसंग जाऊ द्यावयाचे नाहीत. पण ते 
डं आथिक लेता करून आपली संघटणा--सैनिकी, सामाजिक, राजकीय 
युद्धाचे डाव त्रांत--अधिक दृढ करण्यासाठीच दे राजकीय गनिमी 
ग्य | डावपेच एकत्रच चाळू ठेवावयाचे. 
क्य वाढलेल्या शक्तीचा उपयोग गनिमी प्रतिकारकांच्या व 
साठी करा याच्या सहाय्याने प्रस्थापित राज्ययंत्रणेस उलथून पाडण्या- 
वयाचा व॒गनिमाच्या तत्त्ववादाबरहुकूम यंत्रणा मस्थापत 
कराबयाची, 
क्र 1 राज्यक्रांती 
संदभ : १, ७858) शर१7९-प्श0प, 0४0. २०७" 
शा, 1962. २. एए0तहयया दप९118 शाकवार्यव९- 
0581158, ए'. ॥॥81६.; शण ४०, 1962. २. छोट 
द९0९"81-(परय0 0, 88१ 0एश ४. ("8118181011 
४); ॥॥80 5९ एप ०0 (५९71118 शा1916-पण्ल्णा 
छळ, 1962, ४. (ठफणाप्पाडा दए९114 0/०५०0- 
71201, ९, &., 871४१ताच 9 पर€1011717, (210.; 
एफ ९०५४७, 1962. ७. ख0९111188 11 (11९ 19060'5- 
58876, ७, ६810 8ाऊ, उ. श.; पि९ण ७०॥॥, 1962. 
वरांजपे, य० श्री? 


४२ 


ग्ले डिपटर : प्राचीन रोममध्ये देंद्रे खेळणाऱ्या योडधयांना ग्ठॅडिएटर 
असे म्हणत. हे सामने प्रथम इ. स. पू. २६४ ला रोममध्ये खेळले 
गेठे. रोमनांनी हा खेळ इटुत्कनांपासून / उचल्ला असावा. रोममधीठ 
पहिल्या सामन्यात तीनच जोड्यांनी भाग घेतला होता. हळूहळू हा 
खेळ सर्व रोमन साम्राज्यात लोकप्रिय झाला. माणसामाणसांची दृंद्रे तर 
होतच, परंतु पुष्कळदा माणसांना क्रूर प्राण्यांवरोबर सुद्धा लढविले जाई. 
समाजात ह्या योद्धांना आदराचे स्थान होते. राष्ट्रवीर म्हणून त्यांची 
पूजा होत असे. मृत्युंदडाची शिक्षा झालेल्यांना, युदकेत्रांना, गुलाम व 
गुन्हेगार लोकांना भरती करून घेऊन त्यांना या प्रकाराचे शिक्षण 
देण्यासाठी रोम, कँपुआ व पापी या ठिकाणी सरकारकडून आर्थिक 
सहाय्य घेऊन शाळा उघडल्या गेल्या होत्या. होसेकरिता व रारीर- 
संरक्षक म्हणून श्रीमंत लोक त्यांना आपल्या पदरी ठेवीत. त्याचप्रमाणे 
त्यांना राजाश्रयही मोठ्या प्रमाणावर मिळत असे. कॅलीगुला राजाच्या 
शाळेत २०,००० योद्धे होते. विजयी योद्धयांना सोन्याच्या साखळ्या, 
माणकाने मढविलेली शिरस्राणे बक्षीत म्हणून मिळत अतत. आखूड 
हातांचा अंगरखा घाळून, हातात तल्वार व ढाढ घेऊन, तोंड व डोके 
झाकणारे शिरस्राण घाळून हे योद्धे जमिनीवरून अथवा रथांतून देद्वे 
खेळत. साधारणपणे या दृद्वात एकाचा मृत्यू झाला की दुसरा विजयी 
ठरत असे. गंभीर जखमी झालेला जीवदानासाठी अंगठ्याजवळील बोट 
वर करी. प्रेक्षकांच्या दयेस तो पात्र 
ठरल्यास ते हातरुमाळ हलवीत, 
अन्यथा हाताचे अंगठे खाली करीत. 
या खेळाकरिता स्वतंत्र क्रीडांगणाची 
बांधणी इ. स. पू. ५० च्या सुमारास 
सुरू झाली. अंडाकृती क्रीडांगण व 
भोवती प्रेक्षकांकरेता लाकडी उतरंडी 
अशाप्रकारची ही स्वना असे. काही 
काळाने भोबती दगडी तट असलेली 
क्रीडाप्रेक्षागारे बांधण्यात आली. कोलो- 
सेयम या प्रसिद्ध क्रीडाप्रेक्षागारात सुमारे 
९०,००० भ्रक्षक बसू रकत; त्याच्या 
भिंती १६० फूट उंच होत्या व त्याने 
ठ्य अ पुमारे ६ एकर जागा व्यापठी होती. 
ग्लॅडिएटर ; रोमन ग्लॅडिएटर खेळाद्वारे आदर्श नागरिक, सैनिक व 
अनेक प्रकारांनी दद्रयुद्धे करीत ः झ्यांतिदूत निमीण करण्याचे ग्रीकांचे 
शिरस्राण, चिलखत, ढाल, तल- ध्येय न जाणून, उलट खेळाडूंचा 
वार वगेरे वापरून लढण्याचा घंदेवाईक वर्ग निर्माण करून पावित्र्य, 
प्रकार दरीविणारा सुमारे ३ र्‍या र 
शतकांतील ब्रॉझचा पुतळा. शिस्त, कला व सचोटी ह्या खेळामागील 
उच्च उद्देश्यांना ब मानवतेटाही रोमन 
लोकांनी या खेळाद्वारे मूठमाती दिली असे म्हणावे लागेल, २२५ 
साली कॉन्संटाइनने ही क्रूर क्रीडापद्धती बंद करण्याचा प्रवत्न केला. 
तथापि तिचे संपूर्ण उच्चाटण पाचव्या शतकापयेत होऊ शकले नाही. 
पहा : रोम : इतिहास व संस्कृती. 
संदर्भ : 08९587 910 01715--7071871, श11.; ए९७" ०, 
1944, 


भापटे, अ० बा० 


वित्रसंरक्षण : चित्रांच्या स्वरूपात किंवा रचनेत अनेक कारणांनी 
निर्माण होणाऱ्या दोषांचे व विकृतींचे योग्य निदान करून, त्यांचे योग्य 


-4-4 


उपायांनी निराकरण कल्न चित्रे त्यांच्या मूळच्या निकोप स्थितीला आणणे 
हा चित्रसंरक्षणाचा उद्देश आहे. जुने खराब झालेले चित्र नव्यासारखे 
करणे म्हणजेच चित्रसंरक्षण, असे या दातकाच्या सुरुवातीपर्यंत समजले 
जात असे. अन्या चित्रनूतनीकरणात अनेक मोल्यवान चित्रांचे मूळस्वरूप 
व त्यातील कळाकोशल्य झाकले जात असे. आधुनिक संरक्षणपद्धतीत 
मूळ चित्राचे स्वरूप व त्यातील कलाकोदाल्य राखून तसेच चित्रातील दोष 
काढून, चित्र निकोप करण्यावर भर आहे. 

पूर्वीच्या चित्रकारांच्या हातून, निवडक टिकाऊ सामुग्री व निर्दोष 
कलातंत्र यांच्या वापरामुळे, चित्र रंगवितानाच, त्याच्या निकोप दीर्घायूची 
किंवा पर्यायाने संरक्षणाची पूर्वतयारी होत असे. चित्रसंरक्षणाच्या 
जुन्या पद्धती व्यक्तिगत, परंपरागत व म्हणूनच गुप्त असत आणि त्यासुळे 
पूर्वीच्या लिखाणात याविषयी आलेले उल्लेख तुटपुंजे, संदिग्ध व अस्पष्ट 
आहित. यावित्रयी शास्त्रीय संशोधन या शतकाच्या सुरुवातीपासून होऊ 
लागळे आहे आणि या नव्या दृष्टिकोनातून पुष्कळशा जुन्या पद्धती 
टाकाऊ ठरल्या आहेत. जगातील सुप्रसिद्ध चित्रसंग्रहाल्यांना जोडून 
चित्रसंरक्षणाच्या प्रयोगासाठी व संशोधनासाठी सुसज अक्या प्रयोग- 
गाळा आज अस्तित्वात आहेत. युनेस्कोतफेही याविषयीच्या ज्ञानात 
भर टाकण्याचे प्रयत्न होत आहेत. याबाबतीत पूर्वीची गुप्तता जाऊन 
त्याऐवजी, नव्या संशोधनाने उपलब्ध ज्ञालेले ज्ञान सर्वासाठी खुले झाले 
. आहे. सवसामान्यपणे चित्रांचे घटक असे असतात : (१) चित्रासाठी 
वापरलेला आधार : जसे कागद, लाकूड, कापड, भिंत वगेरे; (२) 
रंगकामासाठी आधारस्तर, यावर रंगकाम केले जाते; (२) रंगाचे थर; 
(४) रंगकणांना बांधण्यासाठी वापरठेळे माध्यम : जसे बेलतेल, 
अक्रोडाचे तेल, मेण, अंड्याचा बलक, नासलेले दूध, डिंक, सरस वगैरे; 
(५) रंगकामाच्या संरक्षणासाठी व तजेल्यासाठी वापरलेले रोगण : जसे 
मेण, राळ ब आधुनिक रासायनिक द्रव्ये (बहुवारिके /) वगैरे; आणि 
(६) चित्राची चौकट, काच, मागील तक्ते वगेरे. या प्रत्येकात किंवा सवोत 
हवेतील फेरबदलामुळे, आगीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे, रासायनिक 
प्रतिक्रियेमुळे किंवा घटकांच्या प्रसरण आकुंचनामुळे निरनिराळे दोष 
उत्पन्न होतात, चित्राचे स्वरूप पालटते व त्यांचा निकोपीपणा नष्ट होतो. 
उदाहरणाथ, आधाराच्या लाकडी फळीला बाक येतो, ती कीड लागून 
पोखरली जाते; कापड फाटते, जीण होते, आगीने जळते किंवा त्यावर 
बुरशी येते; रंगाचा आधारथर खालच्या आधारापासून सुटतो, त्याचे 
पोपडे निघतात किंवा त्याला चिरा पडतात; रंग काळे पडतात, 
विटतात, त्यांना चिरा पडतात किंवा त्यांत रासायनिक फेरफार होतात; 
माध्यमाची दाक्‍ती कमी होते;. तैलरंगातीळ चित्रात झाकठेळे खालचे 


रंग वर दिसू लागतात, तेळ पिवळे होते, माध्यमाला बुरशी येते; संरक्षण 
रोगण पिबळे पडते, अपारदददीक होते, त्याळा तडे पडतात व बुरशीही 
येते; 'चौकटीत व मागे 


१ । धूळ साठते, कृमी होतात किंवा हवेतील 

लाव्याचा परिणाम होतो. अ्या दोष्रांचे अचूक निदान करणे हा 

आधुनिक संरक्षणपद्धतीचा खंबीर पाया आहे. अन्या निदानासाठी 

आधुनिक शास्त्रीय शोधांचा व साधनांचा वापर केळा जातो. छाया- 
विद्युतविशछेषण, सूक्ष्मविछेषण, या सबीचा योग्य वापर केला जातो. 
चित्रदोप्रांच्या निदानानं 


तर त्यांच्या निराकरणाचे उपाय निश्चित केळे 
जातात, बाकलेळी फळी मागे आडव्य धन 


न्य ठी ] उभ्या पट्ट्या मारून परत सपाट 
ती तिचा किड्यांनी' पोखरलेला भाग मेणाने भरून काढतात, 
केसणा परत आणण्यासाठी मेण व राळ वापरतात, फार्लेल्या 


चित्रसंरक्षण 


कापडास . ठिगळे लावतात. आधाराठा जोडआधार देतात व फारच 
खराव झालेल्या आधारापासून चित्र वेगळे करून दुसऱ्या नव्या आधारावर 
डकवितात. सुटलेल्या रंगकामाचे किंवा त्यांच्या आधारथराचे पोपडे 
परत दाबून बसवितात (लगतचे विरोषचित्र पहा) आणि नष्ट 
झाळेळे रंगकाम पुन्हा करतात; मात्र असे नवीन रंगकाम जुन्या 
रंगाशी मिळतेजुळते ठेवूनही ते कटाक्षाने जुन्यापेक्षा वेगळे ठेवतात. 
रंगाची बुरशी काहून टाकतात, रंगाचा मूळचा लवचिकपणा परत 
आणतात. जुने रोगण घर्षणाने किंवा रासायनिक द्रावकाने कादून 
टाकतात, घर्षणाची पद्ठत आता मागे पडली आहे. काही वेळेस 
रोगण काहून न टाकता काही विशिष्ट पद्धतीने ते पूर्ववत करतात. 
कागदाचा ठिसूळपणा व पिवळेपणा काढून जटरंगातील चित्रे पूववत 
करतात. जुने रोगण काहून टाकल्यास इतर दोष दूर केल्यावर पुन्हा 
नवे रोगण ळावतात. आधुनिक चित्रसंरक्षणाच्या कामात चित्रघटकांचा 
व त्यांच्या दोबांचा खास अभ्यास करणारे संद्योधक, कलाइतिहासतर 
आणि प्रत्यक्ष दुरुस्ती करणारे अ्या अनेकांचे सहाय्य लागत. 
चित्रांची प्रत्यक्ष दुरुस्ती अगदी अपरिहार्य असेळ तरच करतात. 
चित्रांची त्यांच्या दुरुस्तीपूर्व, ते काम चाळू असताना व त्यानंतरच्या 
अक्या सर्व अवस्थांची छायाचित्रे घेतात; चित्रदोषांचे निदान १ 
त्यावरील उपाययोजना यांचे संपूर्ण टाचण ठेवतात. अक्या वा” 
चित्रांच्या टाचणांचा उपयोग पुढीळ संरक्षण कार्यांसाठी होतो. संरक्षण 
कार्यात कलेच्या इतिहासज्ञानाची, निरनिराळ्या रंगपद्धतींची, पदाथ 
विज्ञान व रसायनक्ासत्राची माहिती आवद्यक आहे. नव्या शोधांमुळ 
चित्रांचा काल व कर्ता यांचा निर्णय करणे दाक्य झाले आहे; शिवात 
चित्राचा खरेखोटेपणाही अजमावता येतो. संरक्षणाच्या खास उपाया” 
घरोबरच चित्रसंग्रहाळ्यांतीळ / चित्रांच्या नित्याच्या स्वास्थ्यासाठी व 
त्यांचे सर्यप्रका, आर्द्रता, धूळ व काजळी यांपासून रक्षण करण्यासाठी 
आधुनिक वातानुकूल वास्तूची व कृत्रिम प्रकाश योजनेची मदत होते. 

भारतातील प्राचीन चित्रे प्रायः कागदावरील किंवा मभिंतीवरीठ 
आहेत. तैलरंगातील चित्रे १९ व्या शतकापासून प्रचारात आली. 
कागदावरील चित्रे ग्रंथाचा भाग म्हणूनच होती आणि ग्रंथाच्या संरक्षणा" 
बरोबस्च त्यांचेही संरक्षण आपोआप होत असे. भिंतीवरीळ चित्रे बहुधा 
अंधारी गुहांतून आहेत. त्यामुळे त्यांतील रंगकामाचे सूर्यप्रकाशापाझत 
आपोआप रक्षण झाले. मोजके पण टिकाऊ रंग आणि निदोंष रंगपद्धती 
यांच्यामुळे भारतीय चित्रे मूळतः निकोपी असत. चित्रसंग्रहालय़े इंग्रजी 
अंमळातच अस्तित्वात आळी आणि तीही मोजकीच आहेत. चित्र" 
संरक्षणविषयक संद्योधनासाठी त्यांना जोडून सुसज अद्या प्रयोगशाळा 
उपलब्ध नाहीत, परंतु पुरातत्त्व विभागातर्फे मात्र याविषयी थोडीफार 
व्यवस्था केळी गेली आहे. भिंतीचित्रांच्या संरक्षणाचे येथील संशोधन 
बाकी उल्लेखनीय आहे. संरक्षणाच्या कार्यासाठी व संशोधनासाठी शास्त्रीय 
प्रयोगशाळांची अत्यंत गरज आहे. भारतातील विशिष्ट चित्रपद्धतीच्या 
संरक्षणाबद्दल अधिक अभ्यासाची व संशोधनाची जरूरी आहे. 

संदभ : १. ७१९0७1७ ०१ 2 &111581 80 ९7 0७९ 8 


उद्यापयप९१्ट, एं 10९8 00) 106९ (९०0701१0९8 07 
[९ 01त ॥॥७88(९05-1)08171 ९0, ऐ॥६४.; 1,011007/ 
1949. २, &॥॥ (1111581) शीा000) 8 1,9001910757 
छगर०्प्ठा७, 180.; ए,खात्या, २१. एप] 00 
॥॥७€ (0156९70१16 5170 5865107911001 0 


81011्‌.101९8-118101191100181 एएप5९€ए) 0शी2९.: 
87158, 1940. 


गोंधळेकर, ज० द? 


चित्रसंरक्षण 


५१. अलग झालेले रंगाचे पोपडे व रंगाला 
गेळेळे तडे यासुळे खराब झालेल्या एका 
सुप्रसिद्ध चित्राचे छायाचित्र. 


वरील चित्र दुरुस्त केल्यानंतर त्य़ातीळ 
रेखांकित भागच खय्ेथ्रे मोठा करून 
दाखविला आहे. 


>डेी 


छायाचित्रे ता'ला४९ (“था[81९$ 1ल्णा0ष्टा9प॥९5 


१११ !एक्षाणाधी, छा. 00 (्रावणचण[शाधा2. 


५५९७ यांच्य़ा सौजन्याने 


जंतुशास्त्र 


ब शास्त्र: जंतूंचे गुणधम, आकार, रचना व त्यांचे कार्य आणि 
या कार्याचे परिणाम इत्यादी गोष्टींचा विचार या शास्त्रात केला जातो. 
र क तूक्ष्मजीवद्लाख्राची/ एक शाखा आहे. आंतोनी व्हाच 
- वनी या डच क्षास्रशाळा जंठुद्यात्राचा जनक मानतात. लेव्हेनहुक 
ण का स्वतः तयार करीत असे. त्याने एक साघे ब्हिंगोल 
प टा क म नत पाणी, बंद भांड्यात काही दिवस ठेवलेला 
या सवत 1, तोंडादीळ लाळ इत्यादींची काळजीपूर्वक तपासणी केली 
य बीत सूक्ष्मजीव आहेत असे त्याला आढळून आले. त्याला 
> ब आशि ता) चित्रे व वर्णने असलेला एक नित्रंध लिहून 
रक क पा हि लंडनच्या रॉयळ सोसायटीकडे प्रसिद्रीसाठी 
न्यान काळी सद्ष्मदर्शकांचा शोध लागलेला नव्हता. पण पुढे 
कयाय त्यांचा शोध लागल्यावर सूद्र्मजीवांसंबंधी माहिती 
च्या कार्यास साहजिकच चालना मिळाली व बरीच माहिती 


मिळविण न र्‍ 
मिळविण्यात आली. जंतूंचे अस्तित्व सिद्ध झाळे व लेव्हेनहुकने वर्णन 


केलेल्या सध्याजीवांपैकी बरेचसे 
रोज बेरेचसे सह्र्म जीव ' जंतू होते देही सिड झाले. 
य काये किंबा त्यांच्या कार्याचे परिणाम या विषयीची माहिती 
1 शोती, 
८२३७ च्य गय | ,. 
या यया 1 सुमारास कानियर्ड लेहूरया क्रेच न थिओडोर इवान 
शास्त्रज्ञांनी स्वतंत्रपणे संशोधन करून असे दाखवून दिले की 


क्य 


आंबणे ती र 
क आ इत्यादी क्रिया मुख्यतः जंवूंच्यासुळ घड्डून येत 
या क्रियांशी च ४ या त्या कालातल्या परून व साच णा 
त्या क्रिया जंतूंमुळे संबंध जोडणे चूक आहे असे मत व्यक्त ७० 
नाही. पण पुढे १ र, येतात या उपपत्तीकडे त्याकाळी कोणी लक्ष दिले 
दाखवून दिले, कवति साली, पाऱचरने» ही उपपत्ति खरी असल्याचे 
पक्रिया आहेत त्या सर्व तदायोचा नाश करणाऱ्या च्या विविध नैसर्गिक 
अधू नसतील तर त्या त प्रक्रियेचेच प्रकार होत ब सजीव 
आंबवणी / संबंधी ( येणार नाहीत असे त्याचे मत होते. पाश्‍चरने 
म्हणजे लित्टर./ क केलेल्या माहितीचा महत्त्वाचा परिणाम 
हा होय. सडण्या ने जंतुमारक पद्धतीच्या तत्त्वासंत्रंथी लाविलेला शोध 
खरे असेल तर ज. व क्रिया या अया वाढीमुळे घडून येतात हे 
पूर्णपणे अलिप्त ह अकर किंवा दास्त्रक्रियेत इजा झालेले भाग जंतूंपासून 
दागय पडी डव ठेवून जखमी भाग सडण्याची क्रिया टाळला 
नाहीत पण बतुचा जी लिस्टरने काढला. रोग्याला अपाय करणार 
एकदा जंतुहीन न करतील अशी द्रव्ये शोधून काढली पाहिजेत व 
प्रकास्चे उपाय शो ल्या जखमेत पुन्हा जंतू उत्पन होणार नाहीत अद्य 
दिशेने प्रयत्न क काढले पाहिजेत अश्शी मते व्यक्त करून त्या 
पद्धतीचा झो पज [स त्याने सुर्वात केली व अखेरीस जंतुमाख 
रोग उ न ह्ावका- 
त्यावेळी क क तू कितपत कारणीभूत होतात या विषयीद्दी 
जनावरांची काळ चाळू होते. १८५० मध्ये डी व्हेन या फेच वैद्यास 
होता. काळपुळ पुळी ५/ (ँश्रॅकस) जंतूंमुळे उद्भवते असा संशय आला 
दाट पुंजके टा रोगाने मरण पावलेल्या जनावराच्या रक्तात जंत 
कारणसंरंध वन्य दिसून आले डॉग पण जंतू व रोग यांचे कार्य- 
१८६३ साठी ते आहेत हे मात्र त्या वेळी दाखविता आले नव्हते पुठे 
काळपुळीचा न प्राण्यांच्या निरोगी शरीरात रोगजंतू टोचून त्यांना 
संसगेजन सेग आणून दाखविला व विवक्षित जंतू रक्तात शिरल्यामुळे 
संगेजन्य काळपुळी होते हे दाखवून दिले. त्याच्या या शोधाळा 


कळ्रख ब 
ख ब पाइचर यांनी प्रयोगसिद्ध पुरावे दिले, 


४५ 


शरीरात रोगजंतू शिरल्यामुळे रोग उद्भवतात हे सिद्ध झाल्यावर त्यांचा 
कसा प्रतिकार करावा या प्रश्नाकडे शास्त्रज्ञांचे लक्ष साहजिकच वळले. 
देवीच्या रोगाच्या बाबतीत जैनर ढा मिळालेल्या अनुभवाचा फायदा 
घेऊन पाश्‍चरने देवी टोचणे व ल्स टोचणे यांचे प्रयोग सुरू केले. 
१८६५ त युरोपात रेशमाच्या किड्यांच्या रोगाची साथ आलिली होती 
ब॒ ती पसरली असती तर रेशमाच्या चंद्याचे अतोनात नुकसान झाठे 
असते. पण पाइचरतने रेरामाच्या किड्यांचे रोगापासून रक्षण करण्याचा 
उपाय शोधून काढल्यामुळे ते टळले. १८६२ मध्ये त्याने काळपुळींच्या 
जंतूंची लस बनविळी व ती टोचली असता मेंढ्यांना सांसर्गिक 
त्रास होत नाही व न टोचलेल्या मेंढ्यांना तो रोग होतो असे दाखवून 
दिले व काळपुळीतारख्या भयंकर साथीच्या रोगापासून सेंब्यांचा बचाव 
करण्याचा उपाय शोधून काढला. अशीच पद्धत त्याच इतर 
रोगांसाठी वापरता येणे शक्‍य असल्यामुळे सांसर्गिक रोग व त्याचे 
निवारण या विषयासंबंधी बहुमोळ अश्शी माहिती पाइचरच्या शोधाुळे 
मिळाली. कित्येक रोग जंतूंमुळे होतात; निरनिराळ्या रोगांचे जंतू 
निरनिराळ्या जातीचे असतात व कोणत्या विशिष्ट जंतूमुळे रोग उद्‌मवला 
आहे हे कळले म्हणजे त्याठा योग्य अशी ल्स वापरून त्या रोगापासून 
रक्षण करणे शक्‍य आहे देही कळून आले. 

जंतूंची उत्पत्ती : पाइचस्व्या आधीच्या काळात जंतूंची उत्पत्ती 
कशी होते यात्रदळ बराच वाद होता व निर्जीव कार्बनिक पदाथीपासून ते 


आपोआप उत्पन्न होतात; म्हणजे त्यांचे त्वयंभवन * होते, असे काही 
असे सिद्ध झाल 


शास्त्रज्ञांचे मत होते. पण पाइचरच्या संशोधनामुळे 3 


की, जंतृंची उत्पत्ती त्यांच्याच सजीव बीजुकांपासूत होते व त्यांची वाढ 
कसे उत्पन्न झाले हा 


विभाजन क्रियेमुळे होते. एथ्वीवरीळ आद जंतू कसे 
मात्र कूट प्रश्न आहि. काही विशिष्ट परिस्थितीत पाणी, वायू व खनिजे 
यांसारख्या निर्जीव पदाथीपासून पहिठे जंतू उतपन्न झाळे असणे शक्‍य 


आहे असे कित्येक दास्त्रज्ञांचे मत आई. व, 
स्थिरता व परिवर्वनश्ीळता : अ प्रकार 


जंतूंच्या गुणधर्मांची स्थि ग 
शेकडो असल्यामुळे त्यांचे सविस्तर अध्ययन करण्यासाठी एकेक प्रकार 
वेगळा घेऊन व त्याची वाढ करून त्याचे निरीक्षण करण आव्यक 
असते. अनिष्ट जंतूंचा प्रवेश टाळून एकाच प्रकारच्या 
येईळ असे जंतुसंवर्धन (88०श१ 
असते. सुरुवातीच्या प्रयोगात अनिष्ट जाती टाळणे शक्‍य झाले 

नव्हते व निरनिराळे आकार; आकारमान व इतर गुणधम असणारे 
अनेक प्रकारचे जंतू संवर्धनात एकत्र अश्त ब त्यांच्या क्रियाही मिन्न 
भिन्न असत; त्यामुळे जंतूंचे आकार, आकारमान; क्रिया इत्यादी 
गुणधर्म ठराविक नसून परिवर्तनक्षम असतात अक्शी कल्पना प्रारंभीच्या 
प्रयोगातीळ निरीक्षणामुळे झालेली होती. पण नंतर असे कळून आले की, 
संवधनातीळ एकेक म्रकार घेगळा करून त्याची स्वतंत्र वाढ केली 
तर त्याच्यापासून निमाण होणाऱ्या जंतूंचे गुणधर्म एकाच प्रकारचे 

असतात. एकाच प्रकारचे जंतू असणारी संवर्धने तयार करण्यासाठी 
अनेक रीती वापरून पाहण्यात आल्या. त्यांपैकी कॉखची रीती उत्छृष्ट 
ठरलेली असून आता तीच सामान्यतः वापरली जाते. एकेक प्रकारच्या 
जंतूंचे संवधन करून त्यांच्या गुणधमीचे निरीक्षण केळे जाते व गुगधमं 
स्थिर असलेळे आढळून येतात. येथे देही सांगितठे पाहिजे की वाता” 
बरणातीळ फेरबदळ किंवा संवर्धनाच्या अबधीचे बदळ यास अनुसरून 
जंतूंच्या आकारात बै आकारमानात थोडा फेरबदल होणे राक्‍्य 9 


उत्परिव्तनासुळे * (०५७०१) जंतूंच्या गुण'घर्मात फेरबदल घुडण्या* 


७ आ्डळळ2>.----- 


४६ 


चीही शक्‍यता असते, या गोष्टीही प्रयोगाअंती सिद्ध झालेल्या आहेत. 
पण सामान्य परिस्थितीत एकेका प्रकारच्या जेतूंचे गुणधर्म ठराविक 
असतात असा अनुभव येतो. 
जंतूंचे वगोकरण : जंतूंच्या एकेका प्रकाराचे आकार व आकारमान 
ठराविक असतात हे कळून आल्यावर आकार व आकारमान 
यांस अनुसरून त्यांचे वर्गीकरण करणे शक्य झाले. पण असे कित्येक 
प्रकार आढळतात की, ज्यांचे आकार व आकारमान ही सारखीच असली 
तरी दारीरक्रिया मिन्न असतात. प्रत्येक प्रकारच्या जंतूची शारीरक्रिया 
मात्र एका विशिष्ट प्रकारची असते. म्हणून आकार व आकारमाना- 
बरोबरच दारीरक्रियेचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेऊन वर्गीकरण केले तर ते 
अधिक पद्धतशीर होते. शरीरक्रियांचे प्रकार इतके पुष्कळ आहेत व 
त्यांच्यापैकी कित्येकात भेद करणे इतके कठीण आहे की, शारीरक्रियेच्या 
कसोटीचा समावेद्या करून केलेले वर्गीकरण अतिदाय गुंतागुंतीचे होते. 
जंतूंच्या वर्गीकरणाच्या बाबतीत येणारी आणखी एक अडचण अशी की, 
आपणास जंतूंच्या उत्परिवर्तनाचे नियमन करता येत नाही व उत्परिवर्तना- 
मुळे ते सतत बदलत असतात, ही होय. सारांश, जंतूंच्या वर्गीकरणाची 
समाधानकारक अश्शी योजना अद्यापि उपलब्ध झालेली नाही. 
द्रव्यपरिवर्तनचक्र : काही कार्वनिक पदाथीची अकार्बनिक पदार्थात 
व अकार्बनिक पदार्थांची कार्बनिक पदार्थांत अशी परिवतंने निसर्गात 
सतत घडटून येत असतात अश्या परिवर्तनास द्रब्यपरिवर्तनचक्र असे 
म्हणतात. कार्बनिकांच्या अकार्बनिकांत होणाऱ्या परिवतनांपैकी ९० 
टक्के इतकी परिवर्तने जंतूंच्या क्रियांमुळे घडून येत असतात. यावरून 
नेसगींक परिव्तनचक्रात जंतूंचे कार्य किती महत्त्वाचे असते हे कळून 
येईल, 
जंतू व आनुवंशिकी : आनुवाग्रेकीच्या/ अध्ययनात जंतूंचा 
विदोष उपयोग होतो. नियंत्रित परिस्थितीत जंतू वाढविणे दाक्य असते 
व थोड्याशा जागेत संख्येने प्रचंड असे जंतू वाढविता येतात. जंतूंच्या 
निर्मितीला व वाढीळा लागणारा काळ अल्प असतो व प्रत्येक ३० 
मिनिटास एक पिढी अश्या वेंगाने एकेका दिवसास विसाहून अधिक 
पिढ्यांचे अध्ययन पुरे करणे झक्‍्य असते व आनुवंशिक गुण म्हणजे 
काय व क्रमिक पिढ्यांत आनुवंशिक गुण कसे प्रसारित केळे जातात या 
विषयीची माहिती मिळविता येते व इतर जीवांच्या आनुवंशिकीचे 
अध्ययन करताना त्या माहितीचा उपयोग होतो. 
जंतूंच्या संख्येची वाढ सामान्यतः अलंग पद्धतीने व केवळ साध्या 
विभाजनाने होत असते. त्यांचे विभाजन वेगाने म्हणजे दर १५ 
मिनिटांनी होत असते. त्यांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढते व काही 
तासातच एका मिलिलिटर मध्ये १ अब्ज जंतू निर्माण झालेले आढळून 
येतात, नियंत्रित परिस्थितीत केलेल्या प्रयोगात जंतूंच्या अनेक 
पिढ्यांचे निरीक्षण करताना त्यांचे परिवर्वनही सुलभपणे पाहावयास 
मिळते व उत्परिवर्तने कोणत्या परिस्थितीत व क्ली होतात या विष्रयी 
माहिती मिळते. तिचा उपयोगही इतर जौबांच्या आनुबंशिकीच्या 
अध्ययनात होतो [उत्परिवतेन /» जीन /, आनुवंशिकी /). 
जंतूंचे महत्त्व : नैसर्गिक घडामोडीत जंतू अत्यंत महत्त्वाची कार्ये 
करीत असतात. ज्ञात जंतूंपैकी दहा टकके जंतूच वनस्पतींना किंवा प्राण्यांना 
र “् व 
च्या मातीची, वनस्पतींच्या पोषणास 
आावद्यक ञक्शी द्रव्ये असणारी मृदा (5०11) तयार होते; जंतू नसते 
तर जमिनीवरील वनस्पतींची बाढ होणे जवळ जवळ अशक्य झाले 


जलीय धातुविज्ञान 


असते. मानावच्या सुख व शरोरस्वास्थाच्या दृष्टीनेही जंतूंचे महत्त्व 
विशेष आहे. मानवाला उपयुक्त असे अल्कोहोळ, अनेक कार्बनिक 
अम्ले, बिळायक द्रवपदार्थ व जीवरासायनिक दृष्टीने महत्त्वाची संयुगे 
(उदाहरणाथ थायामिन, रिबोफ्ठाविन यासारखी व्हिटॅमिने व काही 
एन्झाइम) इत्यादी शोकडो पदार्थ जंतूंच्या क्रियांसुळे तयार होतात. 
अलीकडे पूतिविरोधक पदाथीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला 
आहे. ते पदार्थही जंतूमुळेच उत्पन्न होत असतात. त्यामुळे पूतिविरोधक 
पदाथ उत्पन्न करणारे जंतू औद्योगिक दृष्ट्याही महत्त्वाचे ठरळे आहेत. 
पहा : बॅक्टिरिया; वॅक्टिरिया, वर्गीकरण; वधॅक्टिरियांची आनुवंशिकी; 
सूक्ष्मजीवशास्त्र. 


१. उ" 081016111891 121"111011)16९5 01 1380(811010829-- 
58116, 5. ॥'.; प'०॥४४०, 1961; २. ए'प1त9110९॥1815 07 
1॥॥107010101089--"7001511९1", ॥॥६7111.; "0190, 
1957: 


संदर्भ : 


जोली, शं० गो० 
जलीय धातु विज्ञान : पाण्यातील विद्रवात घडून येणाऱ्या विक्रि- 
यांचा उपयोग करून घेऊन एखाद्या धातुकातील / धातू अकंल्पाने 
काहून घेण्याच्या प्रक्रियांसंबंधीच्या विज्ञानास जलीयधातुविज्ञान असे 
म्हणतात. यांच्या प्रक्रियांचे तीन प्रकार आहेत. 

(१) भपक्षालन » » एखाद्या धातुकाच्या अनेक घटकांपैकी इष्ट 
धातूंचे खनिज मात्र विद्राव्य संयुगाच्या स्वरूपात आणून त्या संयुंगा'चा 
विद्रव इतर घटकांपासून वेगळा काढणे. (२) निष्कर्षण (निस्सारण)* * 
अपक्षालनाने मिळाळेला विद्रव त्यातली धातू काढण्यासाठी तसाच वापरता 
येणे कधी कधी शक्‍य असते. पण कधी कधी त्याच्यातील इष्ट धातूचे 
द्रव्य एखाद्या आयनावा्नीमय ५ घडवून आणणाऱ्या रेझीनच्या सहाय्याने 
किंबा विद्रावक-निष्कषंण घडवून आणणाऱ्या कार्बनिक विद्रावकाच्या 
साहाय्याने वेगळे काढून घ्यावे लागते. (३) भपक्षालन किंवा विद्रावक” 
निष्कबैण करून मिळालेल्या विद्रवातीळ धातुद्रव्ये निक्षेपित करणे. 
ती सामान्यतः संयुगाच्या स्वरूपात असतात व त्यांच्यापासून निवळ धातू 
मिळविण्यासाठी इतर प्रक्रिया वापराव्या लागतात. 

तांब्याच्या धातुकातीळ तांवे अपक्षालनाने मिळविणे, सायनाइड 
प्रक्रियेने धातुकांपासून सोने व चांदी मिळविणे व वेयर-पद्धती वापरून 
बॉक्साइटापासून अल्युमिना मिळविणे ही जलीय-धातुवैज्ञानिक प्रक्रियांची 
सामान्य उदाहरणे होत. 

जलीय धातुवैज्ञानिक पद्धतीने धातू मिळविण्याच्या प्रक्रिया सामान्यतः 
पुढे दिलेल्या क्रमाने कराव्या लागतात. 

पूर्व तयारी : धातुकांचे योग्य आकारमानाचे तुकडे किंवा कण 
असलेले पीठ करणे. कणाचा आकार जितका बारीक तितके त्याच्या एृष्टाचे 
क्षेत्र अधिक असते व खानजांचे कण जो जो बारीक होत जातात तो तो 
बिद्रावका'चा परिणाम घडटून येण्यासाठी उपलब्ध होणारे त्याचे एष्ठ अधिक 
विस्तृत होत असते, धातुकांचे गुणधर्म तपासून एखाद्या प्रक्रियेसाठी 
त्यांचे तुकडे किंबा पीठ किती भरड किंबा बारीक करावयाचे है 
ठरवावे लागते, धातुकात मलद्रव्ये अतळी तर ती धुवून किंवा भाजून 
किंवा इतर एखाद्या पद्धतीने काहून टाकावी लागतात, 

अपक्षाळन : निर्मल केलेले धातुक योग्य अश्या विद्रावकाशी मिसळून 
त्यांचा घनिष्ठ संपर्क होईल असे कालविणे. सल्फ्यूरिक किंवा हायड्रोक्लो" 
रिक अम्ल, अमोनियाचे संयुग, सोडियम हायड़ोक्साइड इत्यादींचे 
सजल बिद्रव किंवा. पाणी ही अपक्षाटनासाठी सामान्यतः वापरली 
ज्ञाणारी द्रव्ये होत, धातुकांतील दृष्ट धातूचा अंश विद्राव्य संयुगांचे 


टॅपिओका (कसावा) 2७ 


रूप धारण करून विद्रावकात रिरण्याला पुरेसा अवधी दिल्यानंतर 
मिश्रणातळा द्रावक, गाळून किंत्रा निवळी काहून किंबा पाझरू देऊन 
वेगळा केला जातो. अपक्षालनाने मिळालेला विद्रव विरोष्र संस्कार न 
करता तसाच वापरता येणे कधीकधी शकय असते पण कधीकधी त्यांच्यात 
येणारी काही अनिष्ट द्रव्ये काहून टाकावी लागतात, किंबा इष्ट घातुद्रन्य 
मात्र बिद्रावकातून वेगळे काढावे लागते. उदाहरणार्थ, युरेनियमच्या 
धातुकाच्या अपक्षालनाने मिळालेल्या विद्रवात अनेक अनिष्ट द्रव्ये 
असतात. म्हणून आयनविनिमय पद्धतीचा उपयोग करून युरेनियम 
द्रव्य तेवढे वेगळे काढून घेतले जाते. झ्षिर्कोनियम-हाफनियम धातूची 
द्रव्ये वेगळी करण्यासाठीही आयनविनिमय पद्धती वापरली जाते. 
अद्याच कामासाठी वापरली जाणारी आणखी एक महत्त्वाची प्रक्रिया 
म्हणजे विद्रावक निष्कर्षण होय. उदाहरणार्थ : युरेनियम व टॅय्ल्म 
वेगळी करण्यासाठी विद्रावक निष्कर्ष॑णाचा उपयोग केला जातो. 

१८८९ साली कनिष्ठ प्रतीच्या घातुकातीळ सोने चांदी काढण्याच्या 
सायनाइड पद्धतीचा शोध लागला तेव्हा आधुनिक जलीय धातुविज्ञानाचा 
जन्म झाला असे म्हणता येईल. पण याची खरी प्रगति गेल्या तीस वर्षातच 
झालेली आहे. तांवे, सोने, चांदी, अल्युमिनियम, युरेनियम व इतर 
कित्येक धातूंच्या उत्पादनात आता जलीय धातुवैज्ञानिक प्रक्रिया वापरल्या 
जात आहेत, या प्रक्रियांचे मुख्य फायदे म्हणजे अगदी कनिष्ठ प्रतीच्या 
धातुकांपासून सोने, चांदी, तांवे, युरेनियम व इतर कित्येक धातू काढता 
येतात. उत्तापधातुवैज्ञानिक प्रक्रियांच्या मानाने जळण कमी लागते. या 
प्रक्रियांना लागणारी यंत्रसामुग्री अधिक सुटसुटीत व धातुके किंवा 
उपकरणे हाताळणे अधिक सोपे असते. त्यामुळे एकूण उत्पादनाच्या 
खचात काटकसर होते. जवळजवळ सारखेच गुणधर्म असणाऱ्या हाफ- 
नियम क्लि्कोनियम व नियोब्रियम्‌ टॅट&म्‌ यांच्यासारख्या एकमेकांपासून 
वगळ्या करण्यास अवघड अद्या धातू वेगळ्या करता येणे शक्‍य झालेले 
आहे. परंतु जलीय धातुवैज्ञानिक प्रक्रियांनी मिळालेले पदार्थ सामान्यतः 
प आन स्वरूपात असतात व त्यांच्यापासून निवळ धातू मिळवण्यासाठी 
इतर प्रकारच्या म्हणजे उत्तापीय किंवा विद्युत्‌ धातुवैज्ञानिक प्रक्रियांचा 
उपयोग करावा लागतो. गेठी काही वर्षे आयनविनियम, विद्रावक 
नेप्कषण, उद्च तापमान व उच्च दाब इत्यादींचा उपयोग जढीय 
ति प्रक्रियात करण्याकडे अधिक लक्ष दिळे जात आहे व कित्येक 
तूंच्या व्यापारी उत्पादनांत त्याचा उपयोगही होऊ लागला आहे. 

पहा : घातुक; धातुखनिजांचे द्युद्दीकरण; निरसारण; निस्सारण, सामान्य 
धातूंचे; निस्सारण, विरळ व अकुप्य धातूंचे; अपक्षालन; आयन- 
विनिमय; विद्युत धातूविज्ञान; उच दाब तंत्र; उच्च तापमानतंत्र; 
सदी तांबे; 'चांदी; सोने; युरेनियम, | 
: एाट०10080१18 0 0108९71081 पृ'९०111101089-1९ 171 
001116.; 101४०, 1952. 
ओगले, गो० के० 


डप ओका (कसाबा) (0181110 ॥111551070189 70०11.) 
ओका दोन ते पाच मीटर उंचीचे झडुप असून त्याच्या ग्रंथिळ 
उळांचा झुबका असतो. गळून पडलेल्या पानांमुळे खोडावर पुष्कळ 
आढळतात. पाने हस्ताकृती, ५-९ खंड (दळे) असलेली, 
आ फिक्कट हिरव्या रंगाची असतात. पु- आणि सत्री- पुष्पे एकाच 
उप्पबेधावर असून बोंडात (फळात) तीन बिया असतात. 
ञ्‌ याचे मूळस्थान दक्षिण अमेरिका असून तेथून त्याचा परशार 
आफ्रिका, हिंदुस्थान, आमनियी आरिया यात झाला, 


उष्णकटिबंधातीळ दमट भागात जवळजवळ सगळीकडे त्याची 
ला बड करतात. लागवडीची मुख्य क्षेत्रे ब्राझिल, कांगो, नायजेरिया, 
इंडोनेशिया आणि भारत ही होत, सबंध जगात टॅपिओकाच्या 
लागवडीखाली असलेली जमीन स्थूल मानाने एक कोटी सत्तर लक्ष एकर 
असावी असा अंदाज आहे; यापैकी निम्मेपेक्षा जास्त आफ्रिकेतील उष्ण 
प्रदेशात आहे. आणि एकंदर जागतिक उत्पादनापैकी ६८ ट्क्के 
उत्पादन या प्रदेशातील आहे. 

भारतात केरळमध्ये टॅपिओकाची लागवड सुरू होऊन एक शतक 
किंवा त्यापेक्षाही जास्त काळ लोटलेला आहे. हे पीक दुय्यम मानले 
जात असे पण दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीपासून ते सुख्य आणि 
महत्त्वाचे पीक झालेले आहे. क्रिलॉन, त्रिवेंद्रम, कोडायाम, मल्वार 
आणि त्रिचूर दे केरळातीळ जिल्हे या पिकाची महत्त्वाची उत्पादनस्थाने 
होत. मद्रास राज्यात सालेम, दक्षिण अकोट आणि कन्याकुमारी या 
जिल्ह्यात उत्पादन केंद्रित झालेले आहे. इतर प्रांतांच्या मानाने 
महाराष्ट्रात उत्पादन फास्च कमी आहे. 


टॅपिओकाची फुले व फळे असलेली ड्हाळीं 


टॅपिओकाला उष्ण व दमट हवा, १५० ते २५० सेंटिमीटर पाऊस १ 
ऊन चांगले मानवते. कडाक्याच्या थंडीने नुकसान होते. ९०० मीटर 
पेक्षा जास्त उंचीवरील प्रदेशात याची वाढ होत नाही. निचरा होणारी 
मध्यमप्रतींची जमीन चांगली; खारी किंवा चिकट जमीन निरुपयोगी 
असते. केरळात पाढापाचोळ्याचे खत घाळून जमीन तयार करतात. 
याची स्वतंत्र लागवड करतात किंवा केळी, नारळ आणि खर यांच्या 
बागांत दुय्यम पीक म्हणूनही काढतात. वीक, 

टॅपिओकाची वंशद्र्धी छाटकळमांनी करतात. पीक गोळा केल्यानंतर 
खोडांच्या मधल्या भागांचे मोठे तुकडे करून त्यांच्या जुड्या बांधून त्या 
पुरतात. दहा-बारा दिवसात तुकड्यांना अंकुर फुटतात. नंतर लुडग सूर 
काहून अंकुर पाहून मोठ्या तुकड्यांचे १९-२३ सें मी० लांबीचे तुकड 
करतात ब ते लावतात. 

शोत नांगरून तयार केल्यावर शेणखत, किंवा हिरवळीचे खत 
घाळून किंवा मेंढ्या बसवून ते खतवतात. नंतर ९० ते १२० सें मी० 
अंतराने सऱ्या पाडून सरीवर दोन किंवा तीन तुकडे ९० पीन 
अंतराने तिरपे किंवा उभे लावतात. पावसाच्या सुरुवातीला टॅपीभोका 


टं 


टॅपिओकाची ग्रंथ्रील मुळे 


लावतात पण उन्हाळ्याच्या शेवटी पाणी भरून लावल्यात पावसाळ्यात 
चांगळी वाढ होते. केरळात वर्षभर केव्हाही लाबतात. उत्तर हिंदुस्थानात 
हिवाळा संपल्यावर फेब्रुवारी ते एप्रिळ्परयत लावतात. 

ज्या जागेवरील रोपे मेळी असतील त्या ठिकाणी एक महिन्याच्या 
आत नवीन रोपे भरली पाहिजेत. झाडांनी जमीन झाकेपर्यत वेळोवेळी 
कोळपणी करतात. कोळपणीच्या वेळेतच नायट्रेट ऑफ पोटेश, पेंडी, 
मासळी, वगेरंसारखी वरखते देतात. पीक चार महिन्याचे झाल्यावर 
खणून माती भरतात. 

हिंदुस्थानात टॅपिओकावर फारसे रोग होत नाहीत. 

आठ महिन्यांनी पीक काढणीस तयार होते. झाडाला फुळे आठी, 
पाने पिवळी पडली, बुंध्याची जमीन फाटली म्हणजे पीक काढणीस 
तयार झाळे असे समजावे. मुळ्या भाजीकरिता बिकावयाच्या असल्यास 
सहासात महिन्यांनी पीक काढावे ढागते. तवकीराकरिता दोनचार 
महिन्यांनी उद्यीरा काढतात, जमीन खणून कंद काढतात. प्रत्येक 
झाडापासून पाच दहा दंडगोलाकृति ३० ते ४५ सें मी० वकधी ६० ते 
९० सें मी० लाबीचे कंद निघतात, एका कंदाचे वजन १ ते २३ कि० 
ग्रॅम असते. गख्या जातीत ११ ते१३> कि० ग्रॅमी असते. केरळात 
एकरी सरासरी ५० किंत्रटळ कंद निघतात. त्रावणकोरात प्रयोगाने 
एकरी २०० किंवटलपर्यंत काढलेले आहेत. मलाया व इतर प्रदेशात 
२५० किबटलपर्यंत पीक येते. जतजद्या मुळ्या पक्त होत जातात 
तसतसे तवकीराचे प्रमाण वाढते. 

काढणी केल्यानंतर कंद जास्त दिवस टिकत नाहीत. काही रसायने 
ढावल्यास तीन आठवडे अगर शीतग्र्हात सहा महिनेपर्यंत टिकतात. 

टेपिझोका पिकविणाऱ्या देद्यात ते गरीब लोकांचे मुख्य अन्न आहे. 
रताळ्याप्रमाणे त्याचे कंद, काचऱ्या किंवा पीठ करून खातात. केरळात 
कामकरी वर्गाचे मुख्य खाणे टॅपीओका ब मासे हे होय. कोवळे 
कंद बटाट्याप्रमाणे भाजून किवा उकड्टन खातात. झले कंद जास्त दिवस 
टिकत नसल्याने काचऱ्या करून वाळवून ठेवतात. त्या शिजवून अगर 
कट्टून तांदुळाच्या पिठाप्रमाणे खातात, फिल्पाईनमध्ये कंद किसून, रस 
क. राहिलेल्या चोथ्याचे गोळे करून वाळवतात. तांदूळ किंवा 
मक््याएवजी या गोळ्यांचा खाण्यात उपयोग करतात; याला कसावा भात 
म्हणतात. कुटिरोद्योग अगर मोठ्या प्रमाणावर व्यापार धंदा म्ह्णून 
मारतादी सर्व देशांत तवकीर व साबुदाणा करण्यास टॅपिओका बापरतात. 
वाढीनुल्प किंवा जातीनुरूप कंदातून ७८ ते ९० टक्के तवकीर निघतो, 


दिवाकर, नाव्यछटाकार 


टॅपिओकरात कडू व गोड असे दोन प्रकार आहेत. एका ठिकाणी 
छावळेली कडू जात दुसर्‍या ठिकाणी लावल्यास गोड होण्याचा संभव 
असतो. आंतरसाठीत हायड्रोतायनिक अम्ल असल्याने कडू चव लागते. 
पिष्टमय भागात अम्ल नसल्याने कडवटपणा नसतो. | 

हिंदुस्थानात गुद्ध वंशांच्या संकरणाने टॅपिओकाच्या बर्‍याच चांगल्या 
जाती तयार केळेल्या असून त्यातील निवडक जाती छाकीय अभिद्रद्धांन 
टिकविलळेल्या आहेत. केरळात काही खात्रीच्या संकरित जातीत प्रोटीने 
वाढविण्याचे शक्‍य तितके प्रयत्न झाळे आहेत. 

टॅपिओकापासून होणारे पदार्थ : काचऱ्या व पीठ : घुऊन साल 
काढलेल्या पांढऱ्या स्वच्छ कंदाच्या चकत्या कापून उन्हात वाळवितात. 
किंवा कापलेल्या चकत्या दहा मिनिटे उकळत्या पाण्यात शिजवून वाळवून 
ठेवतात. दोन्ही उकडून किंवा तळून खातात. पांढऱ्या चकत्या दळून 
केळेळे पीठ, मिठाई, ब्रिस्कीटे वगेरे पदाथीत वापरतात, किंवा कणकेत 
मिसळून त्याचे पाव किंवा चपात्या करतात. टॅपिओकाचे पीठ कणकेत 
किंवा तांदुळाच्या प्रिठात २५ टक्केपर्यंत मिसळल्यास पोषणमूल्य कमी 
होत नाही. र 

तवकीर : कंद धुऊन साळ काढून पाण्यात वाटून किंबा दाते असलेल्या 
यंत्राने वाटून मंड-ठुग्ध (तवकीराचे दूध) गाळण्यातून गाळून वेतात. 
तवकीर लबकर खाली वसण्याकरिता त्यात थोडे सल्फ्यूरिक अस्ह 
किंवा तुरटी घालतात. विरंजनाकरिता सल्फर डायॉक्साइड किंवा 
क्लोरीन वापरतात. खाली बसलेले तवकीर बर्चेबर धुतात, वाळवतात 
आणि चाळतात. हे तवकीर कापडगिरणीत खळीकरिता व इतर 
कामाकरिता वापरतात. 

साबुदाणा * पन्नास टक्के ओलावा राहीपर्यंत तवक्रीर उन्हात 
वाळविल्यावर कापडाच्या परिशव्यातून किंबा बुंद पाडण्याच्या यंत्रातून 
गोळ्या पाडतात, आणि त्या ठराविक प्रमाणाच्या चाळण्यांनी चाळून त्यांची 
प्रतवारी लावतात. नंतर खोबऱ्याचे तेळ चोपडलेल्या गरम कढ्यांमध्ये १ 
मिनिटे भाजून त्यावर गुळगुळीत झिलई आणतात व उष्णवायुद्योषकांत 
सुकवितात. ताज्या कंदापासून २५ टक्के साबुदाणा निघतो. 

दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर हिंदुस्थानात बाहेरून माठ न 
आल्याने कारखाने वाढले, हल्ली अजमासे सव्वाशे कारखान्यातून पांच 
लक्ष तीस हजार किंत्रटळ साबुदाणा तयार होतो. आता बाहेरून साबुदाणा 
येत नाही. 

म्हेत्‌र येथील सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्त्ट्टिय्रूटने 
टॅपिओका पीठ ६० भाग, कमी तेलाची भुईमूग पेंड १५ भाग, व 
गव्हाचा खा २५ भाग यापासून तबकडीच्या साच्यातून बुंद पाडून 
कृत्रिम तांदूळ तयार केळा आहे. यात भाताच्या दुप्पट प्रोटीने असून 
खनीजे व व्हिटॅमिनेही / आहेत. 

पहा : बागायती झाडांची अभित्रद्धी; बागायती झाडांची कलमे. . _ 
'चौ घरी, रा० रसा? 

दिवाकर, नाख्यछटाकार : (१८ जानेवारी, १८८९” 
१ ऑक्टोबर, १९३१) मराठीतील ' नाट्यछटा ! या वाड्ययप्रकाराचे जनक 
वडिळांचे नाव गोविंद बळवंत दिवाकर. दत्तक गेल्यानंतरचे नाव दांकर 
काशिनाथ गर्गे, वाड्ययनिर्मिती दिवाकर या नावाने. बहुतेक सर्व जीवन 
पुणे येथे व्यतीत झाले, स्कूळ फायनल ही मॅट्रिकच्या बरोबरीची परीक्षा ते 
उत्तीण झाळे, लेखनकाळ १९११ ते १९३०, प्रथम पोटिस खात्यात अल्प 
वेतनावर कारकूत म्हणून, पुढे काही काळ डिप्रेस्ड क्ळासेस मिदानच्या 
प्राथमिक झाळेत शिक्षक म्हणून व नंतर १९१६ पासूत पुण्याच्या नूतन 


घुवीय प्रकाश 


मराठी विद्यालयात शिक्षक म्हणून अखेरपयत त्यांनी नोकरी केली. 
इंग्रजीचे नाणावलेले शिक्षक म्हणून त्यांची प्रसिद्धी होती. १९१० पासून 
त्यांनी प्रा7 वा० ब० पटवर्धन 
यांच्याबरोबर पाश्चात्य वाळ्याचे 
वाचन आणि अध्ययन केले. 
प्रथम रोळी, वायरन, वर्डसूवर्थ 
इत्यादी कवींच्या काव्याचा 
अभ्यास; त्यानंतर रोक्सपियर;, 
ब्राउनिंग » यांच्या वाड्ययाचा 
अभ्यास आणि नंतर टॉलस्टॉय, 
इव्सन, गॉल्सवदी, मेटरलिंक, 
हाउष्ट्मांन वगेरे यूरोपीय 
लेखकांच्या वाळायाचे वाचन- 
मनन त्यांनी केले. ब्राउनिंग, 
वडडेस्‌वर्थ, रोक्सपियर यांचा 
विशे्र प्रभाव दिवाकरांच्या 
मनाबर पडलेला होता. ब्राउनिंगच्या नाट्यात्मक एकभाषितांमुळे 
याल ॥॥०101020९) नास्यछटा लिहिण्याची त्यांना प्रेरणा 
ली. एकावन्न नाट्यछटांचा संग्रह दे त्यांचे मुख्य बाह्माय होय. 
याशिवाय “ भर चौकात?, ' मी माझ्याशी ? या ना्यसंवादांच्या ठेखमाला; 
कारकून २, “ऐट करू नकोस? इत्यादी नाटिका व केशवसुत आणि 
या याविषयी संशोधनात्मक लेख यांचाही उल्लेख आवश्यक 
नार स पना लेखन १९११ ते १९१३२ या कालात 
य. बा _केशबसुतविषयक लेखन मात्र १९२६ तते तिवठार्‍्या 
दीव म हद मोजक्या गरव्दांत सूचकतेने बव्हर्थ व्यक्त करणारी, 
1 पनी अशी शेली त्यांनी प्रयत्नपूर्वक कमाविळी होती. काही 
मली कका; रविकिरणमंडळाचे सभासद्‌ होते. त्यांच्यानंतर मराठी 
कळ स्यळछटांना पूर्च आळा. दिवाकरांचा आदर्श त्या लेखकांपुढे 
च्या नार्यछटा हे त्यांचे स्फूर्तिस्थान होते. 
पहा : नाव्यछरा. 


नास्यछटाकार श्री दिवाकर 


गा जोग, रा० श्री ० 
प प्रकाश : भरुवप्रदेशांनवळ आकाशात जो एक निराळ्याच 
च क 1 प्रकाश दिसतो त्याळा ध्रुवीय प्रकारा असे म्हणतात. उत्तर ठुव- 
ओं गावर जो असा प्रकारा दिसतो त्याला उत्तर ध्रुवीय प्रकारा किंवा 

रोरा बोरिअलिस असे म्हणतात तर दक्षिण शृवप्रदेशावर जो असा 
पकाश दिसतो त्याळा दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश किंवा ऑरोरा ऑस्टलिस 
असे म्हणतात. अथात ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाद्याचे जळबिंदूतून एथकर 
न होऊन इंद्रधनुष्य आकाद्यात उद्भवते तसा सरकार सात्र 
शेवीय प्रकाशाच्या बाब्रतीत घडत नाही. तसेच एखाद्या पेट घेणाऱ्या 
वायूचे ज्वल्न होऊन त्यातून जशी ज्योती निर्माण व्हावी तशीही 
उुवीय प्रकाशाची निर्मिती होत नाही. तर एखाद्या (जवळजवळ) 
निर्वीत नलिकेत अतिउच्च विद्युत्‌-दाबाचे विद्यत्‌ विसर्जन व्हावे 
त्याप्रमाणे तो उद्भवतो. 1 

| सैवीय प्रकाश हा धरुवप्रदेशाच्या लगतच्या काही थोड्या अक्षांयां 
पयेत जरी सर्वसाधारणपणे दिसत असल्य तरी काही वेळा तो त्याही 
खालच्या अक्षांशापर्यंत म्हणजे विषुवत्रृत्तप्रदेशाजवळच्या काही अक्षांशां- 
घरही नजरेस पडतो. यामुळेच अमेरिकन संस्थानांच्या किंवा यूरोपच्या 
देक्षिण भागातही तो दिसल्याची उदाहरणे आहेत, साहजिकच असा 


४९ 


प्रकार दक्षिण यूरोपात क्चित प्रसंगी जेव्हा पूर्वी कधी दिसळा असेल 
तेव्हा तो लोकांना अद्‌भुत वाटला असावा आणि त्यामुळे तो काहीतरी 
द्वेवी चमत्कार असावा अशी त्यांची समजूत झाली असावी. पाश्रिमा- 
त्यांच्या पौराणिक वाड्ययात असे प्रकार दिसिल्याच्या नोंदी आहेत. 

अर्थांत उत्तर ध्रुवीय प्रकाशाचे केंद्रस्थान नेमके उत्तर श्रवबिंदूपाशी 
असते नि दक्षिण ध्रुवीय प्रकाशाचे केंद्रस्थान नेमके दक्षिण घुवबिंदूपाशी 
असते असे मात्र नाही. उदाहरणाथ, उत्तर धुवीय प्रकाशाचे केंद्रस्थान 
उत्तर थ्रुवबिंदूपासून १० अक्षांदा दूर असून ते ग्रीनलॅन्डच्या वायव्य 
किनाऱ्याला आहे. त्यासुळे उत्तर अमेरिकेत शुवीय प्रकाशाचे चृब्य 
७७ अक्षांशापर्यतही दिसते; उलट सैवेरियात ते फक्त ७७ अक्षांशाययंत 
दिसून येते. या कारणानेच जेव्हा उत्तर थ्रुवीय प्रकाशाचा चमत्कार 
कधी कधी त्याहूनही कमी अक्षांशापर्यंत पसरतो तेव्हा उत्तर अमेरिकेत 
तो ३० ते ५० अक्षांश्यापर्यनंतही नजरेस पडतो, परंतु युरोपमध्ये मात्र 
तसे घडत नाही. 

घुवीय प्रकाशाचे वर्णन : थुवीय प्रकाश दिवसाच्या प्रसर स्य 
प्रकाशापुढे जरी दिसत नसला तरी अंधाऱ्या रात्री मात्र तो इतका 
स्पष्ट दिसतो की त्या प्रकाह्यात पुस्तक देखील वाचता येते. अर्थात 
चंद्राचा प्रकाश जर असला तर तो थोडा फिका दिसतो. 

ध्रुवीय प्रकाशाचे रंग आणि तऱ्हा अनेक असतात. बहुतेक वेळा 
पांढऱ्या शुभ्र पडद्याला जणू काय हिरवी झालर लावावी नि तो 
पडदा आकाद्यात अधांतरी टांगून ठेवावा असे त्याचे हृद्य दिसते. 
(पृष्ठ ६८ लगतचे विरोष चित्र पहा) कधीकधी ही झालर पिवळी किंवा 
तांबडीही असते. केव्हा केव्हा त्याचा प्रकाश अंधुक दिसतो तर 
काही वेळा त्याची प्रमा आकाशभर फाकलेली आढळते. शोधक 
दीपातून जसे किरण बाहेर पडावेत तसे त्याच्या किरणशलाकांचे स्वरूप 
बऱ्याचदा आढळते. कधी कधी तो इंद्रधनुष्याच्या कमानाकृतीप्रमाणे 
दिसतो, तर काही वेळा सर्पाकृती, उभ्या लड्यालड्यांतून त्याची प्रभा 
आकाशात इतस्ततः पसरते नि त्यावेळी आकाद्यात अधांतरी टांगलेल्या 
एखाद्या पडद्यावर रंगीवेरंगी इृद्ये दाखविण्याचे निसर्गाचे खेळच जणू 
चाळू आहेत असा भास होतो. कित्येकदा किरणांचे झोत जणू काय 
आकाशात वर व खाळी सरकत आहेत असेही त्याचे खरूप आढळत 
आणि अक्या वेळी पृथ्वीच्या पष्ठभागावरून पाहिळे असता अिजिव्हाच 
आकाज्यात जशा काही खालीवर होत आहेत असा भास होतो. 

ध्रुवीय प्रकाद्याची सर्वात खालची पातळी पृथ्वीच्या एष्ठमागापासून 
९० ते १६० कि० मी० उंचीवर आढळते. या पातळीच्या वर त्याचा 
विस्तार ६५० ते ८०० कि० मी० उंचीपर्यंतही पसरलेला आढळतो. 
सर्वांत अधिक उंचीचा विस्तार, एथ्वीच्या एष्ठमागापासून १६० कि० 
मी० उंचीपर्यंत, नॉर्वित आढळला आहे. 

धुवीय-प्रकाशावरीळ संशोधन : धुवीय प्रकाशाची उंची मोजण्या- 
साठी एकाच वेळी दोन निरनिराळ्या ठिकाणांहून त्यांचे वेध घेतले 
जातात. अशा तऱ्हेने गेली दोन शतके असे प्रयत्न केळे जात आहेत. 
काल स्टॉमर याने सुचविळेल्या आधुनिक पद्धतीप्रमाणे एकाच भ्रवीय 
प्रकाशाच्या देखाव्याची, दोनतीन ठिकाणांहून एकाच वेळी छायाचित्र 
काढली जातात ब त्रिकोणमितीच्या रीतीने त्यांच्यावरून ध्रुवीय प्रकाशाची 
उंची बरोबर मोजता येते. श्रवीय प्रकाद्यात जे निरनिराळे रंग दिसतात 
त्यांचे वर्णपटसापकाच्या सहाय्याने अन्वेषण केले जाते आणि त्यावरून 
हे रंग उत्सर्जित करणारे घटक कोणते असावेत याची माहिती 


मिळबिली जाते, 


५० ध्रु वीय 

या संशोधनातून असे आढळते की ज्या उंचीपर्यंत हवेचा विस्तार 
साधारणपणे पसरलेला आहे त्या उंचीपर्यंत धुत्रीय प्रकाशाचा देखावा 
दिसू शकतो. म्हणजे यावरून असे म्हणता येते की, ज्याअर्थी ध्रुवीय 
प्रकाश ९६० कि० मी० उंचीपर्यंत दिसतो त्याअर्थी त्या उंचीपर्यंत हवेचा 
विस्तार पसरलेला असावा. यामुळेच सूर्य जरी क्षितिजञाखाठी गेला तरी 
बऱ्याच वेळपर्यंत सूर्याचे तिरपे किरण आकाद्यातीळ हवेच्या उंच 
थरांवर पडत राहतात आणि त्यांतून धुवीय प्रकाशाचा देखावा दृश्यमान 
होतो. ध्रुवीय प्रकाशाच्या वर्णपटाच्या अभ्यासातून असे दृष्टोत्पत्तीस 
पडते की, आपल्याला जे ध्रुवीय प्रकाशाचे रंग दिसतात ते अति उंची- 
बरील हवेतीळ ऑक्सिजन व नायटोजनमुळे उद्भवत असावेत. त्यांतील 
प्िवळट-हिरवा प्रकारा जो असतो तो आणवीय ऑक्नजिनच्या रेणूतून 
उत्सर्जित झालेला असतो. या प्रकाशतरंगांची लांवी ५,५७७ अँगस्टरम 
एककाइतकी असते. परंतु प्रयोगशाळेत जर असाच ऑक्सिजनचा अणू 
आपण उत्तेजित केला तर मात्र या तरंगळांबीचा प्रकाश आपल्याला मिळत 
नाही. म्हणून त्याळा निषिद्ध उत्सजन (फर्बिडन एमिरान) असे म्हणतात. 
तसेच अती उंचावरीळ श्रवीय प्रकारा हाही आणवीय ऑक्सिजनच्या 
उत्तेजनातून उत्सजित होतो. त्या प्रकाशाची तरंगलांबी ६,२००-६, ३६४ 
अँगस्ट्रम एककाइतकी असते. क्वचित प्रसंगी संध्यासमयी दिसणारा 
श्रुवीय प्रकाश हा सूर्यप्रकाशित असतो आणि रेणवीय नायट्रोजनच्या 
अनुस्फुरणातून तो उत्सर्जित होत असल्याने जांभळट दिसतो. तेव्हा 
ज्या उंचीला ध्रुवीय प्रकारा दिसतो त्या उंचीला अस्तित्वात असणारा 
ऑक्सिजन हा रेणवीय (मॉलिक्यूल्र) अवस्थेत नसून आणवीय (अँटॉमिक) 
अवस्थेत असावा असे यावरून वाटते. सूयप्रकाशातीळ नीलातीत 
किरणांच्यासुळे ल्या उंचीवरील रेणवीय ऑक्सिजनचे विघटन होऊन 
त्याचे रूपांतर आणवीय अवस्थेत होते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ध्रुवीय 
प्रकाशातीळ प्रिवळा-हिरवा प्रकाश जो दिसतो तो ऑक्सिजनचे अणू 
( अँटम्स्‌ ) उत्तेजित होऊन त्यांतून दिसत असावा असे मॅकलेन याने 
दाखवून दढिळे, ध्रुवीय प्रकाशातीळ तांबडा प्रकारा हा आणवीय 
ऑकसिजनमुळे किंवा रेणवीय नायटोजनमुळे उद्धवत असावा. अर्थात 
श्रुवीय प्रकाशाच्या वर्णपटाचा जो जो तपद्ीलवार अभ्यास होईल तो तो 
त्यातून नक्की निष्कर्ष काढता येईल, 

थुवीग्र प्रकाशाचा एथ्वीच्य़ा चुंबकत्वाशी असणारा संबंध : ध्रवीय 
प्रकाशाचा संत्रंथ पार्थिव चुंबकत्वाशी असावा यात शंकाच नाही. 
थुवीय प्रकाशाची उत्तर थुबप्रदेशातीळ नि दक्षिण भरवप्रदेशातीळ 
बेंद्रस्थाने पार्थिव चुंबकीय अक्षाच्या दोन टोकांशी आढळतात यामुळे 
वरीळ शेकेला पुष्टी मिळते. उत्तर धुवप्रदेशयावरील सर्वात दूरची भुवीय 
प्रकाशाची कमान ही नेमकी चुंब्रकीय उत्तर दिशेला दिसते. तसेच छ्लैवीय 
आवी. दीड य र. आढळते त्या नमनरेषेत खाली 

का य वादळाच्या वेळीं धुवीय प्रकाणाचे खेळ अधिकाधिक 


जाने उद्भवतात, इतकेच नाही तर त्यांचा विस्तार नेहमीच्या 
अक्षांश्याखाळीही पसरतो. चुंबकीय वादळाच्या वेळी सूर्याच्या पृष्ठभागा- 
बरील काळ्या सौर डागांची संख्या वाढलेली असते व त्यांतील एखादा 
महत्त्वाचा सोर डाग नेमका प्रथ्वीच्या दिशेने वळलेला असतो. सौर डागांचा 


चर्केकम साधारणतः ११ वषीचा असतो. त्यामुळे दर अकरा वषानी 
सौरडागांची संख्या सर्वात जास्त झालेली आढळते. अशा वेळी धुवीय 
प्रकाक्यांच्या क्रिया वाढत्या प्रमाणात घडतात नि जेव्हा सौर डागांची 
सख्या सवात कमी होते तेव्हा त्या कमी प्रमाणात घडतात, एरव्हीसुद्ा 


प्रकारा 


सूर्यावर सौर डागांचा जो प्रदेश आहे त्या दिशेने तोंड करून ज्या 
काळांत प्रथ्वी फिरते त्यावेळी म्हणजे वसंत (श्पिंग) व पानझडीच्या (फॉल) 
त्रतूंत सर्वसाधारणपणे ध्रुवीय प्रकाशाचे खेळ अधिक प्रमाणांत होतात. 
सौरकणांच्या फवाऱ्यांतून धुवीय प्रकाश्याची निर्मिती होत असावी : 
तेव्हा सूर्यावरू्न जे विद्युद्वारित कण पथ्वीवर येतात त्यांतूनच 
ध्रुवीय प्रकाशाची निर्मिती होत असावी. ह्या विदयुद्धारित कणांचा 
फवारा पएथ्वीवरीळ विरळ हवेच्या वातावरणात जेव्हा प्रवेशा करतो 
तेव्हा त्यातील कणांनी विरळ वातावरणातीळ अणुरेणू उत्तेजित होतात 
व त्यामुळे शुवीय प्रकाद्याचे वैशिष्टयपूर्ण रंगीवेरंगी प्रकाद्याचे खेळ 
उद्भवत असावेत असा अंदाज आहे. अथोत जे सोरकण प्रथ्वीवर 
येऊन हा प्रकार घडतो त्यांचा वेग प्रचंड असला पाहिजे. याचे य कारण 
म्हणजे हे सौरकण विद्युद्वारित असल्याने ते जेव्हा पएथ्वींच्या चुत्रकार 
क्षेत्रात प्रवेशा करतात तेव्हा ते त्यांच्या मूळच्या मार्गावरून बाजूला फेकले 
जातात. हा प्रभाव चुंबकीय क्षेत्रामुळे त्यांच्यावर घडतो. हा प्रमाव 
विधुववृत्त-प्रदेश्यावर सर्वात अधिक होतो तर श्रुवीय प्रदेद्यावर सवांत कमी 
होतो. यासुळेच विषुववृत्त-प्रदेशाच्या दिशेने येणारे सौरकण पृथ्वीच्या 
चुंबकीय क्षेत्रामुळे प्रमावित होऊन इतके जोराने बाजूला फेकळे जातात 
की त्यांच्यात पृथ्वीच्या विरळ वातावरणात प्रवेशा करून तेथील 
अणुरेणूंना उत्तेजित करण्याचे सामर्थ्य फारसे उरत नाही. यामुळे जो कर 
विषुववृत्तप्रदेशाच्या अक्षांश्याकडे जावे तो तो ध्रुवीय प्रकाद्याचे खेळ कमा 
होऊ लागतात, या उलट धुबप्रदेशावर येणाऱ्या सोरकणांवर पृथ्वीच्या 
चुंबकीय क्षेत्राचा परिणाम सर्वात कमी होत असल्याने तेथील कण 
जोरदार राहतात व त्यामुळे प्रथ्वीच्या विरळ वातावरणातील अणुरेणूंना 
उत्तेजित करून धुवीय प्रकाशाचे खेळ दाखवू शकतात. नुकत्याच त्य 
होऊन गेलेल्या भू-मौतिक वर्षात ध्रुवीय प्रकाक्यावर जे संशोधन ₹ 
त्यातून वरीळ तकोढा अधिकच पुष्टी मिळाळी आहे परंतु त्याच्या 
तपशिलात मात्र फरक आढळला आहे. रट 
त्याप्रमाणे असे आढळते की, सूर्यावरून नेहमीच सौरकणांचा उदक 
होत असतो आणि या उद्रेकातून प्रतिसेकंदाळा ३००-४०० कि० ह 
वेगाने विद्युद्धारित असे कण प्रथ्वीकडे येत असतात. प्रतिघनसेंटि” 
मीटरमध्ये या कणांची संख्या साधारणपणे १० पर्यंत असते. पथ्वीच्या 
भोवती विस्तृत अंतरापर्यंत जे तिचे चुंब्रकीय क्षेत्र आहे त्यामुळे एता" 
भोवती जणू काय चुंबकीय आवरणच (मॅमेटोस्फिअर) अस्तित्वात आ 
असे म्हणाना. या चुंबकीय आवरणाचा विस्तार प्रथ्वीच्या भोवती जवळ 
जवळ ५०,००० किलोमीटरांपर्यंत देखील पसरलेला असावा अर 
कृत्रिम उपग्रहांच्या मदतीने निदर्शनास आळे आहे. सुर्यापासत 
पृथ्वीकडे येणारे बिद्युद्वारित सोरकण या चुंबकीय आवरणावर सार 
घडक मारीत असतात. साहजिकच त्यामुळे त्या आवरणातील मूळच्या 
बिद्युद्वारित कणांवर परिणाम होऊन ते परथ्वीच्या वातावरणात जोराने 
ढकळले जातात नि त्यातून धुवीय प्रकाशाचे खेळ उद्धवतात असा अंदाज 
आहे, चुंबकीय वादळाच्या वेळी सौरकणांचा वेग इतका वाढत असावा 
तो प्रतिसेकंदाटा १,६०० किलोमीटर होत असावा असा अंदाज आ. है. 
हे कण बहुतेक हायड्रोजनचे अणुगर्भ (प्रोटॉन्स) असावेत. एळ? विगाड 
(१९३९) याने अशा वेळी ध्रुवीय प्रकाक्याच्या बर्णपटाचे जेव्हा संशोधन 
केळे तेव्हा त्याला बिद्युतू-बिसजेक नळीतीळ हायडोजनचा जो निळसर 
रंगाचा प्रकाश दिसतो तसाच पण त्याहून अधिक निळसर असा शुवीय 
प्रकाशाचा रंग दिसतो असा अनुभव आला. चुंबकीय वादळाच्या 
सोरकणांच्या उद्रेकांची तीब्रता.. विलक्षण वाढते. त्याची चुंबकीय 


नाय्यछटा-ननाणेबाजार 


आवरणावरीळ धडक भलत्याच प्रमाणात मोठी होते. साहजिकच त्यामुळे 
चुंबकीय आवरणातीळ विद्रुद्मारित कण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर 
हवेच्या विरळ वातावरणात प्रवेश करून श्रुवीय प्रकाशाचे खेळ अधिक 
प्रमाणात करून दाखवितात. 

र कर्वे, चिं० श्री० 
नाख्यळटा : मराठीमधील गद्य ल्थुवाडयायप्रकार, सुरुवात १९११ 
पासून. ्लिवाकर (शंकर काशिनाथ गर्गे) यांच्याकडे याच्या जनकत्वाचा 
मान जातो. दिवाकरांनी आपली पहिली नाट्यछटा १८ सप्टेंबर, १९११ 
मध्ये लिहिली, आणि या व या पुढीळ दोन वषीत दिवाकरांनी आपल्या 
नाट्यछटांपैकी चारपंचमांश नाय्यछटा लिहून टाकल्या. या नाट्यछटां- 
पेकी दोन, १५ एप्रिळ, १९१३ च्या केसरीच्या अंकातून प्रसिद्ध झाल्या 
आणि त्यानंतर उद्यान, मनोरंजन, रत्नाकर इत्यादी मासिकांतून इतर 
नास्यछटाही प्रसिद्ध झाल्या. नाट्यछटा ढे नाव प्रा वा० ब० परवर्षन 
यांच्या सूचनेवरून निश्चित झाले. पटवधन हे दिवाकरांचे स्नेही आणि 
त्यांना इंग्रजी वाळ्याच्या अध्ययनात सहाय्य आणि मार्गदर्शन करणारे 
गुरू. नाय्यछटांना ज्या वाड्ययापासून प्रेरणा मिळाली, ते ब्राउनिंगचे 
बाडय़य दिवाकरांनी पटवर्धैनांच्या बरोबर बाचळे होते. ब्राउनिंगच्या 
नाट्यस्वरूपाच्या-विरोषतः । डमॅटिक मोनोळॉंग? च्या-लेखनात नाट्य 
छरांचे मूळ आहे, याआधी मराठीत मनोरंजन आणि करमणूक या 

नियतकालिकांतून ' नेपथ्यपाठ? या नावाने एकभाषितांची पद्धती 
स्वीकारून केळेळे ठेखन येत असे. दिवाकरांनी ते पादिळेले असावे, 
तथापि नाट्यछटांची प्रेरणा आपणास ब्राउनिंगच्या मोनोलॉगवरून 
झाठी असे त्यांनीच सांगितले आहे. 

नाट्यछटा या नावातील छटा या दाव्दाने हे ठेखन दीर्ध नसावे, 
लहानसे, चुटकेवजा असावे अशी जी कल्मना होते, ती खरी आहे. 
नाट्यछटा ही बहुधा एक ते दोन पानांतच सामावण्यासारखी असते. 
तिची लांबी सामान्यतः पंचवीस ते पन्नास ओळींइतकीच असते. तिच्या 
नावातीळ नाट्य या शब्दाने लेखकाच्या स्वतःच्या आत्माविष्कारापेक्षा 
जाने कल्पिलेल्या व्यक्तीचा आत्माविष्कार अभिप्रेत आहे. नाऱ्याचे वाहून 
जो संवाद, तोच येथेही या आत्माविष्काराचे वाहन असतो. मात्र हा 
संवाद एकमुखी असतो. यात बोलणारे पात्र एकच, परंतु ते दुसर्‍या 
एक अथबा अनेक व्यक्तींशी बोटत असते. त्या व्यक्तींनी दिलेला 
मतिसाद या एकमुखी संवादात ग्रहीत आणि सचित असतो. या छटेमध्ये 
प्रसंग एकच निवडलेला असून तो नाट्यपूर्ण, लक्षणीय असावा अशी 
अपेक्षा असते. प्रसंग एकच असल्याने त्याचा परिणामही एकजिनसी 
होतो. त्याकरिता हे लेखन एकात्म आणि सव्लि्ट असावे लागते. त्याची 
स्वना प्रमाणबद्ध आणि आटोप्लीर असते. पात्राला आणि प्रसंगा 
अनुरूप अशी भाषा, वेचक मोजक्या शब्दांनी मनोगत व्यक्त करणारी 
शैली, विरामचिन्हांनीही अथे व्यक्त करण्याचे कौशल्य, अर्थसूचक 

थळे, अथपासून इतिपथत असणारी वेधकता हे उत्तम नाट्यछटेचे 
आवश्यक असे विशेष आहेत. नाट्यछटेमधून कल्पिलेल्या व्यक्‍तीची 
स्वभाववेशिष्ट्ये, स्वमावातीळ विसंगती, खोळ जिव्हाळ्याची दुःखे, 
सामाजिक दोष वा अन्याय यांबरीळ टीका, जीवनावरील भाज्य यांपैकी 
काहीना काही दिवाकरांनी व्यक्त केलेले असे. त्यांच्या नाय्यछटेचे नचे 
मूल्य पुष्कळसे आहयातीळ या विरोषांवर अवलंबून असे. त्यांच्या 
उत्तम नास्यछटांत ' पंत मेळे-राव चढले; ' वर्डस्वर्थचे फुटपाखरू'; 
कोरलेला पतंग?; ' बाळा या नारळाळा धक्का लावू नकोस बरे! 5 ' पण 
भैट नाही ? इत्यादी नाट्यछटांचा समावेश होतो. 


ष्र 


दिवाकरांच्या मागून त्यांच्या हयातीत आणि त्यानंतर नाय्यछटांना 
खूपच बहर आला, काही काल ते नियतकालिकांचे एक नित्याचे अंग 
झालेले होते. नाट्यळटालेखकांमध्ये धनंजय, गोमागणेश (ग० कृ० 
फाटक), कटककर, वि० स० गोगटे (काय म्हणता १), सी० ल० देवघर 
(गाल्गुच्चे), कमतनूरकर इत्यादींचा उल्लेख अवश्य करावयास हवा. 
परंतु या लेखकांची दृष्टी प्राधान्याने स्वमावविसंगतीवर केंद्रित झालेली 
होती. त्यामुळे दिवाकरांच्या नाट्यछटांप्रमाणे त्यांत विविधता आणि 
वजन येऊ शकले नाही; शिवाय दिवाकरांइतकी काटेकोर आणि काट- 
कसरी परिश्रमशीलताही या नाट्यछटांच्या पाठीशी नव्हती. दिवाकरांच्या 
नंतर दहापंधरा वर्षोतच या प्रकारच्या लेखनास ओहोटी लागली आणि 
: नाट्यछटा नामशेष का झाली? या विचाराला प्रारंभ झाला. दिवाक- 
रांनी आपल्या कित्येक यशस्वी नाट्यछटांमधून स्वभावविसंगतीवर भर 
दिला असल्याने, नंतरच्या नाट्यछटाकारांस तेच एक नाट्यळटेचे मूलतत्त्व 
अथवा यद्याचे रहस्य आहे असे वाटून ते त्यातच गुरफटून गेळे आणि 
नास्यछटेला साचेबंद रूप प्रात झाले. साहजिकच त्यांचा वाचकां 
आगि लेखकांसही कंटाळा आला, अशी नाट्यछटा नामरोष का झाली 
याची मीमांसा करण्यात येते (वाड्ययातीळ वादस्थळे-वा० ७० कुळकर्णी). 
त्याच वेळी नास्यछटांप्रमाणेच इतरही ल्धुवाड्ययप्रकारांची गत झाली 
आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. 
मराठी नाट्यछटेचे इतर भाषिकांनी स्वागत केले असल्याचे दिसत 
नाही. वि» स० गोगटे यांनी आपल्याच मराठी नाट्यछटांचे भाषांतर 
“हूं कहां? या नावाने गुजराथीमध्ये केळे आणि अगदी अलीकडे 
त्यांच्या नाट्यळटांचा अनुवाद हिंदीमध्ये होऊ लागला आहे इतकेच. 
संदर्भ : १. नास्यछटा (दिवाकर)- लागू, रा. छृ.; पुणे, १५३५. 
२. मराठी नाव्यछटा - कानेटकर, शं. के.; पुणे, १७२९. 
जोग, रा० श्री० 
नाणेबाजार :$ नाणेबाजार म्हणजे अल्पमुदतीने भांडवल देणारे ब 
घेणारे यांच्यातील व्यवहाराचा बाजार होय. ह्या बाजारात व्यापारी बका, 
देशी पेढ्या ब इतर अल्समुदती मांडवळ देणाऱया संस्थांचा आणि हुंडी. 
वाजारातीळ दलाळ, बायदेबाजारातीलग्राहक आणि विक्रेते, बॅंका व सरकार 
इत्यादी अल्पमुदती भांडवळ घेणाऱ्या लोकांचा ब संस्थांचा समावेश 
होतो. नाणेबाजारातीळ उळाढालींचा पत्पैश्याच्या आणि एकूण पैशाच्या 
प्रमाणावर, तसेच किंमतीच्या पातळीवर परिणाम होत असल्याने 
अभैव्यवस्थेच्या दृष्टीने नाणेबाजारातील व्यवहार महत्त्वपूणे ठरतात. 
नाणेबाजाराचे स्थूलमानाने दुंडीवाजार '/, वायदेबाजारातीठ टू 
अल्प मुदतीच्या पैश्याची देवघेव आणि बँकांचा व सरकारचा उसनवार 
व्यवहार असे तीन विभाग पडतात. 
हुंडी ही व्यापाराच्या सोयीकरिता कज देण्याची व घेण्याची एक 
कलती आहे. उत्पादकाला व्यापाऱ्याने माळ घेतल्याब्रद्दळ ठराविक 
मुदतीत पैसे परत करण्याचे वचन देणारा हा दस्तऐवज असतो. मालाच्या 
देवघेवीतून हुंडी उत्पन्न होत असल्याने मालाचे तारण धनकोस 
असतेच. शिवाय, हुंडीची मुदत सामान्यपणे ९० दिवसांची असते व 
ती वाढवता येत नाही. अश्या हुंड्या विकणारे व विकत घेणारे व्यापारी, 
बँकांकडून ह्या हुंड्यांवर अत्यव्ममुदतीची कजे घेतात. म्हणून बँकाना 
आपले भांडवल ह्या हुंड्यांवर पैसे कर्जाऊ देऊन सोयीसर रीत्या 
गुंतवता येते. 
वायदेबाजारात तेजीवाळे व मंदीवाले यांचा उद्देश माठाची खरेदी- 
विक्री करण्याचा नसून खरेदी-विक्री किंमतीमधीळ, फरे खिशात 


२१२ 


टाकण्याचा असतो. ज्यांचे अंदाज हिशेबबंदीला खरे झाले नाहीत त्यांस 
माळाची खरेदी-विक्री खरोखर करावी लागते किंवा किंमतीमधधीळ फरक 
रोख भरावा लागतो. अशा वेळेस ते बँकांकडून कज घेतात. ही कजे 
दळालांना किंवा गिऱ्हाइकांना प्रत्यक्षपणे दिळी जातात. दलाल स्वतःची 
पत राखण्यासाठी कज बुडवीत नाहीत. गिऱ्हाइकांकडून तारण घेण्यात 
येते म्हणून अद्या प्रकारच्या भांडवळ-गुंतवणुकीत बँकांना धोका नततो. 

देनंदिन व्यवहारात बँकांना रोकडीची टंचाई भासल्यास त्या इतर 
बँकांकडून २४ ते ४८ तासांच्या मुदतीने कजे घेतात. सरकार तात्पुरती 
गरज भागवण्यासाठी तीन महिने मुदतीच्या सरकारी हुंड्या काहून 
बँकांकट्टून कज घेते. 

बँका आपले बरेचसे भांडवळ वरील प्रकारांनी गुंतवीत असतात, 
कारण कर्जाची परतफेड जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत होत 
असल्याने रोख पेसा त्यांच्या हातात खेळत रहातो. व्याजाचा दर कमी 
मिळत असला तरी तोच पेसा वारंवार गुंतवता येत असल्याने धोका न 
पत्करता उत्पन्न मिळवता येते. 

इंग्लंडच्या प्रचंड परदेशी व्यापारामुळे तेथीळ हुंडीबाजार अतिराय 
विकास पावळा आहे. तेथील बँकांची अत्यव्यमुदती खेळत्या भांडवलाची 
गुंतवणूक मुख्यत्वेकरून हुंडीबाजारात असते. अमेरिकेमध्ये, वायदे- 
बाजारातीळ लोकांना मोठ्या प्रमाणावर बँका कर्जे देतात. अनेक 
कारणांमुळे अमेरिका व फ्रान्स यांसारख्या देशांत हुंडीबाजाराचा विकास 
होऊ शकला नाही. परंतु सध्या बहुसंख्य देशांतील बँका सरकारी 
हुंड्यांमध्ये आपले बरेचसे अत्यव्पमुद्तीचे खेळते भांडवळ गुंतवतात, 
कारण अनेक देद्यांतील सरकारे करउत्पादन व खर्च यांची तोंडमिळवणी 
करण्याकरता हुंड्यांच्या रूपाने कजे घेत असतात. 

भारतातीळ नाणेबाजार हा असावा तितका सुसंघटित नाही. हुंडी- 
बाजाराचा व्हावा तितका विकास झालेला नाही. भारतातील बँकांचा 
अल्पकालमुदतीचा पैसा सरकारी हुंड्या व वैयक्तिक कजे ह्यांतच बहुराः 
गुंतवलेला आढळतो. 
पहा : हुंडी बाजार, भारतातील; शेअर बाजार, भारतातील; बँकांचा 
विकास, भारतातील; बँकिंग, व्यापारी; शेअर बाजार;वायदेवाजार. 
१. परदेशी केंद्रीय बँका आणि नाणेबाजार-मुंरजन, सुमंत. ; 


मुंबई, १९५१, २, ऐवा 388ग12112--889615, 
5, 5.5; 07101१, 1951. 


स्‌द्भे र: 


मुरंजन, सुमंत 
निजामु स्मुल्क$ (११ ऑगस्ट, १६७१-२१ मे, १७४८) औरंग- 
जेब्राच्या तालमीत तयार झालेला मोगल मुत्सही, युद्धकुशळ सेनापती 
आणि हैद्राबादच्या निजाम घराण्याचा संस्थापक. याचे नाव मीर 
कमरुद्दीन, याला मोगळ दरबारातून फतेहजंग खानदौरान, चिनकिल्चि- 
खान, निजामुल्मुल्क आसफजाह अश्या पदव्या वेळोवेळी मिळत गेल्या. 
इतिहासात तो सामान्यपणे निजामुल्मुत्क आसफजाह या नावानेच 
ओळखला जातो. निजञामुल्मुल्काचे घराणे मूळचे मध्य आशियातील होय. 
त्याचा आजा ख्वाजा आबिद हा शहाजहानच्या कारकीर्दीच्या शेवटी हिंदु- 
स्थानात येऊन औरंगजेबाच्या पदरी लागला. त्याचा मुलगा शहाबुद्दीन 
उके गाजीउद्दीन फीरोजजंग हा तरुण बयात मध्य आशियातील बुखारा 
येथून निघून हिंदुस्थानात आपल्या बापाकडे आला. औरंगजेबाच्या 
पदरी हाही मोठ्या हुद्द्यावर चटला. गाजीउद्दीन फीरोजजंगाचा मुलगा 
निजामुत्मुत्क हा होय. औरंगजेबाच्या दक्षिणेच्या मोहिमेत निजामुत्मुत्क 
हा औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत लढत होता. १७०७ मध्ये औरंगजेबाचा 


निजामुल्मुल्क--पत्रद्वारा शिक्षण 


मृत्यू झाला त्यावेळीं तो विजापूरच्या सुभेदारीवर होता. औरंगजेबाच्या 
मृत्यूनंतर तो उत्तरेकडे गेटा. बहादुरशहाच्या कारोरदींत निजामुल्मुल्काला 
कामगिरी करून दाखविण्याची विदोष संधी मिळाली नाही. पण १७१२ 
मध्ये सय्यद बंधूंच्या मदतीने फर्खसीर हा बादराहा बनल्यावर निजासु- 
व्मुल्काची दक्षिणच्या सुभेदारीवर नेमणूक झाली. दक्षिणेत निजामुल्मुत्क 
१७१५ पर्यंत होता. या दोन वर्षांच्या काळात मराख्यांच्या वाढत्या 
शक्तीला आळा घालण्याचा त्याने प्रयत्न केला. पण १७१५ त त्याला 
परत दिल्लीला जावे लागले. १७१९ मध्ये दिलीस राज्यक्रांती होऊन 
फरूखसीरला पदच्युत करण्यात आले. निजामुल्मुल्काला माळव्याचा 
सुभेदारी देण्यात आढी. पण सय्यद वंधूंशी वेबनाव झाल्यासळ 
निजञामुल्मुल्काने दक्षिणेकडे कूच करून तेथील सुभेदारी बळकाविटा, 
सय्यद वंघुंचा पाडाव झाल्यानंतर निजामुल्मुल्काला १७२२ मध्ये वजीर 
म्हणून नेमण्यात आले, पण तो दिल्लीस दोन वषीपेक्षा जास्त काळ 
राहिळा नाही. १७२४ मध्ये तो परत दक्षिणेत आला आणि आपला 
प्रतिस्पर्धी मुयारिजखान याचा पाडाव करून त्याने आपली स्वतंत्र सत्ता 
स्थापन केली. दक्षिणच्या सुभ्यावर निजामुल्मुल्काला मराठ्यांशी आधुप्य- 
भर झगडावे लागले. मराठ्यांनी चौथाई आणि सरदेवासुखी यांचे हक 
मोगळ दरबारातून मिळविळे होते. ते निजामुल्मुल्काला आवडले नाही. 
कोल्हापूरकर संभाजीचा पक्ष उचळून त्याने छत्रपती शाहू आणि पेदावा 
बाजीराव यांची सत्ता उल्थून पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण १७ २७-२८ 
मध्ये पालखेड आणि १७२३७ मध्ये भोपाळ येथे बाजीरावाने त्याचा 
पराजय करून त्याची सगळी कारस्थाने हाणून पाडली. माळवा आणि 
गुजराथ दे प्रांत पूर्णपणे मराठ्यांच्या ताब्यात गेलेले निज्ञामुल्मुल्काटा! 
पहावे हागे, १७३९ च्या नादिराहाच्या स्वारीत निजामुल्मुल्क ह 
दिल्लीस होता. १७४१ मध्ये त्याने आपळा मुलगा नासिरजंग याचे बॅड 
मोडून काढले. १७४३ मध्ये त्याने तामिळनाडमधून मराज्यांची सत्ता 
नाहीशी करून तेथे आपला पुन्हा जम बसविला. मोगल साम्राज्याच्या 
पडत्या काळात त्याने साम्राज्य सावरण्याचा प्रयत्न केळा. त्यात यश न 
आल्याने त्याने दक्षिणेत स्वतंत्र सत्तेची स्थापना केली. निजामाचे घराण 
पुढे २२५ वर्षे हेदराबाद येथे नांदले, 

पहा : मराठे निजाम संबंध; हैदराबाद संस्थान. चुब 

संदर्भ : १. मासिरे निजामी-लाला मन्सारम.; पुराभिलेख विभाग, 


: प 
२. ७९९1100 0९1179 1)2020911--7898व, 8९ 
॥॥०१190790.; 30110989 1962 


पगडी, सेतु माधवराह 
पत्रद्वारा शिक्षण 4 व्यक्तीला मुख्यतः किंवा संपूर्णतया पत 
व्यवहाराने शिक्षण देण्याची जी पद्धती ती पत्रद्वारा शिक्षणपद्धती 
ज्या अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्याने काही प्रयोग करावयाचे असतात १ 
अभ्यासक्रम अंदातः पत्रव्यवहाराने ब अंशत! बिद्यालयासारख्या एखाद्या 
गिक्षणकेंद्रात जाऊन पुरे करता येतात. काही प्रगत देशांत शिक्षणाच्या 
सर्व अवस्थांत आणि क्षेत्रांत या पद्धतींचा यदास्वीरीतीने वापर होऊ 
लागला आहे. 
या पद्धतीचा आरंभ अमेरिकेत शिकागो विद्यापीठाने १८९१ म्‌ध्ये 
केला. आता जगातील अनेक पौर्बात्य आणि पाश्चिमात्य देद्यांतीह 
विद्यापीठांनी त्या कल्पनेचा स्वीकार केला आहे, 
या शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थी शाळेत न जाता आपल्या घरीच राहतो, 
व पत्रद्वारा शिक्षण देणाऱ्या संस्थेत बिद्यार्थी म्हणून नाव नोंदवितो. त्या 
संस्थेतून त्याला क्रमिक पुस्तके, त्यांतीळ धघड्यांवर प्रश्न, स्वाध्याय, 


पत्रद्वारा शिक्षण 


उदाहरणे, प्रात्यक्षिक कामासंबंधी मार्गदर्शक सूचना, स्पष्टीकरणार्थ टीपा, 
आलेख, छोटे नकाशे इत्यादी शिक्षणसाहित्य ट्पाळाने पुरविठे जाते. 
है सर्व साहित्य तज्ञ शिक्षकांकडून शेक्षणिक तत्त्वांनुसार तयार करवून 
घेतलेळे असते. सोबत परीक्षेचे प्रश्नही असतात. वर्षाचा अभ्यासक्रम 
आठवड्यानुसार विभागलेला असतो. विद्यार्थ्याने आठवड्याचा अभ्यास 
पुरा करून त्यावरीळ प्रश्न सोडवून ते रिक्षणकेंद्राकडे टपालाने 
पाठवावयाचे. तेथीळ शिक्षक ते ळागळीच तपासून त्यासंबंधीच्या 
आपल्या स॒चनांसह परत पाठवितात. वर्षांचा अभ्यास पुरा झाला म्हणजे 
विद्यार्थ्याने बार्षिक परीक्षेचे प्रश्नही लिहून पाठवावयाचे. त्यांची उत्तरे 
समाधानकारक असली म्हणजे विद्यार्थ्याने त्या वर्षीचा अभ्यासक्रम 
पुरा केला असे समजळे जाते. . 

ही शिक्षणपद्धती अनेक कारणांसाठी उपयुक्त व फायदेशीर आढळून 

आलेली आहे. ह्यामुळे नित्याच्या शरिक्षणकेंद्रापासून फार दूर राहणाऱ्या 
विद्याथ्यांच्या शिक्षणाची सोय होऊ शकते. विद्यालये आणि महाविद्याल्ये 
यांतील बिद्याथ्यीच्या गर्दीमुळे त्यांत प्रवेश मिळू न शकणाऱ्या विद्यारथ्योच्या 
शिक्षणाचीही सोय होते. आपल्या व्यवसायांसुळे नित्याच्या विद्याल्यांत 
गोळ शकणाऱ्या प्रोढ विद्याथ्यीना शिक्षणाची शक्‍यता निर्माण होते 

क हा त ळवचिकपणा येतो. जागा, शिक्षणसाहित्य, वेळापत्रकांचे बंधन 
इत्याद अडचणी नसल्यामुळे पत्रद्वारा शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना विविध 
ह मानी सोय करता येते. विद्याथ्यीना आपल्या आवडीचे विषय 
नी पी अभ्यासक्रम आपल्या सोयीप्रमाणे आणि कुवतीप्रमाणे 

होते. क सावकाश पुरा करता येतो. शैक्षणिक खर्चात काटकसर 
तास ह विद्याल्यांत विद्याथ्यीची संख्या मर्यादित करावी लागते. 
परदा कित मिळणाऱ्या फीचे उत्पन्नही मर्यादित राहते. 
जितके तीत विद्याथ्यांच्या संख्येबर बंधन नसते. उलट 
त्री थक विद्यार्थी एखाद्रा अभ्यासक्रमाकरिता नोंदविले जातील 
ठक त्यांच्या शिक्षणावरीळ खर्च विभागला जाऊन एकूण खर्चात 
रकेतर होते. 

प या शिक्षणपद्धतीत काही वैगुण्येही आढळतात. रिक्षकाचा 
मात जमवा न घडल्यामुळे त्याच्या व्यक्तिमत्वाची जी छाप 
विचा घडणीवर पडावयाची ती पट्ट शकत नाही. नित्याच्या 
व होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळ, सांधिक स्पधा 
वु. उुकल्यामुळे विद्यार्थीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बिकास पुरेसा होत 
र्य ग्रंथाल्यांचा उपयोग करता येत नाही. अभ्यासावर प्रत्यक्ष 

चेरख नसल्यामुळे स्वाध्याय अगर वार्षिक परीक्षेचे प्रश्न या बाबतीत 
य लबाड्या होण्याची शक्‍यता असते. या उणिवा असूनही 
करण्याची ची उपयुक्तता पटल्यामुळे आता या पद्धतीचा अवलब 

या प्रदरत्ती जगात वाढत्या प्रमाणावस्व आहे. 

_ आता काही दे्यांतीळ या पद्धतीची व्यवस्था आणि तिचा विकास 
अवलोकन करणे उपयुक्त होईल. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत 
'शकागो विद्यायीठाने हा उपक्रम सुरू केल्यानंतर देशातीळ अनेक 
विशी त्यांचे अनुकरण केळे व आता बहुतेक सर्वच विद्यापीठांतून 
"विस्तार विभागांमार्फत हे काम चाळते. अध्यापन महाविद्यालये 
गय काम करतात. याशिवाय लष्कर, आरमार आणि वैमानिक ही 
विद. काही औद्योगिक संस्था व व्यक्ती यांमार्फतही व क 
लक्षावधी सै सोय करण्यात आली आहे. थुसाफी या २.2. आहे. त्या 
संस्थेच्या सैनिकांना पत्रद्वारा शिक्षण उपलब्ध करून दिळे आ&. 

1 शाखा जगभर आहेत व त्यांच्या अभ्यासक्रमांना विद्यापीठांची 


ष्र 


मान्यताही असते. पत्रद्वारा शिक्षण देणाऱ्या संस्था देद्यात सहारोवर 
असून त्यांतून प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या सवं 
शाखांचे सुमारे दहा हजारांवर निरनिराळे अभ्यासक्रम शिकविले 
जातात. या व्यवस्थेचा कोणी गैरफायदा घेऊ नये व शिक्षणाचा कस 
कमी होऊ नये म्हणून त्या व्यवस्थेवर ' दी नॅशनल युनिव्हर्सिटी 
एक्सटेंशान्‌ अँसोसिएछान? या संस्थेचे नियंत्रण असते. 

ऑस्टेळ्यात या पद्धतीची सुरुवात १९१४ सालापासून झाली. त्या 
देशातील सेंढपाळ, गुराखी अ्यासारख्यांच्या वस्त्या इतवया विखुरलेल्या 
आहेत की, प्रत्येक वस्तीवर शाळा काढणे आर्थिक दृष्ट्या शकय नसते. 
त्यासुळे तेथे पत्रद्वारा शिक्षणाची सोय आवद्यकच झाली. आरंभ प्राथमिक 
शिक्षणक्षेत्रात झाला. शिक्षणाचे धडे व मार्गददीक साहित्य; रेल्वे, 
मोटारी, विमाने, उंट अश्या साधनांनी टपालाने दूरवर पाठविण्यात येते. 
हे घडे मुलांना त्यांच्या माता शिकवितात, आता तांत्रिक शिक्षणाचीही 
सोय झाली आहे. या शिक्षणपडतीळा त्या देशात ' ट्पाल्पेटीतीह 
शाळा? म्हणतात. तांत्रिक शिक्षणातील प्रयोग विद्याथ्यीकडून करवून 
घेण्याकरिता प्रयोगशाळेदीळ साहित्य मोठ्या मोटारींतून अश्या दूरदूरच्या 
वस्त्यांतून नेण्यात येते. 

बॅनडात विरळ वस्तीमुळे हजारो विद्याथ्यीना पत्रद्वारा शिक्षण- 
पद्धतीवरच सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागते. न्यूझीलंडमध्ये सरकारी 
शिक्षणखात्यानेच तांत्रिक शिक्षण पत्रद्वारा देण्याचे विद्यालय चालविले 
आहे. विद्याथ्यीकरिता खास क्रमिक पुस्तकेही सरकारच तयार करते. 
त्या देशातीळ एक वैशिष्ट्य म्हणजे स्वाध्याय अगर बार्षिक परीक्षेचे 
प्रश्न या बाबतीत “मी कोणतीही ल्बाडी करणार नाही? असे लेखी 
आश्वासन विद्यार्थी देतात. याला ते ' ऑनर पद्धती? म्हणतात. 
फ्रान्समध्ये या पडतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्याथ्यीना आकारावाणीचेही 
साहाय्य मिळते. जपानमध्ये या पद्धतीचा प्रवेश अमेरिकन सेनानींनी 
गेल्या महायुद्धानंतर केला. प 

सोव्हिएट रशियात सर्ब विद्यापीठे आणि दहा खास संस्था यांच्या- 
मार्फत पत्रद्वारा शिक्षणाची सोय करण्यात आढी आहे. १९६२ साली 
सुमारे १ लाख ६४ हजार विद्यार्थी या सोयीचा फायदा घेत होते. 
पत्रद्वारा तांत्रिक शिक्षण देणारी प्रमुख संस्था “दी युनियन कॉरस्पॉन्डन्स 
पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट) ही आहे. तीमधून सुमारे २२,००० विद्यार्थी 
तांत्रिक शिक्षणाच्या विविध शाखांचे शिक्षण घेत असतात. असे रिक्षण 
घेणाऱ्या कामगारांना भरपगारी रजा व काही आर्थिक सहाय्यही मिळते. 
रशियातील व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे सहा देणारी केंद्रे, पत्रद्वारा 
शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला जवळच्या सल्लाकेंद्रावर मधून मधून 
जाऊन तेथील तज्ञांकडून प्रत्यक्ष मार्गदरांन घ्यावेच लागते. प्रत्येक साठ 
विद्याथ्यीसाठी एक या प्रमाणात ही केंद्रे आहेत व प्रत्येक पाच 
केंद्रांकरेता एक या प्रमाणात पद्धतिशिक्षक असतात. 

भारतात ही कल्पना अजून रूढ झाली नाही. पत्रद्वारा व्यापारी 
शिक्षण किंवा जुजबी तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या काही खाजगी संस्था 
असल्या, तरी विद्यापीठांसारख्या मान्यवर रिक्षणसंस्थांनी ती जब्राबदारी 
अद्याप उचललेली नाही. भारतातील विशिष्ट राजकीय, शैक्षणिक आणि 
आर्थिक परिस्थितीमुळे आपल्याला या पद्धतीचा स्वीकार आवश्यकच 
आहे. मात्र तांत्रिक शिक्षण, परोढांचे शिक्षण आणि व्यवसायांत 
असलेल्यांचे शिक्षण एवढ्याच क्षेत्रांत तिचा तूते उपयोग होऊ दाकेल. 
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारने तिचा समावेश केला आहे. 
मध्यवर्ती शिक्षणखात्यानेही तिचा स्वीकार करण्याचे योजिले आहे. 


ष् 


१९६१ मध्ये केंद्र सकारने डॉ० कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 
नेमळेल्या तज्ञ समितीनेही तिची शिफारस केली आहे. लोकसभेनेही 
१९६१ साली दिल्ली विद्यापीठाचा कायदा दुरुस्त करून त्या विद्या- 
पीठाळा पत्रद्वारा शिक्षणक्रम सर्व देशाकरिता सुरू करण्याचा मार्ग 
मोकळा करून दिळा आहे. हा उपक्रम यडास्वी होणे भारताच्या 
प्रगतीळाच. कारणीभूत होईल. 


संदर्भ : १. (776500100100 €0ए17358९5--?0101109101 ४०. 
567 ; ४५11151090 01 एउता०9101, (०५. 01 यता. 
1७2७ 1)82111, 1963, २. फ०॥"1१ 58प77९५ ० पता- 


०६००, 087" णा--एष500.; 275, 1958. ३. 


771109010080९१139 07 ऐ॥ए०वह्यय ७तप०8101--00१1९१ 
७४ फाया, प. प. & 5लाण0९160', प, ४. (0१९१ 
७०7१7५" एतप०811011-0179101617 & 8100711९.; 1956. 


पाटणकर, ना० वि० 
परमप्पपयासु $ सुमारे सहाव्या दातकातील जोइंदूचा (संस्कृतमध्ये 
योगींदु असे आहे. अनेकदा योगींद्र असे म्हटले जाते ते वरोबर नाही.) 
परमात्म-प्रकाश (परमप्पपयासु) हा जेन दृष्टिकोनातून आत्म्याविषयीचे 
विवरण देणारा अपभ्रंश भाषेत लिहिलेला ग्रेथ आहे. लेखकाची भूमिका 
गूढवादी आहे आणि त्याचे आवाहन अगदी सारग्राही असे आहे. 
या ग्रंथाची हस्तलिखिते देवनागरी आणि कन्नड लिपीत विपुलतेने 
उपलब्ध आहेत. मूळय़रंथ दोन पाठांत उपलब्ध आहे; मोठ्या पाठात 
३४५ पद्ये (बहुतेक दोहे) आहेत आणि लहान पाठात फक्त २३३ पद्य 
आहेत. जेन सुनीत हा ग्रंथ फार प्रिय आहे. सध्या, हा ग्रंथ ६ व्या 
शतकातीळ असावा असे मानिले जाते. कुंदकुंद (सुमारे पहिळे दतक) 
आणि पूज्यपाद (सुमारे पाचवे शतक) ह्यांसारख्या ळेखकांची परिमाष्रा 
आणि शेली या ग्रंथात उतरलेली दिसते. हेमचंद्र (१२ वे शतक), 
जयसेन (सुमारे १२ वे दातक), श्रुतसागर (१६ वे शतक) आणि इतरां- 
नीही याचा उललेख केला आहे. रामसिंह आणि ल्क्ष्मीचंद्र यांसारख्या 
नंतरच्या लेखकांनीही जोइंदूच्या कल्पना आणि त्याची बिवेचनपद्धती 
यांचे अनुकरण केळे आहे, 
जोइंदूच्या मते आत्मा तीन प्रकारचा आहे : वहिरात्मनू--यात देह 
आणि त्याच्या अवयंवांचा समावेद होतो; अन्तरात्मन्‌--ध्यानात प्रतीत 
होणारे अन्तःसामर्थ्य आणि परमात्मनू--कर्मकवचापासून मुक्त आणि 
स्वतंत्र झाठेला आत्मा. पुढे आत्म्याच्या स्वरूपाचे जैन तत्त्व्ञानानुसार, 
जेन परिभाषेत बिस्तृतपणे विवेचन करून आत्म्याचा परमात्म्यात कसा 
बिकास होत जातो ते दाखविले आहे. हा ग्रंथ धर्मनीतिपर उपदे्याने 
भरठेला आहे, मात्र परिचित अश्या उपमांचा खुबीदारपणे उपयोग करून 
तो खुमासदार बनविला आहे. सर्वच गूढवादी, स्वाभाविकपणेच आपला 
असा एक भ्रातसंघ निर्माण करीत असतात. जोइंदु त्यांत सहजपणे 
सामील होतो. या ग्रंथात दिसून येते त्याप्रमाणे जैन अध्यात्मवाद्यांनीही 
गूढवादाची जोपासना केलेली आहे. ते ईश्वरास निर्माता म्हणून मानीत 
नाहीत. त्यांच्या मते ईश्वर म्हणजे अपरिमित ज्ञान आणि परमानंद 
लामळेला अतिमानव आहे. तसाच तो सर्व धर्मनिष्ठांचा पारमार्थिक 
आदशही आहे. जोइंदूच्या पुष्कळशा कल्यना काण्ह आणि सरह 
यांसारख्या बौद्ध लेखकांच्या आणि काही शैंब गूढवाद्यांच्या कल्पनांशी 


जळणाऱ्या अद्या आहेत. जेन पारिभाषिक संज्ञा आणि त्यांच्या छटा 


सोडल्या तर हा अंथ म्हणजे पंथातीत, समदर्शी विवेचनाचा उत्तम 
नसुना आहे. जोडंदूच्या योगसार (१०८ दोह्यांमध्ये) ह्या दुसऱ्या 
अपश्रंश ग्रंथातही हेच विष्रय प्रतिपादळे आहेत. 


मसपय़ाछु या ग्रंथावर ब्रह्मदेवाचे (१३ वे शतक) संस्कृत भाष्य, 


परसप्पपयासु--पीटर द ग्रेट 


बालचंद्राचे (सुमारे १४ वे शतक) कन्नड भाष्य आणि दोल्तरामाचे 
(१८ वे दतक) हिंदी विवरण उपळध आहे. 
पहा : जैन तत्त्वज्ञान; जैन धर्म. 
संदभ : १. परमात्म प्रकाश (हिंदी भाषांतरासह)--वकील, एस. वी.; 
देववंद, १९०९. २. परमात्म प्रकाश (इंग्रजी भाषांतरासह)-_ 
ज्ञेन, आर. डी.; आरा, १५१५. ३. परमात्म प्रकाश (ब्रह्मदेवाचे 
संस्कृत भाष्य आणि दोलतरांमाचे हिंदी विवरणासह)-- 
मनोह्रलाल.; मुंबई, १७१६. ४. परमात्म प्रकाश (नवीन आदरत्ती, 
योगसारासह व इंग्रजी प्रस्तावनेसह)-- उपाध्ये, ए. एन.; मुंबई, 
१९३७ (पुनमुंद्रण--अगस्त १९६०). उपाध्ये, आ०ने० (इं०) 
वि० का० (म० )) 
पीटर द भ्रेट $ (२० मे, १६७२-२८ जानेवारी, १७२५) 
विख्यात रशियन सम्नाट. मॉस्को येथे जन्म. १६८२ मध्येच जरी ह्याटा 
झारपद मिळाले तरी पुढील बारा तेरा वर्षे, काही काळ बहिणीच्या ब 
काही काळ आईच्या जरवेखाली किंवा निदान त्यांच्या संमतीने त्याठा 
कारभार पहावा लागला. १६९५ पासून पुढे तो अगदी स्वतंत्र अहा 
सत्ताधीश झाला. १७२५ पयत त्याने अनियंत्रितपणे राज्य केले ही 
तीस बर्षे रशियात आमूलाग्र स्थित्यंतर घडवून आणण्याच्या दैष्येने 
घडपडला. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही फारच थोडे यद्य त्याच्या पदरी 
पडले. सेंट पीटसंबर्ग येथे तो मरण पावला. 
रशियाची सर्वागीण प्रगती 
घडवून आणून त्याला यूरोपात 
एक समर्थ, समृद्ध आणि सुसंस्कृत 
राष्ट्र म्हणून स्थान प्रात्त करून 
द्यायचे ह्या दृष्टीने त्याने आपल्या 
परराष्ट्रीय व अंतर्गत धोरणाची 
आखणी केली, 
प्रायः भूवेष्रित द्या ररियाला 
काही मोक्याची सागरी स्थळे 
मिळवून त्याळा जलमार्गीनी बाह्य 
जगाशी जोडणे आवद्यक होते. 
त्याच्या आयुष्यभरच्या लढायां- 
मागे हे एक कायम सूत्र होते. .. 
तो सर्वाधिकारी झाला तेव्हा रशियाचे तुर्कस्थानशी युद्ध चाळूच होत 
पीटर प्रारंभी तुर्कत्थानकडून पराभव घ्याबा लागला, परंठु मत 
परिश्रमाने, कामगारांसमवेत स्वतः लोहारी, सुतारी कामे करून त्याने ठर 
नवे नौदळ उभे केळे आणि १६९६ मध्ये अंश्ॉव्हची “नाकेबंदी करून 
महत्त्वाचे ठाणे तुर्कस्थानकडून काबीज केले. तुर्कस्थानच्यी तह झाल्य 
१७०० नंतर बाल्टिक समुद्रावर डोळा ठेवून पीटर स्वीडन विरुड छट 
१७०९ मध्ये पीटरने स्वीडनच्या बाराव्या चार्लसळा पराभूत केळे ७? 
पण मध्यंतरी तुर्कस्थानशी पुन्हा युद्ध सुरू झाळे होते आणि प 
मिळालेले सर्व गमावण्याच्या अवस्थेला आढा होता. पुन्हा १७२१ च्या 
तहाने पीटर काही बाल्टिक प्रदेश पदरात पाडू शकला, एखादे डत 
तरी बंदर आपल्याला मिळावे म्हणून तुर्कस्थानप्रमाणे इराणश्ीही त्याने 
बखेडा मांडला आणि कॅस्पियन समुद्राकडे काही भूमी मिळविली. व्यापारी 
ठाणी आणि सुवण ह्यांच्या शोधात आपली काही जहाजे त्याने री 
पॅसिफिक महासागरातही सोडली. नेवा नदीच्या मुखाशी सेंट पीटर्सबरा 
(सध्याचे लेनिनग्राड /) ही नवी राजधानी वसबिण्यातला त्याचा 


पीटर द॒ ग्रेट 


पुष्पबंध (फुलोरा) ण्‌ 


रशियाला यूरोपशी जल्मागोनी सांधून टाकणे हाच होता. सेंट 
पीट्वरगला रांशयाची * यूरोपकडे उघडणारी खिडकी? असे साथपणे 
म्हटले गेले. 

ता पीटरचे रशियाच्या इतिहासात जे स्थान आहे ते त्याला 
टढायांपेक्षा त्याच्या बहुविध सुधारणांमुळे प्रात्त झाळेळे आहे. सुमारे 
दोन वर्षे यूरोपमर प्रवास करून, ठिकठिकाणची प्रगती पाहून पीटर 
१६९८ साली एक नवी दृष्टी घेऊन रश्षियाला परतला. येताना आपल्या- 
-. तो निरनिराळ्या क्षेत्रांतील नऊरे तंत्रज्ञ घेऊन आला. मागासलेल्या 
पोबोल्य रशियाचे आधुनिकीकरण म्हणजे पश्चिमीकरण करण्याचा त्याने 
चेंग बांधला. इंग्लंड-जमैनीसारख्या प्रगत राष्ट्रांच्या जोडीला आपला 
देश आणावयाचा ह्या ध्येयाने त्याने सुधारणांचा कार्यक्रम आखला. 
वो बाहेरून अनेक तज्ञ आणण्यात आले; तसेच तरुण ररियनांना 
नयी प्रकारच्या विद्या, कळा, व्यवसाय शिकण्यासाठी देशोदेशी 
न यात आले. सर्वे योजना आपल्या कल्पनेप्रमाणे अंमलात 

ण्यासाठी एकहाती एकवटलेली, अनियंत्रित सत्ता त्याला आवद्यक 
वली म्हणूनच सैन्याची आणि लोकांची अंतर्गत बंडे त्याने 
%» याचे मोडून काढली. अर्थात अकद्या परिस्थितीतही शहरी भागात 
व्य ीव्यन प्रमाणात जो स्थानिक स्वराज्याचा प्रयोग सुरू 
तक लक्षात घेण्यासारखा वाटतो. चर्चचाही त्याने आपल्या 
पक पोषक असा योग्य ॥ बंदोबस्त केला. ऑस्ट्रियासारखे 
तकात य हॉळंडसारखे समथ नौदल आणि स्वीडनसास्खी कार्यक्षम 
पुनरूचना चया निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्याने सबंध श्ासनव्यवस्थेची 
सुबत्ता आणण्या युद्धाचे अफाट खच भागविण्यासाठी आणि देशात 
जाणवली ण्यासाठी देशाच्या आर्थिक प्रगतीची गरज त्याछा तीव्रतेने 
कागदाचे अ क किंवा खाजगी मालकीखाठी जहाजे बांधण्याचे, 
यान व्याप रे कारखाने उभे झाले. कापडाच्या गिरण्या सुरू झाल्या. 
स्वरूपाच्या ही प्रोत्साहन दिले. पीटरच्या शौक्षणिक व सांस्कृतिक 
प्राथमिक को य तर क्रांतिकारक होत्या. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून 
प्रकारची विदया उघडण्याची त्याची मटण त वज होती. इतर अनेक 
कलन: ल्ये स्थापन झाली. रशियन भा वर्णमाला सोपी 
आले. ग अंकांचा स्वीकार करून शिक्षण अधिक सुलभ करणला 
छापविठी. निरनिराळ्या विषयांवर अनेक पुस्तके तयार करवून 
मी रशियातील पहिले नियतकालिक (१७०३) पीटर्नेच सुरू 

* विशांन व तंत्राच्या विशेष अभ्यासासाठी त्याने एक अकादमी 
डि रा इतिहासादी मानव्यविद्यांतही त्याने पुष्कळच रस घेतला. 
पडतीतही ण रोतिरिवाजांत, खाण्यापिण्यात आणि वरत्भूधणांच्या 
झयापया शेज याचे पश्चिमीकरण करण्याचा पीटरचा आग्रह होता. 
आणि त्याने तील लोकांच्या दाढ्याही त्याच्या नजरेल्य खुपू लागल्या 
चालविली स्वतःच्या हाताने भर दरबारात सरदारांच्या दाढ्यांवर का. 
प रशियाचे जीवन अगदी नखशिखांत नवीन; पश्चिमी तऱ्हेने 
रृष्ीने क. अद्या हट्टाळाच तो पेटला होता. म्हणूनच त्याच्या 
के “निक व लोकहित्पर अश्या अनेक सुधारणांची त्याने आयोजना 
टी त्या प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी तो आयुष्यभर प्रामाणिकपणे 


| 


ह प रशियाचे असे संपूर्ण आधुनिकीकरण एकट्या पीटरच्या कुवती 
'चे काम होते. त्याच्या लढायांचा आणि प्रागतिक कार्यक्रमांचा 


अबाढर टं 
'पाढन्य खच सरकारी खजिन्याळा परबडण्यासारखा नव्हता. अनेक 


नवेकर व्र 
वि. को 3 लागले. मारपीट करूनच त्रस्त रयतेकडूूंन कर वझ 
«ण 


करावे लागले. छ्ासनातील लाचलुचपत, भ्रष्टाचार कमी करण्यात 
त्याला फारच थोडे यश आले. त्याचे आधुनिकीकरणाचे वेड जनतेला 
पटण्यासारखे व पचण्यासारखे नव्हते. अगदी अल्ससंख्य उच्चवर्गीयांचे 
काहीसे पश्चिमीकरण झाले, पण तेही बाह्य डामडौळ आणि शिष्टाचार 
एवढ्यापुरतेच होते. आपल्या वैयक्तिक जीवनातील अवगुणांनी पीटर 
अधिकच आप्रिय झाळा, स्वतःच्या मुळाला ठार करण्याइतका तो 
क्रूरकर्मा होता. कुणालाही न जुमानता त्याने कॅथेराइन ह्या अडाणी 
आणि निढुज अद्या एका लावण्यवतीशी दुसरे ल्म केले, एवढेच नव्हे 
तर तिल्या आपल्या गादीची वारस म्हणून जाहीर कलून टाकले. 
अखेरच्या दिवसांत पीटरळा आपल्या नव्या रशियाच्या आदर्द्यांचा 
चक्काचूर होत असल्याचे स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहावे लागले. मात्र 
परिश्रमाच्या प्रमाणात पीटरला यश आलेले दिसत नसले, तरी त्याने 
त्या देशाळा' एका निराळ्या, नव्या, उन्नतीच्या मार्गावर आणून सोडले 
ह्यात शंका नाही. रशियाच्या इतिहासातील त्याचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण 
आणि अविस्मरणीय आहे. 
पहा : रशिया : इतिहास. 
संदभ : १. 761! 0९ द7९8 - प्ापला९0ए8४४,. ए. 0.; 
1,01001 & ऐप शश, 1959. २. 4 पा8005 
ठी ७819--0181175017, उ. 12. ; १111071, 1962. 
आठवले, सदागिव 
पुष्पबंध (फुलोरा; इन्फ्लोरेसेन्स) $ फुले येणाऱ्या अनेक 
वनस्पती आपल्या पाहण्यात येतात. फुले शोमिवंत ब कित्येक फारच 
शोभिवंत असतात व त्यांच्यामुळे वनस्पतीस शोभा येते. पण केवळ 
शोभा देणे दे त्यांचे काम नव्हे. बहुतेक सपुष्प वनस्पतींचे प्रजोत्पादन 


म्हणजे त्यांची संततिनिर्मिती बीजांच्या द्वारे होत असते व बीजे 


तयार होण्यासाठी म्हणजे वनस्पतींचा वंश टिकवून त्यांचा विस्तार करणे 
यासारख्या कामासाठी फुळे आवद्यक असतात. कित्येक वनस्पतींची 
फुले एकेकटी व अळग अलग पसरलेली असतात. पण इतर कित्येक 
वनस्पतींची फुले तशी नसून ती एकत्र वाहून त्यांचे समूह झालेले 
असतात. फुलांचे असे समूह असणाऱ्या भागास फुलोरा किंवा पुष्पनथ 
म्हणतात. फुलांचे भेटीस येणारे कीटक व फुलांबरून वाहणारा वारा; 
एका फुलाचे पराग दुसऱ्या फुलात नेण्याचे, परागासेंचनाचे / कार्य करीत 
असतात. बीजोत्पादन होण्यास परागसिंचनाची आव्यकता असत; 
म्हणून फुले एकेकटी व दूर दूर विखुरलेली असण्याऐवजी एकत्र वाहून 
त्यांचे समूह झालेळे असणे हे परागसिंचनाच्या व अप्रत्यक्षतः  बीजो- 
त्पादनाच्या क्रियांस अनेक प्रकारे सहाय्यकारक होत असते. एकेकट्या 
विखुरलेल्या फुलांपेक्षा फुलांचे समूह प्राण्यांचे लक्ष वेधून घेतात व एका 
फुलातीळ पराग दुसऱ्या फुलात नेण्याचे (विशेषतः कीटकांचे) कार्यही 
समूहातील फुळांत अधिक सुळभ होते. अधिक विकास पावलेल्या 
म्हणजे अधिक उच्च अशा अनेक वनस्पतींना अनेक लहान फुले एकत्र 
होऊन तयार झालेले फुलोरे, विरोषेकरून असतात (सूर्यफूल, आर्किड 
ब कोथिंबीर इत्यादी). जगभर ज्यांचा फार मोठा प्रसार झाला 
आहे अशा गवत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वनस्पतींनाही नेहमी 
फुलोरेच असतात. 

एकापेक्षा अधिक फुळें गटाने असलेला फुळझाडाचा भाग अशी 
पुष्पबंधाची सामान्य व्याख्या आहे, परंतु कधी कधी पुष्पबंध म्हणजे 
फुलांची अक्षावरीळ मांडणी किंवा फुळे उमलण्याचा क्रम असा त्यांचा अ 
केळा जातो. तसेच, कांही वनस्पतींच्या फांदीचे टोकास (गुलाब 
कापूस, इत्यादी) किंवा कांदीवरच्या पानाच्या कक्षेत येणारे एकटे फ़ूल 


५६ 


(नास्वंद, भेंडी, कृष्णकमळ इत्यादी) अथवा जमीनीतील खोडापासून 
वर येणारे एकटे फूल (कमळ, झेफायर लिली), यांनाही कधी कधी 
फुलोरा म्हटलेले आढळेते. 

साध्या फांदीवर पाने असतात त्याप्रमाणेच जिच्यावर फुळे असतात 
अशी एक आखूड किंवा लांब फांदी प्रत्येक फुलोऱ्यात असते तिला 
प्राथमिक किंबा मुख्य अक्ष (पुष्पबंधाक्ष-पिडंकळ) म्हणतात. या 
अक्षाला फाटे फुटून दुय्यम व तिय्यम अक्ष असलेले फुलोरेही 
आढळतात. अक्षावर खवल्यासारखी लहान, हिरवी किंवा इतर रंगाची 
पाने बहुधा असतात, त्यांना छदे म्हणतात; छदांच्या बगलेतून फुले 
येतात. लहान अक्षाच्या तळाशीही सामान्यतः छदे आढळतात; छदे 
रंगीत असली म्हणजे त्यांच्यामुळे आकर्षण वाढते (पानचेटी, 
बुगनवेली). फार मोठी छदे, महाछदे (स्पेथ) असली म्हणजे त्यांचा 
उपयोग संरक्षणासाठी होतो (अळू, मका, केतकी, सुरण, केळ ब 
नारळ), भाजीसाठी वापरली जाणारी फुलकोबी (कॉलिफ्टॉवर) हे 
फुलोऱ्याचे परिचित उदा- 
हरण आहे. तसेच तुतू, 
फणस, अननस व अंजिर 
ही खाद्मफळे संपूर्ण 
फुलोऱ्यापासूतन बनलेली 
असतात. 

फुलोऱ्यांचे अनेक 
प्रकारभाढळतात(आकृति 
पहा). फुलोर्‍्याळा 
शाखा, उपशाखा नसणे 
किंबा असणे, असल्यास 
त्यांची मांडणी व फुले 
उमलण्याचा क्रम या ९ 
गोष्टींवरून फुलोर्‍यांचे 
अनेक वर्ग केले जातात, 
ते असे : 


पुष्पबंध (फुलोरा) 


साध्या अकुंठित फुलोऱ्यांचे पुढील उपप्रकार आढळतात: 

१, मंजरी (रॅसीम) : मुख्य अक्ष लांब ब सडसडीत असतो व त्याच्या 
बाजूवरील छदांच्या कक्षेतून फुले उगम पावतात. फुलांच्या देठाची 
लांबी कमीअधिक असते (संकेश्वर, बाहवा. आ० १), 

२. गुलच्छ (कॉरिंब) : हा मंजरीचाच प्रकार आहे, पण याच्या 
खालच्या फुलांचे देठ लांब व वरच्यांचे उत्तरोत्तर आखूड असल्यामुळे 
सर्वे फुले साधारण एकाच पातळीत राहतात व एकूण फुलोरा लहानशा 
तुऱ्यासारखा दिसतो (मोहरी, कॅन्डिटफ्ट, आ० ३). 

३. कणिश (स्पाइक) : मंजरीच्या फुलांना देठ नसले किंवा ते फार 
आखूड असले म्हणजे त्यांच्या फुलांचे तळभाग अक्षाला चिकटून 
असतात; असा फुलोरा अनेकदा लांबट दिसतो व त्याला कणिदय म्हणतात 
(आघाडा, कुरड्ू, गुलछडी अथवा निशिसंध. आ० २). असा 
फुलोरा लोंबता असल्यास त्याला नतकणिश्य (आमेंटम, कॅटकिन) असे 
म्हणतात. (अँकॅलिफा, तुतू , मिरी इत्यादी). माड, पोफळ, सुरण, 
केळ व अळू यांच्या 
कणिक्शांचे अक्ष जाडजूड 
असतात; त्यांच्यावर 
संरक्षक असा महाछद 
(स्पेथ) असतो, त्याला 
स्थूलकाणिदा (स्पॅडिक्स) 
म्हणतात (नारळ, 
अळू, केळ४/. 

सामान्यतः फ़ूल है 
वनस्पतींच्या फुलोऱ्यांचे 
एकक असते, पण गवतांचे 
फुळोरे वेगळ्या प्रकारचे 
असतात. एक किंवा दोन 
लहान फुलांचे, पुष्पकांचे, 
छोटेसे फुलोरे म्हणजे 
कणिशक (स्पाइकटेट) हे 


(भं) अछुंठित फुलोरा : त्यांचे एकक असतात; 
(रॅसिमोज, इंडेफिनेट), फुलोरा अनेक फांद्यांचा 
त उुख्य अक्षाचे पुष्पबंधाचे काही प्रकार (स्पष्टीकरण मूळ ळेखात दिल्याप्रमाणे) उचली. वे तयांन्याव' 

स फूल येत नाही. कणिशके चिकटलेली 


अक्षाच्या बाजूवर असणाऱ्या 


छदांच्या बगलातून (प्रत्येकी एक 
याप्रमाणे) फुले येत असतात. 


त्यामुळे अक्षाची वाढ न खुंटता 
चाळू असते. अद्या फुलोऱ्यात नवीन, कोवळी फुले अक्षाच्या 
टोकाशी ब जून फुळे अक्षाच्या तळाकडीळ भागात असतात व 
फुळे उमलण्याचा क्रम (अग्रवर्धी-अक्नोपीटळ) तळाकडट्टन अग्राकडे 
असा असतो. आपण अक्या फुलोऱ्याकडे वरून पाहिळे तर कोवळी फुले 
मध्यभागी असून जो जो बाहेरोळ अंगास परिघाकडे जावे तो तो अधि- 
रा जुनी फुले असलेली आढळतात. म्हणून या प्रकारास अमिमध्य 
व रा १.4 नाव देतात. कित्येक फुलोऱ्यात एकच अक्ष 
कालही चनी फुटत नाहीत हा साधा प्रकार झाला. पण कित्येक 
ळी नळ ३ भू म्हणजे मुख्य अक्षाला फाटे फुटून त्याच्या 
सही महर अ चतुर्थ, इत्यादीसुद्धा अक्ष वाढलेळे असतात; 

अश्ून त्यांच्यावरील फुलेही तद्यीच अग्रवर्धी क्रमाने वाटत 


असतात. अशा फुलोऱ्यांच्य भे 
अघतात. अश्या फुळोऱ्यांच्या प्रकारास संयुक्त प्रकार असे म्हणतात. 


असतात (गवते '/, मका '//. 

४, चामरल्प (अंबेळ) : हा फुलोरा चवरीसारखा किंवा झुबक्या- 
सारखा दिसतो (आ० ४); त्याचा मुख्य अक्ष खुजा असतो ब त्याच्या 
टोकाजवळ, छदांचे बगलेत फुले दाटीदाटीने उगबतात. त्यांचे देठ एकाच 
ठिकाणाहून उगवल्यासारखे भासतात, पण फुलांचा क्रम अमिमध्य 
असल्यामुळे हा अकुंठित फुळोरा ठरतो; फुले एकाच पातळीत असतात 
(कांदा, कोथिंबीर, गाजर इत्यादी), 

५. स्तबक (हेड, कॅपिचुटम) : हा फुलोरा जणू एकच फूल 
असल्यासारखा दिसतो; फुलोऱ्याच्या मुख्य अक्षाच्या टोकाकडचा भाग 
जबळजबळ नचेपटा, विस्तीणे अथवा बसकट धुमटासारखा किंबा उथळ 
खळग्यासारखा झालेला असतो. त्याला पुष्पासन (रिसेप्टॅकल) म्हणतात. 
त्याच्यावर असंख्य पुष्पके (फ्लोरेट्स) म्हणजे लहान फुले, दाटीने 
व देठाशिबाय उगबळेळी असतात. केंद्राजवळची फळे अधिक कोवळी 
ब तेथून दूर जावे तो तो ती अधिक जून असतात. स्तबकाची सर्व 


पुष्पबंध (फुठोरा) 


पुष्पके एकाच प्रकारची असणे शक्य आहे. पण सूर्यफूल, शेवंती, 
शिनिया इत्यादींच्या स्तवकात दोन प्रकारची पुष्पके आढळतात; 
स्तवकाच्या किनारीजवळ, पाकळ्यासारखी दिसणारी किरणपुष्पक्रे 
(रेफ्लोरेटूस) असतात ब त्यांच्या आठली व स्तबकाचा बहुतेक सर्व 
भाग ब्यापणारी फुळे वेगळ्या आकाराची व रंगाची असतात, त्यांना 
बिंत्रपुष्पके (डिस्कफ्लोरेट्स) म्हणतात (आ० ५). किरणपुष्पकांच्या 
बाहेरील भागावर खवल्यातारख्या किंबा पानासारख्या, हिरव्या छदांचा, 
एखादा वेढा किंवा अनेक वेढे असतात, त्यांना छर्मंडळ (इन्व्होल्यूकर) 
म्हणतात. चामरकल्य फुलोऱ्यासही असे छदमंडळ असते. 

अकुंठित फुलोऱ्याचे आणखी काही प्रकारही आढळतात. (कुंभा- 
सनी : बड, पिंपळ; स्थालीकल्प : डॉस्टेंनिया), वर उल्लेख केल्या- 
प्रमाणे साध्या प्रकारांच्या मूळ साच्याची पुनरात्रत्ती होऊन तयार 
झालेले संयुक्त फुलोरेही पाहावयास मिळतात; (कोथिंबिरीचा संयुक्त 
चामरकल्प, आंबा व निंत्र यांची संयुक्त मंजरी). मुख्य अक्षावर अनेक 
शाखा थोड्याफार अनियमिउपणे असल्यास फुलोऱ्याला परिमंजरी 
(पॅनिकल, आ० ६) म्हणतात (मका, ओटस्‌ इत्यादी). 

(ब) छुंठित फुलोरा : (सायमोज, डेफिनेट) : या प्रकारच्या फुलो- 
र्‍यांच्या मुख्य अक्षाच्या टोकाशी फूल येते. त्यासुळे मुख्य अक्षाची वाढ 
थांबते, म्हणून त्यांना कुंठित फुलोरे म्हणतात. त्यानंतर मुख्य अक्षाच्या 
बाजूस फांद्या येऊन व त्यांच्या टोकाशी फुले येऊन त्यांचीही वाढ खुंटते. 
मुख्य अक्षावरील फुले आधी व त्याच्या बाजूच्या फांग्रावरील फुले 
नंतर उमलतात म्हणजे फुळे उमलण्याचा क्रम तलवर्धी (बेसीपीटल) किंवा 
अपमध्य (संट्रिफ्यूगळ) असतो. अश्या फुलोऱ्याकडे वरून पाहिले असता 
मध्यभागी जून फुळे व मध्यभागापासून दूर जाताना अधिकाधिक 
कोवळी फुळे आढळतात. कुंठित फुलोऱ्यांचे मुख्य प्रकार पुढील होत: 

१. एकपाद्‌ वल्लरी (युनिपेरस साईंम) : मुख्य अक्षाच्या टोकाशी 
फूल आल्यावर त्याच्या बाजूला एकच फांदी फुटते व तिच्या टोकाशी 
फूळ झाल्यावर तिलाही एकाच बाजूस एक फांदी व तिच्यावर फूल येते 
ब असाच प्रकार पुन्हा पुन्हा घट्टून येऊन फुलोरा बनतो. यामध्ये काही 
फरक पडून झुंडी, सर्पगती (आ० ७ व ८) व व्यजनवल्लरी हे उपप्रकार 
झाळेळे आढळतात (गेळफळ/, हॅमोेया ५). 

२, द्विपाद वळरी (बायपॅरत साईम) : मुख्य अक्षावर एकच फूल 
आल्यावर त्याच्या दोन बाजूस एकेक फूल येते (मोगरा), किंवा एकेक 
फांदी फुटते; अद्या बाजूच्या फांद्या व त्यानंतर फुटणाऱ्या फांद्या तशाच 
प्रकारे वाढतात व त्यांना तद्याच प्रकारची फुळे येतात (सायली, 
बनजाई, चमेली, विळायती एरंडी इत्यादी), अदा वलूऱ्यांना 
द्विशाखावळरी (डायकेसियम) म्हणतात (आ० ९). फक्त तीनच फुले 
असल्यास साधी वल़री म्हणतात. 

३. अनेकपाद वलरी (पॉलिकेसियम) : मुख्य अक्षाच्या टोकावर 
फूळ आल्यानंतर त्याच्या बाजूवरील छदांचे बगलेतून त्याच पेऱ्यावर 
अनेक दुय्यम ब तिय्यम फांद्या (अक्ष) फुटून प्रत्येकीचा स्वतंत्र फुलोरा 
बनतो, किंवा प्रत्येकीवर एकच फूळ येते (राईकुडा), असा फुलोरा 
चामरकल्पासारवा भासतो. 

(क) संमिश्र फुलोरा : (मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेन्स) : काही वनस्पतींना 
येणाऱ्या फुलोऱ्यात बर वर्णन केलेल्या कुंठित व अकुंठित रचनांचे 
मिश्रण असलेले आढळते. एकूण फुलोरा अकुंठित (किंबा कुंठित) पण 
घाच्या अक्षावस्चे लहान फुलोरे कुंठित (किंबा अकुंठित) म्हणजे उळट 
मकारचे असा प्रकार असणे शक्‍य असते (भोसाडी//, पानचेटीचा 


७ 


पेल्यासारवा (चप्रकरूप, सायथियम) फुलोरा याच संमिश्र प्रकारात 
मोडतो. तुळस व सव्ज्ञा यांच्या मंजिऱ्या याच प्रकारात येतात, त्यांना 
पुंजवलरी (व्हटिंसिलेस्टर) म्हणतात (तुळस '/,/. 

पाईन, फर, देवदार यासारख्या वनस्पतींचे साधारण त्रिकोणाकृती 
किंवा भोवऱ्याच्या आकाराचे असे जे बीजोत्पादक इंद्रिय असते त्याला 
शंकू (स्ट्रॉबिलस, कोन) असे म्हणतात. काहींच्या मते शंकू हा फुलाचा 
एक प्रकार आहे; इतर काही त्याला फुलोरा म्हणतात (पाईन /, 
केवदार*/). 

फुलोऱ्यांच्या दोन सुख्य प्रकारांची तुलना करून पाहिली तर असे. 
दिसून येते की, अकुंठित फुलोऱ्यांची विशेषतः स्तबक, चामर व गुलच्छ 
यांची सर्ब फुले जवळ जबळ एकाच वेळी उमलत असतात. त्यांच्या 
उमलण्याचा एकूण अवघी सापेक्षतः अल्प असतो, त्या अल्पकालावधीत 
बीजनिर्मितीस अनुकूल अश्शी परिस्थिती असेल्च असे नाही व ती 
प्रतिकूल असणेही दाक्य असते. शिवाय काही आकस्मिक कारणाने 
कोवळ्या मंजरीचे टोक मोडून गेले तर नवीन फुले निर्माण होण्याची 
क्रिया अल्पकाल तरी थांबते. 

उलट, कुंठित फुलोऱ्यात प्राथमिक आक्षाच्या टोकास फूल येऊन 
अक्षाची वाढ खुंटल्यावर त्याच्या बाजूवर फांद्या फुटुन त्यांना फुले येणे 
या प्रक्रिया घट्टून येण्यास सापेक्षतः अधिक काळ लागत असतो. प्राथमिक 
अक्षाच्या फुलाच्या मानाने मागाहून निर्माण झालेल्या तिसर्‍या, चौथ्या 
इत्यादी प्रतीच्या अक्षावरीळ फुले सापेक्षतः वरीच नवी असतात व ती 
बाहेरच्या अधिक उघड्या भागात असतात. त्यांचा उगम व वाढ चाढू 
असताना अधिक जुन्या व सापेक्षतः अधिक सुरक्षित भागातल्या फुलांची 
बाढ पूर्ण होऊन त्यांच्यापासून झालेली फळेही पिकू लागतात. आणखी 
असे की, काही आकरिमक कारणाने कुंठित फुलोऱ्यांचे अग्र तुटे तर 
एखादे फूल नाहीसे होते पण बाजूच्या अक्षांची वाढ स्वाभाविकरीत्या 
चाळू राहात असते. शिवाय एकूण फुटोऱ्यांच्या विकासाचा अवधी 
सापेक्षतः अधिक असल्यामुळे हवामानाच्या फेरबदळात एकूण 
फुलोऱ्यापैकी. काही फुलांना अनुकूल परिस्थिती प्रात होण्याचा 
किंबा प्रतिकूल परिस्थिती टळण्याचा संभव असतो. हे फायदे लक्षात 
घेतळे तर कुंठित फुलोरे हे अधिक प्रगत होत असे म्हणता येईल 
व ते अकुंठित फुलोऱ्यांचा विकास होऊन उद्भवळे अशी कल्पना 
प्रचलित आहे; परंतु यासंबंधी मतभेद आहेत. कुंठित प्रकारापासून 
अकुंठित प्रकार उद्धवळे असावेत असेही कित्येक वैज्ञानिकांचे मत आहे. 
प्रारंभीच्या फुळझाडास फांद्यांच्या टोकाशी एकेक अशी फुले येत 
असावी. त्यानंतरची अवस्था म्हणजे कुंठित प्रकारातीळ तीन फुलांची 
साधी वरी ही होय; तिच्या पुढच्या अवस्था म्हणजे दुय्यम इत्यादी 
पाश्चिक अक्ष असणाऱ्या द्रिपाद इत्यादी वळरी. पुढे अश्या वलरींच्या 
पाश्चिक अक्षांचा ऱ्हास होत जाऊन अकुंठित मंजरीच्या प्रकारांचा 
उद्भव व विकास झाला असावा, असेही कित्येकांचे मत आहे. वरीळ 
दोहोपैकी कोणतेही मत आह्य धरले तरी आजचे विविध फुलोरे हे 
यदृच्छया किंवा आकस्मिक रीतीने उद्भवले नसून पद्धतशीर क्रमविकास 
(एव्होल्यूशन) होऊन, साथ्या फुळोऱ्यांपासून अधिक गुंगागुंतीची स्चना 
असणारे फुलोरे उत्पन्न झालेले आहेत, या गोष्टी मात्र सबोतच मान्य 
आहेत. फुलोऱ्यांच्या क्रमविकासाचा प्रश्न सपुष्प वनस्पतींच्या कम- 
विकासाशी निगडीत असणे स्वाभाविक आहे. सपुष्प वनस्पतींचे पूर्वज व 
त्यांची वांशिक परंपरा अद्याप निश्चित नाही, त्यामुळे वर चर्चा केलेल्या 
कुंठितअकुंठितांच्या परस्परसंबंधाचा प्रश्न अद्याप बिवाच आहे. तथापि, 


ष्ट 


बहुसंख्य वनस्पतिज्ञांच्या मताचा कोल, रोवटी दिलेल्या विचारसरणीकडे 
अधिक झुकलेला आहे ही गोष्ट ध्यानात ठेवणे जरूर आहे. 


संदर्भ : १. & यर्णाऱ०वप०0 ०07 (० 8951९10110 3018119 यात 
झ०0०108शअ-नचा 8, उ.प.; €91टप 9, 1964. २. ए०9- 
९1008९१189 ० ॥॥९ छांलणळ्ट्टाल्या $8ल810९5--९५789, 
5.; ९ ९०11, 1963. 


परांडेकर, दां आ० 
प्रतिध्वनी : एखाद्या विस्तीणे ब उंच तुटलेल्या कड्यासमोर उभे 
असताना किंवा खोळ विहिरीच्या काठावर उभे राहून वाकून तिच्या 
तळाकडे पाहात असताना आपण आरोळी ठोकली तर किंचित कालानंतर 
मूळच्या आरोळींसारखाच ध्वनी कधी कधी ऐकू येतो किंवा आपण 
एखाद्या मोठ्या प्रेक्षागरहात भाषण ऐकत असताना कधीकधी असा 
अनुभव येतो की वक्त्याने उच्चारळेला एखादा शब्द कानावर पडल्यावर 
थोड्याच वेळाने त्याच्यासारखाच भ्वनी ऐकू येतो. वरील दोन्ही गोष्टी 
प्रतिथ्वनीचे प्रकार होत. मूळ शब्दाचे म्हणजे ध्वनीचे तरंग कड्याच्या 
हृष्ठापासून, विहिरीच्या तळापासून किंवा प्रेक्षागरहाच्या छताभिंतींपासून 
परावतित होण्यामुळे मूळ ध्वनीच्या मागोमाग ऐकू येणारे असे प्रतिध्वनी 
निर्माण होत असतात. एखादा ध्वनितरंग एखाद्या संक्रमण माध्यमात 
एका किंवा अधिक बिंदूंपाशी परावर्तित होऊन किंब्रा इतर रीतीने परत 
येत असेल व मूळच्या, सरळ संक्रमित झालेल्या तरंगाहून तो वेगळा 
आहे असे कळून येण्याइतक्‍्या पुरेशा कालावधीने तो येऊन पोचत 
असेल तर त्याला प्रतिध्वनी म्हणतात. प्रतिश्वनी निर्माण होण्यासाठी 
विशिष्ट, अनुकूल गोष्टी असान्या लागतात. ध्वनितरंगांच्या आड एखादी 
बस्तू आठी पाहिजे व त्या वस्तूचे आड येणारे प्रष्ट ्वनितरंगांचे परावर्तन 
होईल इतके सपाट म्हणजे ध्वनितरंगांच्या लांबीच्या मानाने ज्याच्या 
दष्टाच्या खडबडीतपणाची महत्ता उपेक्षणीय आहे असे असावे लागते. 
तसेच, मूळचा ध्वनितरंग व परावर्तित ध्वनितरंग हे येऊन पोचण्यात 
सुमारे १/१५ सेकंद इतका तरी काळ लोटळा पाहिजे, म्हणजेच परावर्तित 
तरंग म्हणजे प्रतिध्वनी, वेगळा ओळखता येतो. म्हणून ऐकणाराचे 
स्थान व परावर्तन घडवून आणणारी वस्तू ही पुरेशी, सामान्यतः समारे 
तेवीस मीटरांपेक्षा अधिक दूर असावी लागतात. परावर्तित ध्वनी अर्थात 
ऐकू येण्याइतका मोठा असावा लागतो. जेथे ध्वनीचा उगम झाला 
त्याच स्थानी प्रतिध्वनी ऐकू येण्यासाठी परावर्तनाची दिशा तशीच 
सरळ असली पाहिजे. ती तशी नसून संक्रमणाच्या दिशेस कोन करून 
असली तर ज्याने ध्वनी निमीण केळ त्याला प्रतिध्वनी ऐकू न येता तो 
इतर कोणास ऐकू जाईल. ी 
निसर्गात आढळणाऱ्या प्रतिध्बनींचे मुख्य प्रकार पुढील आहेत : 


दरीच्या समोरासमोरील 
झालेल्या ध्वनितरेंगांमुळे उर 


भिंतींवर आदळून परावतित 
त्पक्न झाळेळे अनेक प्रतिध्वनी, 


प्रतिध्वनी 


(१) एकेरी प्रतिध्वनी : म्हणजे एकदाच ऐकू येणारा प्रतिध्वनी. (२) 
अनेक प्रतिथ्वनीः काही विशेष परिस्थितीत एकाच मूळ आवाजाचे 


'अनेक प्रतिध्वनी ऐकू येतात. मूळच्या ध्वनितरंगांचे, एका प्रष्ठापासूत 


दुसऱ्यावर, त्याच्यापासून तिसऱ्यावर अद्या अनेक प्रृष्ठांवर परावर्तित 
झालेले ध्वनितरंग परत येण्यामुळे अनेक प्रतिध्वनी निर्माण होतात. 
प्रत्येक पराव्तनाच्या वेळी बराचसा ध्वनी शोप्रिला जात असल्यामुळे, 
प्रतिथ्वनी उत्तरोत्तर अस्पष्ट होत जातात. खोल, अरुंद दऱ्यात असे 
प्रतिध्वनी ऐकू येणे शक्य असते. (३) निनादः एकानंतर किंचित 
काळाने एक अशा रीतीने अनेक प्रतिध्वनी न येता ते परस्परव्यापी 
रीतीने म्हणजे पहिला संपण्याच्या आत दुसरा, तो संपण्याच्या आत 
तिसरा अद्या क्रमाने आले म्हणजे जो एकूग आवाज होतो त्याला 
निनाद म्हणतात. एखाद्या खोलीत ध्वनी निमोण होताच, तिच्या मिंवी, 
छत व जमीन यांच्यासुळे ध्वनितरंगांचे परावर्तन होण्याच्या प्रक्रिया सुरू 
होतात व खोली मोठी असेळ तर त्या काही सेकंदांपर्यंत टिकणे राक्‍य 
असते. एखाद्या मोठ्या व जबळजवळ रिकाम्या खोलीत कोणी बोलत 
असताना त्याच्या बोलण्याने उत्पन्न झाळेळे तरंग अनेक स्थानांपासून 
परावर्तित होत असतात व कित्येक तरंग अनेक वेळा परावर्तित होण्याचीही 
राक्‍यता असते. अद्या परावर्तित तरंगां ळे उत्पन्न झालेल्या र 
प्रतिथ्वनींमुळे निनाद होत असतात. आपण त्यांना आवाज घुमतो असें 
म्हणतो. निनाद मोठा नसला तर वक्त्याचे बोलणे ऐकू येण्यात अडचण 
येत नाही. त्रासदायक निनाद उत्पन्न होऊ नयेत अद्यासाठी आधुनिक 
प्रक्षागरहांच्या बांधणीत व रचनेत अनेक उपाय योजिलेळे असतात. 

(४) सहसंवादी प्रतिध्वनी: अश्या प्रतिथ्वनीत मूळ ध्वनीतील स्वरापेक्षा 
प्रतिथ्वनीतील स्वर एका सप्तकाने वस्चा असतो. वृक्षांचा समूह, तुटक 
एष्ठे असणाऱ्या किंवा ल्हान वस्तू आड येण्यामुळे असा प्रतिध्वनी 
निमोण होतो. ध्वनितरंगलांबीच्या महत्तेशी तुल्य अश्या वस्तूचा 
अडथळा झाला असता *्वनितरंग प्रकीर्ण होतात ब केवळ परावर्तनाच्या 
नियमास अनुसरून असणाऱ्या दिशेनेच न जाता सर्वच दिद्यास जातात. 
मूळ ध्वनीतीळ गुणितस्बर व पायाभूत स्वर यांचे तीत्रतेचे प्रमाण, व 
प्रकीरित ध्वनीतील गुणितस्वर व पायाभूत स्वर यांचे तीब्रतेचे प्रमाण; 
यांची तुलना केळी असता असे आढळून येते की, प्रकीरित श्वनीतीळ 
गुणित स्वराची तीव्रता पायाभूत स्वराच्या तीव्रतेच्या सोळापट असते, 
म्हणून प्रकीरित ध्वनीतीळ पायाभूत स्वर झाकळा जाऊन गुणित स्वरच ऐकू 
येतो. ५. संगीत प्रतिध्वनीः ज्यांचे अंतर ध्वनीच्या उगमस्थानापासून 
नियमितपणे वाढत जात आहे अक्ा वस्तूंचा, उदाहरणार्थ सारख्याच 
अंतरावर रांगेने असणाऱ्या एखाद्या कुंपणाच्या खांबांचा अडथळा थेर 
असला म्हणजे ध्वनीतरंगांचे परावर्तन किंवा प्रकी्णन घडून येण्यामुळे 
संगीत प्रतिध्वनी निर्माण होतो. अशा वस्तूंच्या रांगेशोजारी उभे राहून 
टाळीं बाजविठी किंबा इतर एखादा आवाज अकस्मात निर्माण केढा 
म्हणजे त्या निरनिराळ्या उभ्या अडथळ्यांमुळे प्रत्येकी एक व एकानंतर 
अत्यल्प ब नियमित काळाने एक असे प्रतिध्वनी निर्माण होतात. 
सर्ब एकत्र मिसळून एक नादयुक्त स्वर तयार होतो म्हणून त्याला संगीत 
प्रतिध्वनी' म्हणतात. 

प्रतिध्वनीचा उपयोग : ध्वनीतरंगांचा वेग माहीत असल्यास एका 
स्थानी उत्पन्न झालेल्या ्वनीतरंगांना दुसर्‍या स्थानी पोचून व तेथून 
परावतित होऊन मूळ जागी परत येण्यास लागणारा कालावधी मोजला 
म्हणजे त्या दोन स्थानांतील अंतर काढता येते. उदाहरणार्थ शीत 
प्रदेशातील महासागरातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांच्या मागीत पाण्यावर 


प्रभावती-गुप्ता-प्रसवपूर्व देखरेख 


तरंगत असणारे हिमगिरी कित्येकदा येतात. असा एखादा हिमगिरी 
जहाजापासून किती अंतरावर आहे हे काढण्यासाठी प्रतिध्वनीचा 
उपयोग होतो. बोटीवरीळ निरीक्षकाने भोंगा वाजविल्या व १० सेकंदाने 
त्याचा प्रतिथ्वनी त्याळा ऐकू आळा तर ध्वनीचा हवेतील वेग दर 
सेकंदाळा ३३० मीटर असल्यामुळे हिमगिरी सुमारे १,६५० मीटर 
अंतरावर आहे असे कळून येते. 
पहा : प्रतिध्वनिमापक; इमारतींचे ध्वनिशात्र. 
भावे, श्री० द० 
प्रभाव ती-शुत्ता : ही गुप्त सम्राट दितीय चंद्रगुप्त / व त्याची दुसरी 
हाराणी कुवेरनागा यांची कन्या. २९५ च्या सुमारास हिचा विवाह 
वाकाटकांच्या “ ज्येष्ठ शाखेतील द्वितीय रुद्रसेन याच्याशी झाला. द्वितीय 
चेद्रगुतास गुजराथ, सौराष्ट्र आणि माळवा या भागांत अधिराज्य गाजवीत 
असलेल्या क्षत्रपांचा पराभव करून आपली पश्चिम भारतातील सत्ता निष्कंटक 
करावयाची होती. या कामी त्यास विदर्भाधिपती वाकाटांचे साहाय्य 
झाले असले पाहिजे. या दोन राजघराण्यांतील ही राजकीय मैत्री 
विवाहबंधनाने दृढ करण्यात आली असावी. द्वितीय र्द्रसेनाने फक्त पाच 
वषे राज्य केले. त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याचा प्रथम पुत्र दिवाकरसेन 
अल्मवयस्क असल्यामुळे, राजप्रतिनिधी म्हणून प्रभावती-गुप्ताने सुमारे 
पंधरा वर्षे (४०५-४२०) वाकाटक राज्याची धुरा मोठ्या कर्तबगारीने 
वाहिली. तिला सहछ्रामसळत देण्यासाठी द्वितीय चंद्रगुप्ताने आपले काही 


अधिकारी पाठविले होते. त्यांत, कबिकुळगुरू कालिदासाचा समावेश . 


झाला असावा. युवराज दिवाकरसेनही अल्यायुषी ठरला. तयाच्या मृत्यू- 
नंतर ४२० च्या सुमारास प्रभाववी-गुत्ताचा द्वितीय पुत्र दामोद्रसेन हा 
(द्वितीय) प्रवरसेन हे नाव धारण करून बाकाटकऱ॒पती झाला. प्रभावती-- 
शुत्ता रामगिरीस्थामीची उपासक असून दानशूर होती. पुणे येथे उपलब्ध 
झालेल्या तिच्या एका ताम्रपटावरूनच वाकाटकांचा काळ प्रथम निश्चित 
करता आला. 
दांडेकर, रा० ना० 
प्रसवपूबे देख रेस : गरोदरावस्था येणे ही वस्तुतः एक सामान्य 
शारीरिक प्रक्रिया आहे. (गरभारप्ण»/). परंतु आधुनिक समाजाची 
राहाणी अशी आहे की गर्भारपणात काही ना काही वेड्यावाकड्या 
घटना उद्भवण्याचा संभव असतो. म्हणून गरोदर स्त्रीवर नियमित 
ह खरेख असेळ व तिळा योग्य मार्गदर्गीन केळे जाईल अशी व्यवस्था 
हरणे आवद्यक असते. असे काही मूळचेच रोग शरीरात असण्याचा 
संभव असतो की ज्यांच्यामुळे गरोद्रावस्था प्रगत होत असताना 
हानिकारक गोष्टी घडटून येतात. एंवढेच नव्हे तर कधीकधी अशी 
परिस्थिती असते की गर्भारपण येऊ देणे अनिष्ट ठरेल. पहिली व सवोत 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विवाहाकांक्षी जोडपे निरोगी, सुद्दढ घराण्यातले, 
व शरीराने ब मनाने स्वतः निरोगी असले पाहिजे. हृद्ध्याविकार”/, 
जीणे वृक्कविकार / इत्यादींसारखे जुनाट रोग आहेत की काय 
ब असल्यास त्यांचे प्रमाण या गोष्टीही गभीधान होऊ देण्यापूर्वी पा हिल्या 
पाहिजेत. संभोगजन्य गुप्त रोग म्हणजे गरोद्रावस्था व प्रसूती यांना 
मर होत. त्यांपैकी उपद्हा » (गर्मी) या रोगाचे गर्भधारणेवरीळ 
क म क्रमाक्रमाने होत असतात. पहिल्या काही गमेधारणांनंतर 
1भेखाव होऊन अविकसित गभीचा रोवट होतो, पुढील काही गभधारणा- 
ला गभपात होतो, त्या नंतरच्या खेपात समयपूर्वप्रसूती (पुरे दिवस 
ण्यापूबी) व अखेरच्या खेपात पूर्ण दिवस गेल्यावर प्रसूती होऊन 
मृत बालक बाहेर पडते. यदाकदाचित जिवंत मुळे जन्मली तर ती रोग- 


प्र 


दूषित असतात. प्ररम्यामुळे » (प्रमेह) गर्भलाव होणे शक्‍य असते पण 
त्याचे परिणाम मुख्यतः मूळ जन्मल्यानंतर दिसून येतात. मूळ योनि- 
मार्गातून वाहेर पडत असताना त्याचे डोळे रोगाने दूषित होतात आणि 
पुष्कळदा मूळ आंधळेही होते. मुलाच्या आईलाही या रोगाची बाधा 
होणे शक्य असते. रोगाचा संसर्ग योनिमार्गातून वर चढत जाऊन 
पसरतो ब अखेरीस अंडबाहिन्या बंद केल्या जातात व त्यामुळे त्यानंतर 
गर्भधारणा होणे अशक्य होते. या रोगांवर लौकर उपाय करणे आवश्यक 
असते व गर्भधारणा होण्यापूर्वीच ते करणे अधिक प्रशस्त होय. 

प्रसवपूर्व निगाः गरोदरावस्थेच्या शक्य तितक्‍या आधीच्या काळा- 
पासून गर्भिणीची काळजी घेण्यास सुरुवात केली पाहिजे. कारण 
सुरुवातीच्या काळात देखील काही विकार उद्धवण्याचा संभव असतो 
व त्यांच्यांपेकी मुख्य अशा तिघांचे त्रोटक वर्णन करणे आवश्यक आहे. 

अस्थानी गर्भधारणा म्हणजे संसेचित अंडाणू अंडवाहिनीतच स्थिर 
होऊन राहातो. अंडबाहिनी अगदी अरुंद असते व तिचा विस्तार वाढू 
शकत नाही व तिच्यात बाढता अंडाणू मावणे अशक्य असते. त्याच्या 
वाढीमुळे अंडवाहिनी साहजिक तुटून आंतररक्तसाव सुरू होतो व अथात 
अनर्थकारक ठरतो. सुरुवातीसच वैद्यकीय तपासणी करण्यात आढी तर 
अक्षी घटना घडल्याची शंका वैद्यास (डॉक्टरास) येण्याचा संभव असतो 
व रोग्यावर काळजीपूर्वक देखरेख ठेवली जाईल अशी व्यवस्था केली 
जाणे दक्य असते. अद्या देखरेखीमुळे प्रारंभीची लक्षणे दिसून येणे 
व ती दिसून येताच योग्य ते निदान व उपचार केले जाणे रक्‍य होते. 
गर्भाशयाचे पश्चवर्ती विस्थापन होण्यामुळे म्हणजे तो मागे सरकण्यासुळे 
गरोदरावस्थेच्या सुरुवातीच्या कालात आणखी एक उपद्रव होण्याचा 
संभव असतो. त्यामुळे वरचेवर गर्भलाव होण्याचा संभव असतो इतकेच 
नव्हे तर कारागोपनाचीही शक्‍यता असते. म्हणजे गर्भाशय खाली 
दबून श्रोणीत गेल्यामुळे त्या भागावर दाब पटून मूत्रावरोध होतो. 
गरोदरावस्थेच्या सुरुवातीच्या महिन्यात गमिणीळा मूत्रोत्सजन करणे 
कठीण होत असले तर तिने ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. गरोदर- 
पणाच्या सुरवातीच्या महिन्यातीळ तिसरा उपद्रव मोलर गभेघारणा 
होय. या प्रकारात अंडाणूचा अपकर्ष होऊन त्याला द्राक्षासारखे स्वल्प 
येते. अश्या अपकृष्ट अंडाणूची म्हणजे मोळची बाढ अतिशय 
जलद होत असल्यामुळे तीन महिन्यांचा गर्भाशय ५-६ महिन्यांच्या 
गभीशयाएवढा मोठा होतो. रक्‍तसताव वरचेवर होतो. हा उपद्रव 
खरोखरच भयोत्पादक असून वरचेवर होणाऱ्या रक्‍तखावामुळे स्त्रीची 
प्रकती ढासळते आणि तिला रक्तक्षय * (अनीमिआ) जडतो. शिवाय 
मोळ्या वृद्धीमुळे गर्भाशयाला छिंद्रे पडण्याचा संभव असतो अथवा 
काही काळानंतर त्याला दुस्साच्य (1151187417!) अवस्था प्राप्त होण्याची 
शकयता असते. गरोदरपणाच्या कोणत्याही अवस्थेत वरचेवर होणाऱ्या 
रक्‍तसाबाची केव्हाही उपेक्षा करता कामा नये. गर्भारपणातील अधिक 
पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या रक्‍तखावाळा प्रसवपूर्व रक्तखाव म्हणतात. 
हा अपरावरोधाने अथबा नेसर्गिक स्थितीत असलेली वार अकस्मात 
तुटल्यामुळे होतो. अपरावरोधात वार अथवा जरायू गर्भाच्या खाली 
असते. अशा गोष्टींची ताबडतोब काळजीपूर्वक व्यवस्था करणे आवश्यक 
असते. गरोदरपणाच्या अखेरच्या महिन्यांमध्ये डॉक्टरच्या नियमित 
देखरेखीची आव्यकता हली लोकांना पट्ट लागली आहे. नियतकालिक 
वैद्रकीय तपासणीसुळे गभीरपणातील रुधिरविषाक्ततेची अगदी पूर्व 
लक्षणे ध्यानात येतात पण तकी तपासणी न झाल्यास विषाक्‍ततेने कमाल 
मार्यदा गाठून अपस्मार होईपर्यंत ग्मिणीच्या ती ध्यानातच येत नाही. 


६० 


या विकाराची अतिपूर्व लक्षणे, आधी पावलांवर सूज येऊन नंतर ती 
लबकरच पाय, चेहरा आणि सगळ्या दारीरावर पसरणे, मूत्रात आल्ब्यु- 
मिन आढळणे आणि रकक्‍्तदाञ वाढणे ही होत. यांची जर हेळसांड केली 
तर डोकेदुखी, ओकाऱ्या आणि निद्रानाश हे विकार उत्पन्न होतात. 
गर्भिणीने यांची केव्हाही हयगय करू नये. कारण याच्या पुढची पायरी 
अपस्मार ही असून तो गर्भारपण आणि बाळंतपण यातीळ एक अतिशय 
जोखमीचा उपद्रव असतो. पुढीळ महिन्यांच्या तपासणीत, श्रोणीची 
धारिता समाधानकारक आहे की नाही, मुलाचे स्थान कसे आहे (त्याचे 
डोके खाली असणे कमीत कमी धोक्याचे असते), जुळी आहेत की 
काय, अथवा अतिरिक्त द्रव आहेत की काय (यांच्यामुळे प्रसूतीच्या वेळी 
गुंतागुंत निर्माण होते), एखादा गुल्म आहे की काय, रक्तक्षय आहे 
की काय (भारतात गरोदरावस्थेत हा विकार सर्वसाधारणपणे आढळतो), 
रक्त आणि इतर तंत्रे यांत गरोदरपणा आणि प्रसूती यांना हानिकारक 
असणाऱ्या काही असामान्यता आहेत की काय वगेरे गोष्टी डॉक्टरच्या 
ध्यानात येतील, गरोदरपणी योग्य काळजी घेतली तर कित्येक समयपूर्व 
प्रसवांचे निवारण करता येईल, 
गर्भवती स्रीला सर्वसाधारणपणे स्वास्थ्ययुक्त जीवन कंठण्याकरिता 
मार्गदर्शनाची आवश्‍यकता असते. तिचा आहार साधा आणि संतुलित 
असावा. गर्भिणीने नेहमीपेक्षा दुप्पट आहार घेतला पाहिजे हे म्हणणे 
चूक आहे. तिला कॅल्शियम आणि इतर लवणे, बिशेषतः लोहाची, 
सहज आत्मसात होऊ दाकणारी प्रोटीने आणि व्हिटॅमिने यांच्या भरपूर 
पुरवठ्याची जरूरी असते. द्रवपदार्थ देखील सढळ हाताने घेणे आवश्यक 
आहे. जेवणाच्या वेळी दाक्य तितके कमी पाणी प्यावे पण इतर वेळी 
बाटेल तितके पिण्यास हरकत नाही. कडक चहा आणि कॉफी टाळावीत. 
गर्मिणीने मळ-विसजन नियमितपणे होण्याविषयी आणि लघ्वीळा 
साफ होण्याविषयी काळजी घेणे आवड्यक आहे. मूत्रनिस्सरण जर 
अपुरे किंवा थोडे असेल तर त्याची केव्हाही उपेक्षा करू नये. गर्भिणीने 
स्वतःच्या प्रकृतिस्वास्थ्याकरिता व्यायाम, विशेषतः मोकळ्या हवेत, 
घेणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे रुधिराभिसरण उत्तम स्थितीत चाळू रहाते 
आणि स्नायूंची सजता वाढून प्रसूती सुखरूप होते. रात्री आठ तास 
झोप आणि दुपारी विश्रांती हितावह होत. कपडे (बिरोषतः कमरेभोब- 
ताळ्चे) हळके असावेत, दातांकडे विशोष लक्ष देणे आवद्यक आहे, 
कारण गर्माला कॅल्शियमचा पुरवठा होत असल्यामुळे गर्भिणीळा दंतकोथ 
होण्याचा संभव असतो. मूळ अंगावर पिऊ लागल्यावर स्तनाग्रांना भेगा 
किंबा चिरा पड्ठ नयेत म्हणून त्यांची आधीपासून काळजी घेणे आवश्यक 
असते. पहिल्या तीन महिन्यात गरोदर स्रीचे बजन कमी होण्याची 
शकयता असते परंतु त्यानंतर दर महिन्याळा सव्वा ते अडीच किलोग्रॅम 
(३ते५ पौंड) याप्रमाणे स्थिरपणे ते बाढत जाते. वजनाच्या अमर्याद 
बाढीकडेही टुट्क्ष करता कामा नये. मुख्यत्वेकरून गर्भवती स्त्रीने 
भनेदी आणि समाधानी असणे आवश्यक आहे, 
जिराड, जञे० (इं०) 
कचे, ज० नी० (म० 
की १ पज हा खेळ ढाळ व तरवार बोराच्या क. 
नारिध्य, गिरीश, प्रा वि जत तसेच चपळाई, 
गोताला य वि वधान इत्यादी अनेक गुणांचे शिक्षण या 


न. साधने : (१) फरी- ८ ते ११ इंच व्यासाची, आत बुरणूस 
"कर, कापूस इत्यादी घालून त्यावरून चामड्याने घट्ट शिवलेली 
् अ... | 


फरीगदका 


मजबूत किनारीची फरी असावी, हातात धरण्याकरता मागीळ बाजूस 
चामड्याच्या भक़म वाद्या चांगल्या शिवलेल्या असाव्यात. हे बचावाचे 
साधन. (२) गदका-याकरता वेताची अथवा वेळूची दीड ते दोन 
इंच व्यासाची काठी घेऊन त्यावर चामड्याची खोळ शिवावी, हातात 
धरण्याच्या जागी मूठ, वुरणूस, कापूस इत्यादी घाळून त्यावर 'ामड्याने 
शिवून तयार करावी. मुठीच्या बोटांच्या संरक्षणाकरता त्याजागी तसाच 
शिवठेळा व मढवळेला परज (लंगोट), बोटावरून येणारा पट्टा तयार 
करावा, मुठीच्या वर व खाळी लाकडी वाटोळे गोळे, मूठ चांगली 
असावी म्हणून बसवतात. बोचणारे खिळे वा शिवणी कोठेही असू. 
नयेत. ळढत अथबा दंद्र याचा सराव करण्याकरता तरवार वापरली, 
तर लहानमोठ्या जखमा होऊन अपाय होण्याची शक्‍यता असत. 
या दृष्टीने शिक्षण घेत असताना पूर्वतयारी म्हणून अश्या सरावाकरता 
ढाळतरवारी ऐवजी फरीगदक्‍्याचा वापर करता येतो. पुढे याच 
पद्धतीने ढाळतरवार वापरावयाची असते. पोषाख हाळचालीला अडथळा 
न आणणारा असा सुटसुटीत असाबा- अर्धी विजार (आत जी 
अध्या बाह्यांचा गंजिफ्रांक अथवा कुडते. छूट (सूट-अनिग्ध चढाई 
बचाव)चा खेळ खेळताना मात्र 
या पेक्षा अधिक संरक्षण 
असावे. डोके ब कान याकरता 
भक्कम व कठीण परंतु मऊ, 
न बोचणारे असे दिरस्त्राण 
व कानटोपी असावी. छाती व 
पोट यांकरता जाड गादीसारख 
जाकीट अथबा बंडी असावी. 
कोपरापर्यंतच्या हातांचे संरक्षण 
करण्याकरता बुरणूस लोकर! 
कापूस इत्यादी घाळून जाय 
चामड्याने शिवून दार 
करावीत, खेळाकरता जागा 
सपाट, वाळू, खडे व खाच" 
खळगे नसलेली, वीस फूट 
त्रिज्येच्या वर्ठुळाइतकी, अथवा 
२०>८२० फुटांच्या चौरसाची 
असावी. घाई व (छूट) सट ँ 
फरीगदका या खेळाचे 

प्रकार आहेत. खेळातील 
पवित्रे, मार, बचाव ह्त्यादी 
कोशल्यांचा चांगला सराव व्हावा म्हणून एका पाठोपाठ साखळी न 
अथवा मिलन पद्धतीने बसविळेळे ठराविक मार व बचाव यांच्य 
हालचालींचा एकेक धडा असतो आणि क्रमाक्रमाने की 
वाढावे म्हणून असे प्रगतिपर घडे अथवा घाया आखल्या बहा 
सूट अथवा छूट या प्रकारात अशा पूर्वसंकेताने ठरळेल्या हाळचा': 
मार, बचाव नसतात. खेळणारे-ळढणारे-दोघे एकमेकांवर स 
सापडेल त्याप्रमाणे अनिर्बंध पण काही मूलभूत नियमांस धरून मार 
व बचाव करीत असतात. घाडूचे चांगळे पूर्वशिक्षण व सराव झाल्यानंतर 
छूटचा प्रकार खेळावयाचा असतो. या खेळाच्या सामन्यांकरता हांच 
प्रकार असतो, 


भारतातीळ या खेळाच्या काही परंपरा पुढे दिल्या आहेत. मूलभूत 


२. फरी उलट व सुलट बाजू 


फिनटंड (सूऑमी) 


तत्त्वे एकच परंतु प्रत्येक परंपरेत शिकवणे ब हालचाली यांत थोडा फरक 
आहे. (१) रामसिंग वस्ताद याची हनुमंती घाई व बजरंगी लकडी, 
(२) शाळिग्राम वस्ताद याची हनुमंती लकडी, (३) मिद्रा जानमिया 
याची सुलतानी, (४) सैय्यद बाकर अल्ली याची अलीमदन व सुरखी 
य डू कमाजी व आनंदराव साकोरे यांची शेरध्वज व कर्नाटकी 
त त्या परंपरांची नावे. नागपूर, इंदूर, बडोदा, सातारा, मुंबई, 
पुणे, कोल्हापूर इत्यादी भागांत पूवापार परंपरेने चालविलेल्या अनेक 
आलाड्यांत व व्यायामसंस्थांत फरीगदका खेळला ब शिकवला जातो. 
अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडळाने १९३६ मध्ये लाठी व 
फरोगदका-छूट या मर्दानी खेळांच्या सामन्यांचे नियम प्रथम केले. 
अनुभबाप्रमाणे यांमध्ये १९३८, १९४५, १९४८ व १९५० या वर्षी 
जरूर ते फरक करून पुस्तकाच्या चार आवृत्त्या काढल्या, मंडळाच्या 
प्रतिवर्षी होणाऱ्या आंतर्विभागीय सामन्यांमध्ये या खेळाचा समावेश 
तोती, -क टे सामनेही फार चांगळे व कोशल्यपूर्ण होत. आता या 
जो लोप ड क्‌मी झाळेळी आहे ब तो फारसा खेळला जात 
- सामन्यांमध्येही याला फारसे स्थान सध्या दिलेले दिसत नाही. 

माते प्रारंभी सांगितलेल्या अनेक सदूयुणांचा या खेळाच्याद्वारे 
बर ण्याच्या दृष्टीने खेळाडू, शिक्षणसंस्था व शासनसंस्था यांच 

ग ळाकडे लक्ष वेधणे अवश्य आहे. 
: १, व्यायाम ज्ञानफोश खंड २ व ४-सुजुमदार, द. चिं.; बडोदे, 
१९३७ व २९, २. भारतीय व्यायाम-माणिकराव, ग. य.; 
पुणे, १९५९, २. फरीगदका (लकडी)-मुजुमदार, द. चिं.; 

बडोदे, १५३२, 

ज्र नातू, मो० ना० 
फिनलंड (स्‌ऑमी) : भूवर्णन : आकारमानाने यूरोपातील 
जय क्रमांकाच्या या राष्ट्राचा विस्तार अक्षवृत्त ५९ २०' ते ७० ५' 
र्से रेखाशत्त १९० ७' ते ३१०३५ पूर्व या दरम्यान आहे. याच्या 
चानी तीन आखात व दक्षिणेकडील फिनलंड्चे आखात 
सा १,१०० किलोमीटरची किनारपट्टी सोडली तर फिनलंडची 
नो मूळ डे स्वीडनशी ५२३६ किलोमीटर, उत्तरेकडे नॅविशी ७ ३ 
वनाचे पूर्वेकडे रशियाशी १,२६९ किलोमीटर मिडठेली आहे. 
रकुलक १,१६० किलोमीटर पसरलेल्या फिनलंडचे क्षेत्रफळ २, २७,००१ 
पाहा कू, असून यातील ही १,६१२ चौ० कि० मी० प्रदेदा 
क व्यापलेदा आहे. फिन लोकसंख्या १९६२ साठी 
१,००,००० होती. द 
व र गोशकाचल्या फिनलंडचे तीन विभाग पडतात : किनारपट्टी, पठारी 
यवर प्लॅंड /. फिनळंडची किनारपट्टी ५५-६५ ण्य कध्या 
व. च तिची उंची समुद्रसपाटीपासून सुमारे एक मीटर वाढत 
काड वी ळेंडचा किनारा उथळ व खडकाळ परंठ दंतुर असून सभोवती 
का हजारांवर बेटे आहेत. त्यांचा प्रामुख्याने पसारा नेकरत्येकडे 
आधिपत्य क्वेनन्मा (ओटँड) हे त्यांतील प्रमुख बेट व इतरही बेटे फिनळंडच्या 
निट त्याखाळी आहेत. दख्खनच्या पठाराप्रमाणे अतिप्राचीन खडका- 
भांग चय शील्ड) बनलेल्या पठाराने फिनलंडचा मध्य १ दक्षिण 
नु अ आहे. त्याची उंची समुद्रसपाटीपासून सरासरी १२०-१८० 
मो ती पूर्वनेत्रुत्येकडून पश्चिमहैश्यान्येकडे वाढत जाते. व 
भं छहानमोठी ७७५.००० सरोवरे आहेत. आर्क्टिक ला 


> च १ १५ तौ :--* 
केडीळ फिनळंडचा * प्रदेश डोंगराळ ब जंगली असून तो लयकत 


म्हणून ओळ 
ते ओळखला जातो. फिनलंडची सारीच भूमी म्हणजे हिमयुगीन 


६१ 


घडामोडी व हिमनद्या यांच्या कार्याचा परिणाम होय. असंख्य सरोवरे, 
दल्दळ, एस्कर, डूमटीन, घळी, दऱ्या, टेकड्या असे फिनलंडचे भूमिस्वरूप 
असून समुद्रसयाटीपासून १,२२४ मीटर उंच असलेले हालत्यातूनतूरी 
नावाचे शित्वर फिनळंडच्या वायव्येकडे आहे. अशा भूमिस्वर्पाची 
जमीन साहजिकच हिमोढापासून बनलेली असून निकृष्ट दजाची आहे. 
येथीळ त्यातल्यात्यात महत्त्वाची खनिजे तांबे, लोखंड, जस्त हो असून 
त्याशिवाय निकेळ, शिसे, चांदी, सोने हेही सापडतात. कोळसा, पेटोळ 
यांचा अभाव फिनळंडने जलविद्मुतनिर्मितीने भल्न काढला आहे. केमी, 
ओऊल, तोनिओ, व्योक्सी, कोकेमाकी या फिनलंडच्या प्रमुख नद्या 
असून व्योक्‍्सीवर इमात्रा नावाचा मोठा धबधबा आहे. फिनलंडचा एक 
दशांश भाग सरोबरांनी व्यापा असून त्यांतील प्रमुख ओऊल्यारवी, 
साईमा, केटेळे, पीएल्ियारवी, नातीयार्वी व उत्तरेकडील इनारी ही होत. 
शाक्य त्या ठिकाणी काळवे काहून देशभर जल्मागीचे जाळे बनविठे 
आहे. हे जल्मार्ग एकूण ४१,००० किलोमीटर लांबीचे आहेत. पाईन, 
स्यू, बचे, ओक, मॅपल इत्यादिकांच्या जंगलांनी देश्याचा तीनचवुथोश 
भाग व्यापलेल्या फिनलंडळा हे जल्मार्ग फास्च उपयुक्त झाले आहेत. 
हॅपढैंडचा भाग वगळल्यास फिनलंडचे हवामान त्याच अक्षवृत्तातील 
इतर देशांच्या मानाने सौम्य आहे. एप्रिळ ते सप्टेंबर हा इथला 
उन्हाळा तर ऑक्टोबर ते मार्च हा हिवाळा. येथे पाऊस वर्षमर रिम- 
झिम पडत असतो. दक्षिण भागात ५ महिने तर उत्तरेकडे ७ महिने 
बर्फ पडत असते. एकूण पर्जन्य दक्षिणेकडे वार्षिक सरासरी ७०० मिलीमीटर 
तर उत्तरेकडे ४०० मिलीमीटर पडतो. उन्हाळ्यात दक्षिणेकडे १८-१९ 
तासांचा दिवस असून सरासरी उष्णतामान १ ३९-१७? सें० इतके असते. 
उत्तरेकडे सूये ७२ दिवस मावळत नाही. हिवाळ्यात दक्षिणेकडे रात्र 
१८-२० तासांची होऊन सरासरी उष्णतामान -३"सें० ते -१४ सें० 
प्थत असते. उत्तरेकडे रात्र हळूहळू मोठी होत जाऊन ५१ दिवस सूर्यच 
उगवत नाही. या हबामानात राहू शकणारे प्राणी रेनडिअर, एल्क, 
अस्वले, लांडगे, ससे, कोल्हे हे. येथे प्रामुख्याने सापडतात. सस्तन 
प्राण्यांच्या एकूण ६४ जातींची फिनळंडमध्ये नोंद आहे. याशिवाय नद्या 
ब सरोवरांतून मासे ब या हवामानात राहणारे विपुल पक्षी यांनी 
फिनळंडचे प्राणिजीवन बहुरंगी बनविळे आहे. 
इतिहास $ पहिल्या शतकाच्या सुमारास होऊन गेलेल्या टॅसिटस या 

रोमन इतिहासकाराच्या पुस्तकात फिनी ळोकांचा उल्लेख प्रथम आढळतो. 
पण ते वर्णन फिनलंडचे आदिवासी लॅप यांच्याविषयी असावे. सांप्रतच्या 
फिनी छोकांचे पूर्वज इ० स० च्या पहिल्या शतकात बाल्टिक प्रदेशाकडून 
प्रथम फिनलंडमध्ये आले असावेत. त्यांनी लॅप लोकांना उत्तरेकडे 
घालविले व फिनलंडमध्ये वसाहत केली. जंगळे साफ करून त्यांनी शेती 
करण्यास सुरवात केली. अकराव्या दातकापर्यंत त्यांची वसाहत येथे 
वृद्धिंगत झाली. खिश्चन धर्माच्या प्रसाराकरिता स्वीडनने ११५५ मध्ये 
फिनलंडबर प्रथम आक्रमण केले. तेव्हापासून १८०८ पर्यंत फिनळंडवर 
स्वीडनची सत्ता होती. या दरम्यान अनेक वेळा स्वीडन व रशिया 
यांच्यात फिनळंडच्या भूमीवर लढाया होत. परंतु १८०८-७९ मध्ये 
झालेल्या लढाईत स्वीडनळा फिनळूंड गमवावा लटागळा व तेव्हापासून 
फिनलळंडवर रशियाचा अंमल सुरू झाला. रशियाच्या झारने फिनलंडळा 
अंतगत स्वायत्ततेचे अधिकार दिले. १८९९ मध्ये हे अधिकार काढून घेतले 
गळे. तेव्हापासून निर्माण झालेल्या असंतोषाची परिणती १९०५ च्या 
प्रचंड आंदोडनात झाली. म्हणून हे अधिकार पुन्हा १९०६ मध्ये ढ्लि 
गेले. यूरोपात स्त्रियांना प्रथम मतदानाचा हक्क या देशातच दिला गेला. 


६ 


१९१७ सालच्या रशियन राज्यक्रांतीनंतर फिनलंडने ६ डिसेंबर, १९१७ 
रोजी स्वातंत्र्याची घोष्रणा केली. त्याला रशियातील नव्या राजवटीने 
तसेच जर्मनी, फ्रान्स व स्वीडन यांनी मान्यता दिली. देशातील उजवे 
व डावे यांच्यातील तीत्न संघर्षानंतर उजव्या गटाचा विजय होऊन 
१९१९ मध्ये फिनलंडने गणराज्य पद्धतीची घटना मंजूर केली, १९२३९ 
पर्यंत फिनलंडने खूपच प्रगती केली. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर 
रशियाने लेनिनग्राडची संरक्षक फळी उभारण्याकरिता फिनलंडकडे त्याच्या 
कॅरेलीया प्रांताची मागणी केली. परंतु फिनलंडमध्ये रणियाविरोधी 
लोकमत असल्याने ती मागणी फेटाळली गेली. म्हणून रशियाने 
फिनलंडवर आक्रमण केले. फिनलंडने त्याचा प्रतिकार केला व नाइलाज 
म्हणून १९४० च्या तहाने काही भाग रशियाला दिला. जर्मनीने 
रशियाशी युद्ध पुकारताच फिनळंडने जर्मनीस पाठिंबा दिला व आपला 
मुख परत मिळविला. परंतु युद्धाचे पारडे फिरल्यानंतर रशियन सैन्य 
फिनलंडवर चाळून आले, १९४४ मध्ये फिनलंडचे अध्यक्ष मॅनरहॅम 
यांनी रशियाशी तह करून थोड्या फार फरकाने १९४० च्या कराराइतका 
४२,९३४ चो० कि० मी० प्रदेश व तीस कोटी डॉलसंची खंडणी देण्याचे 
कबूळ केळे. या तहावर १९४७ साली पॅरिसमध्ये शिक्कामोर्तत्र झाले. 
१९४८ साली फिनलंडचा रशियावरोबर मेत्रीचा करार झाला. १९५५ 
साळी ररियाने फिनलंडचा पोकांला हा प्रदेश परत केला. १९५५ 
सालापासून फिनळंड नॉर्डिक कोन्सिलचा घटक व यूनोचा सभासद 
झाला. अध्यक्ष पासीकिवी व १९५६ नंतर हल्लीचे अध्यक्ष केकोनेन 
यांचे धोरण काहीसे तटस्थतेचे व सर्वाशी, विशेषतः रोजारीळ राष्ट्रांशी, 
मैत्री ठेवण्याचे आहे. 
राजकीय स्थिती : भारताप्रमाणेच फिनलंड हे सार्वभौम लोकसत्ताक 
राज्य आहे. पूर्वीचा इतिहास पाहता, पूवेकडे रशिया व पश्चिमेकडे 
स्कँडिनेन्हियन राष्ट्रे यांच्यातील मध्यस्थित राष्ट्र म्हणून फिनलंडळा आंतर- 
राष्ट्रीय व्यवहारात विशिष्ट महत्त्व प्राप्त होत असे. सद्यःस्थितीत साम्यवादी 
रक्षिया व लोकसत्ताक पश्चिमी राष्ट्रे ह्यांच्या सीमारेषेवरील राष्ट्र म्हणून ह्यास 
विशेष स्थान निर्माण झालेले आहे. १९०६ साली बनविलेल्या पा्लुमेंट- 
अँक्ट्चे १९१९ च्या घटना कायद्यात रूपांतर करण्यात येऊन १९२८ मध्ये 
त्यात थोडी दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेने सर्बीना समता, जीवित, वित्त 
व स्वातंत्र्य यांची हमी; धर्मस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, वृत्तपत्रस्वातंत्य व 
संघटनास्वातंत्र्य दिळेळे आहे. २१ वर्षे वयाच्या सर्व नागरिकांना मताधि- 
कार असून त्यांनी निवडलेले तीनशे सदस्यांचे निर्बांचक मंडळ बहमताने 
अध्यक्षाची निवड करते. अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी असून त्याची मुदत 
सहा वर्षे असते. कायदेमंडळाने मंज्र केलेल्या बिघेयकांना संमती देणे, 
वटहुकूम काढणे, कायदेमंडळ बरखास्त करणे, नव्या निवडणुका घेणे, 
सेनापमुलत्वाची जबाबदारी सांभाळणे, परराष्ट्रीय धोरण आखणे आदी 
7-५ त्याला आहित. सावंत्रिक व प्रत्यक्ष मतदानाने, प्रमाणशीळ 
र चार वषासाठी निवडलेल्या कायदेमंडळाळा जवा 


ची त पक. स्य 
9 परंतु त्याने नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या मदतीने तो 
राज्यकारभार पाहतो. मुख्य न्यायाधीशा व सॉलिसिटर जनरल यांची 
नेमणूक कायदेमंडळ करते. कायदेमंडळ एकग्रही असून त्याचे दोनरो 
सभासद आहेत. १९६२ च्या निवडणुकीनंतर बनलेल्या कायदेमंडळात 
नॅशनल कोर्भलिशन-उजवे (३२), फिनिश नेंशनल-उदारमतवादी (१३) 
स्वीडिश -अल्पमतवादी (१४), अँग्रेरिअन (५३), सोशल डेमोक्रेटिक-- 
४ उडर्‍्या मजूर पक्षाप्रमाणे (३८), सोशल डेमोक्रेटिक अपोझिशन 
(२), फिनिश पीपल्स डेमोक्रेटिक युनियन--डावे (४७) अशा सात प्रस 


फिनलंड (सूऑमी) 


पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत. अनेक पक्ष व प्रमाणशीळ मतदानपद्धती 
यांमुळे एकाच पक्षाळा कायदेमंडळात सरळ बहुमत मिळणे दुरापास्त 
बनते व बऱ्याचवेळा अल्यममत असलेल्या पक्षांचे प्रतिनिधी इतर 
पक्षांच्या साहचर्याने सत्तारूढ बनतात. मंत्रिमंडळे गडगडणे ही नित्याची 
बाब बनते. परंतु अध्यक्षामार्फत शासनविषयक सातत्य टिकविले जात. 
राज्यकारभाराच्या सोईसाठी देद्याची राज्य व कम्यून्स अशी विभागणी 
केली आहे. राज्ये बारा असून राज्यपालांमार्फत शासनव्यवस्था पाहिली 
जाते. फिनलंडचे एक राज्य ओटँड येथे मात्र मोठ्या प्रमाणात स्वायतर 
आहे. कम्यून्सना चौदाव्या शतकापासून 'चाळत आलेल्या परंपरेप्रमाणे 
स्थानिक स्वराज्याचे अधिकार आहेत. तेथील स्थानिक संस्थांची दर चार 
वर्षीनी निवडणूक होते. दैनंदिन कारभार कौन्सिल पूर्वी समित्यांमा प 
पहात असे. हे'च काम हल्ली कौन्सिळ पगारी अधिकारी ठेवून करत" 
न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर न्यायसंस्थेची उभारणी क 
असून चॅन्सेळर व अँटनी जनरळ हे न्यायविषयक कारभाराचे प्रस 
आहेत. हेलसिंकी येथील एक सर्वोच न्यायाल्य, त्याखाठी हेलसिंकी, 
वासा, तुर्क ब कक्‍्बोप्यो येथील चार ऑँपिलेट न्यायाल्ये व त्यला 
शहरातील म्युनिसिपळ कोटे व ग्रामीण भागातील सर्किट न्याय 
यांच्यामार्फत दिवाणी व फौजदारी स्वख्पाची कामे पाहिली जाता" 
यांशिवाय काही स्पेशल कोटें आहेत. न्यायाधीशांची तहहयात नेमणूक 
अध्यक्ष करीत असला तरी न्यायिक दंडादेशाशिवाय इतर क 
कारणाने न्यायाधीशांना बडतर्फ करता येत नाही. वात 
१९४७ सालच्या पॅरिस श्यांततातहान्वये देशाची सरहद्द व अंत 
सुरक्षितता यांचे रक्षण करण्यास अवश्य असेळ तितकेच लॉन 
फिनलंडला ठेवता येते. फिनळंडचे सर्व मिळून तैन्य ४१,९०० जवान. 
असावे असे ठरलेले आहे. अणुदास्त्रे, पाणबुड्या किंवा ॉँबरफेकी न 
ठेवण्यास फिनलंडळा बंदी आहे. तरीही १९६४ मध्ये रशिया प 
इंग्लंडने फिनलंडला स्वरक्षणाकरिता म्हणून स्वयंचलित अप्वज्ञ म्या 
मान्य केळे आहे. फिनलंडमध्ये लष्करी नोकरी सक्तीची म 
जाते व वीस वर्षोबरील प्रत्येक पुरुषाळा कमीतकमी २४० द्विस 
नोकरी करावी लागते. व्या 
आर्थिक स्थिती : १८६० पयेत औद्योगिक दृष्टया मागासले ह 
फिनलंडचा आर्थिक इतिहास स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खरा सुरू होती. 
अद्यापही हा देश कृष्रिप्रचानच आहे. शेतीयोग्य जमीन आठ “6 ह 
देशाच्या एकूण उत्पादनमूल्यात शोतीउत्पादनाचे प्रमाण पंधरा टक : 
असले, तरी आज ४२ टक्के लोक या व्यवसायाबर जगतात. हवामानाच्य 
हंगामाप्रमाणे निरनिराळ्या भागांत बटाटा, बार्ली, राई, ओट, क 
गळींताची धान्ये, बीट, कंद, फळभाज्या आणि फळे यांचे उत्पा 
होते. छोटी शेतजमीन, एखादे लहान जंगळ, जोडधंदा म्हणून प 
संवधन व दूधदुभते हे येथीळ बहुतेक रोतकऱ्यांचे जीवन म्हणता त 
शेती, वीज व आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने होते, (उदाहरणा 
देशात १ १००,००० टॅक्ट्स उपयोगात आहेत) तर दूधउद्योग व 
पशुसंवर्धन मोठ्या प्रमाणावर सहकारी पद्धतीवर चालतात. म्हणूनच इतर 
स्ँडिनेव्हियन देशांप्रमाणे येथीळ दुग्धपदार्थ प्रसिद्ध आहेत. फिनलंडच्या 
नद्यांतून ब आखातांतून होणारी सालमन, सीळ, हेरींग आदींचे 
मासेमारी ब प्राण्यांची शिकार अद्यापही मोठ्या प्रमाणाबर चाढत. 
इंधनाचा अभाव ज्याप्रमाणे जलविद्युतनिर्मितीने भरून काढला आह; 
त्याप्रमाणेच मुबलक खनिज संपत्तीची उणीव फिनळंडच्या जंगल- 
संपत्तीने भरून काढली आहे. फर्निचर, इमारती, सेल्यूळाइड, कागद; 


हल... 
ओञेलाविना> 
ली येथील १५ व्या 


खावना ( स्नानप्रकार ) 


फिनलंड (सूऑमी) 


सूचक खुणा 


७ शहर किंवा गोव 


--- आगगाडी 
मुख्य रस्ता 
१०० किमी. 


तया 
«« पैठ 


वेएस्का | 
हापायावी ९ 


कि 


छायाचित्रे व इतर साहित्य फिनलंड सरकारच्या सोजन्याने 


निसर्गसंपत्ती मध्यरात्रीचा सूर्य 


फिनठंड (सूऑमी) 


ट् पया, जहाजे, पूर्वविरचित घरे, सरपण, औष्रधी वगेरेंसाठी 
या संपत्तीचा उपयोग होतो. देशाच्या एकूण निर्यात व्यापारात जंगली 
ति यी ७६ टक्के इतका असल्याने जंगलांची ळागवड व 
नळ येथे योजनाबद्ध आहे. युद्योत्तर काळात फिनळंडची औद्योगिक 
ती इतर क्षेत्रांतही चांगळी झाली. तरीही ती देशाची गरज भागवण्या- 
पुरतीच आहे. सर्ब दळणवळण जवळजवळ जलमागीने असल्यामुळे 
शीता घंदा मोठ्या प्रमाणावर आहे. फिनलंडमधील काचेच्या, 
र . चिनी मातीच्या वस्तू प्रसिद्ध आहेत. रेल्वे ब बंदर, दार 
भा ने यांवर सरकारची मालकी आहे; परंतु त्यांपासून मिळणारे 
का उत्पन्नाच्या १५ टकेच आहे; ८५ टक्‍के आर्थिक व्यवहार 
व मालकीचा आहे. अनेक छोऱ्यामोठ्या भांडवल्दार व्यक्ती 
देशांच्य येऊन सहकारी पद्धतीने उद्योगधंदे चालवितात. इतर अनेक 
म मानाने फिनलंडमध्ये सहकारी चळवळी फार सफल झालेल्या 
ह ठो १६० साली फिनलंडमध्ये ३३ लाख औद्योगिक कामगार 
पोचा द्योगिक व इतर क्षेत्रांतही कायद्याने कामगारांना खप सवलती 
वाती दिले आहे. याशिवाय कामगार संघटनाही कामगारांच्या 
[ महत्त्वाचे कार्य करीत असतात. 
ह ता _ परदेदा-व्यापार प्रामुख्याने इंग्लंड, रशिया, जर्मनी, 
पदाथीची व इतर यूरोपीय राष्ट्रांशी होता. निर्यात प्रामुख्याने अंगळ 
नी, थोडीबहुत घातुकाम, लोणी, चीज या वस्तूंची असून 
यो र दर र यंत्रे ब रम. मशिनरी, मोट, 
पी रे ी विविध वस्तूंची आयात होते. देशांतर्गत ४ व्यापार 
म प की: चालवितात. देहात अनेक प्रकारच्या बका असून 
कोर्य करते नर (स्थापना १८११) ही मध्यवर्ती बॅक बारा शाखाद्रारा 
अनत ता स्वतःची चलनव्यवस्था १८६० पासून अमठात 
जुने माक) चलळूनास १९६३ पासून नवा माक (-१०० पेची -5१७० 
गर्व व य ३:२० नवे मार्क - १ डॉलर; ८.९६ नवे 
नी स किंवा ०.६८ नवे मार्क १ रु. असे विनिमय दर आहेत. 
माजात हे पळत. तुटीचे आहे. प्रत्यक्ष करांत प्रातीकर ब 
े व्य असून अप्रत्यक्ष करांत २० टक्के विक्रीकर आहेत. 
न तातकरभव्ये आयातकरांपासून सर्वांत जास्त उत्पन्न मिळते. समाज- 
रक समाजकल्याण या बाबींवर बराच खर्चे होत असल्याने 
मह लंडर्‍चे आर्थिक जीवन समृद्ध नसले तरी सुसह्य आहे. दुसऱ्या 
युद्धातीळ प्रत्यक्ष हानी व नंतरची युद्धभरपाई ह्यांमुळे फिनळंडवर 
मोठा आर्थिक बोजा पडला. संयुक्त राष्ट्रहाय्यता व पुनर्वांसप्रक्षासन 
अमेरिकेची निर्यातआयात बँक व जागतिक बँक यांनी फिनळंडला कर्ज 
पुरविली. ती बहुतेक फिनलंडने फेडली आहेत. झाज पश्चिम जर्मनी 
नेदळडस्‌, स्वीडन, इंग्लंड, अमेरिका या देशांतून फिनलंडम - 
खाजगी भांडवलही गुंतविण्यात आले झाहे. कारण फिनलंडचे २ 
व सामाजिक जीवन वैयक्तिक मालकीवर व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर उ आर्थिक 
आहे. त्यावर उभारलेले 
फिनलंडमध्ये २७,५९७ कि० मी० लांबीचे मोठे रस्ते व ५,३२७ कि० 
मी० लांबीचे लोहमार्ग यांचे जाळे अतले तरी बफांसुळे ब 'सरोबरांमुळे 
हवाई मार्ग आवश्यक होतातच. त्यांचाही प्रसार उल्लेखनीय आहे. 
छेनिनग्राडला जोडणाऱ्या रेल्वेशिवाय फिनळंडला परदेशातून बिमानाने 
बा बोटीने जाता येते. हेळसिंकी येथ्रे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून 
हेलसिंकी, तुक, कोटका, पोरी, हामिना, ओऊल, केमी, नानताळी या 
प्रमुख बंदरांतून देशाची आयात निर्यात होते. देशांतर्गत जलमागीचा 


द्र 


उपयोग लाकूड वाहतुकीसाठी व प्रवासासाठीही होतो. टपाल, तार व 
दूरध्वनी सरकार चालविते. १९६१ मध्ये ६,५०,००० दूरध्वनी होते. 
खाजगी दूरध्वनीकंपन्याही आहेत. बारा लाखांवर रेडिओ वापरात 
आहेत. १९५८ पासून दूरचित्रवाणी प्रारंभ झाला असून १९६१ 
अखेर १,९०,१५० टेलिव्हिजन वापरात होते. 

छोक व समाजजीवन : निमुळता चेहरा, आकुंचित हनुवटी, 
धारदार नाक, निळे किंवा घारे डोळे, सडपातळ व बांधेसूर्‌ यष्टी आणि 
गौरवर्ण ही फिनी लोकांची वैशिष्ट्ये आहेत. फिनी माणसांचा वांशिक 
बारसा ठरविणे इतर यूरोपियनांप्रमाणेच कठीण आहे. त्याबाबत निरनिराळे 
सिद्धांत मांडळे जातात. पूर्व बाल्टिक राष्ट्रांकडून आलेल्या आयांच्या 
एका टोळीचे हे वंशज, असे सर्वसामान्यपणे समजले जाते. त्यांनी मूळचे 
आदिवासी लॅप याना उत्तरेकडे हाकलले. भाषिक दृष्ट्या फिनी लोक फिनो- 
युग्नीक समूहाचे मानळे जातात. १७५० साली अंदाजे ४,२१,५०० व 
१८५१ मध्ये १६,६१,००० असलेली फिनलेंडची लोकसंख्या १९६०च्या 
शिरगणतीत ४४,४६,;२२२ होती; १९६१ साठी जननमान 
दरहजारी १८.४ तर मृत्युमान सुमारे ९.० होते. १८८० ते १९२० ह्या 
काळात दोन लाखांवर लोकांनी देशत्याग केळा. दुसऱ्या महायुद्धात सुमारे. 
१,००,००० लोक कामी आले तर रशियाव्यात प्रदेशातून सव्वाचार लक्ष 
निर्वासित फिनलंडमध्ये आले. १९४५ नंतर १,००,००० लोकांनी 
फिनलंड सोडले. युद्धात फिनी पुरुष मेल्याने येथे स्त्रियांची संख्या 
जास्त आहे (१९६१ मध्ये हजारी १,०७९). वर्षानुवर्षांच्या देद्ांतराने 
लोकसंख्येचे प्रमाण कमी (दर चौरस मेढास ३४) असत! त्यातील ४० 
टक्के लोक दक्षिणेकडील ई भागात राहतात. शहरामध्ये राहणाऱ्यांचे 
प्रमाण १८०० साली हो० ५.६; १९०९ मंव्ये १२!५१९५सिध्ये 
३२.३ होते ते १९६० साली रो. १८.४ झाले. या बाढीसुळे निमोण 
झालेले घरंचाईसारखे प्रश्‍न फिनलंड सहकारी पद्धतीने उत्कृष्टरीत्या 
सोडवीत आहे. र 

घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिळेले आहे. १९९० मध्ये” शोण: 
ल्लापुरस््त खिर्वन-स्यूयसस पमेपंयाचे, रो” ९५ द्याय छो 
च २ ००० कथोलिक आि काही स्यू व सुतलमान भर्मपंथंने पक 
फिनलंडमध्ये होते. अनेक दातकांच्या वर्चस्वामुळे फिनी लोकातर 
स्वीडिश संस्कृतीची छाप मोठ्या प्रमाणावर आहे. खिश्चन सणां- 
व्यतिरिक्त २४ जूनचा राष्ट्रीय सण देशमर उत्साहाने साजरा होतो 
स्त्रियांना सर्व क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान असून त्या राह्कायात 
फार मोठा वाटा उचलतात. समाजकल्याणावर १९५५ साली राष्ट्रीय 
उत्पन्नाच्या ११ टके खर्च झाला होता. दड; अपंग, बैकर, या 
अनाथ, आजारी, निवीसित आणि माता व बालसंगोपन यांवर कळ 
लक्ष दिले जाते. १९५९ साली दृड्ध व अपंगांवर २८ टक, 2 क. 
संगोपनावर २५ टके, आजाऱ्यांवर २९ टके, बेकारांवर ७ 2) 
अपघातात सापडलेले व युदषजखमी ह्यांवर १० रके इतर... हः 
इतका खर्च झाला होता. टक्के वाटा सरकारचा असून धट 
टके खाजगी मालकांचा, २४ ब: र ड्ट 
होता. फिनळंडमध्ये लहान मुलांची बेतली जाते. री 9 
मध्ये दर हजारी ६७.८ असणारे नाज शय े मोळी हजार 
बर आले आहे. देशात सर्व प्रकारची अद्यावत रुग्णाल असून 


माणसांमागे बारा खाटांची सोय आहे. 


दभर टक्के साक्षरता अ सले 
प्रत्येक मुलाला सातव्या ११ 


3-4 


शिक्षण विनामूल्य असून सवे विद्याथ्यीना शाळेत जेवण, वह्या, पुस्तके, 
औषघ्रधे ब गरजू मुलांना कपडेही पुरविले जातात. हा सर्व खर्च सार 
व कम्यून्स सोसतात., बहुतेक शाळा व प्रशाळांमध्ये सहशिक्षण असून 
मुलांना दोन्ही राज्यभाषा, एक परदेशी भाषा व गणित किंवा विज्ञान 
शिकविळे जाते. प्राथमिक शिक्षणानंतर व्यावसायिक व धंदेशिक्षण 
यांकडे जाऱा येते. उच्चशिक्षणासाठी चार बित्रापीठे असून अत्युच्च 
शास्त्रीय व संशोधनपर कार्यासाठी १९४७ साली अकादमी स्थापन झाली 
आहे. अभ्यातक्रमांची ब अन्य पुस्तके देणारी चार हजारांवर ग्रेथाल्ये 
असून पुस्तके नेणाऱ्यांची संख्या सात लाखांवर आहे. फिनलंडमध्ये 
१७७१ साली स्वीडिरा भाषेत व १७७६ साली फिनिश भाषेत पहिले 
वृत्तपत्र सुरू झाळे, सध्या त्यांची संख्या ११७ वर असून १९६१ मधील 
त्यांचा खप २०,१९,१०० इतका होता. ह्याखेरीज १५०० हून अधिक 
इतर नियतकालिकेही आहेत. 
भाषा व साहित्य : फिनोऱ्युग्रीक भाषिक गटातील फ़रिनिह» ही 
येथील प्रमुख भाषा असून दुसरी ठॅप ही भाषा लॅमळँडमध्ये बोलली जाते. 
फक्त शे० ८.५ लोक स्वीडिशभाषिक असूनही त्वीडिझ / ही फिनलंडची 
दुसरी अधिकृत भाषा आहे. फरिनिठा साहित्यही / समृद्ध आहे. 
*कालेवाला? हे लोनरोत याचे सुप्रसिद्ध महाकाव्य अनेक ख्यातनाम फिनी 
साहित्यिकांचे स्फूर्तिस्थान आहे. राष्ट्रीय ळेखक व नाटककार किव्ही, नोवेल 
पारितोषिक विजेता सिलाग्या, कविसम्राट लीनो, आहो तसेच स्वीडिदा 
भाषेत लिखाण केलेले रून$वेर्ग व तोपेलिऊस हे विशेष उल्लेखनीय 
साहित्यिक होत. ' आमची मातृभूमी हे फिनलंडचे राष्ट्रगीत रून५वे्ग 
ह्याचे आहे. न 
कळा, क्रीडा इत्यादी : नवअर्मयुगापासून ब्राँझयुगापर्यंतच्या 
कलाकृती, लाकडी मूर्ती व रंगीत गुहाचित्रे फिनलंडमध्ये थोडीबहुत 
सापडली असली, तरी तेथीळ कलांचा इतिहास दोन तीन दातकांतलाच 
आहि, स्वीडिश संस्कृतीचा ठसा असणारे जुने किल्ले (पृष्ठ ६१ लगतचे 
विरोष चित्र पहा), रोमानेस्क पद्धतीच्या जुन्या लाकडी आणि चोदाव्या 
शतकानंतरच्या दगडविटांच्या इमारती, खिस्ती प्राथना ग्रहे व त्यांतीळ 
भिंतीचित्र अथवबा प्रत्रोधनकाळात वसलेली १०-१५ शहरे इतके सोडले 
तर नाव घेण्यासारखा कलासंप्रदाय एकोणिसाव्या शतकानंतरच सुरू झाला. 
एंजलने स्थापत्यशास्त्रात नवा प्रकार आणून हेलतिंकीची पुनरंचना केली. 
यव्हेलने तुक विद्यापीठ बांधले, सॉन्कने* आ नुव्ही *५/ पद्धती स्वीकारून 
फिनी बास्तुशित्यास आंतरराष्ट्रीय कीती मिळवून दिली, विसाव्या शतका- 
तीळ गालेळ-कालेला ह्या चित्रकारास येथील आधुनिक कलेचा पुरस्कर्ता 
मानतात, भाल्लोनेन * हा अग्रगण्य मूर्तिकार असून आल्तो ह्यूगो», सारि- 
नेन, ठिंडेभेन आदी वास्तुशित्सश्ञांनी फिनळंडचे सौंदर्य बाढविळे आहे. 
इथले काचकाम व फर्निचर प्रसिद्ध आहे. कान्तेले हे फिनलंडचे राष्ट्रीय तंतु- 
वाद्य असून ते दोन हजार बषीचे जुने आहे. क्रुसेळ हा आधुनिक फिनी' 


संगीताचा जनक समजळा जातो. पासीअस याने, १८४८ मध्ये हीच्या 
राष्ट्रीय गीताला चाल दिली. पहिला ऑ्केस्टा एंजिलियस याने बसवला 
तर फिनी राष्ट्रीय संगीताला आंतरराष्ट्रीय कीर्ती सिवेलिऊस याने मिळवून 
दिठी, सिवेडिऊस याच्या भावमधुर संगीताने यूरोपल्या वेडे केले आहे. 

फिनळंडम॒ध्ये व्यायाम व खेळाला फार महत्त्व दिले जाते. चेंडचे 
खेळ, बर्फाचे खेळ, कुस्ती, मध्युड, पोहणे, मैदानी खेळ बगेरे 
निरनिराळ्या क्षेत्रांत वीस लाखांवर सभासदांची नोंद १९६१ मध्ये 
फिनळंडच्या व्यायामशाळांकडे होती. १ ९५२ साली ऑलिंपिकचे सामने 
हेळलिंकीमध्ये भरले. १९२० च्या ऑलिंपिकमध्ये पळण्याच्या शयतींत 


"च्च्च्क्च्क्का£॥ का 555555 नाका... 


भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था 


भाग घेतलेल्या पावनूर्मि याने एकूण २४ जागतिक उच्चांक केले होते. 
त्याडा ' उडता फिन म्हणूनच जग ओखळते. १९०६ ते १९६४ ह्या 
काळात फिनळंडने ऑलिंपिकमध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रांत एकूण १०१ 
सुवणे, ८८ रौप्य व १०८ त्रौँझ पदके मिळविळी आहेत. 
मध्यरात्रीच्या सूर्याकरिता व * सावना २ करिता (प्रृष्ठ ६१ लगतचे ति 
चित्र पहा) प्रसिद्ध असलेल्या या देशात प्रवासाबाबत फारशी बॅथ 
नाहीत. मोठमोठे दगड तापवून त्यांवर पाणी टाकल्यावर होणाऱ्या 
वाफेने खाजगी बा सार्वजनिक रीत्या स्नान करणे ह्याळा सावना म्हणतात. 
हा फिनळंडचा विदोष होय. मध्यरात्रीचा सूर्य पाहण्याकरिता प 
प्रबासी येथे येतात. ६६.५” अक्षांशावर वसलेळे २२,००० रा 
रोवानेमी हे या अक्षांशयावरीळ जगातले एकुलते एक शहर ६ परी 
ओऊल़ हे मध्यवती बंदर ६०,००० वस्तीचे आहे. दक्षिणेकड गिति- 
हे फिनळंडचे औद्योगिक राहर १,२०,००० वस्तीचे अस कडी. 
हातदृष्ट्याही ते महत्त्वाचे आहे. लाहती ढे ६७५० कतिकी 
अत्याधुनिक शहर आहे. याशिवाय जुनी राजधानी तुक ४, € य कडी 
पोरी (५४,०००), क्योप्यो (४५,०००), वासा (४1 म 
युवॅस्कुला (३९,६००) ही महत्त्वाची शहरे आहेत. . अद्य 
सुंदर सरोवरांकाठी, वनश्रीयुक्त डोंगरांवर व हिमक्रीडेला य॒ हेत 
अनेक ठिकाणी प्रवासाच्या व निवासाच्या सुखसोई उपलब्ध आ€"" 


१71 । 7180, 
संदर्भ : १. एप11811१ 3110118 दुग्ण्डा्याक र यण नद यत 
1. 5.; 1,071त0॥, 1957. *. ए'8८5 831000 मथ्यरात्रीचे सर्ग 

(०५. ०1 711191710.; प्र2151111, 1962.३. 


दद्दीन-माझा फिनलंडचा प्रवास-पेंडसे, लालजी.; सुबर, न्य "टी 
डर णक 
भारतीय भूचै ज्ञानिक सर्वेक्षण सं स्थाः ही मोती 
फार जुनी संशोधन संस्था आहे. देद्याचा भूवैज्ञानिक काब पीय शोध 
व तदनुपंगाने उद्योगीकरणास मूळभूत असणाऱ्या खनिज ५ या दरम्यान, 
करणे हे या संस्थेचे प्रधान कार्य होय, १८२० ते १८४ मारतात काही 
कोणी छंद म्हणून तर कोणी दगडी कोळझासाठी प याग म्हणून 
ठिकाणी भूवैज्ञानिक पाहणी केली. तुरळक पाहणीचा पा [पक व 
कंपनीसरकारने १८५१ मध्ये डब्ठीन येथीळ भूविज्ञानाचे मुन जळा 
आयळेडच्या भूवैज्ञानिक सवेक्षण संस्थेचे प्रमुख श्री. थामस पऱ्या 
यांच्या नेवृत्वाखाली या संस्थेची स्थापना केळी आणि तेब्हाप परदेशी 
संस्थेचे कार्य अव्याहत चाळू आहे, बराच कालपर्येत केवळ ची क 
संशोधकच या संस्थेत काम करीत होते. आता अंदाजे नऊरी भूवशा 
संशोधक तिच्यात काम करीत असून ते सर्व भारतीय आहेत. वा 
भारत सरकारच्या पोलाद व खाणी मंत्राळ्याच्या नियंत्रणाखाठी ₹ ळा 
ही संस्था असून तिची मुख्य कचेरी व सर्वे मध्यवर्ती प्रयोग 
निदेशकाच्या कारकक्षेत येतात, 
कलकत्त्यात आहेत व त्या महानिदेशकाच्या अधिकारकक्षेत च्या 
भाराचे दिद्यानिहाय चार सुख्य विभाग केळेळे असून त्या प्रत्येक री 
एकेक निदेशक अधिकारी असतो व तो आपापल्या विभागात येणाऱ्य 
उपविभागांवर म्हणजे मंडळांवर देखरेस्त्र करतो. प्रत्येक घटकराज्यात एक 
मंडल असते आणि त्याच्यावर एक अधीक्षक भूवैज्ञानिक पर्यवेक्षक 
अधिकारी असतो व त्याच्या हाताखाली मंडळातीळ सर्व भूवैज्ञानिक 
राजपत्रित अधिकारी संशोधन कार्य करतात. 
भूबिज्ञानात शास्त्रीय ब व्यावहारिक असे दोन भेद होतात. शास्त्रणड 
विचारसरणीत शास्त्रीय अभ्यासाला जास्त महत्त्व द्यावे लागते व दुसरा 
वस्तुतः पहिल्याचाच परिपाक ठरतो. आपल्या भोबताळ्च्या प्रत्येक 
बस्तूचा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात खनिजाश्ली संबंध पोहोचतो" 


भूदान 


खनिजां 

ल सध ही व्यावहारिक बाजू झाली. खनिजाची घारणा ही 

संट्झ असते नियमित अश्शी नैसर्गिक गोष्ट असते. ती विशिष्ट खडकांशीच 
सते. अर्थातच खडकांचा सूक्ष्म अभ्यास हा शास्रीय चिकित्सेचा 


बिषय नेणते 
_ विषय ठरतो. देशात कोणकोणते खडक कसकसे विखुरले आहेत त्याचा 


ऱ् का य भूवैज्ञानिक नकाशा तयार करणे होय. 
भूवैज्ञानिक "डळ एक इंचास चोसष्ट मेळ प्रमाणाचा भारताचा 
य्यक ८ 
तचा या प्रमाणाचा भूवैज्ञानिक नकाशा तयार करण्याचा 
बिचार करता तो ्ो हाती घेतला असून, देशाच्या मोठ्या क्षेत्रफळाचा 
जेबढा मोठ्या प्र ग होण्यास वीस-पंचवीस वर्षे तरी लागतील, नकाशा 
खनिज संपत्ती ७. “क तेवढा तो जास्त वस्तुस्थितिनिदरीक असतो. 
नकाशेही संस्थेमाईत भूभागाचे निरनिराळ्या, मोठ्या प्रमाणावरचे 
तयार होबपयी डोच्या गरजा लक्षात घेता संरण भूवैज्ञानिक नकाशा 
सुरू ठल्या आनच शक्य नसल्याने संस्थेने अनेक शाखा-उपद्याचा 
धरणे, बोगदे. हित. ज्ञात खनिजांचा अभ्यात करण्यासाठी खनिजशाखा; 
खडकांची मज! क रस्ते वगेरे. मोठमोठ्या प्रकल्पांतील जमिनीची व 
शाखा, निर्रर बुतीच्या दृष्टीने पाहणी कलन निर्णय देण्यासाठी भूस्थापत्य 

, निरनिराळ्या हवामानाच्या आपल्या खंडप्राय देशातील भूजळाचा 


| अभ्यास |! ) 
करण्यासाठी भूजळ दाखा, विशिष्ट विज्ञान सिद्धांताचा ३ 


ह वोट करून जमिनीखालील खडकांचा व खनिजांचा द्योध 
ग्य क पक याजा, प्राथमिक पाहाणीनंतर खनिजसाठ्यांच्या 
अशा प्रमुख ठी जमिनीत खोळ वेधने पाडण्यासाठी वेधनद्याखा, 
अतेक प्रकार शाखांतून संशोधनकार्य केळे जाते. वरील सर्व संशोधनास 
शाळा मम चाळा प्रयोगशाळांची गरज असल्याने रिळाविश्ञान प्रयोग- 
अशा (रणजी जाकी, पुराप्राणिविज्ञान व पुरावनस्पतिविज्ञान प्रयोगशाळा 
चित्रे, आलेख र उपकरणासहित अनेक प्रयोग्याळा संस्थेत आहेत. 
क जातीची प्रतिमा नकारो वगैरे तयार करण्यासाठी चित्रशाळा व 
ढहानशी यंत्र उपकरणे तयार ब दुरुस्त करणे इत्यादी कामासाठी 
व येत्रशाळाही आहे. भूविज्ञानविषयक ग्रंथांचे, संदर्भग्रंथांचे, 
ह ल्न यच्चयावत संग्रह असलेले फार मोठे ग्रंथालय 
सा येथे आहे. 
ही जी लावलेल्या शोधांची माहिती जनतेस करून देणे 
खनिजांच्या मार दरवर्षी झालेल्या कामाचा , थाबला आढावा 
ठो घांबाबतच्या विरोष उछेखाने रेकॉडस्‌ या पुस्तकात 
संबंधीचे जन प्रदेशाचा भूवैज्ञानिक नकाद्या किंवा खनिजा- 
यातून प्रसिद्ध होतात संशोधन पूर्ण झाल्यावर त्याची फले मेमॉयर नांवाच्या 
प्रयोगशाळ ्ा त. पुराप्राणिविज्ञान [कवा पुरावनस्पतिविश्ान यांच्या 
प्तिद्ध करतात 1 संशोधनाची फले पॅठीऑँटालॉजिका इंडिका यातून 
शाखांची पूर्ण ृ याव्यतििकरधिना इंजिनिअरिंग प्रकल्प किंवा भूजळ 
शिवाय प ती संक्षोधने बुलेटिन्स म्हणून प्रसिद्ध होतात. या 
पदाथीच्या व्य मिनरल्स नावाचे त्रैमासिक चालविले जाते. खनिज 
नामूल्य म उपयोगाबाबत किंबा घडामोडींबाबत कोणासही 
यांना लागणा- देण्यात येतो. शाळा, विश्रविद्यालये, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा 
जात पम खनिजांचे किंवा खडकांचे नसुने बिनापूल्य पुरविले 
भवेशानाच्या ळागणारे अनुभवी तंत्र तयार व्हावे या ह 
येते. या पदवीधरांना थोडे अनुदान देऊन प्रत्यक्ष शिक्षण देण्यात 


|. सवुस 
पाघारण नागरिकासही या विष्रयात गोडी निर्माण व्हावी व 


६५ 


तिचा फायदा खनिज संपत्तीचा शोध करण्याकडे व्हावा या दृष्टीने 
संस्थेतील अधिकारी खेडोपाडी हिंडून खडकांचे, खनिजांचे व खनिजां- 
पासून तयार होणाऱ्या वस्तूंचे नमुने दाखवून सर्वसाधारण जनजागती 
करण्याचा प्रयत्न करतात. 

भारताचे उद्योगीकरण वेगाने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 
बहुतेक खनिजांचा कच्चा माळ आता भारतातच मिळू शकतो याचें भ्रय 
या संस्थेने केलेल्या उत्कृष्ट कार्यातच दिले पाहिजे. शिवाय कित्येक 
जागतिक महत्त्वाच्या मूलभूत विषयांचे संशोधन करून या संस्थेने 
भूवैज्ञानिक ज्ञानात महत्त्वाची मर घातलेली आहे. उदाहरणाथ, (१) खंड- 
एुवनाच्या सिद्धांतास पोषक अद्या गोंडवनी संघाच्या, गतकालीन हिमकाल, 
स्लॉसोप्टेरिस वनस्पती इत्यादींविषयी पुरावे देणाऱ्या खडकांचा शोध, 
(२) भूकंपाच्या तीन प्रकारच्या तरंगांचा सिद्धांत मांडून एथ्वीच्या 
अंतभीगाच्या रचनेविषयीच्या सानात घातलेली भर, (२) हिमाल्यादी 
पर्वतराडींच्या उत्पती व रचनेविषयी केलेले संशोधन, (४) ज्यांच्यामुळे 
मानवउत्क्रांतीविषयी महत्त्वाचे पुरावे मिळू शकतात अद्या शिवालिक 


रेकड्यांतीळ थरात असलेल्या. सस्तन प्राण्यांच्या जीवाऱ्मांचे शोध 


इत्यादी. 
सहस्बुडे; य० शि० 
भूदान: स्वातंत्योत्तर काळातील एर्क महत्त्वाचे आर्थिक-नैतिक 
आंदोलन म्हणून भ्रूदांन आंदोलन प्रतिद्ध आहे. महात्मा गांधींचे एक 
शोर अनुयायी श्री विनायक नरहर भावे ऊफ विनोबाजी» हे या 
आंदोलनाचे प्रणेते होत. 

१९४८ साली महात्मा गांधींच्या बधानंतर त्यांचे र्वनात्मक कार्य 
पुढे चाळू ठेवण्यासाठी गांधीजींच्या अनुयायांनी सर्वोदय समाज स्थापन 
करण्याचा निर्णय घेतला. हेदरात्रादजवळील शिवरामपल्ली येथे सर्वोदय 


समाजाचे तिसरे अधिवेदान १९५१ च्या एप्रिल्मध्ये झाले, ह्या 
संमेल्नानंतर १५ एप्रिळ, १९५१ रोजी साम्यवादी हिंसात्मक चळवळींनी 


त्रस्त झालेल्या तेळंगणात शांतीचा संदेश पोचविण्याच्या हेतूने विनोब्ा- ५ 
जींनी पदयात्रा सुरू केली. ह्या पदयात्रेतूनच भूदान आंदोलनाचा प्रारंभ 
आकस्मिक रीतीने झाला. १८ एप्रिळ, १९५१ रोजी बिनोबाजी नाल्गोंडा 
जिल्ह्यातील पोचमपलछी या गावी गेळे असताना काही हरिजन मंडळी 
त्यांच्या भेटीस आली. त्यांच्या अडचणींची विनोबाजींनी चौकशी केली, 
तेव्हा “ जमीन मिळाली तर आमचा प्रश्न सुटेळ” असे ते म्हणाले. 
उपस्थित असलेल्या इतर मंडळींपैकी रेड्डी नावाच्या सद्‌ग्रहस्थाने शंभर 
एकर जमीन देऊ केली. हेच पहिळे भूदान होय. पोचमपलछीच्या 
ह्या घटनेतून एक महान आंदोलन निर्माण झाले. शांतियात्रेचे भूदान" 
यात्रेत रूपांतर झाले, नैतिक संदेशाला व्यावहारिक जोड मिळाली 
ह्या घटनेनंतर इतर सर्वोदय कार्यकत्योच्याही पद्याचा वेगवेगळ्या 
राज्यांतून सुरू झाल्या, १ ९६३ सालापर्यंत भ्रूदानात मिळालेल्या 
जमिनीचा आकडा ४२ लाख एकरांपर्यंत गेला असून त्यांपैकी ११ लक्ष 
३९ हजार एकरांचे वाटप झाळे आहे. तसेच ५,८०१ ग्रामदाने 


मिळाली आहेत. | श 
आश्चर्यकारक प्रतीसाद मिळून ह्या आंदोलनाचा व्याप 


अनपेक्षित व अ : 
वाढत गेला. भूदानातून मेसदान, बुद्धिदान, श्रमदान, संपत्तिदान व 
जीवनदान असे पंचदान आंदोलन निमाण झाले. ह्यामुळे सर्बोनाच त्यात 


सहभागी होणे शक्‍य झाले. लोकांचे हृद्दयपरिवतैन कर्णे, त्यांची 
जीवनदृष्टी बदळणे आणि त्या अनुरोधाने समाजाची पुनस्चना करणे 
असे भूदानाचे तत्त्वशान विनोब्राडींनी सांगितले. 


६६ 


भरूमिहीनांचा प्रश्न केवळ जमीन देऊन सुटत नाही. ती कसण्याकरिता 
साधनसामग्रीची गरज असते. शेतीवर आधारलेले त्यांचे जीवन भक्कम 
पायावर उभारण्याकरिता ग्रामराज्य स्थापना, आमोद्योग/, नई 
तालीम इत्यादी कायीची आवड्यकता निर्माण झाली आणि भूदान व 
रचनात्मक कार्य ह्यांचा अविभाज्यसंबंध दृष्टोत्पत्तीस आठा. म्हणून 
सर्वोदय कार्यक्त्योनी ह्या कायीला व्यापक स्वरूप देण्याचे प्रयत्न केले. 
आंदोलनातील मध्यवर्ती कल्पना अगदी साधी वाटली तरी तिला 
महत्त्वाचे वैचारिक अधिष्ठान विनोबांनी दिलेले आहे. भूमिहीनांची गरज 
पुरी करणे हा ह्या आंदोलनातील प्रधान हेतू नसून जमिनीबिषयीची व 
पर्यायाने संपत्तीविषयीची आसक्ती नाहीशी करणे हा खरा हेतू आहे. 
आंदोलनातून मालकी हक्क नष्ट करण्याच्या हेतूने ज्यांच्याजवळ निर्वाहा- 
पुरतीदेखील जमीन नाही त्यांनी देखील आपली र्व जमीन द्यावी-भूयश 
करावा-असा विनोबांचा आग्रह आहे. ' संपत्ती ही चोरी होय, 
ह्या प्रथॉच्या कल्पनेचे प्रतिबिंब ह्या विचारात पडलेले दिसते. अक्या 
समाजातच ग्रामराज्याची खरीखुरी स्थापना होऊ शकेळ, लोक आपापले 
व्यवहार पाहू शकतील व शासनाची गरज नाहीशी होईल. शासनसुक्त 
समाजाची उभारणी जनशाक्तीच करू शकते म्हणून केवळ कायद्याने 
माठकी हक्क नष्ट करणे उचित नाही ह्या वैचारिक बैठकीतूनच प्रामदानाची 
कल्पना निघाली. ही कल्पना मूर्त करण्याकरिता जीवनदान आवद्यक झाले. 
हॅढॅम टेनिसन, श्रीमती चेस्टर बोल्स, रॉबर्ट ट्म्बुळ, ताया झिंकिन 
इत्यादी अनेक पाश्चात्यांनी ह्या आंदोलनाविषयी प्रशसेचे उद्‌गार काढलेे 
आहेत. बिसाव्या शातकातीळ एक मोठी अहिंसक क्रांती असाही अभिप्राय 
अनेकांनी व्यक्त केला आहे. परंतु वैचारिक आणि व्यावहारिक 
भूमिकांवरून ह्याबद्दळ आक्षेपही घेण्यात आळे आहेत. अन्य क्षेत्रांतील 
स्वामित्वभावना कायम राहून फक्त जमिनीच्या माळकीपुरतीच ती नाहीशी 
करावी काय किंवा होऊ शकेळ काय हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि 
त्याचबरोबर शेतीचा प्रश्न ह्या आंदोळनाने कितपत सोडवळा ब कितपत 
सुटू केळ हा प्रश्नच आहे. लोकसंख्येच्या मानाने प्रिकाऊ जमिनीचे 
प्रमाण कमी असल्याने भूमिहीनांची जमिनीची भूक भागविणे जवळजवळ 
अदाक्य वाटते. एकीकडे जमिनीची भूक भागवणे व दुसरीकडे मालकी 
हक्क नष्ट करण्याची भाषा बोलणे ह्यांतील अंतबिरोधही अनेकांनी 
दाखबिला आहे. 
पाच कोटी एकर जमीन मिळवण्या*ची घोषणा दहा टक्के देखील 
यदास्व्री झाली नाही. तसेच मिळालेल्या जमिनीपैकी बरीचशी जमीन 
नापीक अथवा बादग्रस्त मालकीची होती असे दिसून आले आहे. 
मिळालेल्या भूमीच्या वाटपाबद्दल सर्वमान्य अदी व्यवस्था अजूनपयंत तरी 
होऊ दकली नाही. भूदानात मिळालेल्या जमिनीचे फेरबाटप करण्याच्या 
बाबतीत राज्यसरकारांकटून हरतऱ्हेची मदत झालेली असतानाही चाळीस 
छक्ष एकर जमिनीपैकी फक्त एकचतुथोश जमिनीचे फेरवाटप आतापर्यंत 
होऊ शकलेले आहे. निरनिराळी राज्यसरारे आता भूदानात मिळालेल्या 
जमिनीच्या वाटपासंबेधी कायदे करीत आहेत हेही ह्या संदर्भात लक्षात 
वेण्यासारखे आहे. उदाहरणाथ, महाराष्ट्रात सुमारे १.५ लक्ष एकर 
जमीन ब ४५० ग्रामदाने मिळाली असून त्यांपैकी जवळजवळ एक लक्ष 
एकरांचे वाटप करण्यात आले आहे. माळ्की हक्क नष्ट करण्याच्या 
कल्पनेत संहकारावर आधारलेली सामायिक शेती अनुस्यूत आहे. पण 
तिचाही प्रतार-कोरापूटसारखे उदाहरण वगळता-कोठेच आढळून 
येत नाही. > कारणांमुळे भूदान आंदोलन हे साम्यवादावर एक 
हमखास उत्तर होय, या समर्थनातही विरोष मतलब राहात नाही. तथापि 


मायावरण 


भूदानाचा प्रयोग अग्राप चाळूच आहे. बदलणारी आर्थिक व सामाजिक 
स्थिती, सर्वोदय कार्यकत्यीची निष्टा इत्यादी गोष्टी लक्षात घेता 
आंदोलनाच्या यद्यापयश्ाचे तटस्थपणे मूल्यमापन करण्यास अद्याप काही 
काळ जाणे जरूर आहे. तरीसुद्धा असे निश्चित म्हणता येते की 
शेतीच्या मालकीहक्कात बदळ घडवून आणण्यासाठी आवश्यक व्र 
नेतिक अधिष्ठान व अनुकूळ सामाजिक वातावरण ह्या आंदोलनाने 
आज निर्माण केळे आहे. 


संदर्भ : १. 8500१६॥ ९॥१1719-818ए0९, ४111008.; टॉल. 
७8१. २. ए. 107 ४11008-॥॥015789, 3. 5.; (्च ह. 
1956. ३., एता 1963-00. ०1 1101..; 


701. ४. भारतातील भूमिहीन आणि भूदान-गांधी” 
वाबुलाल.; पवनार, १९६२. वरील गोर 
मायावरण (कासुफ़ाज, 0875011888) * दात्रूपासून प 
करण्याच्या दृष्टीने त्याला फसविण्याकरिता जे विविध प्रकारचे परिस 
सापेक्ष आभास उत्पन्न करावयाचे त्याला मायावरण म्हणतात. व 

पृथ्वीवरील यच्चयावत प्राणिमात्रात जगण्याकरिता अहनिंश द 
चाळू असते. जिवंत राहाण्याकरिता अन्नाची ज्याप्रमाणे जरूरी न 
त्याप्रमाणेच शत्रपासून संरक्षण होणे देखीळ आवद्यक असते. मा 
प्राण्यांच्या जीवनक्रमाकडे जर नजर टाकली तर प्रत्येकाला एखादा तर 
त्र असतोच असे दिसून येईल, मनुष्यप्राणी तरी याला अपवाद कटा 
असेळ ! दात्रूपासून रक्षण झाले तरच जगणे दाकय. डाविंनच्या मट 
निवडीच्या तत्त्वाप्रमाणे शत्रूपासून बचाव होण्याकरिता अनेक तऱ्हेचे यु 
प्राण्यामध्ये उत्पन्न झाले पाहिजेत. या विविध गुणांपैकी एक म्हणजे या 
ज्या जागी राहतो त्या ठिकाणच्या रंगाशी योग्य रीतीने जुळेल अ 
त्याच्या शरीराचा रंग असणे हा होय. पर्यावरणाशी (बाह्य परिस्थितीशी) 
जुळेल असाच जर त्याच्या शरीराचा रंग असला तर प्राणी सहसा 
गात्रच्या नजरेस पडणार नाही. प्राण्याचे पर्यावरणाशी एकरूप र 
गुप्त राहणे जीवनार्थ कलहात त्याला फास्व उपयोगी पडते. का ा 
दात्रूपासून स्वतःचे रक्षण करण्याकरिता किंवा अन्न मिळविण्याकरिता 
त्याचा उपयोग होतो. पर्यावरण जसे बदलेल त्याप्रमाणे आपल्या गरीराचे 
रंग देखीळ बदलण्याचे सामर्थ्य पुष्कळ प्राण्यांचे अंगी असते. व 

निसर्गात आढळणाऱ्या अनेक गोष्टींचे मनुष्याने अनुकरण के 
आहे. पर्यावरणाच्या रंगाळा अनुरूप असा आपल्या शरीराचा रग 
बदळून गुप्त व्हावयाचे व स्वतःचे संरक्षण करावयाचे किंवा रात्रवर हला 
चढवावयाचा, या प्राण्यांच्या अंगी असलेल्या मायावरण निमाण 
करण्याच्या शक्तीचे निरीक्षण करून मनुष्याने ती कला साध्य करून 
घेतली आहे; विशेषतः लढाईच्या कामी त्याने ही कला उपयोगात 
आणली आहे. 

दुसऱ्या महायुद्धात दोन्ही पक्षांनी मायावरणाचा भरपूर उपयोग करून 
घेतला. शत्रूवर हल्ला चढबिण्यास चाळ करून जाताना किंवा रात्रूपासून 
बचाव करण्याकरिता, कृत्रिम उपायांनी आरमारी जहाजे, तोफखाना 
किंवा सैन्य यांचे त्यांच्या पर्यावरणाशी इतके साम्य, इतकी एकरूपता 
उसन्न करावयाची की, दात्रू सहज फसला जावा. मायावरण दोन 
तऱहेने उपयोगात आणता येते. शत्रूवर चढाई करण्याकरिता उत्पन्न केळेळे 
एक ब दुसरे स्वसंरक्षणाकरिता. एखाद्या लढाऊ जहाजामधील शास्त्रास्र 
काळजीपूर्वक ल्पवून त्याला व्यवस्थित रंग देऊन ते मच्छीमारी जहाज 
आहे असे भासवाबयाचे व शत्रूचा हल्ला ओढवून घेऊन मग त्याच्यावर 
अचानक जोरदार चढाई करावयाची, हे पहिल्या तऱ्हेच्या मायावरणाचें 


सायावरण ७ 


ह. तूत देता ना लढाई चाळू असताना माठाची नेआण 
म्हणून त्यांना शै जहाजे शत्रूच्या तावडीत सापडून बुडविली जाऊ नयेत 
असता मका प्रकारे रंग देतात की, समुद्रावर पवास कत 
हरण दुसऱ्या पडमिळक असलेल्या दात्रला ती दिसू, नयेत. वरील उदा- 
नितगात र्‍्हेच्या मायावरणाचे होय. 
शाने हे दोन्ही प्रकार आढळून येतात. हछा 
कळण्याकरिपा (क ॥चे साधन या ष््टीने रंगांना महत्त्व किती आहे हे 
करायला पाहिजे व्य भाग्याचे ाच्या नैसर्गिक वसतिस्थानातच निरीक्षण 
याचा डी त्याशिवाय त्याची नीट कल्पना येणार नाही. 
पाहित्या तर त्याच्य णिसंग्रहालयातीळ पिंजऱ्यात ठेवलेला बि्ळ्या वाथ 
सुंदर दिसतो राळ अंगावर असलेल्या मोठ्या ठिपक्यांमुळे तो फार 
त्याह्य त्याच्या नेस आपल्याला कल्पना येईळ. परंतु तेच जर आपण 
खरे महत्व काय कु, निवासस्थानात पाहिले तर अंगावरील ठिपक्यांचे 
१ रन चनर ते आपल्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार 
या आपदाच्या विचित्र रंगांच्या झुडपांच्या दाट जाळींत राहणाऱ्या 
पडलेले १ कातडीवरीळ ठिपक्यांचे, जाळीतीळ अंधुक मकाद्यात 
कवडसे आणि सावठीचे लहानमोठे ठिपके यांच्याशी किती 


आपल्याला दिसून येत नाही. भक्ष्य मिळविण्याच्या कामी त्याला या 
रंगसाहृद्याचा उपयोग होतो. 

समुद्रात * झाक” जातीचे फार खादाड आणि अत्यंत क्रूर मासे 
आढळतात. याचीच एक जात आपल्या पश्चिम किनाऱ्याजवळ सापडते, 
तिला ' मुक्ती? म्हणतात. ' वाघबीर? (टायगर शाक) नावाची या 
माशाची एक जात आहे. पुष्कळदा मेल्याचे सोंग कलन वाधबीर 
समुद्राच्या पाण्यावर तरंगत पडतो. तो मेलेला आहे असे समजून 
त्याच्या शरीराचे लचके तोडण्याकरिता पुष्कळ मासे त्याच्या भोवती 
गोळा होतात. ते जमल्याबरोबर हा मासा त्यांचा फडा पाडतो. 

काही कीटक, मारून खालेल्या किड्यांच्या कवचांनी आपली शरीरे 
झाकून घेतात. हेतू हा की, आपल्या भक्ष्यस्थानी पडणाऱ्या किड्यांना 
आपले खरे स्वरूप काय आहे ते कळू नये व सहजासहजी ते आपल्या 
पकडीत यावेत. 

बर दिलेली सर्व उदाहरणे आक्रमक मायावरणाची आहेत. निसर्गात 
संरक्षक मायावरणाचे देखील अनेक प्रकारचे नमुने आढळून येतात. 

घरातून आढळणाऱ्या पालींचे “ आपण निरीक्षण केले तर असे दिसते 


की, ज्या खोल्यांना पांढरा किंवा डुसरा एखादा अगदी फिकट रंग दिलेला 


तिव्याचे झाडांच्या 


पख सिरलेल्या द 

फुलपाखरासे ०601 वाळलेल्या काटक्यांशी 

र कू असणारे साम्य 
असणारे साम्य विलक्षण साम्य ी 


सा 

लगा पे ग शिकारी चांगले सांगू शकतील. बिबळ्या रय 
आपल्या जती त्यावरील ठिपके यांची रचनाच अशी असद की, रि 
वाघ, चित्ता बरैरे असताना सहसा बाहेरून दिसूच नये. १1) 
असताना च गेरे प्राण्यांचीही अशीच गोष्ट आहे. वाघ जंगलात व त 
गु शोत्याा दिसतो, प्रंतु दबा धरून बतल्यावर ग तो डड 
माहे, हातमधा होतो, याचे कारण त्याच्या दारीराच्या यरेत 

क्ष्य मिटते मायावरणाचे हे एक उदाहरण आहे. 

काम पुष्कळ प्रा प्याकरिता रंगांच्या साहाय्याने भ्रम ल 
गणत्याची मातोचा केरतात. सर्पटोळी नावाचा साप फारसा जाड नस 
को; कबर बरीच असते. त्याचा रंग झाडाच्या पानांसार रा हिरवा 
अशा स्थितीत « विळखा घालून फांदीवरून तो खाठी 
*हानसहान थतीत तो एखाद्या वेलासारखा भासतो. 
फार पक्षी व इतर छोटे प्राणी फसून त्याच्या तडाख्यात सापडतात, 
ल्य चे विषारी असते. खडकाळ जमिनीत आढळणार्‍या फुरशा'चा 
असतो. या असतो, तर रेताड जागी आढळणाऱ्यांचा रंग वाळूसारखा 


ळे डेपयत १0 
भुळेच पुष्कळदा प्रत्यक्ष त्याच्या अंगावर पाथ १ फुरस 


उत्पन्न करण्याचे 


> 
ग 


असतो अक्या खोल्यांत राहणाऱ्या पाळी रंगाने उजळ असतात. परंतु 
ज्या खोल्यात अंधार असतो व ज्यांच्या भिंतींचा रंग गडद असतो अशा 
ठिकाणी आढळणाऱ्या पाली जास्त काळ्या रंगाच्या असतात. स्वयपाक- 
घरातीळ छत व भिंती धुराने काळ्या झालेल्या असतात. या ठिकाणी 
राहणाऱ्या पाडी अगदी काळ्या असतात. त्यांचा रंग जर पांढुरका किंबा 
फिक्का असता तर काळ्या पार्थ्रभूमीवर त्या फारच उठून दिसल्या असत्या. 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा रंग काळा असणेच दृष्ट होय. झाडांच्या खोडा- 
बरून आढळणाऱ्या पालींचा रंग थेट सालीसारखा असलेला दिसून येतो. 

पुष्कळ सरडे परिस्थित्यनुरूप शरीराचा रंग बदलतात. " सरब्युहिरा ' */ 
म्हणून जी सरड्याची जात आहे तीत या रंग बदलण्याच्या शक्तीची 
पूर्ण वाढ झालेली आढळून येते. झाडांच्या पानांतून मंद गतीने 
हिंडणारा हा प्राणी पर्यावरणाच्या बदलाबरोबरच क्षणोक्षणी आपल्या 
शरीराचे रंग इतके बदलीत असतो की, याचा मूळ रंग तरी कोणता 
याचाच प्रश्न पडतो. झाडांवरून राहणाऱ्या बेडकांमध्येही रंग बदलण्याचे 


सामर्थ्य असते. खोडावरून फिरत असताना ते करड्या रंगाचे असतात 


परंतु पानांमधून दिंडताना त्यांचा रंग हिरवा होतो. 


द्र्ट 


अनेक मासे भक्ष्य मिळविण्याकरिता नदीच्या किंवा तलावाच्या 
तळाशी जातात. अद्या माशांच्या पाठीचा रंग पाण्याच्या तळाशी 
असलेल्या चिखलासारखा किंवा वाळूसारखा असतो. त्यासुळे तळाशी 
असताना ते चटकन दिसत नाहीत. 
संरक्षक मायावरणाची कटा कीटकसृष्टीत पूर्णत्वाला पोहचलेली 
आढळते. कीटकांच्या इतके शत्रू दुसऱ्या प्राण्यांना अततील किंवा नाही 
याची शंकाच वाटते. बळ्वानांच्यापासून स्वतःचे रक्षण करावयाचे 
झाल्यास ढपून बसणे हा एकच उपाय दुर्बळांच्या जवळ असतो. 
कीटकांनी या उपायाचे पूर्णपणे अवलंबन केल्याचे दिसून येते. किड्यांचे 
सॉमश्र रंग आगि त्यांच्यातीळ पुष्कळांच्या शरीराचे आकार हे शत्र- 
पासून बचाव करण्याकरिता उपयोगी पडतात. दात्रूपासून बचाव करण्याची 
ही साधने नाहीत असे मानले तर पर्णकीट्कांचे पानाशी असलेले 
आश्चर्यकारक साम्य (प्रष्ठ ६८ लगतचे विशेष चित्र पहा) व तिव्याचे 
वाळलेल्या काटकीशी असणारे साहृश्य यांची संगती कशी ळावाबयाची 
संरक्षक मायाबरणाची निसर्गातील ही पूर्ण व निदोष उदाहरणे आहेत, 
असेच विचारांती दिसून येईल. 
दक्षिण अमेरिकेत एक प्रकारचे फुलपाखरू आढळते. याच्या 
मागच्या दोन पंखांवर हुबेहुब घुबडाच्या डोळ्यांप्रमाणे दिसणारे आणि 
साधारण तेवढ्याच आकाराचे दोन ठिपके असतात. (प्रष्ठ ६८ लगतचे 
विशेष चित्र पहा). या फुलपाखरांचा हा भाग अगदी घुबडाच्या 
डोक्याठारखा दिसतो व म्हणूनच पक्षी याच्या वाटेला जात नाहीत. 
घुबडाच्या डोक्याशी असलेले हे साम्य रात्रूला भीति दाखवून त्याला 
दूर ठेवण्यात पुरेसे होते. 
आपला जीवनक्रम सुरळीत चालावा म्हणून पुष्कळ प्राणी दुसऱ्या 
प्राण्यांची हुबेहुब नकळ करतात. नक्कळ ही थोडी निराळी असली तरी 
मायावरणा'चाच तो एक प्रकार आहे असे मानायळा हरकत नाही. 
कोकिळाच्या अनेक जातींपैकी “पावा ? * ही एक जात आहे. हा पक्षी 
शिकऱ्याची हुवेहूब नक्कळ करतो. शिकऱ्याच्या रंगाप्रमाणेच याचा 
रंग असतो. इतकेच नव्हे तर शिकऱ्याच्या छातीवर, पोटावर, पंखांवर 
वब॒ शेपटावर ज्या तऱ्हेचे पद्ठे असतात तसेच या कोकिळाच्याही 
असतात. शिकरा हा रिकारी पक्षी असल्यामुळे सर्ब लहान पक्षी त्याला 
फार घाबरतात. पावश्या हा शिकऱ्याप्रमाणेच दिसत असल्यामुळे साह- 
जिकच सर्व लहान पक्ष्यांची फसगत होऊन ते यालाही फार घाबरतात. 
याचा फायदा पाबशाला मिळून त्याची मादी आपली अंडी सातभाई 
या लहान पक्ष्याच्या घरस्यात घालते. 
पहा : अनुक्ृति | 
क़्वे ज० नी० 
सुगकद्यांगे आणि शिरे $ कित्येक प्राण्यांना शिंगे किंवा मृगरांगे 
असतात ब ती डोक्यावर असून सामान्यतः त्यांची एकच जोडी असते. 
ती हाडाची बनलेली असून कबटीपासून निघालेली असतात. त्यांचा 
सुख्य उपयोग स्वसंरक्षणाकरिता व शत्रूवर हल्ला चढबिण्याकरिता होतो. 
पूर्ण वाढ झालेली मृगशंगे केवळ उघड्या अस्थीचीच असून दर वर्षी 
गळून पडतात व त्यांच्या जागी नवी उगवतात. दिगांबर शंगद्रन्याचे 
आवरण असून ती गळून पडत नाहीत. हली अस्तित्वात असणाऱ्या 
सस्तन प्राण्यांमच्ये शिंगे आणि मृगशंगे फक्त समांगुलीय (१॥०१७- 
०४18) मण्यांनाच असतात. शिंगे गोकुटात (गाय, मेंढी, बकरे 
इत्यादी) आणि अमेरिकेतील प्रँगबकमध्ये ब मृगशंगे फक्त मृगकुलात 
आढळतात. जिराफाच्या शिंगांवर शंगद्रन्याचे आवरण नसते, 


मरूगशुंग आणि शिंगे 


जिराफाची * रिंगे म्हणजे हाडांच्या गाठी असूत त्यांच्यावर त्वचेचे 
आवरण असते. नर आणि मादी या दोहोंनाही अशा तऱ्हेची रिंग 
असतात. शिंगे उगवण्याच्या सुमारास पार्शिबका अस्थीच्या वर एकर 
हाडाची लहान गुठळी तयार होते. नंतर पार्शिका अस्थीपासून हाडाचा 
एक फाटा निघून तो या गुठळीशी एकजीव होतो आणि अश्या तऱ्हेने 
जिराफाच्या दिंगाची उत्पत्ति होते. 

मृगकुटामध्ये फक्त नरांनाच मृगश्ंगे असतात, मादीला नसतात. 
याला रेनाडिअर'/ हा एकच अपवाद आहे. त्यांच्या नरांना आणि 
माद्यांनाही शंगे असतात. उल्ट कत्तुऱ्यामध्ये/ नराला देखीळ 
नसतात. वसंतत्रध्तूत मृगशंगांच्या उत्पत्तीची सुरुवात ललाटास्थीच्या एका 
उद्वर्धापासून होते. हा उद्रर्ध त्वचेने आच्छादिलेळा असतो. उद्रघीला 
झाकणाऱ्या त्वचेळा ' मखमळ? म्हणतात. ही जागा फुगते आणि तिळ 
रक्ताचा भरपूर पुरवठा होतो. रक्ताच्या पुरबठ्यामुळे उद्वध वाहून त्याढा 
शंगाचे स्वरूप येते. हिवाळ्याच्या सुरुवातीस शंंगांची बाढ पूण झाल्यावर 
रक्ताचा पुरवठा बंद होतो. त्यामुळे द्यंगाचे हाड आणि मखमल ही र 
होतात आणि मखमऴ हांडापासून सुटून गळून पडते आणि शुंगाचा 
अस्थिमय अंतर्भाग उघडा पडतो. मृगद्यंगे फक्त विणीच्या हंगामात 
असतात आणि त्यावेळी प्रतिस्पर्धी नर एकमेकांशी झुंजताना खँगाचि 
उपयोग करतात. हिवाळ्याच्या अखेरीस किंवा वसंतत्रतूच्या आ” 
मृगदांगाच्या बुडापासचे अस्थिद्रन्य आतून शोषळे गेल्यामुळे स्टग गळून 
पडते. पुढीळ हंगामात जुन्या शंगाच्या शिल्लक राहिलेल्या खुंटापासत 
नवे शृंग वाढू लागते (आ० १). 


ञञ 


आ० १ : हरिणाच्या मृगशंगांच्या अनुदैथ्ये छेदाचा आरेख. अ» 

मखमलीने वेढलेळे वाढ होत असलेळे मृगशंग; बघ, गळून 

पडण्याच्या तयारीत असलेळे पूर्ण वाढ झालेले मृगरांग; क 

मृगशंग गळून पडल्यावर दिळक राहिलेला खुंट. संदर्भ : ग./ 

अस्थिमय गाभा; द., देठ; भ १., सगशंगाच्या बुडाक्षी 

असणारा घन अस्थिप्रदेश; भ २., अस्थिद्रन्याचे ज्याठिकाणी 
शोबण सुरू होते तो प्रदेश; म., मखमल. 


नराच्या लिंग-हॉरमोनचा मृगशंगाच्या बाढीवर परिणाम होतो, 
आणि खच्ची केलेल्या नरात त्याची वाढ खुरटते. व 

गोकुलामध्ये नर आणि मादी या दोघांनाही दिंगे असतात. दिंगांचा 
गाभा हाडाचा असून त्यांच्यावर त्वचेचे आवरण असते. त्वचेच्या 
बाहेरच्या स्वराचे केरॅटिनीभवन झाल्यामुळे हे आवरण संरक्षणक्षम बनते. 
शिंगांना शाखा किंवा फाटे फुटलेले नसतात आणि बाहेरचा केरॅटिनीकूत 
स्तर सोडून बाकीचा सगळा भाग सजीव असल्यामुळे वाढ एकतार 
होत असते. बाहेरचा शंगीसर तळापासून उत्पन्न होतो आणि आतल्या 


सायावरण 


वर 


दक्षिण अमेरिकेतील एका फुलपाखराच्या मागील दोन 
पंखांवर हुबेहुब घुबडाच्या डोळ्यांसारखे दिसणार दोन 


मोठे वाटोळे ठिपक्रे असतात. यामुळे फुलपाखराचा 
हा भाग घुबडाच्या डोक्‍्यासारखा दिसतो. 

परणण-करीटकांचे रंग व त्यांच्या शरीरांचे आकार यांचे 
पानांच्या रंगाशी व आकरारांशी इतके सादृश्य असते की, 
पानांवर निश्चळ बसलेले असताना ते सहजासहजी ओळखू 
येत नाहीत. 


ध्रुवीय प्रदेशात दिसणाऱ्या ऑरोराचे एक द्य. 


सरृगकुंगे आणि शिंगे-मेट्रिक पद्धती ६९ 


गाभ्याचे हाड जसजसे वाहून लांब होत 
३ जाते तसतसा त्याच्या बरोबरीने हा स्तर 
पुढे पुढे ढकळूळा जातो (आ० २)- 
ण शंड्याचे » शिंग अगदी निराळ्या 
प्रकारचे असते. काही गेंड्यांना 
3. एकच शिंग असते तर काहींना दोन 
र स्त असतात. शिंग नाकाच्या एष्टाच्या 
मध्यरेषेबर असते. दोन असली तर 

ती याच ठिकाणी पण एकामागे एक 
असतात. गेंड्यांचे शिंग अधिचर्मीय 
(७७1१९11711) असून त्वचेवरील 
केसांच्या आतंचनाने तयार झालेले 
असते. त्यात हाडाचा बनलेला गामा 
समांगुळीय न अथबा ब्राहेरचे शृंगी आवरण न. ९० 
स्वरूपातच पम त्वचेने आच्छादिलेल्या अस्थिडदर्ाच्या 
जिराफांच्या (याल उत्पन्न झाडी असावीत असे दिसते. ती काहीशी 
0 क आपे पाहिजेत असे वाटते. या स्थिवीपासून 
गोषी त्याबरोबरच पु एकीत आच्छादी त्वचा नाहीशी झाली 
गच अस्हतिवात आल्या. गळून पडणे आणि पुन्हा नवी उगवणे या 
की कठीण शृंगी पदा  इुसऱ्या बिकासपरंपरेत मृदु त्वचेच्या आवर- 
शाल केल न गवि > परिवतैन झाले. यामुळे श्विंगे नियमित 
फुटणे अशक्य नय पू अखंड बाढ होत राहिली, पण त्यांना 

भेटि. ले. गोकुलाच्या पूर्वजांनी हाच माग पत्करला, 
व (4 पद्धती: कर्वे, ज० नी" 
हां कैद यांना लांबी ह साते पद्धतीवर आधारलेली, मीटर; किलोग्रॅम 
पनज मत ब काल यांचे एकक मानणारी एक 
कारक करण्यात आठी ही पद्धती १८ व्या रातकात फ्रान्समध्ये 
निमाण सरक ली. फ्रान्समध्ये राज्यक्रांती झाल्यानंतर क्रांती- 


र्य स्य गाईच्या शिंगार 

गाभा; त ३ ग., अस्थिमय 
रोल पसार त्वचेचा 
आवरण, श., शंगद्रव्याचे 


रले 

सायन्सेस ल तात आहेत आत पाग 

र पक न करण्यासाठी फ्रैच अकॅडेमी ऑफ 

रभटास ब लाय़ांज या पनपद्धती तयार करण्यास सांगितले. बोर्डा; 

उथे ळोकांना सर्व यांसारख्या सुप्रसिद्ध शास्त्रशांच्या मदतीने अँर्केडे 

क! काळ उपयोगी पडावी अशी प्राक्ुतिक? मानकांवर 
रं 


त्याच्या नवीन एकक ब वी एक कोट्यांश भागाबरोबर असावा ] 
१९ एखाद्या दशांश भ एक घनमीटर पाण्याच्या वजनाबरो 
क त्याबरच्या दशमान ]गावरोबर असावा असे ठरले. या एककांच्या 
भा च्या दशांश गुणकांस टॅ गुणकांस ग्रीक उपसर्ग आणि १ व त्या 

दैत: स लॅटिन उपसर्ग योजण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे 


ह्र्क्यटो १० डेसी १ 60 
किलो नत सेंटी १०९ 
मगे रः मिली जू 
गि शे * द्‌ मायक्रो १ ०07 ६ 
१०* नॅनो 
रेरा किंवा मिळीमायको १० 
4: भय पायकी १२ 


यांतीळ वरच्या गुगकांपैकी शेवटले तीन भूगोळ व ज्योतिष शात्रा- 
तील मोठ्या मापनांताठी व खालच्यांपैकी रोवट्चे तीन गुणक खन 
सापनांसाठी नंतर प्रचारात आले. 
र वजनाचा नवीन एकक ग्रॅम हा ०० से० तापमान असलेल्या एक घेन 
सें० मी० शुद्ध पाण्याच्या वजनाइतका ठरविण्यात आढा आणि १००० 
घन सें० मी० च्या धनफळास ६ लिटर? हे नाव देण्यात आले. 

एककांचा आकार निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असणारी मोजमापे 
पूर्ण झाल्यानंतर दहा देद्यांच्या प्रतिनिधींची परिषद भरून त्यामध्ये 
प्हॅंटिनस धाठुचा एक मानक मीटर व एक सानक किलोग्रॅम हे लांबी व 
बननाचे एकक म्हणून संमत झाठे. १७१५ ९ ही मानके फ्रान्समध्ये 
कायदेशीरपणे व्यवहारात आली. यानंतर ९० वर्षे मूलभूत म्हणून 
प्रचारात असलेली मेट्रिक पद्धतीची ही मानके फ्रॅच प्रजासत्ताकाच्या 
आकाडव्हजच्या (दफ्तरखाना) हवाठी कर मात आल्यामुळे ' आर्क 


व्हजचे मीटर व किलोग्रॅम, म्हणून अ 
मोजमापांमधीळ अटळ चुकांमुळे या मानकांची 

उतरली नाहीत व लवकरच असे आढळून आले की, प्राकृतिक मानकांचा 
मूळ कल्सनेटा चिकटून रहाण्यापेक्षा मूल्यांची 
धच जस्त महत्त्वाची आहेत. या कारणाने 


तिक मोजमापांचे आधारे त्यार न करता 


स्थानिक मानके कित्येक 

१८४० पासून मेट्रिक पद्धतीशिवाय इतर सर्व मापनपद्धतींना कायद्याने 

बंदी घाळण्यात आठी. मेट्रिक पडती वापरण्यातीळ फायदे कळून 

आल्यामुळे बेल्जियम) हॉलिंड व लुक्‍सेंबर्ग (१८२०), स्पेन (१८६०), 

इटली (१८६१) आणि जमनी व पोदुंगाळ (१ ८७२) वा तिछा 

मान्यता मिळाळी. ग्रेट ब्रिटन (१८६४) व युनायटेड स्टेटस (१ ८६६) 
ण्यास कायदेशीरसण॑ मान्यता 


लिया, जर्मनी, जपान, वेनडा; ग्रेटब्रिटन, स्पेन; ना“ 
घटनेचे झाले. भारत इंडोनेशिया ब 


इत्यादी २५ देश या संघटनेचे सदस्य झाळे. __) 9 
या देद्यांतही आता मेट्रिक पडती बापरण्यास सुरुवात झाली अ शी 
तीन विभाग “जनरळ का" 


या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे 
ऑन वेटस्‌ अँड मेझर्स या त्यातील सर्वाधिकारी विभ ह 
देशांचे प्रतिनिधी आहेत व त्याची बैठक दर ६ भरते. ' बॅटर 
नॅशनल कमिटी ऑन वेटस्‌ अँड मे ध? 
निरनिराळ्या देशांचे प्रतिनिधी असून त्यांची 
ही कमिटी जनरल कॉस्फरन्सने तिच्याकडे सोपविलेल्या प्रश्नांवर 
करते व संघटनेच्या इंटरनॅह्ानल व्यूरी मॉ ट्र भड 
तिसऱ्या विभागाच्या कार्यावर देखरेख करते. या ब्यूरोचे कायीळ्य 
असून तिचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहि! 


वॅरिसचे उपनगर सेव्र मीर री 
(१) नवीन आंतरराष्ट्रीय मीटर व ल ग्रॅमच्या मूळ नमुन्या क य 
ते पडताळे घेणे ब त्यांच्या सत्यतेची खात्री करणे, (२) र 


७० रास जोशी 


मूळ नमुन्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था ठेवणे, (२) सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय 
मानकांची आंतरराष्ट्रीय मूळ नमुन्यांशी व त्यांच्या कामचलाऊ प्रतिकृतींशी 
(६९11011055) नियतकालाने तुलना करणे. 
वरील करारानुसार आकाइव्हूज मीटर व किलोग्रॅम यांच्या इतक्याच 
बिनचूकपणे तयार करण्यात आलेल्या मानकांन्म आंतरराष्ट्रीय मेट्रिक 
पद्धतीची मूळ मानके म्हणून १८८९ मध्ये 
भरलेल्या पहिल्या जनरल कॉन्फरन्सने 
क मान्यता दिली. आंतरराष्ट्रीय मीटरचा मूळ 
नमुना एक विरिष्ट लांबीचा गज असून 
त्याचा अनुप्रस्थ छेद%या इंग्रजी अक्षरा- 
सारखा आहे. तो प्लॅटिनम (९०८४) 
आणि इरिडियम्‌ (१०%) यांच्या मिश्र 
धातूचा बनविलेला असल्याने त्यावर हवेतील 
बदलत्या तापमानाचा किंवा आद्रंतेचा जवळ 
जवळ काहीच परिणाम होत नाही. त्याच्या 
टोकांजवळ दोन जिल्हई केलेल्या जागा असून त्यांच्यावर अंकन 
चिन्हे आहेत. या गजाचे तापमान ०” सें० आणि हवेचा दाब 
७६० मि० मी० असताना आणि तो एकमेकांपासून ५७.१ सें० मी० 
अंतरावर असणाऱ्या रुळांवर ठेवलेला असताना जिल्हई केलेल्या 
पृष्ठांबर असलेल्या खुणांमधीळ अंतर एक मीटरची लांबी मानण्यात येते. 
किलोग्रॅमचा आंतरराष्ट्रीय मूळ नसुना, आकांइव्हजच्या किलोग्रॅमप्रमाणेच 
एक साधी वृत्तचिती आहे आणि तिचा व्यास उंची इतकाच असून 
कोपरे किंचित गोळ आहेत. मीटरच्या मूळ नमुन्याप्रमाणेच हा नसुना 
देखीळ प्लॅटिनम आणि इरिडियम यांच्या मिश्रथातूचा बनविलेला 
आहे. अनेक पडताळे घेतल्यानंतर जनरळ कॉन्फरन्सने ही नवी मानके 
आकोइव्हज मानकांच्या समान, अनिवार्य प्रायोगिक चुका विचारात 
घेऊन, आहेत असे जाहीर केळे आणि मूळ नसुन्याबरहुकूम आणि त्याच 
मिश्रघातूच्या बनविलेल्या मानकांच्या प्रतिकृती सदस्य राष्ट्रांना देण्याची 
परवानगी दिळी. ' इंटरनॅशानळ कमिटी *ने यानंतर घेतळेल्या निणयानुसार 
असे ठरविण्यात आले की, आंतरराष्ट्रीय किलोग्रॅम हा वजनाचा मानक 
म्हणून न मानता वस्तुमानाचा मानण्यात यावा, तसेच अरुद्ध पाण्याचे 
महत्तम घनल्व ज्या तापमानाला (४ से०) असते ते तापमान असलेल्या 
एक किलोग्रॅम शुद्ध पाण्याने न्यापिळेल्या घनफळाइतका एक ' लिटर? 
मानण्यात याबा. 
अनेक पडताळे घेऊन व परीक्षणे करून असे आढळून आले आहे 
की, मेटिक मानके स्वीकारल्यापासून त्यामध्ये मोजण्याइतपत काही बदल 
घडून आलेला अतावा अशी शांका घेण्याचे कोणतेच कारण नाही आणि 
मीटरच्या मूळ मूल्यात १ कोटी भागात १ भाग व किलोग्रॅममध्ये १० 
कोटी भागात १ भाग इतक्या प्रमाणात देखील फरक पडलेला नाही. 
तरीही आंतरराष्ट्रीय मूळ नमुन्याच्या मीटरणऐेबजी प्रकाशाच्या तरंग- 
लांबीवर आधारलेली मीटरची व्याख्या स्वीकारावी असे सुचविण्यात 
आले आहि. त्यामुळे अचूकपणात जास्त भर पडून धातूंच्या मानकांच्या 
संभाव्य नाशाचा धोकाही टाळता येईल. शिवाय मीटरचे मान कोणत्याही 
स्थळी अचूकपणे सांगता येईल. या व्याख्येनुसार मीटरची लांबी ७६० 
काल ल ह ०" सें० तापमानाळा केंडमियमच्या वर्णपटातीळ 
उ र्‍्याच्या (समस्थानिक १९८) वर्णपटातील 


वी * प्र त (य «. > 


आंतरराष्ट्रीय मीटरच्या 
मूळ नमुन्याचा आडवा छेद्‌ 


१ मीटर १,५५२, १६४१३ कॅडमियमची तरंगलांबी 
किंवा १ मीटर-्‌ १,८३१,२४९-२१ पारा-१९८ ची तरंगलांबी 
१९२१ मध्ये मेट्रिक पद्धतीच्या करारात सुधारणा करण्यात येऊन 
इंटरनॅशनल ब्यूरोच्या कार्यक्षेत्रात विद्ुत एककांच्या (अँपियर, व्होल्ट 
इत्यादी) आणि पुढे १९२७ मध्ये प्रकारामापनाचे एककांच्या (केडल 
पॉवर इत्यादी) प्रश्नांचा समावेरा करण्यात आला. 
मेट्रिक पद्धतीत बस्तुमान व लांबी या मूलभूत एककांचे व इतर साधित 
एककांचे फक्त ददामान गुणक व भाजकच वापरण्यात येत असल्यामुळे 
हिशोब करण्यास अतिशय सोयीचे जाते. या उलट ब्रिटिश मापन 
पद्धतीच्या एककांमधील (फूट, पौंड इत्यादी) असाधारण संबंधांमुळे त्या 
एककांचा व्यवहारात वापर करणे त्रासाचे होते. मेट्रिक पद्धतीच्या 
मानकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली असल्यामुळे नित्य व्यव- 
हारातीळ आणि विशोषतः शास्त्रीय मापनास एकच सुल्भ असा मूळ्भूत 
पाया प्रस्थापित झालेला आहे. 
मेट्रिक पद्धतीतीळ काळाचा एकक मात्र दद्दामान पद्धतीवर आधारलेला 
नाही. सेकंद हा माध्य सोर दिनाच्या १/८६,४०० व्या भागाबरोबर 
मानण्यात येतो. 
भारत व सेटिक पद्धती : मेट्रिक पद्धतीचे महत्त्व ओळखून भारत 
सरकारने १ एंप्रिळ, १९५७ पासून दशमान पद्धतीची नाणी व १ 
ऑक्टोबर, १९५८ पासून मेट्रिक पद्धतीची वजने व इतर मापे व्यवहारात 
बापरणे कायद्याने जारी केळे आहे. त्यामुळे सर्व प्रांतात वजनमापाच्या 
बाबतीत एकसूत्रता निर्माण होऊन जगातीळ इतर देद्यांशी व्यापारी व 
वैज्ञानिक संबंध जास्त सुळभपणे ठेवता येतील, र 
पहा : वजने व मापे; क्षेत्रफळ, लांबी व धारिता यांची मापे; एकक 
व परिमाणे. 
भदे, व० ग० 
राम जोशी : (१७६२-१८१२) उत्तर पेशवाईतील एक ्रष्ठ मराठी 
शाहीर. संपूर्ण नाव राम जगन्नाथ तासे. याच्या घराण्याहा व 
जोशीपणाची वृत्ती असल्यामुळे जोशी हे उपनाव. लहानपणीच चाचा 
बडील वारले आणि त्याळा तमाक्याचा नाद लागला, या छंदीपणाझुट 
बरेचसे कज झाले. पुढे तो पंढरपुरास वे० शा० सं० बाबा पाथ्ये यांच्या” 
कडे राहिला आगि संस्कृत विद्या व कीर्तनाची कळा शिकून सोलापुरात 
परतळा. येथून त्याच्या दुदेरी जीवनास सुरुवात झाठी. तो महाराष्ट्रात 
कथाकीर्तने करीत दिडटा आणि धोंडी श्ाहिराच्या फडास रंगेळ लावण्या, 
ही पुरवीत राहिला. कीर्दनाकरिता हिंडत असता मद्यसेवन, विठासी 
राहणी आणि बरोबर चिमा व बया या नायकिणी असा त्यांचा रंगेल 
थाट असे. हाच दुहेरी रंग त्याच्या कवनांतही आढळून येतो. 
मोरोपंतांची भेट झाल्यावर त्याने पंतांचे शिष्यत्व पत्करठे आणि त्या 
आर्या आपल्या कीर्वनातून लोकप्रिय केली. संस्कृतचे अध्ययन आणि 
पंतांचे शिष्यत्व यांचा त्याच्या रचनेवर खूपच परिणाम झालेला दिसतो. 
संस्कृत काव्यातील संकेत व उपमा, तत्सम शब्दांचा सढळ उपयोग; 
रेखीव रचना, यमक-प्रासांचे प्राचुर्य, एक ओळ संस्कृत तर दता 
मराठी अशी मणिप्रबाळ गुंफा हे विरोष त्यांतूनच आले. त्याच्या का 
लावण्या संपूर्ण संस्कृतात आहेत; तर एक संस्कृत, मराठी, हिंदी व 
कानडी अशी चार भाषांत आहे. एका लावणीत त्याने छेकापहु 
हा अलंकार उत्कृष्टपणे बांधा आहे. याप्रमाणे मूळ ढंग न बिघडविता 
मऱ्हाटी लावणीस त्याने संस्कृतची ग्रौढता प्राप्त करवून दिली. महाराष्ट्रा 
तील तीथक्षेत्रे, भक्ती ब वैराग्यपर उपदेश, राघधाकृष्णाच्या क्रीडा, 


लढॉगरिथस 


स््रीपुरुषांचा शंगार हे त्याच्या लावण्यांचे प्रमुख विषय. शिवाय दुसरा 
बाजीराव, दुर्गादेवीचा दुष्काळ, होळकरांची दंगळ या विषयांवरही 
त्याची एकेक लावणी आहे. ब्राह्मणी राज्यावर त्याचा एक पोवाडाही 
आहे. हा ' तुरेवाला? असून स्वतःचा उल्लेख ' कविराय ? असा करीत 
असे. मराठी लावणीवाड्ययात ह्याला वैशिष्टयपूर्ण स्थान आहे. 
पहा : शाहिरी वाड्मय. 
संदर्भ : १. रामजोक्षीकृत लावण्या, भाग १ व २-गोंधळेकर, रा. श्री.; 
पुणे, १८८७ व १८९५, २. रामजोशीकृत लावण्या-शाळिम्राम, 
शं. तु.; पुणे, १५०८. २३. मराठी कवितेचा उषःकाल किंवा 
मराठी शाहीर- वर्दे, श्री. म.; मुंबई. 
घोंड स० वि० 
लॉगरिथम : गुणाकार, भागाकार, घात इत्यादि गणनक्रिया लौकर 
ब सुळमपणे करण्यास लॉगरिथमांचा फार उपयोग होतो. लॉगरिथमांचे 
दोन प्रकार आहेत. (१) सामान्य लॉगरिथम व (२) स्वाभाविक 
लॉगरिथम. लॉगरिथमांचा शोध १६१४ साली जॉन नेप्झिर/ या 
स्कॉटलंडवासी गणित्याने व त्याच सुमारास स्वित्झलेंडातील गणिती ज्यूत्स 
व्यूर्गी याने लावला व हे दोन गणिती लॉगरिथमांच्या छोधाचे जनक 
होत. त्यानंतर देन्री ब्रिरज, एड्रियन व्हाक, जॉन वॉलिस व इतर अनेक 
गणित्यांनी मेहनत घेऊन लॉगरिथमात सुधारणा केली. ब्रिग्जने दहा हा 
आधारांक घेतल्याने गणनक्रिया कशी सोपी होते हे दाखविल्यावर दहा 
आघारांकाचे लॉगरिथम “सामान्य ढागरिथम? या नावाने ओळखू 
जाऊ लागले. 
स्वाभाविक लॉगरिथमांना ' नेपिअस्चे लॉगरिथम' म्हणतात. 
स्वाभाविक लॉगरिथमांचा आधारांक २-७१८...असा घेतात ब तो या 
अक्षराने दर्वितात. या लॉगरिथमांचा पहिला सारणीग्रंथ योहान्‌ 
हाइन्रिक लांवेटे या अल्सेशियन गणित्याने १७७० साली, म्हणजे 
नेपिअरच्या शोधानंतर जवळजवळ दीडशे वषीनंतर तयार केला. 
नेपिअरने लॉगरिथमांचा आधारांक ९ हा प्रत्यक्ष वापरलेला नाही तरी 
2 आधारांकाच्या लॉगरिथमांना नेपिअस्चे लॉगरिथम म्हणण्याचा प्रधात 
आहे. लॉगरिथमांचा शोध लावणाऱ्या आद्य संशोधकाचा गोरव 
करण्याच्या हेतूमुळे हा प्रघात पडलेला आहे. ज्यावेळीं लॉगरिथमचा 
आधारांक दिलेला नसेल त्यावेळीं तो ९ हा आहे असे ग्रहीत घरले जाते. 
अनग्य दोरीची (इनफ्लेक्सिबळ स्टिंग) किंवा साखळीची समतोल 
स्थिती, बिद्युतमंडळातीळ क्षणिक वीजप्रवाह, किरणोत्सर्गी द्रव्यांचे 
विघटन इत्यादी गोष्टी ८५ अश्या € च्या घातांकांनी दर्शविल्या जातात. 
कलनक्षास्त्रातीळ (कॅल्क्युठस) समाकलन (इंटीग्रेशन) शाखेत स्वाभाविक 
टॉगरिथम येत असल्यामुळे गणनक्रियेत त्यांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त 
झालेले आहे. 
लॉगरिथम काय़ आहे : लॉगरिथमांची व्याख्या नऱ्ब या 
समीकरणावर आधारलेली आहे. यात 'ब? ला आधारांक म्हणतात 
ब “ह? ला घातांक म्हणतात व “ब? आधारांकाचा “क? घात घेऊन 
आलेले फलन “न? आहे. यात ब, ळ, न या सर्व संख्या सत्‌ (रिअल) 
आहेत असे मानतात. हेच समीकरण टॉगरिथमांच्या भाषेत 
लर लॉग न, असे लिहिण्याचा व ५६६ळ बरोबर (") व आधारांकाचा 
लॉग न? किंवा “ल बरोबर () टॉग न, आघधारांक ब” असे 
वाचण्याचा प्रधात आहे, 
या व्याख्येवर्न उघड दिसत येणाऱ्या गोष्टी म्हणजे एकापेक्षा 
रे ख्या असणाऱ्या सर्व धन संख्यांचे लॉगरिथम धन असतात व एकाचा 
वे, को. 


9 शै 


लॉगरिथम शून्य असतो, कारण ब? १. तसेच सोयीच्या दृष्टीने 


आधारांक व > १ घेणे इष्ट टरते. घातांकांच्या, 
बळ >< ब २ -ब* कलर ; ब! >> ब २ वव बेळ नट लर. 


(बळ)म - बल्म; मव बळ - बल'म, या नियमांवरून हे स्पष्टच 


आहे की लॉगरिथमांचे नियम येणेप्रमाणे येतील :-- 

१, कोणत्याही संख्येचा लॉगरिथम त्या संख्येच्या अवयवांच्या 
लॅगरिथमांच्या वेरजेबरोवर असतो. 

टॉग न, न२ च्टॉग न, "लाग नर 

२. दोन संख्यांच्या भागाकाराचा (कोशंटचा) लॉगरिथम, अंशाचा 
लॉगरिथम उणे छेदाचा ळॉगरिथम इतका असतो. 

नद लि ठा 

लॉग न्शः लॉग न, - लॉग नर 


3 
३. एक संख्या घेऊन तिला ' म? घातांक देऊन दुसरी संख्या तयार 


केली तर त्या दुसऱ्या संख्येचा लॉगरिथम, तो घातांक गुणिले पहिल्या 
संख्येचा हॉगरिथम याब्ररोबर असतो. 

लॉगन सस्मलॉगन 

४. एक संख्या घेऊन तिचे 'म? वे मूळ काढून जी दुसरी संख्या 


येते तिचा लॉगरिथम टं गुणिळे पहिल्या संख्येचा टॉगरिथमइतका 
असतो. 

कक 0: 

लॉग 4१/न नप लॉंगन 


सामान्य लॉगरिथम : सामान्य लॉगरिथमात आधारांक ब १० 
घेतात. १०००१, व १०१ ₹१०. म्हणून एकचा लॉगरिथम इत्य त 
दहाचा लॉगरिथम एक. म्हणून; १ते१० मध्ये असणार्‍या कोणत्याही 
संख्येचा सामान्य लॉगरिथम ० व ९ मध्ये असेल. त्याचप्रमाणे १०१ 
"१००, म्हणून १० ते १०० मध्ये असणाऱ्या संख्यांचा सामान्य 
लॉगरिथम १ ते २ मध्ये असणार. १०२१०००, म्हणून १०० 
१,००० यांच्यामधीळ संख्यांचे लॉगरिथम २व २ मध्ये असतात. 
येणेप्रमाणे इतर संख्यांचा विचार करता येईल. 

लॉगरिथमाचे दोन भाग असतात. उदाहरणार्थ १५८७५०६ हा ७५ चा 
हॉगरिथम घ्या. यातील १ या पूरणीकभागास लॉगपूणीक (केरेक्टरिस्टिक) 
व राहिलेल्या .८७५०६ या अपूणीकी भागास लॉगमिन्न (भॅँटिसा) अशी 
नावे दिली जातात. सामान्य लॉगरिथमांच्या सारणीग्रंथात फक्त लॉंगमिन्न 
दिळेले असतात व ते दक्यांशात दिलेळे असतात. लॉगपूर्णांक मूळ 
संख्येवरून काढावयाचा असतो. एकापेक्षा मोठ्या अद्या कोणत्याही 
संख्येच्या लॉगरिथमात त्या संख्येच्या पूर्णोकात जेबढे अंकात्मक 
(सिभिफिकंट) अंक असतात त्यापेक्षा एकाने कमी इतका लॉगपूणीक 


०4 


असतो. ७५ या संख्येत दोन अंक आहेत, म्हणून तिचा लॉगपूर्णीक १ 
येईल. म्हणून १ -- सारणीतीळ ७५ समोर दिलेली ८७५०६ ही संख्या 
मिळून सुरुबातीस दिलेला ७५ चा लॉगरिथम झालेला आहे. समजा 
३७६८.५ या संख्येचा लॉगरिथम काढावयाचा आहे. तिच्या पूणाक- 
भागात चार अंक आहेत. म्हणून तिचा लॉगपूणीक ४- (नचर घालगा 
कोणत्याही संख्येचा लॉगमिन्न काढण्यासाठी सारणी पाहताना त्या 
संख्येतील दद्यांश चिन्हाचा विचार न करता फक्त अंकात्मक अंक लक्षात 
च्यावयाचे असतात. या नियमास अनुसरून २७६८५ ही. सल्या 
सारणीत पाहिली असता तिच्या लॉगरिथमाचा लागभिन्न ०५७६१ असा 


७ 


मिळतो. म्हणून, 

लॉग, , २७६८५ 5 
३-५७६१ असा होतो. 

तसेच १०* > १; ५१०८५ --००१२५ १००१२ > ०००१; 
१००२- ०.००१; येणेप्रमाणे पाहिले असता असे कळून येईल की 
अपूर्णोकांच्या लॉगरिथमात लॉगपूणीक त्रह्ण असणार व त्याची किंमत 
दशांश चिन्हास अनुसरून जितकी शून्ये असतील त्यांच्यापेक्षा एकाने 
अधिक असणार, उदाहरणाथ ००००१०७ या संख्येत दशांशचिन्हाच्या 
मागून तीन शून्ये आहेत. म्हणून या संख्येच्या लॉगरिथमाचा 
लॉगपूर्णीक - ४ (क्ण चार) येईल. असे कर्ण चिन्ह फक्त हॉगपूणीकाच्या 
डोक्यावर देऊन (४) दाखविण्याचा प्रधात आहे. ते क्रण चिन्ह फक्त 
लॉगपूणीकासच लागू आहे, लॉगरिथमातीळ लॉगमिन्नास लागू नाही. 
सारणीतीळ १०७ संख्येसमोर ०२९४ हा लॉगमिन्न दिलेला आहे. 
म्हणून वरील संख्येचा लॉगरिथम लॉग, , ०१०००१०७-४.०२९४ 
अता होतो. याचा अर्थ, लॉगरिथमांचा टॉगपूर्णीक धन किंवा त्रण असू 
शकतो, पण लॉगभिन्न मात्र नेहमी धनच असतो. या दोघांच्या संयोगाने 
छॉगरिथमाची किंमत तयार होते. 

सासान्य लॉगरिथमांचा एक विरोष गुणधर्म असा की एखादी संख्या 
घेऊन तिच्यातल्या अंकांचा क्रम न बदलता निरनिराळ्या स्थानी दशांश 
चिन्हे दिळी तर तयार होणाऱ्या संख्यांच्या छॉगरिथमांचे लागमिन्न 
बदळत नाहीत. उदाहरणाथ ३.७५६८व ३७५६८ यांच्या लॉगरिथमात 
छॉगपूणीक निरनिराळे पण लॉगमिन्न तेच येतील, कारण ३७५६८>६१०० 
"5२७५-६८ म्हणजे २३"७५६८>१०२-३७५-.६८ म्हणून २३७५६८ 
वा लॉगरिथम ३२७५-६८ च्या लॉगरिथमापेक्षा २ ने कमी आहे. याच 
कारणाकरिता सामान्य छॉगरिथमांच्या सारण्यांत फक्त लॉगभिन्न दिलेले 
असतात. पूर्वी सांगितलेला नियम वापरून लॉगपूर्णीक सहज काढता येतात. 

प्रतिॉगरिथम $ लछॉगरिथम दिलेला असल्यास त्यावरून त्याची मूळ 
संख्या काढणे या क्रियेस प्रतिळॉगरिथम काढणे असे म्हणतात. प्रतिळॉगरि- 
थमांच्या सारण्यांत लॉगरिथमांचे लॉगमिन्न दिठेले असतात. लॉगपूर्णीक ठर- 
विण्याचा वरील नियम उलट तऱ्हेने वापरून दिलेल्या हॉगरिथमाच्या लॉग- 
पूर्णाकावरून प्रतिळोंगरिथमातील दशांश चिन्हाचे स्थान ठरविता येते.उदा ० 
१.८७५०६या दिलेल्या लॉगरिथमाचा प्रतिळॉगरिथम ७५.००, आणि 
४००२९४ या लॉगरिथमाचा प्रतिळोंगरिथम ०.०००१०७ इतका येतो. 

स्वाभाविक लॉगरिथम : यांचा आधारांक २.७१८...... हाका 
निवडळा हे जाणून घेण्यासाठी कलनक्यास्त्राचा उपयोग करावा लागतो. 
समजा $ 

य >> ढॉगव क्ष; यात ब > १ असे धरू. 

या समीकरणात क्ष ब य यांना अनुक्रमे च व क ही चलने 
(इन्क्रीमेंट्स) देऊन, 

यक > लॉगब (क्षन-च) 


*. कऱ लेंगिब (क्ष4 च) -लॉंगव क्ष लॉग च 
क्ष 


ऱ लॉग; (१ क्र 

" लॉंग री 
क्ष 
जा लागब ( १4 ऱ्) 
न्च क्ष 


४. लॉगब्र (१ मं येडी 


लॉगपूणीक ३ -- लॉगमिन्न ०५७६१ 


लढॉगरिथम 


डं - क ॒_5 
अवकलळन गुणांक प म्हणजे च शून्याप्रत जात असताना प ची 
सीमा-किंमत (लिमिट) 


सीमा ॥। र्र ( च्च त] हिच्यातर्टी न धरल्यास 
> ताग 8.) 11 हेच्यात-- न धरल्या 
च->० न्न ग्ब(९-- वी, ट्‌ ऱ्य 


नं व आहे व जेव्ह 
आपणास ९ शः नो ची सीमाकिंमत काढावयाची आहे व जेव्हा च 


शून्याप्रत जाईल तेव्हा न अनंताकडे जाईल म्हणजे गणिताच्या भाषेत 
जेव्हा च->० (च उप शून्य) तेव्हा ल-> % (न उप अनंत). 
येथे द्विपद सिद्धांताचा (बायनॉंमियळ थियरमचा) उपयोग कल्न या 
द्विपदावलींची जी सीमा येते ती ९ ने दर्शवून तिची किंमत 
शे. ९) टे १ 
1. ण वा” न न, यु 
२.७१८२८१८२८४५९ 
द्रताभिसारी (रॅपिडली कॉनव्हजट) असल्यामुळे, याच श्रेढीचा अगर 
2 चा उपयोग परिच्छेद २ मध्ये सांगितलेल्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत होत 
असल्याकारणे हा आधार घेतलेल्या स्वाभाविक लॉगरिथमांस फारच 
महत्व आहे. 
लॉगरिथमांचा आधारांक बदलल्यास काय होते हे सहज तमजण्या 
सारखे आहे. समजा न बल बह' यांतीळ दोन्ही संख्यांचे व 
आधारांक धरून लॉगरिथम घेतल्यास ळ लॉगब्रव च ल टॉंग बत 
.. ल्ल, लॉगब वः 
लॉगब्र न स लॉग वन लॉगव वः 
समजा आपण ब- १० व ब, ९ घेतली तर 
लॉग, » न लॉग ८ न लॉग, ० ९; 
पण लॉग, , ९- ०.४३४२९४४८१९०३२५ ही किंमत, 


क दी 3 > ग्य म्हणतात. 
ण थर (कॉन्स्टंट) आहे व तिला निटेंपांक मॉडयुलस) २९ 
री, स्थिर (कॉन्स्टंट) आहे ( विद लॉगरिथम 


॥ 


ष्ट 


न बदल- 


सामान्य लॉगरिथमास या निलेंपांकाने भागल्यास स्वाभा१ 
मिळतो. 

सदसत्‌ (कॉप्लेक्स) संख्यांचे लॉगरिथम 
लॉगरिथमात ब, ल, न ह्या सर्व संख्या सत्‌ आहेत असे ग्रहीत 
असून न ही संख्या नुसती सतूच आहे असे नसून धनहा 
पण ळ॒ ही सद्सत्‌ संख्या आहे अशी कल्पना केल्यास छॉगरिथम न क 
अनेक किंमती येतात ब त्या अनंत असतात. त्यातील एका विशिष्ट 
किंमतीस प्रमुख किंमत (प्रिन्सिपळ व्हॅल्यू) ० अन ते का हे त्रिकोण- 
मितीतीळ पुढीळ दोन सिद्धांतांवरून कळून येईल. री 

१. ज्या (साइन) व कोज्या (कोसाइन) ही त्रिकोणमितीय फलत 
(फंक्टान) आवर्तक (पीरिऑडिक) असतात व त्यांचा आवर्तनअवधी 
(इंटव्हळ ऑफ दि पीरियड) २ म % असतो, यात म ची किंमत १, ९) 
ह... इत्यादी कोणताही पूणीक अस दाकते. 
२, ८९? कोज्या 6--1ज्या ७; यांत: ४-१ व ७ हा कीन 
अरीय मापात मोजलेला आहे. 

या दोन्ही सिद्धांतांचा उपयोग करून :- 


: सामान्य किंवा स्वाभाविक 


धरलेल 
य, 


असत. 


१७ 
९ ऱ्व्कोज्या ७--धज्या6 
- कोज्या (२म ळ--७)-ध्ज्या(रमळ:०) 


2७ (२म%--७)2 
रि € ---3 ९ 


ळीपो--वनस्पतिसंप्रह 


आता असे समजूं की नच्प--६फ, ल््कफध्डड व बऱ-2€ 
आहे व प, फ, क, ड या सर्व सत्‌ संख्या आहेत. तर न - वल म्हणजे: 
प--१फ " शकस्डि - फे (कोज्याड£ज्याड) व. 

"९ [कोज्या (२म 5ड)धज्या (२मळ:ड)]...२ 
पण अवत॑न अवबधी'चा विचार केल्यास 

प--१ फटक (२म7९--ड) 
". लॉंग (प--१फ) न्कस2 (रमळल दो दरक व्हनरे 
यातीळ प --६ फ सदसत्‌ म्हणून न चे ऐवजी झ ने दर्शविल्यास 

लॉग झन्कप-१(रमळयड) 

यातीळ म कोणतीही पूर्णोकी संख्या धारण करीत असल्यामुळे झ या 
सद्सतू संख्येचे लॉगरिथम अनंत येतील. या सूत्रात म-<0व 
० < ड <% असेल तर मिळणाऱ्या लॉगरिथभाच्या किंमतीला प्रमुख 
किंमत म्हणतात. 

समीकरण १ व २ मध्ये सत्‌ व असत्‌ यांची समसमानता मांडून 

प- “क कोज्या ड, फ>श्कज्याड 
प क कोज्या (२ मळा -ड), फन€ज्या (२मळा५ड) 
या दोन्हीवरून 

प*-- फर > 2*क येतात म्हणजे 

२क > लॉग (प*-- फ*) 
“कक लॉग (प* -- फ?) 


"गरला१(5) 
प 

म्हणजे लॉग झ> ४ लॉग (प२--फ")-- 2 स्प > (-) ही प्रसुख 
(>. २. प 
किंमत होईल. 

सदसत्‌ संख्यांच्या लॉगरिथमांवरून क्ण संख्यांचेही लॉगरिथम 
काढता येतीळ, उदा. -१ चा लॉगरिथम काढाबयाचा झाल्यास 
प--१, वब फ-० घेऊन - १-७ कोज्या ड, व- ० ज्या ड 
या दोन्हींचा वग करून व वगीची बेरिज करून १ “्रके, ..क3० 

तसेच कोज्या (ड--२मळ) --१; .. डम म्हणून समीकरण 
र्न मध्ये या किंमती घालून 
लॉग (- १) २६ (6 --२मळ) 31०, ३०४६, ५८६ ...इत्यादी 
म्हणजे, - १ चे लॉगरिथम अनंत आहेत. 


_ ४२-%४-१ चा लॅंगिरिथम काढावयाचा झाल्यास प- ०, फ१ 
घेऊन 


वि... ही ह ह. र ९क् 

लाग, ८४5४ (२५ र्म र) न्व्ड रि न्ञा १ न्ज्ः 2, -. इत्यादी 
ह तसेच 2 चे लॉगरिथम पर९ व फर ० घालून, 

तेग. ९-5 १--२मळ ६-१, १५-२१, १ ४%०१६,..०.-.इत्यादि 


र म्हणजे ९ चा खरा लॉगरियम १ असून त्याचे इतर ढॉगरिथम अनंत 
आहेत पण ते सद्सत्‌ आहेत. 
व वरीळ विवेचनावरून सद्सत्‌ संख्यांच्या छॉगरिथमांवरून सामान्य 
बा स्वाभाविक लॉगरिथमांचे विवरण करणे सुलभ आहे हे चाणाक्ष 
वाचकांच्या लक्षात आले असेल. 

ही... ३... उपयोग करून गुणाकार, भागाकार, घातादी क्रिया कशा 
ःभ होतात हे पुढील उदाहरणावरून कळून येईल, 


७्रे 


(३१.६९)१> ०१७९८ 
०.०८६२३ > ई१/१०१.८६ | 

हे उदाहरण सोडविण्यासाठी आपणास सारणीतून २१०६९, ०७५८, 
००८६३ व १०१८६ यांचे लॉगरिथम काढून पुढील क्रिया कराव्या 
लागतील. 
२ लॉग, , (२१-६९) -- लॉग, » (०७९८) 

-[लॉग,» ०.०८६३--३ लॉग, » १०१-८६], 

- (२%१.५००९--१-९०२०) - [२९२६० न डे (२१००८ ०)] 
-. २९०३८- १०६०५२३ 
-_ १२९८५ 

३.२९८५ हा वरील उदाहरणाच्या उत्तराचा लॉगरिथम आहे, 
त्याचा प्रतिलॉगरिथम म्हणजेच उदाहरणाचे उत्तर १९८८-०० इतके येते. 

पहा : गणितीय व सांख्यिकीय सारण्या. 
गुजर, ळ० वा० 

ली पो: (७०१-७९२) एक महान्‌ चिनी कवी. सेच्वान (8200 "72०) 
च्या निसर्गरम्य प्रदेशात तो जन्मला व वाढला. त्या वातावरणाचा 
त्याच्या व्यक्तिमत्वावर आणि वाढ्य़यीन दोलीवर खोळ ठता उमटलेला 
दिसतो. अल्पवयीन असताना'च त्याला सम्राट शूआन त्संग (पडण 
प'51112 ७१२-७५६) च्या पदरी ठेवण्यात आले. दरबारातील त्याचे 
वास्तव्य अनेक आख्यायिकांचा विषय झाले आहे. पण सम्राटाची मर्जी 
लवकरच संपली आणि ली पोल्य महिन्यामागून महिने आणि वर्षामागून 
वर्षे राजवाड्याच्या बळचणीखाली सुस्कारे सोडीत काळ कैठावा लागला. 
“ अरेरे ! एक मोती चिखल मातीत गाडला गेला; एक एकाकी पुष्प 
माजलेल्या तणाने चिरडून टाकले ! ” अशी भावना व्यक्त करीत त्याने 
चँंगान (01571४-87) ही राजधानी सोडली आणि तो देशभर वणवण 
भटकू लागला. भ्रमनिरास झालेला तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग सत्ताधारी 
समाजाबरोबर सहजीवन अशक्य आहे हे पाहून निसर्गाच्या आणि 
मदिरेच्या सानिध्यात काव्याच्या आश्रयाने जीवन जगू पाहत होता. 
ली पो हा ह्या वर्गांचा खराखुरा प्रतिनिधी आहे. 

चीनमधील अनेक स्थळे त्याच्या कवितांनी अमर केली आहेत. 
“ती पहा, पीत नदी स्वर्गातून अवतरते आहे आणि सागराच्या द्रिने 
भरधाब चाळली आहे. ती पुन्हा कधीच मागे येणार नाही !” अशा 
शब्दांनी विविध स्थळांचे सौंदर्य टिपीत टिपीत तो काळवश झाला. 
वास्तवाचा आणि अद्‌भुतरम्यतेचा संमिश्र प्रत्यय घडविणाऱ्या अनेक 
छोट्या, परंतु चित्ताकपेक आणि भावमधुर कविता त्याने लिहिल्या. 
चिनी लोकगीतांतीळ भावगद्र त्याने अभिजात चिनी काव्याच्या दढ 
छंदन्यवस्थेत बेमाळूम बसविले. युद्ध आणि शांतता ह्यांवरील रोखठोक 
मुद्दयांपासून तर निसर्ग आणि प्रणय यांवरील नाजुक भावाविष्कारांपर्यतःचे 
विश्याल क्षेत्र तो आपल्या काव्यविषयांनी व्यापतो. नंतरच्या चिनी कबींवर 
त्याचा बिलक्षण प्रभाव पडलेला दिसून येतो. चिनी लोक ' काव्यदेवता ' 


म्हणूनच त्याचे स्मरण करताना दिसतात. पव 
तान चुंग (इं०) 


वि० का० (म०) 
वनस्प तिसंत्न ह: शास्त्रीय अभ्यासासाठी वनस्पतींच्या निरनिराळ्या 
भागांचे निरीक्षण करावे लागते. एथ्वीवरीळ सर्व वनस्पती एकाच बागेत 
असणे शक्‍य नाही. शिवाय, वर्षांतील सर्व त्रह्वूंत वनस्पतीचे, पाने, फुले 
फळे इत्यादि सर्व भाग मिळतातच असे नाही; म्हणून निरीक्षणाचे वेळी 
वनस्पतीचा कोणताही भाग उपलब्ध व्हावा यासाठी त्यांचा संग्रह करून 


७४ 


ठेवावा लागतो. अनेक ठिकाणांहून वेळोवेळी येणाऱ्या संदिग्ध वनस्प- 
तींची निश्चिती करण्याकरिता त्यांची ज्ञात वनस्पतींद्णी तुलना करून त्यांची 
ओळख पटवून घेणे, न पटल्यास त्या नवीन आहेत हे निश्चित ठरविणे 
व त्यांची नोंद करून त्या जपून ठेवणे या महत्त्वाच्या गोष्टींकरिता अशा 
संग्रहाची फार आवद्यकता असते. 
१८ व्या शतकाचे मध्यास स्वीडनमध्ये कारोळुत लिनेउत* ह्या श्रेष्ठ 
, वनंस्पतिश्यास्त्रज्ञाने वनस्पतिसंग्रहाचा उपयोग, वनस्पतींचे वर्गीकरण 
व त्यांची शास्त्रीय नावे निश्चित करण्याकरिता, अतिशय आवद्यक 
आहे असे प्रतिपादन करून ह्या कल्यनेस मूर्त स्वरूप दिले. त्याच्या 
शिष्यवर्गाने जगातील बऱ्याच भागातून वनस्पतींचे असंख्य नमुने 
वाळवून स्वीडनळा पाठविले. अश्याच वनस्पतिसंग्रहाचे सहाय्याने प्रत्येक 
वनस्पतीस शास्त्रीय नाव दिले गेले व त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले. 
कारोळुत लिनेउसनंतर*/ थोड्याच काळात वनस्पतिसंग्रहाचे महत्त्व 
पटून यूरोपातील अनेक देद्यात वनस्पतिसंग्रह्‌ व त्याचा पद्धतशीर अभ्यास 
सुरू झाला. ब्रिटनमधील ब्रिटिश म्युझियम व क्यू वनस्पतिसंग्रह ह्या दोन 
संस्था प्रसिद्ध आहेत. 
ब्रिटिश म्युज्चियममध्ये सर जोसेफ बँक व रॉबर्ट बाऊन* यांच्या 
अंस्ट्रिलियातील वनस्पतींचा समावेश होतो, वयू ह्या जगप्रसिद्ध संग्रहाची 
स्थापना १७५९ मध्ये तिसऱ्या जॉजेचे कारकीर्दीत झाली. पुढे त्याची प्रचंड 
वाढ तर विल्यम हुकर'* व जोसेफ हूकर/ यांनी केली. ह्या संग्रहात 
जगातील जवळ जवळ प्रत्येक वनस्पतीच्या नसुन्याचा संग्रह केळा आहे. 
एकंदर नमुन्यांचा संग्रह जवळ जवळ ७० लाखांचे आसपास जाईल. 
दर वर्षी ५०,००० ते ८०,००० नमुन्यांची त्यांत भर पडत असते. येथे 
बनस्पतिशास्त्राच्या प्रत्येक शाखेला वाहून घेतळेले शास्त्रज्ञ असून प्रत्ये- 
काला आपापल्या शाखेतील अधिकारी म्हणून सर्वत्र मान दिला जातो, 
येथीळ वनस्सतिविषयक निर्णय फार महत्त्वाचे मानळे जातात, म्हणून क्यू 
वनस्पतिसंग्रह जगातीळ वनस्पती ओळखण्याचा धर्मकाटा समजला जातो. 
येथून बनस्पतींबिषयी शास्त्रीय मासिके प्रसिद्ध होतात. एडिंबरो येथील 
वनस्पतिसंग्रहात २० लाख नमुने असून त्यात चीन तिबेटमधील वनस्पतीही 
येतात. स्वित्झळेडम'धील जिनेव्हा येथीळ वनस्पतिसंग्रहात भूमध्य सामुद्रिक 
व मध्य आदियातीळ वनस्पतींचा समावेदा होतो. डॉ. द्‌ कांदॉल याची 
वनस्पतिविषयक ग्रंथमाला येथेच स्वळी गेळी. जर्मनीमध्ये ग्युटिंजेन व 
बर्लीन येथे प्रसिद्ध वनस्पतिसंग्रह आहेत. बळीनमधील संग्रह अद्यावत 
असून महशूर वनस्पतिश्ास्त्रज्ञ डॉ. एंग्लर'५/ याने जमविलेल्या वनस्पतींचे 
अनेक दुर्मिळ नमुने तेथे आहेत. ह्याच श्ात्नज्ञाची वनस्पतीचे वर्गीकरण 
विष्रयक जगप्रसिद्ध ग्रंथांची माला येथून'च प्रसिद्ध झाली. ह्याशिवाय 
. यूरोपमध्ये व्हिएञञा, कोपनहेगन, लेनिनग्राड, उप्साळा येथीळ वनस्पति- 
संग्रह प्रसिद्ध आहेत. ह्या वनस्पतिसंग्रहातील काही भाग दुसऱ्या 
महायुद्धात नष्ट झाला व तो परत भरून काढण्याचे बऱ्याच देशांनी प्रयत्न 
वाळविले आहेत, 
अमेरिकेत हॉवर्ड विश्वविद्यालयातील प्रसिद्ध अमेरिकन कास्त्रज 
आसा ग्रे ह्यांचा मोठा संग्रह आहे. सरकारी संग्रह बॉलििंग्टन येथे आहे. 
ह्याशिवाय न्यूयॉक बोटॅनिकल गाडन, मिसूरी बोटॅनिकल गाडन येथे 
प्रसिद्ध वनस्पतिसंग्रह आहेत. जगातील इतर भागांत देखील प्रत्येक 
बनस्पतिविष्रयक केंद्रास अक्षी संग्रहाळ्ये जोडलेली असतात. 
भारतातील सर्वात मोठा व जुना संग्रह कलकत्ता येथे आहे. १७८७ 
मध्ये विल्यम जोन्स यांनी सुरुवात केलेल्या ज्ाही संग्रहाचा छोटा भाग 
म्हणून वनस्पतिसंग्रहाची सुरुवात झाली. पुढे १८१४ मध्ये प्रसिदध 


वनस्पतिसंग्रह 


शास्त्रज्ञ डॉ. वालिच यांचे खटपटीने वनस्पतिसंग्रहाची झपाट्याने वाढ 
झाली. हल्ली ह्या संग्रहात वनस्पतींचे जवळ जवळ १४ लाख नसुन 
असून भारतामधील व दक्षिणपूर्व देशांतीळ वनस्पतींचा त्यांत समावदा 
होतो. शिवाय जगातील बहुतेक वनस्पतींचे नमुने येथे आढळतात. 
ह्याशिवाय अनेक डरीमळ पुस्तके व अद्यावत ग्रंथाळ्य व भारतातील प्रसिद्ध 
वनस्पतिउद्यान ह्या संग्रहाशी संल्झ़ केळेळे आहेत. भारतातील वनस्पति- 
विषयक समस्यांचा निर्णय येथून दिला जातो. हली हा संग्रह 
भारतीय वनत्त्पातिसर्वेक्षणाचे ५ (801811081 870९४ ल गवा) 
कक्षेत येतो. डेहराडून येथे जंगलविषयक महत्त्वाच्या वनस्पतींचा संग्रह 
असून त्यात मुख्यत्वेकरून हिमाल्यातीळ वनस्पतींचा समावेदा होतो. 
शिलांग येथे आसाम व मणिपूर येथील संग्रह आहेत. पुणे येथे पश्चिम 
घाट, मराठवाडा, गुजराथ व म्हेसूर येथीळ वनस्पतींचा संग्रह आहे. 
कोइमतूर येथे दक्षिण हिंदुस्थानातीळ वनस्पतींचा संग्रह आहे. भारतातीळ 
प्रत्येक विश्वविद्यालयाचे वनस्पतिविषयक क्याखेत वनस्पतिसंग्रहाची वाढ 
होत आहे. मुंबई येथीळ सेंट झेविअर कॅलिजचा संग्रह अद्यावत असून 
दक्षिण दिंदुस्थानातीळ वनस्पतींनी परिपूर्ण आहे. प्रसिद्ध बनस्पतीद्यासत्रर 
खि० फा० ब्हॅटर ९/यांनी येथूनच भारतीय बनस्पतींविषयी अनेक क 
पुस्तके प्रसिद्ध केळी. ख्ि० प्रा० अस्मैदा ब ब्ॅटर यांचे मुंबई वी 
नेचे हे पुस्तक येथूनच प्रसिद्ध झाले, येथेच पूर्वी काम करीत अर. 
फा. सांतापाव/ हल्ली भारतीय वनस्पतिसरवेक्षणाचे सर्वाधिकारी असून 
वनस्पतिवर्गीकरण क्षेत्रात त्यांचा अधिकार फार मोठा मानळा जातो. 
वनस्पतिसंग्रहामध्ये प्रत्येक वनस्पतीचे संकटन करणे फार मह 
आहे. या संकलनाचे मूलतः ६ भाग पडतात (१) वनस्पती ह 
करण्याकरिता टागणारे साहित्य, (२) वनस्पतींची निवड, (२) ती 
वहीचा उपयोग, (४) बनस्पती वाळविणे, (५) वाळलेल्या वनर र 
वरीळ इतर संस्कार व (६) आरोपणपत्राचा (ऐए०पयमिप्ठ 094001 
उपयोग. शी वनखती दिं 
अनुषंगिक माहिती 
गोळा करण्याकरिता 
लागणारे साहित्य * 


(अ) वनस्थतिसंम्रा्क 
पेटिका (४४५८. 
पापा), ( आ ) 


शिकारी 'चाकू, (इ) 
बृहदर्शक, (इ) नोद 
१ वही, पेन्सिल, (ड) 
काठी, (ऊ) वनस्पती कापण्याची हत्यारे, (ए) होकायंत्र, नारा 
उंचीदर्शक, (ऐ) कॅमेरा, (ओ) वनस्पतिदाबक (?18111-07055) ओ 
वनस्पति-क्रमांक पुस्तक, (अँ) पोलादी टेप, फूटपट्टी, रंगदर्शक सया, 
दाढीचे पाते, (अः) प्रथमोपचार पेटी व वैयक्तिक कपडे आणि सामान. 

(२) वनस्पतींची निवड : प्रत्येक बनस्सतीचे निदान ६ _ न 
गोळा करावेत. गवतासारखी वनस्पती मुळासकट घ्यावी. दृक्ष वगेरेंच्या 
फांद्यांचे नमुने घ्यावेत. नमुना, आरोपणपत्रावर बसेळ (४०१९२७ स्‌० 
मी०) इतपतःच असावा. फुलांना वर्गीकरणामध्ये फार महत्त्व असल्याने 
नमुन्यात हा भाग अवश्य पाहिजे, 

(३) नोंदबही व क्रमांकवही : यांचा उपयोग गोळा केलेल्या 
वनस्पतींना क्रमांक देणे व त्यांचा तपश्ीळ लिहून काढणे, तपदिलात 


संग्राहक पेटिका 


वयःस्थापन 


वनस्पतीचे स्थानिक 
नाव, वनस्पतीचा प्रकार 
व प्रमाण, जमिनीचा 
प्रकार, फुलांचा रंग, 
फळ, बीजाबद्दळ माहिती 
व त्यांचा बहर अस- 
ल्यास त्याची नोंद. 
स्थानिक उपयोग व 
वनस्पती गोळा केल्याचा 
दिनांक अवद्य नमूद 
करावा. 

(४) वनस्पती वाळविणे : वनस्पतीचे मूळ स्वरूप बदलू न देता 
तिचे निजञळीकरण करणे. टिपेकागद किंवा वर्तमानपत्रात वनस्पती ठेवून 
त्या बनस्पतिदाबकात ठेवतात. दिवसातून कमीत कमी दोन वेळा कागद 
बदलतात. हा क्रम वनस्पती वाळेपर्यंत चाळू राहातो. मांस किंवा 
चिकट असलेल्या वनस्पती उकळत्या पाण्यात काही मिनिटे ठेवून नंतर 
वाळवतात. पाणवनस्पतींकरिता, टिपकागद व जाळीचा उपयोग करतात. 
प्रथम त्या पाण्यात टीयकागदावर व्यवस्थित पसरून नंतर जाळीने बाहेर 
काढून वाळवितात. 


शिकारी चाकू 


वनस्पतिंदाबक 

(५) वनस्पतींवरील इतर संस्कार : वनस्पती वाळल्यानंतर कीड लागू 
नये म्हणून त्यावर विषारी द्राव (९7०५१1० ९107१2) लावतात. 
किंबा वायुकोठीमध्ये काही काळ ठेवतात. दर १० वषौनी ही क्रिया 
करावी लागते. 

(६) आरोपणपत्राचा उपयोग: ह्या कागदाचा सर्वमान्य आकार 
४०%२७ से० मी० आहे. ह्या कागदावर वनस्पती सरसाने चिकटवितात 
व दोऱ्याने शिवतात. आरोपणपत्राच्या खालच्या उजव्या कोपऱ्यात 
त्या वनस्पतीचा तपशील देतात. असा पूर्ण झाळेला नसुना मग संम्रहा- 
लयात वर्गीकरण करून ठेवला जातो. 

या शिवाय वनस्पतींचे अवजड भाग किंवा बाळविताना बिघडणारे 
भाग संरक्षक द्रवात घाळून त्यावर त्या वनस्पतीचा तपद्यीळ लावून 
काचेच्या मोठ्या भांड्यात ठेवतात. र 


| जास्त्रीयलांबा -- - - 
-फलांचारंगा-- - 
बरती स्तना ण 


७५ 


वनस्पतीचे नाव ज्या एका विशिष्ट नमुन्यावरून ठरविले जाते ती 
नसुनापत्रिका (7'७७९-51९९॥) फार महत्वाची असते ब तिची 
विशोष काळजी वेतडी जाते. अशा नमुन्यांच्या संख्येवरून त्या संग्रहाची 
श्रेष्ठता ठरविली जाते. 

प्रत्येक वनस्पतिसंग्रहात वनस्पतिपत्रके मरलेळी असतात. त्यांवरून 
एखादी विशिष्ट वनस्मती कोठे किती प्रमाणात सापडेल, फुले, फळे 
धरण्याचा काळ व संग्राहकाचा नोंदवही क्रमांक इत्यादी माहिती 
चटकन समजते. त्या पत्रकात त्या वनस्पतिविषयी इतर संदर्भही दिलेले 
असतात. त्यांवरून वनस्पतिसंकलन कमी श्रमात करता येते. 

पहा : शाल्लीय उद्याने. 


संदर्भ : १. पाण 707 उर्ठाडेणांटळा (06011201015--8812308, 
1. 5.; 1)0९101, 1941. २. 180०811091 (८011800715 
॥॥०॥११1-82112080, प्.; 181017, 1955. ३. वनस्पात 


संकलन-वतक, वा. द.; पुणे, १७६१. 
व्तैक, वा० द० 

वयःस्थापन : वय म्हणजे तारुण्य, ते संपादन करणे, टिकवून धरणे 
व वाढवणे म्हणजे वयःस्थापन. आयुष्याच्या तीन अवस्था अततात. 
बाल्यावस्था, वृद्धावस्था व तारुण्य अर्थात या दोहोंमधळी मध्यावस्था, 
१६ व्या बर्षी बाल्यावस्था ओलांडल्यानंतर विशीपर्यंत शरीरवाढ, तिशीला 
रेन तारुण्य व चाळिशीपर्येत शरिराची सर्वाशी परिपूर्णता जी निरोगी 
प्रकृतीत होते ती टिकवून ठेवणे हेच खरे वयःस्थापन. 

समाजांत संपूर्ण निरोगी व बलवान व्यक्ती क्वचितच आढळतात व 
म्हणूनच तारुण्याने मुसमुसलेळे पुरुष व स्रीशारीर हे दृष्टीच्या 
आकर्षणाचा विषय होत असतो. अथातच याचे कारण बहुसंख्य शरार 
अल्पवयातच खुरटलेली पाहाण्याची जणू दृष्टीला सवयच झालेली 
असते. एखादा बाळक बारा वर्षांचा असूनही सोळा ते अठरा वषे 
वयाचा दिसतो, तसेच पन्नास वर्षीचा प्रौढ तीस ते पस्तीस वर्षे वयाचा 
तरुण वाटतो, तेव्हा आनंद ब आश्चर्य वाटते व असे तारुण्य समाजात 
असावे अशी आकांक्षा निर्माण होते. 

तरुणही बातादी दोषांनी युक्त अशा प्रकृतीचा असला तर त्याचेही 
ते ते दोषाधिक्य आटोक्यात आणून इतर दोषांशी समानता स्थापन 
करणे हेही वयःस्थापन कार्य. यामुळे असा तरुण खर निरोगी होऊ 
शकतो. प्रकृतिस्थायन हे एकप्रकारचे बयःस्थापनच होय. ज्या व्यक्तीचे 
दोष सम म्हणजे धातू आणि र्सादी धातूंचे घटकही चांगल्या दजाचे 
(विश्युद्धतर व सारयान) असतील ती व्यक्‍ती बलवान आरोग्यसंपन्न 
असते. दारिरातील रसादी सात धातू आणि मन असे आठ घटक 
उत्तम दर्जाचे म्हणजे विशुद्धदर असले तर तो पुरुष अतिरशय 
बलवान व अनेक गुणसंपन्न होतो. कोणत्याही कार्याच्या 
आरंभाच्या वेळीं त्या कार्याची पूर्णता होईल असा त्याला 
आत्मविश्वास असतो, आपले व जगाचे कल्याण व्हावे हीच इच्छ 
त्याळा असते, त्याला विकार झाले तर सोग्य असतात, म्हातारपण हळू 
हळू येते ब त्याला बहुतेक त्याच्यासारखीच गुणवान व दीर्घायुषी अशी 
पुष्कळ अपत्ये होतात. हे आदर्श आरोग्याचे संक्षितत स्वरूप आहे 
(उत्तमसार लक्षणे '/,. 

वयःस्थापनाचा नैसर्गिक काळ £ वय बारा ते चाळींसपर्यतचा जो 
काल आहे. तो निसर्गतः वयःस्थापनाचा काळ आहे. अकराव्या वषी 
आईपासून दूर गेलेला, सामान्यतः रोगट मुल्गाही विसाव्या वषी 
एकदम तिच्यापुढे येऊन उभा राहिला तर तिला ओळखू येणार नाही, 
इतका चांगला फरक त्याच्यामध्ये झाळेला दिसून येतो. ह्या वयातल्या 


७६ 


निसर्गाच्या संजीवनाने हे निर्माण होते. वृद्धत्व मानवाचा नेसर्गिक विकार 
आहे तर तारुण्य हे स्वाभाविक आरोग्य आहे. स्वभावतःच ह्या कालात 
शरीराचे धातू निर्दोष करून विशुद्धतर ब चांगल्या दर्जाचे बनवण्याचा 
जोराचा प्रयत्न चाळू अततो, त्याजरोवरच स्वतःच्याअं गुळांनी जे स्वाभाविक 
प्रमाण अंगप्रत्यंगाचे असणे आवऱयक आहे त्या प्रमाणात त्यांची पण वाढ 
होत असते व स्वतःच्या अंगुळाने ८४ अंगुले उंचीचे त्याचे शरीर होते. 
घातुपरिपोषणाची महत्त्वाची आावतेने : दारीरात सातही धातूंचे 
परिपोषरण सतत चालू असते. पण एकेका धातूचे परिपोषण काल्भेदाने 
उत्कटत्वाने पुनः पुनः होत असते; एकदा एका धातूचे तर एकदा 
दुसऱ्या धातूचे. आंब्याची अश्नी आवर्तने आपणास दिसतात. एके 
वर्षी आंबा फुटतो तर दुसरे वर्षी तो बहरतो. फुटण्याच्या वर्षी पाने व 
डहाळ्या वाढतात तर दुसऱ्या वर्षी फुले फळे बहरतात. माणसांमध्येही 
अशी एकेक धातूच्या परिपोष्रणाची आवर्तने अनेक होत असतात. 
हाडांच्या परिपोषणाची दोन आवर्तने दात येण्याच्या दोन वेळीं सर्वाना 
ठाऊकच आहेत. तसाच बारा ते वीस वषांचा काल शुक्रधातूच्या 
वाढीच्या व विकासाच्या महत्त्वपूण आवतेंनाचा काळ आहे. ह्या कालात 
सर्व धातूंचे घटक नव्याने व विपुळ संख्येने निर्माण होत असतात. 
धातूंच्या ह्या जननानंतर खुक्र धातु व्यक्त होतो आणि अन्य शरीर 
निर्माण करण्याइतका समथ होतो. 
स्थीपुरुष शरिरांतील ञुक्राचे लावदैन : पुरुष हा उंच कठिण अक्ा 
शरीराचा तर स्त्री ही त्यामानाने लहान, मृदु ररीराची. शरीरातील 
घटकांच्या दृष्टीने पुर्ष हा अस्थी, स्नायू ह्या कठिण धातूपधातूंच्या 
आधिक्यांचा तर स्त्री ही मांस, मज्जा इत्यादी मृदु धातूंची. स्त्रीमध्ये शुक्र 
धातूचे आवतन १२ व्या वर्षी सुरू होते आणि २० व्या वर्षी पूर्ण होते 
व पुरुषांमध्ये १६ वर्षा सुरू होते आणि २० व्या वर्षी पूर्ण होते. ह्या 


हिद्योबाने विवाहाचा योग्य काळ हा तारुण्याचा मध्यकाळ म्हणजे 


स्त्रीचा १६ व्या वर्षांचा आणि पुरुषाचा पंचवीस वर्षाचा धरलेला आहे. 
या वेळेला ते दोघेही समवीय होतात. 

उपचार : शरीरात दोष्रवेगुण्य व धातुवेगुण्य ही असतात. दोषवैगुण्य 
नाहीसे करण्याकरिता प्रकृतिस्थापनचिकित्सा उपयुक्त होते. प्रक्ृति- 
स्थापनानंतर धातुवैगुण्य नाहीसे करण्याकरिता वयःस्थापनचिकित्सा 
करावयाची असते. अल्ससार किंवा मध्यसार धातु हे उत्तमसार व्हावे, 
श्रेष्ठ दर्जाचे व्हावे, म्हणून त्या धातूंवर कार्य करणारी द्रव्ये उपयोगात 
आणावयाची असतात. ही चिकित्सा करताना सारत्व कमी असलेल्या 
धातूचा अभी मंद आहे की, त्याच्या परिपोषक लखोतसांचा अवरोध होऊन 
पोषक द्रव्ये कमी पडली आहेत की, आहारातूनच पोषक द्रव्ये मिळत 
नाहीत, अशी जी असतील ती कारणे पाहून तदनुरूप चिकित्सा करावी 
लागतं. मांतधातू असार असेळ व त्याळा कारण त्याचा अशी चांगला 
नसेल तर तो वाढवणारा ब्रिव्वा, खोतसांचा अवरोध असेल तर तो 
नाहीसा करणारे द्राक्षासव, मांसपरिपोष्रक अंश आहारात कमी असेल 
तर रक्तमांसबळप्रद आंबा, मांस धातूचे मल्च जास्त तयार होत असतील 
तर ते मळ नाहीसे करणारा हिरडा अधिक उपयोगी होईल. सारांश 
बरीळप्रमाणे धातूंच्या असारत्वाच्या मुळाशी जी जी कारणे असतील ती 
ती पाहून, ती नाहीशी करण्याची योजना करणे जरूर असते. 

असारत्व व मानसभाव : धातूंच्या सारत्वाचा व असारत्वाचा 
मानसिक स्थितीशी संबंध असतो; उदाहरणार्थ, मांसअसार व्यक्तीमध्ये 
कृर असणे हा जसा ज्ञारीरिक दोष असतो, तसेच मन लाळचावलेले 
असणे, अधीर असणे, कुणालाही क्षमा न करणे, चोरी करणे, इत्यादी 


वयःस्थापन 


मानसिक दुर्गुणही असतात. हे दुर्गुण मांसाचे असारत्व नाहीसे केल्या- 
नंतर नाहीसे होऊ शकतात. 
जन्मतः वैगुण्ये : काही शारीरिक व सानसिक वैगुण्ये दिसून येतात. 

तीही वयःस्थापन चिकित्सेने नाहीशी करता येतात. बाळगुटी ही वय:- 
स्थापन म्हणजे रसायन चिकित्साच आहे. तिच्यामध्ये हिरडा, वेखंड 
इत्यादी वयःस्थापन द्रब्येच अधिक असतात व तीही सकाळ संध्याकाळ 
नित्य द्यावयाची असतात. त्यामुळे सुलाला हवापाण्याचे दोष बाधत 
नाहीत. आणि धातूंचा परिपोष चांगळा होतो व ते भ्रष्ट दजाचे निर्माण 
होतात. मधूनच विकार डोकावू लागले तर लगेच तन्नारक औषधाची जोड 
दिली जाते. जन्मतः मुलामध्ये जी वैगुण्ये दिसून येतात ती वैगुण्ये नाहीशी 
करणारी द्रव्ये प्राधान्याने ह्या गुटीत दररोज उपयोगात आणावीत. 

व्यक्तिगत वैगुण्ये : व्यक्तीमध्ये निरनिराळी शारिरीक ब मानसिक 
वेगुण्ये असतात, ती वयःस्थापन-चिकित्सेनेच बरी होऊ दाकतात. 
दृष्टिदोष असणाऱ्यांनी सतत त्रिफला, सैंधव, द्राक्षे, डाळिंब्र, पक्ष्यांचे 
मांस, तूप ह्या द्रव्यांचे सेवन केले पाहिजे. हृदय अब्रळ असेळ तर 
आंबा, बोरे, करबंद ह्यांचे व दात चांगळे नसतीळ तर काळ्या तिळाचे 
सेवन केळे पाहिजे. व्यक्तीला जो दोष नाहीसा करायचा असेळ तो दोष 
नाहीसा करणाऱ्या रसायन द्रव्यांच्या सतत सेवनाने नाहीसा करता येतो. 
दररोज नियमाने सोनामुखी, हिरडा, सुंठ इत्यादींपेकी एखादे द्रव्य 
नियमाने वर्षानुवर्ष घेणारे लोक मागच्या पिढीत पुष्कळ होते. उपःपान, 
धारोष्ण दूध पिणे इत्यादी नियमही वयःस्थापन करण्याच्याच प्रयत्नाचे 
निदर्शक होत. 

वयःस्थापक द्रव्ये : गुळवेल, ब्राह्मी, कावळी, दुधीकावळी, आवळा 
ह्यांना वयःस्था अशा नावाने शास्त्रकारांनी संबोधळे आहे. गोड रसाचे 
बहुतेक पदार्थ वयःस्थापन करतात. 

वातातपिक रसायने, काळ व विधी : ओषधामध्ये _ म्हातारपण 
नाहीसे करणारी अशी अनेक रसायने आयुर्वेदाच्या औषधीयोग- 
सागरात सांगितली आहेत. ही औष्रथे शरीर, बल, काल ह्यांना अठ- 
सरून १ महिना ते १ वर्ष सातत्याने घेण्याकरिता सांगितठी आहेत. 
दरवर्षी १-१ महिना किंवा अधिक दिवस आवद्यकतेप्रमाणे तेच 
ओषध सेवन करावयाचे असते. ही औषधे सेवन करीत असताना 
व्यक्तीला आपले सर्व व्यवहार करता येतात. वारा, ऊन, पाऊस 
यांपासून जे ओषध सेवन करताना फारसे जपण्याचे कारण नाही त्याठा 
वातातपिक रसायन म्हणतात. कारण त्यात वात व आतप (उन्ह) ह्यांच 
अपथ्य नाही, हे रसायन बहुधा अन्या पोटी घ्यावयाचे असते. कित्येक 
वेळा गुणांना अनुसरून फरक करावा लागतो. उदाहरणाथ त्रिफला द्ष्टी 
सतेज रहावी म्हणून रात्री झोपताना घेणे अधिक चांगले असत. 
मानेच्या बरच्या अवयवांवर औषधाचे कार्य करांवयाचे असेळ तर ते 
झोपेच्या वेळी घेतल्याने अधिक कार्यकारी होते. रसायन सकाळी 
घेतल्यानंतर जेवणाचे वेळेपर्थत ते जिरळे पाहिजे; ब त्याने भूकही 
चांगली लागली पाहिजे, त्रिफटा हे रसायन असे आहे की, जै 
जेवणाच्या अगोदर व जेवण झाल्यानंतर घ्यावयाचे असते. या रीतीने 
इतर अवयवांच्या दृष्टीनेही विचार करावयाचा असतो. 

रसायनकल्प : आचायोनी कांही संयुक्‍त कल्प देखील सांगितले 
आहेत. च्यवनप्राश, ब्राह्म रसायन, इत्यादी, हे रसायनकल्प जास्तीत जास्त 
असे ब्यापक कार्य करणारे आहेत. ह्यांचे गुणही अनेक तऱ्हेचे असतात. 

ही बातातप्रिक रसायने केवळ स्वस्थालाच घेता येतात असे नाही तर 
स््णाछा सुद्धा ती घेता येतात, उंदाहरणार्थ पिप्पळी रसायन, जीणंज्वर, 


वयःस्थापन 


खोकला, क्षय, श्वास, मूळव्याध, ग्रहणी इत्यादी विकारांवर खात्रीने 
वापरता येते. 

भाहार व पथ्यापथ्य : बहुतेक रसायने घेत असताना दूध, तूप, 
साठे तांदूळ, दुसरेही चांगल्या जातीचे तांदूळ ह्यांचा उपयोग बहुधा 
करावयाचा असतो. विरोषतः नागेश्वर रस घेत असता गहू ब तिळाचे 
तेळ पथ्याळा सांगितळे आहे व मध, मैथुन, अतिश्रम हे वर्ज्य आहेत. 
मन शांत गंभीर, सुविचारयुक्त असे ठेवळे पाहिजे. तसेच व्यायाम, 
रात्री जागरण व दिवसा झोप ही वर्ज्य केली पाहिजेत. 

कुटिप्रावेशषिक विधी : व्यक्तीने चांगल्या स्वच्छ निवान्त व विशिष्ट 
पद्धतीने नव्या बांधलेल्या कुटीमध्ये प्रवेश करून हे रसायन सेवन 
करावयाचे असते व तेथे रहावयाचे असते, म्हणून कुटिप्रावेशिक 
असे त्या रसायनास म्हणतात व ते घेण्याच्या विधीला कुटिप्रावेशिक 
रसायनविधि असे म्हणतात. या विधीने आमलकी रसायन घेतले असता 
अकराव्या दिवसानंतर केस, दात, नखे गळून पडतात, नंतर पुन्हा येतात 
व शरीर खूप बळ्वान होते. सोम या वनस्पतीचाही असाच प्रयोग 
करावयाचा असतो. यात तर शरीर अस्थिमात्र शिल्लक राहून पुनः ते 
८० दिवसात वलवर्णसंपन्न असे बनते. असे अनेक प्रयोग शास्त्रकारांनी 
सांगितले आहेत. चरक, सुश्रत कालीन लोक आवळ्यासारख्या साध्या 
बनस्सतींयासून तर सोमासारख्या दिव्य महोब्रधीपयेत रसायनप्रयोग 
करीत असत. नागाजुनानंतर धातूंची भस्मे, मात्रा यांचे प्रयोग करण्याची 
प्रथा पडली व ते प्रयोग मागे पडले. हे प्रयोग वातातपरिक रसायनासार- 
खेच केले जात होते व आजही केळे जात आहेत. वातातपिक रसायने 
ही जक्ली जुन्या रोगांना नाहीशी करतात, तसेच आशुकारी विकाराच्या 
असाध्यावस्थेतही ही रसायने दिळी जातात. 

पूर्व कर्म व पश्चात क्म : दोनही प्रकारची रसायने घेण्यापूर्वी 
अनुरूपद्रव्ययुक्त पेचकमीनी रारीरशरुद्धी करावी. नेहमीच्या आहारावर 
यावे आणि नंतर रसायन सुरू करावे. त्याचप्रमाणे रसायन संपल्या- 
नंतरही रसायनकाला एवढाच काळ नियमित आहार-विहार व पथ्यात 
घालावयाचा असतो. 

रसायनाची निवड : रसायनाची निवड करताना प्रथम प्रकृतीचा 
विचार करावा लागतो. उदाहारणाथ पित्तप्रकृतीच्या व्यक्तींना बिब्बा, 
लसूण, सोम, चित्रक ह्यांसारवी रसायने न देता आवळा, शतावरी, 
मुईकोहळा, लोह, अभ्रक, सुवर्णमाक्षिक, ही रसायने द्यावीत. वरील 
बिब्बा इत्यादी रसायने वातप्रकृतीळा व वातरोगात उपयोगी ठरतील, प्रक्षति- 
बिचाराने प्रकृतिदोष प्रकुपित करणारे रसायन टाळता येते व प्रकृतिदोष 
शमविणारे रसायन निवडता येते. ह्याचप्रमाणे धातूंच्या असारत्वाचा 
विचार करावयाचा असतो. रसधातुपुष्टीसाठी दूध व प्रवाळ, रक्तधातूस 
लोह, बिडंग, मांसघातूस त्रिफला, आवळा, हिरडा, अश्वगंधा ह्याप्रमाणे 
तत्तत्‌धातुगामी द्रव्ये योजून धातूत सारत्व निमीण करावयाचे असते. 

उपसंहार : रसायनाने शरीर व इंद्रिये बलवान होतात. प्रभा, वर्ण, 
स्वर, उत्कृष्ट होतात. लीनता, वाकद्धी, स्मृती, बुडी, आरोग्य, तारुण्य 
व दीर्घायुष्य ही प्राप्त होतात, 

चाज़ीकरण : बयःस्थायन करताना किंबा शुक्रवातू असार असेल, 
तर तो सारवान करण्यासाठी जे उपचार करावयाचे असतात त्यास 
वाजीकरण असे म्हणतात. वाजीकरणाने यद्ध, सौंदर्य, बळ व पुशी ही 
मास्त होतात. बाजीकरणाचे दोन प्रकार, एक, शक्र उत्तम साखान 
बनवणे व दुसरा, कामवासना वाढवून आणि लिंग इृढ व ळिंगाचे दीधे 
संभोगतामर्थ्ये जास्तीत जास्त वाढविणे. 


१9७ 


झुक्रविवेक : शुक्र धातूचे दोन प्रकार, पोष्य व पोषक, शरीरात 
शुक्रधातू दोन ठिकाणी निर्माण होतो. सर्वे शरोरब्यापिनी आुक्रवराकलेत 
ब वृषणात आणि जननेंद्रियात. शयुक्धराकलेतीळ युक्त अव्यक्त असते. 
शुक्र असार असलेल्या व मध्यसार असलेल्या व्यक्तींची थुक्कधराकळा 
व जननेंद्रियेही दुबळ असतात. अव्यक्त आणि व्यक्त गक्रही अवल 
असतात. अव्यक्त झुक्राची कार्यहानी होते. अव्यक्त शुक्राचे शरीरावरचे 
जे पुष्टी, सौंदर्य, वैय, प्रेम इत्यादी भाव उल्हासित आणि विकसित 
नसतात, ते खुर्टतात, 

वृष्य द्रव्ये : ते भाव उत्पन्न करणे व तारुण्य कायम ठेवणे, 
संभोगाचा यथेच्छ आनंद भोगता येणे व त्याच्या अनिष्ट परिणासापासून 
शरीराचा बचाव करणे, शुक्र क्षीण होऊ न देणे व दृद्धावस्था लौकर येऊ 
न देणे हे वृष्य द्रव्य सेवनाचे कार्य, जी द्रव्ये गोड, स्निग्ध, जड, 
जीवनशक्ती वाढविणारी, पौष्टिक आणि मनाला आनंद देणारी ती स्‌ 
वृष्य होय. वृष्य द्रव्यांमध्ये छुक्रवराकलेला परिपोषक किंवा बलवधेक दुघा- 
सारखी वा तुपासारखी द्रव्ये असतात तर बहुसंख्य धान्ये, वृषणांचे. रस, 
अण्डी ही बीजकोशाला वृषणाला पोट्रिकि व बलदायक असतात. ही दोन्ही 
द्रव्ये शुक्र वाढवण्याळा कारणीभूत होतात. हंस, कोंबडा, चिमणा तसेच 
बेळ, सुसर इत्यादिकांचे घुक्र, ही घुक्त घटकांचा पुरवठा करणारी द्रव्ये होत. 
उडदासारख्या थुक्रव्रद्धी व छक्रलाव करणाऱ्याही द्रव्यांची आवश्यकता 
असते. जननेंद्रिय ल्हान असल्यास त्याच्या दृद्धीस बेळ, हत्ती, कोंबडा 
इत्यादींचे मांसरस हे उपयुक्त होऊ शकतात. शुक्रथातूच्या असारत्वा'चे 
किंवा न्यूनतेचे परिणाम कोठे कसे झालेले आहेत व काय करण्याची 
आवद्यकता आहे, हे पाहून चिकित्सा करणे योग्य होईल. सामान्यतः 
सर्व योगांचे कार्य शुक्रधराकळा व वृषण यांवर साक्षात किंवा परंपरेने 
होते. पण ज्या न्यूनावर साक्षात कार्य घडवून आणावयाचे असेल, त्या 
दृष्टीने कार्य करण्याची योग्यता असलेल्या द्रव्यांची निवड होणे आवश्यक 
आहे. इंद्रिये, मन, बुद्धी व स्मृती यांवर थुक्रअतारत्वाचा किंवा शुक्र- 
क्षीणतेचा परिणाम दिसून येतो. अशा ठिकाणी विषयवासना उत्तेजित 
करणारे, मगर इत्यादींचे शक्र किंवा द्रषण ह्यासारखी द्रव्ये न वापरता दूध, 
तूप, मसारस, ऊस, दह्यावरची साय अशी द्रव्ये उपयोगात आणणे 
सोयीस्कर होईल. र 

स्ञी व पुरुष : स्त्रियांमध्येही छक्रवातू सारवान की सारहीन हे पाहावे 
लागते. शुक्रसार पुरुष व शुक्रअार स्री ह्यांची जोडी असेळ तर स्त्रीवर. 
अत्याचार होतो व पुरुष अतृप्त राहिल्याने त्याचे जीवन दुःखी होते. 
स्रीला पुरुषाची भीती वाटते व तो बलात्कारी राक्षस वाटतो. समाजात 
या गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. असार स्त्रीच्या योनी, स्तन, गर्भाशय 
इत्यादी अवयवांची वाढ आणि विकास ही झाळेळी नसतात. ह्यांचा 
विचार होऊन योग्य वृष्य द्रव्ये द्यावी लागतात. स्त्री व पुरुष ह्यांना द्याव- 
याच्या दृष्य द्रन्यात अंतर आहे. उदाहरणाथ संभोगाच्या वेळीं स्रीने तेल 
आणि उडीद ही अधिक असलेला आहार घेण्यास आणि पुरुषाने दक, 
तूप यांशी भात खावयास सांगितला आहे. दृष्य द्रब्यांपेकी वीर्याने उष्ण 
असलेली द्रव्ये स्रियांना अधिक अनुकूल तर शीतवीयाची द्रव्ये पुरुषांना 
अधिक अनुकूल असे सामान्यतः ग्रहीत धरावे. स्रियांच्या बाबतीत र्जः- 
साव व स्तन ह्यांचा अधिक विचार करणे आवदयक असते. तेव्हा त्या 
दृष्टीने कार्य करणारी द्रव्ये दृष्य द्रव्यांच्या जोडीला योजावी लागतात. 
झुक्र असार असलेल्या स्रियांना त्या द्यक्ततार होईपर्यत मूळ होत नाही 
किंवा अनेक वषीच्या अंतराने त्यांना मूळ होते. 

मलुष्य व इतर प्राणी : मानवेतर प्राण्यांमध्ये रसादी सपतधातू 


व विचार 


ह्यांचे परियोबरण व विकास हे त्यांच्या जीवनातील मुख्य काय आहे, तर 
मानवी शरीरात धी, धृती, स्मृती, बुद्धी व दया इत्यादी भावना ह्यांचा 
परिपोष्र हे कार्य मुख्य आहे व तत्साधनीभूत म्हणून रसादी धातूंचे 
परिपोष्रण आहे. इंद्रिय, बुद्धी, भावना ह्यांची परिपोष्रक द्रव्ये आहारा- 
पासून थुक्रधातू बनल्यानंतर ती बनावयाची असतात. म्हणजे थ्रुक्रधातू 
हा रसादी स्थूळ धातू व ओज, इंद्रिये इत्यादी सूक्ष्म धातू यांच्या 
मध्यातला आहे. वयःस्थायन करताना त्या सूक्ष्म व मानसभावांकडे लक्ष 
देऊन त्यांच्या न्यूनतेच्या वेळी वृष्य द्रव्ये निवडली पाहिजेत. अद्या 
वेळी शंख्रपुष्पी, सुवण, वेखंड इत्यादी द्रव्ये उपयोगात आणावी लागतात. 
मानवामध्ये इतर प्राण्यांच्या मानाने वैषयिक भावना फार असतात. 
त्याला वेळ काळ काहीही लागत नाही. वनस्पतींना ठराविक वेळीच फुले 
व फळे येतात. कुत्र्यांसारख्या प्राण्यात दारदक्तलू हा काल वित्रयवासनेच्या 
उद्दीपनाचा आहे. तसेच इतरही प्राण्यांच्या बाबतीत असे ठराविक काळ 
आहेत. पद्युपक्ष्यांपेकी बीजे खाणाऱ्या प्राण्यांमध्ये वैषयिक भावना विशेष 
“त्तेजित दिसते. मानव हा मुख्यतः वीजे खाणाराच आहे. म्हणून 
त्याची विषरयवासना ही फार उद्दीप्िते असते. मनुष्याने जर बीजे 
सोडली, नुसत्या दुधावर राहिला, किंवा बीजविरहित फळांवर राहिला तर 
धान्याहार करताना असलेली उत्तेजित विषयवासना अगदी सोम्य होते 
व पुन्हा धान्याहार सुरू केला की ती उत्तेजित होते. म्हणूनच योगी 
धान्याहार वर्ज्य करून दुग्धाहार अधिक पसंत करतात. अवृष्य धान्ये 
उदाहरणार्थ वरी इत्यादी ही द्युक्रअसार व्यक्‍तींनी वर्ज्य करावी. 
आनंद आणि आुक्र : जीवनामध्ये जननात आनंद आहे. जनन 
शुक्रधातूचे व मरण हे जनन संपल्याचे म्हणजे शुक्रना्याचे लक्षण आहे. 
आनंद हा थुक्रवातूचा स्थायीभाग आहे. शुक्र असार किंवा शुक्रक्षीण 
मनुष्य जीवनात उदास असतो. काही एका मर्यादेपलीकडे आुक्रक्षीणता 
आली की, मरण येईल तर बरे असे वाटू लागते. 
वृष्य प्रयोगाने आनंदाचा कारक थुक्रधातूच वाढत असल्यामुळे 
ग्ुक्राचे जे आनंद, सौंदर्य, सोम्यता, शान्तता इत्यादी शरीरभाव ते 
वाढतात. हा आतला आनंद जितका उत्कट तितका तो निरपेक्ष असतो. 
मांस असाराला मांस खाल्याने आनंद होतो. तसेच बातप्रकृतीला उष्ण 
व स्निग्ध, पित्तप्रक्ृतीळा शीत, मृदू , कफप्रक्ृतीला रुक्ष व उष्ण द्रव्यांनी 
आनंद होतो आणि ह्या गुणांच्या विपरीत गुणांनी त्यांना दुःख होते. 
ह्यांचे आनंद आणि दुःख सापेक्ष आहेत. पण शुक्रसार वयस्थ व्यक्तीचा 
आनंद हा सापेक्ष नसतो. भूक लागली असता कोणत्याही आहारापासून 
त्याळा आनंदच होईळ. 
वृष्य प्रयोगाने वाढलेल्या निरपेक्ष आनंदाचा गाभा ब उंची जितकी 
वाढत जाईल तितकी तृष्णा कमी होत जाईल. वातप्रकृतीच्या सनुण्याला 
सतत स्निग्ध उष्ण द्रव्यांची आवश्यकता असते. त्या गरीराची तीच 
सतत मागणी असते. त्याचे वातप्रकृतित्व कमी करून प्रकृतिस्थापन केले 
तर स्निग्धोष्ण द्रव्यांची मागणी कमी होईल तृष्णा ही दुःखदायक व 
तृष्णा हीच जन्म देणारी आहे. आणि सवंतृष्णांचा त्याग सर्वदुःखनाशक 
म्हणजेच मोक्षदायक आहे. प्रक्ृतिस्थापन ही तृष्णात्यागाची पहिली 
पायरी तर बयःस्थापन ही तिच्या वरची पायरी. बयःस्थापनचिकित्सा, 
रसायन आणि वृष्यचिकित्सा ह्या नेष्ठिकी चिकित्सेची भूमिका तयार 
करतात, 
वृष्य व चाजीकरणातळा फरक : वृष्य चिकित्सा ही शुक्रधातूचे 
सारत्व निर्माण करणारी आहे. द्युक्रवातुसार व्यक्ती आनंदी असते, ती 
स्ञीसंमोगात बळवान असते, पण उच्छृंखल नसते, वाजीकरणाने ती वृत्ती 


नियम 


अतिरेकी बनवण्याचा प्रयत्न असतो. स्वभावतः अतिकासुक असलेल्या 
स्त्रीच्या पतीची विष्रयवासना व तिच्या जननेंद्रियाला अनुरूप पतीच्या 
इंद्रियांची वाढ करणे हे त्या दोन व्यक्तींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. 
त्या ठिकाणी वाजीकरण प्रयोगांची अत्यंत आवत्यकता आहे. 

आधुनिक काळ व वाजीकरण : या जमान्यात वित्रयवासना 
वाढविणाऱ्या उत्तजकांना काही निंअध नसल्यामुळे व स्थलकालाचे बंधन 
नसल्यामुळे त्या उत्तेजकांपासून ज्यांचे रक्षण करावयाचे त्या बाल आणि 
तरुणांचे रक्षण होत नाही. द्युक्रधातूचा परिपोष चांगळा होत नाही. 
तत्पूर्वीच शुक्र धातू व्यक्त होतो. व त्याचे स्खळनही होते त्यामुळे ते 
आुक्रश्षयी वनतात. पण चेष्टा फक्त राहतात. अुक्रवातूची जी वैवाहिक 
जबात्रदारी ती त्यांना पार पाडता येत नाही. काळ संततिनियमनाचा 
आहे ही त्यांच्यावर मेहेरबानीच होते. ग्रंथांमधील वृष्यप्रयोग ज्या 
काळात प्रचलित होते त्या काळात आयोची संतती खूप वाढावी म्हणून 
त्यांचे सतत प्रयत्न होते. ' कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? हे त्यांचे घोषवाक्य 
होते. त्यामुळे द्युक्ततार बनून, खूप वाजीकरणे घेऊन खूप संतती 
निर्माण करण्याची अहमहमिका होती. 
पहा : दोषदृष्य; धातू; रसायन; वाजीकरण. 
संदभ : १. चरकसंहिता. २. स॒शध्रुत. ३. रसरत्नसमुच्चय. 

जोशी, वेणीमाधवशास्त्री 

विचार नियम : पारंपरिक तर्कशास्त्रामध्ये प्रमाण विचाराचे नियमन 
करणारे असे कित्येक मूळथूत विचारनियम मानण्यात येतात. ह्यांना 
“मूलभूत? म्हणण्याचे कारण असे की, त्यांचे प्रामाण्य अनुमानाने 
सिद्ध करता येत नाही. ज्या अनुमानांनी ते सिद्ध करावयाचे ती अनुमाने 
जर प्रमाण असायची असतीळ तर ती ह्या नियमांना अनुसरून झाठी 
असली पाहिजेत. त्यांचे प्रामाण्य ' स्वयंसिद्ध ' असते; ह्या नियमांचा 
अर्थ ध्यानी आळा की त्यांचे प्रामाण्य बुद्धीला दिसते आणि पटते. हे 
नियम आकारिक असतात, आडायात्मक नसतात. म्हणजे, विधान करणे, 
एखाद्या उद्देश्याला उद्देशून एखाद्या विधेयाचे विधेयन करणे, विधान 
नाकारणे इत्यादी विचारांत अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत कृतींची स्वर्पे, 
त्यांचे परस्परसंबंध स्पष्ट करणारे हे नियम आहेत. कोणत्याही विवक्षित 
विषयासंबंधीच्या विचारात, मांडळेल्या बिधानात, केलेल्या अनुमानात 
ह्या मूलभूत विचारकृती अंतर्भूत असतात. तेव्हा विचाराच्या एखाद्या 
विवक्षित बिषयाची नव्हे, तर विचारात अंतर्भूत असलेल्या मूळ्भूत 
कृतींची रूपे स्पष्ट करणाऱ्या ह्या नियमांना आकारिक म्हणणे योग्य 
आहे. अथांत, हे नियम अनुभवाधिष्ठित विचाराचे विषय असलेल्या 
वस्तूंच्या अनुभवांबर आधारलेले नसतात. ते पूर्वप्रात्त असतात. आण 
ते आवश्यक असतात. ह्या नियमांचा भंग करणारे बिधान असणे, 
अशा विधानाकडून कोणत्याही वस्तुस्थितीचे वणन होणे हे अशक्य 
आहे. ह्या विचारनियमांचे बंधन सर्व विचाराळा मान्य करावेच लागते. 

सर्वसाधारणपणे, तादात्म्यनियम, अव्याघातनियम आणि बिमध्यनियम 
असे तीन बिचारनियम मानण्यात येतात, हे नियम पदांच्या संदर्भात 
आणि विघानांच्या संदर्भात अशा दुहेरी स्वरूपात मांडण्यात येतात. 

तादात्म्यनियम :- पदाविषयी : 'अ हा अ असतोच? ह्या सूत्राचा 
अर्थ असा की एखाद्या अनुमानात किंवा युक्तिवादात कोणतेही पद 
प्रत्येक प्रसंगी एकाच विवक्षित स्थिर अर्थाने वापरछे पाहिजे; त्याच्या 
अर्थात बदळ होऊ देता कामा नये. विधानाविषयी : विधान जर खरे 
असळे तर नेहमीच खरे असते आणि खोटे असले तर नेहमीच 
खोटे असते. म्हणजे, काळ, स्थळ, परिस्थिती किंबा संदर्भ बदलल्याने 


विश्वस्थितिशास्त्र 


विधानाच्या सल्यासत्यतेत बदळ घट्ट शकत नाही. अव्याघातनियम 
आणि विमध्यनियम परस्पख्याघाती पदे आणि व्याघाती विधाने 
ह्यांचे स्वरूप स्पष्ट करतात. समज्ञा, ' वि? हे एक पद आहे आणि 
ग हा गुण अंगी असलेल्या वस्तूंचा बि ह्या पदाने निर्देश होतो, 
तर ग हा गुण अंगी नसलेल्या वस्तूचा न-वि ह्या पदाने निर्देश 
होईळ आणि बि आणि न-वि ही परस्पख्याघाती पदे होतील. 
(उदाहरणाथ “तांबडा? आणि ' न-तांबडा )). तसेच समजा, क हे एक 
विधान आहे आणि क नाकारल्याने न-क हे विधान निष्पन्न होते. तर 
न-क हे क चे व्याघाती विधान होय. आणि क आणि न-क 
परस्परव्याघाती विधाने होत. अव्याघातनियम :-पदाविषयी : कोणत्याही 
उद्देश्याला उद्देश्रून दोन्हीही परस्पर्याघाती विधेयांचे अस्तिवाची विघेयन 
करता येत नाही; एखाद्या पदाचे एखाद्या उद्देदयाविषयी जर अस्तिवाची 
बिधेयन केले असेल तर त्याच्या व्याघाती पदाचे त्याच उद्दे्याविषयी 
नास्तिवाची विघेयन केळे पाहिजे. म्हणजे, उ वि आहे तर उ न-वि 
असू शकत नाही; आणि उ न-बि आहे तर उ वि असू रकत नाही. 
विधानाविषयी : दोन्ही परस्पख्याघाती विधाने खरी असू शकत 
नाहीत; एक खरे असले तर दुसरे खोटे असते. विमध्यनियम :-- 
पदाविषयी : कोणत्याही उद्देश्याला उद्देद्नन दोघाही परस्परव्याघाती 
पदांचे नास्तिवाची विधेयन करता येत नाही; एखाद्या पदाचे एखाद्या 
उद्देश्याविषयी जर नास्तिवाची विघधेयन केळे असेळ तर त्याच्या व्याघाती 
पदाचे त्याच उद्देश्याविषयी अस्तिवाची विधेयन केळे पाहिजे. म्हणजे 
जर उ वि नाही तर उ न-वि असला पाहिजे; आणि जर उ न-वि नाही 
तर उ बि असला पाहिजे. विधानाविषयी : दोन्ही परस्परव्याघाती विधाने 
खोटी असू दकत नाहीत; एक खोटे असेल तर दुसरे खरे असले पाहिजे. 
परंपरागत असलेल्या ह्या नियमांत लायब्निट्झ आणि सर बुइल्यम 
हॅमिल्टन यांनी भर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. लायूव्निट्झने 
पयीस्कारणनियम म्हणून एक नियम मांडला. तो असा: “जे, जे 
आहे ते जसे आहे तसेच का आहे, वेगळे का नाही ह्याचे 
पुरेसे कारण नेहमी असतेच.” कोणत्याही गोष्टीच्या विशदीकरणाचा 
प्रयत्न, ती गोष्ट आहे तशी का आहे हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न ह्या 
नियमावर आधारठेला असतो. परंतु, हा नियम वस्तुस्थितीचे स्वरूप 
कसे आहे हे सांगणारा म्हणून आडायात्मक आहे, रूपात्मक नाही हे 
उघड आहे. हॅमिल्टनने मांडलेला नियम असा : “विचारात जे 
अस्फुटपणे अंतर्भूत असेल ते भाषेत स्फुटपणे व्यक्त करणे योग्य आहे.” 
न आणि भाषा ह्यांच्या संबंधांविषरयींचा एक गोण मुद्दा ह्या 

यमात मांडला आहे. 

_ मात्र, सर्व प्रमाण विचारांचे नियमन करायला सुरुवातीचे तीन नियम 
न आहेत असा कधी कधी मांडण्यात येणारा दावा गैर आहे. 
> वबिधानबंध--सामान्यनियम त्या नियमाखाली येणार्‍या 
न्न आधारळेली नाही. ; तिचे आधासखत्त्व वेगळेच आहे. 
त स्वरूप आणि कार्य, मूलभूत विचार नियम कोणते, 
य वैशिष्ट्य ह्यांबाबतचे आधुनिक विचार आकारिक 

व्ये मोडतात, 
वो नियमांचे परसपरसंत्रंध काय आहेत! ह्या नियमांपैकी कोण- 
नियंब य (मेती सिद्ध करता येत नाही. ह्या द्ष्टीने हे सव 
वेयाचे उद्देश्‍्याविष्रयी विवेथन करणे” ह्या मूळ तार्किक 


२७९ 


कृतीची वेगवेगळी पण परस्परसंब्रद्ध अंगे ह्या नियमांकडून स्पष्ट होतात. 
अ हा अ अपायचा तर आपल्या स्वल्पाशी विरोधी असलेल्या अर्थाचा-- 
म्हणजे न-अ चा अव्हेर करूनच तो तसा असू शकेल. म्हणजे “अ अ 
आहे? (तादात्म्यनियम) आणि * न-अ नाही? (अव्य़ाघाठनियम) हे 
दोन नियम विवेयनाची अस्तिवाची आणि नास्तिवाची अंगे स्पष्ट 
करतात आणि ह्या अस्तिवाची आणि नास्तिवाची अंगांचे अ आणि 
न-अचे परस्परसंत्रेय * अ न-अ अतू शकत नाही? (अव्याघातनिवम) 
आणि “कोणतीही गोष्ट अ किंवा न-अ असलीच पाहिजे? (विमध्य- 
नियम) ह्या दोन नियमांनी स्पष्ट केळे जातात. हेगळ आणि त्याचे 
अनुय्रायी असलेले तकंशास्त्रज्ञ ह्या विचारनियमांचा वेगळा, अधिक 
आशयात्मक अर्थ लावतात. 
पहा : आकारिक तर्कशात्र 
रेगे, से० पु० 

वि*ब स्थि तिश्ास्त्र $ सव विश्व काही विशिष्ट नियमांनी बांधठेले 
आहे. विश्वातीळ' निरनिराळ्या घटकांच्या व्यवहारात एकादे सूत्र 
गोवठेले आहे, त्यामध्ये निश्चित असे संबंध आहेत अशा कल्पना मनात 
बाळगून विश्वसंस्थेच्या अभ्यासाची किंवा ज्ञानाची जी उभारणी मनुष्याने 
केलेली आहे तिळा विश्वस्थितिशास्त्र असे म्हणता येईल. साहजिकच 
विश्वातील ठळक व प्रमुख अश्या उल्लेखनीय घटनांचे, वस्तुमात्रांचे, 
अवकादा, काल व द्रव्यमान इत्यादींचे संदर्भात केलेे वर्णन, मांडलेली 
सुसूत्र माहिती या ज्ञानशाखेत समाविष्ट होणे अपरिहार्य ठरते. 

विश्वस्थितिश्यासत्रात गेल्या 'चार पाच हजार वषीत जी वाढ व 
स्थित्यंतरे घडून आठी त्याकडे पाहिल्यानंतर, त्यामधील चार ठळक टप्पे 
चटकन नजरेत भरतात. जगातील निरनिराळ्या देशांच्या प्राचीन 
वाड्य़यात विश्वाची उत्पत्ती व स्थिति यांची माहिती देण्यासाठी त्या त्या 
काळातीळ लोकांनी काल्सनिक पुराणकथांचा (मिथ) आधार घेतल्याचे 
दिसून येईल. अलौकिक देवीशक्ती अंगी असणाऱ्या देवदेवता, शक्तिमान 
पशू इत्यादींची मदत घेऊन त्यावर पौराणिक कथा रचून त्यांच्याद्वारे 
विश्वस्थितीचे चित्र रेखाटणे अश्यासारख्या पद्धतींचा अवलंब त्या कालात 
केला जात असे. खालीळ उदाहरणांवरून वरील मुद्दा स्ट होईल. 

प्राचीन काळी भारतीयांनी कल्पिळेळे विश्व हे एका परातीच्या 
आकाराचे असून ते चार हत्तींच्या पाठीवर आधारित आहे असे समजंठ 
जाई ब हे चार हत्तीदेखीळ अवाढव्य अशा कासवाच्या पाठीवर 
विराजमान झाले आहेत असे दाखविले होते. प्राचीन इजिप्शिअन लोक, 
आकाशाला नाईळ नदी समजत. या नाईल नदीतून म्हणजे आकाशातून 
दररोज “रा? नावाचा सूर्यदेव पूर्वेकडून पश्चिमेकडे पेलतीरी पोहोचतो व 
रात्रीचे वेळी नदीखालच्या भुयारातून परत प्रवास करीत पुन्हा मूळ ठिकाणी 
येतो, असे ते मानीत. अश्या प्रवासात काही काही वेळा त्याचा 
नौकेवर मोठ्या सर्पाकडून हल्ला केळा जाई व तसे होताच सूर्यदेवाला 
ग्रहण लागे अशी त्यांच्यामध्ये समजूत होती. प्राचीन बॅबिळोनिअन्‌ 
लोक आपली प्रथ्वी म्हणजे एक पोकळ पर्वत असून त्या सभोवती व 
खाली महासागर पसरलेला आहे, व त्याखाली सत माणसांचे निवास- 
स्थान आहे असे मानीत. या एथ्वीच्या माथ्यावर भरीव असे आकादा 
असून त्याच्या कडा खालच्या भागावर टेकलेल्या असतात, आकाशाच्या 
या छप्परातून सय, चंद्र व असंख्य तारे प्रवास करीत असतात; अशी 
त्या लोकांची समजूत होती. तसेच हे विश्व ज्या द्रव्यांचे बनलेले आहे 
ते अक्षय्य आहे परंतु विश्वाचा आकार मात्र कायम नाही भस ते 
मानीत. विश्वस्थितीबद्दळ स्पष्टीकरण करण्यासाठी वर उल्लेखिल्याप्रमाणे 


८७ 


अद्‌भुत कथा, आख्यायिका र्चण्याची जी पद्धत प्राचीन काली 
अस्तित्वात होती ती टाकून देऊन, त्याऐेवजी जास्त सयुक्तिक किंवा 
समंजस व शास्त्रीय दृश्र्कोनावर आधारलेल्या पद्धतीचा अवलंत्र करणे 
हा या शास्त्राच्या विकासातील पहिला टप्पा म्हणून म्हणता येईल. हा 
टप्पा गाठण्याचे कामी प्राचीन आयोनिअन्‌ व पायथेंगोरिअन्‌ तसेच 
ल्युसिपस, डिंमोक्रिटस्‌, एपिक्युरस्‌ आदी ग्रीक अणुवाद्यांनी केलेले 
प्रयत्न उल्लेखनीय ठरतील, याच कालात होऊन गेलेल्या अनाविलि- 
मांडर या तत्तज्ञाने, भौतिक शास्त्रातील संशोधन पद्धतींचा आधार घेऊन 
मांडलेल्या सृष्टिविषरयक कल्पनांना बरेच महत्त्व प्राप्त झाळे आहे. 
यानंतरची या क्षेत्रातील दुसरी पायरी किंवा टप्पा म्हणजे प्लेटो, 
अँस्स्टॉटळू , टॉलेमी आदि विचारवंतांनी परिमित (फायनाइट) विश्वाचा 
मध्यबिंडू म्हणजे आपली पएथ्वी होय अक्ली कल्पना ग्रहीत घरून मांडलेले 
विश्वल्थितिविषयक विचार होत. आधुनिक विज्ञानाचा जन्म यूरोपात 
पंधराव्या दातकात झाला. त्यामुळे पंधराव्या दातकापर्यंत अँरिस्टॉटळूच्या 
वरील विश्वविषयक कल्पना सर्वत्र मूळ धरून होत्या असे दिसते. 
या शास्त्रातीळ तिसरा टप्पा गाठण्याचे काम सोळाव्या शतकापासून 
सुरू झाले, या कालखंडात संशोधकांचा भर आका्ातील ग्रहांवर नसून 
असंख्य तारकांच्या अभ्यासावर होता. तात्विक बाजूकडे पाहिल्यास 
न्यूटनचे गतिविषयक व गुरुत्वाकर्षणविषयक नियम, इत्यादींचा उपयोग 
विश्वस्थिति्यास्त्रासाठी कसा होऊ शकेळ हे पाहण्यात संछ्योधक गहून 
गेळे होते. अज्ा प्रयत्नांतून जरी त्या कालात एखादे स्थिर स्वरूपातील 
विश्वस्थितिशास्त्र प्रस्थापित होऊ शकले नाही तरी त्यापूर्वीच्या काळातील 
अँरिस्टॉटळू पुरस्कारित विश्वविषयक कल्पना बाजूला सारून, त्यांचे जागी 
आधुनिक व जास्त शास्त्रशुद्ध कल्पनांची उभारणी करण्याचे कार्य मात्र 
चांगळेच होऊ राकळे, या कालखंडात विश्वस्थितीबद्दळ जे चित्र रंगविळे 
होते ते असे. हे बिश्व अमर्याद असून त्यामध्ये आपल्या सूर्यमालेप्रमाणे 
असंख्य ग्रहमाला अस्तित्वात आहेत. तसेच आपली प्रथ्वी ही फिरत्या 
विश्वाच्या मध्यभागी नसून, ती व इतर ग्रह ही सर्व सूयाभोवती भ्रमण करीत 
असतात असे कोपर्निकसने*/ दाखवून दिले. केप्लर '/ या संशोधकाने 
सूर्याभोवती भ्रमण करणाऱ्या ग्रहांच्या कक्षा दीर्धवतुळाकार असतात असे 
दाखविळे तर गॉळाळभोने'/ दुर्विणीचा उपयोग करून आकाशगंगेच्या 
पट्ट्यात समावेद्या झाठेल्या असंख्य ताऱ्यांची माहिती जगासमोर आणली. 
सूर्याप्रमाणे इतर अनेक तारे आकारागंगेत आहेत हे समजताच सूर्याचे 
महत्त्व कमी झाळे, आयक न्यूटनने बिश्वस्थितीसंबंधी मांडलेली कल्यना 
अशी : “ अनंत अवकादह्यात जर द्रव्य वाटले गेळे तर त्यापैकी एका 
भागातील काही द्रव्यांच्या एकत्रीकरणापासून एक गड्डा तयार होईल व 
दुसऱ्या भागातील द्रव्यांच्या एकत्रीकरणापासून दुसरा एखादा गोळ तयार 
होईळ. अक्या तऱ्हेने अवकाद्यात असंख्य गोळ तयार होत जाऊन 
एकमेकांपासून दूर अंतरावर फेकळे जातील. आपला सूर्य व विश्वातील 
इतर तारे अश्या पद्धतीने तयार झाळे असळे पाहिजेत, ” हे विचार 
लक्षात घेता न्यूटनने आधुनिक विश्रस्थितिशास्त्राचा पायाच घातला असे 
म्हणावे लागेल, 
वर वर्णिळेल्या तिसऱ्या टप्प्याचा शेवट बिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला 

झाला ब प्रत्यक्ष चोथ्या अवस्थेची सुरुवात चाळू शतकाच्या दुसऱ्या 
दडाकापासून जास्त जोमाने झाळी असे दिसून येईल. या चौथ्या अवस्थेचे 
किंवा टप्प्यांचे महत्त्व दोन तऱ्हेने स्पष्ट करता येईल. पहिळे म्हणजे 
यापूर्वीच्या अवस्थेत तारकांसंबंधी जी निरीक्षणे केली गेली ती दृढ 
करून त्यात वाढ अगर भर टाकण्यात आली व तेंजोमेषरूपी £ 


विश्वस्थितिशास्त्र 


(नेव्यूळा) एका नव्या जगाचे दाळन मोकळे करण्यात वैज्ञानिकांनी यश 
मिळविले. दुसरे म्हणजे तात्विक संशोधनासाठी शास्त्रज्ञांच्या हाती सापेक्षता 
वाढ्मसारखे / एक नवे हत्यार मिळून त्याच्या सहाय्याने विशवस्थिति- 
शास्त्राची वाढ करणे बरेचसे सोपे होऊ दाकले. अर्थात यावरून अस 
म्हणता येणार नाही की सध्याच्या घटकेला या शास्त्रात एक निश्चित 
उपपत्ती प्रस्थापित होऊन ती सर्वमान्य झाळेली आहे. 

अलीकडच्या कालात शास्त्रश्ञांकडून विश्वस्थितीसंवरंधी दोन निरनि- 
राळ्या तऱ्हेच्या उपपत्ती मांडण्यात आलेल्या आहेत. पहिल्टा 
उपपत्तीनुसार विश्वाच्या स्श्रितींचा खुलासा किंबा आराखडा क्रमविकास 
(इव्होल्यूशन) तत्त्वानुसार केळा जातो. उलट दुसऱ्या उपपत्तीनुसार 
विश्वस्थितीचा खुलासा स्थिरावस्थेच्या (स्टेडी स्टेट) दृष्टिकोनातून केढा 
जातो. ल्मेत्र, गॅमाव्ह आदी पाश्चात्य वैज्ञानिक पहिल्या उपपत्तीच 
पुरस्कते होत. त्यांच्या मते या विश्वाचा आरंभ एकमेव अक्या प्राथमिक 
एकाकी स्थितीतून झाळा. म्हणजेच सर्वप्रथम अतिप्रचंड असा एक 
अणुकेंद्र तरी होता अगर सर्वत्र समप्रमाणात वाटले गेलेले प्रार्थामक 
स्वरूपाचे द्रव्यकण तरी होते. लमेत्र या फ्रेंच शास्त्रज्ञाच्या पटणा 
प्रमाणे आदिकालातीळ या अणूच्या स्फोटातून सर्व अवकाद्यात इतस्तत 
तुकडे उडून त्यांनी सर्व अवकाश व्यापून टाकले, हे तुकडे अतिस्रल 
आकाराचे होताच विच्छेदनाची क्रिया बंद पडून सूक्ष्म कणरूपी ग्र्व्य 
एकवटू लागळे व त्यांचे वायुरूपी ढग बनू लागले, वायुरूप ढर्गामपून 
डोकावणारे गोळ म्हणजे तेजोमेघ होत. यानंतर पुन्हा प्रसरणक्रियेळा 
सुरुवात झाली. ही उपपत्ती खरी की खोटी ? या प्रश्नाचे उत्तर कह, 
गोष्टीवर झवलंबून आहे असे म्हणता येईल. विश्वातील द्रव्य पक 
पासून दूर दूर जाऊ लागले याचा उघड अर्थ असा की त्याच्या हड 
करणातून नव्याने तेजोमेघ तयार होण्याची क्रिया बऱ्याच काढापार 
बंद पडली असली पाहिजे. म्हणजे अलीकडच्या कालात नवे तैज 
तयार झाळे नसळे पाहिजेत. गणिताने तेजोमेघांचे वय सुमारे १० 
कोटी वर्षे इतके ठरळे गेळे आहे. साहजिकच गेल्या १५० ी 
वषांचे मुदतीत कोणतेही नवे तेजोमेघ तयार झाळे असणे शक्‍य नाह 
असाच याचा अर्थ होतो. एकापेक्षा एक, प्रभावी अशा मी शं 
रेडिओ दुर्बिणींचा उपयोग करून अवाढव्य अवकाद्यात नवेनवे तज 
दिसतात का, सापडतात का दे पाहण्याच्या उद्योगात द्यास्त्रश्ञ गहन 
गेळे आहेत. अ्ञा प्रयत्नात जर का १५० कोटी वषोपेक्षा कमी वयाचा 
एखादा नवा तेजोमेघ शास्त्रज्ञांना हुडकून काढता आला तर मात्र विश्व 
स्थितीबद्दळची लमेत्र, गॅमाव्ह यांनी पुरस्कारठेली वरील उपपत्ती टाकून 
द्यावी लागेल. 

१९१५ साली भाइनृस्टाईनने / सापेक्षतावादाची सर्वसाधारण 
मांडली व त्यानंतर असे दाखवून दिले की हे विश्व मर्यादित (फायनाइट) 
परंतु सीमारहित (अन्बाउंडेड) असे असले पाहिजे. आईनस्टाई र्न 
विश्वस्थितीबद्दलची ही कल्पना ग्राह्य मानून निरनिराळ्या ह्ासत्रश्ञांनी या 
कल्पनेवर आधारित अशा विश्वस्थितीबद्दद आपआपल्या परीने काह 
उपपत्ती पुढे ठेवल्या. १९२४ साळी हबल या संशोधकाने तेजोमेघांवरीळ 
संशोधनातून दोन गोष्टी सिद्ध केल्या. पहिली म्हणजे तेजोमेघ हे आपल्या 
आकादागंगेबाहेर असणारी स्वतंत्र तारामंडळे होत. दुसरी म्हणजे है 
तेजोमेघ आपल्यापासून व एकमेकांपासून दूर दूर जात असतात. हवळच्या 
या कोधामुळे विश्व प्रसरण पावत आहे ही कल्पना दृढ होऊ ळागठी. 
१९१७ साठी आईन्स्टाईनने विश्वस्थितीबद्दल मांडलेले चित्र लोकांना 
फार कालपर्यंत आाकर्षू दाकले नाही, कारण त्या चित्रानुसार आपले विश्व 


उपप'ची 


विश्वासघात ८१ 


स्थिर स्वरूपी आहे, असा निष्कर्ष निघत होता. त्यामध्ये तेजोमेघांचे 
दर्द होणारे पलायन नव्हते किंवा विश्वाचे प्रसरणही नव्हते. 
विश्वस्थितीव्रद्दलच्या आधुनिक काळातल्या इतर उपपत्ती पाश्चात्य 
शास्त्रश मिल्ने, बोंडी, गोल्ड, होइल यांनी निरनिराळ्या रूपात 
मांडलेल्या असून त्या सर्वे स्थिरावस्था उपपत्ती या नावाने संत्रोधल्या 
जातात. तपशिलात जरी त्यामध्ये थोडाफार फरक दिसून येत असला 
तरी तत्त्वशः त्या एकच होत. या उपपत्तीनुसार असे मानण्यात येते 
की या विश्वातील निरनिराळे घटक जरी बिकास पावत असले, तरी 
कुलद्रव्यदृष्ट्या हे विश्व आहे तसेच राहते. आपल्याला हे विश्व हलछी 
जसे दिसते तसेच ते पूर्वीपासून होते व यापुढे देखील ते सदेव तसेच 
राहणार आहे अशी कल्पना या उपपत्तीमागे आहे. हे विश्व ठराविक 
द्रव्यसंघापासून बनलेले असून त्यांचे गुणधर्मही न बदलणारे आहेत असे 
हड जी प्रत्र्ती सर्वसामान्य माणसामध्ये असते तिला या 
उपपत्तीमुळे पुष्टीच मिळते. वरणपटददीक (स्पेक्ट्रॅस्कोप) या उपकरणाचा 
उपयोग करून अवकाद्यातीळ तारे, तेजोमेघ इत्यादींमून येणाऱ्या 
प्रकाश्याचे एथक्करण करून त्यांच्या बणपटाचे निरीक्षण करताच, विशिष्ट 
> च्या, वर्णपटातील तांबड्या रेबांच्या विभागाकडे सरकतात असे 
शास्त्रज्ञांना दिसून आळे. त्याबरोबर वैज्ञानिकांनी या घटनेचा अर्थ, है 


विश्व प्रसरण पावत आहे. असा लावला हे मागे सांगितळेच. परंतु. 


स्थिरावस्था उपपत्तीनुसार विश्वातील एकूण द्रव्याची घनदा ठराविक व 
स्थिरस्वरूपी आहे असे मानले जाते. वास्तविक विश्वाच्या प्रसरणामुळे 
ही घनता कमी व्हावयास नको का? प्रसरणशील विश्वातीळ एकूण द्रव्याची 
वा ठराविक व स्थिर राहण्यासाठी या विश्वात द्रव्याची नवनिर्मिती 
होणे जरूर आहे दे उघड आहे. द्रव्याची निर्मिती होणे हीच कल्सना 
स्थिरावस्था उपपत्तीच्या पुरस्कत्यीनी पुढे मांडली आहे. प्रत्येक दालक्ष 
वर्षात दर लिटर व्यापाच्या जागेत एक हायड्रोजन अणु निर्माण होतो 
८” नका जाते. ही कल्पना मान्य केल्यास सर्व विश्वाचे एकूण स्वरूप 
ह शक्‍य होईल हे चटकन लक्षात येते. स्थिरावस्था 
पत्तीला, विद्वाची सुरुवात एका प्राथमिक अवस्थेतील अणुस्फोटापासून 
झाली ही गोष्ट मान्य नाही. अवकाश्यात ज्या आकादगंगा आहेत 
रट डर दोन आकादागंगांमधीळ द्रव्यांच्या एकत्रीकरणापासून 
न्न त. या तेजोमेघांतून नवे तारे जन्माळा येतात. मात्र 
र जय कमर होत क मध्ये पोकळी तयार होते. अशा 
गाच्ये' त जोमेघ.बनत असतात आणि हे चक्र असेंच चाळू 
कोनळ्या विस्म 1 उपपत्तीनुसार आपल्या या विश्वात नव्या, जन्या, 
तेजोमेघ योत यात तरुण, वयस्क अश्या सर्वे तऱ्हेच्या आकाडदागंगा व 
न ल बळी असणे क्रमप्राप्त ठरते. या विश्वातीळ एकूण 
मत. आहे कक. हजार दरालक्ष इतकी असावी असे शास्त्रशेचि 
र. नडत मेळ व दि पया आ चा अगदी अलीकडे जन्माळा 
आले तर या ब्ध तेजोमे अस्ित्व शाखांना जर सिद्ध करता 
या विश्वात जन ता यी ताबडतोब सिद्ध होऊ दाकेल, तसच 
पत्यक्ष मरयोगश टग धळ क्रियेची, म्हणजे नवद्रव्य निर्मितीची, नक्कळ 
ही उपपत्ती य ठत घडवून आणण्यात शास्त्र यदास्वी ठरळे तरीही 
द्रव्यांची विमा होण्यास मद्त होईल. मात्र अवकाशात प्रत्यक्षपणे 
शक्‍य झालेले कशी होत असेल हे नक्की सांगणे शास्त्रशांना अद्याप 
त्याला अंद नाही. हे विश्व अनंत कालापासून अस्तित्वात असून 
प्रकाशाच्या नाही. त्याचा व्याप किंवा विस्तार अनंत आहे, मात्र 
मर्यादित वेगासुळे (दर सेकंदाला २,०९)२२० कि० मी०) 


आपल्याला ते किती दूरपर्यंत दिसू शकेळ या गोष्टीवर मर्यादा येऊन 

बसते असे या उपपत्तीनुसार मानले जाते. 

पहा : विदश्वोत्पततिश्ाद्न. 

संदभ : १. एप 1९5 01 ,७६॥"0०॥0॥१४-- 0५1९, ए"16१.; 
1,0॥19०॥, 1955. २ गु1)९01165 0 ९ []1106९1838-2ै 
ए१118त : ७12. .; 1111015, ए. 8. 8. २. 0६- 
710102४0--3०7१ घ.; (8107011028, 1992. ४. 5९1911- 
४५19, पृ1॥९111100४11811105 206 €08110102४-0 
गृ'011187, १. €.; 051070, 1934. ७. प॥112 055९1ए१- 
1101891 8001080001 (0 (05700102ए--प्र०016, प; 
021010१, 1937. ६. 1008 2111186081) [011--1,९1191176, 


द.; 1,०1१07, 1950. ७. विश्वरचना-कोगेकर, ना. वा. 
पुणे, १७६०. 
कोगेकर, ना० वा० 
विश्वास घात : व्यवहारात विश्वास दाखवून फतवयू्त केल्याच्या 
कोणत्याही प्रकारास सामान्यपणे विश्वासघात म्हटले जाते. तथापि 
कायद्याच्या दृष्टीने असा प्रत्येक प्रकार गुन्हा“ होत नाही. विश्वासाने 
ताब्यात दिलेल्या माठाचा एखाद्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लबाडीने 
गैरवाजवी उपयोग केला तस्व प्रचलित फौजदारी कायद्याने तो गुन्हा 
ठरतो. 
इंग्रजी कायदेपद्धतीचा प्राचीन इतिहास पाहता, विश्वासघात हा 
पूर्वी गुन्हा समजण्यात येत नसे असे दिसते. व्यापारउदिमाच्या वृद्धी- 
नंतर विश्वासघात हा गुन्हा मानला जाऊ लागला. 
भारतीय फौजदारी कायद्यात ४ (रैडियन पिनळ कोड) ४०५ या 
कलमाने विश्वासघात या गुन्ह्याची व्याख्या केली आहे. एखाद्याकड 
कोणतीही मालमत्ता / सोपविली असता, जर तो त्या मालमत्तेचा अपहार 
करीत असेल, किंवा तो स्वतःच उपभोगीत असेल तर त्याने विश्वासघात 
केला असे कायदा म्हणतो. तसेच, कायदेशीर रीत्या त्या मालमत्तेची 


व्यवस्था विशिष्ट प्रकारे करणे आवश्यक असताना त्याविरूद्ध वागून; 
ली अथवा तिची अन्य प्रकार 


जर एखाद्याने ती मालमत्ता स्वतःच वापर त ग 
विल्हेवाट लाविली, तर ते कृत्य विश्वासघाताचे ठरेल. त्याचप्रमाण, 
विश्वासाने सोपविलेल्या वस्तूची कद्याप्रकारे विल्हेवाट लावावी यासंबंधी 
एखादा लिखित बा अलिखित करार असल्यास, त्या कराराचा भग 
करून तो इसम त्या बस्तूची विल्हेवाट लावीत असेल, तर ते छृत्यही 
विश्वासघाताचे ठरेल. वरील्पैकी कोणतेही छृत्य सूतः केल्यानेच 
नव्हे, तर इतर कोणासही असे बर्दन करण्यास एखाद्याने सुभा दिली, 
तर त्यावेळीही त्या इसमाचे वर्तन विश्वासघाताचे ठरेल. तेव्हा विशवास- 
घात हा गुन्हा शाबीत होण्यासाठी काहीतरी मालमत्ता, ती कोणाच्या 
तरी हाती सोपविळी जाणे व त्याने त्या माल्मत्तची अनिष्ट अशी 
विल्हेवाट लावणे हे तीन घटक आवश्यक आहेत. हे तिद्ध झाल्याशिवाय 
विश्वासघात हा गुन्हा शाबीत होणार नाही. 

वचनभंग, करारभंग, फत्तवणक/ हे प्रकार बिश्वासघातासारखेच 
असले, तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते निराळे आहेत. विश्वासघात १ 
अफरातफर» यांमध्येही फरक भाहे. विश्वासंघाताच्या कृत्यात मालमत्ता 


एखाद्याच्या हाती योग्य बा कायदेद्षीर रीत्या येते किंवा सोपविली जाते; 


आणि नंतर तिचा अपहार होतो. अफरातफरीच्या कृत्यात मालमत्ता 
योगायोगाने आलेली असते व मग तिचा अपहार होतो. 

भारतीय पौजदारी कायद्याप्रमाणे विश्वासधाताच्या गुऱ्ह्याकरिता तीन 
वर्षे कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही, अशी कमाल रिक्षा सांगितळी 
आहे. माळबाहतूक करणारे, गुदामे भाड्याने देणारे तसेच कारकून 


द< 


वा नोकर यांनी विश्वासघात केल्यास शिक्षेची कमाल मर्यादा सात वषे 
आहे; तर पेढीवाले, सावकार, दलाल वा तत्सम इसम, सरारी वा 
निमसरकारी सार्वजनिक नोकर यांच्या बाबतीत ती दहा वर्षे आहे. 
कवळेकर, सुशील 
व्या स, कृष्णद्वेपायन : परंपरागत उलछ्लेखांनुसार अनेक ग्रंथांचा 
कर्ता म्हणून व्यास प्रतिद्ध आहे. वेदांचे त्याने विभाजन व वर्गीकरण केले 
म्हणून त्याला वेदव्यास म्हणतात. याशिवाय व्यासरिश्षा, ब्रह्मास्त्र, 
महाभारत », पुराणे, व्यासभाष्य इत्यादी ग्रंथांचा कर्ता तोच समजला 
जातो. परंतु ह्या समजुतीतील परंपरागत भाविकपणा सोडल्यास आणि 
वरोल ग्रंथांचे मिन्ञ भिन्न रचनाकाळ विचारात घेतल्यास त्यांचा कर्ता 
एकच व्यास असेल असे वाटत नाही. व्यास शब्दाचा संस्कृतातील 
सामान्य अर्थ विस्तार, विभाजन असा आहे. पुढे त्या त्या ज्ञानशाखे- 
तील ज्ञानसंग्रहाचा व्यास म्हणजे त्या ज्ञानसंग्रहाचे तपशीलवार 
विभाजन व वर्गीकरण करून दाखविणाऱ्या ग्रंथकारालाही व्यास म्ह्णू 
लागळे असावेत. वेळोवेळी असे अद्वावीस व्यास होऊन गेल्याचा 
पुराणांत उललेख सापडतो. अश्या तऱ्हेच्या व्यासग्रंथकारांमध्ये भागवतात 
(११.१६.२८) म्हटल्याप्रमाणे महाभारताचा कर्ता कृष्णद्रैपायन व्यास 
अग्रगण्य समजला जातो (“ द्वेपायनो5स्मि व्यातानाम्‌ । ?). 
महाभारताधारे कळून येणारी कृष्णद्वैपायन व्यासाची जन्मकथा 
आणि चरित्र वैशिष्ट्यपूर्ण व असामान्य आहे. एकदा यमुनापार करण्या- 
करिता तरीत बसलेले परादरमुनी तरी चालवणाऱ्या धघीवरकृतककन्या 
सत्यवतीच्या लावण्यावर मोहित झाले. “ माझा कन्याभाव अदूषित 
रहावा ”, अश्शी अट सत्यवतीने घातली आणि ती परागारांनी मान्य 
करून तिला “' योजन सुगंधा हो ! ” असा वरही दिला. या त्यांच्या 
समागमातून कृष्णद्रैपायन व्यासाचा जन्म झाला. यमुनेतीळ द्वीपावर 
जन्म म्हणून द्वेपायन व वर्णाने काळासावळा, म्हणून कृष्ण असे त्याचे 
नाव पडले, पुढे सत्यवतीचा दांतनूशी विवाह झाला, पण चित्रांगद व 
विचित्रवीर्य हे दोन्हीही मुलगे अकाळठी कालवश झाले. वंश चाळू राहून 
वंशातच राज्य रहावे म्हणून सत्यवतीने कृष्णद्रैपायनाला अंब्रिका व 
अंबालिका ह्या दोन सुनांच्या ठिकाणी नियोगविीने संतती उत्पन्न करण्यास 
सांगितले, त्या प्रमाणे त्यापासून त्या सुनांना घछतराष्ट्र आणि पंडु तसेच 
अंब्रिकेने पाठविलेल्या दासीपासून विदुर असे तीन पुत्र झाले. पुढे 
कोरब-पांडवांच्या कळहात, अनेक प्रसंगी कृष्णद्रेपायन वेळोवेळी सल्ला 
देत असे. नंतर पंडु, धृतराष्ट्र व विदुर हे व्यासाचे तीनही मुलगे मरण 
पावल्यावर त्याने भारत रचले असा महाभारतात (१,१.५६) उलेख आहे. 
याशिवाय महाभारतात (१२.२११.१ ते २७) त्याच्या शुक पुत्राचा 
उल्लेख आहे. स्वतःचा एक पुत्र असावा अशी इच्छा एकदा कृष्णद्वेपायनाला 
झाळी आणि अश्या अवस्थेत अरणिमंथन करीत असता घुताची नावाच्या 
अप्सरेला पाहून त्याचा काम अनावर झाला व त्यातून त्याचा शुक 
हा पुत्र जन्मास आळा. पुढे द्युक विरक्त होऊन कुष्णद्रैपायनाळा सोडून 
गला, 
महाभारतातील उल्लेखावरून (१.१. ६१) स्वतः कृष्णद्रेपायन व्यासाने 
२४,००० ळोकांचे उपाख्यानविरहित भारत रचिले व त्याचा शिष्य 
बैश्यंपायन याने त्यात आख्यानोपाख्यानादिकांची मर घाळून त्याला सुमारे 
एक ळाख “छोकसंख्या असलेल्या सध्याच्या महाभारताचे रूप दिळे असे 
आढळून येते, या उल्लेखावरून मूळ भारत कथा आटोपशीर असावी व 
ती स्चणारी व्यक्‍ती एकच असावी आणि ती व्यक्‍ती कृष्णद्वेपायन 
व्यासच असावी अला निष्कषे निघू शकतो. महाभारतातीळ भीष्म, 


व्यास, क्रृष्णट्रेपायन--व्हेटो (रोघाधिकार) 


धृतराष्ट्र, विदुर, दुर्योधन, युधिष्टिर, भीम, अजुन, द्रोपदी, कुंती, गांधारी 
ह्या व्यक्तिरेखा मानवी स्वभावाच्या विविधरंगी छटांनी इतक्या भेदक व 
नाट्यपूर्ण वाटपात की, त्या निर्माण करणारा कृष्णद्रैपायन प्रतिभासंपन्न 
व असामान्य कतृत्वशाली असला पाहिजे याबद्दळ शंका वाटत नाही. 
कृप्णद्रैपायनाचे भित्नवणींय आईबाप, ल्झवाह्य संबंधातून त्याचा जन्म, 
त्याचा कृष्णवर्ण, त्याने भारतातीळ कथानकांतून रेखिलेले वहुजिनसी 
समाजाचे व त्यातील विविध मानवी स्वभावांचे संमिश्र चित्र यांवरून 
तो आर्य व आर्येतर, वैदिक व पौराणिक अशा दोन मिन्न संस्क्रतींच्या 
संगमाचा एक महान प्रवर्तक व उद्गाता होता असे जे डॉ. सुनीतिकुमार 
चतर्जी यांनी म्हटले आहे ते अर्थपूर्ण वाटते. महाभारताची भारतीय 
जनमानसावर जी असामान्य पकड शातकांनुशातके दिसून येते तिचे 
इंगित कृष्णद्रेपायन व्यासाच्या महाभारतातून उमटून दिसणाऱ्या असार 
मान्य, व्यापक, सर्जनशील, बहुरंगी व्यक्तिमत्वात ब त्याने चित्रिळल्या 

कथेच्या गुणवत्तेत आहे असे म्हणता येईल. र 
संदर्भ : १. महाभारत-संपा. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था.; 
पुणे, १५६३. २. महाभारत-वैद्य, चिं. वि.; पुणे, १५२२. 


ठे र नकी *त1100- 
२१. काटा ताच्या पाडाळ्पंट्ा पचत 10 


7287"९100, प, फ.; 09, 1922. ४. (60116019९१ 
०७ 9 8, 37. 8. क. 80पवेचा 3119107 
१7०० 071९191 1१९5887011 1187018.;_ 7001728. 
५. एर) 19एवा8ऊचा 8 ए४७६३१ ध्याच मकती 
९81, 5. एु.; उल्पायाचा 0. 00९ ०४ 


51912 5001297 ०1 81291; ०1, ळकर, वि० म० 


व्हेयो (रोधाथिकार) : व्हेटो हा मूळ लॅटिन शब्द. मी प्रतिबंध 
करतो असा त्याचा अर्थ. इंग्लंडमध्ये राजा, भारतामध्ये राष्ट्रपती 
ह्यांसारख्या घटनात्मक राष्ट्रप्रमुखाने संमती दिल्याशिवाय विधिमंडळाची 
संमत केलेल्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येत नाही. अशी संम 
नाकारण्याचा अधिकार म्हणजे व्हेटो होय. संयुक्तराष्ट्र संघटनेत 
सुरक्षासमितीच्या कायम-सभासद राष्ट्रांसही व्हेटोचा खास अधिकार 
आहे. . 
विशिष्ट हितसंबंधांना बाधक असलेल्या, शासनसंस्थेतील संदरंधित 
विभागांवर अधिकारातिक्रमण करणाऱ्या, संविधानविरोधी, चुकीच्या 
किंवा घाईने घेतलेल्या निर्णयांची अमंलबजावणी थोपवून धरण्याचे काय 
व्हेटो बापरून करता येते. सत्तापिभाजनाच्या » सिद्धांतावर आधार 
लेल्या राज्यव्यवस्थेत व्हेरोची योजना आवड्यक ठरते. संवराज्यात्मक 
शासनप्रकारातही अद्या स्वरूपाची रोधव्यवस्था अपरिहार्य असते. र 
व्हेटोची कल्पना इंग्लंडमध्ये उगम पावलेली दिसते. संसदेने संमत 
केळेल्या विधेयकांना, आपला पूर्ण-रोधाधिकार वापरून रददबातह 
ठरविण्याचा निरंकुडा अधिकार एकेकाळी इंग्लंडच्या राजाला होता. 
टय्यूडर व स्ट्युअर्ट राजांनी हा अधिकार सर्रास वापरळा, जबाबदार 
मंत्रिमंडळाच्या पद्धतीच्या विकासाबरोबर ह्या व्हेटोचा वापर कमी कमी 
होत गेळा; आणि आज राजाचा हा परमाधिकार तत्त्वतः दिल्लक 
असला तरी व्यवहारात लप्तप्राय झाळेला दिसतो. इंग्लंडच्या राजान 
१७०८ नंतर आपला व्हेटो इंग्लंडमध्ये वापरल्याचे उदाहरण नाही 
लोकशाहीच्या दृद्धीवरोबर जवळ जवळ सर्वत्रच असे घडले. अंकित किंबा 
वसाहती राज्यांत मात्र राजाच्या पूर्णरोधाधिकाराचा वापर, आर्त 
देश संपूण स्वतंत्र होईपर्यत, गव्हर्नर-जनरल, गव्हर्नर किंवा तत्सम 
प्रतिनिंधींमार्फत केला जाई व जातो. के 
कायदे करण्याच्या राजाच्या मूळ अमर्याद अधिकाराची पूर्ण 


शिलावरण 


रोधाधिकार ही इतिहासदत्त निशाणी होय. इंग्लंडच्या राजाचा 
परमाधिकार आणि पोलंडमध्ये १७९१ पर्यंत डिएट (कायदेमंडळ) च्या 
प्रत्येक सभासदास असलेला व्हेटो ही पूर्णरोधाधिकाराची जुनी उदाहरणे 


आहेत. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात गव्हर्नर-जनरळ व राज्यांचे गव्हनर ' 


यांना पूर्ण रोधाधिकार होते. १९२५ च्या घटनाकायद्यातही हे अधिकार 
अवाधित ठेवले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष, भारताचे राष्ट्रपती व फ्रान्सचे 
अध्यक्ष यांना असलेले रोधाधिकार ही कमीअधिक प्रमाणात निलंबी 
रोधाधिकाराची उदाहरणे आहेत. न्यायालयीन रोधाधिकार असाह 
एक प्रकार वार्णिळा जातो; परंतु अवैध, शाक्तित्राह्यम व संविधानविरोधी 
कायचांना असे ठरविण्याच्या न्यायाळ्यांच्या अधिकारास अधिक सार्थपणे 
न्यायालयीन पुनर्विलोकन / असे म्हटले जाते. 

भारतीय सोविधानान्वये” राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना प्राप्त झालेले 
रोधाधिकार सापेक्ष स्वरूपाचे आहेत. राष्ट्रप्रमुख किंवा राज्य प्रमुख 
नाममात्र असल्याने त्यांचे अधिकार सीमित असणे स्वाभाविक आहे. 
तथापि या बाबतीत काही घटनापंडित असे मानतात की राष्ट्रपती व 
राज्यपाळ यांना असलेले रोधाधिकार मूळभूत व खरोखरीचे असल्याने, 
मनात आणल्यास ते नामधारी प्रमुख रहाणार नाहीत. 

संयुक्तराष्ट्र / घटनेप्रमाणे सुरक्षासमितीच्या कायम सदस्यांना 
कामकाजात पूर्ण-रोधाधिकार मिळतो. त्यांच्यापैकी कोणीही एकाने 
होकारार्थी मत देण्यास नकार दिला की त्याने व्हेटो वापरळा असे होते. 
गेल्या काही वर्षौत जागतिक राजकारणातीळ विविध प्रश्न व त्या 
संदभातील कायम सदस्यांची भूमिका लक्षात घेता ह्या विशिष्ट व्हेटोचा 
पुनर्विचार करणे प्राप्त झाळे आहे असे दिसून येते. 


पहा : इंग्लंड : घटनात्मक इतिहास, घटना; अमेरिका : संयुक्त- 
र संस्थाने : घटना; फ्रान्सः घटना. 
संदभ : १. ए०्वशाया (३0ए९१॥॥९॥(5--8117, 8101ते.; ९७ 


श९०॥॥७, 1958. २. प ॥॥8]07 (ख०एश11९10(5 0 
॥॥०तह) एप00९--पए९', सह191.; 201007, 
1960. ३. प॥९ (ख०एलणाफणी शा ० ७७ एयर 
8६8९5--ए1॥10, एफ. 5.; प९७ ४०॥॥, 1959. 


म ख्पवते, दा० ता? 
शिलावरण ! घन पृथ्वीच्या एष्ठाळगतच्या, काही थोडे किलोमीटर 
जाडीच्या भागाला शिळावरण किंवा एथ्वीचे कवच अशी नावे दिली 
जातात. पूर्वीच्या वैज्ञानिकांची अशी कल्पना होती की, एक प्रचंड 
आकारमानाचा, उष्ण, वितळलेल्या पदार्थाचा गोळा मंद गतीने निवून 
ब घन होण्याची क्रिया एष्ठापासून सुरू होऊन व अधिकाधिक खोल 
भागात पसरून, पृथ्वी तयार झालेली आहे व तिचा बहुतेक भाग अद्यापि 
उष्ण, वितळलेल्या स्थितीत असून एष्ठाजवळचा, थोड्याश्या जाडीचा, 
वेष्टनासारखा भाग मात्र घन खडकांचा आहे. म्हणून त्यांनी वरील नावे 
दिळी. पृथ्वी वितळलेल्या स्थितीतून गेलेली असो बा नसो, उप्ण, वितळ- 

ल्या पदार्थांच्या प्रचंड राशीभोवती घन खडकांचे पातळसे वेष्टन अरी 
तिची स्चना नाही हे आता निश्चित ठाऊक झालेले आहे. (पृथ्वीची 
पक्त *५) आता वरील संज्ञांचा मूळ अर्थ राहिलेला नाही. परंतु काही 
अप्रत्यक्ष प्रमाणांवरून असे सिद्ध झालेले आहे की पृथ्वीच्या एष्ठाजवळच्या 
काही थोडे किलोमीटर जाडीच्या भागाच्या घटकांचे भौतिक गुणधर्म त्याच्या 
डा असलेल्या पदार्थीच्या गुणधमीहून अगदी वेगळे आहेत, म्हणून 
आवी बाह्य भागासाठी वरील संज्ञा वापरणे अयोग्य ठरत नाही व 
त्या अर्थाने त्या सर्रास बापरल्या जातात, शिलावरणाच्या रष्टाच्या 
एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे सत्तर टक्के भाग पाण्याने झाकला गेळेला आहे व 


ट्रे 


उरलेला भाग जमीन आहे. जमीन असलेल्या क्षेत्रातळे खडक आपण 
पाहू शकतो. पाण्याखाली असलेल्या बऱ्याचशा क्षेत्रातले खडक प्रत्यक्ष 
पाहाणे शक्‍य नसले तरी त्यांचे नमुते मिळ विता येतात व प्रत्यक्ष किंवा 
नमुने मिळवून केलेल्या पाहणीवरून असे आढळून येते की कवच 
एकजिनसी नसून अनेक प्रकारच्या खडकांचे बनलेले आहे. ज्याची 
कोणतीही पातळी घेतली तर त्या पातळीतळे खडक सगळीकडे सारखे 
नसतात असा पृथ्वीचा बाह्य भाग म्हणजे शिलावरण अशी 
शिलावरणाची सामान्यतः मान्य झालेली व्याख्या आहे. शिलावरणाच्या 
बुडाखाठी असलेल्या भागाला अधःस्तर म्हणतात. अधःस्तराच्या 
कोणत्याही पातळींत सारखेच गुणधर्म (निदान ज्या रुणधमीचे आपण 
मापन करू दकतो असे सारखेच गुणधम) असणारे खडक असतात. 
काही वैज्ञानिक अधःस्तराचा समावेशही शिलावरणात करतात पण 
सामान्यतः वरीळ व्याख्येत दिलेल्या अर्थाने शिलावरण ही संज्ञा 
वापरली जाते. 

शिलावरण हे अगदी मिन्न गुणधर्म असणाऱ्या खडकांच्या दोन ठळक 
गटांचे बनलेले आहे. ते गट असे : ९ ग्रॅनाइट व त्याच्यासारख्या 
खडकांचा गट. विरिष्टगुरुत्व सुमारे २". यांच्या रासायनिक घरां- 
पेकी सिलिका (8102) ही सुख्य व विपुल (सुमारे ७० टक्के) अतते. 
उरलेल्या घटकांपैकी सर्वात अधिक अल्युमिना (31205) असते. 
खडकांच्या या गटाळा सियाळ (सि--अँल) हे सुटसुटीत व स्मरण- 
सहाय्यक नाव दिलेळे आहे. (सिलिकातला सि अल्युमिनातला 
अँल > सिअल.) र 

२. भारी व काळसर खडकांचा गट : बेसाल्ट“ व त्याच्यासारख 
खडक. विशिष्टगुरुत्व २.९-३-०० व त्याच्यापेक्षाही भारी खडक, 
विशिष्टगुरुत्व २४ पर्यंत, यांचा गट. यांचा सुख्य पटक सिलिकाच 
असते पण तिचे प्रमाण ४०-५० टक्के इतकेच, म्हणजे ग्रॅनाइटातील 
सिलिकेपेक्षा पुष्कळच कमी असते. सिलिकेच्या खालोखाल मॅभेशिया 
असतो. म्हणून या गटाळा सिमा (सिम) हे नाव दिलें जाते. 
(सिल्किातला सि -- मॅभेशियातला मे - सिमा) 

खंडे मुख्यतः सियालाची बनलेली आहेत. त्यांच्या सियाला'ची जाडी 
कित्येक किलोमीटर आहे व त्यांचा सियाल त्यांच्या पृष्ठाखाळी कित्येक 
किलोमीटरांडइतका खोळ गेलेला आहे. महासागरांच्या तळाखाली 
असलेल्या खडकांचा पाया सिमाचा आहे व महासागरांखाली असलेला 
सिमा खंडांच्या सियाठाखाळी सलग पसरलेला आहे. महासागरांतील 
किंवा खंडावरील कित्येक ज्वालामुखीतून जे बेसाल्टी लाव्हे बाहेर लोटले 
जातात ते सिमाचे परष्ठमागी आलेले नमुने होत. 

शिलावरणाची जाडी सर्वत्र सारखी नाही असे अप्रत्यक्ष रीतींनी 
मिळविलेल्या माहितीवरून कळून आलेळे आहे. खंडे असलेल्या 
भागातल्या कवचाची जाडी अधिक म्हणजे सुमारे २० ते २० कि० 
मी० असते. पर्वत असलेल्या क्षेत्रातले कवच यापेक्षा बरेच जाड असते. 
महासागरांच्या तळाखाळील कवचाची जाडी बरीच कमी, सरासरी पाच 
कि० मी० इतकीच असते. 

शिलावरणा'ा सुमारे १६ कि० मी० जाडीचा उथळ भाग अभिज 
ब रूपांतरित खडकांचा व त्यांच्यावर ठिकठिकाणी तुटकतुटक आच्छा- 
दनाप्रमाणे पसरलेल्या गाळांच्या खडकांचा बनलेला आहे. या सुमा 
१६ कि० मी० जाडीच्या शिलावरणाचा ९५ टक्के भाग अभिज्ञ किंवा 
अभिज खडकांपासून उत्पन्न झालेल्या रूपांतरित खडकांचा व उर्लेला 
भाग गाळांच्या खडकांचा किंवा त्यांच्यापासून उत्पन्न झालेल्या रूपांतरित 


> 6-4 


खडकांचा आहे, असा क्लार्क व वॉगिंग्टन यांनी केलेला अंदाज आहे, 
त्यांच्या हिदोब्ाप्रमाणे शिळावरणाच्या या भागाचे सरासरी रातायनिक 
संघटन पुढीळ तक्तयात दिल्याप्रमाणे आहे. 


तक्ता 
री र 


ऑक्सिजन ४६. 


७२ सिलिका (8102 ८९.०७ 
सिलिकॉन २७.६९  झेल्युमिना (51203) १५-२२ 
अल्युमिनियम ८.०७  फेरिक ऑक्साइड (6203) २.१० 
लोह ८००५ फेरस ऑक्साइड (४०0) २.७१ 
कॅल्शियम ३.६ संग्नेशिया (१॥४0) ३.४५ 
सोडियम २.७५ लाइम (€50) ८९० 
पोटॅशियम २.५८ सोडा (७20) ३.७१ 
मॅग्नेशियम २-०८ पोटेग (20) ३.१९ 
टिटॅनियम ०-६२ पाणी (प20) १.३० 
हायड्रोजन ०:१४ कार्बन डायॉक्साईड (८02) ०-३" 
फॉस्फरस ०:१२  टिटॅनिया (१५02) १.०३ 
कार्बन ०.०९४ फॉस्फरस पॅर्टॉक्साइड (?205) ०१२० 
मॅगॅनीज ०.०९  मँगॅनस ऑक्साइड (111102) ०:११ 
ग'घक ०-०'५२ उरलेली ००४४ 
बेरियम ०.०,० 
उरलेली मूलतत्वे ०२४४ 
चात १००००० 


वरील तक्त्यातील पहिल्या स्तंभात न्रिलावरणाचे घटक मूळतत्त्वांच्या 
स्वरूपात असते आणि दुसऱ्या स्तमात ते ऑक्साइडांच्या स्वरूपात असते 
तर त्यांची प्रमाणे किती भरळी असती हे दाखवळे आहे या तक्तया- 
वरून असे दिसून येईल की, शिलावरणाचा ९९.७५ टक्के इतका भाग 
फक्त १५ मूलतत्त्वांचा बनलेला आहे आणि आपल्या व्यवहारास आवद्यक 
असलेल्या व मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक मूळतत्त्वांचे 
कवचात असण्याचे प्रमाण अगदी शुछक आहे. तांबे, शिसे, कथील, 
जस्त, पारा, सोने इत्यादींचा समावेशही वरील तक्त्यात झालेला नाही, 
बरीळ तक्त्यात दाखविळेळे रासायनिक संघटन शिलावरणाचे व स्थूल- 
मानाने प्रथ्वीच्या आपल्या आवाक्यात असलेल्या भागाचे आहे, सवे 
पृथ्वीचे नव्हे हे लक्षात ठेवले पाहिजे, 

संदभ : १. 0710165 07 ७॥॥81०081 (8९01029--प्0111685, 


9. 1,00१01, २. 11(10त ९010110 (2010९५--56880 
9110 ॥8॥5071,; 1,01007, 1962. - 


केळकर, क० वा० 
सरकारी श्र चें $ कोणत्याही देशातील सरकारी संस्थांना आपली 
क्त्‌ंब्ये पार पाडण्यासाठी जो ख्चे करावा लागतो त्यास सरकारी खच 
पक झर्डेन स्मिथ, रिकार्डो ” ह्यांसारखे अर्थशास्त्राचे आद्य 
प्रणेते ब त्यांचे अनुयायी मुक्त अथेव्यवस्थेचें पुरस्कत होते. त्यांच्या 
दृष्टीने अर्थव्यवस्थेतील सरकार'चे स्थान गोण होते, त्यामुळे साहजिकच 
त्यांच्या ळिखाणांत सरकारी अर्थकारणाचा, विरोषतः सरकारी खचाचा 
फारसा विचार झालेला आढळत नाही. सरकारचे कार्यक्षेत्र मर्यादित 
असे. तथाप्रि आवश्यक अश्शी किमान कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारला 
करवसुळीच्या रूपाने पैसा मिळवावा लागे, म्हणून कर भरणारांच्या 


सरकारी खच 


दृष्टीने न्यायान्याय व शासनाचे सामर्थ्य लक्षात घेऊन करपद्धती वी 
करनिर्धारण, करदानक्षमता * इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास झाळा होता. 
तथापि “कमीत कमी खर्च करणारे सरकार तेच चांगळे सरकार प; 
अशी समजूत असल्याने इंग्लंडमधीळ अर्थशास्त्र सरकारी खर्चाचा 
विचार करताना काहीसे उदासीनच होते. ही गोष्ट डाल्टनतास्ख्या 
अर्थशास्त्रज्ञांनी नमूद केलेली आहे. आपल्याकडे कौटिलीय अथ- 
शास्त्रात सरकारने कोणत्या गोष्टींवर खर्च करावा ह्याचा थोडासा विचार 
झाळेला आढळतो. र 
एकोणिसाव्या शतकात यूरोपातील अर्थशास्त्रश्ञांनी युद्धे, कजञोचा 
वाढता बोजा, लोकसंख्येची वाढ, सरारच्या कर्तव्यासंबंधी जनतेच्या 
वाढल्या अपेक्षा इत्यादी कारणांमुळे सरकारी खर्चीकडे विरोष लक्ष 
देण्यास सुरुवात केली. समाजवादाचा प्रभाव, व्यापारचकामुळे/ झालेली 
आर्थिक दुःस्थिती, ह्यांतून विसाव्या शतकात कल्याणकारी राज्याच्या त 
कल्पनेचा उगम व विकास झाला, समाजाला आर्थिक प्रगतीची साधने 
उपलब्ध करून देणे, त्याची उत्पादनक्षमता वाढविणे, आर्थिक विष्रमता 
नाहीशी अथवा कमी करण्याकरिता व समाजाची आर्थिक उन्नती 
साधण्याकरिता वस्तूंचे उत्पादन व योग्य वितरण करणे, तसेच नियंत्रणे 
ठेवून अर्थव्यवस्थेत योग्य तेव्हा व योग्य तेथे हस्तक्षेप करणे ही सखारची 
आवड्यक कर्तव्ये मानली जाऊ लागली. आज सर्वच देशांत सरकार टि 
अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक बनले आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या 
मानाने सरकारी खर्चात वेतुमार वाढ झालेली आहे. उदाहरणार्थ, 
भारतासारख्या अप्रगत देशात सरकारी खर्च १९५०-५१ मध्ये 
र. ३४६६४ कोटी होता तो १९६२-६३ मध्ये रू. १३१४१४ 
कोटींपर्यंत बाढळा; तर अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात तोच १९५२ 
मधीळ ९४.४० अब्ज डॉलर वरून १९६१ मध्ये १६४२० अब्ज 
डॉलर इतका वाढला. र 1 
एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाशी सरारी खर्चाचे प्रमाण किती असाव, 
कोणत्या गोष्टींवर खर्च करावा, तो कोणत्या पद्धतीने करावा, है 
ठरविण्यासाठी प्रथम ह्या खर्चाची उद्दिटे ठरवावी लागतात. ह्या बाबतीत 
वेगवेगळी मते आहेत. सरकारने खर्च करावयाचा तो समाजाच्या 
सामुदायिक व वैयक्तिक गरजा भागवण्यासाठी वस्तूंचे उत्पादन कार्यक्षम 
पद्धतीने करण्याकरिता व्हावा किंवा फक्त ज्यायोगे राष्ट्रीय ठलादना 
वाढ होईल अक्या गोष्टींसाठीच व्हावा अथवा लर्नर», हॅन्तेन ही 
आदींच्या म्हणण्याप्रमाणे समाजाच्या एकूण खर्चाळा पूरक म्हणून १ 
व्हावा असे निरनिराळे विचारप्रवाह आहेत. ह, 
वरीलप्रमाणे उदिद्टे ठरवितानाच खर्चाचे प्रमाण व त्याची परिमाण 
ठरविण्याच्या प्रश्नांचा विचार करावा लागतो. केन्सपूर्व अर्थशास्त्रज्ञांच्या 
मताप्रमाणे सरकारी खर्चाची रक्कम लोकांकडून कररूपाने वसूल करावयाची 
असल्याने सरकारी खर्चामुळे जनतेला होणारा लाभ हा करदानास 
होणारी हानी भरून काढण्याइतका तरी असावा. सरकारी खर्चासाठी 
लागणारा पैसा हा कराऐवजी कजे उभे करून मिळवला तरी ह्या 
सिद्धांतात बदूळ होत नाही. कारण मूळ कज ब त्यावरीळ व्याज परत 
करण्यासाठी सरकारला केव्हा ना केव्हा कखसुली करावी लागतंच. 
केन्सच्या अनुयायांच्या मताप्रमाणे करनीतीचा मुख्य उद्देश सरकारडा 
पैसा प्राप्त करून देण्यापेक्षाही ळोकांस मिळणार्‍या पैद्यावर व खर्चावर 
नियंत्रण ठेवण्याचा असतो. सरकार पाहिजे तितका पेसा निर्माण > 
शकत असल्याने कर किती बसूल केला ह्या गोष्टीचे सरकारी खर्चावर 
बंधन राहात नाही. तथापि खर्चाचे अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित व संभाव्य 


सह शिक्षण ८५ 


परिणाम विचारात घेऊनच सरकारला आपल्या खर्चाचे प्रमाण ठखावे 
लगते. 
सरकारी खर्चाच्या बाबतीत असाही एक विचार मांडला जातो की, 
सर्व बाबींवर होणाऱ्या सरकारी खर्चाची सीमांत उपयोगिता समान 
असावी. परंतु उपयोगितेचे मोजमाप करता येत नसल्याने हा सिद्धांत 
व्यवहारात विशेष मार्गदर्शक होत नाही. म्हणून ख्चांची इशनिष्टता 
ठरवण्यासाठी दुसरा एखादा मानदंड ठखणे क्रमप्राप्त होते. इटालियन 
अर्थशास्त्रज्ञ डिव्हिटी डी माकोच्या म्हणण्याप्रमाणे जी कार्ये समाजाला 
अर्थोत्यादनाची साधने निर्माण करून देतात, पण जी खाजगी संस्थाकडून 
होणे कठीण असते, अद्याच कायीवर सरकारने खर्च करावा; उदाहरणाथ, 
अवजड उद्योगधंदे, रेल्वेवाहतूक इत्यादी. त्याचप्रमाणे रस्ते, पाणी- 
पुरवठा यांसारख्या सामुदायिक गरजा भागवणाऱ्या कार्योत मक्तेदारी 
निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याने अश्शी कार्येदेखीळ सरकारनेच 
करावी. तथापि, या कार्यास टागणारा उत्पादनखर्च किमान असावा. 
वैयक्तिक गरजा भागवण्याकरिता देखीळ सरकारने खाजगी उत्पादकांशी 
स्पर्धा ठेवता येईल अश्या रीतीने खर्च करावा. 
सरकार हे प्रमुख उत्पादक, ग्राहक आणि वितरक असल्याने व 
सरकारी खर्चाचे प्रमाण प्रचंड असल्याने त्या खर्चाचे अथव्यवस्थेवर 
होणारे परिणाम दूरगामी होत असतात. रोजगारी, संपत्तिउत्पादन, 
अर्थसाधने इत्यादींमध्ये ह्या खर्चामुळे फरक पडतो. तसेच राष्ट्रीय 
उत्पन्न ब त्याचे वाटप, लोकांची श्रम व बचत करण्याची इच्छा व शक्ती 
यांवरही ह्या खर्चांचा परिणाम होतो. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, 
आजच्या अर्थकारणात सरकारी खर्च हे सखारच्या हातातील एक 
महत्त्वाचे साधन बनलेले आहे. 
पहा : राज्याचे अर्थकारण. 
संदे : १. 5९8१1128 उ ए5०81 ?01109-81010९170911 720- 
1101110 5300181017. 1,01001, 1955. २. (प7९01०४ 
970 ए५119110९2 86९00715-8605९70ए९ 381110 0 111१19.; 


1301110899, 1963, 
नामजोशी, द० शां० 


स ह्शि क्ष ण : शिक्षणक्षेत्रातील अनेक वादग्रस्त प्रश्नांमध्ये मुलामुलींचे 
सहशिक्षण हा अद्याप अनिर्णित राहिलेला असा एक प्रश्न आहे. गेली 
शंभर वर्षे या विष्रयावर चर्चा आणि संश्योधन चाळू आहे, तरी त्याच्या 
निश्चित उत्तरावर अद्याप एकमत झालेले नाही. परिस्थिती, साधने 
आणि सोयी यांचा विचार करून प्रत्येक समाज सहरिक्षणाविषयी 
आपले धोरण ठरवितो. 
सहशिक्षण या शब्दात अनेक अर्थाचा अंतर्माव होऊ शकतो. स्थूल 
मानाने बिचार करता ' मुलामुलींचे एकत्र शिक्षण? ही सहशिक्षणाची 
व्याख्या होते. पण या एकत्र शिक्षणात? अनेक प्रकार व पर्याय दिसून 
येतात. एकाच संस्थेत मुले व मुली शिक्षण घेत असून त्यांचे अभ्यासाचे 
वर्ग निरनिराळे असू दाकतील; परंतु ग्रंथालय, प्रयोगशाळा व क्रीडांगण 
या सोयी उभयतांना समान असू शकतील. दुसरा प्रकार असा की, मुले 
ब मुढी एकाच वर्गात शिकतील परंतु त्यांच्या बसण्याच्या जागा एक- 
मकांपासून दूर ब विभक्त असू राकतील. तिसरा प्रकार असा की, एकाच 
वर्गात मुळे ब मुळी सरमिसळीने बसू शकतील, हा स्थलपरत्वे विचार 
कोर विषयांच्या दृष्टीने बिचार करता एक पद्धत अशी की, तिच्यात 
य काही विषय सारखेच, परंतु काही विषय अगदी निराळे 
ळ. दुसरा प्रकार असा की, त्यात मुलांचे सर्व विषय मुलींनाही 
उपलब्ध असतील, “ 


प्राचीन भारतीय शिक्षणात मुली शिक्षण घेत असत असे उल्लेख 
आढळतात. परंतु सहगिक्षण होते किंवा नाही याला पुरेसा आधार 
सापडत नाही. चीन आणि जपान यांच्या ज्लेक्षणिक इतिहासातही 
सहशिक्षणाला मान्यता नव्हती. यूरोपमध्ये स्री-शिक्षणाला प्रारंभ उशिरा 
झाला. सक्तीच्या शिक्षणाचे कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर सुलासुलींना 
शिक्षण एकत्र द्यावयाचे की स्वतंत्र द्यावयाचे हा प्रश्न प्रामुख्याने पुढे 
आला. ज्या ठिकाणी मुलींच्या स्वतंत्र संस्था काढणे खर्चाच्या दृष्टीने 
शक्‍य नव्हते तेथे प्रारंभ सहणिक्षणाने झाला. कालांतराने काही ठिकाणी 
स्वतंत्र संस्था अस्तित्वात आल्या आणि काही ठिकाणी सहरिक्षणाच्या 
संस्था कायम राहिल्या. 

आपल्या शिक्षणपद्धतीत सहशिक्षण असावे की नसावे याचा निर्णय 
घेताना प्रत्येक समाज व देश आपल्या धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामा- 
जिक व राजकीय विचारप्रणालींचा आधार घेतो. सरंजामद्याहीप्रधान 
राजसत्ता, त्याचप्रमाणे फॅसिस्ट व नाझी राज्यपद्धती यांचा सहशिक्षणाल् 
विरोध होता. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि स्त्रीपुरुषांना 
समान संधी ह्या तत्त्वांना अनुसरून सहरशिक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णय 
घेतळा जातो. या पद्धतीत स्त्रीपुरुषांचे समान हक्क मान्य केळे जातात, 
परंतु सहशिक्षणाच्या अथवा स्वतंत्र शिक्षणाच्या सक्तीला विरोध केला 
जातो. या प्रश्नांचा निर्णय स्थानिक समाजाच्या इच्छेवर सोपवला जातो. 
त्यामुळे लोकशाहीत दोन्हीही प्रकार व्यवहारात प्रचल्िति आहेत. 
समाजवादी व साम्यवादी विचारप्रणालींमध्ये तत्त्व म्हणून संपूर्ण अर्थाने 
सहदिक्षणाळा मान्यता दिठी जाते. आदर्श सहशिक्षण आपल्या पद्धतीतच 
आहे, असा समाजवाद्यांचा दावा असे. परंतु दुसर्‍या महायडाच्या 
काळात त्यांनी आपल्या मताला व व्यवहाराला उर्ड घातली आहे. 
धर्मपंथांच्या दृष्टीने विचार करता, खिस्ती धर्मातीळ रोमन कॅथॉलिक 
पंथामध्ये मुलामुलींच्या शाळा निरनिराळ्या असतात. ज्या मागासलेल्या 
देशांत आधुनिक शिक्षणपद्धतीला प्रारंभ अलीकडेच झालेल्य आहे त्या 
देशांतही सामान्यपणे सुलामुलींच्या स्वतंत्र शाळा असतात. 

मानसशास्त्राच्या व समाजशास्त्राच्या दृष्टीने सहरिक्षण इष्ट की 
अनिष्ट या विषयावर गेल्या साठ वीत पुष्कळ संशोधन झालेले आहे, 
परंतु निश्चित निर्णय व फलश्रुती प्राप्त झाळेळी नाही. संशोधकाच्या 
सामाजिक दृष्टिकोनाचा संशोधनावर होणारा परिणाम आणि संशोधनाला 
लागणार्‍या मोजमापाच्या साधनांचा अभाव यांमुळे संद्ोधनाचे निर्णय 
परस्परांशी विसंगत व विरोधीही असतात. त्यामुळे सहरिक्षणावर 
निर्णय घेण्याच्या कामी संशोधनाचा उपयोग आजच्या घटकेला तरी 
होऊ दकत नाही. 

स्वतंत्र शिक्षणाचे कैवारी आपल्या मताच्या समर्थनार्थ जे भाधार 
देतात ते काहीसे शास्त्रावर व काही कल्पनेवर आधारलेले आहेत. 
त्यांचे सामान्य स्वरूप असे आहेः सहरिक्षणाने मुलींच्या शालीनतेचा 
आणि कोमल भावनांचा नाश होईल. मुलींच्या सहवासाने सुलांचा 
मर्दांनीपणा कमी होऊन त्यांच्या ठिकाणी जनानीदृत्ती वाढेल. सहशिक्षणा- 
मुळे अती लवकर विवाह होतील किंवा विवाहसंस्था व तिचे पावित्र्य 
नष्ट होईल. सुलींच्या मनावर व शरीरावर स्पंथेचा ताण पडून अनिष्ट 
परिणाम होतील. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने कौमारयावस्थेतील वाढीचा 
काळ व वाढीचे प्रमाणही सुलामुलींच्या बाबतीत निरनिराळी असतात, 
त्या प्रमाणात त्यांच्या गरजाही निरनिराळ्या असतात, याच्या उलट 
सहरिक्षणाचा पुरस्कार करणारे असा दावा करतात की, विरोधकांनी 
भाकीत केल्याप्रमाणे सहशिक्षणांचे अनिष्ट परिणाम झालेले नाहीत 


८६ 


लोकशाहीतील समानसंधीच्या तत्त्वाप्रमाणे सहशिक्षण दृष्ट आहे. त्यामुळे 
खर्चात पुष्कळ काटकसर होते. मुलामुलींना परस्परांची 'चांगळी माहिती 
होते व विकृत जिज्ञासा नष्ट होते. नेतिक आचरणावर त्याचा इष्ट 
परिणाम होतो. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने मुलामुलींच्या वाढीतील अंतर 
पूर्वीच्या कल्पनेपेक्षा पुष्कळ कमी आहे. शौक्षणिक दृष्ट्या मुलांच्या व 
मुलींच्या विविध गरजा भागविण्याची सोय आधुनिक रिक्षणव्यवस्थेत व 
अभ्यासक्रमात होऊ शकते. सहशिक्षण हे निसर्गाला धरून आहे. मुलींचे 
आरोग्य, शारीरिक व बौद्धिक वाढ आणि आत्मविश्वास यांवर सह- 
शिक्षणाचा इष्ट परिणाम झालेला आहे. याप्रमाणे सहरिक्षणाचे पूर्वपक्ष 
व उत्तरपक्ष सारखेच जोरदार आहेत. | 
वरील सर्व मतांचा विचार करून व्यावहारिक मार्ग या दृष्टीने पुढील 
पद्धती सुचविली जाते. प्राथमिक शिक्षणात ६ ते ११ या वयात 
प्राथमिक शाळेच्या चार इयत्तांमध्ये सहशिक्षण असावयास हरकत 
नाही. सुलींची पुरेशी संख्या असल्यास स्वतंत्र शाळा असाव्यात. 
माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात मात्र मुलासुळींच्या शाळा निरनिराळ्या 
असाव्यात. मुलींची संख्याच कमी असल्यास नाइलाज म्हणून त्यांना 
मुलांच्या शाळेत घालावे, पण स्वतंत्र शाळा असणे अधिक चांगले. 
उच्च रिक्षणाच्या क्षेत्रात मात्र सहशिक्षण द्यावयास हरकत नाही. 
भारताच्या रिक्षणपद्धतीत लोकशाही तत्त्वांनुसार दोन्हीही पद्धती 
अस्तित्वात आहेत. स्वातंत्र्यकाळापूर्वी सरकारी धोरण असे होते की, 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा मुलामुलींकरता विभक्त असाव्यात; परंतु 
मुलींची संख्या कमी असल्यास त्यांना मुलांच्या शाळेत घालावे. उच्च 
शिक्षणाच्या क्षेत्रात सहशिक्षण असावे. स्वातंत्र्यप्रात्तीनंतर या धोरणात 
थोडा बदल झालेला आहे. तो असा की, प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात 
दाक्यतितके सहशिक्षणाला उत्तेजन द्यावे. माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या 
क्षेत्रांत पूर्वीचे धोरण कायम आहे. 
महाराष्ट्रात सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की, प्राथमिक शिक्षणात 
दोन तृतीयांश मुळी सहशिक्षण घेत आहेत आणि एक तृतीयांश मुली 
स्वतंत्र शाळेत शिकत आहेत. माध्यमिक रिक्षणाच्या क्षेत्रात शेकडा 
शेहेचाळीस मुली मुलांच्या शाळेत व शेकडा चोपन्न मुली मुलींच्या 
शाळेत शिकत आहेत. सहगिक्षणाच्या बहुसंख्य शाळा ग्रामीण भागात 
आहेत आणि मुलामुलींच्या स्वतंत्र शाळा शहरांत आहेत. 
इंग्लंड, फ्रान्स, जमनी, इटली इत्यादी यूरोपातील देद्यांत प्राथमिक व 
माध्यमिक शिक्षणांकरिता बहुसंख्य शाळा स्वतंत्र आहेत. उच्च शिक्षणात 
जुन्या संस्था स्वतंत्रवादी व नवीन संस्था सहरिक्षणवादी आहेत. भार- 
तातही याच पद्धतीचे अनुकरण केलेले आहे. अमेरिकेत पूर्वमागातीळ 
जुन्या संस्थानांतून मुळामुळींचे शिक्षण स्वतंत्र आहे; परंतु पश्चिमेकडील 
बहुसंख्य संस्थानांत संपूर्ण सहशिक्षण आहे. जपाननेही महायुद्धानंतर 
अमेरिकेचे धोरण स्वीकारळे आहे, रशिया, पोळंड इत्यादी साम्यवादी 
राष्ट्रांत बहुसंख्य संस्था सहशिक्षणाच्या अहित. राहरांत मात्र मुलींच्या 
संस्था निराळ्या आहेत. 
पहा : कुमारवय; स्त्रीशिक्षण. 
संदर्भ : १. १ उल्ण€ण ० एत॥०811010 11) 3011089 5181€- 
६०५. ० 3०11087; 1958. २, पाश्चिमात्य शिक्षणपद्धती--- 
खेर, ग. श्री.; पुणे, १९३७. 
खैर, ग० श्री० 
स्थापत्य अभियांज़िकी : स्थापत्य-अभियांत्रिकी म्हणजे घर, 
मंदिरे, जलनिष्कासव्यवस्था, रस्ते, ळोहमार्ग, पूल, कालवे, धक्के, 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 


बंदरे, गोद्या, दीपग्रहे इत्यादींची निर्मिती ब त्यांच्या निर्मितीचे विज्ञान. 
स्थापत्य अभियांत्रिकीचा उगम मानवी संस्कृतीचा प्रारंभ झाला तेव्हाच 
झाला असे म्हणता येईल. कित्येक सहत्तवर्षापूर्वीच्या काळातही स्थापत्य- 
अभियांत्रिकीची प्रगती पुष्कळच झालेली होती असे उत्खननाने बाहेर 
पडलेल्या प्राचीन शहरांच्या अवदोषांवरून दिसून येते. सुमारे पाच 
हजार वर्षापूर्वीच्या मोहेंजोदारो / शहराचे अवशेष सापडलेले आहेत. 
त्यांच्यात आढळणारी भाजलेल्या ब कच्च्या विटांची घरे, मोठ्या 
इमारती, मोठमोठे होद असलेली सार्वजनिक स्नानग्रहे, मेळा-सांडपाणी 
वाहून नेणारी भुयारी गटारे, रस्त्यांची व घरांची सरळ नौकात मांडणी 
इत्यादी गोष्टी पाहिल्या म्हणजे इतक्या पूर्वीच्या काळांतही स्थापत्य 
अभियांत्रिकी किती प्रगत झाळी होती हे कळून येते. इतर देशांतील 
तसेच अवरोष किंवा इजिप्तमधीळ फ़रियामिड / हेही तशीच साक्ष देतात. 
स्थापत्यअभियांत्रिकी अशी एक स्वतंत्र शाखा अठराव्या शतकाच्या 
आधी मानली जात नसे. अभियांत्रिकी किंवा इंजिनियरिंग या शब्दाचा 
अथ लष्करी अभियांत्रिकी असाच केला जात असे. सैन्यासाठी किल्ले, 
रस्ते, व पूळ बांधणे, खंदक खणणे, तोफांसाठी मार्‍याच्या जागा क्षोधून 
त्या जागी तटबंदी करणे, श्षत्नासेत्र व दारूगोळा तयार करणे अशी सवे काम 
भभियांत्रिकीत मोडत असत. अठराव्या शतकात इंग्ळंडातीळ काही लोकांनी 
रस्ते, पूळ, कालवे, इत्यादींची कामे सार्वजनिक उपयोगासाठी म्हणून 
हाती घेतली व ते स्वतःस लष्करी अमियंत्याहून वेगळे म्हणून स्थापल- 
(सिव्हिल) अभियंते म्हणवून घेऊ लागले. स्वतःस स्थापत्यअमिर्यंता 
म्हणवून घेणारी पहिली व्यक्ति म्हणजे १७६१ मध्ये एडिस्टन दीप 
बांधणारा इंग्लंडचा रहिवाशी जॉन स्मीटन हा होय. ी 
इतिहास : भारतात प्राचीन काळी क्षेत्रसिंचनाच्या योजना . 
रचना सिद्ध केलेल्या होत्या. चंद्रगुप्त मौर्याच्या दरबारात आलेल्या कक, 
नीसने इसवी सनापूर्वीच्या तिसऱ्या शतकात लिहून ठेवले आहे. र 
“ चेद्रगुप्ताचा सर्व प्रदेश धरणाकालव्यांनी युक्त आहे.” न्या क 
शेतीला कालबा पाटबंधारे यांच्याद्वारे पाणी मिळत असे. सौराष्ट्रात, 
रैबतक व गिरनार पर्वताजवळ चंद्रगुप्त मौयीच्या काळातच * सुददान 
नावाच्या तलावाचे बांधकाम झालेले होते. नंतर सम्राट अश गोकाने ने 
तलाव दुरुस्त केला व पुढे “क्षत्रप? राजवंशातील रुद्रदामन आ | 
इसवी सनाच्या पहिल्या दातकात तो पुन्हा दुरुस्त केला. त्याविषयी 
शिलालेखही सापडलेला आहे. या तलावाच्या बंधाऱ्यात मोर्‍्या, र 
सोडण्याचे दार, कालवे वगैरे सर्व आवश्यक बांधकामे केळेढी € 
दक्षिण भारतातीळ चोळ राजांनी कावेरी नदीवर ' कलअनाय 
धरण बांधले होते. त्याचा उल्लेख ' चोलमंडलळ सताकम्‌ या 
आहे. या धरणासाठी पायाभरण्याची जी पद्धत वापरळी होती 
पद्धत १९ व्या शतकात सर आर्थर. कॉटन यांनी * ग्रँड दि. वं 
वापरली. इ० स० ५२५ च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेल्या वराहमिदिरा 
बृहत्संहितेमध्ये वास्तुविचयेसंबंधी एक अध्याय असून त्यामध्ये ऱ् 
सेनापती, प्रधान, वैद्य, उपाध्याय, चार वणोंचे लोक योत च 
समाजातीळ निरनिराळ्या थरांतीळ व्यक्तींसाठी बांधावयाच्या मी 
मापे दिलेली आहेत. ७ व्या शतकात परमेश्वर वर्न याने ' परश 
तातक' हा तलाव कंजीवरम जवळ बांधल्याचा पुरावा उपल्ब्थ शि द 
मद्रास स्टेशनपासून १० किलोमीटरवर असलेला “कोलावरिधी वशी 
दहाव्या हतकात बांधला गेला, तसेच भोपाळजवळचा * भोजपूर व ४ 
व दक्षिणेतील ' अनंतराज सागर? हेही याच कालात बाँ वाध 
फिरोजशाह तघल्खाने ' यमुनेचा कालवा? बांधला, छत्रपती दिवा 


ग्रंथा 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 


महाराजांनी अनेक किल्ल्यांची बांधकामे केली. त्यांतील समुद्रात बांधलेला 
सिंधुदुर्ग विशेष प्रसिद्ध आहे. पेशव्यांच्या आमदानीत “शनिवार 
वाडा? व कात्रजची पाणीपुरवठा योजना यांसारखी कामे झाली. 
याशिवाय देवळे, गोपुरे, लेणी अद्या अनेक वास्तू आपल्या पूर्वजांच्या 
स्थापत्य अमियांत्रिकीतीळ कोराल्याची साक्ष म्हणून आजही उभ्या 
आहेत. विजापूरचा गोलघुमट व आग्र्याचा ताजमहाल यासारख्या 
इमारतींनी त्या काळाला अमियांत्रिकीमध्ये अमर करून ठेवले आहे. 

इंग्रजी अमदानी : इंग्रजी अमदानीत आपल्या देद्यातल्या स्थाप- 
त्यांची परंपरा खंडित झाली. इंग्रजी राज्य आल्यानंतर इंग्रज आपली 
कला येथे दाखवू लागे, १९ व्या शतकात जी अनेक कामे झाली त्यात 
*डरन काळवे?, पश्चिम चिनाब कालवा, गंगा कालवा या प्रसुख योजना 
आहेत. त्याचप्रमाणे रेल्वे, रस्ते, बंदरे यांची अनेक बांधकामे या 
शतकात झाली. ही कामे करताना, ळोकोपयोग व सरकारला होणारा फायदा 
यांपैकी सरकारळा होणाऱ्या फायद्याकडे जास्त लक्ष दिले जात असे. त्या 
काळात महाराष्ट्रात भंडारदरा, भाटघर, खडकवासला या धरणांची कामें 
झाली. १८८१ नंतर दुष्काळाला प्रतिबंध करण्यासाठी कामे हाती 
घेतळी जाऊ लागली, १९४७ पर्यंतच्या पारतंत्र्याच्या काठात १९०९ 
पाठच्या इरिगेशन कमिदान ब १९४४ च्या भारतीय रस्ते परिषद यांनी 
आखलेल्या योजनेप्रमाणे व आराखड्याप्रमाणे कामे होत असत. 

स्वातंत्र्योत्तर काळ : स्वातंत्र्योत्तर कालात मात्र अश्या योजनांकडे 
पाहण्याची दृष्टी बदलली व लोकोपयोगी योजनांना जास्त महत्त्व आले 
आणि त्या वेगाने पुऱ्या होऊ लागल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालाव- 
घीत अनेक योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्यापैकी भाकरा- 
नानगल, दामोदर, कोयना, दाराबती, नागाजुंनसागर, तुंगभद्रा, कुंठा, 
राजस्थान कालवा या विशेष महत्त्वाच्या होत. या आधुनिक 
व अवाढव्य रचना प्रामुख्याने भारतीय अभियंत्यांनींच केलेल्या 
आहेत. 

युरोपखंडातीळ परंपरा : यूरोप व इतर पाश्चात्य देशांतही ग्रीक 
व रोमनांच्या कालापासून अनेक बांधकामे झाली. रोमन राजरस्ते, 
ग्रीसमधीळ व रोममधील सार्वजनिक प्रेक्षाग्रहे, ही पूर्वीच्या कालातील 
काही बिशेष कामे होत. १४ व्या शतकानंतर यूरोपात पुनरुत्थान झाले 
ब इतर सर्वे क्षेत्रांप्रमाणे अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातही नवीन सुधारणा व 
नव्या कल्पना येऊ लागल्या. लिओनार्डा द व्हिची, जॉन स्मीटन, 
मॅकडम, टेलफोड यांसारखे अनेक स्थपती पुढे आले. मँचेस्टर काल्वा, 
केथेडूलपसारखी भव्य प्रार्थनामंदिरे व राजवाडे यांसारखी बांधकामे 
होऊ लागली. यूरोपमध्ये मध्ययुगात बांधळेल्या प्रा्थनामंदिरांची 
कारागिरी नमुनेदार असून ती मंदिरे अत्यंत प्रेक्षणीय आहेत. 

स्थापत्य अभियांत्रिकीचा उद्देश, क्षेत्र व कार्य : निसर्गातील पदाथीचा 
व शक्तींचा (ऊजीचा) बापर करून माणसाच्या सुखस्वास्थ्यामध्ये भर 
घाळणे हा अभियांत्रिकीचा उद्देश होय. माणसाच्या प्राथमिक गरजा 
म्हणजे कुटुंबाकरिता घर, समाजाकरिता शाळा व इतर इमारती व 
मनुष्यनिर्मित आणि नैसर्गिक घाणीची विल्हेवाट, सामुदायिक जीवनास 
आवश्यक असे वाहतुकीसाठी रस्ते, पूल, बंदरे, लोहमार्ग व विमानतळ, 
पाणीपुरवख्यासाठी विदिरी, तलाव, पाटबंधारे व धरणे ही होत. त्यांची 
स्वना ब निर्मिती स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये येते. बांधकामाची 
पूर्वतयारी, बांधकाम करणे ब ते तयार झाल्यानंतर आयुमर्यादा 
वाढविण्यासाठी त्याची निगा राखणे ही कामे स्थापत्य अभियंत्यास 
र या शास्त्रानुसार करावी लागतात. कोणतीही सवना करताना 
9 ,० ७ 


८७ 


कमीतकमी खर्च, जास्तीत जास्त उपयुक्तता व टिकाऊपणा या तीनही 
गोष्टींचा विचार स्थपत्यास करावा लागतो. 

स्थापत्यशास्त्रासंबंधाने कोणतेही काम करावयाचे झाल्यास कामाची 
आखणी करण्यापूर्वी ते काम करावयाच्या असलेल्या क्षेत्राचे सर्वेक्षण / 
करून नकाशा करावा ळागतो. या नकाशामध्ये क्षेत्राचा आकार व 
त्याच्यामधील जमिनीचा उंचसखळ भाग दर्शविलेला असतो. रस्ते 
अगर कालवे यासारखी कामे करावयाची असल्यास ज्या दिशेने रस्ता 
अगर कालवा करावयाचा असेल त्याच्या मागात कोणत्या प्रकारची 
जमीन आहे, ती किती उंच किंवा सखल आहे व रस्ता सारखा व योग्य 
पातळीचा करण्यासाठी किंवा कालवा बांधण्यासाठी किती भराव किंवा 
खोदाई करावी ळागेल हे ठरविण्यासाठी त्या मार्गातील प्रत्येक बिंदूची 
उंची किती आहे हे कळावे लागते. अशा प्रदेशातून एखादी मोठी नदी 
वाहात असल्यास तिच्यावर पूळ बांधण्यासाठी कोणती जागा पायाच्या 
दृष्टीने सोयीची आहे, म्हणजे नदीच्या प्रवाहाचे पाणी पुढाच्या काट- 
कोनात वाहात येऊन पुलास इजा न करता खळकन वाहून जाईल अशी 
ब दोन्ही काठांस उंच दरडी असलेली जागा कोठे मिळू शकेल है 
पाहावे लागते. 

तलाव बांधताना त्याची पाणी साठविण्याची मर्यादा कमीत कमी 
किती पाहिजे हे ठरविण्याकरिता त्याच्यापासून किती पाणीपुरवठा 
अपेक्षित आहे म्हणजे शेती, बागाईत, कारखाने, घरगुती वापर इत्यादी 
निरनिराळ्या कामाकरिता एकूण किती पाणी खर्च होणार आहे हे पाहावे 
लागते, तलावाचे आकारमान ठरविल्यानंतर त्याच्या रचनेबिषयीचे 
इतर विचार करावे लागतात. धरण मातीचे, चुन्यादगडाचे की 
काँक्रीटचे बांधावयाचे हे ठखावे लागते. त्यानंतर भिंतीची जाडी 
किती असली पाहिजे हेही ठरावे लागते. क्वचित प्रसंगी पाऊस 
जास्त पडल्यास एकाएकी वाढणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था कशी करावयाची 
याचा विचारही स्थापत्य अभियंत्यास करावा लागतो. असाच संवोगीण 
विचार इमारती, पूळ इत्यादी बांधकामे करताना करावा लागतो. 

शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रगतीमुळे बांधकामाला उपयोगी अशा पदाथौमध्ये 
व साधनांमध्ये पुष्कळ भर पडली आहे. निरनिराळ्या यंत्रांचा शोध 
लागल्यामुळे कामाची गती व सोय ही वाढली आहेत. त्यामुळे 
मजुरांकडून करून घेण्याच्या कामामध्ये व बांधकामाच्या पद्धतीमध्ये 
फार फरक पडला आहे. आधुनिक शहरातील मनुष्यांना राहाण्यासाठी 
अनेक मजल्यांच्या इमारती किंवा कारखाने व उद्योगधंद्याकरिता टोलेजंग 
इमारती ब पाणीपुरवठा ब विद्युतनिर्मितीसाठी प्रचंड धरणे बांधावी 
लागतात. अशा सर्व बांधकामात कमीत कमी वस्तू वापरूनही इमारतींच्या 
भक्कमपणात यतूकिंचितही कमतरता येणार नाही अश्या प्रकारच्या 
योजना कराव्या लागतात. अश्या योजनांत बांधकामाच्या वस्तूंची निवड 
व त्यांची पद्धतशीर रचना करून वरील हेतु साधण्यात'च आधुनिक 
स्थापत्य अभियंत्याचे कौशल्य दिसत येते. उदाहरणार्थ, अनेक 
मजल्यांच्या इमारतींमध्ये इमारतीचे एकूण वजन पायाला ब वरच्या 
मजल्यांचे वजन खालच्या मजल्यांच्या भिंतींना झेपळे पाहिजे, चुना- 
विटांच्या पूर्वीच्या बांधकामात भितींची, जमिनींची व आढ्यांची जा 
पुष्कळ ठेवावी लागे ब त्यांचे वजनही जास्त असे. नवीन पद्धतींच्या 
बांधकामात पोलादी सळयांच्या सांगाड्यांचा व काँक्रीटचा उपयोग करून 
मजबुती कायम ठेवून भिंतींची, जमिनींची व आढ्यांची जाडी व वजने 
बरीच कमी करता येतात. मितींना कमी ज्ञागा लागल्यामुळे 
खोल्यांच्या क्षेत्रफळात वाढ होते व बांधकामासाठी लागणार्‍या वस्तूमध्ये 


८८ 


बचत होऊन एकूण खर्चात काटकसर होते. अणुऊर्जा उत्पादनकार्यांसाठी 
लागणाऱ्या इमारतींची स्वना करताना आणवीय विकिरणापासून कास- 
गारांना व जनतेला दूर व सुरक्षित ठेवण्यासाठी योजना करावी लागते. 
सामान व प्रवासी यांच्या वाढलेल्या वाहतुकीसाठी रस्ते, बंदरे, गोग्या व 
बिमानतळ यांची रचना व राहरांचा पाणीपुरवठा व त्यांची स्वच्छता 
राखण्यासाठी आरोग्ययोजना यांसारख्या कामांचा व्याप आता इतका 
वाढला आहे की, त्यासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या अनेक स्वतंत्र 
शाखा निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणाथ, रेल्वे, हमरस्ते, कालवे, 
पाणीपुरवठा, बैमानिकी, रेखाचित्रण, आरोग्य, वास्तुशिल्प अभियांत्रिकी. 
सैनिकी अभियांत्रिकी : सेन्यविभागात स्थापत्य अभियांत्रिकीची 
एक स्वतंत्र शाखा असते. सैनिकी उपयोगासाठी पूल बांधणे, रस्ते करणे, 
राहण्यासाठी आश्रयस्थाने बांधणे, खणक्षेत्राचे नकाशे तयार करणे 
इत्यादी कामे सेनिकी अभियांत्रिकीच्या स्थापत्य विभागाकडे असतात. 
सैनिकी अभियांत्रिकीची कामे थोडक्या व ठराविक वेळात होण्याकडे 
जास्त भर द्यावा लागतो. खर्च व सोंदर्यापेक्षा कामाचा दर्जी व वेळ 
यांना विशेष महत्त्व असते. नवीन पूल किंवा इमारती झटकन बांधण्या- 
प्रमाणे जरूर तर ती झटकन पाडण्याचे कामही सैनिकी अभियंत्यास 
करावयाचे असते. झटकन कामे उखण्याचा मंत्र व तंत्र ही सैनिकी 
स्थापत्य विश्ारदांना सुद्दाम शिकावी लागतात. 
शिक्षण व संश्योधन : स्थापत्य अमियंत्याचे मुख्य काम म्हणजे 
बांधकामाची निर्मिती हे असले तरी ते काम करीत असताना अमि- 
यांत्रिकीच्या यांत्रिक, विद्युत, धातुविज्ञान, रासायनिक, औद्योगिक इत्यादी 
शाखांमधील ज्ञानाचा त्याला उपयोग करावा लागतो. बांधकामांमध्ये त्याला 
वाफ, विद्युत, गॅस यांच्या शक्तीवर चालणारी एंजिने व निरनिराळी यंत्र 
वापरावी लागतात. त्याचप्रमाणे पोलाद व इतर मिश्रघातु, सिमेंट, काँक्रीट, 
इमारती लाकूड यासारख्या निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांपासून मिळणाऱ्या 
पदाथांचा त्याळा बांधक्रामासाठी उपयोग करावा लागतो. या सवोच्या 
गुणधमीची व उत्पादन पद्धतींची माहिती त्याला असावी लागते. म्हणून 
स्थापत्यअमिबांत्रिकीच्या रिक्षणक्रमामध्ये त्याला अमियांत्रिकीच्या 
विविध शाखांमधील मूलभूत सिद्धांत शिकावे लागतात. 
भारतामध्ये सहा ' भारतीय तंत्रसंस्था !, एकरोअकरा महाविद्याल्ये 
व दोनरो दहा तंत्रनिकेतने ही मुख्यतः पदवी व डिप्लोमा पातळीपर्यंत 
अभियांत्रिकीचे शिक्षण देतात. रूरकी येथीळ “इमारत संशोधन 
संस्था /* खडकवासल्याची “जल व झक्ती संशोधन संत्या” ” व 
नागपूर येथील “सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगझ्यांळा?/ या मध्यवर्ती 
सरकारतर्फ आपआपल्या क्षेत्रांत संशोधन करतात. नाशिक येथील 
अभियांत्रिकीची संस्था ही महाराष्ट्र सरकारची असून तेथे स्थापत्य अभि 
यांत्रिकीसंत्रंथीचे संशोधन कार्य चालू असते. 
पहा : सर्वेक्षण; रेखाचित्रण; अभियांत्रिकी; काँक्रीट; वीटकाम; बांधकाम, 
पोलादाचे; बांधकाम, लाकडाचे; इमारती व घरे; वास्तुशिल्प 
अभियांत्रिकी; पाणीपुरवठा; सावेजनिक स्वच्छता व आरोग्य, 
भावे, ह० भ० 
हंगेरीतीळ उठाव (१९५६) : स्टालिनच्या काळात पूर्व 
यूरोपातील कम्युनिस्ट राष्ट्रांवर रशियाचे कडक नियंत्रण होते. स्टालिनच्या 
मृत्यूनंतर १९५५ मध्ये क्रुश्वेव्हने युगोस्टाव्हियाळा भेट देऊन टिटोशी 
झाळेला बेबनाव मिटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. फेब्रुवारी १९९६ मध्ये 
भरलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या बिसाव्या कॉंग्रेसमध्ये क्रश्वेव्हने स्टाळिनने 
केलेल्या अवकृत्यांचा पाढा वाचळा, या दोन घटनांमुळे पूव यूरोपातील 


- हुंगरीतील उठाव 


सर्वच कम्युनिस्ट राष्ट्रांत स्टालिनवाद्यांबद्दल पुनर्विचार सुळ झाळा, 

हंगेरीतीळ कम्युनिस्ट सरकारनेही वुद्धिवाद्यांना चचामंडळे चालांव- 
ण्याची परवानगी दिली. तेथील पंतप्रधान राकोसी याने स्टाठिनच्या 
पद्धतीने रजक या कम्युनिस्ट पुढाऱ्याला फासावर चढविळे होते. 
बुडापेस्टमधीळ पंटोफि क्लबमध्ये रजकच्या बिधवा पत्नीने सखारच्या 
दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठविला. आणि जनतेच्या सावत्रिक 
असंतोषाला वाचा फोडली. जनतेच्या दडपणासुळे राकोसीला बडतर्फ 
करून कम्युनिस्ट पक्षाने एर्नो गेरो या दुसऱ्या स्टाटिनवाद्याची पंतप्रधान 
पदावर नेमणूक केली. नेमक्या याच वेळी, २० जूनला, कुश्वेन्ह व द्वि 
यांनी संयुक्त पत्रकात समाजवादाकडे जाण्याचे एकापेक्षा अधिक माग 
असू दाकतात या तत्त्वाला मान्यता दिली, जनतेची मने जिंकण्यासाठी 
एना गेरोच्या सरकारने ऑक्टोबरच्या सहा तारखेला रजकचा वपता 
समारंभपूर्वक पुन्हा करण्याचे जाहीर केळे. या कार्यक्रमासाठी हजार 
लोक जमले होते. त्याचवेळी पोलंडम'धील उठावाच्या आणि गोमुल्कान 
र्षियाच्या दडपणाला कसे वैर्याने तोंड दिळे त्याच्या बातम्या च 
वणव्याप्रमाणे पसरल्या. ऑक्टोबर, २२ पासून विद्यार्थी, कामगार आ" 
सामान्य नागरिक यांनी सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात उठाव उर केला. 
त्यांच्या मागणीनुसार दुसऱ्या दिवशी कम्युनिस्ट पक्षान यी राजा य 
टिटोवादी कम्युनिस्ट नेत्याची पंतप्रधानपदावर नेमणूक केला. _ 
उठावाचे स्वरूप प्रारंभी कम्युनिस्टांमधीळ यादवी यु क. 
होते. कालांतराने त्याला कम्युनिस्ट विरोधाचे आणि रश्षियाच्य 
दडपद्याहीमुळे रशियाविरोधी स्वातंत्र्य आंदोलनाचे स्वरूप प्रात क्र 
वार्सा कराराप्रमाणे हंगरीत असलेल्या रशियन सैन्याने जनतेचा ड्ठा - 
दडपण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो अयदास्वी ठरला. नो 
सुरुवातीसच आम्ही आमचे सैन्य हंगेरीवून परत घेत आहोत च 
रशियाने जाहीर केले. इम्रे नाजने वासो करार रद्द केळा; हगेराह 
तटस्थता जाहीर केली आणि यूनोचे संरक्षण मागितळे. क. 

रशियाला दे मान्य करणे अशक्य होते. हंगेरी पूर्ण सुकत मी 
असता तर पूर्व यूरोपातील इतर कम्युनिस्ट राष्ट्रेही अश्रीच मोकळी री 
असती. रशियात क्रुश्रेव्हने अंगिकारळेल्या नव्या धोरणाला राह ग त्यामुळे 
असता आणि स्वतः क्रुश्रेव्हचे स्थान डळमळींत झाळे असते. कना 
४ नोव्हेंबरठा रणगाडे परत पाठवून रशियाने हंगेरीतीळ उठावाचा ही 
केडा. इग्रे नाजने युगोस्टाव्हियन वकिलातीचा आश्रय घेतला. न भी 
कादर याची पंतप्रधानपदावर नेमणूक झाली. इंसम्रे नाजचा १” 
करून अंत करण्यात आला. मंडळात 

हंगेरीतीळ रशियन हस्तक्षेपाच्या प्रश्नावर यूनोच्या सुरक्षा म॑ 
रशियाच्या व्हेटोमुळे चर्चा होऊ दकळी नाही. त्यामुळे आम वक 
खास अधिवेशनात (नोव्हेंबर ४ ते १०) पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी हा व 
उपस्थित केला. हंगेरी व रशियन सरारांच्या विरोधामुळे 
हंगेरीसाठी प्रत्यक्ष काहीही करता आळे नाही. आमसभेने नम 
खास समितीने हंगेरी प्रकरणाचे वर्णन ' एका मोठ्या राष्ट्राने दुसऱ्याच्य 
प्रदेशात केलेला प्रचंड लष्करी हस्तक्षेप? असे केळे तरी आमसभा 
अमेरिकेसारखी बडी राष्ट्रे या प्रश्नावर लष्करी उपाययोजना क 
मोठ्या जागतिक संघर्षाचा धोका पत्करण्यास तयार नव्हती. हव ना 
इंग्लंड सुवेझ प्रश्नात गुंतले होते. घटनांना प्रसिद्धी देणे, निर्वाशित॑ 
मदत करणे व काही निष्फळ ठराव करणे यापलीकडे यूनो काही काहि 
दाकळी नाही. यूनो निरीक्षकांना प्रवेश परबाने देण्याचे हंगेरीच्या 
सरकारने नाकारले, 


हंबोल्ट अलेक्झँडर फॉन 


प्रथम काही दिवस हुंगेरीतीळ घटनांसंबेंधी पूर्ण माहितीच्या अभावी 
भारत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर केली नाही. रश्धियातीळ वकिला- 
मार्फत हंगेरीतीळ घटनांमुळे आम्हाळा खेद व काळजी वाटते असे 
रशियन सरकारला कळविण्यात आळे. हंगेरीतीळ बंड वाहेरील प्रेरणेने 
आणि परकीय बळावर चाळू आहे असा दावा रशियाने केला. लष्करी 
करारांमुळे परकीय फौजा देशात राहतात. या लष्करी करारांना भारताने 
सतत विरोध केला आहे. हंगेरीतीळ लोकांचा स्वयंनिणयाचा हक्क भारत 
सरकारने ब्रह्मदेश, सिलोन व इंडोनेशिया यांच्या पंतप्रधानांच्या संयुक्त 
पत्रकात स्पष्टपणे मान्य केळा. यूनो नियंत्रणाखाली हंगेरीत निवडणुका 
घ्याव्यात या ठरावाला भारताने विरोध केला. कारण यूनो सनदेच्या हे 
विरुद्ध होते. तथापि भारत सरकारने हंगेरी प्रश्नात यापेक्षा अधि 
स्पष्टपणे रशियाविरोधी भूमिका ध्यावयास हवी होती, असेही देशात 
तीत्रपणे व्यक्त झाले हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 


संद ५: १. एातडांतट फएए०७७ ॥"०१8॥-णप11९7, उ०॥॥.; 
1,01त01, 1962. २. & ९ 10० 8०016 0०11105- 
1०81197071त१8४6, 5०&९४".; 1,00त्या, 1962. २. 01९ 
टत एव घात 15 0702टय, 01९1111712, 1). 5'.; 
7:01त01, 1961. ४. प॥12 (01181 टागा09्ट 8९९07 (20१॥- 
ण वततका 0761010891 उ.; 1,01001॥, 1961. 
. उ8फ१1187191 ऐए०९01प'5 80600018९5 1953-1957- 
एल.॥. द०६. खे एता 0?00110०41015.; प९णा 
12811, 1958. ६. ॥॥त2 छप55च प'०१8४-(१०1॥1॥॥॥९॥, 
उ्गणाग.; 1,01१01, 1961. 


03.3 डोळे, ना० य० 
हंबोल्ट (फ्रेडरिक हेनरिक) अलेक्ँडर फॉन: (१७६९- 
१८५९) जमन प्रवासी व प्रकृति-वैज्ञानिक. ह्याचा जन्म बलिंन येथे व 
प्राथमिक शिक्षण ओडरकाठच्या फ्रांकफुत गावी झाळे, लहानपणापासून'च 
अलिक्झंडरचा सटज्ञानाकडे ओढा होता, त्यातच वनस्पतिशास्त्रज्ञ विल्डेने 
ह्या शिक्षकाचे त्याला मार्गदर्शन लाभले, पुढे ब्लिंनळा ललितकला 
अकादमीचे प्रमुख कोदोव्येत्स्कीच्या हाताखाली शिकावयास राहिल्याने 
त्याला कळात्मक दृष्टी आली. त्याचे विद्यापीठीय शिक्षण गॉटिंगेन व 
पीमर्ग येथे झाळे. गॉटिंगनला असताना त्याने केलेल्या ऱ्हाईन खोऱ्यातील 
भूगर्भसंशोधनावरीळ निबंध १७९० मध्ये प्रसिद्ध झाला. फ्रीभर्गच्या 
साण--अकादमीत वेनेरच्या हाताखाली उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर १७९० 
क जॉर्ज फ़ॉस्थ्र / याच्याबरोबर त्याने वेल्जम, हॉलंड, फ़ान्स व 
कण क्य केळा. १७९२ मध्ये त्याची प्ररियात खाणाधिकारी 
पप मो ]ूक झाली. नोकरीवर असताना त्याने उत्पादनवाढीचा आटोकाट 
मोडे उर प्रशिक्षण शाळा काढल्या व कामगार कल्याणाकडे अधिक 
न पुरविले. ह्याच वेळी स्नायू-क्षोभावर केलेल्या प्रयोगांवरील त्याचा 
निबंध पुढे १७९९ मध्ये प्रसिद्द झाला. फ्रीवर्गव्या वास्तन्यात त्याने 
तेथील भूमिगत वनस्पतींबाबत संशोधन करून पुस्तक लिहिळे (१७९३). 
खाणाधिकारी म्हणून त्याळा पोलंड आणि ऑट्ट्रियात भरपूर मवास 
करावा ळागला, वारंवार वीभार येथे जावे लागल्याने गटे, रिलर आदी 
विद्ठानांशी त्याची मैत्री जडली. १७९५ मध्ये वनस्पती व भूगगसंशोधन 
यांसाठी त्याने स्वित्झळंड व इटलीचा प्रवास. केला. १७९६ मध्ये 
संशोधन ब प्रबास यांकरिता त्याने नोकरीचा त्याग केला. पॅरिसचा 
प्रसिद्ध बनस्पतिशास्त्र्ञ बोप्लां बरोबर तो प्रवासास निघाला. नेपोलियनला 
ह ता भेटून तिकडे संशोधन करण्याच्या इराद्याने तो व बोप्लॉ 
माते येचे गोळे, परंत मादिद येथे गेले अतता तेथील सरकारच्या आम्हा" 
'न ते ५ जून, १७९९ ला दक्षिण अमेरिकेस रवाना झाले. 


८९ 

दक्षिण असेरिकेच्या प्रवासात शास्त्रीय दृष्टीने निरीक्षण करणे, नोंदी 
घेणे, वनस्पतींचे नमुने जमविणे हे त्यांचे मुख्य काम होते. वाटेत 
कॅनरी वेटसमूहांपैकी टेनेरीफवर मुक्काम करून तेथीळ ज्वालामुखीच्या 
शिखरावर ते चढले. १६ जुळे, १७९९ ला त्यांनी व्हेनेझएळच्या 
कूमाना बंदरात प्रवेश केळा, १८०० मध्ये ओरिनोको नदीच्या उगमा- 
पासून निघून जंगळ व निर्मनुष्य प्रदेशातून त्यांनी चार महिन्यांत १७२५ 
मेळ प्रवास केला व ओरिनोको व अमेझॉन यांच्यातील जळविभाजकाची 
जागा निश्चितपणे सांगितली. डिसेंबर, १८०० ते मार्च, १८०१ या 
काळात क्यूज्रात हिंडून तेथील राजकीय परिस्थितीचा त्यांनी अभ्यास केला. 
तेथून परतल्यावर कोलंबियातीळ मॅग्दाठीना नदीतून ते तिच्या उगमाकडे 
निघाळे. शोवटी वाटेतीळ ' कॉर्डिलेरा ? पर्वतश्रेणी ओलांडून ते क्वीटोत 
पोहोचले (जानेवारी १८०२). इक्वादोरमधीळ चिंबोराझो दे ल्या वेळेपर्यंत 
मानवाने जिंकलेल्यांपैकी सरवात उंच शिखर त्यांनी जिंकले. नंतर अंमेझॉनच्या 
उगमाच्या शोधात ते लीमास पोहोचले. कायाओ राहरात त्यांनी 
नोव्हेंबरमध्ये बुघ-संक्रमण पाहिले. तेथील सागरी पक्ष्यांची (ग्वानो) वि 
खताच्या दृष्टीने उत्तम असल्यावद्दळ लिहिलेल्या माहितीवरून पुढे त्याचा 
यूरोपात प्रसार झाळा. तेथून समुद्रमार्गे पेरूच्या शीतप्रवाहाचा अभ्यास 
करीत ते १८०३ मध्ये मेक्सिकोला पोहोचले. तेथे वर्षभर भरपूर प्रवास 
करून ते संयुक्त संस्थानात गेळे. त्यांनी अध्यक्ष जेफतनची भेट घेतली 
व १८०४ मध्ये यूरोपळा परतले. अडीच वर्षे बलिंनला विश्रांती घेतल्यानंतर 
हुंबोल्ट गाय-ल्यूसाक बरोबर चुंबकीय दिग्पाताचे रहस्य शोधण्याकरिता 
इटलीला गेला व नंतर द. अमेरिकेच्या पाच वषीतीळ समन्वेषणाची माहिती 
लिहिण्यासाठी १८०८ मध्ये तो पॅरिसला स्थाईक झाळा. वीत वषीच्या 
कालावधीत, नामांकित मद्तनिसांच्या साहाय्याने, त्याने तीस खंडांत 
ही माहिती प्रसिद्ध केली. त्यात प्रामुख्याने दक्षिण व मध्य अमेरिकेचा 
भूगोळ; तेथील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन; 
तसेच वनस्पतींच्या ४,५०० नमुन्यांची माहिती यांचा समादय होतो. या 
कामासाठी मंत्रीपदासारख्या अनेक मानाच्या जागा त्याने नाकारल्या, 
प्रशियाच्या बादशहाबरोबर तो १८१४ त लंडनला गेला; १८१८ च्या 
आकेनच्या शांतिपरिषदेस व १८२२ च्या व्हेरोनाच्या समस उपस्थित 
राहिल्या. १२ मे, १८२७ ला तो बर्लिंनठा कायमचा स्थाईक झाल. तेथे 
त्याने काही व्याख्याने दिली, त्यातूनच पुढे त्याच्या सुप्रसिद्ध 'कॉसमाच र 
पुस्तकाचा जन्म झाला. रशियाच्या झारच्या विनंतीवरून १८२१ मध्ये 
एरेनबर्ग व गुस्ताव रोझ यांच्याबरोबर त्याने उरळ व रशियन आशियाचे 
नऊ महिन्यांत २,२२० मेळांचे समन्वेषण केले. सोने, प्लॅटिनम, हिरे 
यांच्या जागा शोधल्या; चुंबकीय वादळांचे निरीक्षण केळे व वेधशाळा 
काढण्याच्या त्याने सूचना दिल्या. ' आशिया सेंद्रल ' (१८४२) पुस्तकाच्या 
तीन खंडांत या समन्वेषणाची माहिती त्याने प्रसिद्ध केली आहे. १८३५ 
नंतरचे त्यांचे बहुतेक आयुष्य वर्लिनला संशोधनात व कॉससॉसच्या 
लेखनात गेळे. भौतिक विज्ञानावरील हा अजरामर ग्रंथ १८४५-१ ८६९ 
पर्यत सहा खंडांत प्रसिद्ध झाला. ६ मे, १८५९ रोजी त्याचा मृत्यू शा ल. 
प्रक्ति-विज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये हंबोल्टने केळेले कार्य व 
त्याचा प्रमाब मौलिक स्वरूपाचा आहे. त्यात्या आधुनिक भूगोळाचा 
जनकच मानतात. मध्य व दक्षिण अमेरिकेची चांगली ओळख हे त्यांचे 
महत्त्वाचे कार्य. खगोळशास्त्राच्या साहार्‍्याने पएथ्वीवरील अनेक ठिका- 
णांच्या जागा त्याने अचूक सांगितल्या. हवामानाच्या नोंदींचा अभ्यास 

करून बरेच निष्कर्ष काढले. ससुद्रसपाटीपासून उंची ब उष्णतामान था 
विष्रम प्रमाण असते हा त्यांपैकीच एक होय. समोष्णतादर्शक रेषांच्या 


९० 


साहाय्याने नकारो काढून निरनिराळ्या देशांतील हवामानातीळ भेद 
दाखविण्याची प्रथा त्याने पाडली. चुंब्रकीय बादळांचे नियम व स्वरूप 
तांगितले, पृथ्वीच्या चुंबकीय आकर्षणाचे प्रमाण धुबांकड्टून विषुवद्रत्ताकडे 
कमी कमी होत जाते देही त्याने सिद्ध केळे. ठिकठिकाणी वेधशाळा 
स्थापण्यास लावून त्यांना आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे स्वरूप आणण्याचे 
कार्य केले. अशिजन्य खडकांची उत्पत्ती जलसंचयांतून नसून ज्वालामुखीं- 
पासून आहे हे भूगमैद्यास्रीय सत्य सांगून त्याने त्यासंबंधीच्या जुन्या 
समजुती दूर केल्या. पंचमहाभूतांवर वनस्पतींची विभागणी अवलंबून 
असते ही कल्पना त्याने मांडली. निरीक्षणावर व संशोधनावर 
आधारलेल्या अभ्यासपद्धतीचा त्याने पुरस्कार केला. तो मानवतावादी 
होता. त्याचा मित्रपरिवार मोठा होता. असे म्हणतात की, त्यावेळेस 
तो यूरोपात नेपोलियनच्या खालोखाळ सुप्रसिद्ध होता. 


संदर्भ : १. 120 1९11061 ए०॥ पप1001१-०18111115, 
एट] (11915190९0 0४ 1,958811], उ8110 & (291701118.; 
1,01001, 1873.). 


शाह, र० रू० 
हिमरू विणकाम ! पर्रियन भाषेतील हाम-रू या शब्दाचा हिमरू 
हा अपभ्रंग आहे. या मूळ शब्दाचा अथे नकळ किंवा प्रतिकृती असा 
आहे, हिभरू-कारागिरीत इतर विणकामाची नकळ आहे. म्हणून प्रचलित 
नाव रूढ झाले असावे. किनखाबच्या / विणकामात सोन्या'चा किंवा 
चांदीचा व रेदामी धागा वापरला जातो. हिमरू विणकाम याच प्रकारचे 
पण कमी दर्जाच्या धाग्यांनी विणलेले असते. रेशमाच्या धाग्यांबरोबर 
सुती किंवा लोकरी 'वाग्यांचाही उपयोग या विणकामात होतो. 
मनमोहक अनेकरंगी वेलबुट्टी, किनखाजापेक्षा कमी किंमत व लोकरी 
कापडाप्रमाणे असणारा मऊपणा यामुळे हिमरू कापड अतिदाय लोक- 
प्रिय आहे. चोदाव्या शतकात मुहम्मद बिन तुघटघने दिल्लीहून आपली 
राजधानी दक्षिणेत हलविताना, बनारस व अहमदाबाद येथील जरतारी 
काम करणारे कुराळ विणकर आपल्याबरोबर दोळ्ताबाद येथे नेले. या 
विणकरांनी हिमरू विणकाम प्रचलित केळे असे सांगितले जाते. 
गडद रंगाच्या पार्श्वभूमीवर हिमरूच्या वेलबुट्ट्या फारच आकर्षक व 
सुंदर दिसतात, कापडावरील आकृृत्यांची रचना, त्यांतील रेषा, रंगाची 
विखुरणी व कोशल्यपूर्ण नक्षी पाहून ह्या कापडाच्या कठात्मकतेची कल्पना 
येते. (पृष्ठ ९० लगतचे विशेष्र चित्र पहा) साधारण दाट बिणलेल्या 
एक 'चौरस मीटर कापडाचे वजन अदमासे शभर ते दीडरो ग्रॅम असते. 
तसेच सामान्यतः प्रत्येक चोरस इंचात दोऱ्यांचे २८० टाके असतात. 
हिमरू कापडाचे विणकाम रेशमी, सुती किंबा लोकरीच्या उभ्या 
धाग्यांच्या पाश्चभूमीवर (ताणा) रेशमी किंवा जरीच्या आडव्या 
धाग्यांनी (बाणा) केळे जाते. त्याचे वेलबुट्टीदार नक्षीकाम विणण्यासाठी 
किनखाबी विणकामाप्रभाणेच, हातमागाच्या वयांमागे योजिळेल्या 
नक्षीकामाबरहुकूम भोके पाडळेळे कागद बसबिळे जातात. या भोकांतून 
ज्ञाणाऱ्या धाग्यांची, नक्षीकास बरोबर वठण्यासाठी सारखी निवड करावी 
लागते व त्यासाठी खास बिणकराशिवाय दुसर्‍या सहाय्यकाची जरुरी 
ळागते. कारण इतर हातमागांप्रमाणे या हातमागात ताण्याची बरखाल 
पायाने करीत नाहीत. या विशिष्ट पद्धतीमुळे हिमरू कापड विणण्यास फार 
परिश्रम पडतात ब वेळही फार लागतो. पाच रंगांच्या हिमरू कापडाचे 
विणकाम साधारणपणे दररोज पाच ते नऊ इंचांपर्यतच होऊ शकते. 
हिमरूचे दोन सुप्रसिद्ध प्रकार-गुळबदन व शहामहमद-असे आहेत. 
या दोन्हीत ताणा, नक्षीकाम राखून, विशिष्ट पद्धतीने रंगबिलेला असतो. 


हिमरू विणकाम--हिमोढ 


पूर्वी वनस्पतीजन्य रंग वापरले जात. केशरी, हिरवा, किरमिजी ब 
जांभळा हे रंग विशेष वापरीत असत. नक्षीचे नसुनेही पारंपरिक होते. 
दिल्ली येथील राष्ट्रपतिभवनात या कापडाचा उपयोग सजावटीसाठी 
केला आहे. हिमरू कापडाची परंपरागत कला आणि व्यवसाय महाराष्ट्र 
राज्यातील औरंगाबाद व आं्र राज्याची राजधानी हैद्राबाद येथे चाढ 
आहे. 
पाळ: 
संदर्भ : 


किनखाब. 

प॥1९ पवा टाती(5 80 पतपड001891 13 0 ॥४११४- 

--॥॥९॥(8, 3॥5५81171.; 8011089, 1960. 

पोतदार, श्री० रा० 

हिमोढ $ हिमनदीच्या प्रवाहाबरोबर वाहून आलेल्या दगडाळ मातीच्या 
दिगास हिमोढ असे म्हणतात. अतिथंड हवामानामुळे पाण्याच 
अपवादात्मक प्रसरण होऊन खडकाचे होणारे विदारण, हिमलोट ४, 
भूमिपात * किंवा बफांच्या घर्षणाने हिमनदी वाहत असलेल्या ढ्री 
झीज अशाः कारणांनी हिमनदीच्या पात्रात प्रचंड दगडापासून चिर्कण 
मातीच्या कगाइतक्या बारीक गाळाचा ढीग होतो. हिमनदीळा पडलेल्या 
भेगांतून यातील काही गाळ तिच्या तळाशी पोहोचतो, तर काही भेर्गा” 
मध्येच अडकून पडतो. तळाशी जाऊन पोहोचणारे दगड हिमनदीच्या 
प्रवाहामुळे उताराकडे होटीत नेळे जातात. त्यांच्या घर्षणाने हिमनदीच्या 
खोऱ्याचा तळभाग खरवडळा जातो, आणि त्यातील खडकांचे लहानमोठे 
तुकडे सुटे होऊन प्रवाहपतित होतात. हिमनदीच्या पात्रात विच्या तळाशी 
हिमाचे द्रवीकरण व पुनगीठण या क्रिया आळीपाळीने चाळू असताट- 
यामुळेही तळाच्या खडकांना तडे पडतात व त्याचा परिणाम काळांतरान 
खडकांचे तुकडे सुटे होऊन हिमनदीवरोबर वाहण्यात होतो. अद्या २". 
निरनिराळ्या मागीनी दगडाळ माती हिमनदीच्या पात्रात वाहू लागत. 
वर्फ वितळळा की या दगडांचे व मातीचे ढीग तेथेच पडून राहताद' 
त्यांनाच हिमोढ म्हणतात व त्यांच्या स्थानानुरूप निरनिराळ्या न 

ते ओळखले जातात. 


ब चा र, 
ग १ र 


त्रीर 
0 


हिमनद्यांप्रमाणेच हिमस्तरांनी तयार केलेळे हिमोढ सखल प्रदेशात 


आढळतात. त्यांनी व्यापळेळे क्षेत्र बरेच मोठे असते आ 
निरनिराळ्या काळखंडांचे निदर्ाक असतात. 


हिमरू 


| भर ! काश क > जाह 


ह 
ग स 
9! 
मः 


1 


हिमरू विणकामाचे नमुने 


ह्र्ण 


हण व त्यांची घाड 


ऱ्या 


० डोंगराळ प्रदेशातीळ हिमनदीच्या सुखाशी जे हिमोढ तयार होतात 
त्यांना अंत्य-हिमोढ, काठाशी जे तयार होतात त्यांना पाश्च-हिमोढ 
व संलय़ किंवा दोहींपेक्षा अधिक अश्या पा्श्रहिमोढांच्या संगमाने 
जे दोन हिमोढ तयार होतात त्यांना मध्य-हिमोढ असे म्हणतात. 
हिमनदीच्या बफीत गुरफटलेल्या दगडाळ मातीस हिमांतर्गत-हिमोढ 
म्हणतात, तर बपीखाली पडलेल्या गाळास अधोहिम-हिमोढ म्हणतात. 
हिमनद्यांचा विस्तार हळूहळू कमी होत असताना त्या त्यांच्या 
खोऱ्यांतील तळभागावर दगडाळ माती कमी अधिक प्रमाणात पसरवीत 
जातात. पसरविलेल्या या मातीच्या थरांची जाडी सर्वत्र एकसारखी 
नसल्याने खोऱ्यातील भूमिस्वरूप बदलते. काही ठिकाणी लहान रेकड्या 
तर काही ठिकाणी खोलगट भाग तयार होऊन मधून मधून लहानमोठे 
दगड व गोटे त्यात विखुरळेळे असतात. दगडाळ मातीच्या या विशिष्ट 
प्रकाराने पसरविळेल्या ढिगांना भू-हिमोढ असे म्हणतात. 

हिमस्तरांमुळे बनलेल्या हिमोढांचे क्षेत्र व सापेक्षस्थिती यांनुसार 
चार प्रकार पाडळे जातात. अंत्य-हिमोढ, भू-हिमोढ, हिमस्तरांच्या 
अंतर्पाळीतीळ हिमोढ व हिमस्तरांच्या आकुंचनावस्थेतील हिमोढ असे 
ते प्रकार होत. हिमस्तरक्षेत्राच्या बाह्मसीमेवर तयार झालेले हिमोढ ते 
अंत्य-हिमोढ होत. हिमस्तराचे क्षेत्र कमी होत असता बाह्सीमेचेही 
आकुंचन होते; पण जर ही हिमस्तराची बाह्यमर्यादा आकुंचनाच्या 
अवस्थेतही एकाच ठिकाणी बराच काळ स्थिरावली, तर तेथे तयार 
होणाऱ्या हिमोढांना आकुंचनावस्थेतीळ हिमोठ असे म्हणतात. दोन 
विभिन्न हिमस्तरांच्या पाळ्यांच्या दरम्यान जे हिमोढ तयार होतात त्यांना 
हिमस्तरांच्या अंतर्पाळीतील हिमोढ असे म्हणतात. हिमस्तरांचे क्षेत्र 
संकुचित होत असताना दगडाळ मातीचे ढीग सर्वत्र पसरविले जातात 
व त्यांच्या ढिगांना भू-हिमोढ म्हणतात. 

हिमोढातीळ दगडाळ माती म्हणजे लहान मोठे दगड, धोंडे, वाळू, 
माती यांचे मिश्रण होय. परंतू हिमोढातल्या दगडांना नदीने वाहून 
नेलेल्या दगडांसारखा गोल्पणा येत नसतो. हिमनदीबरोबर वाहत जार 
असताना ज्या दगडांचे घर्षण होते त्यांनाच फक्त चरे पडतात व झिलई 
येते. इतर हिमोढ तसेच नेळे जातात. हिमनद्यांनी बनलेल्या अंत्य- 
हिमोढातळे बहुसंख्य दगड-धोंडे खडबडीत, 'धारार कडा असलेळे असे 
वाते च तासलेली, झिलईंदार व न्चरे पडलेली एष असलेल्या . द्गडा- 
घोंड्यांची संख्या अल्प असते. हिमनदी नाहीशी होऊन दीथे काल 
छोटला नसेळ तर तिच्या हिमोढांचे ओळखू येण्याजोगे अवरोष शिल्लक 
राहतात. 

हिमस्तरांनी तयार झाळेळे हिमोढ आकाराने लहान म्हणजे क्वचितच 
*: स मीटरपेक्षा जास्त उंच असतात. हिमनद्यांनी बनविळेळे हिमोढ भरीव 

आकाराने मोठे असतात व त्यामुळे भूमिस्वरूपात त्यांनी घडवून 
आणलेला बद झटकन नजरेस येतो. डोंगराळ प्रदेद्यातील खोऱ्यांत 
न पाश्चेहिमोढ खोऱ्यांच्या उंच भिंतींना समांतर होत गेलेळे 

सून खोऱ्यांकडीळ त्यांचा उतार बराचसा प्रमाणबड हळुवार 
ये. की. ते बरेच मोठे असतात. ळे क 
हिमोदांची ल उंची तीनशे मीटर भरते. काही ठिकाणी ह्य क 
ची लांबी उताराकडे वाढत जाऊन ते रोबटी खाढी अत 
टेकडी प दिसतात, या त्यांच्या संयोगाने तेथे वर लाकृती ऱ 
क होते. मध्यहिमोढ मात्र भूहिमोढांपासून स्स क 
इतर हि जातात. उंचीने ते जास्त असले तरच त्यांच्या 
भहिमोढांपासून निराळ्या दिस, राकतात. भूहिमोढाने निर्माण 


प्र 


झालेल्या उंचसखल्पणामुळे अशा भागात डबकी, तळी; दलदलीची 
जमीन, हिमविवरे” व रेकड्यांचे विविध प्रकार विस्तृत प्रमाणात 
आढळतात. आल्पस, हिमालय, शुवकटिवंध असे बफांच्छादित प्रदेश 
किंबा उत्तर अमेरिका, यूरोप अश्ांसारखे हिमयुगीन घडामोडीचे प्रदेश, 
या ठिकाणी हिमोढांचे विविध प्रकार व त्यांचे परिणाम दृष्टीत पडतात. 
नुकत्याच उलटून गेळेल्या हिमयुगात * पृथ्वीवरील आजच्या हिमनद्या 

अधिक लांब असत, असे त्यांच्या दऱ्यांच्या अधिक सखल व आता 
हिमाच्छादित नसलेल्या भागांतील हिमोढांवरून दिसून येते. उदाहरणाथ, 
हिमाळ्यातल्या आजच्या हिमनद्रांचा रोवट सिकिमात सुमारे ४,००० 
मी०, कुमाऊत ३,७०० मी०, काहमिरात २,५०० मी० एवढ्या उंच 
जागांत होतो. पण यांपेक्षा बऱ्याच (सुमारे १,७०० मी० इतक्या) 
सखल प्रदेद्यांत पूर्वी बनलेल्या हिमोढड-राशी आढळतात. 

पहा : झीज व भर; हिमनदी व हिमस्तर. 

संदर्भ ४ ८५९०॥॥०५७॥०1०९४-12०0९०५, ७. ए.; ए७७ ४०७, 


1939. २. » प'९४[॥0००॥ 0० ५९07101701101085--001- 
९8९5861, ?. ७.; 7111086101, 1961. 


र चाघ, दि० सु० 
हूण : चीनच्या उत्तरेत आणि सेैबेरियाच्या दक्षिणेस हिमाच्छादित 
शिखरे असलेल्या उद्तुंग पर्वतांनी वेष्टिलेला मंगोलियाचा प्रदेश आहे तो 
हूणांचे मूळ वसतिस्थान, या प्रदेशात भटक्या लोकांचीच वस्ती होऊ 
शकते. उन्हाळ्यात येथील तृणादृत प्रदेशात आपले पश्रुंचे कळप चारावे 
आणि हिवाळ्यात सर्ब प्रदेश बर्फाच्छादित झाल्यावर आपले घोडे, उंट, 
मेंढ्या व॒ गाईबैळ घेऊन आश्रयाथ दक्षिणेकडच्या प्रदेशाकडे मजल 
माराबी अद्षी त्यांची नेहमीची वृत्ती, या भटकचा वृत्तीमुळे हे लोक काटक 
असत. कोठेही एक दोन वषीपेक्षा जास्त राहाण्याची सवय नसल्यामुळे 
त्यांना जमिनीचे किंवा स्थावर मिळकतीचे महत्त्व वाटत नसे. कोणी 
त्यांच्या मार्गात अडथळा आणला तर त्यात ते निर्दयपणे कापून काढीत. 
शाजूंना कंठस्नान घालून त्यांची शिरे आपल्या तरवारींवर लावावी किंवा 
त्यांना गुलाम करावे आणि त्यांच्या गावांची. जाळपोळ करून सवे प्रदेश 
बेचिराख करावा असा त्यांचा रिवाज असे. रुंद डोके, 'चपटे नाक, 
बारीक खोळ डोळे आणि काळेभोर कडक केस यांमुळे हे ळोक शत्रूंना 
कर्दनकाळ वाटत असत. (पृष्ठ ९० लगतचे विरोष चित्र पहा) 

चिनी लोक यांना ह्यूंग-नू (रपपड-0प) असे म्हणत. उत्तरेकडून 
हे लोक वरचेवर चीनवर आक्रमण करीत. त्यांच्या टोळधाडींपासून 
आपल्या देशाचे संरक्षण करण्याकरिता चीनचा पहिला सम्राट शी हवांग- 
ती» (खिस्तपूर्व २२८ ते २१०) याने उत्तरेस शेकडो मैल लांबीचा 
आणि १५ ते २० फूट उंचीचा तट बांधला होता. 

हे लोक अतिप्राचीन असून त्यांचा अवेस्तात ' हून ' असा उल्लेख 
आला आहे, असे जे० जे० मोदी यांनी प्रतिपादिळे आहे. पण इतरांच्या 
मते हून याचा अभ पुत्र (संस्कृत सून) असा आहि. 

या हूणांचे त्यांच्या शेजारच्या प्रदेशातील यू-ए॒ची टोळ्यांशी बिनसल्या- 
मुळे त्या टोळ्यांना पश्चिमेकडे सरकावे लागळे आणि त्याचा परिणाम 
डाक” आणि नंतर कुद्याय »/ लोकांच्या भारतावरील आक्रमणांत 
झाला. काही काळाने हूणांनीही पश्चिमेकडे प्रयाण केळे, त्यावेळी त्यांच्या 
दोन टोळ्या झाल्या, एक टोळी पश्चिमेस व्होल्गा नदीकडे गेळी आणि 
दुसरी दक्षिणेस ऑक्सस नदीच्या तीरी जाऊन तेथे काही काळ स्थिरावली. 

पहिल्या टोळीने गंथ « लोकांना डॅन्यूब नदीच्या पश्चिमेस पिटाळले. 


नंतर हूणांनी स्वतः पश्चिमेस आक्रमण करून कालांतराने आपले राज्य 


९२ हूण 


पश्चिमेस र्‍्हाईनपासून पूर्वैस मध्य आशियापर्यंत वाढवले. ४४५ मध्ये 
त्यांचा पुढारी अट्टिळा याने पूर्व रोमन साग्राज्यावर* आक्रमण करून 
कॉस्टेंटिनोपळळा वेढा दिला. त्याला ते नगर काबीज करता आले नाही, 
पण त्याने सत्तर शहरांना उद्‌ध्वस्त करून रोमन सम्राटाला जेरीला आणले 
आणि त्याला २१,००० पौंड सोन्याची जत्ररदस्त खंडणी देण्यास भाग 
पाडले, 

४५१ मध्ये अट्टिळाने पश्चिम रोमन साम्राज्यावर आक्रमण करून 
मध्य गॉल्पयेत मुसंडी मारली, पण त्याला ऑलिऑन्स शहराजवळ 
पीछेहाट करावी लागली व नंतर 'चॅलोन्सजवळ रोमन आणि गोथ यांनी 
एक होऊन एका घनघोर लढाईत त्याचा पराभव केला. या युद्धात 
दीड लाख लोक मारले गेळे असे म्हणतात. 

पुढीळ वर्षी अट्रिळाने इटलीवर स्वारी करून काही राहरांची लटाळूट 
व जाळपोळ केली, पण तेथेही तो फार काळ राहू शकला नाही. नंतर 
४५३ मध्ये त्याचा वध झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या साम्राज्याचे 
तुकडे होऊन हूणांचे नाव इतिहासातून नष्ट झाळे, अदट्रिलाच्या 
क्रूर कृत्यामुळे त्याला ' परमेश्वरकृत दंड? असे नाव देण्यात 
आले आहि. 

ऑक्सस्‌ नदीच्या काठी येऊन स्थिरावळेल्या हूण शाखेला एफ्टलाइट 
(किंवा हेफ्टलाइट) असे नाव तिच्या राजवंशयावरून पडले आहे. ग्रीक 
लेखक त्यांना श्वेतटूण म्हणतात. महाभारतात त्यांना हूण (कचित 
हारहूण) असे म्हटळे आहे (महाभारत, भांडारकर चिकित्सक आतरत्ती, 
भीष्मपर्व, ६.१०.६४), कालिदासाने रघुवंद्यात (४.६७) वंक्षू नदीच्या 
तीरावरील हूण वस्तीचा उल्लेख केला आहे. प्रा? पाठक यांच्या मते हा 
काळ ४२५ असावा. याच्या उलट डॉ. बुड्धंप्रकारा यांनी तो १९० असा 
ठरविला आहे (जर्मळ ऑफ इंडियन हिस्टरी, व्हॉ० २५, पृ १३२), हा 
दुसरा काळ कालिदासाच्या काळाला (४००) जमतो. _ 

ऑक्सस नदीच्या खोऱ्यातून हूणांनी इराण व भारत या दोन्ही 
देशांवर आक्रमण केले. इराणचा राजा ससानवंशीय प्रथम फिरूझ याने 
त्याचे आक्रमण थोपविण्या'चा प्रयत्न केला, पण तो ४८२ मध्ये मारला 
गेला. शेवटी खुश्र अनूशिर्बाद (५३२१-५७८) याने तुकोच्या साहाय्याने 
त्यांचा उच्छेद करून ऑक्सस नदीच्या पश्चिमेचा प्रदेश आपल्या राज्यास 
जोडला. आणि पूर्वेचा प्रदेश तुकोना दिळा. हूणांच्या दुसऱ्या टोळीने 
भारतावर आक्रमण करून गांधार (पेशावर प्रदेश) काबीज केला. 
पुढील आक्रमणाला गुप्त सम्राट स्कंदगुतत (४५५-४६५) याने निकराने 
प्रतिकार केला. ४५८ च्या पूर्वी झाठेल्या या घनघोर लढाईचे वणन 

हूणयस्य समागतस्य समरे दोभ्या घरा कग्पिता ” (स्कंदगुप्त आपल्या 
बाहुबलाने हूणांबरोबर युद्ध करीत असता, प्रथ्वी कंपित झाली), या 
शब्दांत कोरीव लेखात केळे आहे. यानंतर जवळजवळ ४० वर्षेपर्थत 
हूणांना भारतावर आक्रमण करण्याचे वैय झाले नाही. 

पुढे पाचव्या शतकाच्या अखेरीस हूणाधिपती तोरमाण याने पंजाब 
प्रदेश काबीज करून मध्य हिंदुस्थानात सागर जिल्ह्यातीळ एरणपर्यंत 
आक्रमण केले, एरण येथे त्याच्या कारीदींच्या पहिल्या वर्षांचा लेख 
सापडला आहे. पण त्या भागात त्याची सत्ता १०-१५ वषीपेक्षा जास्त 
टिकली नसावी. कारण ५१०-११ मध्ये ए्रण येथेच त्याचे भानुगुत्ताशी 
युद्ध होऊन त्यात त्याचा पराजय झाला असे दिसते. 

तोरमाणाची नाणी उत्तरप्रदेश, राजपुताना, पंजाब आणि कादमीरमध्ये 
सापडली आहित. त्यांबरून त्याच्या राज्याच्या बिस्ताराची कल्पना करता 
येते. ७७८ मध्ये स्चळेल्या कुवल्यमाला नामक प्राकृत ग्रंथात तो चंद्रभागा 


(चीनाब) नदीच्या काठच्या पव्वैया गावी राहत असे आणि त्याने अन 
धर्माची दीक्षा घेतली होती असे म्हटले आहे. 
तोरमाणाचा पुत्र मिहिरकुळ याच्या कारकीर्दीच्या पंधराब्या वर्षीचा 
लेख ग्वाल्हेरच्या किल्ल्यात सापडला आहे. त्यात मातृचेट नामक 
ग्रहस्थाने गोपगिरीवर सूयाचे मंदिर बांधल्याचा उल्लेख आहे. व 
मिहिरकुळांचे मध्य भारतातील राज्य यापुढे फार काळ टिकले नसाव. 
कारण उज्जयिनी येथे राज्य करणाऱ्या औलिकरवशी यदोधर्म / राजान 
५२५ च्या सुमारास त्याचा मंदसारजवळ पराभव करून तेथ्रे दोन रणस्तभ 
उभारले; त्यांवरील लेखांत त्याच्या पराजयाचा उललेख आहे. चिनी 
यात्रेकरू युअन-च्यांग मिहिरकुलाच्या पराजयाचे श्रेय मगधाच्या बाला 
दित्यास देतो. या पराभवानंतर मिहिर्कुळ कारिमरात आश्रयाथ गेला. 
पुढे त्याने आपल्या आश्रयदात्यास विश्वासघाताने मारून त्याचे राज्य 
बळकावले आणि वौद्धघमोचा छळ आरंभिला. त्याने १,६०० स्तूप व मट 
उदध्वस्त केले आणि नऊ कोटी उपासकांना ठार मारे अशी माहिती 
युअन्‌-च्वांग देतो, पण तीत फार अतिशयोक्ती आहे. कलव्हणच्या रजत र 
गिणीत तोरमाण व मिहिरकुल यांची नावे येतात, पण त्यांस हूण म्हटल 
नाही. शिवाय तोरमाण मिहिरकुलानंतर कित्येक दातकांनी होऊन गला 
असे मानावे लागते. तेव्हा कल्हणास तोरमाण व मिहिरकुळ यांचा कारू 
ब परस्थर संबंध यांविषयी निश्चित माहिती नव्हती दे उघड आहे. पण 
मिहिरकुलाच्या क्रूरपणाविषयी राजतरंगिणीतील (२.२९०-२ ९३) वणेन 
युअन्‌-च्वांगच्या तद्विषयक वर्णनाशी जुळणारे आहे. क. 
मिहिरकुलानंतर हूणांच्या भारतावर स्वाऱ्या मधूनमधून होतच जते 
गुस्तांच्या पतनानंतर भारताचे संरक्षण करण्याची जत्राबदारी कः के 
घौखरी आणि ठाणेश्वरचे बर्धन या राजबंशांवर आळी आणि त्यांनी ९ 
प्राणपणाने पार पाडली. मौखरींच्या शत्रूंच्याही लेखांत करर 
हस्तिसेन्याने हूणांचा धुव्वा उडवल्याचा उल्लेख आहे. कव, 
प्रमाकरवर्धनाचे ' हूण हरिणकेसरी? (हूणरूपी हरिणांना सिंहासार य 
असे बर्णन बाणाने हर्षचरितात केळे आहे. पुढे रढावस्थेमुळे स. 
रणांगणावर जाणे अराक्य झाल्यावर प्रभाकरवर्धनाने आपल्या वीस क 
वयाच्या राज्यवर्धन नामक पुत्रास हूणांच्या स्वाऱ्यांचा प्रतिकार करण्या 
उत्तरापथास (पंजाबात) पाठविले होते. की 
यानंतर काही काळाने हूणांनी मध्य मारतात राज्य स्थापळ ह यी 
दिसते. खिस्तोत्तर सातव्या रातकापासून बाराव्या शतकापर्यंत त्या 


2 द. वय टी -गाऱ्चे व 
उत्तर भारतातील अनेक राजांशी युद्धे किंबा रारारसं॑बध झाल्याच ह भट 
'ळॅखांत उलेख आहेत. बंगालचा देवपाल, कनोजचा म॑ र 


उजयिनीचे मुंज व सिंधुराज, उदेपूरचे युहिलपुत्र, शाकंभरीचा ४४% 
इत्यादी राजांच्या कोरीव लेखांतून त्यांनी हूण पतींवर मिळािथ क 
विजञजयांचे उलेख आढळतात. गुहिल्पुत्र अळट याने हरियदेवी क 
हूण राजकन्येश्री विवाह केला होता आणि तिच्या नावे हर्षपूर र 
वसविळे होते. त्रिपुरीचा कलचुरिकण याळा हूण राजकन्या आढ र्‌ 
हिच्यापासून य्शःकर्ण देव नामक पुत्र झाला व तो त्याच्यानंतर गादी न 
आला. शाकंभरीचा विग्रहराज हा हूण राजवंशी गोविंदाचा नाव ९, 
असे त्याच्या ' हरकेलिनाटक' नामक संस्कृत नाटकात म्हटर झाट क्क 
या उल्लेखांवरून मध्य भारतात कोठेतरी हूणांचे राज्य कित्येक ता 
भरभराटीत होते यात संशय नाही. त्यांचा उल्लेख * हूण देश टू 
मंडळ?, इत्यादी नावांनी कोरीव ळेलांत येतो. स्वतः या हूणांचा एक 
कोरीव लेख सापडला नसल्यामुळे त्यांचे नक्की स्थान माहीत नाही. 
तथापि मध्य भारतात चंबळा नदीच्या पूर्वतीरावर बाडोली येथें एकक उच्छुंग 


हूण-र्‍हेरोडोटस द 


शिवायतन असून तेथे हूणविबाह मंडपही आहे. त्यावरून तेथे हूणांचे 
राज्य असावे असा टॉड याने तक केला आहे (टॉड, राजस्थान, २,५७०). 
पूर्वोक्त इतर उल्ञेखांशी तो विसंगत नसल्याने संभवनीय वाटतो. 
यवन, शक, पलव इत्यादी परकी लोकांप्रमाणे हूणही भारतात बाहेरून 
आले. त्यांना काही काळ भारतात प्रतिकार झाला. पुढे त्यांनी हिंदू 
धर्म आणि भारतीय संस्कृती स्वीकारून भारतात आपले राज्य स्थापले, 
तेव्हापासून ते इतर भारतीय राजवंश्ांत मिसळून गेले. पूर्वी यवन व शक 
बंशी राजकन्यांचा विवाह महाराष्ट्राचे सातवाहन, आंत्राचे इक्ष्वाकु इत्यादी 
राजांशी झाले होते, तसेच पुढे हूण राजकन्यांचे झाले आणि कालांतराने 
हूणांची गणना क्षत्रियांत होऊ लागली. चंद बारदाईच्या प्रथ्वीराजरासो 
मध्ये हूण वंद्याचा बत्तीस क्षत्रिय राजकुलांत समावेश केला आहे. 
हूण इराणातून भारतात आल्यामुळे आरंभी इराणी संस्कृतीची छाप 
त्यांच्यावर होती. मिहिरकुलासारखी नावे इराणी दिसतात. श्वेतहूण हे द्यौ 
(आकादा) आणि अग्नी यांचे उपासक होते असे चिनी लेखक सांगतात. 
युअन्‌-च्वांगने झाबुलिस्तान (अफगाणिस्तान) मधील सर्यमेदिराचे वणन 
कळ आहे. पुढे भारतात आल्यावर हूण हिंदू देवतांचे उपासक झाले, 
मिहिरकुल शिवोपासक होता. त्याच्या नाण्यांवर नंदीची आकृती असून 
जयतु बृषमध्वजः? असा लेखही आहे. दुसऱ्या एका हूण नपतीने 
बौद्ध धमे स्वीकारला होता असे चिनी लेखक सांगतात. ब्रामियान येथे 
बुद्धाला मिश्र देवाचा पोशाख घातला आहे. 
हूणांची स्वतंत्र लिपी होती. तिचा ललितविस्तरात उल्लेख आहे. 
त्यांच्या काही नाण्यांवरील लेख त्या लिपीत आहेत. अफगाणिस्तानात 
हूणांचे त्या लिपीतीळ लेख सापडले आहेत. हूणांनी स्वतः नाण्यांचा 
विशिष्ट प्रकार सुरू केळा नाही. तोरमाणाने अफगाणिस्तानात ससानियन, 
भारतात गुतत आणि काठिमरात कुशाण पद्धतींची नाणी पाडली. त्यांनी 
बांधलेल्या देवळांचा शोध लागला नसल्याने त्यांनी एखादी विशिष्ट 
स्थापत्यपद्धती सुरू केळी होती की काय हे सांगता येत नाही. 
हूण हे यबन, दक, पलव इत्यादी परकी लोकांनंतर बऱ्याच कालाने 
भारतात आल्यामुळे त्यांचे उल्लेख प्राचीन स्मृतींत आढळत नाहीत. 
महाभारतातील काही पर्वात व विष्णुपुराणादी काही पुराणांत मात्र 
उत्तरेतीळ लोकांमध्ये त्यांचा उल्लेख आढळतो. ते चीनजवळच्या 
प्रदेशातून आळे ही माहिती भारतीयांस होती म्हणून महाभारतातीळ 
अनेक पोत त्यांचा चिन्यांबरोबर निर्देश केला आहे. आदिपर्बामध्ये 
(१७५-३८) वसिष्ठाच्या वेचूच्या तोंडातीळ फेसापासून त्यांची उत्पत्ती 
चीनादी अनेक म्लेंच्छ वंश्शीयांबरोबर झाल्याचा उल्लेख आहे, पण तो 
२होक भांडारकर संशोधन मंडळाच्या आवृत्तीत आढळत नाही म्हणून 
ती कल्पना नंतरची असावी. 
पहा : गुप्तकाल; गुप्तोत्तर (हषपू्व) काल, 
मिराशी, वा० वि० 
हेरोडोटस : (इ० स० पूर्व 2८५ (१)-इ० स० पूर्वे 2२५ (१) ) * 
प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार. जन्म आशिया मायनरमध्ये हॅल्िकार्नासुस 
ह्या गावी. तेथीळ हुकूमराहाविरुद्ध झालेल्या बंडात सापडल्यामुळे 
त्याला जन्मभूमी सोडावी लागली. इराण, अरबस्तान, जित, इ्ट्ी, 
वगैरे कित्येक देशांतून तो हिंडला. इटलीत थूरी येथे ग्रीकांनी एक 
वसाहत स्थापन केली. तेथे काही दिवत तो राहिला. इतर अनेक 
ठिकाणी कमी अधिक वास्तव्य करून त्याने तेथील भौगोलिक परिस्थितीचा 
व लोकजीवनाचा अभ्यास केळा. त्या काळी कात असलेल्या बहुतेक 
देशांचा भूगोल आणि इतिहास त्याने लिहिला आहि. 


इतिहास हा विषय पौराणिक कथा आणि काव्य ह्यांपासून वेगळा 
काढण्याचे काम प्रथमतः हेरोडोटसनेच केळे. इतिहास ही सल्य घटनांची 
प्रामाणिक अशी हकीकत आहे हे स्पष्टपणे प्रतिपादन करणारा तो पहिला 
इतिहासकार होय. आकर्षक भाषेत, रसभरित वणने, खटकेदार संभाषणे 
वगैरे घाळून आपली इतिहासकथा तो रंगवून सांगायचा. पण तरीही 
इतिहासनिवेदनातून सत्य कधीही सुटता कामा नये असा त्याचा आग्रह 
असे. त्याचे इतिहासाचे तत्त्वज्ञानही * त्याच्या पूर्वीच्या इतिहासकारांहून 
अगदी वेगळे होते : इतिहास हा देवादिकांच्या गोष्टी सांगण्यासाठी 
नाही, तो माणसांचे जीवन सांगण्यासाठी आहे, हे सांगून इतिहास हा 
माणसाचे माणसासंबंधीचे ज्ञान वाढविण्याच्या दृष्टीने लिहावयाचा 
असतो देही त्याने स्पष्ट केळे. इतिहासकथनात नि'पक्षपातीपणा असावा, 
असे त्याचे मत होते. ग्रीस आणि इराण ह्यांमधील युद्धांतील जयपराजय 
वणन करताना आणि त्यांची मीमांसा करताना तो स्वकीयांना दोष 
द्यायला कचरत नाही. 

हेरोडोटसचे इतिहासभाष्य व इतिहासलेखन « पद्धती संपूर्णपणे 
तर्कशुद्ध व सुसंगत होती असे मात्र म्हणता येत नाही. अदूभुततेवर 
आपण विश्वास ठेवीत नाही असे जाहीर करूनही पुष्कळ ठिकाणी तो 
घटनांची दैवी कारणमीमांसा देतो. कधीकधी घटनांचे भौतिक स्वरूपाचे 
ब मानवी संबंधांवर आधारळेळे विठेषण तो करतो, पण शेवटी कुणी 
एक न्यायदेवता आहे आणि तीच माणसांना त्यांच्या सत्कृत्यांच्या व 
दुष्कृत्यांच्या प्रमाणांत फळे देणार आहे असे आधिदैविक नीतिशास्त्र 
सांगतो. इतिहासकाराने निःपक्षपाती असले पाहिजे असे तो म्हणतो, 


त्याचप्रमाणे पुष्कळदा लिहितोही पण तरीही कुठे कुठे अथेन्सनगर, 


तेथीळ गणराज्यपद्धती व त्या नगरराज्याचा नेता पोरक्लीज * 
त्याच्या इतिहासठेखनावर परिणाम 


ह्यांच्याबदळ्चा त्याचा भक्तिभाव त्याच 
करतोच. त्याच्या युद्धवणेनांत सैन्याच्या रचना आणि हालचाली वगेरे 
संबंधींचे तपशील अनेकदा चुकतात. ह 

ग्रीस व इराण ह्यांच्या युद्धांचा इतिहास लिहिणे हे त्याच्या लेखनाचे 
मुख्य प्रयोजन. त्या युद्धांची पूर्वपीठिका सांगण्याच्या निमित्ताने तो सर्वे 
जगाचा भूगोल आणि इतिहास सांगतो. ठिकठिकाणच्या समाजजीवनाचे 
दर्शन घडवितो. विष्रयांतरे करीत इतक्या गोष्टी सांगतो की, अनेकदा 
ह्यांत नेमका इतिहास किती असा संभ्रम पडावा. त्याच्या निवेदनात 
काही एक पातळी नेहमीच दिसेल असे नाही, म्हणूनच हेरोडोट्सच्या 
एकंदर लेखनाविषयी “ तो कधी तत्त्वज्ञान लिहितो तर कधी बालवाड्मय 
लिहितो” असे थोड्याशा कुचेष्ठेचे उद्‌गार गिबनने “५ काढलें 
आहेत. आ: 
असे असले तरीही, हेरोडोटसच्या इतिहासविय्येबाबतच्या कायाचे 
महत्त्व कायमच रहाते. त्याने परिश्रमपूर्वक माहिती जमा केली. ज्या 
साधनांवरून माहिती जमवावयाची त्यांचे मूल्यमापन कसे करावयाचे 
ह्याची पद्धती ठरविली, इतिहास म्हणजे मानवाचा इतिहास आणि तो 
माणसाला स्वतःसंबंधी अधिक शान देण्यासाठी लिहावयाचा असतो 
ही दृष्टी हेरोडोटसनेच दिळी आणि ह्या दृष्टिकोनातून मानवी जीवनाच्या 
सर्वागीण स्थित्यंराची दखळ घेणारा एकक प्रचंड ग्रंथ लिहून ठेवला. 
म्हणूनच त्याला साथेपणे ' इतिहासाचा जनक म्हणतात. 


संदभ » १. पणा९2 ज7€९ प1810118118, ॥०1.1-९त. विद ० 
ग""911018, 13. 3.; [४०७ ४९००५४, 1942. २. "11९ प्रा 
८1९1६ (7९९12 प80071१78-3प'%, »ौ. ; ७५" 


२2०0", 1958. 
लाठवले, सदाशिव 


पएराठी पिश्‍विकोश 
र्वंह १८ वा 


पारिभाषिक शब्दसंग्रह 


परिभाषिक शब्दसंग्रह 


प्रास्ताविक : 


मराठी विश्रकोशाळा परिभाषरेची कशी व किती आव्यकता, आहे आणि पारिभाषिक राब्दांच्या 
निवडीबाबत ह्या कोशाचे धोरण काय राहणार आहे हे मागे प्रास्ताविकात स्पष्ट केलेळे आहे. 

मराठी विश्वकोशात आलेल्या सवे पारिभाषिक शब्दांचा हा कोरा मराठी-इंग्रजी व इंग्रजी-मराठी 
असा दुहेरी स्वरूपाचा असेल हेही तेथश्रे सांगितळे आहे व त्यांतील हेतूही विददाद केला आहे. 

मराठी विश्वकोशाचा पारिभाषिक राब्दसंग्रह ह्या कोशात उपयोजिलेल्या पारिभाषिक 
शब्दांपुरताच असेल. तांत्रिक स्वरूपाचे सर्वेच परिचित वा अपरिचित शब्द ह्यात घेतळे जातील. 
तथापि कोणता दाब्द तांत्रिक स्त्ररूपाचा, पारिभाषिक प्रकारचा व कोणता सर्वसामान्य हे नेहमीच 
निश्चयाने सांगणे अराक्य आहे. अनेक वेळा तो शब्द कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या संदर्भात हवा 
आहे ह्यावरून ते ठरेल. केवहा ही निवड शेवटी वैयक्तिकच राहील आणि म्हणून काही प्रमाणात 
ती सर्वांनाच असमाधानकारक वाटण्याचा संभव आहे. पण ही स्थिती अपरिहार्य आहे. 

पारिभाषिक राब्दांबाबत एकरूपता साधण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केळा जाईल; 
तथापि मराठी भाषेची सद्यःस्थिती, विशिष्ट विषयात विशिष्ट अर्थाने विशिष्ट शब्दच वापरळा गेला 
पाहिजे असा आग्रहीपणा धरण्यासारखी नाही. मराठी विश्वक्षोशाने एखादी पारिभाषिक संता 
स्वीकारली तरी सर्वत्र तीच वापरली जावी असा आग्रह कोशातील लेखांपुरतासुद्रा धरता येगार 
नाही. 0195७०5 साठी विश्वको्याने ' भौतिकी! ही संज्ञा स्वीकारली आहे. पण अनेक्र लेखकांनी 
* पदार्थविज्ञान! ही संज्ञा आत्मसात केली आहे; ती ते वापरणारच व कोशातीळ लेखांतून दोन्ही 
शब्द ठेवले जातील. असे निरनिराळे शब्द कोणत्या मूळ इंग्रजी शब्दांवद्दळ रूढ झाले आहेत हे 
दाब्दसंग्रहावरून समजावे ह्या साठी जास्तीत जास्त काळजी घेतली जाईल. विशिष्ट अर्थाने नेहमी 
विशिष्ट मराठी शब्दच आला पाहिजे अशा आग्रहाने अधिक चांगळे पर्यायी शब्द बाजूला सारळे 
जाण्याचा व मराठीची वाढ कुंठित होण्याचा धोका आहे. 

एकाच शब्दाला अनेक अर्थ असणे व एका अर्थी अनैक राब्द अस्तित्वात असणे हा 
विपरीत प्रकार प्रत्येक भाषेत असतो. त्याप्रमाणे इंग्रजी व मराठी ह्या दोन्ही भाषांतून तो आहेच. 
मराठी विश्वकोश्याच्या मराठी-ंग्रजी व इंग्रजी-मराठी ह्या पारिभाधिक राब्दसंग्रहांतन जेव्हा एकच 
इंग्रजी शब्द दोन अर्थांनी वापरळेळा असेळ व त्याबद्दल मराठीत दोन वेगळे शब्द असतील 
किंवा जेवहा एकच मराठी शब्द निरनिराळ्या अर्थांनी वापरठेळा असेळ व त्यावद्दळ निरनिराळे 
इंप्रजी शब्द असतीळ तेव्हा त्या ठिकाणी संभाव्य घोटाळे दूर करण्यासाठी त्या शाब्दांपुढे कंसात 
विषयांचे निर्देश करून व्रिशिष्ट विषयाच्या संदर्भात अमुक शाब्दाळा असुक प्रतिशब्द आहे हे स्पष्ट 
केले जाईल. ते कसे होईल है पुढीळ संग्रहात “तसी”, व 'क्रण! ह्यांसारख्या ठाब्दांची 
व्यवस्था कशी लावली आहे हे पाहिल्यास लक्षात येण्यासारखे आहे. 

प्रस्तुत लहानसा शब्दसंग्रह हा परिचय-ग्रंथात आलेल्या शाब्दांपुरताच आहे. त्यावरून 


मराठी विश्वकोशाच्या १७ खंडांतून येणाऱ्या सर्व पारिभाषिक शब्दांचा दुहेरी कोश कसा होईल 
ह्याची कल्पना येईल. 


अंकन चिह॒ 
अंकात्मक अंक 
अंकुरण 

अंडवाहिनी 
अंतराल्यान विद्या 
अंतराल्यानी 
अंतरिक्ष 

अंतरिक्ष उड्डाण 
अंतरिक्ष जीवविज्ञान 
अंतरिक्षविज्ञान 
अंतर्पाळीतील हिमोढ 
अल्य हिमोढ 
अभकाबेनिक 

भकुठित (वनस्पतिशास्त्र) 
अभिजञन्य खडक 
अग्रबधी 

अणुगर्म 

अणुगर्भीय 
अणुगर्मीय अभियांत्रिकी 
१ 

अतिरिक्त द्रब्य 
अतिवास्तववाद 
अद्भुतरम्य 
अधश्वर 

अधिचमे 

अधोहिम हिमोढ 
भध;स्तर 

अनंत 

अनम्य दोरी 
अनाबरण 

अनुप्रयुक्त 

अनुमान 

अनेकपाद वलरी 
अनेक प्रतिध्वनी 
अन्वेषण 

अपकषे 

अपक्रृष्ट 

अपमध्य 

अपराबरोध 


पारिभाषिक शब्दसंग्रह 


मराठी -ंग्रजी 
७०-१० १॥-१४ १ अपरिमित 
डाट्टायी०8. गीटपा'€ अपस्मार 
(९011011114011 अपक्षालन 
ए'811001811 (पा0€ अपृष्ठवंशी 
१७01710808 अफरातफर 
॥४"0॥18प 21 अभिकल्प 
8480९0 अभिजात 
880९ शींछ्टागा अभिमध्य 
58१०९ ०1०8४ अभियंता 
88०९ 8टां९106 अभियांत्रिकी 
1111611000 1007931116 अभिसारी 
पृषटाणाठायीची गाठा वांगा€ असिज्ञान 
1107291110 अम्ल 
1१३९९11058, 111000111९ अराजकता 
र्‍ृ्टा1९०प5 7०९०४ अरीय 
"००९४ अरीय माप 
एप्रटा€प5 ७ 11९ (01 अर्थकारण 
॥एपट€91 अर्थशास्त्र 
एरपएला€8 शाष्टांग९९08 अलंकरण 
001 अवकलन गुणांक 
फा िपपांत अवकल समीकरण 
डपा1९81150) अवकाश - 
1१00191100 अवजार 
5पटर€' अबयव 
एत] अवरक्त किरणे 
उपणष्टावेटांचा. 1101चा11€ अवरोष 
310191:10-1१90/8) अविद्राव्य 
1818000010 अन्याघात नियम 
1116511010 8१३28 असत्‌ संख्या 
1)लापतद्व00 अस्थानी गर्भधारणा 
81001९0 अक्ष 
116९16110९ अक्षवृत्त 
एलएला8ेडांपा]) अस्कॉर्बिक अम्ल 
७10186 ९९0 आंतरग्रह 
5656च्चा"टा आंतर रक्तखाव 
10९2९1९011 आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना 
1)९2९॥1९1"91€ 
(लािपि२१0८टा आंबंवणी 

आंकारजनन 


1806118 00१९08 


11101111.€ 

1]९181110818 

1,€९ली 1१82 
110७॥.९०196; 1010107088 
॥॥1591007001बरगि011 
1)68ष्टा] 

(185810 

08९10106९8] 

7111९60 
७1211९0110 
लजाएभष्टभा 

[तहा ी९01 

तंत 

81 च"000 

९१-७७ - 

8१181 118९95ए॥1'8 
1111311080 

1201011105 
1)९९0781101 
॥ी९९॥॥] ९0९तीटां€11. 
॥) ९९1१] €९तपघे01 
508९6 १ 
11111९0016. 

पए'१९०0॥ 

110'१-780 18४8 
1१९॥11811015 

11501[प01€ 

1.0 ण [एए०1-००॥॥॥तांटॉ01 
1111811919 0000010009: 
ए००७10 ७॥९४18100 
12७१.) 

1.3एत९ 

॥5००॥ट ६णं0 
॥॥९॥०1१॥९8॥१ 
1116९17101 1॥1821010770189४06 
क ७११॥-0 1.00 
01४१112१01) 
ए'€7॥९॥.४01) 
॥॥०१०॥०1&७8 


वट 


आकारमान 
आकारिक 
आक्तारिकी 
आकार॒गंगा 
आकुंचनावस्थेतील हिमोढ 
आख्यात 
आगेतुक (वनस्पतिशास्त्र) 
आणवीय 
आतंचन 
आधारांक, लागरिथंमाचा 
आधुनिकीकरण 
आनुवंशिकी 
आयन विनिमय 
आरंभक्षेत्र (युद्धशास्त्र) 
आरोपणपत्र 
भावतैक 
आवर्तन-अव'धी 
आशयात्मक 
आश्रयस्थान 
इंद्र घनुष्य 
इंधन 
इतिहास 
इतिहास लेखन 
इतिहासाचे तत्त्वज्ञान 
उत्खनन 
उत्तापधातुवैज्ञानिक 
उत्परिवर्तन 
उत्पादनक्षमता 
उत्प्रेरक 
उद्योगधंदा 
उद्वध 
उपकरण 
उपग्रह 
उपवर्ग 
उपसग 
उभयचर 
उष्णता संस्करण 
जां 
क्ण (गणित, विद्युतक्शास्त्र) 
एकक 
एकक प्रक्रिया 
एकदिदा विद्युन्मडल 
एकपाद वलूरी 
एकरूप समीकरण (गणित) 
एस्क्स 
ओतकाम 
औद्योगिक क्रांती 
कंकताकार 


आकारसान-- 


512९ 

प्र०1191 

॥ए०"०॥०1०४५ 

४1-11». 

1१९९०6९55[01181 11017१111९ 
ल्गां पट्टवयखा 
$तए९1॥110प5 
40010 

& छुष्टाण 119101 

13858 0 1028011111 
०१९0121011 
(९0०९105 

गणा €लाव112€ 

13835९ 

१0०१111712 09061 
फशां0वाट 
1१॥॥-०५॥-॥०७१॥-७१-७१७ 
॥॥९0591 

२:)१५॥॥॥-७५ 

0000 

फ्ग्ह 

पा80"9 
पाड०१02"०0॥५ 
1050000 ण प्राडगिर 
फळ०६ए010 
एप०्पा6विपा'९2ट्टांठचा 
॥॥19101 
ऐ०्कपलीए९ ९809ल.ए 
४-1-1॥/-1१ 

1११०0] 

(पा३8टटा०ण1 
1॥01-1000000:01) 

3891811112 

5९1888 

ली 

4100101111019115 

88 (0९81111201. 
९" 

८१८१-१॥1/- 

एप; 

एप. ])700658 

9९०; टपा€९0॥ लएटणा 
ए]870ए5 टश € 
तश 

फए5]70'5 

७--१0॥॥- 
॥॥४०॥॥-॥॥७-॥॥-॥०॥॥॥॥०११ 
17०९०171191:2 


खनिज निक्षेप 


कणिरा 

कणिदाक 

कर 

करदानक्षमता 
करनिर्धारण 
करभास्थी 

करार 

कलनशास्त्र 
कल्याणकारी राज्य 
कशिदाकाम 
कस्तुरा 

कक्ष, बगल 
काचेचे कलाकाम 
काचेचे रंगीत कलाकाम 
कागदाचे कलाकाम 
कामगार संघटना 
कायचिकित्सा 
कायदा 
कायदेमंडळ 
कारागिरी 
कारागोपन 
काबेनिक 
कार्यक्षमता 
काल्पनिक घातांक 
काळपुळी 

किंजपुट 
किरणपुष्पक 
किरणोत्सर्गी द्रब्य 
कीटकनाशक 
कीटकविज्ञान 
कुंठित (वनस्पतिशास्त्र) 
कुंभारकाम 
कुंभासनी 
कुक्कुटपालन 
कृषिविज्ञान 
केरॅटिनीभवन 
केवलचित्र 

कोज्या 

कोरीव लेख 
क्रमविकास 
क्रियाविज्ञान 
खंडप्लवन 
खगोलीय 
स्वगोळीय भौतिकी 
स्वनिकमे 

स््निज तेल 
स्निज तेल रसायने 
गस्वनिज निक्षेप 


3७16 

5७7616 

गृ" 

गृ)५७॥018 ९90१०४ 
5885811९00; 07 (9265 
॥॥९809110915 
(07730 
('9]टपाप5 
0:18 7-0 १-0: 
॥ए७6€१12 १7०५४ 
'एपडार त€6€' 

& टां] 

(51855 फछ०॥९ 
डाय €९त टोऊ85 एएण्0ीर 
7808९7 ४ए०॥₹ 
गृप808९ पएणां01 
॥ए€ता 118 

॥ ४-1 

1,९ष्टां518ए'€ 
(्व्गी 
11097061831101) 
(072१710 
एशी०€९710४ 
[चष्टा)वा" उतिल्क 
8110101१97 

७)/-'8 
7१8४-07. 
०१1०१०७ 11961 
1158९९0टांत€ 
17110171101027 
(1058, 1)शीगां€ 
०९9 
फनश080110वा प 
>०पा9”'५ए 

॥ टणाटण ९ 
7र९"9॥11011-7911011 
॥॥४॥"१८ 8. 
(:051116 
11501110110118 
100॥॥॥॥०१॥ 
7०7७७01029 
(011011160181] शी 
(९185191 
8.81"001019508 
४00080: 
र्‍?81"018110) 
7€९7001018९171109185 
॥॥1716९"891 0१९१०8115 


खनिज विज्ञान 
गणनक्रिया 
गणराज्य 
गणित 


गणितीय विश्हंषेण 


गतिरोधन 
गनिमी युद्ध 
गरोदरावस्था 
गर्भपात 
ग्भखाव 
गर्भी 
गाळाचा खडक 
गुणित स्वर 
गुणाकार 
गुन्हा 
गुलच्छ 

गुल्म 
ग्रहबिज्ञान 
ए्होद्योग 
गोंडवनी संघ 


ग्रॅनाइट 
ग्लासोप्टेरिस 
धटक 
घटना 
घनत्व 
घनीभवन 
घातांक (गणित) 
पयापःचय 
चेलनकलळनशास्त्र 
पेटन (गणित) 
वेषकरूप 
पामरकल्प 
चित्रकला 
चित्रपट 
चित्रसंरक्षण 
घुंबकल्ब 
चौपानी 
छंद 


3६ (साहित्यशास्त्र) 


छत्नपतन 


छद 


छायाचित्रण 
अतुशास्त्र 


(५. ४7 €. 
खनिज विज्ञान-द्िघातीय व्युत्क्मता 


॥॥1116€148108१ 
(3101810115 
5३९७७प0०1ट 
॥॥६॥९॥119105 
1081९10809] 91141]पर्‍85 
121 ४-1 ७४44 

(दुपश11६ एएवोार्91'€ 
1९21891100 
॥॥1508101071926 
2001001) 

58श9॥15 

हसवा लव" 7०० 
1181111010 11018 
॥॥॥॥11011081101 
(९1९0 

(ठळ"ऱणा0 

ग"॥11101' 

1९ 8०810९8 
पणा)€ उंगवप5१ 
दलावफचा9 50९, 1९ 
130010१896 

(्िहाप5 

(द वणते पा चान 

17०1811९01 

(द"9111106 
(1055001615 
("0711001९11 
(५९॥१-११॥॥॥॥७(०१४ 
1)९159 
०॥॥(०१॥१॥(५-॥॥१)९ 
1॥१€£ 
॥॥७810015111 
(घालट्पाप5 ण ४६0118 
1101९11९01 
टापा 

[1711061 

1520001009: 

101111) 

1781101125, 6०॥७"४१०॥ 0० 
॥॥६१॥७॥९81) 
(२१०8०० 

1201०1०) 

17210509१४ 
ए8"णाप(2 प१"०७ 
13780. 

1107०01एटल'€ 
71010274१10119 
1380९010102९5 


्ाः 

जनित्र 
जलविज्ञान 
जलीय धातुविज्ञान 
जाती 
जीवनसत्त्व 
जीवनार्थ कलह 
जीवभौतिकी 
जीवरसायनशास्त्र 
जीवविज्ञान 
जीवाद्म 
जोरखत 

ज्या 
ज्योतिषशास्त्र 
ज्वलनक्षम 
ज्वालाग्राही 
डमलीन्स 

तंतू 

तंत्र 

तंत्रविद्या 
तत्त्वशान 
तरंगलांबी 
तर्केशास्त्र 
तर्कशास्त्र, पारंपरिक 
तलवर्धी 

तवकीर 

ताणा 

तादात्म्य नियम 
तापमान 
तारकापुंज 
तारण 

तेजोमेघ 
त्रिकोणमिती 
दंतकोथ 

दलाल 

दशमान पद्धती 
दादावाद 
दीधेऱतीय समाकल 
दुजलरोती 
दूरचित्रवाणी 
दूरध्वनी 
द्रवगतिविज्ञान 
द्रबांक 

द्र्न्य 

द्रव्यमान 
द्रायुगती 
द्रताभिसारी 
द्विघातीय व्युत्कमता 


103801९118 
(द&€1९1"84101 
पऱ१००४५ 
पजवा"णणालंधापा 2 
50&लं85 

विणत 


र 


डणपष्टटटा8 10) &€हांडा९10९ 


3ांण०॥1५805 
छा0०ला९11511'9 
छांग०्४फ 
ए'०551 

ए'९॥"1112601 

ञिया&8 | 
2७10011010) 
(0100॥51012 
1110811110168 
1010111115 

एण01'€ 

5शएडशा), 18०111९ 
ग'९९1101029 
0111050009 
ए॥ए९ 1भाष्टाग 
1,020 

1,०ष्टांट, एपवेता[01च1 
1388113818] 
ऊद्या 

0 ॥६:1५* 

1.8पा 0 चा 
गृ'९11९"पा'€ 
(00751९11801 
5९८पा 
1॥ए९७प18 
गृ५12011011९119 
(९817185 

1204) :९-५ 
1)6९ल11६] 5895000 
1)१तवां8) 
1011110 1९82781 
1319 विण्णागाशट 
गृ'९18९९0801 
गृ'९1९0110116 
परवा'०१४811105 
शाय ७0१ 
॥॥॥९ 

॥॥७५5 

फणांते 1101107 


1१8७19 ००॥९ए९॥"४९॥ 
(०॥वा"िट 7९०7"०ल($ 


१०० 


द्विपद सिद्धांत 

द्विपाद वछरी 

द्विशाख वलछूरी 

धन (गणित, विद्युतश्यास्त्र) 
ध्मॅ 

धमसुधारणेची चळवळ 
धातुक 

घातुकटाकाम 
घातुपाप्राण 

घातुविज्ञान 

धारिता 

- श्रुवीय प्रकार 

'नखर 

नगररचनाशास्त्र 
नंतकणिदा 

नमुनापत्रिका 
नवअडइमयुग 
नाणेबाजार 

नाविक 

नाविक अभियांत्रिकी 
निनाद 

निपात 

नियतकालिक 

नियम (तर्कशास्त्र) 
निळेपांक 

निर्वाचक मंडळ 

निर्वात 

निलंबी रोधाधिकार 
निषिद्ध उत्सजञन 
निष्कर्षण 

निस्सारण 

निक्षेप 

नीळातीत किरणे 

न्र्त्य 

नेपथ्यपाठ 

नेदानिक टक्षणे 

नैसर्गिक निवड 
नोंद (मराठी विश्वकोशातील) 


नौकानयन 

न्यायशास्त्र 

न्यायालयीन पुनर्विलोकन 
न्यायिक दंडा देश 

पत 

पन्नद्वार शिक्षण 


पदाबळी 
परमाधिकार 


द्विपद सिद्धांत-प्रतिध्वनीभापक 


3110171..1 1118016011 
उछा१"०प5 टणा2 
13लाघेडांप) 
० ए€ 

फेशाठां011 
॥१९101171180011 1100611९11 
७)५- 

७91 ७०५४ 

(16 

॥॥९89110॥1'-20 
४-)०-०1१ 

.पा"00'8 ]0014115 
(10१) 

ळण: 0180101012 
७४-॥१५॥॥-११॥-१०१॥॥॥॥॥७१ 
॥"ए०९-५॥९७६ 
०९01111112 820 
॥॥०॥९५ 11६4711760 
]१8ए१1], ॥॥81112 

ग व्ापा)2 झाष्टा18९11112 
5९९९॥०0७॥"१(1011 


- च्चिशांलाट 1801113012 


श0०वा28] 

घेणा 

॥॥(१०॥॥॥: 

७182000741 ९011९2९ 
0६:५0 

1381980112 ए७० 
ए"०"७ंवतशा ९155101) 
फप901101) 

(9०101) 

1200081 

ए1'8-४101९( 18४5 
1)8106 

(पघा 18235 
1218४10812 1९0725 
॥8प'8] 50160101) 
पा (गा ॥0९ ऐवा 
७१7१205819) 
8९12१11011 
उपाड"पतल्लाट2 

उपतांलं9] 5९णंल्णा 
उपवांलंळ] इद्यालि 2 
(ब्वा 
(०778€5901१60002 &ल०515 
097 उ7850"एल01 
॥॥७॥॥॥९171811081 €8710176258101 
7200290106 


परस्पख्यापी 
पराग 
परागसिंचन 
परावतन 
परिनालन 
परिमंजरी . 
परिमित 
परिस्थिती 
परिस्थितिविज्ञान 
पर्याप्तकारण नियम 
पर्यावरण 
पशुविज्ञान 
प्ुबिद्यक 
प्युसंवधन 
पक्ध्ववती 
पश्चिमीकरण 
पाणबुडी 
पायाभूत स्वर 
पार्थव 
पाव हिमोढ 
पाश्चिक 
पाश्चिका अस्थी 
पुंजवलरी 
पुराजीवविज्ञान 
पुराणबिद्या 
पुरातत्त्वविद्या 
पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार 


पुराप्राणिविज्ञान 
पुरावनस्पतिविज्ञान 
पुष्पक 

पुष्पबंध 
पुष्पब्ंधाक्ष 
पुष्परचना 
पुष्पासन 
पूतिबिरोधक 
पूर्णांक 

पूब॑प्राप्त 

पेढी (देशी) 
प्रकारमापन 
प्रकीरित 

प्रक्रिया 

प्रजनन 
प्रजोत्पादन 
प्रतिजिविक पदाथ 
प्रतिध्वनी 
प्रतिथ्वनीसापक 


0ए॥1॥0७2 

001160 

13०10009-10(9)/ 

5९01800011 

ागपाडांठा 

1281012 

"111162 

5पा"०्पाता २028 

फ८01029 . 

1.80 खी डपणतीलांहण 78९9307 

1 011"0111010711 

हतचा 5लटा910९ 

एलहप चा" 10९पांटां1€ 

8५1001101६] 1105041709 

3890100१7१ 

७॥॥७७(७"॥1291101) 

5050181010 

1081110118] 11068 

गु'टा1*8511६8 

1,8९081. 1110181116 

1.९10"91 

12817160६1 1300168 

१/७॥"॥०1118951601 

78188011(010४9 

॥७॥५॥॥1॥०1029 

"0119201029 

1"0192010७ाटवा. 1)8097- 
10160, (३०एशा1111९1 र्ल 
1११०0: 

1>818602001029 

1>9188010019119/ 

ए"]0"6 

111101'85९611९6 

र्‍>€९तेप10०1९ 

1010७7९ 80108118611611 

]२8०९01801९ 

2५1115९010 

11९४61 

9 ॥॥0॥ 

128९105 158111 

110011817४ 

3०8९९0 

1210९08855 

1४1:)०॥४१५॥॥५॥॥०१४ 

1३९७॥"०कपट01 

«1110101105 

1०10 

0५॥५७-०॥॥॥५॥॥॥-०५ 


प्रतिमा 
प्रतिळलागरिथम 
प्रत्याव्तक विद्युन्मंडट 


प्रबोधनकाळ 
प्रमाण 
प्रमाणशील मतदान 


प्रमेय 

प्रमेह 
प्रयोगशाळा 
प्रसवपूर्व 
प्राक्ूतिक मानक 
श॒गितिहास 
माणिविज्ञान 
परणाविज्ञान 
प्रेषण 

प्रेक्षाग्रह 

एवक 

फलन 

फसवणूक 

फुलोरा 

फोजदारी कायदा 
धेहुबारिक 
बहुवारिक क्रिया 
बाण प्रक्षेपण स्थळ 
बाणा 

गि :| पुष्पक 


/ 


भेनतारी संदेशवाहक यंत्र 


जगणित 


भरतकाम 
भाडबळ, अल्पमुदती 
भागाकार 


2 फौजदारी कायदा 
य भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था 


प्रतिमा- रंगभूमी 


3५11001 
110110९911) 

शै हणाव यि टपाऱ्धाा 
लांफ्ट्पा ी 
1१९11815591108 

गांत 

12700०१01६) 7९01€- 
5९0101 

"1120768111 
(०010111088 
1,9007१010४ 

[९ ]व(पाया 
एरवापा'चा डवयातेचा'त 
1>0९-015101"9 
१००1०४५ 
॥॥€011911105 
गृ५*3118911183101) 
१:१॥०१॥॥॥०॥७४॥॥॥॥॥ 


"०817011 


पगापाटठया 

108 ४:14 
11101"8508611९6 
(७५११११: :॥५/ 
फठाऱणा ह 
ए010711611891011 
१११२4८॥॥॥५॥॥॥॥॥-७१-३ 
श्ी. 
1)150-1101'61 
फा121855 56. 
»11260018 

537016 
111[01112611[518 


1388170" 


७112 ४219833 
13883 
171717070व81५ 
08181, 8107-81) 
7101581071, (शप०(७&७1( 
10ता चा) 7९181] (-०१९ 
७९०1०३्टां९वा 8पा'ए९ र्ठा 
गातां 
1":101/08810111311 
1,811219208 
1111215105 
1०1९500, उद्गार 
81001 तणव]र€ 
(९082१10115 
(5९02178101 9, ०४३०81 


भूमौतिकी 
भौतिकीय समन्वेषण 
भूमिती 
भूमिपात 
भूमिस्वरूप 
भूरसायन 
भूविज्ञान 
भू-हिभोढ 
भेषजविज्ञान 
भौतिकी 
भ्रूणविज्ञान 
मंजरी 

मंड 

मक्तेदारी 
पमरखमल 
मत्स्योद्योग 
मध्यस्थित राष्ट्र 
मध्य हिमोढ 
महाछद्‌ 
माध्यम 

माध्य सौर-दिन 
मानक 
मानवशास्त्र 
मानव्यविद्या 
मानसशास्त्र 


मायावरण (प्राणिशास्त्र) 


मिश्रधातू 

मुक्त अर्थव्यवस्था 
मुक्तियुद्ध 
सुद्रणकला 

मुद्रा 

मूत्रनिस्सरण 
मूर्तिकला 

मूल्द्र्व्य 

मूळभूत एकक 
मूळ नसुना 

मृग कुल 
मृगरंगे 

मृदा 

मृदा प्रेरणाविज्ञान 
मोलर गर्भधारणा 
यांत्रिक 

यांत्रिक अभियांत्रिकी 
याम्योत्तर वृत्त 
युद्धपट 

युद्धशास्त्र 
योनिमार्ग 
रंगभूमी 


१०९ 


(ख€001195105 

(ब९00110591081 821010178101 
(ब80116" 

1.तडांत€2 

ग'०७०४॥०१॥७॥५ 
(५९००1९151५ 

(९०1०४९४ 


 (झणणात 1101वा11र्‍8 


0118171718001029 
7१905 
1101001029 
1१8९601168 

5ऊवि "या 

॥॥०1०0७०)४ 

५९1४९. 

ए"४॥1९185 

उपणीं९' 53.80 
७1९8] ॥10701118 
373116 

॥॥(-४॥॥॥१४| 

ष€8]) 801६ 08४ 
5111१10 
॥11117/000102४ 
191111165 
759०0०१०४५ 
(६110010820 
1105४ 

पए1'७७९ 8९९0110719 
शण णी 0९१001 
1200000000: 

5881] 

॥॥॥५॥॥॥४॥४०)॥ 
डल्पपा'€ 
17]1611९1 
ए"॥109101९0-.4] 1 
1०००५७९ 
(060१६९ 
/11101'8 

डग] 

501] 116९011811105 
1॥॥0181 ]107821141109 
१॥९०॥91081 
1॥॥९0118111081 शाषण 
९ ता 81 
5१९४४ 
1111819 5ल९1106 
छा 08६181 
ग"॥.891'€ 


१०२ 


रंजकद्रन्य 
रसदयंत्रणा 
रसायनशास्त्र 
राज्यघटना * 
राज्यपाल 
राज्यदास्त्र 
रासायनिक 
रासायनिक अभियांत्रिकी 
रासायनिक सूत्र 
रुघिर-विष्राक्तता 
रुधिराभिसरण 
रूपांतरित खडक 
रेखावृत्त 
रेणवीय 
रेणू 
रोजगारी 
रोधाधिकार 
रोहित्र 
लछघुकला 
ललाटास्थि 
लढितकला 
लाकडी कलाकाम 
लॉग पूणीक 


लॉंगमिन्न 
लॉगरिथम 
लिंग हॉमौन 
ल्पि 
लिप्यंतर 
लोकगीते 
बै 
वंगण 
दंटन (सांख्यिकी) 
वक्रता रेखा 
वटहुकूम 
वनश्री 
वनस्पतिदाबक 
वनस्पतिरोगविज्ञान 
वनस्पतिविज्ञान 
वनस्पतिसंग्रह 
वनस्पतिसंग्राह्क पेटिका 
वर्गकलह 
वर्गीकरण 
बर्णपट 
बर्णपटदशैक 
वर्णपटमापक 
बल्क 
वाणिज्य 


रंजकद्रव्य-वैमानिकी अभियांत्रिकी 


1)&४र्प्पी 

1,0815705 

(९167750"0 

(0151101 

(0०१४871017 

००1 5लां९1९€ 

(1९171081 

(९107104) शाष्टां1€९"॥8्ट 

(९11९001081 1017111189 

ग'0३९॥1६ 

(टप ६001 0० 11008 

॥॥&७8110110010 70एटॉर 

1,07१९३2श्रा0पत९ 

ए01९0प181' 

॥॥०16९५1€ 

9171010911611( 

० 

ग५"9118101711161 

॥॥1101 85 

ए'"011891 13006 

ए"1]1९2 8715 

७००१ जण 

(']181'90(९015010 
102१171111) 

॥॥०॥(1559 ०. 10छटघार्णयया 

1,021) 

5652 ॥07"110716 

5टा७ 

"ग॥'801851116191101) 

ए'01 50128 

फपल€्ववा2 

1.॥071089111 

1)15107110॥01010 

1118 0 टपावा पा 

(वा 11811९2 

९2७९५७०010 

1718711-017'858 

018171 18॥1॥01029 

1301809 

९00801 प 

१ 85ण्पापात 

(1855 500"पषष्टा€ 

(:]1855310081101) 

90€९टएपात 

39108९07"05९006 

3९००९७९] 

1 21-80: 

७०॥११४५१-)४८- 


वातानुकूलन 
वातावरणविज्ञान 
वायदेवाजार 
वायवीय 

वार, जरायु 
वास्तववाद 
वास्तुकला 
वास्तुशोभन 
विकृतिविज्ञान 
विक्रिया 

विघटन 

बिघटन 
विनचारनियम 
विणकाम 
बितळजोड 

विद्युत अभियांत्रिकी 
विद्युत 'धारित्र 
विद्युत विशछेषण 
विद्युन्मंडळ 

विद्राव 

बिद्रावक 

विद्रावक निष्कषैण 
बिद्राब्य 
विधानबंध 

विधी (न्यायशास्त्र) 
बिघेयक 

विधेयन 

विनिश्चित समाकल 
बिमध्यनियम 
विरंजन 

बिरळ व अकुप्य धातू 
विद्लेषणात्मक 
विश्व 
वबिश्वस्थितिदास्त्र 
बिश्वासघात 
विस्थापन 

विज्ञान 

बीज प्रवाह 
वुक्कविकार 
वृत्तचिती 
वृत्तपत्रन्यवसाय 
“वेधन 

वेधशाळा 

वेश 

वैद्यक, मानवी 
वैमानिकी 
चैमानिकी अमियांत्रिकी 


0200 ४४०११५७७०१ १७४४-१ 

॥॥8207010829 

ए"०'ए7६"१ 1187176 

01९५111३80 

कर्ता ठा 

1१९६158111 

00111[8९0प'2 

10९707 १९00178017 

1०81101029 

169९011017 

19)151111९09101) 

19)8९0011008111017 

1,805 ० ॥00पष्टा 

फ्यण्याष्ट 

फरावाा्ट 

ए९००) शाष्टां1९९01108 

(3108011017 ((001१९059)) 

ए॥1201"01988 

ए18ट०० टाफट्पां॥ 

5णप॥0०॥ 

०७-११ 

डगएशा &0१०0171) 

इजणपा01€ 

8शय०ष्टांडणी 

1.90 

1311] 

ए॥6€१1८०६8॥07 

9लीगा ९ उल्टा 

1. ण 6हलापत€१ (०१1- 

1316800702 

ए"१ए९ ६ 11001९ 111९018185 

8118190891] 

॥1110९01'56 

(0571101029 

176901 01 [705 

1)1501808९11611 

5डलां९1९8 

1९७०८ टप. 

टता ९ण पांड९9888 

(तला 

उल्पाणाचयडाया 

उणा 

(00558"ए७0०"४ 

1)1"255 

लताला 8, ॥॥॥181) 

॥.60"0118पा105 

७001180891 
भा्टा1&९€९08्ट 


वेश्लेपिक प्रेरणाविज्ञान 

व्यजनवलछरी 

व्यवसाय प्रशासन 

व्याघधाती विधान 

व्यापार 

व्यापार-चक्र 

व्याप्तिलेख 

व्युत्क्रम 

व्युक्रमता 

हेयो (रोधाधिकार) 

शंकू (वनस्पतिशास्त्र) 

शाक्तत्राह्म 

शरीरक्रिया 

शल्यतंत्र 

शाकीय अभिगृद्धि 

शारीर 

शारीरिक प्रक्रिया 
शिलावरण 

शिलाविज्ञान 

शिवणकला 

शिक्षण 

शुंडी 

यडळेखन 

न्य शुंग 


श्रोणी 

संकरण 

संक्रमण 

संख्यात्मक गुणोत्तर 
सख्यानक 

सख्या हिद्धांत 
संगीत 


संदेशवहन 


संदेशवहन उर 
हून अभियांत्रिकी 


संभाव्यता 
संमिश्र पुष्पबंध 
सयुक्त पुष्पबंध 
सयुतराष्टे 
संयुग 
संबधन 
संविधान 
स्‌स्क्ती 

- कौ. ८ 


चे छेषिक प्रेरणाविज्ञान- सोनारकाम 


1091971081 17101९01187105 

फिणाफांवांपाणा 

5817071855 ६व॥1115070१01011) 

(ञापिचकालटाण'ए शर्हा९1९1 

गृप'००९ 

गूप'90९ ९४०1९ 

॥॥01082704101 

5९९०७17००8] 

5९ल"००ं ४५ 

१७९०0 

(0016९, 807०01"5 

॥1101"9-07185 

7%४७01089 

5पा'शभ'ए 

१९४७४0९ 0700829017 

1181070) 9 

77५1010०91 1010०९33 

1.1010011९76 

768701089४ 

00-001990091: 

फवप९ 01 

प९ट०ंव 

070107१010 

उठा 

5श085 

07९05 

पडणणांतां59101 

गृ५"8115111183101) 

०९0081 780 

51505 

एप0०९05, 101९019 र्ला 

॥एपाट 

॥॥पडांटया. €९00 

एएप5९प0१ा 

(१00१९15800 

ए'€९त€"] 8:१6 

13819110९0 

('ल0010प010800108 

(टग) 0080108 
शाष्टटांग€लांपश 

110०0०६७१9 

11:९0 111107९850611068 

ठ०0000प्पाच 1111017€९50811९6 

1011९0 1081101158 

(ण 0000पत 

("|पा'€ 

(*0050प0ि00 

(1ए7'6 


सत्‌ 
सत्ताविभाजन 
सद्सत्‌ (गणित) 
सदापर्णी 

सपुष्प वनस्पती 
सप्तक 

समतोल स्थिती 
समयपूर्व 
समस्थानिक 
समांगुलीय प्राणी 
समाकल 
समाकलन 
समाजरास्त्र 
समीकरण 
सरकारी खच 
सरीसूप 
सर्वेक्षण 

सस्तन प्राणी 


सहजीवन (वनस्पविशास्त्र) 


सहरिक्षण 
सहसंवादी प्रतिध्वनी 
सांख्यिकी 

साधित एकक 
साधी वछरी 
सापेक्षतावाद 
सापेक्ष रोधाधिकार 
सामान्य लॉगरिथम 
साम्यवाद 

सारणी ग्रंथ 
सावंत्रिक मतदान 
साहित्य 

साहित्य प्रकार 
साहित्य समीक्षा 
सिमा 

सियाल 

सीमा 


सीमांत उत्पादन 
सीमारहित 
सुनीती 

सूची 

सूक्ष्मजीव 
सूक्ष्मजीवशास्त्र 
सूक्ष्मदर्शक 
सूक्ष्मविश्छेषरण 
सैद्धांतिक 
सेद्धांतिक विज्ञाने 
सोनारकाम 


१९81] 

5९१0१00 0 0० 
(०१101९ 

एएशट्टा९शो 
ए॥०फ९012 1014111 
(0018४९ 

एवपा॥ प 

एना पा€ 

1501008 
10"0080591)8 
९" 
1र९षट्टाि00 
50०००४४ 

फ़तृण801) 

एपाण८ छूणभाफपा€ 
5९00105 

10001:809:4 
॥॥8111118185 
डणाग०8 
(00-९तप०8ि00) 
पक्षाणण0ण१णां0 €९॥0 
5180505 

1)९ए९व पपप 
51101९ ९४११९ 
10:100/00/ ॥॥९०४१ 
111111९ १&0 
(0011100 1०ट्टकणपी) यी 
('ळणणा पणीांडी 
गू'30105 

1४0९581 5पणी]"82९ 
1िःवपा€ 
हाका 7003 
111९0"०19 लणीटां8 
डागा 

डांध्ा 

1४0000910 (811705) ी 

एछण्पणा कचा" (५९०४११) 

वाटा ७7०पपरटगे00 
॥1171700प्णा ते 
फएवपा४ 

110९2 
ए॥टा००९्टेधणां8ा 
॥॥1०/००01089 
11०7050016 
॥॥1ल'081181585 
गृ[)९०॥९प0ची 
गृ[1€९00९1081 50९1088 
&ुगवडाणां 0४ 


111 


१०४ 


सोंदर्यप्रसाधने 
सोंदर्यशास्त्र 

स्ट्रेस क्रिया 

स्तबक (वनस्पतिशास्त्र) 
स्थपती 

स्थलशिल्य 

स्थापत्य अभियांत्रिकी 
स्थालीकल्प 

स्थिर 

स्थूल्कणिरा 

स्नायू 

स्फटिकविज्ञान 
स्वयंप्रेरणा 

स्वयंभवन 

स्वर 

स्वाभाविक लॉगरिथम 


> 


(८05118 05 

2९51161105 

587655 7९80001 

(घय पापा), प९त 

टा शाष्टांग€€' 
1,81010508108 ध"ला९टपा'€ 
टा लाष्टापह्भापाष्ट 
४०(-५-१॥॥११४॥॥१/५ 

(टलाडवि 

ञ0वाळ 

752०16 
("५७9110१011 
र्गापिंपिंठ्या 

300११1९005 टुक्याभ'00 
०९2 

पएवापा'] 1024171011 


सोौंद्यप्रसाघने--क्षपण 


स्वायत्तता 
हस्तिदंती कलाकाम 
हिमकाल 
हिमगिरी 

हिंमनदी 

हिमयुग 

हिमलोट 
हिमविवरे 
हिमस्तर 


हिमांतगत हिमोढ 
हिमोढ 
हुंडीबाजार 
क्ष-किरणे 

क्षणिक प्रवाह 
क्षपण 


> प.0110110 

1४०४५ "ए०॥ 

ग०€ 826९ 

ग०९06एष्ट 

(180867 

गट€९ 98४९ 

७१18110118 

(€1720०895585 

गट2 51861, ५१११-५६ 
छडोळटां€ 

॥ए॥1-छावलां8] 1110181118 

गठा'वांया€ 

011 113717€0 

2९-5595 

गृप'१11516101 00" 

ए१९कपर्टा101) 


शरिया 
१७७१८ छा 
कलात 
*साफुर्शचा 


वल्या (301891)9) 
हाणा हेप128] शाटा1९९"1118 


8९00183ए१1105 
९5॥16105 
कैला य 0 
&एटटाण1010 
कापल्या प 2 
सैंए्ट्याताला2 
1४९018 
1०४ 
निथिया थप टपा""€॥ 
९]"ल्पा 
९0 
होण्या 
॥]७1081 


शै ढ 
घोटा 11९0110105 


खैपद्चा'लाए 
थैबयाप 
त्या एए8080ता'ए 
1९ ७8) 
*1010१ॉ 
व्पण01029 
0100125 
साठवण) 
चा5ल० 
$॥७5 
$]७७1९त 
| पठत 


शै "ला 

9801081 

न. नक 1)९8171- पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार 
» खजि0ए€९0॥॥॥९0 ० 


१११ 
कैश्ला 9९0108 
"०1९०७16 
७० वल जाळ 
3९णणाट लत 


गर्भखाव 
केवलचित्र 
अम्ल 
अग्रवर्धी 
आगंतुक 


चैमानिकी अभियांत्रिकी 


बैमानिकी 
सोंदर्यशास्त्र 
वार, जरायु 
आतंनचन 
कृषिविज्ञान 
वातानुकूलन 
बीजगणित 
मिश्रधातू 


प्रल्यावतैक बिद्युन्मंडल 


नतकणिदा 
उभयचर 
विश्छेषणात्मक 


घेश्केषिक प्रेरणाविज्ञान 


अराजकता 
शारीर 
पश्ुसंवर्धन 
प्रसवपूर्व 
काळपुळी 
मानवशास्त्र 
प्रतिजैविक पदाथ 
प्रतिळागरिथम 
पूतिविरोधक 
मृगश्‌रे 
अनुप्रयुक्त 
पूरवैप्राप्त 


पुरातत्त्वविद्या 
वास्तुकला 
समांगुलळीय प्राणी 
अस्कॉर्निक अग्ल 


ए[रिभाषिक शब्दसंग्रह 


इंग्रजी - मराठी 


58९5800९00 0 18785 
॥७"0॥8॥08६] 
510018 05 
७010707 
50०४७08 

00) 

807010 

२१0०१४१११४ 

&पा'०09 0७०१5 
॥01107)9 
॥१18911011९ 

कैऱ्या] 

5 

880४१०१" (ए९्वांलं९) 
58508 
18०९१०1089 
1581811090 

21-19. 

138587. 


1385९ (111919 डलंथ९९) आरंभक्षेत्र 


1385९ 0 1024111110 
158591100141 
5885817079 

13111 

1311] १0 
1311010141 1९01९] 
11000९॥1187"9 
1701010४29 
1001197808 
1108170प5 ९५९ 
छा) ९81181 
01९9011118 

छण२१22 

1219)1:9904 

13०7१६४ 
13001089९8 

180 

121४: 306:) 

81९801 0 0४01) 


करनिर्धारण 
अंतराल्यानी 
अंतराल्यानविद्या 
ज्योतिषशास्त्र 
खगोलीय भौतिकी 
अणू 

आणवीय 
प्रेक्षागृह 

धृवीय प्रकाश 
स्वायत्तता 
हिमलोट 

कक्ष, बगल 

अक्ष 

पश्चवर्ती 


जंतुद्यास्त्र 
संतुलित 
व्ल्क 
बेसाल्ट 


गतिरोधन 
विश्वासघात 


१०६ 5501515--70)150515 एप10ए१ 


029491 :९:26 दलाल 
छेणींला' 88९ मध्यस्थित राष्ट्र 
8पड718055 81115(1'१0101) व्यवसाय प्रशासन 


(्ळाट्य]91015 गणनक्रिया 
(€वाट्पाप5 कळनशास्त्र 
(८81टप]प5 खा ए६7॥६81005 चलटनकलनशास्त्र 
(8110008४68 (£0००1029) मायावरण 
(८:११ धारिता 
ट832स(०' (“थात€15€') विद्युत-धारित्र 


ख्वा, आ हिप भांडवल, अल्पमुदती 
(व !प[ए] (30810) स्तत्र्क 


087105 दंतकोथ 
४-१ ओतकाम 
वांछाऱ$ उत्प्रेरक 
(४-१. नतकणिदा 
(2180501891 खगोलीय 
श-॥॥१७११॥-५- अपमध्य 
(ह्या1106181 अभिमध्य 
(20०1096 मृगकुल 
(118790९050 ० 

102१ लॉगपूणीक 
01९0108 रासायनिक 
टला९28 भाष्टां12९112 रासायनिक अमियांत्रिकी 
0801091 1०0) पा8 रासायनिक सूत्र 
(.]116111511'५ रसायनशास्त्र 
(खाट्पा चणा 0: 0006 रुधिरामिसरण 
(लाजा शाष्टांग९९* स्थपती 
खण शा्टापल्लाणट स्थापत्य अभियांत्रिकी 
015855८ अभिजात 
(1855281101 वर्गीकरण 
(1855 5पटटटा€ बर्गकलह 
(']0१ नखर 
(0-९तप९०8 0) सहशिक्षण 
४५-॥-७११॥॥७ स्थालीकल्प 
(07010751012 ज्वटनक्वम 
०११ बाणिज्य 
टळत १० सामान्य लॉगरिथम 
('०00771प011081008 संदेशवहन 
(001101011109101018 

शाप संदेशवहन अमियांत्रिकी 
(01110107011500 साम्यवाद 
४०॥॥॥॥०॥-०4 (॥॥8॥॥७॥॥8105) सद्‌्सतू्‌ 
(0101071601 घटक 
(८07190प10 संयुग 


(:०ण७०पत 111072520100 संयुक्त पुष्पबंध 
(:01१61880101॥ 


संघनन 
(जा€ (छर्लछार) टत 
('०1]08&8000 आख्यात 


(८जा8901 
(:0॥81811811011 
(गाड पीठा 
(010९081 वाणी; 
(00"१८ 


(टव्पपिववार्लाण ४र्घिशा€0 


४५०१-१४-७१ 


(077९501१6108 8०0015 


07" ग57"ए०10115 
(:0091010 
(0511९ 
(:05118105 
(:०51101029 
७९५५-१६ 
७१४५-०१ 
('1'2९१5585 
(1101101 1६0 
(1५५५१10१11 ५ 
४७॥॥॥॥॥॥॥५- 


(टपणा 1९0(पा'€5 
४५॥-॥११४॥॥॥॥११ 

(जाऱावला' 

(_11052 (3018119) 
138१818570 

13289110९0 

1)8९ट1181 5५52111 
1)28९001010081101) 
12९0017310] 

1090118 (30०8119) 
1021112 111९७"91] 
12९261९796 
1)९2९॥९1॥0१11011 
12९1990112 ४९४० 
12९0159119 

13९॥0प१91101) 

1280811 

1320९ प 

12855 

1318201052 1९811९5 
1301858111) 
॥3े$॥्हि8'९0(18] ९0९तशीटां8 
॥र्गिट'€९119] €९तृप8101 
13९० टपा"९0 टाफटपा 
1)150-007"6 
1)18110)1९8210901017) 
1)9158018000106010 


स्थिर 

तारकापुंज 

संविधान, घटना, राज्यघटना 
खंडप्लवन 

करार 

व्याघाती विधान 

अभिसारी 


पत्रद्वारा शिक्षण 
गुलच्छ 

कोज्या 
सौंदर्यप्रसाधने 
विश्वस्थितिद्यास्त्र 
कारागिरी 

पत 

हिमविवरे 
फौजदारी कायदा 
स्फटिकविज्ञान 


संवधन (सूक्ष्मजीवश्ास्त्र); संस्कृती 


(समाजशास्त्र) 
नेपथ्यपाठ 
चचषकरूप 
वृत्तचिती 
कुंठित 
दादावाद 
य्‌त्य 
ददामानपद्धती 
विघटन 
अलंकरण 
कुंठित 
विनिश्चित समाकळ 
उपक्ृष्ट 
अपक्ष 
निलंबी रोधाधिकार 
घनत्व 
अनावरण 
निक्षेप 
साधित एकक 
अभिकल्प 
नेदानिक लक्षणे 

ह्विशाख वलछरी 
अवबकलन गुणांक 
अबकल समीकरणे 
एकदिश विद्युन्मंडळ 
बिंबपुष्पक 

बिघटन 

बिस्थापन 


॥91879पॉरखा (8181151105) बटन 


1310151010 
])1'255 
])0"ए0॥111105 
1309 1800011012 
1039९७ 
फचातूपचार€ 
फ़लाा0 
फट० 5०प वाट 
ए९810818 
एट००छण 
फए2९०1010105 
त 1११-०११-११५७ 
१५८१११ 
एीलंशाट9 
७1९००81 ९011826 
७९०७० लाफ्ट्पा; 
का ल्पा९0 
१ टही हा्टां1९९118 
९०॥०1५७15 
॥1९॥॥९॥ 
हिट 1९2"81 
"॥७"०ंतश'ए 
ए७'एण०्टूप 
७७10911001 
प्याशाछण 
एला 
घार ९९ 
0. . वी १११४-४१: 
1. पातर 
१ 2 
दा ( ॥0७ ऐ॥8800 
ग 3 एव]र०३1१) 
ण्या 
तहात 
रर्वपळ, 
पाता 
पप 
एल 
घएराछा'लला 
स्पि, 
0. वील 
*"९8810115111) 
सोरा 
कक िपाते 
* घेलूळ' 
(शा एप5€ 
582 
क पणहला 
€11.>ल. 


01ए181017४--०७४0 ए॥॥) ॥॥0०४॥177८ 


भागाकार 


ड्मलीन्स 
दुजलरोती 

रंजक द्रव्य 

भूकंप 

प्रतिध्वनी 
प्रतिध्वनीमापन 
अपस्मार 
परिस्थितिविज्ञान 
अर्थद्ास्त्र 
अस्थानी गर्भधारणा 
शिक्षण 

कार्यक्षमता 
निर्वाचक मंडळ 
विद्युत्मंडळ 

बीज प्रवाह 

विद्युत अभियांत्रिकी 
विद्युतविदलेषण 
मूलद्रव्य 

दीधैवृत्तीय समाकल 
भरतकाम 
भ्रूणविज्ञान 
रोजगारी 

र्जा 

अभियंता 
अमियांत्रिकी 
हिमांतर्गत हिमोढ 
कीटकविज्ञान 

नोंद (मराठी विश्वकोळ्यातील) 


पर्यावरण 
अधिचर्म 
समीकरण 
समतोल स्थिती 
सुनीती 

एस्कर्स 
सदापर्णी 
क्रमविकास 
उत्खनन 
भावप्रत्ययवाद 
निस्सारण, निष्कर्षण 
अतिरिक्त द्रव 
अवयव 
अंडबाहिनी 
संघराज्य 
आंबबणी 
जोरखत 


(्ञ'०प॥0 11007१1118 


१०७ 


प५॥01€ तंतू 
गा चित्रपट 
1181108 अर्थकारण 
एप1९ ६78 ललितकला 
पप परिमित 
५51९065 मत्स्योद्योग 
एळ€ पुष्पक 
ए1॥10ए९! 91"१1012017 0. पुष्परचना 
४1007९४ 01६ सपुष्प वनस्पती 
॥॥॥॥१७४:१११०१५ द्रायुगती 
प्र०ाड 500285 लोकगीते 
प०ांविवेशा भाणंड्0 निषिद्ध उत्सर्जन 
 पठपपणाचाी आकारिक 
पएठाएधते पोवाडा वायदेबाजार 
ए"०55] जीवाद्म 
एप'१0 फसवणूक 
प॥'९९ 8९000॥)7 मुक्त अर्थव्यवस्था 
1९500, ऐवा 8 भिंतिचित्र 
ए""011181 100178 ढळाटयार' 
एपा€ । ठ्धन 
पप ट1070 फलन 
पपतच शरवि 11016 पायाभूत स्वर 
पपा तक्षपा ची 10010 मूलभूत एकक 
(४1-1:9 9 आकाशगंगा 
(९1९0१07 जनित्र 
दशाश९8 आनुवंशिकी 
(श)प5 गोत्र 
दु€९०ला0058709 भूरसायन 
(९८१४-०५ भूगोल प र 
(५९०९7१७०५४, ७0४एशांट्यी ' 
जा 5प'7ए९५ ण रतीय भूवैश्ञानिक सवेक्षण संस्था 
११११० 
७५९०1०8४४५ भूविज्ञान 
दढ९ण्णशा मिती 
(९०00५४४०१1 स्हा3णा'वोयि00 भूमौतिकीय समन्वेषण 
(९०७॥०४७०७ भूमीतिकी 
(दशणण1187017 अंकुरण 
(लावला हिमनदी 
दाव्णवपा चा ग्रेथिल 
द्ा855 पणा काचेचे कलाकाम 
द्ा255०ा8 ग्लॉसोप्टेरिस 
दगवडाणांप0ऱ सोनारकाम 
दगावण॥18 &शर्श भप, गृ॥1७ गोंडवनी संध 
(00071110९9 प्रमेह 
(०४ए९॥"॥07 सज्यपा - 
(वपच्गिणा 10१00 न मुड 
(82 :)0011- भू-हिमोढ 


१०८ 


(दपशा118 एाकार्9'€ 
8110010 ९९00 
एपका'100110 1101९ 
प९€9१ (501६700) 
उ€91 (1291111९11 
प€ष१त12 
पशाट०णंत 
प९"0०8 01) 
1701-11) 94 
एय०00५ 
5001027"91019 
129)११-000001-100 
ळा ९ 80210९0 
गय0011 
एण1181111185 
फप०पवा591011 
फाऱवा०११18111105 
पएव०1०४५ 
फपएवा०॥९५811ए1'४५ 
फप५०१॥0॥10ता 1 
ग०2 93४2९6 
1०९067४ 
ग०€ 51661, (“01111016९11891] 
टावेलटां€ 
गवशएी०101 


गवक्षा फ़ (0॥801010119105) 


गष्टा/९०प5 7००९ 
गणावेट्टां1 ण उ २व९ 
गाण ेष्टां) वा" 1010100 
7111010110 
ग11081'0९1'8101) 
ाल'श९11 (॥॥81115) 
गणातल्ी112 (3018119) 
पावल 
गातांचा) 76018] ('0त2 
ावाला0०प5 0802 
॥॥०॥-॥७७-॥७॥- ११ 
1११५-10 
गर्ग९1'€९106 
1000000017: 
॥॥1॥001[.9 
111811011191012 
101609:1016 3100812 
111017682९10९ 
ग"8-0€त 78४5 
1100४2871८ 
1101801711001015 
1708९०0टात2 
1185010512 


७ए॥ए॥11,.1.8 ७,॥1/411.--1.17'1,17 8 ॥' [11१1/ 


गनिमी युद्ध 
सहसंवादी प्रतिध्वनी 
गुणित स्वर 
स्तबक 

उष्णता संस्करण 
वई 

आुंडी 
वनस्पतिसंग्रह 
इतिहास 

छ्द्‌ 

इतिहास लेख़न 
ग्रहोद्योग 
ग्रहविज्ञान 
रंगद्रव्य, रंग 
मानव्यविद्या 
संकरण 
द्रवगतिविज्ञान 
जलविज्ञान 
जलीय धातुविज्ञान 
कुंभासनी 

हिमयुग, हिमकाल 
हिमगिरी 

हिमस्तर 


अभिज्ञान 
एकरूप समीकरण 
अभिज खडक, अभिजन्य खडक 
काल्पनिक घातांक 
असत्‌ संख्या 
अवजार 
कारागोपन 
चलन 
अकुंठित 
घातांक (गणित); सूची 
भारतीय फौजदारी कायदा 
पेढी (देशी) 
औद्योगिक क्रांती 
उद्योगधंदा 
अनुमान 
अपरिमित 
अनंत 
ज्वालाग्राही 
अनम्य दोरी 
पुष्पबंध, फुलोरा 
अवरक्त किरणे 
अकाबैनिक 
कोरीब लेख 
कीटकनाराक 
अभविद्रान्य 


1151"01101-0९111 

1[९2९* 

॥॥(९27॥"१1 

[९१01 
17(९11126011519 
17116९0101 ५९९0141101 
1161100818 1101१16 
1९0118] 1192110117711920९ 
1॥1[61010101191 1,3100पा' 


07249101291011 (1.1,.().) 


11[९00191160181"9 


111९0"091 0० ४९ 08९700 


1111010101 
110//25(९01'4185, 1101- 
९10"१६85 
11९001पटा'€ 
गा 6९०1811260 
150006 
गए०'५ ७०॥७ 
उ०पा00 डया 
उपवांलं91 7€0&€ए"/ 
उपताल] 50९0160100 
उपा5"प१€1९९ 
1९९॥"१॥11117१101) 
गनत ९ए वां52९95९0 
ग,8]1007301"ए 


1,81105281020 800111201९ 


1,9110511१९2 
1.,9112प9४९ 

1 ४-1॥-१४- 

ग .1९091 1110171116 
1 ४:॥१॥॥॥०(- 

ळे 


1.90" ० €७टापवल्तव 71१12 


गणा ० वश119 


उपकरण 

पूणीक 

समाकल 

समाकलन 

बुद्धिजीवीवर्ग 

वास्तुशोभन 

अंतर्पाळींतील हिमोढ 

आंतर रक्तस्थाव 

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना 


आंतरग्रह 
आवतेन-अवधी 
स्वयंप्रेरणा 
अपृष्ठवंशी 


छदमंडल 
आयनविनिमय 
समस्थानिक 
हस्तिदंती कलाकाम 
वृत्तपत्रव्यवस[य 
न्यायालयीन पुनर्विलोकन 
न्यायिक दंडादेदा 
न्यायशास्त्र 
केरॅटिनीभवन 
वृक्कविकार 
प्रयोगशाळा 
स्थलशिल्प 
भ्रूमिपात 

भाषा 

पा्श्चिक 

पार्श्व हिमोढ 
अक्षत्रत्त 


कायदा, बिधि (न्यायद्यास्र); नियम 


(तर्कशास्त्र) 
विमध्यनियम 
तादात्म्यनियम 


1.0 जी णा-००॥१॥'१ता०आाअव्याध्यात नियम 
1.80" ०0 5डपणणीलं९0 1'09501 पर्याप्तकारण नियम 


ग.घेण5 र्य एणा९0१्टा 

१ श-1-0)0॥॥॥०१ 

.९ष्टां518पा2 

गण, (॥॥६111011181105) 
1101118 ४९५० 

110९ 0 टपा"९१ए'€ 
गछटणां5105 

ग्रहि टला 
गगह" 1001010015 
118९109012 


विःचार नियम 
अपक्षाळन 

कायदेमंडळ 

सीमा 

सापेक्ष रोधाधिकार 
बक्रता रेखा 
भाषाशास्त्र 
साहिल्य समीक्षा 
साहित्य प्रकार 
साहिल्य 


1.10110891011९16 
1,0४2911111110 

1.0ष्टांट 

1,ष्टांट, '॥"8त 101181 
1,0७्टां5 05 

1 ४०)॥८१॥॥॥५- 
1,ए017108111 
॥॥७210185111 
॥॥३८१0्टा91112 21955 
॥॥81111119315 


१181101558 0० 1024001110) 
वाटा 000कपट्0 
ग 80१1७ शाष्टांग९९पा१२२३08्ट 


॥॥8955 
0॥-10:0%- 


॥॥811९0111081 9118198 18 


"गप08एप्र७३४-?३७एपिप् पिल 


शिलावरण 
लॉगरिथम 
तर्कशास्त्र 


* तर्कशास्त्र, पारंपरिक 


रसदयंत्रणा 
रेखावृत्त 

वंगण 

चुंबकत्व 

वृहदर्शक 

सस्तन प्राणी 
लागमिन्न 

सीमांत उत्पादन 
नाविक अमियांत्रिकी 
द्रव्यमान 
आरायात्मक 
गणितीय विशछेषण 


1118118109] ९४10705801 पदावली 


॥॥8(॥1९1131105 
॥॥8(९1] 

ग1९8] 501817 १8५ 
ग॥[९ट91 टचा 


ग[९टा3 टचा शाष्टटा0९थ्यप२े02ट 


१९८०811105 
पल्तांशा 1101110108 
गहतांटा९€ 
॥(-०॥(०५॥॥-७॥॥॥१५-॥१ 
शहत 
७१-७१ 
गह१ता चा 
१1९8001151 
१९8०810815 
010111: 
गऐए९(81 ए०॥ 
ग९11101101010 1000 
गऐ॥९2०"010९४9 
ग॥[टा'०-81919755 
प॥ल'०ांग०्ट 
गला खाटुवायाडाय 
ग॥ल'०52006 

गल पाठ 
गवा" इसशा९€ 
ग॥ी९ला'चा तश08£ 
१1] ९910९9 

प 1119 

षा बाड 
ग॥६9७010001190010 
ऐ॥६०च7820 


॥॥1: 1] 
1र९€त 111॥00"60508106 


गणित 

द्र्व्य 

माध्य सोर दिन 
यांत्रिक 

यांत्रिक अमियांत्रिकी 
प्रेरणाविज्ञान 
मध्य हिमोढ 
कायचिकित्सा 
वैद्यक, मानवी 
माध्यम 

द्रवांक 
याम्योत्तर वृत्त 
वयापचय 
करभास्थी 
धातुविज्ञान 
धातुकलाकाम 
ख्पांतरित खडक 
वातावरणविज्ञान 
सूक्ष्मविश्छेषण 
सूक्ष्मजीवदास्त्र 
सूक्ष्मजीव 
सूक्ष्मदर्शक 
मूत्रनिस्सरण 
युद्धशास्त्र 
खनिज निक्षेप 
खनिजविज्ञान 
खनिकर्म 
लघुकला 
अफरातफर 
गर्भपात 

संमिश्र पुष्पबंध 


॥॥0०१९॥॥791101 
॥॥0०॥१ए1ए5 

॥॥0181 07821811९9 
॥॥01९0ए] चा 
॥॥016001€ 

॥॥०॥९४ए 1181070. 
॥ऐ॥010"१100 
॥॥0100019 
॥॥0141116 
॥ए०॥॥०४७॥७७5 
॥॥०01011010४25 
॥॥०प॥02 091061 
॥॥॥101018 ९०10 
॥॥ए1॥101104101) 
॥॥॥501९2 

॥॥॥॥॥:1-00890 

एएएडाट 

॥॥॥51091 ९0110 
एएएञार ते९ेहा 
एएप(801 
॥॥५॥॥॥०10४9 
[एप] 102१111111) 
[एप] 5श€ट00 
पाचा वतचा 
एए१चा. 
॥ए०1४९१101 
1९०18 

एए९९व]1€ ४7०१४ 


॥ए९४१४ए९ (६11९118105, 


१1९००४) 
1९०1010 9९6 
1०५९ 
[एए0०1९91 


]एप०1९81 शाोष्टां1९९ 8 
एए॥०18ए5 ० [11९ 0 


एएप00७05, 118079 र्ण 
एपणाशांटा 780 
0556९"४ए१(०॥"५ 
(0लघ8ए९ 

(७) :१५- 
01१1181106 

(07९ 

(0728110 
01000९7911 
(७॥॥॥१:१४१६१७ 
(008॥"१ 
00९७११७७१2 
॥3:01018001:4 


आधुनिकीकरण 
निलेपांक 

मोळर गर्भधारणा 
रेणवीय 

रेणू 

नाणेंबाजार 
व्यापतिलेख 
मक्तेदारी 
हिमोढ 
आकारजञनन 
आकारिकी 
आरोपणपत्र 
अनेक प्रतिध्वनी 
गुणाकार 

स्नायू 
संग्रहालय 
संगीत 

संगीत प्रतिध्वनी 
कस्तुरा 
उत्परिवर्तन 
पुराणविद्या 
स्वाभाविक लॉगरिथम 
नैसर्गिक निवड 
प्राकृतिक मानक 
नाविक 
नौकानयन 
तेजोमेघ 
करिदाकाम 


क्र््ण 

नवअश्मयुग 

स्वर 

अणुगर्भीय 
अणुगर्भीय अभियांत्रिकी 
अणुगभे 

संख्या सिद्धांत 
संख्यात्मक गुणोत्तर 
वेधशाळा 

सप्तक 

गुन्हा 

वटहुकूम 

घातुक, धातुपाषाण 
कार्बनिक 
शुद्धलेखन 

उद्वधं 

किंजपुट 
परस्परव्यापी 
चित्रकला 


१०९ 


११० 81१11१5, 0150155810 (007--58(प 01819 


80.25, ९००5९"०101 01 चित्रसंरक्षण 


1281896000191719 
781980110102४ 
170818९0200102४ 
1728911012 

780९7 ए०॥॥ए 
उब्चावलाप(2 त'०0 
7६70191 0016 
7०॥॥"212 1106001119101९2 
178110102४ 
7९01168 
उ€वपा०2 

781015 

फल्पं०्तांट 
एपं0वांटछा 
7९"001९0110891 
7270160110 
72170102४9 
170119177119001029 
7०11050007 
1021105019 ण प्रांडिळा'ए 
7100087410 
पा००0€"ए 
फए५डा०8 

7 डा०10टटा०9] ७100655 
717810102४ 
10180९0118 107१6018 
1 31:00:1१ 

7181017017. 

1६8711 18001010४9 
1701871(-076055 
ए॥€प18८ 
फएळगां॥०9] 5टाशा८2 
012 
०110180010). 
गणला वडाप 
1०10800: 

फणा ९88100 


70०0810106 (1॥॥(1120191105, 


712००1) 
फली हप 
1490011109 
एता 
एलीऱ 
फल्छा्ाटप 
276-11800170 
11:00: 
787०४800९0 


पुरावनस्पतिविज्ञान 
पुराजीवविज्ञान 
पुराप्राणिविज्ञान 
परिमंजञरी 
कागदाचे कळाकाम 
छत्रपतन 
पार्श्चिक अस्थि 
निपात 
विकृतिविज्ञान 
कंकताकार 
पुष्पबंधाक्ष 
श्रोणी 
आवर्तक 
नियतकालिक 
सखनिज तेळ रसायन 
सनिज तेल 
शिलाविज्ञान 
भेषजविज्ञान 
तत्त्वज्ञान 
इतिहासाचे तत्त्वज्ञान 
छायाचित्रण 
प्रकारामापन 
भौतिकी 
शारीरिक प्रक्रिया 
गारीरक्रिया, क्रियाविज्ञान 
अपरावरोध 
ग्रह 
प्बक 
वनस्पतिरोगविज्ञान 
वनस्पतिदाबक 
बायवीय 
राज्यशास्त्र 
पराग 
परागसिंचन 
अनेकपाद्‌ वरी 
बहुवारिक 
बहुवारिकक्रिया 
घन 


कुंभारकाम 
कुक्कुटपालन 
बिघेयन 
उपसर्ग 
गरोदरावस्था 
प्रागितिहास 
समयपूर्व 
परमाघिकॉर 


1200100044 

ह >0५०)०-०0101१/8 

77००७55 

ए7०कपटए९ ९80१ 

ए"०००"०॥81] 0९07€९- 
8९101 

प००पाडा01 

7०5०१४ 

1०70०10५०6 

759००1०0४५ 

उपाणाट €शाधाता (पा € 

1 >6४०११-१-१॥॥॥॥॥-१५- 

(पापच 7९लं0"०लाॉ 

(१०१॥"० 

(2१०७७ 

१3०९008 

5880९11058 (8019119) 

1१४-901-1) 

उता] 11९95ए1'€2 

उ्षेता0800102 1191९1 

11000 

फउेवावा एण0एश'४९01 

उफ हात 10018 1101915 

उ१8एयी०"€ 

5९90101 

उ९8] 

९811510 

1१७०९७६१०1९ 

उ१९९85581010181 110149111९ 

फ९लं700० 

उ€ल”०ला9 

५१-५१ 

९८100 


मुद्रणकला 
संभाव्यता 

प्रक्रिया 
उत्पादनक्षमता 
प्रमाणशीळ मतदान 


परिचालन 

छंद (साहित्यशास्त्र) 
मूळ नमुना 
मानसास्त्र 
सरकारी खरचं 
उत्तापधातुवैज्ञानिक 
द्विघातीय व्युत्क्रमता 
चौपानी 

भागाकार 

मंजरी 

अकुंठित 

अरीय 

अरीय माप 
किरणोत्सर्गी द्रव्य 
इंद्रधनुष्य 
ट्रुताभिसारी 

विरळ व अऊुण्य धातू 
किरण पुष्पक 
विक्रिया 

स्‌त्‌ 

वास्तवबाद्‌ 

पुष्पासन 
आकुंचनावस्थेतीळ हिमोढ 
व्युत्कम 

व्युत्क्रमता 

क्षपण 

परावर्तन 


पर्ला १01 1100९00011 धर्मसुधारणेची चळवळ 


5९18009 111९079 
झशाछठांणा 
फल181115 
7१९1815591102 
फउ९0"०कार्टा100 
फ९"०व ०101 
"3९७1125 
1:१-०१॥१ 
5९58€8100 
उ86५०९०७९॥"१101 
511 
58०लर€ गबपला02ट आ€ 
झिया 812 
उि्यार्लपच्चा'ए 


सापेक्षतावाद 
्ध्मं 

अवशेष 
प्रबोधनकाल 
प्रजनन 
प्रजोत्पादन 
सरीसूप 
गणराज्य 
अन्वेषण 
निनाद 
ब्यजनवलूरी 
बाण प्रक्षेपण स्थळ 
अद्भुतरम्य 
आश्रयस्थान 


$७(९॥1(८ 

उट्च'€त 

5उलंश10९€ 

3७११ 

उट्पपा2 

5९81 

3ढट्पाशर्‍ 
8९ता९8प उ"०टार 
3९93० ठा ५५५॥-३ 
38९165 

३९४ ०0016 

ञाड्ा 

उिंडणाती 28111 हीटुपा"€ 
ञियाच १ 
3112 ५१॥- 

31112 

3122 

उ्संठाठ्टण 

3011 

5०] 711९011891)1105 
3०0 
$णप012 

ऊणपञा 

णल 

$गरश0( €81'800101 
535902 

30802 ७ग०्ट् 
39330९2 ता्ाठ£ 
39802 50९102 
39938वाळ 

98३७०2 

3ऊ९ला०5 
3९०0"०॥९ट- 
39९0705206 
ञजिहलपात 

ञि1]1₹८ 

ञजारटाट 
'3901183118९005 2९1९0१1011 
390"2 

उिंबरिंगलत 85 फ०पर 
३8१97त 

59[3"ला 

9815125 

3(ल्ट् 

3९5 ए७लठा 
3०01105 (8०७0७) 


उपा 10 8515810108 
उिपटा858 


88प' ा.1.1प७४--ए॥ए17?83150ए5 €४ ७17. 


उपग्रह 
प्रकीरित 

विज्ञान 

लिपी 

मूर्तिकला 

मुद्रा 

तारण 

गाळाचा खडक 
सत्ताविभाजन 

श्रेढी 

लिंग हॉर्मोन 
सियाल 

अंकात्मक अंक 
सिमा 

साधी वछरी 

ज्या 

आकारमान 
समाजशास्त्र 

म्ग्दा 

मृदा प्रेरणाविज्ञान 
घनीभवन 

बिद्रान्य 

विद्राव 

विद्रावक 

विद्रावक निष्कर्षण 
अवकारा, अंतरिक्ष 
अंतरिक्ष जीवविज्ञान 
अंतरिक्ष उड्डाण 
अंतरिक्षविज्ञान 
स्थूलकणिदा 
महाछद 

जाती 

वर्णपटमापक 
वर्णपटदर्दाक 
वर्णपट 

कणिश 

कणिदक 

स्वयंभवन 

बीजुक 

काचेचे रंगीत कलाकाम 
मानक 

तवकीर, मंड 
सांख्यिकी, संख्यानक 
युद्धपट 

स्टेस क्रिया 

शंकू 

जीवनाथे कल्ह 
उपवर्ग 


डपफष्टालांचा गा0कां]8 
3100०0१॥-१७१५- 
०11५/:१४-1१0१// 
5पलरश' 

5पफटथए 
210004--10:)89) 
210४५१॥॥॥०१११५-१ 
डपा"ए€या शट 
डश्याण्ष्टांडया 
5४10101055 (8०५४॥५) 
5णणा001 

5णया5 

50 शा 

गृ'901€5 

गृा0प1ी३२8१ट 

0 20.4 

गृ'४४०७०1९ ९90309 
गृ) 5086) 
गृ'९०॥चप€ 
गु'९०11101029 
ग'९1९011011९ 
गृ'९1€९0151011 
ग'९11०९7917€ 
पृ'8101111181 1107118 
गृु'श"€९514] 
ग118911'€ 
गृ11201/610 
गृ118076011041 
गृ11€076011091 5टां€11065 
गृ'०००87"०0107 
पृु०फय ७1वाणय)२या828्ट 
ग०:96९17189 

गुप११€९ 

पृ५'3त€ ९४९०1९ 
गृफ्चत2 एणांठया 
गृण'118100171771 61 
गृपःचा0७€10 07 
गृ५'115111९0१7101 
ग५'81181071531011 
ग५"१11॥8111153101 
0%%14(9)09)001-10098 
गृ111017 
ग५7०९-७11४९७६ 
॥10189-01016 7895 
(1073-01765 
(११११॥५-) 

१॥१॥५१॥॥॥॥५ 
(1081005 लय 6 


११९ 


अधोहिम हिमोढ 
पाणबुडी 
अधःस्तर 
अधश्वर 
शल्यतंत्र 
आतिवास्तववाद 
परिस्थिती 
सर्वेक्षण 
विधानबंध 
सहजीवन 
प्रतिमा 

गर्मी 

तंत्र 

सारणीग्रंथ 
शिवणकला 
क्र 
करदानक्षमता 
क्र 

तंत्र 

तंत्रविद्या 
दूरध्वनी 
दूरचित्रवाणी 
तायमान 

अंत्य हिमोढ 
पार्थिव 
रंगभूमी 

प्रमेय 
सेद्धांतिक 
सैद्धांतिक विज्ञाने 


<< 


रुधिर-विषराक्‍्तता 
व्यापार 
व्यापार-चक्र 
कामगार-संघटना 
रोहित्र 

क्षणिक प्रवाह 
लिप्यंतर 

प्रेषण 

संक्रमण 
त्रिकोणमिती 
गुल्म 
नमुनापत्रिका 
नीळातीत किरणे 
शक्तित्राह्म 
चामरंकल्प 
सीमारहित 
एकपाद वलरी 


"९८३ 


10१११ 

1111; 107008९855 
1701061759] 5982९ 
710110605९ 

॥11711[6५ 1११015 
9 टपप0१णा 

्यांत 

॥85टपा 00१ 
१९४९७01 


१व्टु७यए९ 0010829101 


॥/&०९: 
॥॥€९"॥०1195[017 


हाला वा गा €वांट1108 


ला 5लं९10९९0 


ए॥॥1॥1--2001,0(0% 


एकक 

एकक प्रक्रिया 
सावंत्रिक मतदान 
विश्व 

संयुक्त राष्ट्र 

निर्वात 

प्रमाण 
वनस्पतिसंग्राहक पेटिका 
वनश्री 

शाळलकीय अमिवृद्धी 
मखमल 

पुंजवलरी 

प्ुवैद्यक 

पशुविज्ञान 


0 

0 611:-000000 

फा 10९0091101 
फण 

फकए९ थाट 
फ९&ण्या 0 

फशी. 

फशावााट 
फ्थ'९2 58168 
९७5९001791101 
फ17€1255 56! 
७० फण 
2-58४5 
20००1०४१७४ 


व्हेटो (रोधाधिकार) 
जीवनसत्त्व 
मुक्तियुद्ध 

ताणा 

तरंगलांबी 

विणकाम 

बाणा 

बितळजोड 
कल्याणकारी राज्य 
पश्चिमीकरण 
बिनतारी संदेशवाहक यंत्र 
लाकडी कलाकाम 
क्ष-किरणे 
प्राणिविज्ञान 


मराठी विश्‍वकोश॒ 
स्तृंह १९ वा 


सूची व नकाशे. 


पूची व बकाशे खंड 


: प्रास्ताविक : 


सराठी विश्वकोशात येणाऱ्या सर्वे विषयोपविषयांतील तपश्लीलवार माहिती मिळविणे सुलभ व्हावे 

म्हणून सूचीखंडाची योजना आहे. इतिहासकाळातीळ व वर्तमानकाळातीळ सर्व महत्वाच्या 
व्यक्तींची, ज्ञानक्षेत्रातीळ अत्यंत महत्त्वाच्या सर्वे कल्पनांची माहिती त्याचप्रमाणे स्थ प्रसिद्द व 
महत्त्वाच्या स्थळविशेत्रांची माहिती बहुधा त्या त्या संज्ञेने केलेऱ्या नोंदीखालीच अकारानुक्रमाने 
मिळेळ. अश्या बाबतीत सूची न पाहता एकदम कोशाचा तो विशिष्ट खंड उघडून पाहिळा तरी 
चालण्यासारखे असते. वाचकास जिज्ञासा असलेल्या परंतु अकारानुक्रमाने आलेल्या शीर्षकात 
समाविष्ट न झालेऱ्या संत्रेची, व्यक्तीची, स्थळाची वा कल्पनेची थोडी फार माहिती विश्वकोशात 
दुसर्‍या कोणत्या तरी संत्रेने आळेऱ्या एका किंवा अनेक नोंदींतून विखुरछेडी असेल. ही सर्वे 
विखुरळेठी माहिती सापडावी हे सूचीखंडाचे मुख्य प्रयोजन आहे. 

सूची म्हणजे फार मोठे संदर्भसाहाय्य हे खरे, पण हे साहाय्य देण्यासाठी जी शब्दसूची 
तयार करावयाची तिच्यासंअंधी सत्र सारखीच लागू होणारी सर्वमान्य अशी तत्वे मात्र सांगता येणार 
नाहीत. मराठी विश्वकोशातीळ विषयांची सूची साधारणतः खालील मुदे ध्यानी घेऊन केली जाईल : 

१. प्रत्येक नोंदीचे शीर्षफ सूचीत समाविष्ट होईल. 

२. नोंदीच्या मजकुरात येगारी सर्व व्यक्तिनामे व स्थलनाभे (खंड, देश, प्रदेश, गावे, नद्या, पर्वत 
इत्यादी) सूचीत समाविष्ट होतील. परंतु सूचीतीळ शाब्दापुढे जी पुष्ठे दर्शविली जातील त्यांत त्या 
व्यक्ती किंबा स्यळाविषयीची काही ना काही महचाची माहिती आलेली असली पाहिजे. आनुषंगिक 
उल्ळेष लक्षात घेवळे जाणार नाहीत. उदाहरणा, सूचीत ' कोकण ह्या शब्दापुढे जी परष्ठे द्ीवावयाची 
त्यांत कोकण ह्या नोंदीची पृष्ठे दर्शविली जातीलच. शिवाय महाराष्ट्राच्या भूवणनात जेथे कोकणची 
माहिती आली असेळ तीही पुटे दर्शविली जातीळ आणि आंबा किंवा काजू ह्या नोंदींतून कोकणची 
त्या फळांविषयी प्रसिद्री सांगितली असेळ तर तीही पृष्ठे द्रीबिळी जातील. पण ' दिवाजी अंबोली 
घाटाने कोकणातून देशावर आला? अश्यासारख्या वाकयांतून होणाऱ्या कोकणच्या प्रासंगिक 
उब्ळेषांची सूचीत दखळ घेतली जाणार नाही. विशिष्ट संदर्भात कोणती व्यक्तिनामे महत्त्वाची व 
कोणती गौण हे ठराविणे अराक्यच आहे. म्हणून साधारणपणे सर्वच व्यक्तिनामे सूचीत अंतभूत 
केली जातीळ. अर्थात इथेही अगदी आनुषंगिक असे उल्लेख लक्षात घेतलेळे नाहीत. 

३. नोंदींच्या मजकुरातून उल्लेखिळेऱ्या प्रत्येक ग्रंथकाराचे नाव सूचीत येईल. 
ग्रंयाचे येगार नाही. हॅम्लेट, महाभारत अशा महत्त्वाच्या ग्रंथांना सूचीत स्थान दिळे जाईल, 
त्याचप्रमाणे एखाद्या कमी महत्लाच्या ग्रंथासही, जर विशिष् कारणासाठी त्याची कोशात ब्रिस्ताराने 
दखळ घेवली असेल, तर सूचीत समाब्रि्ट केळे जाईल. संदरभजरंथांच्या यादीतील ग्रंथकारांची 
व प्रेथांची नावे सूचीत सामान्यतः समाविष्ट केली जाणार नाहीत. | | 

४. सर्व विषय, पोटविषय व तदंतर्गत महत्त्वाच्या कऱ्पना ह्यांच्या संज्ञांना सूचीत स्थान दिले 
जाईल. ह्या संज्ञा त्या ह्या कजा तज्ञांच्या सल्ल्याने निश्चित केल्या जातील, 

५. सूचीत एकाच संशेचे दोन किंवा अधिक मिन विबय येत असत प्रत्येक सः 

कंसात स्पष्टीकरण दिळे जाईल व नंतर पृष्ठांक दाखविले जातील, ४00५ दुय मिले डा 
उदाहरणार्थ : सावित्री (नदी) ५,१२,१४७ इत्यादी 

सावित्री (पौराणिक खी) ६,४८,२१२ इत्यादी 


ह्या सूचीखडातचच सुमारे १७५ नकाहांचा व त्या नकारांतून येणार्‍या माहितीच्या 
तिनीव डोरले. “1 सणाऱ्या माहितीच्या सूची चाही 


क च 
परंतु प्रत्येक 


[ शब्दापुढीळ आकडा एष्टांकाचा आहे. 
पुढे ३१ ते ९३ ह्या पृष्ठांत, प्र्येक प्रष्ठाचे दोन स्तंभ 

आ? ह्या अक्षराने उजवीकडचा स्तंभ निदेंश्रित होतो. 
आहेत व ल्हान टाइपातील सर्व शब्द कोणत्या तरी इतर नोंदा 


अंगभूषा २१ 

अतरिक्षविज्ञान २५ 

अंत्यहिमोड ९१ अ 

अबालिका ८२ अ 

अंबिका टर्‌ अ 

अंठित ५६ अ-आ, ५७ अ-आ 

अक्वेनन्ता ६१ अ 

ते शारीरिक मंडळ ६१ अ 

अग्रव्धी र २८ अ, २९ आ, ४० अ 
व ६ञझ 

आट्टेळा ९२ अ 


अतिवास्तववा 
तिवास्तवबाद, ललितकळेतीळ ३१अ 


अट्वेतवेदांत ४० आ 
अधःस्तर ८३ आ 
वय च ९१अ 
- ख्यातिवादा ३८ अ, ४० आ 
अनुप्रयुक्त 
जी वेश्ञाने ५, ६, २३, २४, 


भि 


१ 
अनेकपाद वलृरी ५७ अ 


भन्यथाख्य 
ती. ३८ अ-आ, ३१३९ अ, 


४० आ 
अपहार ८१ झा 
अपक्षाढन ४६ आ, ४७ अ 
अफरातफर ८१ आ 
अभिमच्य ५६ अ 
की तरर 
अभियान, अणुगर्भाय ६, २५ 
शग नग “नाविक ६७९५ 
भमि "क, मॉनिक "१5 (१ 
सति रासायनिक ६, २५ 
आ विद्युत ६, २६ 
डू यांत्रिकी, वैमानिकी ६, २६ 
अभि अभियांत्रिकी, संदेशवहन ६, २६ 
यांनिकी, स्थापत्य ६, २६ 


मराठी विश्‍वकोंश 


शब्दसूची 


पहिल्या २० एृष्ठांना स्तंभ नाहीत; 


अमेरिका, दक्षिय ८९ अ-आ 

अमेरिका, (संयुक्त संस्थाने) परराष्ट्रीय धोरण 
८३ आ, ८८ आ 

अरिकासेड़ २१ आ 

अजुंन ८२ आ 

अर्थशास्र ४, ५, ७; ८, ४१ अ 

अर्थशास्त्र, कौटिळीय ८४ आ 

अर्नस, मॅक्स ३१ आ 

अलंकरण ६ 

अलंकार (अंगभूषेतीळ) २९१ 

अलास्का ९१ अ 

अलीकिकख्यातिवाद्‌ ३८ अ 

अल्जीरिया ४१ आ 

अलूट ९२ आ 

अल्ली, सय्यद बाकर ६१६ अ 

अवकलन गुणांक ७२ आ 

अवकल भूमिती २६ आ 

अवकल समीकरणे ३६ आ 

अविद्या ४० आ 

अवेस्ता, धमंग्रंथ २२अ 

अवेस्ता, भाषा २२अ 

अवेस्ता, ठिपी २२अ 

अव्याघात नियम ७८ आ, ७९ झ-आ 

असतूख्यातिवाद २७ आ, २८ अ-आ 

असुर ४१ अ 

अँथ्रॅस ७५ अ 

अँझॉव्ह ५४ आ 

अनॅक्सिमँडर ८० अ 

अमेझॉन ८९ आ 

ऑॅरिस्टॉटलट ८० अ 

अँसेटाल्डिहाइड २२आ 

अँस्कॉर्बिक अस्लळ २४अ 

आईनस्टाईन ८० आ 

आंतरराष्ट्रीय कॉमगारसंघटना २७ अ-आ 


आहित; त्या ठिकाणी परष्ठांकापुढील “अ? 
ज्या संज्ञांनी नोंदी झाल्या आहेत, त्या सूच 
गंदींखाळी आलेल्या विष्रयांचे सूचक आहेत. ]| 


त्या ठिकाणी एष्टांकाने सबंध एष्ट निर्देशित होते. 


ह्या अक्षराने डावीकडचा व 
गीत जाड टाइपात दाखविल्या 


आकेन ८९ आ 
आक्रमक मायावरण ६७ भ-ओ 
आत्मख्यातिवाद २८ अ, २*भ 
आयन विनिमय ४६ आ; ४० अ 
आरमाइक, लिपी २२अ 
आरकीऑप्टेरिक्स २५अ 
आर्कीओर्नीथ्स २६ अ 

आर्क्टिि बृत्त ६१ अ 

आर्ट नुव्हो ६४ अ 

आर्प जॉ. २९ भा 

आर्यभाषरा समूह २२ अ 
आल्तोनेन ६४ अ 

आत्तो, झृुगो ६४ अ 
आवल्देवी ९२ आ 

आहो ६४अ र 
ऑक्सफर्ड ज्यूनिअर एन्सायक्लोपीडिया ९ 
ऑनर सिस्टम ५९२ आ 

ऑयलर, [्ड॑ २६ अ 
ऑलिंपिक ६४ अण्आ 

ऑस्टिया ८५ अ 

इंग्रजी भाषा व साहित्य २;१५ 

इंग्लंड (राज्यघटना) ८ २ आ, ८२ अ 
इंग्लंड, परराष्ट्रीय धोरण ८८ आ 
इंटरनॅशनल ब्यूरो ऑफ वेटस्‌ अँड 


मेझर्स ६९ आ 
इंडोचायना ४१ आ 
इंडोनेशिया, परराष्ट्रीय धोरण ८" ञझ 
इटली ८९ अ-आ 


इट्स्कन ४२३ झां 

हतिहात ४,५७८ १२ 
इतिहासाचे तत्त्वक्षान ८४९२ आ 
हनारी सरोवर ६१ आ 
इमात्रा धबघबा ६९ आ. 
इमारतीचे ध्वनिशासत्रा ९५ अ 


११६ 


इम्रे नाज ८८ आ 
इक्ष्वाऊ. ९३ अ 

इजिप्त ८, ८९ अ 
उत्तमसार लक्षणे ७५ आ 
उत्परिवतन ४५ आ 
उद्योगधंदा २६ 
त्रग्वेद-संहिता २२ अ 
एंजल ६४ अ 
एंजिल्ियस ६४ अ 
एकपाद वलूरी ५७ अ 
एन्‌सायक्लोपीडिया अमेरिकाना 


एन्‌सायक्‍्लोपीडिया ऑफ एक्सरेज अँड 


गॅमारेज २३ 


एन्‌सायक्लोपीडिया ऑफ सायन्स अँड 


टेक्नॉोंलांजी २ 


एनसायक्लोपीडिया ऑफ सोऱळ सायन्सेस २, 
एन्‌सायक्ळोपीडिया ऑफ स्पेस सायन्स 
एन्सायक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ अंड 


फिजिकल कल्वर २ 


एन्सायक्लोपीडिया फॉर चिल्ट्रेने २, ३ 
एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका २, २ 


एपरिक्युरस ८० अ 


एफटळाईट (हेफ्टलाईट) ९२अ 


एरण ९२अ 
एरेनवर्ग ८९ आ 
एर्ना गेोरो ८८ आ 
ओऊलु ६३ अ, ६४आ 
ओऊलु, नदी ६१ आ 
ओऊल्यार्वी, सरोवर ६१ आ 
ओरिनोको ८९ आ 
ऑटेंड ६२ आ 
ओवेन, रॉबर्ट ३७ अ 
औद्योगिक क्रांती ३६ आ 
औरंगजेब ५२ अ-आ 
औरंगाबाद ९० आ 
औषधि-योग-सागर ७६ आ 
कटककर ५१ आ 

कणिळ्ा ५६ आ 

कणिक ५६ आ 
कमतनूरकर ५१ आ. 
कमाजी ६१ अ 
कलचुरीक्ण ९२ आ 
कलनक्ासत्र ९६, ३६ आ 
कल्याणकारी राज्य ८४ आ 
कवल्ह्ण ९२९ आ 

कविराय (रामजोशी) ७२१ अ 
कशीदाकाम २१ 

केपुञआा ४२३ आ 


इमग्रे नाज--गुलच्छ 


कॅथेराईन (दुसरी, रशियाची) 
कॅनरी बेट समूह ८९ आ 
कॅरेलीया ६२ अ 
केलीगुळा ४२ आ 

कॅस्टो ४२ अ 

कागदाचे कलाकाम २२१ 
काचेचे कलाकाम २१ 
काण्ह ९४ अ 
कान्तेळे ६४ अ 
कामगार (मजूर) 
कामगार संघटना 
कामाचे तास (कामगारांचे) 
कायदा ५, ९ 

कायाओ ८९ आ 

कारागिरी ६, २१ 

कार्डिलेरा ८९ आ 

कालीदास ५९ अ, ९२ अ 
कालेबाळा ६४ अ 

काळपुळी ४५ अ 
कॉन्सेंटिनोपल ९२ अ 
कॉन्स्टंटाईन ४२ आ 

काख ४५ अ 

कॉरोमांडळ २१ अ 

कॉस्मॉस ८९ आ 

किंग ३२४ अ 

किनखाब ९० अ 
किव्ही ६४ अ 
कीटकविज्ञान ६, २५, २६ 
कीरिको ३१ आ 
कुंठित ५७ अ-आ 
कुंती ८रआ 

कुंदकुद ए४अ 

कुंभाकाम २१ अ 
कुटिप्रावेशिक विघि ७७ अ 
कुबेरनागा ५९ अ 
कुमारिलभद्ट ४१ अ 
कुवलयमाला ९२ अ 
कुल्षाण ९१ आ 
कुळकर्णी, बा० ल० 
कूट्युद्धु ४१ अ 
कूमाना ८९ आ 
केकोनेन ६२ अ 
केटेळे सरोवर ६१ झा 
केन्स ८४ आ 

केपलर ८० अ 

केमी ६३ अ 

केमी नदी ६१ आ 
केवळचित्रवाद ३१ अ 


२६ आ 


1 ञ्झ्‌ 
ळू १ --% ॥। 


ष्‌ ष्‌ च्झा 


३६ आ, २७ आ 


२६ आ 


केशवसुत ४९ अ 
कोकेमाकी, नदी ६१ आ 
कोट्का ६२ अ 

कोठारी, डी ० एसू' ९०४ अ 
कोदोव्येत््की ८९ अ 
कोपरनिकस ८० अ 
कोलोंस्सियम ४३ आ 
कौटिल्य ४१ अ 

कौरव ८२ अ 

क्यूबा ४२ अ-आ, ८९ आ 
क्रमविकास ८० अ 

क्रुश्वेवह. ८८ अ-आ 

क्रुसेंळ ६४ अ 

क्लाउझेवित्स फॉन ४९ आ 
क्ले, पौढ ३१ अ-आ 
क्वीटो ८९ आ 

क्‍्वोन्यो ६२ आ, ६४ आ 
खनिकर्म २५ 
खनिज निक्षेप 
खुश्न अनुशिवांद ९ 
खेळ ६,७,२२ 
खेळणी २१ 


खेळ व मनोरंजन विभाग ८; € 


ख्यातिवाद २०७ आ 
ख्वाजा आबिद ५२ अ 
गटे ८९ अ 

गणित २,६;,२४,२६ 
गणितीय विशेषण 


३६ अ-आ 


गनिमी उठाव (अंतर्गत) ४१९ आ 


गनिमी युद्ध ४१ अ 
गरिला बॉरफेअर ४१ अ 


गर्गे, शंकर काशिनाथ ४८ आ; 


गव्हनर ८२ आ, ८२ अ 


७५१ अ 


गव्हनैर जनरळ ८२ आ, ८२ आ 


गमाव्ह ८० आ 

गॅलिलिओो ८० अ 

गांधार ९२ अ 

गांधारी ८२ आ 

गांधी, महात्मा ७, ६५ आ 
गाजीउहीन फीरोजजंग ५२ अ 
गाथा, अवेस्तातील २२ अ 
गायल्युसाक ८९ आ 
गालळेल-कालेला ६४ अ 
गॉटिंगन ८९ अ 

गोथ ९१ आ 

गिबन ९३ आ 

गुन्हा ८१ आ 

गुलच्छ ५६ आ, ५७ आ 


गुल्बदन ९० अ 
युत्तावरोझ ८९ आ 
शाहेलपुचन ९२ आ 
एहविज्ञान ७ 
गोगटे, वि० स ५१ आ 
गा. मागणंरा णो ठल 
र टा (ग० कृ० फाटक) ५१ आ 
सुल्का ८८ आ 
गोल्ड ८१ अ 
गोविंद (हूण) ९२ आ 
ग्युएा ४१अ 
ग्युएरिळा ४१ अ 
सनाइट ८३ आ 
ग्रामदान 
' ६५ आ पट 
गामोद्योग ६६ अ जर 
ग्रीस-इराण युद्ध ९३ आ 
ग्ढोंडपटर ४३ आ 
घनीम ४१ अ 
पेराडी ३७ आ 
तची) ८रभ 
ज्य र्रा ५९अ 
ऱ्य र्जी 5 व 
रच्य डा० सुनीतिकुमारा ८२ आ 
कनकटनशासत्र ३६ आ 
त ष्छ आ 
ह मिति 80) ७३ आ 
व्य ५६ आ, ५७ आ 


चिञपट य डू ४) री 4 9, 4 टॅ 
चित्रसंग्र आह रन 9 ९९, २०७. २१ 
विवर ४४ अ-आ 
चितांगद स्रक्षण 
दद ट२अ 
च्चिमा ५७र्ञभ 
च्बिमा (नायकीण) ७० आ 


>> 


छट गयेव्हारा ४२ अ-आ 
७ १:07 

छद 

छद री: ५६ उअ-आ ७७ च 
मंडल $ त टेश्य 


2 याचित्र ण २१ 
ज़ 

जलीय 
जयाप्‌ कादर ८८ आ 
जीवना जनरल ४२ अ-आ 
बोचा केलहू ६६ आ 

२५ 3म-3 अ 
जेनञर ४५ अ मा, २१६ अ 


२६, ४६ आ 


गुळबदन-7 नियोगविधी 


जेफर्सन ८९ आ 

जैनद्रीन २८ अ 

जोईंदु ५४ अ 

जोलेनहोफेन २५ अ 

ज्योतिष्र ६, २४, २६ 

झार ५४ आ, ६१ आ, ८१ आ 
झिंकिन, ताया ६६ अ 
टपालपेटीतील शाळा ५४२ अ 
३पिओका (कसावा) ४७० 
टॅपेस्टी , २९ 

टॅसिट्स ६१ आ 

टॉड ९२ अ 

टॉलेमी ८० अ 

टीटो ८८ अ-आ 

रेनरिक ८९ आ 

टेनिसन, हॅलॅम ६६ अ 

टब्वूड ८२ आ 

ट्यूनिस ४१ आ 

ट्मबुल, रॉबर्ट ६६ अ 

डाल्टन ८४आ. 

डिएट ८२अ 

डिक्दानरी ऑफ पाली प्रॉपर नॉउनस २ 
डिमॉक्रिटस ८० अ 

डीव्हिटी, डी माकी. ८५ अ 

डी व्हेन ४५ अ 

तत्त्वक्ञतान ९, ७; ९? 

तबारी २२ अ 

तर्कशास्त्र, आकारिक २४, ७८ आ; ९अ 
तलवर्धी ५७ अ 

तवकीर ४८ अ-आ 
तादात्म्यनियम ७८ आ, ७९ अ-आ 
ताम्पेरी ६४ आ 

तासे, राम जगन्नाथ (रामजोशी) ७० आ 
तॉगी ३१ आ 

तुर्कस्थान ५४ आ 

तुकी ६२ आ, ६२ अ, ६४ आ 
तेजोमेघ ८० अ-आ, ८९ अ 
सेलचित्र ४४ अलओआ 
तोपेलिऊस ६४ अ 

तोरमाण ९२ अ-आ, २ आ 
तोर्निओ नदी ६१ आ 
त्रिकोणमिती २१६ अ 

त्सेट गीओगी २४ अ 

बरी, २ 

दादावाद २१ अ 

दामोद्रसेन (प्रवरसेन) ९ अ 
दाली, साल्वादोर २९ आ 
दिड्जाग २२अ 


११७ 


दिल्ली ९०आ 
दिली विद्यापीठ ५४ अ 
दिवाकर, नाख्यछटाकार ४८ आ; 
८१ अ-आ 
दिवाकरसेन ५९ अ 
दुर्योधन ८२आ . 
हृक्परत्ययवाद २१ 1: 
देवधर, सी० ल० ९५१ आ 
देवनागरी लिपी २२ अ 
देवपाळ ९२ आ 
दौलतराम ५४ आ 
द्या २१ आ 
द्रवगतिविज्ञान २६ आ. 
द्रौपपी ८२ आ 
दंद ४२ आ, ६० आ 
द्विपद सिद्धांत ७२ आ 
द्रिपादवलरी ५७ अ 
द्विशाखा वळरी ९४७ अ 
घनंजय ५१ आ 
घर्म ५, ७, १९ 
घर्मसुधारणेची चळवळ < 
घातुक ४६ आ, ४७9 अ 
घातठुकलाकाम १७ 
धातुविज्ञान ६, १९६ 
घृतराषट्र॒ ८२ भ-झ 
घोंडी शाहीर ७० आ 
घुवीय प्रकाशा ४* अ 
नईताठीम ६६ अ 
नगरस्वनाशास्त्र १७ 
नतकगिद्य ५६ आ 
नॅशनल युनिव्हर्सिटी एकस्टेंशन 
५१ऑआ 
नागाजुंन २८ अ, ४१ ञ 
नागेश्वररत ७७ अ 
नाटयछटा ४९ >; 
नाव्यप्रकार २० 
नाणेबाजार ५९ आ 
नादिराशहा ५२ आ. 
नानताळी ६२ अ 
नायबग २२ आ 
नासिरजंग ५२ आ 
नासीयार्वी सरोवर ६१ आ 
नॉर्डिक कौन्सिळ ६२ अ 
निजाम घराणे ५९ अ-आ 
निजामुल्मुल्क "१ > 
निनाद ९८ आ 
नियतकालिके ८, ९* 
नियोगविधी ८२ अ 


असोसिए्टान 


४८ आ, ४९ अ 


र्ट 


निस्सारणा २६, ४६ आ, ४७ अ 
नृत्य ६, ७, ९५७, २० 
नेपिअर, जॉन ७१ अ 
नेपोलियन ४१ आ, ८९ अ, ९० अ 
नैसर्गिक निवड ६६ आ 
नोंदी (ग्रंथकारांच्या) १४ 
नोंदी (ग्रंथांच्या) १४ 
नोंदी (विश्वकोशातील) २, ४, ७, ८, १४, १५ 
न्यायदर्शन २८ अ-आ 
न्यायशास्रा ९ 
न्यूटन ८० अ 
पटवधन, वा० ब ४९ अ, ५१ अ 
पत्र्धाण दिक्षण ५२ आ 
पद॒ ७८आ 
पदनामकोर १ 
पदयात्रा ६५ आ 
परमप्पपयारठु ५४ अ 
परमात्मप्रकारा ५४ अ 
परमाधिकार ८२ आ, ८२ अ 
पराशरमुनी ८२ अ 
परिमंजरी ५७ अ 
पर्यास्त कारण नियम ७९ अ 
पूव ९३ अ-आ 
पश्ुविज्ञा ६, २६ 
पश्चातकम ७७ अ 
पॅरिस ६२ अ-आ, ८९ आ 
पांडब ८२ अ 
पांडु ८२ अ 
पाठक, प्रा ९२अ 
पातंजळ योगसूत्र ३२८ अ 
पाध्ये, बाबा ७० आ 
पायथंगोरिअन ८० अ 
पारिभाषिक राब्दसंग्रह 
(भारत सरकारचा) ४ 
पार्टीज्ञांन वारफेअर ४१ अ 
पाश्चहिमोढठ ९१ अ 
पालखेड ५२ आ 
पावनूर्मे ६४ आ 
पाश्चर ४५ अ-आ 
पासीअस ६४अ 
पासीकिवी ६२ अ 
पौडेचरी १३१ आ 
पॉपी ४३ आ 
पिकाबिया ३१ आ 
पिकासो ३१ आ 
पीएलिप्तयावी, सरोवर ६१ आ 
पीटर द्‌ ग्रेटे ५४आ 
पीत नदी ७५७ झ्या 


निस्सारण--भागवत 


पुंज वल्लरी ५७ आ 
पुराणविद्या १० 

पुराणे ८२अ, ९३ आ 
पुरातत्त्वविद्या ५,१० 
पुरातत्त्वविमाग ४४ आ 
पुष्पक ५६ आ, ५७ अ 
पुष्पबंध ५५आ 

पुष्पवंधाक्ष ५६ अ 

पुष्पस्वना २१ 

पुष्पान “६ आप 

पूज्यपाद ५४ अ 

पूवेकर्मी ७७ अ 

पूवप्रात ७८ आ 

पूर्वमीमांसा ३८ अ, २९ आ 
पृथ्वीराजरासो ९२ अ 

पेढ्या (देशी) ५१ आ 
पेरिक्ठीज ९२ आ 

पेरिप्ल्स २३१ आ 

पेहळ्वी १२अ 

पोडुके ३१ आ 

पोरी ६३२ अ, ६४ आ 
पोकांहा ६२ अ 

पोलंड ८३ अ, ८८ आ, ८९ अ 
पोलंड (राज्यघटना) ८३ अ 
प्रकृतिस्थापन-चिकित्सा ७६ अ 
प्रतिध्वनी ५८अ 

प्रतिव्वनी मापक ५९ अ 

प्रति लॉगरिथम ७२ अ, ७३ आ 
प्रबोधनकाळ ८, १८, १९ 
प्रमाकरभट्ट २८ अ, २९ आ 
प्रमाकरवधन ९२ आ 

प्रमाचंद्र ३८ अ, ४१ अ 
प्रमावती-शुप्ता ५९अ 

प्रमा ३१८ अ, २९ अ-आ, ४० अ-आ 
प्रमाणमीमांसा ३८ अ, ४१ अ 
प्रमेयकमळ्मातेड २३८ अ, ४१ अ 
प्रसवपूवे देखरेख ५९अ 
प्रागितिहास ८, ९ 
प्राणिविज्ञान ६, २४, २६ 

प्रर्वाी ६६अ 

प्रेरणाविज्ञान ३६ आ 

प्रि)ा २२९ अ 

प्लेटो ८० अ 

फतेहजंग खानदोरान ५२ अ 
फरि्ता महमद कासिम ४१ अ 
फरीगदका ६० अ 
फरूखसीर ५२ आ. 

फसवणूक ८१ आ 


फाटक, गं) कु ५१ आ 
फॉस्टर, जॉजे ८९ अ 
फिनलंड (स्‌आऑसी) ६१६अ 
किनळंडचे आखात ६१ अ 
फिनिश (भाषा) ६४ आ 
फिनो-युग्रीक ६२ आ 

फिरू्झ, प्रथम ९२ अ 

फुलोरा ५५ आ, ५६ अ-आ, ५४ अ-आ 
फौजदारी कायदा ८१ आ 

फ्रांकफूते ५९ अ, ८९ अ 

फ्रान्स, परराष्ट्रीय धोरण ८३ अ, ८८ आ 
फ्रॉईड २१अ 

फ्रीबग ८९ अ 

बंड ४२ अ 

बनारस ९० अ 

बया (नायकीण) ७० आ 

बरगी ४१ अ 

बर्टिन ८९ अ-आ 

बहादुरााहा ५२ आ 

बँका ५१ आ, ५२ अ 

बाजीराव, पहिला ५२ आ 

बाडोली ९२ आ 

बाण ९२ आ 

बाल्चंद्र ५४आ 

बालादित्ये ९२ आ 

बाल्टिकशील्ड ६१ अ 

बॉथनियाचे आखात ६१ अ 

बीजगणित २६ आ 

बुडापेस्ट ८८ आ 
बुड्धप्रकादा, डॉ ० 
बुरूडकाम २९ 
बेनुलळी, जीन २६ अ 

बेसाल्ट ८२ आ 

बोंडी ८१ अ 

बोप्डहॉं ८९ अ 

बोल्स, श्रीमती चेस्टर ६६ आ 
बौद्ध तत्त्ववतान २८ अ, २९ आ, 


९९ 


४० आ 


४९१ अ 
ब्यूर्गी ज्यूस्त ७१ अ 
ब्रह्मगिरी २२अ 


ब्रह्मदेव (संस्कृतमाष्यकार) ५४ अ 
ब्रह्मदेश, परराष्ट्रीय धोरण ८९ अ 
ब्रह्मसूत्रे ८२ अ 

ब्राउनिंग ४९ अ, ५१ अ 

ब्रिग्ज, देन्री ७१ अ 

ब्रेतौँ, आन्दरे ३१ अ 

भरतकाम ४ 

भागवत (ग्रंथ) ८९ अ 


भानुगुप्त ९२ अ 
भारत (ग्रं42) ८२ अ-आ 
भाख (राज्यघटना) ८२ अ, ८९ अ 
भारतीय पुरातत्त्वविभाग ३१ आ 
(3 > ९ ०, 
भारतीय भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था 
क ६४ आ 
प्रत्ययवाद्‌ ११ अ 
भाषा व साहित्य-विमाग ५,७,१२,१५ 
भाषाशास्त्र ५, १६ 
मिंतीचित्रे ४४ आ, ६४ अ 
भीम ८२ आ 
सो ८२ 
भूगोल ५,६ ३९० 
भूगोल, प्राकृतिक ११, २३ 
भूदान ६४आा 
भूमिती ३६ अ 
भ[मपात ९० आ 
अश्यश ६६अ 
य. 
या ढ ९१अ 
सक ५२ आ 
(आ ६, २४, २७ 
तमशान २७ आ, २८ आ, १९ अ 
मंगोलिया ९९ क २८ आ, २९ अ-आझ 
मंबरी ५६आ 
मंडनमिश्र ४० आ 
मंदतार ९२ आ 
मजूर (शेतमजूर 
जूर, कारस्त्रार वगैरे) २ 
जनुक न्यातील वगेरे) २७ आ 
. संगीचा सूर्य ६घड आ 
ह ततोड ९१अ 
क ६, ७, रर 
मरा भाषा व साहित्य १५ 
निजाम संबंध ५२ आ 
भहाछद ७ द्‌ २४७ क 
भहाभारत र ग्र श 
र (गरं) ४१ अ, ८२ अ-आ, 
महेंद्र र अ-ञझा 
"र््रेपाळ ९२ आ 
पि रलिना ८९ आ 
माज. ६२अ 
"त्सेतुग ४९१ झं 
आ, ४२ अ-आ, ४२ अ 


२८ अ 
द) ३७३ आ 3 
भेेवजाति क - न प, २८ आ, २९ अ 
पव. ष्‌, ७, १ १ 
मानस गाज ग्या २, डड ष्‌, ६, ७, ८, $$: 
५, ७, १ १, २२३ 


भानुगुप्त-“लीनो 


झायावरण ६६ आ 
मायावादी ४० आ, ४१ अ 
माक्स काळं ७, २६ आ 
मिंल्ने .८१ अ 

मिहिरकुल ९२ आ, १२ अ 
मीमांसादशीन २८अ 

मीया जानमिया ६९१ अ 
मीर कमरूद्दीन ५२अ 
मीरो जोन २९१ आ 

मुंज (राजा) ९२ आ 
मुक्तियुद्द ४२ अ 
मुद्रणकला २१ 


 मुयारिजखान ५२ आ 


सुहम्सुदबिन तुघटध 6९ ञझ 
मूविकठा ६,१७;१८११९, २१ आ 
सुगळांगे आणि शिंगे ६८ भ 
मेट्रिक पद्धती ६९ अ 

मोदी, जे० जे ९९ आ 
मोरोपंत ७० आ 

मोहेंजोदारो ८६ आ 

मौखरी ९२आ 

यवन ९२ अशआ 

यव्हेळ ६४अ 

यराःकर्णदेव ९२ आ 

यक्योधमे ९२ आ 

युअन-च्वांग ९२ आ ९३२ आ 
युगोस्लाव्हिया ८८ अ-आ 
युद्धपद्धती, मराठ्यांची ४९१ अ 
युद्धशास्र ५५६५७९९ 

युधिष्ठिर ८२ आ 


युनियन कॉरस्पॉन्डस पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्युट 


५३ आ 


११९, 


रशिया, परराष्ट्रीय धोरण ८८ आ, ८९ अ 
रसायनशात्र ६, २४, २४ 
रांगोळी १७, २९ 

राकोसी ४८ आ 
राजतरंगिणी ९२ आ 
राजाराम ४१ अ 
राज्यक्रांती ४३ अ 
राज्यवधेन ९२ आ 
राज्यशास्त्र ५, ७, १२ 
राणाप्रताप ४१ अ 
रामगिरिस्वामी ५९ अ 
रामजोशी (तासे, राम जगन्नाथ) ७० आ 
रामसिंग वस्ताद ६१९ अ 
रामसिंह ५४अ 
रामानुज २८ अ, ४० झा 
राष्ट्रीय उपन ८५अ 
रिकाडी ८४अ 

रुद्रसेन दुसरा ५९ अ 
रून5वेर्ग ६४अ 

रे, जॉन २७अ 

रेड इंडियन ४९ आ 


. रेडॉक्सान २४अ 


रेड्डी (पहिला भूदाता) ६५ आ 

रे, मॅन २९ आ 

रोगण ४४ अ-आ 

रोजगारी १६ आ, १७अ , 
६४ आ 

लघुकला ६) १७, २९ 

लमेत्र ८० आ 

लर्मर ८४आ 

ललितकला विभाग ४, ५३६७५९ 

लक्ष्मीचंद्र ५४३ 

हॅप भाषा ६४ अ 

ल॑पलेंड ६१९ अ-आ, ६४ अभ 

लांबट, योहान हाइनरिक ७ १ञअ 

लाग्रांजे ६९ 

लाकडी कटाकाम २९ 

लाप्लात ६९ <४ 

लायब्निट्झ ७७९ 

लाहती ६४ आ 

लॉगपूणीक ७१ आ, ७२ भ 

लॉगमिन्न ७१ आ, ७२ अ 

लॉगरिथम २६4, ९ १आ 

लिंडेम्रेने ६४ अ 

लिपी प्रकार ६, १६ 

लिमा ८९अ 

लिस्टर ४५ अ 

लीनो ६१४अ 


१२० 


लीपो ७३आ 

ठीबिग ४५ अ 

लेटूर, कानिय्ड ४५ अ 

लेणी! १९ 

लेनिनग्राड ५४ आ, ६२ अ 
लेव्हेनहुक, आंतोनी व्हान ४५ अ 
लोनरोत ६४ अ 

ल्युसिपस ८० अ 

वचनभंग ८१ आ 
वनस्पतिरोग-विज्ञान ६, २७ 
वनस्पतिविज्ञान ६, २२, २७ 
वनस्पतिसंग्रहा ७२ आ 
वयःस्थापन ७५ आ 
वयःस्थापन चिकित्सा ७६ अ 
वर्गकलह २३६ आ 

वर्डस्वथ॑ ४९ अ 

वधन ९२ आ 

वल्डंबुक एनसायक्‍्लोपीडिया २, 
वस्तुमीमांसा २८ अ 

वसेत्र व भूषणे २१ 

वाकाटक ५९ अ 

वाजीकरण ७७ अ 

वाणिज्य ८ 

वातातपिक रसायन ७६ आ, ७५ अ 
वातावरण विज्ञान ६, २७ 

वाद्ये १९, २० 
वायदेबाजार ५१ आ, ५२ आ 
वार्सा करारा ८८ आ 
वासा ६२ आ, ६४ आ 
वास्तववाद ३१ अ 
वास्तुकला ४, ६, १७, १९ 
वास्तुशोभन २२१ 

वॉघ २३४ अ 
बॉलिस, जॉन ७१ अ 
विग्रहराज ९२ आ 

विचारनियम ७८आ 
विचित्रवीयी ८२ अ 

विणकाम २१ 

बिदुर ८२ अ-आ 

बिघान ७८आ 

बि'वानबंय ४९ अ 

विनोबा (मावे, वि० न०) ६५ आ 
विपरीतख्याती २१८ अ 
बिमध्यनियम ७८ आ, ७९ अ-आ 
विमार ८९ अ 

बिल्डेनौो ८९ अ 

बिवेकख्याती १८ अ 
बिश्वस्थितित्यास्रा २६, ७९ आ 


१ 


श्प्ा 


ठी पो--साबुदाणा 


विश्वासघात ८१ आ 

विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षा २, ४, ५; ६; २२, २४ 
विज्ञानवादी ४० आ 
वृत्तपत्रव्यवसाय १५ 
वृष्यद्रव्ये ७७ आ 
वेद ८२अ 

वेनंर ८९ अ 

वेष्र ६ 

वेद्यक, मानवी २३, 
वेभाप्रिक २८ अ, २९ आ 
वैशंपायन (त्रत्री) ८२ अ 
वेशकेष्रिक प्रेरणाविज्ञा २६ अ 
वैज्ञानिक संग्रहालये २५, २७ 
वैज्ञानिक संस्था ६, २०; २ 
व्यजनवलूरी ५७ अ 
व्यवसाय-प्रशासन्यास्र ८ 
व्यापार ६, ८ 

व्यापारचक्र ८४ आ 
व्यासिलेख २, ७, ८, १२, १४, २५ 
व्यायाम ज्ञानकोदा २३ 
व्यास, छष्णद्वेपायन ८२अ 
व्यासभाष्य ८२ अ 


व्यासणिक्षा ८२ अ 
व्योक्सी, नदी ६१ आ 
व्हिएटमिन्ह ४२ अ-आ 


व्हिटॅमिन सी २४ अ 

व्हीळरी २१ आ 

व्हेटो (रोधाधिकार) ८२आ, ८८ आ 
व्हेनेझुएला ८९ आ 

व्हेरोना ८९ आ 

व्हाक, एड्रियन ७१ अ 

शंकराचाय ४० आ 

शांतनु ८२ अ 

दक ९१ अ, ९३ अ-आ 

ठदगाळ २१५१ आ 
शहाजहान ५२ 
शहाबुद्दीन ५२ 
शहा महमद॒ ९० अ 

्यांकर अद्वेत ३८ अ, ४० आ 
लाहू, छत्रपती ५२ आ 

शाळींग्राम वस्ताद्‌ ६१ अ 

शिकागो विद्यापीठ ५२ आ, ५२ अ 
शिळर ८९ अ 

शिलावरण ८३ अ 

शिवणकला २१ 

शिवाजी ४१ अ 

शिक्षण ५,७, १२,२८ 


१. ळी । के.) 


शीह्यांगती ९१ आ 


गुंडी ५७अ 
शुक ८२९ अ 


शुक्रविवेक ७७ आ 

शूओआान त्सूंग ७३ आ 

शून्यवाद ३७ आ, २८ अ-आ, ४१ | 
शेक्सपियर ४९ अ 

शेतमज्र २६ आ, ३७ आ 

शेळी ४९ अ 

श्रमदान ६५ आ 

श्रतसागर ५४ अ 

इवान, थिओडोर ४५ आ 

इवेतहूण ९२ अ, ९२ अ 

संख्यानक २४, २७ 

संख्यासिद्धांत २६ आ 

संगीत ६, ७, १७, १९ 

संगीत प्रतिथ्वनी ५८ आ 

संदर्भग्रंथ २, ८ 

संपत्तिदान ६५ आ 

संभाजी, कोल्हापूरकर ५२ आ 

संमिश्र फुलोरा ५७ अल्आ 

संयुक्त राष्ट्रसंघटना ८२ अ, ८ ठेण्ञाा 
संरक्षक मायावरण ६८ अ 

संवधन ४५ आ 

संस्कृत, भाषा २२ अ 

संस्कृतभाषा व साहित्य १४ 
सतृख्यातिवाद २८ अ, ४० आ; ४ दशा, 
सत्ताविमाजन ८२९ आ 
सत्यवती ८२ आ 
सदसत्‌ संख्यांचे टॉगरिथम 
समाजवाद ८४ आ, ८८ आ 
समाजशास्त्र ५,७; १२ 

सय्यदबंधु ५२ आ 

सरकारी खर्चे ८४अ 

सरह ७४३3 

सर्पगति ५७ अ 

सर्वोदय ६५ आ, ६६ अलआ 
सल्ल़ाकेंद्र (शिक्षण) ७५२ आ 
ससान राजघराणे २२ अ; ९२ आ 
सहशिक्षण ८५ अ 
सहसंवादी प्रति्वनी ५८ आ 
सांख्य ३८ अ, ४१ अ 
सांख्यिकी ६, २७ 

साईमा, सरोवर ६१ आ 
साकोरे, आनंदराव ६१ आ 
सातबाहन ९३ अ 

सा'धी वलरी ५७ आ 
सापेक्षतावाद ४, ८० आ 
साबुदाणा ४८ अ-आ 


७२आ, ७२ अ 


सामाजिक विज्ञाने-विभाग ५, 
१३. 

सामान्य लॉगरिथम 
सारिनेन ६४ अ 
सावना ६४ आ 
साहित्यसंस्था १४, १६ 
साहित्यसमीक्षा «, १५, १६ 
साहित्यिक अनुदाने १ द 
साहित्यिक पारितोषिके 
सॉक ६४3 


सिमा ८३३ 
सियालळ ८३ आ 
सिलाग्या ६४ अ 


सिलोन, परराष्ट्रीय धोरण ८९ अ 


डे 


सुएझ प्रश्न टट८आ 
सुनीती ५ 
सूओमी ६१ अ 


सूक्ष्मजीव विज्ञान २५. २८ 
सक्ष्मजीवशास्र ६. २ 


संटपीर्टर्स ढ ₹_ ९ र ह व, रः 
संटपीटरसंबर्ग (लेनिनयग्रा)) ५४ 
सेच्वान (82ए०1 ७7811) व्र जो 
सेमिटिक भाषा २२ अ 

सेळीन ३४ अ 


सेद्धांतिक विज्ञाने ", ६, २३, २४ २ 
सोनारकाम २१ जमी 
सोंदर्य प्रसाधने २ 
सोंदर्यशास्त्र "५, १० 


सोत्रांतिक ३९ आ 


व्‌ द ७ ..] ट :4 


७१ अ-आ, ७२ भ-आ 


सासाजिक विक्षाने-ज्ञानसीसांसा 


स्कंदगुत्त ९२ अ 

स्वरव्ही २४अ  . 

स्टॅलिन ८८ अ-आ 

स्टॉर्मर, काळे ४९ आ 

स्ट्युअट ८२ आ 

स्तवक ५६ आ; ५७ अ-आ 

स्थळशिल्य १९ 

स्थापत्य अभियांत्रिकी ८ झे 

स्थिरावस्था ८० आ, ८१ अ 

स्थूलकणिरा "६ आ. 

स्पेने ४१ आ 

स्मिथ, अँडम ८४ अ 

स्वयंभवन ४५ आ; ८४ अ 

स्वाभाविक लॉगरिथम ७१ अ; ७२ अ-आ; 
७२ 

स्वित्झळंड ८९ अ 

स्मीटन, जान ८६ आ 

स्वीडन ५४ आ. ६१ अ-आ, ६२ अ 

स्वीडिरा (माषा) ६४ अ 
हंगेरीतील' उठाव (१९५६) ८८ 
हड हमण नायक ४१ अ 


हेवोल्ट (फ्रेडरिक हेनरिक) अलेक्झांडर 


फॉन ८९अ. 
हबल ८० आ 

हमरू ९० अ 
हरकेलिनाटक ९२ आ 
हरियदेवी ९२ आ 
हषचरित ९२ आ 
हस्तीदंती कलाकाम २१ 
हॅन्सेने ८४ आ 


: हेलतिंकी ६२ आ; 


ज्ञानमीमांसा 


१२९ 


हॅमिल्टन, सर वुइल्यम ७९ अ 
हॅलिकानासुस ९२ अ 
हामीना ६२ अ 
हारहूण ९२ अ 
हालत्यातूनतूरी ६९ आ 
हावर्थ २४ अ 
हॉइल ८१ अ 
हॉकीन्स २४ अ 
हिमनदी _९० आ; ९६ अआ 
हिमरू (विणकाम) *" अ 
हिमलोट -. ९० आ 
हिमविवर ९१ आ 
हिमस्तर ९० आ; ९१अ 
हिमांतर्गत हिमोढ ९१अ 
हिमोढ ९० आ 
हीस्टें २४अ 
हुंडी ५९ आ, ५२ अ 
हुंडी बाजार ५१ आ; “३९ या 
हृण ९९१ आ 
ह्यृंग-नू ९१ आ 
हेक्‍सुरॉनिक अम्ल रेड ञ्झ 
हेगल ७९ आ 
हेमचंद्र ५४३ 

९२३अआ 
६२३अ,६ ४ अआ 


हेदराबाद ७२ अ-आ, *९ ञा 


क्षत्रप ५९ अ 
३७ आ, इ८अ 


"११ ५१९>४०९७५५०५७५०--4. > 


>" *-०४२ 7४ 


ह कमक क ७. २ य अक कत कहत. 


